मराठी रियासत 
उत्तरविभाग---१ 
सवाईडे माधवरावाचा पूर्वायुक्रम 


[ सन १७७७४ ते १७८३ ] 
यया 


र 
लरखक 


गोर्विद सखाराम सरदेसाई, बी. ण. 


प्रकाशक 


गणेश महादेव आणि कंपनी, पुणे शहर 


(किंमत साडेतीन रुपये 


62८५४ 

ग क "५०४५न०दृषब्हथा 0००00८७ चस्का 

- गो. स. सरदेसाई ऱि 

2 "न्न हाच्च ; 
(3 


धु) 
१ मुसलमानी रियासत भा. १ ला (१०००-१५२६)र.३-०-० 


८] 
टा 
"चि ११ १9 9» २२ (१५२६-१८०३)२.३-८-० न 
क < मराठी 9» पूवेविभाग (आवृत्ति खलास)रु,२-८-० र 
भि २ ,, ॥  मध्यविभाग १ (१७०५-४०) ति 
र ७ पहिले दोन. पेशवे रु. ३-०-० ४ 
भै 99 9»  मध्यविभाग २ (१७४०-६१) 8 
भर वि पे. नानासाहेब रु. ३-००-० ९ 
४] $$ ११ १9 मध्यविभाग ३ (१७५०-६८ १) र 
धर ी (आवृत्ति खळास) पानेपत प्रकरण रु. २-४-० ऱ 
भै १9 १9 मध्यविभाग ४ (१७९२-७४) रि 
ि वा पे. माधवराव रु. ३-०-० र 
भी ७ र्यासत ममचका १ (१७७४-१७८३) रु.३-८-० तं 
११ १9 डु भाग ् 
९ ब्रिटिश ,  पूवोधे य र 
रु. द-८-० £ 
१० शालोपयोगी भारतवषे र्‌ ल रं 
भै ११ बालोपयोगी महाराष्ट्राचा इतिहास, नवीन आ. रु. ०-2-० टर 
१२ महाराष्ट्राच्या इ० सोप्या गोष्टी रु. ०-६-० र 
भ १३ इंग्लिश भाषेची ग्रृहशिक्षा रु. ०-८-० ्ि 
पि 
गणेश महादेव आणि कंपनी, न 


4! 
की क ९०८ सदाशिव पठे, पुर्ण शहर. 
मव कराण 


प्रस्तावना 


णव 


१, साहित्याचा प्रचंड विस्तार.--स.१९२५ सालांत मराठी रिया- 
सतीचा वृत्तान्त सवाई माधवरावाचे जन्माप्यंत पुरा करून वाचकांचे हातीं 
दिला. तेव्हां त्या पुढच्या या दुर्देवी पेशव्याचा भागही वषे सहा महिन्यांत 
पुरा करीन अशी उमेद होती, त्यास आज चार वर्षे लागली हे पाहून माझ 
मलाच आश्चय वाटतें, या चार वर्षांत पाटणा विश्वाविद्यालयांतील ठ्याख्याने 
व मुंबई येथील शिवछत्रपतीचा त्रिशतसांवत्सारेक उत्सव ह्या दोन कामांत 
गेलेले सात आठ महिने वजा घातले तर बाकीचा सर्व वेळ मी निष्ठुर मनानें 
केवळ या रियासर्ताच्याच उद्योगाकडे लाविला आहे. पूर्वीचा उद्योग बडोद्यांतील 
नोकरी सांभाळून मला करावा लागे, तता लकडा आतां पाठीवर नसून काम- 
शेत सारख्या निवांत स्थळीं आपला सारा वेळ याच कामास लावण्याची मला 
ह्ती सोय आहे. असें असतां या कामास इतका बेळ कां लागला व त्याचे 
स्वरूप किती किचकट आहे. याची जाणीव प्रथम वाचकांस करून देणे 
जरूर आहे. 

पूवे मराठशाहीच्या अभ्यासावरून उत्तर मराठशाहीकडे जसलरसे येऊं 
लागावे, तसतसं आजच्या काळाकडे न कळत येऊन पोंचल्याचा मनास भास 
होऊं लागतो. पूर्वे भागांत कृति फार व बोलणे थोडं, तर उत्तरभागांत कृती- 
पेक्षां बोलणेच फार असा प्रत्यय येतो. शिवकार्लांन भागांत राष्ट्रीय धडपड 
प्रामुख्यान आढळते, तर उत्तर मराठशाहीत व्यक्तिविद्वेषांस ऊत आलेला 
दिसतो. विशेषतः थोरल्या माधवरावाच्या ग्रृत्यूनतर एकंदर घडामोडींचा 
ओघ अत्यंत त्वरेने पालटत जातो. उच्च राजकारण बाजूस राहून, उखाळ्या 
पाखाळ्यांची रेलचेल मनांत उद्वेग मात्र उत्पन्न करते. नाना आणि 
महादजी, हेस्टिंग्त आणि फ्रान्सिस, गोविंदराव काळे आणि निजामअली, 
तुकोजी आणि अहल्याबाई असे अनेक खंदे वीर शाब्दिक रंगभूमीवर वषो- 
नुवषे कुस्ती खेळत अतलेले पाहून, त्यांत जिंकला कोण व हरला कोण हे 
ठरविणें मुष्किलीचें होते. त्यांतच देशभर संचारणाऱ्या हेरांच्या बातम्या, निर 


[६] 


निराळ्या पक्षांची व व्यक्तींची कारस्थाने, शत्रमित्नांचे गेरतमज व डावपेंच, 
अनेकांचे मतलबी व कितुरी प्रयत्न, कामगिरीवर गेलेल्या फोजांच्या तक्रारी व 
भांडाभांड्या, मुख्य काम बाजूस ठेवून लहान मोठ्यांनी चालविलेल्या नतत्या 
उठाठेवी, इत्यादींचा असा कांही प्रचंड विस्तार या वेळच्या कागदांत व्यक्त 
होतो, कॉ आजच्या क्षणी सभोवार चाललेल्या अधोगतांस आपण त्य वेळीच 
येऊन पोचला होतो. अशी भावना होऊं लागते. म्हणजे मराठी राज्य 
बुडाल्य़ा नंतरच्या एक शतकांतील कडु अनुभवाने सुद्धां आपण कांहॉएक 
नवीन शिकलो नाहीं किंवा पूर्वीपेकां कांहोएक विसरलोंही नाहीं, अशी 
खात्री पटते. 

अश्या या नानाविध भानगडांची गुंतागुंत सोडविणे मोठें बिकट काम 
आहे. एकंदर कागदांची जुळवाजुळव करणे, आणि त्यांतील काळ, स्थल, 
व्य़क्तो, बनाव इत्यादि निश्चित करून त्यावरून एक एका प्रकरणाची संगाते 
जुळविर्ण भत्यंत त्रासदायक व त्यापासून होणारी फलानेष्पातति फारच अल्प 
पाहून मनास खिन्नता वाटल्याशिवाय राहत नाही. अशा या उत्तरकालीन 
साधनसाहित्याचा संभार केवढा विस्तत आहे, याची सामान्य वाचकांस 
कल्पना असणे शक्‍य नाहा. इतिहास-संम्रह्यांतील ऐतिहासिक टिपणे, स्फुट 
लेख, वस्तु, चर्चा, चरित्रे; दिळो, महेश्वर, हेदराबाद, कलकत्ता, चिनापट्टण 
वगेरे ठिकाणची बातमीपत्रे; राजवाड्यांचे व खऱ्यांचे खंड; पेशव्य़ांच्या 
रोजनिशा; भारतवर्ष व काव्येतिहाससंग्रह यांतील बखरी व हकीकती, ग्वालेर- 
चया पत्नव्य़वहाराचे अनेक भाग, घराण्यांच्या हकीकती वगेरे बाबर्तांचें या 
काळास लागू असणारं मराठी साहित्य अवाढव्य आहे. त्यांतच इंग्रजी काग- 
दांची भर उत्तरोत्तर विपुल पडत क्षाते. एकट्या फारेस्टनेंच छापलेल्या 
ऐतिहासिक कागदांचे आठ प्रचंड भाग आहेत. त्यांखरोज कलकत्याच्या 
फारसी कागदांचे भाषांतारेत पांच भाग, हेस्टिंग्स व कानेवॉलिस यांचा पत्र- 
व्यवहार, नागपुरकर भोसल्यांचे इंग्रजी कागद, हिस्टोरिकल रेकांडेस कमिशनचे 
वार्षिक अहवालव तसेंच लायल, मक्‍डोनल्ड, मेलेसन, कीन, फ्रॅक्रिन, माल्कम 
वगैरे लेखकांचे ग्रंथ असें हे बहुविध साहित्य लक्षांत बेतले तर सवाई माधव- 
रावाच्या एकवीस वषांच्या कालखंडास निदान दहा हजार पृर्ह़ भरतील एवढें 
छौंपील साहित्य पुढें येतें, तें सर्व वाचून ऐतिहासिक रचना करू लागल्यास 


[७] 


फलिताथ फारच थोडा निघतो. भाषेच्या दृष्टीने मात्र हें सर्व भांडार खरो- 
खरच बहुमोल असून, या वेळचे मराठी कागद हेच त्या भाषेतले मुख्य गद्य 
वाह्य्यय होत. 

छापील पुस्तकांपलीकडे हस्तलिखित संग्रह तपासू लागल्यास एकट्याच्या 
हातून कामाचा पारच येणार नाहीं. मुंबई व कलकत्ता येथील सरकारी 
दप्तरखान्यांत ढीग पडले आहेत, ते शोधण्यास अभ्यासकच कोणी नाहींत. 
यांशिवाय खासगी संस्था व व्यक्ती यांजपार्शीही बहुविध कागद पडलले 
आहेत ते वेगळेच. सारांश, उत्तर मराठांशाहो'च्या इतिहासास शिवकालाप्रमाणे 
कागदांच्या अभावाची अडचण नाहो. येर्थे वाण एकनिष्ट अभ्यासकांचीच 
आहे. काम करण्याची इच्छा असल्यास भरपूर साहित्याची सोय येथें आहे. 
विश्वविद्यालयांतील उच्च अभ्यासक्रमांत उत्कृष्ट कामास येतील असे कालखंड 
व विषय या भागांत पाहिज तितके मिळूं शकतील. अशा स्थितींत वरील साहि- 
त्याचा अभ्यास करणारे महाराष्ट्रीय विद्यार्थी एका हाताच्या बोटांनी मोजण्या- 
इतके सुद्धां पैदा होऊं नयेत ही केवढी शोचनीय गोष्ट आहे! 

२. तत्कालीन लेखांची सजावट. हा शोचनीय प्रकार दूर करण्याची 
दृष्टि ठेवून मीं या पुस्तकाची रचना केली आहे. उपलब्ध कागदांची संगति 
लावून एक एक प्रकरण शक्‍य तितके तत्कालांन शब्दांनांच लिहिण्याचा 
प्रयत्न केला आहे. एकवीस वर्षांच्या कालास रियासतीची अकराशे पानें खच 
झालेली पाहून कित्येकांस हा अनवडश्यक पाल्हाळ वाटेल. पण जुन्या लिखा- 
णांच्या दहा हजार प्रष्ठांचा संक्षेप सुचक विवेचनासह अकराशे पृष्टांत केला 
तर त्यास पाल्हाळ म्हणावें को संकोच म्हणावें याचा विचार ज्याचा त्यानं 
करावा. सर्व उपलब्ध साहित्य संगतवार उपयोगांत आण्ले तरच राजवाड, 
पारसनीस, खरे इत्यादिकांच्या उद्योगाचे चीज झालेस म्हणतां येईल, भरपूर 
तपशिलामुळें कित्येक भाग तर कादेबराप्रमाणें चटकदार व मनोवेधक वाट- 
तील, तथापि विवेचनाच्या भरांत निदान माझ्या कृतीने भावी अभ्यासकांची 
[दिशाभूल होऊं नये अशी धास्ती मात्र मला सदेव मनांत बाळगावी लागत 
आहे. पुष्कळ व्य'क्तींचीं चरित्रे, राजकारणे, व व्यवहार अद्यापि अपुरे किंवा 
अज्ञात आहेत. अनेक व्यक्तींचा उल्लेख सुद्धां इतिहासांत अजून आलेला 
नाहीं. या गोष्टी पूर्ण होण्यासाठी नवीन मादिती बाहेर यावी, आणि दृष्टीच्या 


[८] 


उणीवा भरून काढण्याची सोय राहवी, असाही माझा हेतु असून नवीन 
संशोधनाची दिशा मो ठिकाठिकाणीं दाखविली आहे. सवे प्रकाशित साहित्य 
शिवकालापासून अखेरपर्यंत वाचून त्यांचा एकंदर आढावा घेणारे अभ्यासक 
पैदा होईपर्यंत, आणि पुष्कळ लोक माझ्या रियासतांवर अवलंबून निर्धास्त 
राहतात यामुळे, मला आपली जबाबदारी विशेष जड वाटते. ज्यानें ज्याने 
म्हणून स्वराज्याची कामगिरी केली असेल, त्याचे स्मरण या राष्ट्रीय इति- 
हासांत कायम व्हार्वे आणि अनेक विसकळित प्रसंगांची उघड चचा अभ्यासकां- 
कडून निरनिराळ्या दष्टांनाीं होऊन आपल्या समम्र इतिहासाची रचना 
सुटसुटीत, प्रमाणभूत व हृदयंगम व्हावी, अशी कितीही हाव मनांत असली, 
तरा तसा काळ येण्यास माझ्या मर्ते अद्यापि अवकाश आहे. तता कोणी 
अधिकारी गिबन निपजेपर्येत हृल्लींचा हा माझा प्रयत्न पहिला कः्चा खडी 
म्हणून उपयोगी पडावा एवढीच अपेक्षा मी बाळगितों. यास्तव वरील 
साधनसंचयांतले पुष्कळस निवडक वेंचे व मिळालं तितके भरपूर तपश्शील 
थोडासा विस्तार सोसूनही मा मुद्दाम दिले आहत. हिंदुस्थानच्या अर्वा- 
चीन इतिहासांत अठराव्या शतकाच्या उत्तराधांस अनेक कारणांमुळें मोठें 
महत्त्व प्राप्त झाले असून, त्या काळाचे चित्र हुबेहूब मनांत ठसण्यासाठीं, त्या 
वेळची भाषा, रांतरिवाज व व्यवहार जसंच्या तसे वाचकांपुढे मांडून एक 
एक बाबत सुस्पष्ट करण्याची दक्षता मी ठेविली आहे. ज्या थोर पुरुषांनी 
आपला हा इतिहास प्रत्यक्ष बनविला त्यांचे क्ण फेडण्पाचे एकच साधन 
हल्ली आपल्या हातचे आहे, तें हं का. त्या वेळच्या भल्य़ाबुऱ्य़ा लेखांतील 
माहितीचा कसोशीने सम्रह्म करून, त्यांची जीवनचारत्रे समृद्ध करून दाख- 
वार्बी. त्या प्रकारच्या अभ्यासाची साय या पुस्तकार्न झाली तरच माझ्या 
उद्योगाचे साथेक हाईल. काम करीत असतांना घराण्यांचे व व्यक्तांचे जितके 
तपशील उमगून आले, तितके बहुधा एकत्र आणण्याचा प्रयत्न मीं मुद्दामच 
केला असून, घराण्यांच्या वैशावळी व त्यांतील पुरुषांच्या हयाती उपलब्ध 
झाल्या तितक्या देण्याचा कम आरंभापासूनच ठेविला आहे. नुसत्या फुटकळ 
व्यक्ती सांगूनच इतिहासाचे काये भागत नाहं. घराण्याचा पू, तपास लाग- 
ण्यास व प्रस्तुत वंशजांच लक्ष त्यांजकडे वेधण्यास पूर्वीच्या दशावळी दृष्टी- 
समोर पाहिजेत. मात्र सरवेच वंशावळी मा प्रस्तुत कालापर्यंत पुऱ्या केल्या 


[९] 


आहेत असं नाहो. तश्या त्या विस्तृतपर्णे देऊं लागल्यास निष्कारण काम 
वाढेल, मराठ्यांचे राज्य संपल्यावर पूर्वाच्या घराण्यांचे ऐतिहातिक महत्त्व 
उरलें नाहो. सबब अठराव्या शतकांच्या अखेरीपावेतोंच घराण्यांचा 
विशिष्ट उल्लेख मीं केला आहे. यांत कांहीं चुका किंवा अपुरेपणा आढळल्यास 
वाचकांनी तो मला कळवून दुरुस्त करवावा अशी विनंति आहे. 

पाश्चात्यांच्या लेखांत इकडील हकीकतीसंबंधानें पुष्कळ विषयास झालेला 
आढळतो. अशा ठिकाणीं मीं स्वजातीय अस्सल लेखांत प्राधान्य देऊन पड- 
ताळा पाहिला आहे; आणि जरूर तेर्थे निरनिराळ्या लेखकांच्या योग्यतेचं 
विवेचन केलें आहे. प्रस्तुत विवेचनांत मीं मुख्यतः राणकीय घडामोडींचीच 
संगति लावण्याचा प्रयत्न केला असून, त्या पलीकडे भाषा, धम, समाज, 
व्यापारधंदे, न्याय निवाडा वगेरे अनेक विषय विवेचन करण्याजोगे असूनही 
ते हाती घेण्याची तूते मला सवड झाल नाहीं. माझा मुख्य उद्देश इतकाच 
को, इतिहासाचा ओघ सांगतांना एवढ्या विस्तत व बाजूस पडलल्या' प्रचंड 
गद्य वाढ्ययाकडे वाचकांचे लक्ष जावें; शिवकालीन भाषेच्या मानान उत्तर 
मराठशाहांतील भाषा अनेक खंबर लेखकांच्या हातून कशी कमावली 
गेली, त्याची चव अल्पांशानें तरी लोकांस कळावी, आणि तत्कालीन वाता- 
वरणांत अल्प काल वाचकांस विहार करण्यास लावावे, त्या वेळच्या वाढ्ययांत 
भाषेचे उत्तमोत्तम मासले, अपरिचित ₹ब्द, वाकप्रचार व व्यवहारसंकेत पदो- 
पर्दी आढळतात. वाड्ययद्ट्या अद्यापे या लेखांकडे विशेष कोणाचे लक्ष 
गेलेले नाहीं. हा प्रकार इतिहासाध्ययनाच्या द्वारे सुधारावा, म्हणून मी 
त्या वेळर्चांच भाषा शक्‍य तितकी कायम ठेविली आहे. सहज समजण्यापुरते 
जुजबी फेरफार तींत कोठें कोठें केले आहेत. कांही पत्रे (१) व कागद थोडेते 
अनवद्यक वाटले तरी ते इतरत्र प्रसिद्ध झालेले नसल्यामुळें मुह्वाम मा येथ 
छापले आहेत. प्रत्येक विधानास आधार देऊं लागल्यास, वाचकांस अडचण 
होऊन छापण्याचे कामही बेसुमार वाढते, सबब आधार बहुधा कलमाच्या 
किंवा परिच्छेदाच्या शेवटींच व टॉपांत दिले आहेत. 

३. घरच्या कोठावळ्यांची आळवण.--इल्लांच्या मनुंत विरोध- 
कांच्या तडाड्यांतून मी मी म्हृणणारे थोर कायकत पुरुष सुद्धां सुटत नाहींत, 
ह्वा विचार मनांत आणिला, म्हृणजे मला चहूंकडे आजपावेतो जी सहानुभाते 


[ १० ] 


मिळत गेली तीच माझ्या उद्योगाचे मुख्य़ प्रोत्साहन होय. जे अनेक सद्ग्रहस्थ 
किंवा संस्था आज इतिहास विषयांत सरकारी किंवा ख्रासगी रीतीने ठिक- 
ठिकाणीं वावरत आहेत, त्यांस जरूरीप्रमाणे पत्नानें किंवा समक्ष भेटून मीं 
नानातऱ्हेची गाहिती, प्रश्न किंवा शका विवारल्य़ा, त्यांचे खुलासे त्यांनी कृपा 
करून कित्येकदां अत्यंत परेश्रमभवेक मठा लिहून पाठावेले, हे खरोखरच 
त्यांचे मोठे उपकार आहेत. त्यांच्या अश्या साहाय्य़ामुळेंच मला या इतिहासांत 
पुष्कळ नवीन भर टाकतां आली, आणि अनेक कुटुंबांचे व व्यक्तीचे छडे 
लावून त्यांचे कित्येक अज्ञात तपशील मला देतां आले. अद्यापिही छडा न 
लागलेल्या व्यक्ती व बाबती पुष्कळच आहेत. कलकत्ता, मद्रास, ग्वालेर, 
अजमीर, कोटा, हेदराबाद, नागपुर, गोवा अशा दूरदूरच्या ठिकाणीं माझ्या 
या उद्योगास कळकळीचे साह्य, कित्येकदा अनपेक्षित रीतीने, मला मिळत 
गेळे, राजवाडे, खरे, पारसनीस व साने यांच्या ग्रेथयांतील माहितीची तर मी 
ळूटच'केली आहे, हृ या पुस्तकांतलें प्रत्येक पान सांगूं शकेल; आणि कोण- 
तेही हक्क राखून ठेवणाऱ्या त्या उदारचरितांस माझ्या या छटीनं निवंत- 
पर्णी सुद्धां आनंदच वाटला. परंतु एकदां मीं लटीच्या या घमेंडींत राहून एक 
अतिप्रसंग केला त्याची आठवण बुजणें शक्‍य नाहो. खुद स्वराज्याच्या राज- 
घानींतील अस्सल भांडारांत मी एकदां आत्मिक भावनेनें ळूट करण्यात गेलां- 
किंबहुना या कृतीला लूट म्हणतात हेही मला तेव्हांच प्रथम कळल शिव, 
छत्रपतीचं ब्रीद ततोतत पाळळ नाहा तर मग ते स्वराज्य कसल ! परराज्यात 
वाटेल तशी लूट करण्याची मुभा शिवाजीनें आपल्या अनुयायांस दिली होती. 
पण स्वराज्यांत त्यानें यत्किचित्‌ स्वैर वतेन कोणाचेंह्ये चालूं दिलें नाही. 
शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाचे संशोधन व त्यांच्या कृतीचें अनुकरण एक- 
मेवाद्वितीय भावनेने जर कोठें चाललें असेल, तर ते अलबत पुण्यासच हॉय, 
हं मी विसरलो. कारण कसा झाला तरा मा. पडला बहिष्कृत, पुण्य नग- 
रीच्या तेजस्वी वातावरणांतील नव्हे. यांचे भान न राहून मी हावरेपणाने 
एक भलताच वेडेपणा केला. लहानशा सुटसुटीत विषयांत वावरण्याऐवर्जी 
मी आपल्या उद्योगाचं क्षेत्र मुसलमानी रियातर्तांच्या आरंभापासून ब्रिटिश 
रिया€तीच्या टोकाप्त विस्तारून चुकला, आणे अखिल महाराष्ट्रास 
स्वदेशी इतिहास पुरविण्याचे जोखीम पत्करिले. त्यामुळे झालें काय काँ, 


[. ११] 


द्र पंधरवड्यास नवीन शोधांचा टिपणे वाचून 'संशोधक' ही बहुमानाची 
पदवी संपादन करण्याची सांधिच मला रु,राज्यांत प्राप्त झाली नाही. 
अशाही स्थिर्तांत पुण्यांतील तज्ञांनी कृपाळुप्रणें बहाल केलेल्य़ा ' संकलन- 
कारा'च्या तुच्छ कोर्टांतच समाधान मानून मी स्वस्थ बसावे का नाही | 
पण लुटीची सवय जडली ती मला थोडीच स्वस्थ बरसू देणार! त्यामुळे 
आणखी एक घोडचूक करण्याची अवदसा मला आठवली ! मी या स्वराज्या- 
च्या दारांत 'तहाहयात ' निमंत्रित समजून लटीचा हक्क ' बजावण्यात गेर्लाो. 
परंतु सुदैवाने तेथचे चालक माझ्यासारसे नियगबाह्य वर्तन करणारे किंवा 
हलगर्जी नव्हते. त्यांनीं माझे अंतःकरण बरोबर ओळखिळें, आणि ' तुम्हांस 
आपल्या रियासती सजविण्यापाठीं अ'म्ही आमच्या घरांत अशी लूट करू 
द्यावी कॉ काय £' अश्या कठोर दाद्वांचा रोकडा कोरडा माझे पाठीवर 
ओढून, मला विन्मुख परत पाठविले. हा हितकर धडा शिकविल्याबदल मी 
त्यांचा आजन्म क्रणीच राहणार, मयादा सोडून चालतो त्यास अद्दळ घडली 
यांत वाइट ते काय १ भिक्षाच मागायची बिंवा लूट करायची, तर ती अम- 
क्य़ाच घरां असा आग्रह कशाला £ त्यास सव देश मोकळा आहें. प्रस्तुत 
मी इतकंच आश्व!सन देऊ राकतो, की या ग्रेथाचे बाबतीत मी स्वराज्याच्या 
राखीव रानांत सहसा पाऊल ठेविले नाहीं, हो गोष्ट द्र एक प्रकरणांतील 
आधाराच्या उल्लेखांवरून स्पष्ट दिसेल. यापू्वांच्या ग्रेथांत सुद्धां असला 
अतिक्रम थोडाच आढळेल. तथापि मजकडून घडलेल्या अन्यायाबद्दल 
त्यांनी मला सदय अंतःकरणाने क्षमा करून आपल्या प्रमभावाचा ओलावा 
साफ आटवू नये, अर्शी त्यांस माझी विनंते आहे. 

४. क्षमायाचन.--सवे वाड्यय काळजीपूवेक तपासूनही किलेक मह- 
त्वाचे कागद किंवा त्यांतले तपशील माझ्य़ा नजरेतून गळाले नसतील असा 
बाणा मी बाळगीत नाहो. . वढ्या मोठ्या उद्योगांत नानाविध चुका राहिल्य़ास 
नवल नाहीं. हजार बाराही पानांच्या लेखी संभारांत पुष्कळदां मागचे 
पुढचे अनसंधान सुटून विषयाचा ओवब तुटणे किंवा त्याच त्या विचारांची 
पुनराक्ते होणे अतेभाव्य नाहा. छापतांना अवतरण चिन्हें गळून !केंवा 
भलतेच शब्द मागेपुढे पडून विषयास किंवा घोटाळा उत्पन्न होतो. अश्या 
दृष्टीनें पाहूतां माझ्या या कृतीत पुनराक्ते, पाल्हाळ, अव्यवस्था, धांदल, 


[ १२] 


भाषेकडे दुलेक्ष, इत्यादि किती तरी दोष राहिले आहेत ह इतरांपेक्षा 
मीच ज्यास्त ओळखून आहे. पण इतकी चोखाळ साफसुफी करण्याचा मला 
आतां बिलकूल दम निघत नाहा. अद्यापि अश्या प्रकारचें काम अंगावर 
घेणारा कोणी मला दिसत नाही. माझे सोबती पटापट स्वस्थानास चालले, 
आणि मीही त्याच मार्गाने धाव घेत आहे. अश्या स्थितींत पुढील बाली- 
रावाचा भाग संपवून मराठशाहीच्या अखेरीचा पल्ला कसाबसा गांठला की 
मिळविली, ही भावना रात्रंदिवस मनांत उभी आहे. निबंध, लेख, व्याख्याने, 
संमेलन अशांसारख्या बाबतींत पुष्कळ प्रेमी ग्रह्स्थ मला आदराने बोल- 
वितात, आणि त्यांस नकार देण्याचें जिवावर येतं. पण करणार काय? 
सकाळपासून रात्रीपर्यंत अर्धेक्षण फुकट न घालवितां केक वर्षे मी या उद्यो- 
गांत खपत असून अद्यापि मजल लांब आहे, आणि काळाची धाव तर बंद 
पडत नाहीं. यास्तव बाह्य हंगाराकडे किंवा नीटनेटकी सजावट करण्या. 
कडे पुष्कळदां मला मुद्दाम दुलेक्ष करावे लागते. हे सवेच काम असहाय 
स्थितींत मला एकठ्यालाच करावं लागत आहे, ही लाणीव ठेवून, वाचकांनी व 
संशोधकानीं आपल्या अंतःकरणांत कोमल अनुकंपेचा अल्पांश तरी माझ्यासाठी 
धारण करावा, अशी त्यांस माझी नम्र प्राथेना आहे. 

५. कार्यांचा आढावा.--मराठी रियासतास आरंभ केला, तेव्हां पुढील 
विस्ताराची बिलकूल कल्पना नव्हती. त्यामुळें माझ्या ग्रंथस्ज्ञा कित्येकांस 
घोटाळ्याच्या वाटतात. आजपर्यंत मराठी इतिहासाचे पांच भाग प्रसिद्ध 
झाले असून त्यापुढचे हे आणखी दोन हल्लीं बाहेर येत आहेत. यापुढील 
दुसरे बाजीरावाचा भाग किती वाढेल ते आतांच सांगतां येत नाहो. हे 
सवे भाग एक, दोन, तान या अनुक्रमानेंच संबोधले जावे अशी योजना मी 
करीत आहे, पण ती होऊन गेलेल्या कामास पुनरावृत्तीचे वेळांच लागू 
करितां येईल. प्रस्तुत मराठी रियासतींचे खालील भाग प्रसिद्ध झालेले 
आहेतः--< 

१ पुवोर्धे स.--१६००-१७०५७ (आवृत्ति खलास.) 

२ मध्यविभाग १--१७०७-१५७४० बाळाणी विश्वनाथ व बाजीराव. 

३ मध्यविभाग २--१७४०-१७६१ पेशवा नानासाहेब. 

४ मध्यविभाग ३--१५५०-१५७६१ पानपत प्रकरण. (आवृत्ति खलास.) 


[ १३] 


५ मध्यविभाग ४--१५७६१-१७५७४ माधवराव व नारायणराव. 
६ उत्तरविभाग १--१७७४-१७८३ सवाई माधवराव, पुर्वायुःक्रम. 
७ उत्तरवभाग २--१७८३-१७९७ सवाई माधवराव, उत्तरायुःक्रम, 


ह्या पुस्तकांचे काम चाळू असतांच मुसलमानी रियासतीची नवीन तिसरी 
आवात्ते गेल्या सालीं दोन भागांत छापून प्रासिद्ध केली. अद्यापि शिवछत्र- 
पतीचा सर्वेच भाग दुरुस्त करून लिहावयाचा आहे. ब्रिटिश रियासतीच्या 
उत्तराधास तर स्पश सुद्धां नाहॉ. मात्र प्लासीपासून वेल्स्लीपर्यंतचा ब्रिटिश 
राजकारणाचा भाग बहुधा सकालितपणे मराठशाहीच्या ओघांत येऊन गेलाच 
आहे. तथापि सुख्य काम हातावेगळें झाल्यावर शक्ति व आयुमयांदा लाभ- 
ल्यास वरील सवे अपुरा कामें संपाविण्याची उमेद राखीत आहें. सत्य संक- 
ल्पाचा दाता भगवान किती मनोरथ पूर्ण करतो, पाहवें. 


मु. कामशेत, जि. पुण, र 
३१ ऑगष्ट १९२९. | गा. स. सरदेसाई. 


साधन ग्रंथ 


वने ठज्ट 

पुर्वा मध्यविभाग ४ यांत साघनम्रंथांची यादी संकेत निर्देशांसहू दिली 
आहे, तीच यादी या कालास लागू असून 'रिवाय खालील पुस्तकांचाही 
उपयोग यांत केला आहे. 

पारसनीस-ग्वालेरचा पत्रव्यवहार भा. २-५ (ग्वा.) 

१४  "जुंदेलखंड प्रकरण. 

नातू-महादली संदे. 

राजाध्यक्ष-जीवबादादा बक्षी (जी. च. ). 

मोडक-कोल्हापुरचा इतिहास. 

खरे-इचलकरंजी इ० (इ० ) व अधिकारयोग. 

भावे-रुमाल २( रु. ). 

भागवत- इंदूरचा पत्नव्यवहार १-३. 

दळवी-मराठा कु० इ०. 

आपटे-श्रीरंगपट्टणची मोहीम. 


(11901 


७७1०011115 170]. 1115. 01 [तवाळ्, ५०0)७ 1 & 2. 
१॥७]]टइजा 5 1") 1"'लाला 90०७) ल 1 ३१२8२8. 
ठउिटेछाण छिक्षाणा"प 0४ 13'9]011वा'छा1क]3 1381101171. 
1१७10४०”७ 1118. 0 110९ 3७035. 

1)0१७%४९]॥]/७ 111७७2 1,090 01. १ 1155701102. 
1185811128” 1,20(2'5-/011त (/1885125 ))१ 1९९11). 
१11152) 'घटणपा' याते ७९ जात शि एवे०0ड, 
१॥७०१0118]0?5 काळ 1ता115. 

1188011125 1009760075 ()पा' तका 39१") १] (12 १९1८६, 
1,४७]]”5 1311018) 1)011, 11] 18, 


[| १६ ] 


11850071०8) ]३९००ठ*व8छ (/0130./5 ॥४०])०"७ 1-10. 
उ>टा"डाळा (/8]टार्‍तेछा'8 ४08 1-6. 
]"'8110111र्‍5 91.31 &1]पा. 
]०प2000 5 1,225, 
(8260016615 0 381"0तेळ, (४७10 & ॥1/तल'छ०8त. 
"ख"2800/5 1711). 82125 ५०] 1-3. 
120 ७७09 & 110१0८ 571858 ४०] 1-3. 
् १ छा 11:95(11175 ४015 1-2. 
डि०४४?” (0""82500॥4601102 07 (001७7७1115. 
३385प'5 152 ०1 ॥]३९ (अ. 1?0७टा.. 
क ७] १४1) (10 0७18139 1५७1011, 1781. 
]िपार2 5 1,625. 
1>,])60"5 ०01 [133९2 ॥1४७]0 01 98, 
1111). (8%९९०(७1', 
उ>छा981115' 1?ठखाछ 1 3४-४०॥९० 1)6%७. 
1)0 9९]ललटचे ]०8)ट'5 0 (७७1101, 11 171153. 


अनुक्रमणिका 


प्रस्ताबना 
साघन म्रंथ 

सबाई माघबराब--भग्पनिर्देश ब निभनप्रलय 
इंग्रजी नांबांचा मराठी भबतार 


शुद्धिपत्र 
प्रकरण पहिले--दादाचा पाठलाग पृ 
१ दादाचा महाराष्ट्रास दोबटचा रामराम ... णा १ 
२ बारभाहेचे चुकीचे धोरण... 1 नको द्‌ 
३ समेटाची बाटाघाट, कारभाऱ्यांचें तापीतीरास प्रयाण... . १५ 
४ गारदी सुमेरासेंग ब महमद इसफ यांचे अंत न १९ 
प्रकरण दुसरं--मराठकाहीवर इंग्रजांचा पाहेला घाला . 
१ इंग्रजांकडून साष्टी काबीज, भकारण कुरापत मव २२ 
२ दादाचे इंग्रजांकडे प्रयाण ... । दळ २७ 
३ आनंद मोगरीची लढाई, दादाचे पळायन ,..  ' ३२ 
४ सुरतेचा तह ब आडासची लढाई गा गला ३७ 
५ साबाजीचा बघ, बारभाहचे नुकसान ... कमरे. डफ 
कलकत्तेकर बकीलळ अप्टन याचें पुण्यास आगमन ... ४७ 
७ पुरदरचा तह ... ९५७ 
प्रकरण तिसरे---बारभाईच्या कारभारांतील विघ्ने | 
१ दादासंबंधाने इंग्रजांची टाळाटाळ ... ,,» ) ६७ 
२ प्रकरणांची गुंतागुंत, हेस्टग्सच्या कारभाराची सनबारी ६९ 
३ दादार्चे सुरतेद्न मुंबईस प्रयाण व ७५ 


४ बारभाडचा बेबंदशाही कारभार, दादाचे साथीदार ब तोतया ८० 
५ पुरंदर तहाचे बिपरीत परिणाम द ,१*१ ९५ 


[२] 


६ दइकपट्टी 
७ सरदारांचे रुसवे ब फितूर 


८ रामराजाचा मृत्यु ब शाहूचे राज्यारोहण ... वा 


प्रकरण चवथे---मोरोबादादाची बंडखोरी 
१ युरोपीय राजकारणांत हिंदुस्थानची गोंबण 
२ मोरोबादादाच्या नाराजीचं कारण 
३ मोरोबास अधिकारप्रासि, नानाचा पाडाब 
४ महादजीच्या धृतेतेनें मोरोबाचा पाडाब ... 


५ मोरोबाच्या प्रकरणाचे ऐतिहाया्सक ब राजकीय महत्त्व 
प्रकरण पांचर्व--इंग्रजांची पाचर तळेगांवावर निसटली 


१ गोडडंने केलेली हिंदुस्थानची दोन उभी छकलें 

२ बारभाई ब इेस्टिंग्स यांचे दरम्यान नागपूरकर 
भोसल्यांची त्रेधा 

३ इंग्रजांचा मारा म्हणजे अस्बलाच्या गुदगुल्या 

४ इंग्रजांची पुण्याबर चढाई का 

५ तळेंगांबाबर इंग्रजांचा. कोंडमारा 


प्रकरण सहावे--बारभाईंचे रूपांतर एकभाईत 
१ दादाची सोडचिठ्ठी ब झांशीस रबानगी ... 
२ सखाराम बापूची इतिश्री ६ 
३ सखारामब्रापू बोकील, योग्यता ब कोटुंबिक 
४ नाना महादर्जांची बधुभाबाची रपथाक्रिया 
५ दादाचे सुरतेस गाडर्डकडे पलायन 


प्रकरण सातर्वे-- युद्धाचा तीव्र स्फोट 
१ इंप्रजाबिरुद्ध चौकडीची जूट 
२ मुंबई कलकत्त्याचे दरम्यान गोडर्डाच्या बाटाघांटी 
३ महांदजींचा रुसबा र 
४ नांना महादजीमधील लढ्या'चे मुहे 
५ सातेपुड्यांतील बेंडाबा-केसोकृष्ण, गुलजारखान ३० 


७ ७ १ 


९७ 
९९ 
१०२ 


१०्ट 
११ 
44 
१२३९ 
१४० 


१ 


१५२ 
१६२ 
१७७ 
१८० 


श्ट्ट 
२९ 


"२२६ 


२०२ 
२०५ 


२१२९ 
२१९ 
२२४ 
२३० 
२३५ 


[२] 


प्रकरण आठेवे--गुजरातेंतील मोहीम 
१ फत्तेसिंग गायकबाडाची फूट, गाडर्डाशी स्वतंत्र तह 
२ गोंडडकडे महादजीची तहाची हुलकाबणी 
३ इंग्रजांशी घाबपळीचे युद्ध र 
४ गुजरात मोहिमेतील फसगती 
५ नाना महादजीच्या उखळबेऱ्या 


प्रकरण नववे--आखिल हिंदुस्थानचा इंग्रजांवर उठाव 
१ कोंडाई बारीबरील छाबणीचा बाद 
२ इंग्रजांच्या शक्ती आंखडण्याचे उपाय 
३ हैदर नायकाचा इंग्रजांबर घसरा 
४ कृष्णाजी नारायणाची हेदराकडे बकिलात 
५ दुर्दैबी दादाची कहाणी 
९ कल्याण ब बसई इंग्रजांनीं [जिंकली मच 
७ बज्रजोगिणीचे सुदर्शन, रामचद्र गणेशाचा आत्मयश ... 


प्रकरण दहावे--चौकडीच्या जु्टीचा फलिताथे 


१ बंगाल्यांतून इंग्रजांस उखडण्याचा नाना-महादर्जीचा प्रयत्न 
, टै९७ 


२ चोकडीच्या कारस्थानांत भोसल्यांची गफलत 

३ भोसल्यास फोडण्याची होस्टग्सची कारबाई 

४ दिबाकरपंत चोरघोडे क्व 
५ बोरघाटाखालीं इंग्रजांचा संहार, गांडडाचे पलायन ... 
६ माळव्याबर इंग्रजांची चढाई हि न 
७ स. १७८१ च्या बरसातची छाबणी, महादजी ब म्यूर 


प्रकरण अकरावे--युद्धसमारोप, सालबाईंचा तह 
१ म्यूरमहादर्जीचा स्वतंत्र सलूख , वाक 
२ चेतर्सिंगाचा महादजीकडून पुरस्कार 
३ तहाच्या पूर्बगामी बाटाघाटी 
४ सालबाइंच्या तहाची अव्बलभखेरचीं कलमें 
॥ सालबाई तहांतील नफानुकसानीची बिबिघ चर्चा 


२४० 
२४९ 
२५४ 
२५८ 
२८६८९ 


२७२३ 
२८२ 
२९० 
२.९ 


९९७ 


२०१९ 
३०६ 


२९९ 


४२५ 
२३३० 
२२२१ 
३३७ 
२४२ 


३४३. 
३५८ 


३५७ 


«२ 


२६५ 


[४] 


प्रकरण बारारव--हिंदी व पाश्चात्य राजकारणांचा लढा 
१ युद्धांतील नाना फडणिसाची अपूर्ब कामागैरी ,.. ३८३ 


२ इंग्रज आरमाराबर धुळपाचा बिजय  ... दद ३९२ 
३ फ्रेंच नौकायोद्धा सफ्कां ... .. ३९८ 
४ इंग्रजफ्रेंचांच्या राजकारणांत ननामहादजींचा बिरोध ३१९९ 
प्रकरण तेरावे--दादाची इतिश्री 

१ दादाचे देहान्त प्रायश्चित्त ... का ७९५. रर 
२ आनंदीबाईची अखेर डा . ,.. ४२१ 
३ चिंतो बिठ्ठल रायरीकर गा वा ,... उर 
४ सदाशिब रामचंद्र व्या क ल २२५ 
५ बाजीराष गोबिंद बर्व व्र ल ,.. ४२७ 

मानाजी फाकडे ... ४२९ 


प्रकरण चौदारवे--प्रतिनाधे, हेदर व करवीरकर 
१ दोन जाज्बल्य प्रातिनिधि-मबानराब ब भगबंतराव ... ४३३ 
२ हैदरखानाची खढाई:--- । 


(१) स. १८७४-७५ सालचे आक्रमण का ४३८ 
(२ ) गुत्तीचा पाडाब, मुरारराबाचा अंत ,..  डॅई० 
(३) साबशीची लढाई, पटबर्धनांचा चका'चूर॒ ... ४४७ 
(४ ) परशुरामभाऊ ब हरिपंत यांची लंगडी मोहीम ४५० 
३ करबीर छत्रपलींचा बारभाईशीं बिरोध ... ,..  इ५५ 
(१) पहिली अपुरी मोहीम वा ... उड५७ 
(२) महादजीची मोहीम ब तह  ... ... ४६० 
(३) छत्रपतींची फेरपलटाई री ,.  टड६३ 
प्रकरण पंधरावे--सवाई माधवरावाचे जीवनचारेत्र 
१ जन्मयोग ई४६५ 
२ बालपण ४७१ 
३ दिनचर्या ब शिक्षण ४७८६ 
४ लग्नसमारंभ ४७९ 


५ गोपिका भाजीबाइचं लक्ष इ८४ 


[५] 


९ मर्दानी खेळांची ब जनाबरांची होस, 
७ रागरंग 
वेशावळी!--- 
अणजूरकर नाईक 
भानुू-मोरोबा ब नाना 
सेबकराम 


चेंतर्सिंग वक का 


१ गणेशभट बर्ब 
२ बापू गोखले 
३ अंतोबा नाईक मिडे 
४ सर्जेराब घाटगे 
५ बेळासचे भानु 
६ गोवेंद गोपाळ कामतेकर 
८ घोरपडे, गुत्ती बगेरे 
९ कोटेकर पंडित 
१० बिसाजी केरशब लेले 
१२ जतचे डफळे 
१३ नारो गणेश शोचे 
१४ खंडेराब हृरि भालेराब 
१५ जीबबादादा बक्षी 
१६ चिंती बामन देशमुख 
१७ भुसकुटे बऱ्हाणपुर 
१८ रत्नाकरपंत राजाज्ञा 
१९ हृरि बाबाजी केतकर 
२० हरिपंत फडके 
२१ ठकार दीक्षित सातारचे 
२२ ओढेकर दिबाण धारचे 
३ महादाजी बल्लाळ गुरुजी 
२४ बाबूराब केशव ठ।कूर व 
चित्रे,--भानोजी व मुधोजी भोसले, नागधुरकर 


४८५ 
४९२ 


र्ण 
११५ 
३२९१ 
३५५ 
४९८६ 
९७ 
इ्९्ट 
४९८ 
४९९ 
५०० 
५०१ 
५०२ 
५०२ 
ष्‌ 5 ३ै 
कर ठ ३ 
(५ >. % 
(र्‌ ठ्प्डँ 
र ० भड 
श्‌ द्वे धर 
८५०५ 
प क ८ 
८५०८६ 
(र्‌ ० 9 
ष्‌ ० ९३ 
"०७% 
५०! 


सवाई माधवराव-- 
१ भाग्यनिर्देश 


धन्यवीर एकेक पुरुष जणुं कल्पवृक्ष पिकले । 
शतवषे द्विजपक्षी आनंदे त्या तरुवर टिकले ॥ 
जलचर हैदर नबाब सन्मुख रणकरितां थकले । 
ज्यांनि पुण्याकडे विलोकिले ते संपतिला मुकले ॥ 


"ण्ापॅंभाकर 


--:->->-५>-ा- ->>-._--ा>ा 


२ निधनप्रलय 
इथुनि अतां प्रारंभ दिसंदिस अन्धत प्रळयाला ॥ 
---प्रमाकर 


<%./--.”६.«<-./५६-/%-/%५-/५/५४./४/४”४०/४ “४८४४-४१ १४९५४४४ १-१ ८ ““४-४४८/४-१ “:- “१” 4 


इंग्रजी नांवांचा मराठी अवतार 
"न्स्यिकेचचा 
(श्री> यशवंत नरासंह केळकर ) 


भाषा ही व्यवहाराकरतां असते, व्यवहार कांहो. भाषेकरतां असत नाहो. 
निरनिराळ्या भाषांतून परभाषांतील अनेकविध 'दाब्दांची शुद्ध वा अपग्रष्ट 
स्वरूपांत जी मिसळ झालेली असते ती यामुळेच. पेशवेकालीन भाषेंत 
फारशी शब्दांचे इतकं प्राबल्य आहे कीं ती नीट समजण्यास प्रो. पटवधेनांचा 
स्वतंत्र फारशी मराठी कोशहि अपुरा पडतो. सदर कोशाचा उपयोग करणाऱ्या 
इतिह्वासाभ्यासकास, पावला पावलाला येणाऱ्या फारशी शब्दांचे मूळ शुद्ध 
रूप काय अते व व्यवहारांत प्रचलित झालेलं त्याचें गढूळ स्वरूप काय 
असतें य़ांची जाणीव हरघडी होते. हाकडा ६०1७० शब्द अपभ्रष्ट स्वरूपांतच 
रूढ झ!छेले असतात. पण रूढ स्वरूपांतच त्यांचा अथे व उपयोग समजून 
घेणे अगत्याचे असतें. 


जी गोष्ट फारशी भाषेची तीच मराठी भाषेसेबधांत इम्रजीची आहे. पेरा- 
बाईंच्या पूवाधात इंग्रजांचे विशेष प्राबल्य नव्हते, यामुळें मराठी भाषेस 
इंग्रजीचा फारसा संसर्ग नव्हता. पण उत्तराधात इंग्रज प्रबळ झाले, त्यांचा 
व्याप वाढला, व्यवहार फेलावला, आणि पेशवाईच्या अखेरीस तर इंग्रज घुतला 
नाही अर्स रानकारणच बहुधा शिल्लक राहिलं नाही, अथात्‌ इंग्रज आले 
त्याबरोबर त्यांचीं नांवें व व्यवहाराला उपयोगी पडणारे आवरय़क शब्दाहि 
आले. आज आपण सवेस्वी इंग्रजी झाल्यामुळें त्या भाषेचे ज्ञान आपणास 
उत्तम असतें, म्हणून इंग्रजी हाब्द अपभ्रष्ट स्वरूपांत बहुधा रूढ होत नाहोत. 
पण ऐतिहासिक काळांत तशी गोष्ट नव्हती. यामुळ ऐतिहासिक वाढ्ययांत 
येणाऱ्या युरोपियन नांवांचा व शब्दांचा सूड लावणे काठिण नसले तरी थोड 
डोकं खाजवावयास लावणारं असते. उदाहरणार्थ, कपतान हालकी, बष्टर, 
कारनीदर, कालकिराफ, 3िकसिपेल, जुरस फिरंगी, वभेरे शब्दांचे वा नांवांचे 
मूळ युरोपियन शब्द काय असावेत ते उकलत नाहींत. कांही कांही 
नांवांना तर असा विचित्र संस्कार घडतो कीं त्यांच्या रूढ स्वरूपा- 


[२] 


खाली तो परज्ञातीचा आहे असा संशयाहि येणार नाही. अँडरसनचा 
इंद्रसेन झाल्यावर, नारंजचा नारद बनल्यावर, मूळ नांवाचा सामान्य 
वाचकाला संशय कसा यावा? तामसेन हा बहुधा तानसेनाचा भाऊ शोभा- 
वयाचा; पण तो एक इंग्रज ॥'10॥115011 आहे. सरताउस हं मधुर नांव 
म्हणजे त॑ एखाद्या ताउसासारख्या वाद्याचे अतावेंसं वाटतं; परतु ते एका 
98'-001ए85 नांवाच्या साहेबाचे आहे. मॅडॉकचें मंडूक आणि मेडो- 
नर्चे मंडूस झाल्यानंतर, राडीकचें रुद्रक झाल्यावर [किंवा कार्मायकेलचें कमेखल 
झाल्यावर, किंवा रॉस लॅबटे रासठंपट बनल्यावर, मूळ नांव इंग्रजी प्रत्यंतर 
पुराव्यावांचून शोधणे काठेण जञाणार हं उघडच आहे. जी गोष्ट नांवांची तीच 
शब्दांची. कोसल, कोटमास, मनवर, परझ, वगेरे शब्द त्यांचीं उदाहरणे होत. 
सारांश, अशा नांवांची व शब्दांची यादी करणें उपयुक्त व मनोरंजक आहे. 


येथें अद्या नांबांची एक छोटीशी यादी जोडली आहे. 


जहाज फिरंगी (700122 1'1301185 इस्काट 3टण( 

पोट साहेंब 101 इस्पक 9])"४९ 

मेजर कनक )19]01' (911860  कुफर ())0])01' 
इष्टिन 1185011175 फालबर "७७1९1 
बेगल 1381212 कामरल (_:॥11))९1] 
पियास (,0]. 1?291'5 जानमारी 01111 311111195' 
गाडर (0पवळा'त कलन (,)]1115 
आपटन [0] तरनल गुपयागाठा' 
लिटली 1.1॥1]2 फारकीस 101१1 
कवलबुरग (,0]12010012 बिलाइकी 1318111010 
मेघफास 15011९१501 मय 197 
किलकपाद्री 1१11100900 करणवालित (0117७91115 
मालीट 0॥:1(:) हटली 8012१9 
मेघडूर (0111100012 घमेडी (एला 15] 
तामगिरास १113101188 (जा'9)181]1 फेद्री ॥".6ता र 
इबरकरंबी १06'ल"0111016 यून ॥0ए७15 
एकमुठी १९311 प पाखट [७९टता 


षष्ठ 
१र 
१८६ 
र 
ष्ट 
ट३ 
८९ 
१४्ट 
१५२ 
१५६ 
१५७ 
५५५ 
२१७१ 
४२९ 
४४८ 
४०८ 


शुद्धिपत्न 


अझुद्ध 

पूर्बेच्या 
४-७-४ 
हस्तक 
आपणास 
कारभाराच्या 
बगेरे 
फौजेस जाणाऱ्या 
दयाबाई 
७-९-१७७७ 
२९-१०-१७७७ 
सुरतबाले इंग्रजास 
मुत्सद्यांत 
चार राजांनी 
माईंना 


बडोद्याचे गायकबाड 


शुद्ध 
पूर्णच्या 
४-५७-०७४ 
दस्तक 
आप्टणास 
कारभाऱ्यांच्य| 


._ बगैरे कडे 


जाणाऱ्या फोभेस 
दर्यांबाई 
७-९-१७७८ 
२९-१०-१७७८ 
सुरतबाळे यांनी इंग्रजास 
मतुद्यांत 

चार इंग्रजांनी 
बारभाइंना 

सर्जराब घाटगे 


जानोजी भोसले, नागपुरकर, सनासाहेब सुभा, 


तय आवन ञतानरलन 


क 


सनाधुरंधर; 


गपुरकर, स 


मुधोजो भोसले, न 


शे 


मराठी रियासत 


न “व्र ट्ट “1-५ न 


उत्तर विभाग १ 
सवाहे माधवरावाचा पूवायुःकम 


-* 4» मे 


प्रकरण पहिलं 


दादाचा पाठलाग 


शि बका, ८1. .) /.))' > 


दादाचा महाराष्ट्रास शेवटचा रामराम. 
बारभाईचें चुकीचें धोरण. 

मेटाची वाटाघाट, कारभाऱ्यांचें तापीतीरास प्रयाण, 
गारदी सुमेरसिंग व महमद इसफ यांचे अंत 


१4 


<<... /५८०७.. »/७./. ..0 


पूबविभाग, मध्यविभाग व उत्तरविभाग असे मराठी रिय़ासतांचे 
तीन मुख्य खंड मी कल्पिले आहेत. पटिल्याची समाप्ति औरंगजेबाच्या मृत्यु 
बरोबर होते. तेथून पुढें मध्यविभाग सुरू होतो, त्याची समाप्रि सन१७७४च्या 
एप्रिलांत सवाइ माधवरावाच्या जन्मार्शी मी धरिली आहे. तदुत्तरच्या 
कालास उत्तरविभाग ही संज्ञा देऊन त्याचा आरंभ आतां करावयाचा आहे. 

१. दादाचा महाराष्ट्रास शेवटचा रामराम.--(मे, जून १७७४) 

नारायणरावाच्या वधानंतर सन १७५७४ च्या आरंभी बारभाइचें कारस्थान 
सुरू झाले; त्या संबंधांत ता. ३-२-१७५४ रोजीं नांना फडणविसाने बाबूराव 
आपटे यास साताऱ्यास लिहिले*--“' चार पिढ्या ज्यांचे अन्न भाक्षिल त्यांच 


गुहा माकमवक०००० कळ ---:---५--------८--५---८--८-----०८----->----:-« ४000 *॥टटटीे ७ -- पी "४४७४ 00 शक्कल कक टक कण क्क 2 ४० फक 7007” 


१" झा. घ. १ प. या. ४. 


२ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 

साथक करावे, अस चित्तांत आणून, सखारामपंत व आम्ही मोरोबादादांस 
अनुकूल करून, बत्रिंबकरावमामा, साबाजी भोसले, वामनराव पटवधन वगेरे 
सरदार व हुजुरातीची फोज, सवांचे मानस एक होऊन, गंगाबाईंचे संरक्षण 
कराव, दोलतीचा बंदोबस्त करावा, असं चित्तांत आणून, आम्ही व सखाराम- 
पंत उभयतां मातोश्रीस घेऊन साताऱ्यास येणार होतों; परंतु बंदोबस्तासाठी 
पुरंदरास आलां. लवकरच यांस घेऊन सातारियास येऊं. तुम्ही कदाचित 
बापूंचा संशय घ्याल तर सवोनीं आपापले अभिमान सोडून निखालस खावंदांचे 
वेशाचे बर॑ व्हावे होच इच्छा आह. शिंदे होळकरहि येणार. ” कासेगांवःच्या 
लढाइत न्रिंबकराव पेठे पडला, व हरिपंत फडके दादाचा पाठलाग करीत 
उत्तरेस चालला. दरम्यान ता. १८-४-१७५४ रोजीं पुरंद्रावर सवाइ माधव- 
रावाचा जन्म होऊन त्यास ता. २८ म॑ रोजी पेशवाईची वस्त्रं मिळाली. तेणं- 
करून पेशवाई मिळविण्याची दादाची हाव निर्मळ झाली. तेव्हां आतां भांडण 
विकोपास न नेतां पुण्यास कारभाऱ्यांकडे येऊन पुढील कतव्याचा विचार करणं 
त्यास योग्य झालं असतें; परतु तो विचार सोडुन बारभाईस हाणून काहून 
पेशवा मिळविण्याचा आपला उद्योग त्यान तसाच पुढें चाळू ठेविला. आपल्या 
कृतीने राज्यास बर वाइट काय होईल याचा त्याने विधिनिषेध बाळगिला 
नाही. बारभाईच्य़ा सामान्यतः विरुद्ध वागणारे किंवा पेशव्यांच्या उत्कपाचा 
हवादावा करणारे अले त्यास जे जे माहीत होते, त्या सवांकडे निरोप, पन्ने व 
भाणसें रवाना करून त्यांस आपल्या लगामी लावण्याची खटपट त्यानं जारीनें 
चालविली. गोदावरीच्या तीरापर्येत जातो न जातो तांच, शिंदे होळकरांस वश 
करून घेण्याचा प्रयत्न चालविला. यांत यश नच आल्यास तसंच पुढे सरकून 
सुजाउद्दोला व रोहिले यांची मदत मिळविण्याचेंहि त्याच्या मनांत होतंच 
मारवाडच्या बिजेतिंगाकडे माणसें पाठविला. कच्छभूजपावेतां व सौदीकडे राज- 
कारण केलें. $ हेदर अलीशीं तर त्याचें सूत्र पूर्वीपासूनच होतें. मात्र त्याच्या 
आश्रयासाठी परत दक्षिणंत थावे, तर मध्येंच कारभाऱ्यांचे हातांत अचानक 
पडण्याचा संभव होता. यासाठीं दादाने प्रथमपासून इंग्रजांच्याहि आश्रयाची 
खटपट चालविली. तरी हरिपंत फडके लगट करून त्याचे पाठीवर बऱ्हाण- 


-> पकडावा कन “न्न न -टफ--.८-->--- चळ आमा जनन ल. न्न जजन नना न 


$ खंड १२-१६६, 


प्रकरण १ लं ] दादाचा पाठळाग - 


*०" 0४८११" ४४९१ “र "८ “५-० “४ ४४४८५ प्रकि... र? ० 730 ची ब्ट “२ २६ ४४४८-४५-४८  “<-॥ २ 7८.९ 


पुराकडे येतांच, एप्रिलळअखेर दादा लगबगीने नमंदा पार होऊन प्रथम इंदुरास 
होळकराकडे गेला. खरं म्हटल तर हारिपंतान ल्यास यापूर्वी पकडले सुद्धां 
असते; परंतु त्याचे साथीदार साबाजी भोसले व निजाम केवळ स्वतःच्या 
मतलबानें वर्तत असल्यामुळे, त्यांस सोडून आपण एकटेच पुढें गेल्प्रास, न 
जाणो, च्रिंबकराव पेठ्यासारखी आपलीही गत होइल, कदाचित्‌ साबाजी व 
निजाम मागून दादास मिळण्यास कमी करणार नाहांत, तेणेकरून सवच व्यूह 
फिसकटेल, याचा नीट विचार करून एकटें पुढे जाण्याच जोखीम हॉरिपंताने 
मुद्दाम अंगावर घेतले नाहो. “दादा पळून पळणार कोठे, फार तर थोडी दिवस- 
गत लागेल, इतकेच;' अशा समजुतीने कारभार्‍्यांनांही नसते साहस ७ अंगावर 
न घेण्याविषयी हरिपंतास सुचविले. “ धायगुडे दादास सोडून आल्यापासून 
दादाचें लष्कर बहुतच घाबरे झालं. गोंदातीरींच श्रौमतांस लोकांनी रोज- 
मऱ्याकरितां अडविलं. ओरंगाबादेस कजे घेऊन रोजमरा वारतों, असं सांगून 
पुढें गेले; परंतु तेथं तरी कजे कोठून मिळणार? त्याच्या फोजेची अगदोंच 
पांगापांग झाली. या वेड्यापीराच्य़ा नादी लागण्यांत आतां अथे नसून उलट 
हानि आहे, अशी दादाच्या पक्षपात्यांची खात्री झाली. आर्धी गगाबाइस पुत्र 
झाल्यामुळेंच बहुतेक पारडे फिरले होतें. त्यांत बजाबा पुरंदरे, आपा बळवंत, 
आनंदराव गोपाळ, शहाजी भापकर, खंडेराव दरेकर हे “ आपल्याच्यार्न 
तुम्हांबरोबर पळवत नाहीं' असं दादास सांगून, तोफा सामानसह नमंदेवरून 
परत येऊन तापीतीररी चांगदेवावर हारिपंतास मिळाले. बऱ्हाणपुरावरच मोठा 
तळ पडला. हरिपंताने त्यांस रोजमरा चाळू करून आपल्याजवळ ठेवून 
घेतलं. फक्त सखाराम हरि, मानाजी फाकडे, सर्दाशिव रामचंद्र, मालोजी 
घोरपडे व बावूराव पाटणकर हे सरदार, दोन हजार स्वार व एक हजार गार्दा 
दादाबरोबर नमेदा पार होऊन इंदुरास गेले. हरिपेत लिहितो, 1४ ' आम्हावर 
चाळून येण्याचा प्रकार राहिला. जीव मात्र घेऊन पळतात. एकट्याने जाऊन 
करणे काय़ ते कळतच आहे. हस्तगत करावे या लागांत आहो.' महादजी 
सिंदेही उजर्नाहून येऊन इंदूर येथ दादास भेटला. ' श्रीमंतांचे दर्शन होऊन 
२ )॥२५ रोज झाले,' असे ता. १६ मेला महादजी लिहितो, यावरून एप्रिलच्या 
शेवटच्या आठवड्यांत दादा इंदुरास पांचला अस होत 


क कका चळाळाह ------> ->:--८-:- 7 फा णी 000 णी पीटी पक्वान्न ्ल्वकृ 


७ खरे-१३६७. ॥ खर १३६३,१३८२ 


-। मराठी रियासत | उत्तरावभाग १ 


४९% /*//१ /४ क क ऱ्य “ ८१८ -*. * 2 


२. ७७ 


गोदावरीकांठी येतांच ता. १०-४-१७५८ रोजीं दादान महादर्जीस पत्र 
पाठविळे की, 'कारभाऱ्य़ांवर भार देऊन आम्ह. कनाटकांत गेलां असतां मागे 
यांनीं मन माने तसा फितूर केला. मोगल व ते एकत्र झाले, यामळें मनसबा 
भारी पडला. त्रिवकराव झुंजात आले, ते मृत्यु पावले; परंतु मागती सव 
जमा होऊन नान!प्रकारचे फितवे करतात तुम्हांकडे महादाजी बह़ाळ गुरुजी 
पाठविले आहेत, त्यांस तुम्हीं साफ उत्तर केळच असेल. फितुरियांच पारिपत्य 
झाल्यांविना बंदोबस्त होत नाहीं. याजकारितां तिकडील सव कामे 
सोडून तुम्ही व तुकोजी होळकर फोजेसहवतमान ग्रेऊन पोचावे. ये सयर्यी 
दोलत राखावी. भरंवसा तुमचा आहे. येविशी फार लिहाव तर तुम्ही 
सवे सभजतां. दालतीचा भार तुम्हांवर आहे. सविस्तर बेत व्यंकटरामशास्री 
लिहुर्ताल.' ( ऐ. टि. १-५४ ). 

यापूर्वीच सिदे होळकरांकडे कारभाऱ्यांचाही पश चालला होता. त्रिबक- 
रावास चुकवून दादा पंढरपुरच्या रोख निसटून चाललेला कळतांच कार- 
भाऱ्यांनी ता १० माचच सुमारास महादाजीपंत गुरुजीस सिदे होळकरांकडे 
पाठवन उत्तरेकडून दादावर चाळून येण्याविपया त्यांस कळविलें. पुढ २० 
माच रोजा सखारामबापू्ने महादजीस लिहिल, ' मोगल, भोसले व सरकारची 
फौज दादांचे मार्ग आहेत. कदार्चितू ते पळत पळत नमदा पार जाले 
तरी होऊं न द्यावे. तुम्ही व होळकर आडवे होऊन हस्तगत करावे. हं न 
बने तरी तुम्ही त्यांस न मिळावे. महादाजीपंत तुम्हांस आणण्यास पाटाविले 
असतां दिरंगाइवर पडल. अतःपर दिवसगतावर न घालविता जलद येऊन 
पोंचाबे.' यावर महादजीने २७-४८ रोजी जबाब लिहिला* का, ' पाठलाग 
लांब राहिल्यामुळे दादा स्थिरतेने येतात. इकडही कारकून व पत्रे येतात. 
बजिन्नस गुरुजी पाहतात. आडवे व्हावे, नमदेअटीकडे येऊन द्यावे, या अथी 
आम्ही व तुकोजी होळकर २४-४ रोजी डरेदाखल जाला. श्रामंतांकडे 
आमचे उभयतांचे कारकून गेले आहेत, जे “ इकडे न याव. आल्यास ठौक 
नाही.' आजवर एकनिष्टेंनं सेवा करून प्राणांच्या कुरवंडी केल्या, असें असोन 
आपण शब्द लावून लिहितां, काय म्हणावें! लोकांची सहा वषांची समजा- 


ऐ. टि. १-५४, १-१ 


प्रकरण १ ल] दादाचा पाठलाग २ 


2. ४५५४-१४ > "१*-०१-१-€४४"५/0४४४-/४ €-*/४-१-९५-/४ “१-- १.०४१- 


--<- 


वीश हाण आहे. पका नाही. कज मिळेना. तत्रापि बाहेर निघाला. नमदे 
अलीकडे येऊं देऊं अस व्हावयाचे नाही. आमचे लक्ष आपणावेगळें नाही. 
याचा त,शीळ गरुजी लिहितील त्यावरून कळेल. प्रस्तुत मोरा व्यंकटेश 
श्रीमतांकडून आले, त्यांजबरोबर ख्ेह व दाब दोनही प्रकार सांगून पाठविले 
आहेत. जसा त्यांचा निश्चय प्रत्ययास थेइल, तशी पेरवी करण्यात येईल.' 
हं पत्र लिहिल्यानंतर लगेच दादा इंदुरास पोचला. 

याच तारखेचे म्हणजे २७ एप्रिळलच उजनी मुक्रामाहन लिहिलेलं महादाजी- 
पंत गुरुर्जाचे पत्र | स्पष्ट व उदबोधक आहे. त्यावरून सिंदे होळकर बारभाई्शी 
कपटाने वागत होते अस म्हणतां येणार नाही. तो लिहितो, “आत्ञा घेऊन 
निघाला तो दरमजल इंदुरास आला. पाटीलबाबा तेथंच होते. भट जाहली. ते 
बोलले, 'पूर्वी चाकरीस अंतर केळे नाही, पुढे पक्ष केलासवासी यांचाच ( नारायण- 
रावांचा ) अवलब आहे. दुसरं घडणार नाही. फोजेचें दण सहा वर्षांचे 
निघाले, त्यामुळ अवघडलो. त्याची तद करून चालतो. संशय न मानावा. 
होळकरांस मार्येत घेतल्यावांचून जातां न, म्हणून मानापमान एकीकड ठेवून 
यास मेळवून घ्यावयाकारितां इंदुरास आला.' आपलीं पत्रें पाटीलबाबांस येतात 
ती ते दाखवितात, आम्हा पाहतो. दादासाहूबांचे चिटणीस आबाजी रघुनाथ 
यांचीही पत्रे येत होतीं तीदेखील मला दाखवीत हाते. दगा करणं असतें 
तर पत्ने न दाखविते. लोकांचे ओढीचा प्रकार पाहिला तो खराच आहे. 
कटारा काढून मारावया पावेता दंगा जाहला. सबब दिवसगत लागून, 
येण्यास लांबण पडली. पाटीलबावा बालले, बाया व कारभारी यांसच सामील 
होऊं, दुसरं लक्ष नाही. मूल (नारायणराव ) सकुटुंब फसला, ता काढला 
पाहिजे, यास्तव अनेक हुन्नर करणं पडतील; राजकारणे लावावी लागतील, 
येतों म्हृणाव लागेल; वतमान लोपणार नाहा. तेव्हां बापू व नाना विषम 
मानून कल्पना करतील, दुरारोप टेवतील तर विकल्प सहसा न आणावा. 
अस्त बोलतात, व करणींतही सरळताच दिसतं. पडदा राखीत नाहींत. 
सिंदे होळकर उभयतां डेरदाखळ झाले. त्यांस निकड फार केली आहे 


आ 


घारचे कृष्णाजी व जिवाजी पवार यांसही [नकड लाविली आहे. तेही लोकरच 


॥ भा. व. २प. या, ६८, 


द मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 
तयार होऊन सामील होतील.' य़ा लेखावरून निरनिराळ्या ग्रहस्थांच्य़ा 
मनासी व वतनोद्देशांची कल्पना होते. विशेषतः महादजीचे शब्द, “ अनेक 
हुन्नर करणे पडतील, राजकारणे लावावी लागतील, नानास वषम्य वाटेल,' ह 
पक्के लक्षांत ठेवावे. नाना व महादजी यांचा स्वभावभेद व लढा समजण्यास 
ते पुढें उपयोगी पडतील. 


२. बारभाईचे चुकीचे धोरण.--प्रस्तुतच्या दुहीचा प्रसंगच असा आणी- 
बाणीचा व घोटाळ्याचा होता, काँ त्यांत सव मराठमंडळाची मनें दुलग होणें 
साहजिक होतें. त्यांतून दादा तर इतका निकरावर आलेला होता, काँ आपल्या 
विरुद्ध यत्काचित्‌ वागणारांची तो राखरांगोळी करूं लागला. अक्शा स्थितांत 
निश्चयाने एकाच पक्षास उघड पाठिंबा देण्याचें पुष्कळांनीं होतां होईल ता टाळले. 
जो तो प्रसंगानुसार वतन ठेवूं लागला. उद्यां दादा विजयी होऊन आपला 
सूड घेइल, हो धास्ती प्रत्येकाचे पोटांत होती. ताकपीर पुरंद्रास येण्यास 
निघाला असतां, दादानें वाटेतच त्यास जबरांन पकडून नेलें; त्याची हकीकत 
गुरुजींच्या वरील पत्रांत आहेच. अत होते, तरी कित्येक विशिष्ट व्यक्ती 
खेरीज करून एकंदर मराठमंडळाचीं म्न साम!न्यतः बारभाईच्याच बाजूचा 
होतीं. रघुनाथरावाची नालायकी सवास महश्ूूर असून, राज्याची व्यवस्था 
लागली तर ती बारभाईकडूनच लागेल, अशी सर्भजसांचा भावना होती: 
आणि त्या दृष्टीनेच बहुतेकांचे प्रयत्न चाळू होते. शिंदे होळकरांसारख्या 
मातबर सरदारांस आपआपल्या बाजूस वळविण्याच्या खटपटांत दोनही पक्षांचे 
चालक होते. परंतु या झगड्यांत इतर पुष्कळशा लहान इसमांची कुचबणा 
अतोनात होऊं लागळी. जो तो प्रथम आपला स्वाथ पाहणार. मोरोबा 
फडणीस, इंग्रजांचा मॉस्टिन व अटकेत असलेला तोतया हे त्या दृष्टीने कार- 
स्थाने रचू लागले. म्हणून पुढील घडामोडींत कोणासही दोषी किंवा 
निर्दोषी ठरविण्यापूवी हौ दुलग पारोस्थिति अवशय लक्षांत ठेविली पाहजे. 
ता. ८-५-१७५७४ रोजीं मुरारराव घोरपडे बारभाईस लिहितो,$ “' आपण स्मरण 
करून हरएक बंदोबस्त करण्यास लिहाल, या अर्थ फोज गारदी वगेरेसहित 
यथास्थित राहिलो; पण आपण आमचं स्मरणच न कल. आपणास आमची 


६ ख. ले. १२६६. 


प्रकरण १ ल] दादाचा पाठलाग ७ 


निखालसता सांगितलींच आहे. आमचा सव भार बापूंकडे. त्यांस आवश्यक 
तेंच आम्हांस, अन्य विचार नाहो. दादांशीं वांकडें सवथा योजूं नये. माधव- 
राव नीं पूर्वी करार केल्याप्रमाणे त्यांस मुळूख द्यावा. नारायणराव, च्रिंबकराव या 
उभयतांस मारल्याची कौर्ति त्यांची त्यांजकडेच असों द्यावी. वरकड फोजव सरदार 
एकंदर फुटु न देतां, चारसहा महिने बंदोबस्त करून नंतर हिंदुस्थान कर्नाटक- 
कडील मनसबा योजावा. आमच्य़ा ध्यानांत आलेला अर्थ सुचविला आहे.' हा 
सल्ला अत्यंत पोक्तपणाचा असून, सूड घेण्याच्या इच्छेने दादास उगाच चिडवू नय, 
त्याची सुव्यवस्था लावून व त्यास अभय देऊन स्थिर करावे, अशी मुराररावाची 
सुचना आहे. शिंदे होळकरांची भावनाही अश्शीच दिसते. आनंदीबाईनें तर 
पुढे तेंच सुचविले. सखाराभबापू व मोरोबा फडणीस यांचाही कल अशाच 
स्वरूपाचा होता. परंतु पटवधन, नाना फडणीस वगेरे मंडळींचे विचार अगदी 
लट दिशेस वाहत होते; आणि त्यांचेच कारभारांत पुढें प्राबल्य झाल्यामळें 
अनेक प्रकरणें विकोषास जाऊन अखेर राज्यास बाधक झालीं. मोरोबा व 
बापू केदेंत जाण्यास होच सुडाची भावना कारणीभूत झाली. राजकीय गुन्हे- 
गारांच्या बाबतींत अगदीं कांटेकोर न्यायापेक्षां त्यांच्या अपराधाकडे काना- 
डोळा करणेंच पुष्कळ वेळां राज्यास अखेर हितावह होतं, या ऐतिहासिक 
सत्याकडे दुलेक्ष केल्यामुळें राज्याचा घात झाल्याचें हे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण 
आहे. दादाला पेशवाई मिळविण्याचा मनस्वी हव्यास होता. तो सदैव आपणास 
पेतप्रधान म्हणवी, (१२-१४२३,१५७), आणि बापू नाना वगेरे मंडळीस 
फितुरी ' म्हणे. “फतुरी, लबाड, कत्रिमी; आम्हांस केदेदाखल ठेवावयाची 
योजना करितात. प्रत्यक्ष डाल आम्हांस कद करावयाचा आहे. खर्चे ते 
चालविणार, हा आणखी त्यांचा उपकार. दोलत करावी म्हणोन अगरेजांच! 
श्रय केला, त्यास कद, तेव्हां देव म्हणाव. यापेक्षां मरण कबूल. शत्नच्या 
कबजांत राहण्यापेक्षा जीव जाइल तर बहुत उत्तम. आबरू शत्रूच हार्ती न 
जावी, सवे आश्या सोडून तीथवास तरी करावा, ( खं.१२ पर. ८६, ९२, ९७), 
असे दादाचे निरंतरचे उद्ठार आहेत. हा त्याचा स्वभाव बहुतेक सरदार ओळ- 
खून होते. शिंद हाळकर आजपर्यंत दादांस यजमान मानून त्याच्या हाता- 
खालीं वाढलेले निकरानं त्यास न पकडतां त्याच्या कलाने वागू लागळे असं 
पाहून, नानाबापूंस वाटलं, कीं ते सरदार दादास सामील झाले. बारभाईनीं दादास 


टॅ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


शभ. १७-४१ ..४००९ 89.४० .७४०१७ ४४४७0... 


४५४" ४६४४-४४-१४ -“४-/४४-४५४१ €"- ४ग"्टा-“- -*-४४४१-४- ४५-४४ ४-४५-१ “४-४%”९.”४६ ४४-४४ ४-”४-४४-४-- ५४ ४-४-” ४५/४४/५५८५ 


विशेष न छडतां उत्तर हिंदुस्थानांत भटकू दिल असत, त्याचे खर्चाची तज- 
वीज केली असती, व त्याचे साथीदारांवर जुलूम केला नसता, तर त्याचे चाळे 
बहुधा आपोआप थंड पडले असते. निदान पुण्यास व्यवस्थित राज्यकारभार 
चालविण्याची तजवीज बारभाइनाी प्रथम हाती घेतली असती, तर सवव वाता- 
वरण लवकरच निवळल असतं. इंग्रजांच्या कारभारांत हा गुण ठळकपर्ण दिसतो. 
बंडखोरांसंबंधाने जाहीरनामे काहून, त आपलं पुढील धोरण आगाऊ पुकारतात, 
तेणेंकरून लोकांस आपला मागे निश्चित करण्यापूर्वी विचार करावयास सवड 
मिळते. मौरकासीम, आपासाहेब भोसल नागपूरकर, पंढारी सरदार, उमाजी 
नाईक, शीखांचे पुढारी इत्यादि अनेक बंडखोरांस, सुडाची भावना मनांत न 
आणतां, इंग्रजांनी रानामाळ भटक दिलं. परंतु बारभाईना कारभाराच्या 
व्यवस्थेपेक्षां बंडखोरांवरच मुख्य शिस्त धरली, त्यामुळ र्व राष्ट्रंत नऊ वर्ष 
भर्यकर गोंधळ माजून, अनेक पेंच व फसगती झाल्या, आणि बाकीचा कारभार 
बंद पडल्यामुळें वसुलाचे नुकसान होऊन पेशाची अडचण वाढली. जे कोणी 
दादास कडक शासन करण्याचे कामीं मनापासन झटले नाहांत, ते राजद्रोही 
ठरून शिक्षा पावले. पूण राजनिष्ठ असा बहुधा कोणी राहिलाच नाहो; एकंदर 
वातावरण भौतिप्रद व क्षुब्ध राहलें. मोरोबा, सखारामबापू, बजाबा पुरंदरे, 
चिंतो वरिठ्रल, सखाराम हरि, मानाजी फाकडे, धायगुडे, आनदराव गोपाळ, 
विसाजी कृष्ण, रघुपत नारायण, असल्या अनेक कतबगार माणसांवर वहीम 
आलेल! पाहून जनतेस इकडे आड आणि तिकडे विहीर अस होऊन गेलं; 
आणि नानाससुद्धां केवळ महादजीचा आजेबें करून राहूवें लागल. “ एक 
महादजी सिंदा मात्र आमच्याशी लढावयास पुढें जाहला आहे.' (१२-८०) असें 
दादा वारंवार म्हणे वास्तविक महादजीवर स्वामिद्रोहाचा आरोप करणारांनी 
ही राष्ट्रीय पारोस्थिति व खुद्द महादजीची मनोभावना मनांत आणावी. 
सखारामबापू स्वभावतः तडजोडीच्या वृत्तीचा, दे वाण घे वाण करून व्यवहार 
उलगडणारा होता, तर नाना फडणीस सडेतोड व रोखठोक वृत्तीचा, न्याय- 
निष्ट॒॒ एकवार उच्चारलेला शब्द खरा करूं पाहणारा असा होता. अर्थात्‌ 
रोजच्या हजारो प्रकरणांत या दोघांचे मुळींच पटण्याजोरगे नव्हते. मनुष्य- 
स्वभावाची पारख जशी महादजीस किंवा सखारामबापूस दिसते, तशी नानास 
दिसत नाही. ' आपण होऊन दादाचा बंदोबस्त करून, कारभार्‍यांचा अंमल 


प्रकरण १ लं] दादाचा पाठलाग 


निबंध करून दिल्यावर मग ते आपली गरज कशास ठेवतील, उलट आपणांस 
जहागिरीचा हिशेब मात्र बिनचाख द्यावा लागेल; त्यापेक्षां दादाचे खूळ एकदम 
निकालांत न आणतां, उभयपक्षांकडून शक्य तितका आपला मतलब साधून 
ध्यावा, असं दुटप्पी वर्तन मुदह्यामच दिंदे होळकरांनी ठेविले, अस रा. खऱयांच 
प्रतिपादन असून, त्यास कित्येक पटवधनी पत्रांचा आधार आहेः परंतु 
सामान्यतः मनुष्यस्वभावावरून शिंदे होळकरांच्या वत्‌नाची पारख केल्यास 
त्यांनीं या वेळीं जाणून बुजून कुचराइ किंवा दगाबाजी केली, असे सव कागद 
पाहिल्यावर वाटत नाहीं. ता. १६-५-१७५४ रोजीं वामनराव पटवधन 
नर्मदेवरून लिहितो, “ बऱ्हाणपुरापासून दादांची फोज फुटून आम्हांकडे 
आली, तेव्हां ते लांब मजली करून हजार दीड हजार फोजानिशीं बडवाइंच्या 
घांटान इंदुरास गेले. तुकोजीच्या व महादजीच्या भेटी झाल्य़ा. भुरुजीचा पत्रे 
आली होतीं, कों बढवाइईच्या घांटानें दादास आम्हां येऊ देत नाही. 
हांड्याच्या घांटाने गेल्यास मात्र तुम्ही जलद पाठोपाठ याव.” त्यावरून 
हरिपंत, मोगल व भोसले बऱ्हाणपुरावरच राहिले; आणि वामनराव वगेरे 
कित्येकांस त्यांनीं दादाचे पाठीवर रवाना केल. ते नमंदेवर पोंचण्यापूवीच 
दादा नेमका बढवाइच्या घांटानें इंदुरास पोंचला शिदे हाळकरांनी पुढें येऊं 
नये, असतं लिहिल्य़ावरून वामनराव नमंदेवरच मुक्काम करून राहिला. इत- 
क्‍्यांत नमंदाउत्तरतोरास येण्याविषया त्यास गुरुजींची पत्रे आलां, कॉ 
“ सरदार बोलण्यांत वाइट दाखवीत नाहींत, तरी लांबणीवर पाडितातस 
दिसतें.' त्यावरून हरि५तासही वामनरावान निकडीने पुढे बोलाविल. 
ता.१'५-५रोजी महादजी वामनरावास लिहितो, “श्रीमंतांचे दशन होऊन २०-२५ 
रोज झाल. कोणतीही तोड पडून निश्चयांत येईना. अनेक प्रकारे हिताहित 
व अंदेश बोध केला. निश्वयांत आगणिळ आहे. तांन अंश काम झालें. 
एख अंश राहिला तो आज उद्यां शेवटास जाइल. आम्ही उभयतां 
त्यांसमागमें देशास येतो. तिकडील फोजांची गांठ न पडावी. सहासात 
लक्षांची ऐवजाची ततूद करून शिबंदीपासून त्यांस मोकळें करावे.$ त्याप्रमाण 
हरिपंतानें रकमेचा भरणा केला, परतु दादा बोलाचालींत वेळ घालवून सर्वोसच 


क. 


[| खरे-१३८२. $ खरे-१३८०-१३८१. 


१० मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


रोध 


फसर्वांत होता. चिंतो विठ्ठल व संनाखासखेल गोविंदराव गायकवाडाचा 
हस्तक बाबूराव काशी हे आगाऊ उज्ननीस जाऊन तेथे दादाच्या राहण्याची 
सव व्यवस्था लावीत होते, त्यासंबंधीच्या हिशेबाचे कागद, चिठ्या- 
पावत्य़ा व हुंड्या ही मिळाल्या आहेत.$ दादा पूणपणे ताब्यांत सांपडला 
असतां त्यास सरदारांनी एकदम पकडुन कां हस्तगत केला नाहां. अश्शी एक 
शंका येते. परंतु त्यासंबंधाने इतकंच लक्षांत ठेविले पाहिजे, का विश्वासघाताने 
त्यास पकडावा, केदेंत टाकावा किंवा मारावा, अशी कोणाचीच भावना 
नव्हती. ताहा मालक आहे, आपल्या हक्काकरितां झगडत आहे, त्यानें 
आजपर्यंत बर्सी वाइट काम राज्यांत केली आहेत, त्याची समजू" घाळून 
व्यवस्था लावून द्यावी, अशीच सवाची इच्छा होती. दादाबरोबर अनेक 
करार झालेले प्रसिद्ध आहेत, त्यांत हाच मतलब आहे. दमाजी गायकवाडास 
पूर्वी नानासाहेबानें विश्वासघाताने पकाडेलळे, असा बोभार होऊन त्यासुळें 
नानासाहेबाचे कारभारास मोठ वेगण्य आलं होतें; तेव्हां विश्वासाने वाटाघाट 
होत असतां सरदारांनी दादास पक्तडून बारभाईंचे हवाली कां केलें नाही, 
असा प्रश्नच मराठ्यांच्या राजनीतात उत्पन्न होत नाही व होऊ नये. कां 
तर विश्वासघातान कोणाचा मुद्दाम जीव घेणं हे मराठ्यांचे ब्रीदच नाही. एका- 
खेरीज राज्यास वारस असलेले बाकीचे सर्व ठार मारून टाकण्याची सुसल- 
मानांची पद्धत मराठ्यांस अत्यंत किळसवाणी वाटते. नारायणराव पेशव्याचा 
खून हा एकच असला प्रसंग मराठ्यांच्या इतिहासांत अपवादासारखा असून 
तो लोकांच्या अंतःकरणास अद्यापे झोंबतो, यांतच आमची राष्ट्रीय भावना 
व्यक्त होते. पूर्वी थोरला माधवराव व दादा यांचा झगडा चालला त्यांत माधव- 
रावाने थोडी दगाबाजी केली असती तर दादा त्याचे हस्तगत होऊन दोन 
मोठे युद्ध प्रसंग टळले असते. बाकी दादा सुद्धां अत्यंत सावध व हिकमती 
होता; तो सहसा पकडला गेलाच नसता. या त्याच्या गुणाचा फायदा इंग्रजांनीं 
मात्र पुढें चांगला करून घेतला. “ दादासाहेब म्हणजे मोठा किमया इंग्रजांचे 
हाती सांपडला आहे. त्यांस प्रस्तुत स्वगे ठेंगणा झाला आहे,' असें एक लेखक 
लिहितो.1. माळव्यांतूनच दादाची इंग्रजांशी बोलाचाली सुरू होती. ठिक- 


"५ का: 


$ खं. १२-२४१, २४४-२८२. ॥ खं. 3०-१५५७, 


प्रकरण १ लें] दादाचा पाठलाग ११ 


ब्र अने; ०, भक -च्ळ * शण री र > च "५९८५-८५-५६ $ 7 २-ट 2४० ९-- 


ठिकाणीं संधान बांधून जिकडून आपला मतलब साधेल तो माग दादा 
पत्करणार होता. अथोत्‌ बारभाईनी त्याचा नाद सोडून आपले लक्ष कारभाराकडे 
घातलें असते तर कांहीं दिवसांना वातावरण शांत झाल असते. “ सिंदे होळ- 
करांनी त्यास अश्शी सल्ला दिली, का पेशवाइवर तुम्ही हक्क सांगू नये. सवाइ- 
माधवरावास गादीवर बतवून तुम्हा कारभार करावा. तुम्हास लढायाच करण 
असतील तर हिंदुस्थान माकळें आहे. फोजा घेऊन मुलूख सोडवावा, पण 
वेशवाईचा अभिलाष ठेवूं नये, तुम्हांस यश मिळाल्यास सखाराम बापू वगेरे 
वगैरे सव आपोआप तुमचे पक्षाप्त मिळतील.” परंतु हा सल्ला दादास 
बिलकूल पसंत पडली नाहो. त्यास पेशवाइच पाहिजे होती. अध्या राज्याची 
मागणी, अमृतरावाचें दत्तविधान, नारायणरावाचा वध इत्याद सव गोष्टी 
करून पुनः पेशवाई नाहां ती नाहांच, याची त्यास खंत वाटली. त्यानें सुजा- 
उद्दोला याजकडे संधान लावून कलकच्याहून इंग्रजांची मदत आणावेण्याची 
तजवीज चालविली. (जून १७. १७७४-प. के. ४-११०८ ). 

इंदुरास वाटाघाट चाळू असतां, दादाचा पारिवार बराच काळ अवंतिका 
नगरी होता. तेथें गोविंद्राव गायकवाडान त्यास वर्ष सहा महिने खर्चास 
पुरावेलं. दापी, कामी वगेरे दादांच्या रक्षांचा बंदोबस्त विशेष काळजीने 
करण्यांत येत होता. “तुळाजी खासबारदार वगेरे चोघे चार प्रहर जागत 
असतों. देवाधमास जाणं तर घरचा बंदोबस्त राखून बरोबर जातात. जामदार- 
खान्याखालीं समाधानपूर्ठ्या अष्टोप्रहर बसवीत असतो. स्वारी इकड येण्या- 
पूर्वीच सूचना आली म्हणजे दाणादुणा खरेदी करणें ठीक पडेल. ' अशीही 
तपशीलवार हकोकत ता. १४-५-१७५४ च्या पत्रांत बाबूराव काशी चिंतो 
विठ्ठलास लिहितो. उजजर्नाच्या व्यवस्थेच्या आणखी कांहीं गोष्टी खं. १२ 
ले. २४१-३०२ च्या कागदांत अवशय मिळतील. 

इंदुरास असतां सरदारांच्या दादा्शी ज्या वाटाघाटी झाल्या, त्यांची हकीकत 
१२३-६-१७५७४ च्या पत्नतांत मोरो गिरमाजीन हारिपंतास लिहिलेली वाचण्या- 
जोगी आहे. 'बोध करणार बहुत, एकाचा विश्वास नाहो. सरदारांपेका एकाचा 
भरंवसा, एकाचा संशय. त्यांचाही परस्परांत संशय.अहल्याबाइकडूनही पुस्तपन्हा 
होत होती. तेव्हां युक्तीचे वाटेने सरदारांस निक्षून सांगितले, को श्रीमंतांस देशी 
घेऊन चलावे. त्याजवरून श्रीमंतांशीं बहुत प्रकारें बोलिले. दुसरे दिवर्शी दोन 


१२ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


प्रह्रां सिद्यांचे डेऱ्यास येऊन होळकरासही तेथें आगिल. बहुत प्रकारे मोह उत्पन्न 
होइ असे सांगितलं. चार पर्याय सांगितल. १ नमंदातारा स्नानसंध्या करून 
राहूं; २ पुण्यास घेऊन जावे, कारभार्‍्यांशॉ रहस्य करून द्यावे. आमचे तेज 
राखावे. २ पूर्वी माधवरावांना जहार्गार किल्ले सुद्धा दिली, त्याप्रमाणे द्यावी. 
पुढ फितूर करणार नाहो य्रेविशा जिमा करून घ्यावा. ४ हे तीन प्रकार न 
घडत तर आम्हांस निरोप द्यावा. काशीस अगर देव वाट देइल तिकडे जाऊं. 
हहो न घडे तर पायांत बेड्या घालाव्या; अथवा तरवार पुढें ठेविली, जें 
करणें ते करावें. रात्री गुरुजीस शिद्यांनीं बोलावून सवे प्रकार सांगितले. त्यास 
शेवटच्या प्रकाराचा उच्चार करूं नये. त्यानें कोणाचं बरं झाल आहे १ बाकीचे 
पर्यायही विचारांती निरुपयोगी ठरून तूत देशी जाण्याचा निश्चय झाला. 
ता. १२-६ रोजीं इंदुराहून निघण्याचा करार ठरला. ( ऐ. टि. १३-४९). 

पण दादा तर केवळ हुलकावण्या दाखवून कालहरण करीत होता. प्रत्येक 
बाबत पुरंद्रास कळवून कवुली आणविण्यांत दिवसगत होऊ लागली, तेव्हां 
समक्षच सर्वाना बोलून निकाळ करणें सोयीच, अस पाहून दादांस घेऊन 
सरदारांनी दक्षिणेत येण्याचे ठरावेल; परंतु परत गेल्यास आपण शात्रेच्या 
हाती परू, या भीतीन “सरदारांस चुकवून भोपाळकडे जाण्याचा मनसबा 
करून चार कोस गेले. लगेच शिदे होळकर पाठीवर जाऊन भावताले बसले. 
कटकट झाली, ज आम्ही तुम्हांस जाऊं देणार नाही. आम्हा्शीं करार केल्या- 
प्रमाणे देशास चलावे. आम्ही घेऊन जातो. दुसरीकडे जाणं घडणार नाही. 
असं म्हणतांच एक दोन सुक्राम केले. सिंद्यांचा निग्रह पाहून उपाय चालेना. 
तेव्हां बोलले, कुच करावे, देशास येता. तेव्हां घांट उतरून खालीं आले. सिंदे 
होळकर पाटीवर आहेत. नमदा उतरून येतात. पजन्यासुळ नद्या उतरावयास 
दिवस लागतील ल्यास उपाय नाहा.' हवतमान जून असरच आहे. पुढ २५ 
जुलडस दादा नमेदा-दक्षिणतीरास आले. श्रावणमासी गोदातोरास येतोल. 
अहल्याबाईची व सरदारांची पत्रे आली.आतां संशय दिसत नाहॉ. हारेपंत एद्ला- 
बादेजवळ आहेत, तेही सरदार दादांस घेऊन आले म्हणजे बाजून जाबता 
ठेवीत येतील. निजाम फोजसुद्धां ओरंगाबादेस आहे.|| ता. १-८-१७५७४ रोजा 


$ ख. १३८८. ॥॑ भुसावळच्य़ा पूर्वेस २० मेल पूर्वेच्या कांटा. 
॥| ख. १२७५, 


प्रकरण १ ल॑ |] दादाचा पाठलाग श्रे 
हरिपंत नानाफडणिसाचे माहितीसाठी लिहितो, “ दादा घधूळकोटापलीकडे सहा 
कोसांवर मुक्काम करून आहेत. श्रावणमासचे खचास दोन लाख रुपये द्यावे, 
तेव्हां कूच करतील. याची तजवीज विष्णुपंत बाबा गद्रे ( सावकार ) करीत 
आहेत; परंतु त्यांची फेड लवकर करावी लागेल. होळकराचे नारो गणेश शोचे, 
सिंद्यांचे बाळाराव व विष्णुपंत असे बऱ्हाणपुरास आले. ह॒बोलण करण्या- 
साठीं पुरंदरास जात आहेत. महमद इसफ वगरे गारद्यांस दादांनी करारा प्रमाणें 
बऱ्हाणपुराहून निरोप दिला. त्यांस पुढे घालून ता्पीअलीकडे आणावयाचे 
आहेत. नाहीं तर पुनरापे गारदी श्रीमंतांस मिळतील. त्याचा बंदोबस्त करून 
मग हे त्रिवग कारभारी पुरेंदरास जातील. श्रीमंतांचे येण्याचाच घोळ 
पडला. शेवट काय करतात कळत नाहो. खर्चास नाही. पावलं तर 
मुलकास तसदी देतील. दोनहोीकडून नुकसानी जाणून विप्णुपंताचेमाफत 
ततुद॒ करविली. सरदारांनी मसलत लांबविली. एक वेळ चांदवडास दाखल 
झाले म्हणजे साऱ्या गोष्टांची भ्रांत फिटेल. आम्हा मस त लांबविली, 
मेहेनत बरोबर केली नाही अस मनांत येत असेल तर, आम्ही काय करितों 
तें पत्रांत काय लिहावं ! दशनांतीं विदित करूं. ममतंत अंतर नसावे.' 1. 
या वेळच्या भानगडी व अडचणी समजण्यास निरनिराळ्या ठिकाणी 
विखुरलेले कागद काळजीपूवक वाचले पाहिजेत. ए. टि. ४-१४चा कागद दुबोध, 
परंतु तत्कालीन स्थितीचा निद्शक आहे, तो हरिपंतान पुरंद्रच्य़ा कारभा- 
ऱ्यांस ऑगस्टआरंभां लिहिलेला आह. कारभाऱ्यांना हारेपंतास लिहिलेल्या 
पत्नांतील उतारे घेऊन त्यांजला हरिपतान यांत जबाब लिहिले आहत. दादाचे 
वतन बिलंदर होत, आणि ता कबजांत यण्यासंबंधानं कारभारी निराश होऊं 
लागले असतां, हरिपंतान मोठ्या दिताफीन नाना तंत्र जुळवून हाती धरलेला 
व्यूह कसा सिद्धीस नेला, हँ या पत्रावरून व्यक्त हात. हाता धरलेल्या 
कार्याविषयी एकनिटपणा, निरलस प्रयत्न आ णे निःस्वाथवा& हर्हा' पताच्या 
अंगचे गण या पत्रांत स्पष्ट दिसतात. त्याचा मतलब असा. 
दादा कबजांत येइना. त्याचा मुलगा अम्रृतराव पुण्यांत बसून नाना प्रका- 
रर्ची कारस्थान करीत होता. सरदारांनी घोळ घातला. पुरद्रास बातम्या 


बट ाशटीीशीप 00७0? 000 टॉपिक? २११1 ा ही "णी --॥५०--५--ाप पा फटा पे याशा पन - - >> - > | -णणरपयशा््टात लाला" ७ 27१ 


[॑का.सं.प. या, १२९४. 


१४ मराठी रियासत [ उत्तरविभांग १ 
आल्या, की 'साबाजी भोसले, निजाम, पटवधन वगेरंस दादाने आपल्या पक्षास 
वळविले, हरिपंताची फोज फोडिली, सिंदे होळकरांशीं अनुसंधान पक्क केलं, 
हरिपंतास चतुभुज करून आणणार, आणि बापूनानांस अटकत ठेवणार, 
साष्टी इंप्रजांस देऊन त्यांची मदत घेगार.' या. बातम्या दादानच सवत्र 
उठविल्या होत्या. त्या ऐकून बापूनाना गांगरून गेले व त्यांनीं हरिपंतास पत्र 
लिहुन त्याचा विचार घेतला. त्यावरून हरिपंतान खरी वस्तुस्थिति दाखविणार 
धीराच उत्तर लिहिल ते या पत्रांत नमूद आहे. तो लिहितो, ' आपण मनसुबा 
उभारला यांत दादांस संतोव विलकूल नाहीं. पूर्वी त्यांनी अशींच कम केली 
व पुढेंही करणार, त्यास दुष्टांचे कल्याण व्हावें अशीच इंश्वराची इच्छा अस- 
ल्यास मग इलाज नाहो. यांचे कल्य़ानं काय होणार ! चार दिवस हिसके 
बसतील इतकेंच. पटवधन, साबाजी भोसले व इतर सरदार प्राण गला तरी 
आपल्य़ाखेरीज इतर देवत जाणत नाहीत. दादा लटकेंच उठावितात. दुसरे 
कोणी त्यांच लक्ष धरणार नाहींत. होळकराकड नारो गणेश व सिद्यांकडे गुरुजी 
आपलं लक्ष ठेवांत आहेत. त्यांनीं दादांचा पक्ष धरावा असा याग दिसत 
नाही. आपल्याकडून कांहीं सांधून घेतील इतकच; पण हिकडे मिळणार 
नाहींत. मातबर लोकिकाचे सरदार सिंदे होळकर हे दोघेच. ऐवज तर त्यां- 
जवळ कांहांच नाहो. इतकेही असून ते दादांस मिळाले, तर आम्ही व आमचे 
मंडळ एकदीळ अततां, सिंदे होळकरांस सुद्धां आम्ही भीत नाही; पततु 
ते धूत आहेत. असं कधीं करणार नाहींत. मात्र आपला स्वार्थ साधून घेतील. 
वेळ पाहून आपणही त्यांच कांहों कवूल करावं. चितो विठद्रल व प्रभुमंडळी 
वगरे दादांचे पक्षांत आहेतः परंतु तो पक्ष धरून पार पाडू, असा भरवसा 
कोणासच पुरत नाहीं. मात्र त्यांचा कामच हां, कां बखेडे करीत असावे. आपल 
मंडळ बलवान्‌ आहे, नबाब आदिकरून आपले लक्षांत आहेत. मग अशा 
किरकोळांचे हातून काय पराक्रम होणार! खरे बखंडखोर आपल्या- 
जवळच आहेत, (मोरोबादादा, बजाबा पुरंदरे वगर ), त्यांच्य़ा बंदो- 
बस्ताची तजवीज मात्र आपण केली नसल्यास अवऱ्य करावी. अमृतरावांनी 
नानाशीं शपथ करून गोड गोड भाषणे लोकिकाथ बोलतात. मनांतून राज- 
कारणे करीतच असताल. साष्टींचा बखेडा हवालदाराने केला, त्याला तो 
मोडण्याचा उद्योग अवशय करावा. सरदारांनी लांबणीवर टाकून नासलं, नाहा 


ध्रकरण १ ल॑] दादाचा पाठलाग १५ 
तर यापूर्वीच कार्यभाग उरकला असता. दादा चांदवडास आल्यावर, एक 
वेळ काय देणे ते देऊन त्यांजपासून व सरदारांपासून शपथा घेववून दादास 
हलके करावें, म्हणजे पुढ करारांत अंतर पडल्याबरोबर कायम बंदोबस्त 
करतां येश्‍ल. आपण उभयतां एकमताने वागतां, यामुळें मनुष्य लगामां 
आहे. जी न होण्याची गाष्ट ती उभयतांनी करून राज्य उभे केलें. पेक्‍याचे 
बळ जरी कमी पडलें, तरी सव राज्य आपले स्वाधीन, किठ्रे कोट मुलूख 
दादांकडे कांहीं नसतां, त्यांचा मात्र राजकारणे शवटास जातील, आणि 
आम्हा करूं त शेवटास जाणार नाहो असं कसें हाइल ! कसंही करून बाजी 
शेवटास न्यावी. दादा पुण्यांत राहून बखेडा करूं लागतांच अटकत टाकावे. 
आपण उभयतांनी छातीचा कोट करून श्रीमंतांचा वेश रक्षिला, एवढें एकवट- 
लेल मंडळ फोडून आपलंस केल, हो कोर्ति दिगंत झाली. मी खुक्यामतास्तव 
हे लिहीत नाहा. दादा गंगातीरी आनंदवलीस राहतील. मात्र निकट गंगा- 
पुरास मातुश्री गोपिकाबाइचं राहूण टीक नाहीं. नरसिंगराव धायगुडे आपल्या 
भेटीला गेल आहेत; एकनिष्ट मायेचा आहे. ते सव विदित करितील. ' हं पत्रछ 
आगष्ट महिन्यांतळेंच आहे, अस का. सं. प.या,. १२४. (१-८-१७७४) 
वरून म्हणतां येत. यावरून बारभाइंच्या कारस्थानांतील हरिपताची कामगिरी 
कळून येते. दादाचे जिवास अपाय करावयाचा नाहीं, त्याचा योग्य बंदोबस्त 
करून त्यात निर्वीय करावयाचा, असाच बारभाईंचा उदात्त हेतु होता. त्यास 
मारणे किंवा हाल करणं कोणाचे स्वप्रांतसुद्धां नव्हते. नाहीं तर दादास पकड- 
ण्याची संधि पाहिजे तितकी होती. 

३. समेटाची वाटाघाट, कारभाऱ्यांचे तापीतीरास प्रयाण 
( ऑगस्ट-नोव्हें. १७७४ ).---नमेदेअलीकडे आल्यावरही दादाच्या बयादा 
सरल्या नाहींत. आपणास पेहवाहे न मिळाली तरी विरोधकांसही ती प'चू 
द्यावयाची नाहीं. अशा रीतीने तो नाही नाही त्या अडचणी एकसारख्या उपस्थित 
करीत होता. त्याचे पक्षपाती सवे देशभर व खुद्द पुण्यांत उपध्याप चालवीत होते. 
पुरंदरासही फितुराचे प्रयत्न झाले. किल्ल्यावर पाऊस फार व हवा सद म्हणून 


$ पत्र अशुद्ध छापलेले, विराम चुकलेले, दुर्बांध आहे. सवे व्यक्ति व 
तदभे ध्यानांत आले तर घ्यांचा चांगला बोध होतो. 


ल्न 


१ट मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


अ आ. हहे. हक त क्र - टो आन 


बालपेदावा व मंडळी कांहा दिवस खालां माचीस सासवड येथ येऊन राहिली 
परंतु तेथे दगा होणार असं कळल्यावरून ता. ४-७-४ रोजीं एकाएकी रात्री 
कारभारीसुद्धां सव किल्ल्यावर जाऊन राहिले. ' सासवडास असत तर हरएक 
दगा हाता. घालमिर्लांत बहुत होते. परंतु दस्तवजी पुरावा सांपडत नाही. 
आकसाने कोंगी सांगतात त्यांचे नांवाची प्ररिस्फुटता करतां थेत नाही 

किल्ल्याची हूवा वाइट पण मान्य करावी लागली. नगर अथवा [मिरज जागा 
थुक्त होती, परतु कारभाऱ्यांच्या चित्तास येत नाहा. दादांचा बंदोबस्त 
होई तोवरच रहाणार. उभयतां कारभाऱ्यांस दगा करून मारावे, राज्यांत 
खूळ करावे, अश्या मनसर्बत बहुतजण आहेत. वतमान कळते, परंतु निकड 
बसवून पारिपत्य होऊ शकत नाही. जवळ रहागारंच ग्रह्स्थ मनसबा करितात. 
उभयतांचे मध्ये आपण असावें अस मोरांबांच मानस, पण विश्वास पुरत 
नाहीं. आंत शिरून दादांचा पक्ष बळवावा असंच दिसून आल. बापू व 
नानार्‍या उभयतांतून एकही धिटाइचा नाही. मात्र उभयतांचे आपसांत 
ठीक आहे. पुरंदरावर एक काणी तरी फाजबंद लढवय्या इसम बंदोबस्तास 
कायमचा पाहिज हाता. 

फितूर हाऊं लागले तेव्हां कारभाऱ्यांनी कडक शासन आरंमिला.* 
नरसिंगराव धायगुडे हॉरिपंताबरोबर होता, ता कांहा जरूरीच्या कामासाठी 
देशी आठा. तो पुरंदरास येऊन आगस्टांत घर्री गेला. त्यास तेथ 
ता. ३११-८-१७५४ चा निकडींचा हुकूम गेला, को. 'दादांच्याबाजूस ज जे 
फितुरी लोक चाकरीस वगेरे गेले असताल, त्यांची गांववार चोकशी करून 
घर व वतने जप्त करावी, आणि त्यांचे आप्तांकडून पत्र लिहवून ते लवकर 
परत येतसे कराव. तुम्ही आपले कमावीसदारांस महालोमहाली पर्त्रे लिहून 
बंदोबस्त करावा.' यानंतर लवकरच हॉरिपंतान पत्र लिहून नरसिंगरावास 
आपल्याजवळ बोलाविलं. 

सेप्टबरांत काय प्रकार चालला त्याची हकीकत महादजींन सखारामबापूस 


€0७_€ 3 


४-९-१७उ४ च्या पत्रात [लहिली.७ “"नारायणरावास दगा झाल्यापासून 


ल. १२८६-१३१९८, १४०१, १४०५. क*खं. १०. १४७, १४८, 
४ ऐ. टि. १३-५५. 


प्रकरण १ ल] दादाचा पाठलाग १७ 
पाऊल वांकड' पडत गेलं. लाखो रुपये खचे होऊन उपयोग झाला नाहीं. दादा 
इकडे आल्यावर कोण घोळ झाला तो आपणापासून लपवून ठेविला नाही. 
श्रीमत माळव्यांत आल्याने हिंदस्थानी लोकांस फूस सांपडली. रोहिले, जाठ, 
वगेरे राजकारण करूं लागले. पातशहा, वजीर, वगरंनीं तमाम मुलूख व पेसा 
हस्तगत केला. हें दादांचे खूळ त्यांत जाऊन मिळते तर मुधोजी भोसले, 
गायकवाड' वगेरे त्यांस अनुकूल असल्यानं मोठाच प्रसंग आला होता. प्रत्यक्ष 
आम्हांवरच दोनतीनदां मोठी गुद्रली होती. त्यांवर श्रीमतांस कित्येक प्रकार 
बोध करून मर्जी ठिकाणी आणून बऱ्हाणपुरनजीक घेऊन आलां. श्रीमंतांस 
बहकविणारे चोघे आहेत, ( सदाशिव रामचंद्र, माठोजी घारपडे, सखाराम हरि 
व मानाजी फाकड ). त्यांचीं मुल माणसं आपण बंदींत ठेविला आहेंत तीं 
सोडून द्यावी, म्हणजे ते दादांचे मर्जीत अंतर पाडणार नाहीत. तसेंच श्रीमंतांस 
खर्चास नाहो म्हणून हिसके बसतात. तरी गुरुजी लिहितील त्याप्रमाणे ऐवज 
लवकर पाठवावा. सवं राज्याचा भार आपगावर आहे, तेव्हां मनसबा 
सुधारून आम्हांस यश येईसें करावें. ' 

दादा बऱ्हाणपुरावर थेतांच हरिपंताचे सल्ल्य़ानं कारभाऱ्यांनीं मुलखांत 
कडेकोट बैदोबस्त करून, सरदारांवर भिस्त न ठेविता, आपणच सव प्रकरण 
मर्जांप्रमाणे उरकावे, असा योग आणिला. याची जाणीव दादासही होतीच. 
शिदे होळकरांचे तंत्रांत राहिल्यान आपला निभाव लागणार नाहो, ते 
हळूहळू आपणांस कारभाऱ्यांचे हवाली करणार, त्यांच्या दांडग्या फोजा 
जवळ जवळ येऊं लागल्या, ह पाहून दादाने निराळाच उपक्रम आरंभिला 
कारभाऱ्यांचें सामान भारी आलं समजोन घाबरे झाले. पुढें येत नाहीत 
ग्च्छान्त करण्याचा प्रकार आहे. सरदारांच मानस या अडचणींत आपल 
मागील मतलब कारभाऱ्यांपासून उरकून घ्यावे; परतु हरिपंतांची जबरदस्ती 
पाहून सरदारांस विवेचना पडली कीं, आपण इतर्के करून फळ नाहो. 
दादांस जाऊं द्यावे तर कारभाऱ्यांचा राग होणार. धरून द्यावें तर बद- 
लौकिक होतो. कारभाऱ्यांनीं साफ कळविले का, ' तुमच्या कराराप्रमाणे आम्हां 
कबूल केल अत्तां तुमच्याने निभावत नाहो, तर तुम्हां खुशाल दादांत जाऊं 
द्यावे. ते व आम्ही पाहून घेऊ.' या उत्तराने दिंदे होळकर चपापले. * मोरोबा- 
दादाशिवाय सवे मुत्सही व सरदार भवानराव सुद्धां जमा झाले आहेत. निजाम 
१, 


शट मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


२ *३ ४८ पी: धट: टी: “२४ -२६ध. र >. क 


४४२८४४0 शशी. -- ४-४ घा टा प्लटा-्ट ४-८ “- रम 


भोसले सुद्धां एकंदर फोज पंचावन हजारपर्यंत आहे. शिवाय देशाहि 
पधरा हजाराची ततूद आहे. डाल पाहतां फारच चांगला आहे. निजामास 
दिष्टीची वजिरी देण्याचें ठरवून त्याचा मिलाफ करून घेतला.' हा बनाव 


सन १७५७४ च्या नोव्हेंबरांतला होय. 


ऑक्टोबरचे आरंभीं दादा तापीवर आला. ' उतरण्याची तजवीज होत आहे; 
परंतु सारें कम दगाबार्जाचिं. बरोबर हजार गाडदी आहेत. इकडील सामान 
भारी पाहून घाबरे झाले. पुढें येत नाहीत. अश्लीरगडास मानाजी फाकड्याने 
दग्यांच कम केलं, परंतु किल्लेदार जनन्नाथपंत सावध होते, त्यांनीं मानाजीस 
हुसकून लाविलें. रगत गार्ळांत आले. घोडी, माणसें जायां झाली, बऱ्हाण- 
पुरासाहि दगा करीत होते. फोजा लवकर जमा झाल्या म्हणजे बंदोबस्त होईल. ' 

दादा तापावर आल्यावर कारभारी इकडून त्याच्या भेटीस केव्हां कसे गेले हे 
सांगितले पाहिजे. दादाचा विष्णु महादेव गद्रे, होळकरांचा नारो गणेश व 
सिंद्यांचा बाळाराव गोविंद असे तिघे वकील पुरंदरास बोलणे करण्याकरितां आले, 
त्यांच्या भेटी १०-१०-१७५७४ रार्जी झाल्या. दादांस दहा लक्षांची जहागार 
व दोन मध्यम किल्ले देऊन सिंदेहोळकरांनी त्यांचा बंदोबस्त ठेवावा, असा ठराव 
झाला. तरी वकील परत जाऊन उभय पक्षां बोलणां संपण्यास वेळ लागतो, सबब 
बापूनानांनींच फोजेंत आपणाजवळ यावें, असा त्या सरदारांचा आग्रह पडला. 
कारभाऱ्यांचे मनांत जावयाचे नव्हते; पण आपण गेल्याशिवाय निकाल लागत 
नाहीसे पाहून ता. २४-११-१५७५७४ रोजी पुरंदर सोडून बापू, नाना, बजाबा, 
चिंतो विठ्ठल, रामचंद्र गणेश वगेरे निघून ओरंगाबादेकडे हरिपंताजवळ गेले. 
सलोख्याने निकाल लागला तर ठीकच, नाहीं तर लढाईने लावावा असा त्यांचा 
बेत झाला. ' पुरंदरावर बाळ माधवराव व गंगाबाई यांचेजवळ अत्यंत मायेचा 
आणि सदेव दक्ष व निर्भांड असा पुरुषोत्तमराव दाजी पटवधन यास ठेविलें. 
: आमचे जाणं आपण घडविलं, असे नाना फडणीस त्यास लिहितो. म्हणजे 
पुरंदरवरील जबाबदारी दाजीनं पत्काोरेली नसती, तर कारभारी बाहेरजाऊं 
शकले नसते. दाजीनें हें काम किती चातुयानें केलें व परिस्थिति किती 
बिकट होती ह ध्यानांत येण्यास हरिवशाची बखरच वाचली पाहिजे. नोव्हंबर- 
असखैरीस हरिपंत वेरळावर व दादा खानदेशांत होता. कारभारी येऊन प्रकरण 
नेटास लागणार अस पाहतांच दादा आपले जागां बहुत घाबरा झाला; आणि 


प्रकरण १ लें] दादोचा पाठलाग १९ 


क$” - कळ. ल जक तक कते (“20 कह. उक. 20०60... ककी ळा रक्कि ह जे. अ. > व्ही षक. १७ ४७ व ४८ . 


ग्रजांची मदत घेण्याचे ठरवून त्यानें १० डिसेंबरचे सुमारास एकाएकी परत 
माळव्याकडे पलायन केलें. इंग्रजांच्या या बोलाचालीचे पूवे स्वरूप पुढील 
प्रकरणांत द्यावयाचें आहे, तं येथ ध्यानांत आगिलें पाहिजे. (ख. १४३१.) 

४. गारदी खुमेरिसंग व महंमद इसफ यांचे अंत.-ऱदादाचे 
मख्य साथीदार गाडदी सरदार असून, त्यांस त्यानें दूर न करतां सर्वदा 
स्वतःजेवळ बाळगिल आणि हस्ते परहस्तं त्यांचा शक्‍य तितका बचाव केला, 
हाच नारायणरावाचे वधांतील त्याच्या पुरस्काराचा मुख्य पुरावा होय. प्रस्तुत 
बारभाईशीं वाटाघाट झाली, त्यांत नमेदेअलीकडे येतांच दादाने गारद्यांस रजा 
द्यावी अत्ता करार होता. पेकी सुमेरसिंग जून १७७४ त इंदूर येथे आजारी 
पडून मरण पावला. “ आषाढ व॥ १३ (५-८-१७५५ ) रोजीं दादा नमेदा 
उतरणार असे करारांत आळ आहे. त्यांचेमागून सिदे उतरतील. तुकोजी 
होळकर अगोदरच उतरून दक्षिण तीरास आल. गाडद्यांचा फडशा येथेच 
होइल. सुमेरसिंगास* बरं वाटत नव्हर्ते यामुळे काशीस जाण्यास त्यानें दादांचा 
निरोप घेतला; आणि व्याही मणिराम परदेशी याचे घर्री इंदुरांत राहिला. 
तेथेच अखेर कृमी पडान मरण पावला. या गोष्टीस आज दौड महिना होत 
आला. कमातारखें फळ झालं. बहुतच हाल झाले. दोघे लेक जवळ होते. ते 
परत गाडद्यांत आळ आहेत.' सुभेरसिंगाचे मुलांस व त्याच्या व्याह्याचे 
कुटुंबास बारभाईनीं पकडून आमरणान्त कैदेंत ठेविलें आणि त्यांची सर्व चीज- 
वस्त जप्त केटी $. 

दुसरा गाडदी महमद इसफ, त्यास दादाने शिफारसपत्र देऊन मुधाजी 
भोसल्य़ाचे नोकरीत पाठविले. ता. २-८-१७५४ रोजीं दादाचा साथीदार 
सदाशिव रामचंद्र मुधोजीस लिहितो, “श्रीमंत नमदापार झाल. तेथून 
तापी तीरास जाणार. महंमद इंसफचे लक्ष सव प्रकारे आपल्याकडे 
असून, आम्हीही त्याची बहुत प्रकारे खातरजमा केली आहे. सरदारांचे 
मानस पाहून चार दिवस आपणाकडे रवाना केले आहेत. यांचा सर्वे 
प्रकारे गौरव करावा. हे आपल्याजवळ पोचले म्हणजे कोणती गोष्ट अगाध 
नाहो. शत्रूचे पारिपत्य करतील. तुम्ही आपासाहेब कायम आहां तर 
श्रीमतांस व आम्हांस मोठा आश्रय आहे. हे दोन हजारांसतमान आहेत 


"णा पना >--->_ ---2>->->*. 


*ऐ.टी. ५१-४७. $स.मा.रो.१-४४-६६. (ना. भो.का.२१व१० 


२० मराठी रियासत [ उत्तरावेभाग १ 


"२.९ ५-५१५-/१००”% 


श्रीमंतांच्या कमरेची समशेर आहे ती आपण जतन करावी. हे जवळ असल्यानं 
पुणेकर दहशत खाऊं लागले.' 
वरील पत्र पावतांच मुधोजीने इसफ यास आपल्या फोजेंत ठेवून घेतलें 
पुढे साबाजी व मुधोजी यांची लढाइ झाली, तींत त्याने मुधोर्जांच्या बाजूनं 
चांगलाच पराक्रम कला. पुढें साबाजी मारला जाऊन मुधोजी बारभाईस मिळाला, 
व्हा. या खुनी इसमास जवळ ठेवणें अशक्य होऊन स. १७५५ च्या 
जून महिन्यांत सुधोजीनें इसफास आपल्या जवळून घालवून दिलं. तो 
पुढें दोन हजार गारदी व हजार राउतांनिशी सातपुड्याचे आजूबाजूस 
राहून नेमाड तालुक्‍यांत उपद्रव करू लागला. हरिपंत फडके या वेळी 
त्याच बाजूस होता. त्याने कृष्णराव बळवंतास इसफावर पाठविलें. हृंंड्या- 
जवळ नमदा उतरून तो पुनरपि उत्तरंत जाणार असे समजल्यावरून, वामन- 
राव, परशुरामभाऊ व आपा बळवत यांसही हरिपंतानें इसफाचे पाठीवर 
पाठविलें. ता. २२-८-१७७'५ रोजीं पटवधन लिहितो, “इसफ पळोन डोंगरावर 
गेला. अडचणीची जागा, याजकरितां तोफखाना अशीरगडाहून आणिला. 
त्याबरोबर तो पळून गोडाच्या किल्ल्यावर अवघड जागीं जाऊन बसला. त्यांचे 
लागावर जातांच तो सडा निघून गढेमंडळाकडे झाडीत पळून गेला. त्यास 
पकडला कसा त्याचें वणन मनोरंजक आहे तं असं:-'इसफ दहावीसांनिशी 
गढेमंडळावर रेवा उतरावयासी गेला, तेव्हां तेथील अधिकाऱ्यांनी त्यास सांगितलं, 
कीं तूं सरकारचा गुन्हेगार, तुला उतरोन दिलें तर सरकारचा शब्द लागेल. 
पूर्वी महंमद इसफानें सुधोजीस मगरूरीचा जबाब सांगून पाठविला, की तुम्ही 
माझी कुमक कराल असा भरंवसा होता, ती गोष्ट तुम्हांकडून जाहली नाहो. 
साबाजीस मारून तुम्हांस राज्यावर बसविले, तेव्हां निमे राज्याचा खावंद मी. 
दादासाहेब स्थानापन्न झाल्यावर पाहून घेईन. देवाजीपंत तुमचे कारभारी 
त्यांनीं इतकें केलें. त्यांचेही पाहून घेऊं. तेव्हां हा ठहान मनुष्य खरा, याचें 
पारिपत्य केल्यार्ने सरकारचा व निजामाचा खेह वृद्धिंगत होईल, असं समजोन 
भोसल्यांनी ताजखान रोहिल्यास त्याजवर रवाना केलं. गढेमंडळावर उतरू 
दिलें नाहो, तेव्हां माघारा शिवणीकडे$ येत असतां वाटेंत ताजखान व इसफ 


$ शिवणी गढेमंडळाच्या पश्चिमेस ५० मेल रेल्वे स्टेशन आहे. दुसर॑ शिवणी 
गांव हदीच्या पुढच स्टशन. हं दुसरें गांव येथें अपेक्षित दिसते 


प्रकरण १ लं] दादाचा पाठलाग २१ 


भः ४ ४८- ४५४५४८ कशा “टग "५ ४ *४५४४-४१- “२ “* “२ / ४४7१. ४०५७ र 


यांची गांठ पडली. इसफानं घोड्यावरून उडी टाकून आतां माझी अन्रूवांचाव 

हणून ताजखानाचे पाय धरले. तेव्हां त्यास कद करून ताजखानानें मुधोजीस 
लिहून पाठविलें. पण मुधोर्जाने आपला विचार बदलला नाही.' हा हकीकत 
नोव्हेंबर आरंभींची आहे. पुढें पटवधनांनीं केसोपंत ओकास पाठवून इसफास 
हरिपंताचे छावणीत धुळें मालेगांवचे बाजूस आगिल. तेथून पुण्यास पाठविण्याचा 
विचार होता; परंतु कारभाऱ्यांनीं लिहून पाठविलें, कीं तेथेंच पारिपत्य करावें. 
त्यावरून पांच पाट काढून, डोईवर शेंदूर तेल घाळून, उंटावर बसवून, शेण- 
मार करून तोफेच्या तोंडी देऊन उडविला. बरोबर त्याचा मामा दिवाण होता 
त्यासही तोफेच्या तोडी उडविले, ( २६-११-१७५७५ ), याच वेळीं गणेश विठ्ठल 
वाघमारे नांवाचा पेशव्यांचा एक सरदार पूर्वी अहंमदनगरास किल्लेदार 
(मा. रो.२४२,२९१,२९९) असून प्रस्तुत दादांस मिळालेला, महोवरील लढाईत 
पाडाव होऊन हरिपंताचे हस्तगत झाला. पुढें हरिपंतानें त्यास बंधमुक्त करून 
आपले फौजेत तेनात देऊन जवळ बाळगिलें; परंतु त्यानें बतल्या बतल्या 
हरिपंताचे फोजत इतका कांहीं फितूर केला कीं हरिपंताचे खासगी नोकर सुद्धां 
त्यानं फितविले. इतके केल्यावर त्यानें दादास सुरतेस पत्र पाठविलं || की, 
'वामनराव पटवधेन देवाज्ञा पावले; आतां येथील सरदार आम्हा मायेत मेळविले 
आहेत. मार्गशीष छु॥ ८ स हरिपतास दगा करितों. तुम्हीं चाल करून जलद 
यावें.' ही फितुरी प्रकट झाली, हरिपंतानें गणेश विठ्ठलास शंखला घालून पद्य 
किल्ल्यावर पाठविलं, व इतरांची पारिपत्यें केली. हॉरि भिड्याशी इंग्रजांची 
वागणूक व गणेश विठ्ठलाशी हरिपंताची वागणूक हा स्वभावविशेष ध्यानांत 
ठेवणें जरूर आहे. महंमद इसफाचे बाबतींत बारभाईस मदत केल्याबद्दल नाना 
फडणीसानें मुधोजीस ता. ३१-१०-१७५७५ रोजीं पत्र लिहून त्याचा गोरव केला. 
ताजखान रोहिल्यास एक हजार रुपयांचा गांव २१-५-१७७६ रोजीं इनाम 
दिला. | खरगर्सिंग व तुळ्य़ा पवार कबजांत येण्यात अद्यापि तीन वषाचा 
अवकाश लागला, त्यांचा उल्लेख पुढें येईल. 


पसन "णाय 


नब 


--.----*----५--- “ला -----.----८------ -- -:-:--::-77 70 --- ---_ --- ----* -- ----> : >" 


॥ खरे-१४९५, १५००, १५०१, १५०६, १५२७, १५३७, १५४०, १५४१ 
॥ स, मा. रो, १-७१, 


२» ७ 
प्रकरण टसर 


मराठशाहीवर इंग्रजांचा पहिला घाला 
न्या कायी 
१. इंग्रजांकडून साष्टी काबीज, अकारण कुरापत (२८-१२-१७७४), 
२. दादाचं इंग्रजांकडे प्रयाण. २. आनंदमोगरीची लढाइ. 
४. सुरतेचा तह व आडासची लढाइ. 
'५. साबाजीचा वध, बारभाईंचें नकसान. 
६, कलकत्तेकर वकील अप्टन याचे पुण्यात आगमन. ७. पुरंदरचा तह. 
> >१८ 21८ 


१. इंग्रजांकडून साप्टी काबीज,अकारण कुरापत (२८-६२-१७७४). 

केवळ स्वतःच्या मतलबाकरिंतां इंग्रजांनीं साष्टी बेट व ठाणें किल्ला अचानक 
काबीज करून मराठ्यांशी हातघाईचा प्रसंग कसा बळेंच आणिला त्याची 
हकीगत आतां येथे सांगण्याची असून, तिजवरून इंग्रजांच्या राजनीतीची 
त्या वेळेपासूनच चांगळी ओळख होईल. 

वसई, साष्टी, करंजा वगेरे मुवच्य़ा लगतचा बेटें मराठ्यांनी सन १७३९ त 
मोठ्या हिंमतीन पोतुर्गीझांशी लढून काबीज केल्प्राबद्दल मराठ्यांस पराकाष्टेचा 
अभिमान वाटे. इंग्रजांची मदत मिळविण्याकारतां तीं बेटे इंग्रजांस लिहून 
देण्याचें दादासारख्या पेशवाईस हपापलेल्या स्वा्थेसाधूच्या देखील अगदो 
जिवावर आल. या प्रदेशाचा इंग्रजांस भारी लोभ होता. त्या भागाचे उत्पन्न 
तर मोठं होतेच, पण त्यापेक्षां देखील पाश्विम किनाऱ्याने हिंदुस्थान आक्रमण 
करण्यास या प्रदेशाचा त्यांस फार उपयोग हाता. शिवाय सुंबईस प्रत्येक 
जिन्नस या टापूतून आणावा लागे. केक वषे इंग्रजांनीं हॉ बेटें आपल्यास मिळावी 
म्हणून अतानात खटपटी केल्या. याच हेतूने त्यांना पुण्यास मॉस्टिनसारख्या 
उपद्व्यापी माणसाची योजना केली होती. नारायणरावाचा खून झाल्यावर 
हवी असलेली साधि त्यांस मिळाली व ती आतां फुकट जाऊ न देण्याचा त्यांनी 
निश्चय केला. सन १७५४ च्या ऑक्टोबरांत दादा तापीवर पोंचला व बार- 
भाईशीं त्याचा समेट होऊन मराठ्यांची आपसांतील दुही संपणार अस[ रंग 


मराठझाहीवबर इंग्रजांचा पहिला घाला र्र 


४ ४शपट मह "क्ट ळे ४८८ ४ 0. ८ शक ३ 


दिसूं लागतांच मॉस्टिन पुण्याहून ताबडतोब मुंबईस गेला आणि तेथें ठाण्या- 
वर लगोलग हल्ला करण्याची तजर्वाज त्याने केली. वास्तविक इंग्रजांचीच ही 
आगळीक होती; पण तिलाहि त्यांच्या राजनीतीने एक अजब कारण. हुडकून 
काढिले. पोतुगालाहरून नवें आरमार गोव्यात आले होत. त्याच्या साह्याने 
वसई, वगैरे आपलीं पूर्वीची ठिकाणें पुनः जिंकून घेण्याचा पोतुंगीझांचा उद्देश 
आहे अशी आपणांस खात्रीची बातमी लागल्याचे इंग्रजांनीं उठाविळ. आणि 
त्या टापूर्चे रक्षण ज्याअर्थी मराठ्यांच्या हातून होणे शक्‍य नाहीं त्याअर्थी तो 
पोतुंगीझांच्या हाती जाऊं देण्यापेक्षा आपल्याच ताब्यांत ठेवणें बरं असा 
मानभावीपणाचा डौल आणून, त्याप्रमाणं अंमलांत आणण्याचे इंग्रजांनीं टर- 
विले. या बाबतींत पोतुंगीझांनाहि त्यांचा पुषकळ निषेध केला. प्रथम 
इंग्रजांनीं ठाण्याच्या किललेदारास लांच देऊन फितविल; पण त्याची बातमी 
पुण्यास लागातांच त्याचा बंदोबस्त झाला. ता. १२ दिसेंबर रोजी इंग्रजी फोज 
खुष्कीच्या व जलमार्गाने ठाण्याकडे रवाना झाली, म्हणून तिचा प्रतिकार करण्या- 
विषयी ता. १५ पासन दररोज पुण्यांतून हुकूम सुटू लागले... * सुंबइईकर 
इंग्रज लढाऊ सामान आरमार सुद्धां साष्टीस येऊन बसला आहे, तर 
त्याचे बैदोबस्तास विसाजी कृष्ण, जानराव व आनंद्राव धुळप, त्रिंबक 
विनायक सरसुभा, विसाजी केशव लेले, अशा अनेक मोठमोठ्या इसमांस 
ताबडतोब पाठविण्यांत आठे; आणि बाणकोट वगेरे इंग्रजांचे 
ताब्यांतील इतर स्थळं हस्तगत करण्याचा वारभाईनां उद्योग चालविला 
मोरो बापूजीनें इंग्रजांचा बाणकोट किल्ला घेण्याचा प्रयत्न केला, त्यास 
रायगडाहून मदत आली; आणि त्या बाजूने होणारी इंग्रजांची पेदास सव 
बेद करण्यांत आली. मुंबई, बाणकोट, सुरत वगेरे ठिकाणा इंग्रजांचे चाकर्रांस 
जे लोक गेले असतील, त्यांचा पत्ता लावून, त्यांचे घरांची व जिंदगीची 
ताबडतोब जप्ती करण्यांत आली. 1 ' टोपीकरांचें पारिपत्य चांगल करावे, 
त्यांचे पाल कबजा करावे, आगी लावाव्या, मुंबईत उतरून मुंबई जाळून 
फस्त करावी. म्हणजे लूट माफ व बक्षीसही खेरीज मिळेल. ' धुळ्पांस व 
आंगऱ्यांस हुकूम $ गेले काँ ' तुम्ही एकत्र होऊन मुंबईत उतरून शहर 


1. स. मा. रो. २. ४१६-४१९, स.मा. रो. २. ४४२, इड७ 
७६. वृ. १८३२३, पृ.११८, 


२४ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


“५६ 7" “* “५ “ “ “€ “४ “१ -.*-/५८१/८" “ पा: 0८ 


जाळन फस्त करणे. मेहेनत करून चाकरी करून दाखवावयाचे दिवस हेच 
आहेत. शात्रुर्च पारिपत्य करावयाचा असा समय दुसरा नाहीं, ' असे पुण्यांतून 
सवेत्र बाहेर हुकूम गेले. यावरून साष्टीसंबंधीं केवढा अभिमान पुणेकरांस 
वाटत होता त्याची कल्पना होतेः परंतु धुळपांची व इतर ठिकाणची मदत 
ठाण्यास पोचण्यापूर्वीच इंग्रजांनीं ता. २८-१२-१७उ७४रोजी तो किल्ला व 
करंजा वगरे लगत्यारची बेट हस्तगत केला, तेणेंकरून सालिना चार लाख 
वसुलाचा प्रदेश ६मप्रजांस मिळाला. लगोलग हो बातमी मुंबईकरांनी कलकत्त्यास 
कळविली. किल्लेकऱ्यांनी हिंमत धरून इंग्रजांचे पुष्कळ लोक मारून काढिले. 
चार अंमलदार व दोनचारद माणस ठार झाली. रामाजी महादेवाचा पुत्र 
आनंदराव बाहेर होता तो शिताफो करून पांचशं ठोकांनिशीं किल्ल्यांत गेला; 
पण उपयोग झाला नाही. साष्टींचा बखरकार म्हणतो, ' इंग्रजांनीं सुंबइहून 
पलटण आणून ठाण्याचा किल्ला सर करून घेतला, त्या सम्या आनंदराव 
सुभेदार यांनीं मोठी लढाह दिली. किल्ल्य़ांतील फोज सारी पडली. त्यांपैकी 
आनंदराव सुभेदार व एक हवालदार असे राहिले होतं. पेकी हवालदार 
यांस कप्तानसाहेब यांनीं गोळी घालून मारल, व विसार्जीपंत कळव्यास फोजे- 
निशी होते त्यांनी फितूर होऊन वायबार केले व किल्ल्याच्या मैदानांत 
घरबंदी होती यामुळं आंतील फौजेचा इलाज चालला नाही. यामुळें किल्ला 
हस्तगत झाला, व दुसरे किल्लेही इंग्रजांना सर करून घेतले. आनंद्राव सुभे 
दार यास मुंबइस नेऊन, त्याच्या सन्मानाथे तोफा वगेरे मारून व गव्हनर- 
साहेब त्यास सामोरे जाऊन, मोठा मान देऊन मुंबईत ठेविला. नंतर श्रीमंता- 
कडून पत्र आल्यावर त्यास पुण्य़ास रवाना केले. ' (प्र. २११). 

इकडे साष्टींत इंग्रजी अंमल झाला. त्या वेळेस कितीएक आपलीं घरंदारं 
टाकून अणजुरास व दुसरीकडे गेले. इंप्रज सरकारानें जाहिराती लावल्या काँ, 
जो वतनदार असेल, त्यानें वतनावर हजर व्हावे. नंतर साष्टीचे पाटील $ 
हजर झाले. ह वर्तमान श्रीमंतांकडे गेळेंव सरपाटील हे इंग्रजांस मिलाफी झाले 
तव्हां पाटील यांजपासून ७००० रुपय दंड घेण्याविषयी हुकम आल्यावरून 


अकळ ऱ्- के 


४ फारेस्ट पृ ४-२०८; ख. ले.१४२१-१४३०, १४३२, १४४० 
$ ह॒ पाटोल गंगाजी नाइक अणजूरकरांचे वंशज ( पह्ा मध्यविभाग १ 
पृ. २९२ ). द्दा वंश अणजूर, जिल्ह्या ठाणे, येथ हल्लीं नांदत आहे. त्यांची 


प्रकरकण२ र॑] मराठशाहीवर इंग्रजांचा पहिला घाला २२ 


०४१0१ 0५ 0५०५४-४४५४४५-४%-४४-0 “४४श- "१ ४ “४ श४- “टी /४- १ 0 ५.५ क *-“५* 9» 9४ न णा 


मामलेदार यांनीं सर पाटील यांजपासून ७००० रुपये दंड घेतला व वतन 
घेतल. पुढे श्रीमतांकडे जाऊन साष्टींविषर्या विनंति केली. तेव्हां श्रामंतांनी 
सांगितलं कॉ, “ तुम्ही वतनदार कां हजर झालां १ तें राज्य आपण घेऊ. " 
पुढें साष्टीचेबद्दल महादजी सिंदे यांस मध्ये घालून नऊ लक्षांचा तिप्पट मुलख 
सिंद्यांस देऊन सुंबइच्या लगत साष्टी तीन लक्षांची इंग्रज यांनीं ठेविली 

वसई खाडीच्या मखाशीं एक इंग्रजी जहाज मराठ्यांनी जाळिले. तसंच 
यापुढे इंग्रज्ञांवर पुणेकरांचा बेभरेवसा होऊन फ्रेंच व डच यांच्याशी पुण्यांतून 
कारस्थान चाळू लागलीं. बारभाईंनीं आपल्या प्रयत्नांची अगदीं शिकस्त करून 
सोडली. नारो आपाजी व हरिपंत फडक हं अत्यत हिंमर्ताने एक एक अडचण 
निवारीत चालले होते. नारो आपार्जींन फेब्रवारांत पुरंदरास कळावेल का, 
विसाजी कृष्णास तूत महिनाभर कल्याण पारसिकपावेता 2ेहळणीस ठेवावें. 
त्याचप्रमाण विसाजी केशव, आप्पाजी हरि, शिवाजी विठ्ठल या सर्वोस निक्षून 
लिहावे को, इंग्रजांस दहशत पडेल अशी हरएक तरतूद करावी. ' हा नारो 
आप्पाजी यानेतर लवकरच ता. ६-३-१७७'५ रोजी एकाएकीं बारला. त्याच 
जीवनचारित्र पूर्वा आलं आहेच. अपराध्यास झालेला शिक्षा अमलांत आण- 
ण्याचे काम पुण्यास याजकडे असे 


खालील वैशावळ व वतनाचे कागद प्रस्त्तचे वशज श्री. दिवाकरभाइ नाईक 


यांनीं सद्वावानं दिलेले पाहतां या. घराण्याचा मराठशयाहीस मोठा उपयोग 
झालेला दिसतो. 


निंबाजी नाहक अणजूरकर 


| | 1... | | 
गंगाजी बुवाजी शिवाजी मुरारजी नारायणजञी 
| | | 


अजपा टप्पा पीप 0२0" फे 00 टी पी हणण 


| | बाळाजी विठोबा 
गणेश हेरंब 
गंगाजीस पेशवे बाळाजी बाजीरावाने वसइच्या कामगिरीबद्दह पालखी 
करून दिली. त्याचा भाऊ नारायणजी हा साधुवरत्तीने राहत असे. त्याजवर 
महादजी सिंद्याचा परम लोभ असून, महादजी सन १७९२ त पुण्यास आला 
तेव्हां त्याने विठोबा अणजूरकरास भेटीस आणून, त्यांचे इम्रजांनीं हस्तगत केलेलें 
वतन परत द्यावे, अशी खटपट कलकत्त्यास केली. 


२टे मराठी रियासत [ उत्तरबिभाग १ 


श्या शा “ ४-१ “४-४५/०४४०५-/५५//१-/४-/५/१५. 


च २. 7 


इंप्रजांकडे या वेळां कित्येक जहांबाज माणसे होती हृ निविवाद आहे. प्रत्यक्ष 
ग. ज. हेस्टिंग्स प्रचंड कारस्थानी, वाटेल त्या उपायांनी आपला पगडा हिंदु- 
स्थानांत बसवीत होता. सुंबइचा गव्हनर हॉनूबी व सेनापाते गॉडडं हे आपल्या 
राष्ट्राची सेवा एकनिष्टेने करणारे होते. पुण्यांत राहून कारस्थाने रचणारा 
मॉस्टिन धाडशी व न्यायान्याय गुंडाळून ठेवगारा असून खंबायतचा 
मॅलेट या कारस्थानांत अनुभव मिळवीत होता. मॉस्टिन आमचे दरबारीं नको, 
म्हणून नाना फडणिसान वाटेल तितक इंग्रजांस सांगितलं, पण त्याची बदली 
झाली नाहो. प्रथम ऑक्टोबर १७७२ पासून सुमार दोन वर्षे, व पुनः माचे 
१७७७ पासून ता. ६-५०-१७५८ पावेतो मास्टिन पुण्यांत होता. मध्येतरी 
जानेवारी १ ५७६ पासून मा्च१७७७पर्येत अप्टन होता. तळेगांवच्या मोहिंमे- 
वर मुंबई फोजेबरोबर येत असतां मास्टिन ता. १-१-१७७९ रोजी आजाराने 
मरण पावला. त्यानें स. १७७३ त एक घोडा पुर्ण येर्थे खरेदी केला, त्यास 
पुण्यांतून जकात माफ करण्यांत आली. तसेंच प्रथम मुंबईस जातांना रूपा- 
नायकीण इजपासून त्यानं मसलमानाची पोरगी २५० रु. स विकत घेतली, 
त्याचीही जकात त्यास माफ करण्यांत आली. "स. १७३५ चे ऑगस्टांत 
मॉस्टिनास मुंबईस भात पाठवावयाचे होतें, त्याची जकात माफ करून व कांहां 
इंग्रज केदी पकडलेले होते ते सोडून मुंबईकरांची मर्जी संभाळण्याचा प्रयत्न 
बारभाईंनीं बराच केला, पण त्याचा उपयोग कांहीं झाला नाहीं. मॉस्टिन, 
मॅलेट वगेरे इंग्रज एतददेशायांचे दरबारीं स्वतःच्या रक्षा ठेवून मिजासीने 
राहत ही गोष्ट सामाजिक दृष्टीनं ध्यानांत ठेवण्याजोगी आहे. 

स. १७७५ "च्या आरंभापासून पुढील राजकारणास अगदीं निराळें 
वळण लागले. सवाइ माधवरावाच्य़ा जन्माने दादा बंडखोर ठरला; आणि त्यास 
केवळ मतलबासाठां इंग्रजांनी आश्रय दिला, याबद्दल सेयर मुताखरीनसारख्या 
तत्कालीन परकीय लेखकांनी सुद्धां इंग्रजांस दोष दिला आहे. 

स. १७८० त तो म्हणतो, पुणे दरबारानें दादास पेशवेपदावरून काढून 
दिल्यावर त्य़ास इंग्रजांनी सुरत येथें आश्रय दिला, ही कांही आश्वयांची गोष्ट 
नाहा. अद्या घरभेद्या लोकांस आश्रय देऊनच त्यांनीं हिंदुस्थान पादाक्रान्त 


----५-५---८-८--५५--५८ ८-2: पपप णाय 


|ुस.म त. ४१४-४१५, इ५२-४णड सुंबइ सेक्रटरियठ संम्रहांत यास्टिनची 
रोजनिशी आ 


प्रकरण २ रं] मराठशाहीवर इंग्रजांचा पहिला घाला २७ 


५ शी भ्र 


केलें. ( भा. ३ प्र. ७३२ ). अहल्याबाइ सुद्धां म्हणते को, इंग्रजांना चहूंकडून 
प्रसार करावयाचा मनसबा केला आहे.$ पेशवाइईतल्या या बखेड्याचा उपयोग 
आपला सडकून फायदा करून घेण्याकडे करावा, असा निश्चय पुण्याचा 
मारस्टन, खंबायतेचा मॅलेट, सुरतेचा गॅबियर व मंबईचा हॉनेबी यांनीं संगन- 
मतानें केला, असं दुसरा एकजण म्हणतो. यावरून असें म्हणावयास हरकत 
नाहो कॉ, स.१७५५ आरंभापासूनच मराठ्यांचे खर युद्ध सुरू झाल. हेत्टिग्सच्या 
काउान्सिलांत तंटे असल्यामळे इंग्रजांचे कारस्थानास त्या वेळीं तितका जोर आला 
नाहीं. नाहीं तर याच वेळीं इंग्रजांनीं आपली सावभोम सत्ता इकडे चालू केली 
असती. गायकवाड, हेदर, कोल्हाप्रकर छत्रपति वगेरे पेशव्यांवर रुष्ट असलेले 
कित्येक इसम दादास मदत करण्याच्या बुद्धीनें बारभाईविरुद्ध वागू लागले. 

२, दादाचं इंग्रजांकडे प्रयाण, ( डिसबर १७५४ ).--नारायणरावाचे 
वधापासूनच दादाचें सत मॉस्टिनकडे होतं. गंगाबाईंच्या नांवाने पुरंदरावर 
कारभार सरू झालेला कळतांच दादाने मॉस्टिनकडे पण्यास आपलो माणसें 
पाठवून पेसा व फोज यांची मागणी केली; परंतु इंग्रजांचा पेशा लोकांकडून 
पैसे काढण्याचा होता, लोकांस पेसे द्यावयाचा नव्हता. सबब त्यांच्या मागणी- 
कडे प्रथम त्यांनीं लक्षच दिले नाही. त्यानंतर सिंदे हाळकर आपणांस मदत 
करीत नाहांतसे पाहून स. १७७४ च्या सेप्टेंबरांत सुरतचा इंग्रज अधिकारी 
रॉबट गँवियर (गंभीर ) याजकडे दादान वकील पाठवून फोजेची मदत 
मागितली. ही विनंति मान्य केल्यापासून आपणांस पश्चिम किनाऱ्यावर 
पुष्कळसा नवीन प्रदेश हस्तगत करून मराठशाहीवर शह बसवितां य्रेईल 
अशा विचाराने इंग्रजांनीं आपली २५०० फाज दादाचे मदतीस पाठविण्याचे 
कबूल करून त्याबद्दल अशा अटी कळविल्या,-- 

१ प्रथम खर्चासाठी १५२० लाखांची रक्कम दादाने रोख इंप्रजांपाशी 
ठेवून द्यावी; २ मुंबईजवळचीं साष्टी व वसई वगेरे बेटें इंग्रजांचे स्वाधीन 
करावी; ३ भडोच व सुरत परगण्यांतील पेशव्यांचे मुलखाचा वसूल इंग्रजांस 
कायम तोडून द्यावा; आणि ४ इंग्रजांस दिलेल्या मुलखास पुनः केव्हांही खलेल 
करणार नाहीं अशी कबुलायत लिहून द्यात्री. या मागण्या घेऊन दादाचा 


$म.द.बा.प्र.३२४व ख. २६०२. || खं. १०,८७-१'५० व बसूकृत 
क्रिस्ती सत्तेचा उद्य, 


२८ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग१ 
वकील सुरतेहून परत गेला, परंतु मध्येंच तो आजारी वगेरे पडल्याकारणानें 
वरील मागण्यांस दादाचा जबाब लगोलग इंग्रजांकडे गेला नाही. मागाहून 
दादानें जबाब पाठविला काँ, .' साष्टी वगेरे बेटें देण्याचें आम्हांस बिल- 
कूल मान्य नाहीं. बाकीच्या गोष्टी कबूल आहेत. ' कोणत्याही प्रयत्नाने 
मुंबइजवळची बेटें हस्तगत करावी, अशी युरोपांतून मुंबइकर इंग्रजांस कैक वर्षे 
सारखी टोचणी लागलेली होती. त्यावरून पुनः सुंबइकरांनीं दादाचे वकिलास 
नवीन अटी सचविल्य़ा व त्या त्यानें मान्य केल्या त्या आशा,-सुरतेजवळचा 
सालीना १८ लाख उत्पन्नाचा मुळूख दादाने इंग्रजांस द्यावा; तर्तेच प्रथम सहा 
लाख रु.रोख व पुढ दरमहा दोड लाख खचासाठी द्यावे. हा व पाहिली किरकोळ 
कलमे दादाने मान्य कला: पण तीं पुरेपूर पद्रांत पडल्याशिवाय इम्रज फोज 
जागची हालेना. तेव्हां वरप्रमाण रकमेची भरती करून दादाचा वकील जात 
असतां त्यास हरिपंतान अचानक पकडून केदेत ठेविलें: परंतु त्यापूर्वीच इंग्रजांचा 
करार पुरा झालेला असल्यामळे, आणि आतांच निसटून न गेल्यास आपण 
हरिपताचे हाता खास पडू, अशी भीति वाटून,१७७४ डिसेंबरचे आरंभीच हरि- 
पतास चुकवून दादा खानदेशांतून इंग्रज फोज सामील करून घेण्यासाठी एकदम 
सुरतेकडे निघाला. वाटत आपले फोजत फितूर असल्याचें त्याचे नजरेस आलें. 
त्याबरोबर फितुरलेल्या लोकांस तसेच सोडून आणि अगदी जिव्हाळ्याचे असे 
थोडे लोक बरोबर घेऊन दादा पुनरपि नमंदेपार माळव्यांत गेला; आणि 
तेथे आसन्नप्रसव आनंदीबाइस धारेस ठेवून तेथून थेट पश्चिमेस पेचमहालांतून 
स. १५७७'५ च्या जानेवारीत गुजराथेत उतरला. दादास आपल्याकडे आण- 
ण्याचा इंग्रजांचा कावा फार गुप्तपणे चालला; आणि त्यास आळा घालण्याचे 
सामथ्ये बारभाईत नव्हते. या वेळा इंप्रजांनी दादास साह्य करण्याचें अंगावर 
घेतले नसते तर हिंदुस्थानांत त्यास कोठेही मजवूद थारा मिळण्याचा 
सभव नव्हता. 

दादा आतां आपल्या कबज्ञांत पू) आला अशीच हरिपंताची खात्री होती. 
“ दादा भितात, तुम्ही दूर असावें, मोठी फोज घेऊन जवळ येऊं नये, असे 
सिंदे होळकरांनी हरिपंतास बजावलं असल्यामुळें तो जरा दूर होता. इतक्यांत 
डिसंबरांत हारपंतास दिंदे होळकरांनी लिहिले, ' श्रीमत पळू लागले, तुम्ही 
सत्वर येणे. आम्ही थोडके आहो. तुम्ही आलां म्हणजे गांठ घालूं.' वास्तविक 


प्रकरण २ रं] मराठशाहीवर इग्रजांचा पहिला घाला २९ 


दादास अडविण्याची ताकद ॒सिंदे होळकरांस होती; परंतु दादास 
पकडण्याचे अपेश आपल्या मार्थी नको, असें वाटून त्यांनी कुचराई केली. 
यापूवीच दादाचा हस्तक राजाराम गोविंद यानें भेलशास जाऊन मोठा दुंगा 
केला, त्याचें पारिपत्य सरकारांतून केल. १५ डिसेंबर रोजी दादा नमंदेवर व 
हरिपंत तापीवर एवढें उभयतांत अंतर राहिलें. याबद्दल पटवधेनांचा कारकून 
पांडुरंगरावास लिहितो,--' उभयतां सरदारांचं कात्रेम परिच्छिन्न दिसले. वामन- 
राव पटवधन व हरिपंत लगोलग पाठीवर गेले. श्रीमंत नमदा उतरोन घाट 
चढोन धारेस गेले. गोपाळराव बव्यांचे विद्यमाने रोहिल्यांकडे जाण्याचा विचार 
आहे. डेरे वगेरे सामान वाटेने टाकीतच गले. मालोजी घोरपडे, लक्ष्मणराव 
पाटणकर, माने हे सरदार फुटून आले. मानाजी फाकडे, सखाराम हारि, 
आबाजी महादेव व सदाशिव रामचंद्र एवढे बरोबर आहेत. 

ता. २६-१२-१७७४चें वतमान] “ आनंदीबाई नमंदेजवळ होती तीस 
घेऊन दादा धारंच्य़ा राखें उजनी उजवी टाकून गेले. त्यांस अडविण्याकरितां 
सिंदे होळकर सडे होऊन इंदुराकडून गेले. मार्गे १९ डिसेंबर रोर्जी निजाम व 
कारभारी यांच्या भटी झाल्या. त्यांस घेऊन हे नमदेपावेतो गेले. ' गुजराथेंत 
गोविंदराव गायकवाड दादाचे लक्षांत वागत होता, त्याची व फत्तेसिंगाची 
लढाई होऊन फत्तेसिंग कायम राहिला. भोसल्यांकडेही साबाजीची जरब 
मुधोजीवर आहें. साष्टीस इंग्रजांना मोर्चे लाविले आहेत. विसाजी केशव, 
(बेनीवाले, शिवाजी विठ्ठल वगैरे साष्टींच्या मदतीस गेले आहेत.' अशी अनेक 
नवीन कारणं उपस्थित झालीं, त्यांचा उलेख पुढें करावा लागेल. 

ता. ८-१-१७५५ चें वर्तमान. ' खानदेशांत तारखेड्याचे माधवराव बांडे 
दादास सामील होते, त्यांनीं खरगसिंगास आश्रय दिला. तें ठाण कारभाऱ्यांचे 
फोजेने तोफ चालवून काबीज केलं. आतां पुढें जाण्यांत हांशील नाहीं असं 
समजन कारभारी परत बऱ्हाणपुराकडे आले. दादांनी पवारांकडून धारचें ठाणें 
भागोन घेऊन तेथें बदोबस्त करून गरोदरपणा चे कारणानें आनंदीबाइस 
ठेविली. सिंदे होळकर पुढें गेलं. गरुजीही त्यांसमागमं होत. त्यांना पत्रे आल्या" 
धरून हरिपंतही जलद जाऊन सरदारांस भटले. दादांस हं वतमान कळतांच 


--->>> > -*-टपपाश"प-ा2---णपयटाा- प *- स-न यना 


"खं. १४१२, १४२१, १४२८, १४३० 


२० मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


हिंदुस्थानचा रॉख सोडून पावागडच्या मार्गे गुजराथेंत गेले. पाटीवर उभयतां 
खरदार व हरिपंत गुरुजीतह गेले. सुजाउद्दोल्याकडे जावे तरी पल्ला लांब, याज- 
करितां इंग्रजांचे राजकारणावरून ग॒जराथंत गेले. ते सडे व आम्हांबरोबर तोफा, 
म्हणून गांठ पडत नाही. आज महिना स्वा महिना दरमजल चालत आहोंत. 
श्रीमत आम्हांपुढे ठरोन राहत नाहोंत. आपल्यास काय करतील न कळे, हे 
भय धरून गोविंदराव गायकवाडाचे आश्रायास गेल. सिंदे होळकर त्यांस 
फितूर आहेत, म्हणून फडशा होत नाहीं. महीच्य़ा तीरी लढाइंचें तोंड लाग- 
णार, इतक्यांत दादांस सूचना मिळून ते अमदाबादकड पटून गेले. फोजाहि 
मार्गे चालल्या. पुनः त्यांनीं महीचा घांट धरिला. फोजा तयार होऊन त्याज- 
बर जाणार, तो त्यांजकडून आबाजी महादेव व सदाशिव रामचंद्र बो्लांस 
आले, त्यामुळें सल्ल्यावर मसलत पडली. इकडीळ फोजा व माणूस फारच 
आहे. परंतु आंवळ्य़ांची माट, त्यांत धन्याचा दाब नाही. हरिपंत मात्र 
कारस्थानीस चुकत नाहींत.' (ता. '५-२-१७५"०). | ता ६-२-१७५५ च 
सखारामबापूचं पत्र स्वाररांतून पुण्यास उपलब्ध आहे, ते असं;-- 

“ राजश्री नारोपंत नाना ( तुळशीबागवाले ) स्वामीचे सवसा विनात 
उपरी छ '५ जिल्हेजर्ची हरिपेताकडील पत्रे आलों. होळकराचे विद्यमाने 
सला होत होता. वरकड करार झासी द्यावी हं ठरलें. शेवटी तीस 
लाख रुपये सिबंदीस द्यावे ह काढिलं. तेव्हां सवाचे मतं नाले कॉ, 
मही उतरून सडे होऊन जावे. त्यास बुनगे बडोदियास ठेऊन हे सडे 
जाले. नदी उतरून जाणार इतक लिहिल आलें. या उपरी सला होऊन 
काम जालं तरी जालं. नाहीं तरी कजिया होइल, तुम्हांस कळावे. या 
उपरी डांकही बसत आली. वर्तमान वशिचेवरी येइल. सावकारींत 
बर्तमान येत असले तरी समाचार घेत जावा हे विनोते. $ 


दादा गुजराथंत निसटलेले ऐकून कारभारी तापी तीरावरून परत पुरंदरास 
आले; आणि पुढें पेंच वाढत जाणार त्याच्या तजविजीत लागले. त्यांनी 
भिजांमर्शी रह व्ढ करण्याकरितां त्यास ता. १५-१-१ ७५७५ राजी पुरंदरास 
भेटीस आणिलें. डेऱ्यास भोजनास आणून वल्ले जवाहिर देऊन बहुमान केला; 


४ -ाा-ा न 


॥ खरे लेखांक १४४२. क$ुअप्रकाशित. रा. स. ग. जोशी यांजकडून 


प्रकरण २ रे] मराठशाहीवर इंग्रजांचा पहिला घाला २९ 
आणि त्याचं सख्य राखण्याकरितां दोलताबादचा किल्ला त्यानें मागितला तो 
त्यास दिला.$ दोलताबादेस तोतया अटकेस होता, त्यास मिरजेस पाठविले. 
याच सुमारास म्हणजे जानेवारी,१७७५ त शुजा उद्दोल्याचा त्याचे राजधानीत 
खून झाला. “ एका रोहिल्याच्या लेकोस घरांत घाळून जुलूम जबरदस्ती 
करतांच तिनें कट्यार चालवून मारिला. आपणही पोटकट्यारी करून मेली. 
अशा प्रसंगांत दहा हजार मराठी फोज हिंदुस्थानांत जाती तर बादशाही 
बंदोबस्त व मराठ्य़ांचा अंमल तिकडे पक्का झाला असता.' शुजाउद्दोला हुशार व 
पूवपरपरा जाणणारा होता. त्याचे पश्चात्‌ इंग्रजांनीं घरांत शिरून त्याचें सव 
घर पोकळ केलें. 


धारेस खंडेराव पवार याचे अंतःकरण दादाचे बाजूस होते म्हणूनच तेथ 
आनेदीबाइची सोय झाली. तेथे ता. १०-१-१७५७५ रोजी तिला पुत्र झाला, 
तोच बाजीराव होय. मातेच्या गर्भारपणचचे संस्कार संततीवर होत असतील तर 
अकबर, शिवार्जा व बार्जाराव यांची उदाहरणं तुलनेकरितां ठळकपणं मनांत 
भरतात. शिवाजी बाजीरावांनी राज्याच्या प्रचंड घडामोडी केल्या. एकाने 
राज्य स्थापिले, दुसऱ्याने घालविले. पवारांचे दिवाण ओढेकर बारभाईच्या 
पक्षांत होते, त्यांना लहून पुढं आनंदीबाइस हस्तगत केलं, तो प्रकार यथा- 
स्थलीं सांगण्यांत येईल. 

लांब लांब मजला मारीत पळून जाण्याची दादाची बरोबरी करणारा दुसरा 
कोणी झाला नाहीं. म्हणून त्यास राघो भरारी ह॒टोपणनांव मिळालं. 
मराठमंडळाची त्या वेळची स्थिति आंवळ्याची मोट बांधण्यासारखी होती ह 
तत्कालीन ठेखकांचं मत अत्यंत विचारणीय आहे. इंग्रजांची मदत घेतल्याने 
मराठी राज्य खास बुडेल हे दादा पक्के जाणून होता. त्याच वेळी ठाण्याचा किल्ला 
इंग्रजांनी घेतलेला पाहून तो इंग्रजांची मदत घेण्यास अत्यंत नाखूष होता. 
जिवावरच बेतलेली पाहून तो इंग्रजांचे आश्रयास गेला. धारेस गेल्यावर पुढे 
त्यास तसंच उत्तरेत भटकू दिल असते, तर ता इतक्या तांतडीने इंग्रजांचे हातांत 
गेला नसता.बारभाई त्याचे हाल करणार नव्हते. पण दादांस त्यांचा भरंवसा येईना. 
सिंदे होळकरांची भावना हृरिपंतासारखी असती तर त्यास तार्पावरून निसटून 


न्या” णी 00 णी णा 


$ ख. १४३३, ३५. स.मा. रो. ३११-३३४. 1 कोटेकर गुळगुळे दप्तर, 


२९ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 
जातां आलेच नसतं. कारभाऱ्यांस ह खळ दक्षिणेत नको होतें. सिंद्यांस हिंदुस्थानांत 
नको होतें. अशा भिन्न भावनांमुळे तो आय़ताच गुजराथेंत वाट सांपडली तिकडे 
इंग्रजांचे. हातांत पडला, तेव्हां मात्र सव सरदार मंडळी चपापली. या वेळां 
कारभाऱ्यांनीं एक जाहोरनामा काढून सव लोकांस व शात्रमित्रांस आपल्या 
उद्देशांची योग्य समजत दिली असती, तर हृ प्रकरण मिटण्याचा संभव होता. 
नाना फडणिसारने अनक अडचर्णीतून राज्याची निभावणूक केली, तरी ती 
केवळ तात्पुरती होती. सिंदे होळकरादे सरदारांसच बारभाईत समाविष्ट करून 
नानानें स्वतःचे प्रमुखपण अरा कमी केलं असतें तर मध्यवर्ती कारभारावर 
लोकांचा भरंवसा बसला असता. बारभाइच्या कारभाराबद्दल मराठमंडळांत 
आविश्वास उत्पन्न होऊन प्रत्येकाच तांड वेगळ्य़ा दिशेस कां झालं आहे आणि 
त्याची एकवाक्यता कशी करावी, यासंबंधाने नानाने विरोष्ट इलाज योजिल्याचें 
आढळत नाही. सिंदे होळकर कुचराई करीत, प्रत्यक्ष पुरंदरावर बजाबा 
पुरंदरे व मोरोबा उघड रीतीनं दादास सामील; गायकवाड व भोसले घरगुती 
भांडणांत गुरकटलले, आणि पुण्यास इंग्रजांचा मॉस्टिन, सुरतेत गंभीर व खंबा- 
यतेस मॅलेट डोळ्य़ांत तेल घालून आपला कावा साधण्यात टपलेले, अशी 
ही बिकट पारास्थाति होती. 

तापीवर सव मुत्सद्दी सहज एकत्र जमले होते, त्य़ा वेळीं राज्यव्यवथेची 
वाटाघाट त्यांच्यांत व्हावयात पाहिजे होती; पण चारचोघांनी एकत्र खुल्या 
दिलाने उघड बोलणें केल्यार्चे एकही उदाहरण पेशवाईत आढळत नाही. 
त्या त्या वेळीं प्रमुख मानल्या जाणाऱ्या एकेका व्यक्तीच्याच अकलेवर 
सवानी मदार ठेवलेली दिसत. एकाच्या मुत्सहीपणानं दगा दिला कौं राज्याच्या 
सबेध इमारतीलाच धक्का पोंचावयाचा, असे जिकडे तिकडे सांपडतं. असो. 
तूते येथ्र गायकवाडांचा ग्रहकलह, भोसल्यांचा तटा, वगेरे गोष्टींचा खुलासा 
आधीं करावयास पाहिजे. 

३. आनंदमोगरीची लढाई, (१७-२-१७५७०), दादाचं पलायन.-- 
दमाजी गायकवाडाचे मृत्यूनंतर त्याच्य़ा मुलांस माधवरावानें जरब दाखवून 
गोविंद्रावास तरदारीची वक्ते देवविलीं हं मार्गे तांगितलंच आहे.$ ' भावा- 


७ म. वि. ४, प्र.१५४व ३६५८ 


»- > > -- ०७७०४३. 


पकरणरर॑] मराठशाहीवर इंग्रजांचा पाहिला घाला ऱ्रे 


भावांत कलह करून सरंजामांत बखंडा कराल हें कार्यास नये; तरी सरकारां- 
तून जप्ती करावयास माणसं पाठविली आहेंत. तुम्ही त्यांचे स्वाधीन सवे करून 
देखतपत्र हुजूर यर्गे. गोविंदरावही येथे आहेत. तुम्हां सारे बंधूंनी येथ यावे; 
ज्यांची जशी योग्यता असल तशी आज्ञा केली जाइल. दोठतींत बखेडा कराल, 
तरी कायास येणार नाहो, व वांकडा गोष्ट सांगाल त्याचे फळही समीप आह. 
मुलाहिजा होणार नाहा. आपल बर करून ध्याव अशी इच्छा असली, तरी 
सयाजीराव व तुम्ही जलद हुजूर यणे. आज्ञा अमान्य केल्यास पारिपत्य 
होइल.' असं हं जळजळीत आगीचे व निस्प्रहपणाचें पत्र  माधवरावाने फत्ते- 
सिंग गायकवाडास ता. २३-१२-१७६८ चे लिहिलल पाहतां, त्याची शिस्त 
किती कडक होती त दिसते. गोविंदरावास सरदारी मिळून वपसहा महिन 
लोटले तरी नजराणा व खंडणी मिळून त्य़ाने द्यावयाच्या पन्नास लाखांची 
भरती होईना. पुढे फत्तेसिंग पुण्यास आला. तेथं रामशास्त्री यांचेमाफत 
गोविद्राव व सयाजीराव यांच हक्काचा निवाडा करण्यांत आला.5 फत्ते- 
सिंगानं नजराण्याची सव रक्कम देऊन वहिवाटीप्रमाण चाकरी करण्याच कवूल 
केल्यावरून माधवरावानं “ सेनाखासखेल ' पद॒ व सरदारीचा मान गाविंदरावा- 
कडे कायम ठाविला, आगि त्यानं तीन लाखांची जहागीर घेऊन पुण्याजवळ 
दावडी येथ राहवे अर्स ठरविलें. फत्तेसिंगास * सेनाकत ' पद देऊन वडोल बंधु 
सयाजी याचा मुतालिक म्हणून सन १७७१३ त बडोयांच्या सरदारीवर बसविले. 
कनाटकल्या स्वारीत फत्तेसिंगानं चांगळ काम करून माघधवरावाची शाबासकी 
मिळविली होती. गोविदरावाह दावडीस स्वस्थ होता; परंतु पूवीपासून गोविंद- 
रावाचा ओढा दादाकडे असल्यामुळे नाशयगरावाचे स॒त्यूनंतर दादास पेशवाई 
मिळाली, तेव्हां त्यान पुनरपि उचल घतली. सन १५७२३ चे अखरीस दादानं 
गोविंदरावास सेनाखासखली दऊन फत्तेसिंगाशा लढण्यास गुजराथंत पाठावेलें. 
तेथ चुलता खंडेराव यान भोविदरावाचा पक्ष धतला. पुण्यांतूुन निघाल्यावर 
गोविंद्राव फरोज जमवीत खानदेशांतून गुजराथेत उतरून झपला अंमल 
बसवीत बडोद्यापावेता गळा. मागाडून दालतराव नांवाच्या दुसर्‍या एका सर- 
दारास दादाने गाविदरावाच्या मदतात ता. ८3३.१७५उ४ रोजीं गुजराथेंत 
पाठविले. | फत्तेतिंगानें या वेळां निकरानं सामना करून आपली बाजू राखिली. 


ब न्या 
ऱ्ल पण टणाएीण एणीपा0ा नाका णन पणाप्णापा 


रपणापशीणणाशी णटीशिणिणीण शाशी एप णी फशी णशा ००00 -०*याही 


धु पे. द. ए. १५८. $&ं डफ. | स. भा.रा. १२०८, 
शे 


12. मराठी रियासत [ उत्तरांवभाग १ 


गोविंदरावानें आपल्या उद्योगाचे तपश्षालवार वणन रघुनाथरावास लिहून 
कळांवेले त का. सं. प. या. १२न्व १३१ या लेखांकांत वाचावं. हां पत्रे पंत- 
प्रधान या नात्यान राघोबादादास लिहिलेली आहेत हे ध्यानांत धरावे. 
ले. १९२० ची तारीख ६-२-१५७५४४ असून ले. १११ ता. १-४-१७७४ च्या 
सुमाराचा आहे. रघुनाथराव पळून इंग्रजांकड गेला तेव्हां फ़त्तेसिंगाशी लढून 
गोविदराव गुजराथंत अंमल बसवीत होता; आणि फत्तेसिंगाचा पाठपुरावा 
बारभाई करीत होते. नारो शकरानें फत्तेसिंगाचे मदतीस गुजराथेंत फोज 
पाठविली, तिला दादाच्या तर्फेन दालत बावूरावाने | अडथळा केला. हें 
का. सं. प. य़ा. ले. ५२ वरून उघड होते. हे पत्न १ जूनच्या सुमाराचें आहे. पुर 
नारा आनंद्राव याचे हाताखालां बारभाइंनीं फत्तेसिगाचे मदतीत. आणखी 
फौज पाठाविली, पण ती पोहांचण्यापूर्वींच खुद्द दादांची स्वारी मझाळव्यांतून 
जानेवारी १७७५ त बडोद्यापार्शीं येऊन पोहोंचली.$ 

इंग्रजांची मदत मिळविण्याच्या इराद्याने दादा गुजराथंत उतरला आ 
गोविंदरावाचे फोजेशीं मिलाफ करून ३ जानेवारीस बडाद्यास आला. त्या वेळी 
बडोदे हस्तगत करण्याकरितां गोविंदराव फत्तेसंगास वेढा घालून लढत होता. 
आपल्या मागोमाग सिदेहाळकरांसह हारपंत चाल करात आल आहेत अस 
वर्तमान येतांच दादा बडोद्याचे उत्तरेस महीनदीच्या पलांकड जाऊन लढाइच्या 
तयारीने वासद॒जवळ बंदोबस्तानं राहिला. हरिपंत फोजा तयार करून दादा. 
बर हछा करण्याकरितां पांच कोस पुढे गेला. तो दादा मही उतरून पठाकडे 
गेल्याची बातमी त्यास समजली. हारंपंताबरोबर वामनराव पटवधन होता, 
हरिपंतांचा तळ महोअलीकडे सावळी येथे होता. महापलींकडे दादावर एकदमं 
झडप घाठून त्यास गांठण्याचा हरिपंताचा इरादा] होता, इतक्यांत दादाकडून 
आबाजी महादेव व सदाशिव रामचंद्र बोलीस आले. परंतु सिंदेहोळकरांच्या 
मध्यस्थीमुळे या बोलीचा लगोलग निकाल लागला नाही. ता. १७उ५, 
रोजी वामनराव लिहितो, ' दादांची गांठ महीपटीकडे पडली. खळ्या भारी 
शयोल, वाट अडचणीची. इकडील व तिकटील मारगिरी चार घटका वरीच 
झाली. तान कोसांच्या तफावतीने सतरा दिवस मुक्काम जवळ होता. सळखाचे 
बोलणे होळकरांचे विदयमान होत होते त॑ बनेना. सल्ल्य़ावर घाळून दगा मात्र 


आल 7७८ ९ --7 लट 


| सखारामहदरीत। पुतग्या, ७ खंड १००१1५५ 


प्रककण २ २] मराठशाहीोवर इंगप्रजञाचा पाहिला घाला ३ 
न केला म्हणजे झाले. ' ता. २१ रोजीं पुनः वामनराव पेटलादेहून लिहितो, 
श्रीमंतांची गांठ पडोन महिनाभर युद्धाचा योग नव्हता, म्हणून दिवस 
धालविले. ता. १७ रोर्जी,योग होता म्हणून महीपार झाला. संध्याकाळचे 
सहा घटकास श्रीमत चालोन आल. तोफा सुरू करून सर्वानी घोर्डी 
घातली. श्रीमेतांची लढाई. बिघडली. मानाजी फाकडे, सखाराम हार 
यांस जखमा लागल्या. फत्तेसिंगांना फार कत्तळ केली. सव तोफा, हत्ती, निशाण 
आम्हांस सांपडले. बाबुराव पाटणकर, गणेश विद्र« वगैरे दहा बारा माणूस 
पाडाव आले. अवशींचा काळाख, खळ्यांचें रान, आणखी दोन घटका दिवस 
असत तर साराच उलगडा हाता. श्रीमंत एकटेच दोनतीनशेनिश्ी खंबात- 
गेले. आम्ही त्यांचे पिच्छावर आहा.' ' भूगुवार माघव॥ २ स युद्ध झालें 
रात्र पडल्यामुळे इंध्रर त्यांस पार केल. पाठलागाच्या भीतीने हत्तीच्या घांटा 
वर घेऊन पंचवीस राउतांनिशी अंबारींत बसोन खंबातेस आले. वरोबर अमृत- 
राव व नाटकशाळा सातजणी होत्या. पेंचवास चाळीस खितमतगार हाते. खंबात- 
वाल्याने किल्ल्यांत घेतलें नाहा. तव्हां जहाजांतून मुंबइस जाण्यासाठी इंग्रज 
वखारींत सांगोन पाठविले. इंग्रज मॅलेट याने आपल्य़ा तरांड्यांस सांगून पाय- 
वाटेने भावनगरास पोचविले. दयाकिनाऱ्यान धेदुकेस गेले. तेथून घोघा बंद- 
रांत जहाजांत बसून ता. २३ फेब्रुवारी राजा सुरतेत पोचले. वरील लढाई 
बासद॒जवळ नापार, आनंदमागरी वगरे नांवांनीं प्रसिद्ध आहे. $ 
युद्धाचे बाबतीत हरिपंताने ज्योतिषावर विसंवून दान आठवडे फुकट घाल- 
विले, याचें नवल वाटतें. ज्योतिषाच हे खूळ मराठशाहीत नेहमीच होते. 
लढाइ आटपल्यावर दादाची राहिलेली फोज घेऊन सखाराम हरि कपडवंज 
येथ बंदोबस्तानं राहिला. सुरतेस गेल्यावर ता. ६ माच रोजीं दादाने इंग्र- 
जांशीं तह करून त्यांची फोज मदतीस घेतली 
दादाच्या हाठचालांची इत्यभूत बातमी आनंदीबाइस कळत होती. लढा- 
इच्या पूर्वा तीन दिवसांचे आनंदोबाइच पत्र 1 सखाराम हरि वगेरे त्रिवर्ग सर- 
दारास आल, त्यांत एकमंकांचीं पत्रे, बातम्या वगरसंबं्धा कित्येक महत्त्वाच 
इशार दिलेले आहेत. या वेळीं अमृतराव वडिलांबरोबर होता. बाजीराव लहान 


ण) “४णण 00 ८-0 2. ---_1-ए----_->-_ -*--ा*---- 7-->>.>->>>- 


७खं १४३०, १४२३५, १४३८ १४४१, १४४३ च १४४८ 


1 ऐ.टी. ३१-६०, 


२५% मराठी रियासत [ उत्तरविभाग 0 


एक महिन्याचा. ' चि वाळ सुखरूप आहे. खळत रांगत असतात.' या 
डवटच्या उल्लेखावरून हे पत्न १४-०-१ ५५५ चे नसून, त्यापुढील एक वर्षाच 
म्हणजे ४-२-१ ५०५३ चे असावे. एक महिन्याचे मूल रांगत नसते. असा, हरि- 
पेताचे फौजेत दादार्न फितने फार केले. ' होळकर सिंदे यांचा फितवा तर 
पहिल्यापासूनच आहे. सळखाचा बोली लागली त्यांतील अथ बत्तीस लक्ष रुपये 
फोजेचे चढळ आहेत त॑ दादांस द्यावे, अशा मागणी आली तेव्हां हरिपंतांनी 
सिंदे होळकरांवर रुट्र होऊन सांगितले कॉ, गुदस्तांपासून तुम्हा सळुख बोलतां 
मनस्वी देवावेळत व पुढढि द्याव म्हणतां, त्यास आम्ही फडणिसांच कारकून; 
आमचा योग्यता इतको नाहीं; आपण सरदार, मनसबा, देणेंधणंची योग्यता 
आपली. आपणांस श्रीमत पावल. आम्ही कूच करून जातां. अस सांगून 
मार्ग बडोद्यास आले. मागाहून सरदारांनी येऊन हारिपंताची सभजूत काढिली 
बोलले जे, आम्ही पुढ हाता, आपण पाठीवर असाव. त्यावरून सड होऊन 
जाग्यास गेल, खा भानगडासुळ लडार श्रावून दादास पळून जाण्यास अवकाश 
मिळाला. 

नापारच्या ठढारईत दादाची अगदी तारांवळ उडाला. त्याचं अरब पायदळ 
मध्यभागी होते, त्यावरच हरिपंतान सुद्राम हा केला. तेव्हां अरव आयत्या 
वेळीं लढण्याचे नाकारून निघून गळ. आपण आतां खास हरिपंताचे हाता 
पडतां, असे वाटून दादा पांचसांतशा ठोकानिशी रातोरात पळून खंबायतेकड 
गला. हरिपंतान रात्र लटाइचच जागा काढून सकाळीं वामनराव व रास्ते 
यांस दादाचे पाठलळागास व आप्पा बळवंत, आनंदराव गोपाळ, व मल्हारराव 
पानसे यांस गोविंदराव गायकरवाडावर रवाना केल. मागाहून हारिपंतही सिंदे 
होळकरांस घऊन खंबायतेक डे गेठा. पाठलांगाने भयभीत होऊन दादाने 
खंबायतचे किल्ल्यांत आश्रय मागितला, तो त्या नबाबाने दिला नाह. तेव्हां 
तथील इंग्रज बखारावर चालस मलेट होता, त्यास दादान विर्नावल काँ, कसंहा 
करून आम्हांस सुरतेस पांचवा. '* श्रीमत चतुप्पादाचा त्याग करून द्विपादांत 
जलामध्यें प्रायोपवेशन करून स्तेभन करणार. ' ( आतां हत्ती, घोडे, वगरे 
सरंजाम टाकून फक्त थोल्या माणसांनिशी इंग्रजी जहाजांच्या काटांत स्वस्थ 
राहणार. भीमापासन रक्षण व्हावे म्हणून ज्याप्रमाण दुर्योधन पाण्यांत दडून 
बसला होता त्याप्रमाण दादा करणार, असा भाव.) इंप्रजांचीं जहाजं भाव- 


प्रकरण २ रें] मराठशाहावर इंग्रजांचा पहिला घराला -1६ 
नगरचे बंदरांत घोघो येथें होता. .तेथ॑ मलेटने दादाची व पारवाराची 
किनाऱ्याचे बाजूने रवानगी करून दिली. घोघोहून इंग्रज जहाजांनीं त्यास 
ता. २३ रोजीं सुरतेस पोचविले. वासनरावानही भावनगरापर्यंत पाठलाग 
केला. दादा सुरतेस गेल्यावर सात हता व शपन्नास धोंडा भावनगरास हाता 
तीं घेऊन वामनराव परत हरिपताचे ल'करांत आला. सुंबइईरन -ग्रजांकड 
कनेळ कॉटिंग फाज घेऊन तारीख २८ फब्रदारीस दादाचे मदतीस सुरतेस 
दाखल झाला 

नापारचे लढाईने दादाची अगदॉा गाळण उडाली. सुंंबईकरांची मदत 
मिळाली नाहीं तर पुढे काय कराव हे त्यास सुचना. तेव्हां त्यान असाप, 
उद्दोल्याकडे ताबडतोब माणसं पाठवून त्यास विनविळ का. करोही करून 
कलकच्याहून इंग्रजांची मदत मला मिळेल अशी तजवीज करा. असोफनही 
ऱ्याप्रमाए इंग्रजांकडे कलकत्यास जोराची शहाफारस कली. ( ३१-५-१७ ३'५ ) 

४. सुरतेचा तह व आडासचो ळढाइई, (:मार्चे-१८ मे १५५५, ).-- 
आनंदमोगरीची लढाई चाळू असतां दादा एकदम काणीकड नाहांसा झाला, 
याची बातमी त्याच्या साथीदारांस नव्हती. त्या सवांची मिळून सोळा हजार 
फोज जमली व ते कपडवेजच्या गढढींत जमून दादाच्या हुकमाची वाट पाहूत 
राहिले. पण हरिपंत चाळून अतो अस कळतांच तं उत्तरेस पालनपुरापावेतां 
गेले. तेथे दादाने लवकरच त्यांस कळाविळं का, ' आपग सुरतेस आलां व येथ 
आम्हांस इंग्रजांची फा शज मदतीस आठा, तुमची आमची गांठ आतां कोठे व 
कशी पडावी ते ताबडतोब कळवावे. ' 

लढाइंच्या पूर्वीपासून दादाने इंग्रजांकडे मदतीची याचना केली होती. 
त्यावरून सुंबइस वाटाघाटी चालन, इंग्रज फाज ता. १५-२-१७७५ रोजी 
जेहाजांतून निघाली ती ता. २८ ला सुरतेस पोहोचली. तिंजवर कनल कॉरटिंग 
नांवाचा अधिकारी होता. त्याची व दादाची गांठ पडून उभय्रतांमध्ये बोलण 
होऊन १3९ कलमांचा तह ठरला, तो ता. : माचे रोजीं कायम झाला. त्यांतील 
मतलब अता:-- 

“१ पूर्वीचे सव करार मदार उभयतांनी यथायोग्य पाळावे. ५ इतउत्तर 
एकमेकांच्या शत्रेंस मदत करू नये. > इंग्रजांनीं दादाचे मदतीस अडीच 
ददजार फोज द्यावी; पेकी निदान सातशे गोरे व पुरेशा तोफ असाव्यात, 


३८ मराठी रियासत [ उत्तरावेभाग १ 


७४ ७ ४ "८५१ 0४.०५?" /५/४*४ */ >. -* “ * ४ *€ -* 


४ या मदतीबद्दल दादाने इंग्रजांस साष्टी, वसई, मुंबइजवळचीं लहान वेटें आणि 
जंबुसर व ओळपाड हृ ताळके कायमचे द्यावे; तर्सेच अंकलेश्वर परगण्याबद्दल 
४५००० रु. सालाचे द्यावे. यादिवाय फोजेच्या खर्चाबद्दल दरमहा दीड लाख 
रुपय द्याव: आणि सहा लाख रुपये रोख द्यावे अगर तितक्ष्या किंमर्ताचें 
जवादिर इंग्रजांपाशी अनामत ठेवावें. '» बेंगाल ब कनाटक येथील इंग्रजी 
मुलखांत दादाने क्धॉहि उपसर्ग लावू नये.' या कराराने उत्तर काकणचा 
बहुतेक भाग व भडोचचा मोठा प्रदेश इंग्रजांस मिळावयाचा होता. सहा लाखांचे 
जवाहिर दादानं इंग्रजांस दिल ते परत मागतां मागतां दादा मरून गेला. 
पुढे सन १८०२ च्या वसइतहानंतर तें त्यांनीं बाजीरावाचे हवाली केलं. 

तह॒कायम होतांच १८ माच रोजी इंग्रज फोज पंचवीस तोफांनिशीं सुर- 
तेहून दादास घऊन गलवतांतून निघाली. ती पांच दिवसांत खंबायतला पोंचली. 
तेथ दादाचा मक्काम जवळजवळ महिनाभर झाला. नंतर सखाराम हारि, 
मानाजी फाकडे, आबाजी महादेव व सदाशिव रामचंद्र ह॒ आपल्य़ा फोजा 
घेऊन ता. १९-४- ५५० रोजीं खंबायतजवळ धर्मज येथ इंग्रज फोजेस सामील 
भाळ. या सवाची अत्यंत हलाकी झाली असून पगार न मिळाल्यामुळे सर्व 
लोक निघून जाण्याच्या बेतांत होते. सबव दादा इंग्रजांपाशी खर्चास मागू 
लागला. ते म्हणत, ' तुम्हीच आम्हांस पसा दिला पाहिजे. लवकरच गोविंदराव 
गायकवाडही येऊन दादाल मिळाला. पुणेकरांची फोज जवळच सहा कोसांवर 
असून ती दादास त्रास देत होती. सिंदे, होळकर वगेरे प्रमुख सरदार लगोलग 
आपणांस येऊन मिळतील अशी आशा दादानं इंग्रजांस लाविली होती. पण 
तसं कांहींच घडून आल नाहो. जवळ जमाव मात्र वास हजार लोकांचा; पण 
केवळ भोजनभाऊंचा जमला हाता. लढाईस कुचकामी. या बाजार- 
वुणग्यांस घालवून देण्याचाहि पण इंग्रजांस सोय नव्हती. उलट बाजूस हॉरि- 
पंतार्न यत्किंचित न डगमगतां फत्तेसिंगात बरोबर घेऊन दादाचा सारखा 
पिच्छा पुराविला. खंडेरावास त्यान गोविंदराव गायकवाडापासून फोडिल आणि 
दादाची बाजू अधिकच लंगडी करून टाकिली. 

दादास हस्तगत करण्याचा प्रयत्न निष्फळ होत चाललार्स पाहून 
स. १'१७५०च्या उन्हाळ्यांत कारभाऱ्यांनीं खालील पत्र सिदे होळकरांस लिहिलें. 
' गुजराथत फोजेसह तुम्ही गेल्यास किती दिवस जाले? मनसबा लवकरच 


प्रकरण २ र॑] मराठशाहोवर इंग्रजांचा पहिला घराला ट्र 


र*“€ ह ४ 2१५ "३०५९७५० 


शवटास नेण्याचे घडावेंच, असें दृष्टोत्पत्तीस येत गेलें असतां, निष्कारण मनसबा 
दिवसगतीवर पडत चालला. यावरून सवांचा एक विचार होऊन कजाखी 
होत नाहीं असें दिसोन येत; परंतु असे नसावे. ज्या कामांत तुम्हासारखे 
कृतकर्मे, त्या कार्यास हे दिवस प्राप्त व्हावेते नाहीत. मार्गे राज्यांत मोठमोठे प्रसंग 
प्राप्त जाले, तेथे तुम्ही लोकांच जीवाभ्य श्रमंकरून यशच संपादिलत, त्यापेक्षां 
सांप्रतची मसलत अधिक आहे ऐसा प्रकार नाही. इंप्रजञांचं साह्य करून दादा- 
साहेब मनसबा करतात त्याचा परिणाम कळतच आहे. अतःपर तुम्ही सर्वानी 
एक विचार करून मनसबा अविलंबें शेवटास न्यावा. नि्गमांत आणून सवांचे 
येणं देशीं घडावे.' पण उभयतां सरदार हरिपंतास सोडून माळव्यांत स्वस्थानी 
निघून गे. महादजी सिंद्याकडचे हिदोब फार दिवस तुंबल होते. ते पुरे 
करण्यासाठीं सखारामबापूनं त्यास पुण्यास बोलाविले, त्यामुळे रागावून ता 
परत निघून गेला असं म्हणतात. पुरें सखारामबापूरचे व महादर्जांचे फारसें 
सख्य राहिल नाही. दादानं मात्र इंग्रजांस सांगितलें की महादजी बारभाईस 
सोडून आपल्या पक्षास सामील झाला आहे. पण तसा प्रकार बिलकूल नव्हता. 
या वेळीं दादा व बारभाइ दोनही पक्ष नानाप्रकारच्या युक्‍त्यांनीं एकमेकांचा 
पाडाव करण्यांत खचून मेहेनत करीत होते. धारेस राहून सुद्धां आनंदीबाइ 
फितूर वगैरे करण्यांत कमी तत्पर नव्हती.” “ आनंद बाईनी अदोरीच्या किल्ल्यास 
फितूर केला, त्यांत येसाजी विश्वासराव व रामचंद्र सावंत हे दाघे सांपडले. 
ह्यांस व दुसऱ्या दहावीस जणांस जगन्नाथपंत किल्लेदाराने ठार मारिले. ( १६-४- 
१५७५ ). बाजी गंगाधर हा पेशव्यांचा सरदार कांकणांत बेलापुराकडे होता 
तो लिहितो, ' सरकारचे वकील रणछोड शेणवी मुंबईस होते, त्यांस सुरतेस 
रवाना करावें म्हणून दादांनीं मुंबईस लिहून पाठविलें. हें वतमान त्यांस 
मॉस्टिननी सांगितलं, त्याजवरून चद्रेगमनी होऊन ( सरातोरात ) येथे प्रहर 
रात्रीस पावले. त्यांनीं सांगितल, दादासाहेबांस सुरतेस जागा इंमप्रजांनीं महंमुदी 
बांगांत दिला आहे. बराबर अमृतराव, आठ नाटकशाळा व ४९ खिजमतगार 
आहेत. इंग्रज सव साहित्य करीत आहेत. बडोदं सर करून गोर्विदरावास 
द्यावे, नेतर अमदाबाद घेऊन, हरिपंतांशी लहून देशीं पुण्यास जावें, असा बेत 


अट “लनल “८ टकशणटणाणाट टन. “पाना “काण “या 1५५ लया“ “५ णा लाड यककक्हटा लट, 


हरता» ““ 


क श्‍वरे १४०२, स. मा. रो. १३०. 


७8० मराठी रियासत [ उत्तराविभाग १ 
आहे. प्रस्तुत दादावांचून इंग्रजांस दुसर देवत नाहो. सुरतेहून दर दोन 
दिवशो फतेमार मुवडम यत. इंग्रजांस प्रस्तुत स्वर्थ टेंगणा झाला आह. 
भुळपाचे आरमाराची मोठी मळामत इंग्रजांवर आहे. त्यास पुण्याच मदत 
केरून सुवई ळटन फन्ना करावी म्हणज टंग्रजांचा गवपरिहार होईल. श्रामंतांस 
भुंबडस आणण्याच मानस इंग्रजांचं नाहा.!'$ 

दादाच्या अव्यव[स्थतपणासुळ कनल कोटिंगच्या हातून व्हावा तसा 
उद्योग झाला नाडी. दादाची फाज पगार नसल्याने बिथरली, तेव्हां कौरिंगनं 
यास काहा रक्कम कजाऊ दिला, त्याबद्दल सुंबइईहन त्यास ठपका आला 
तसेंच फत्तसिंगास आपल्य़ा बाजूस वळविण्याची खटपट कोटिंगने केली तो 
याच्याच गळ्याशी आली. एका मध्यस्थाच्या माफत फत्तेसिंगाशी बोलणं 
चालू असतां, तहाचे मसुदे घेऊन कॉटिंगचा वकील लव्हवांड त्याजकडे गेला 
फत्तेप्तिंगाने त्यास नेऊन हारपंताकडे रुजू केळे. तेव्हां त्याची फजिती क्रू 
हरिपंतारन त्यास घालवून दिल. अशा अनेक खटपटांची हकीगत मजदार आह 
त यथ देण्यास अवकाश नाही. एप्रिळअखर खंडेराव गायकवाड स्वतंत्र । 
तेह करून हॉर५तास मिळाला. इतक होईता पावसाळा डोकावू लागला. तेव्ह 
5५ अमदाबादेस छावणी करण्याचा दादाचा विचार होता, परंतु तो मबईस 
नापसंत हाऊन लगालग पुण्याकड जाण्यावप्या कारटिंग यास कोन्सिलचे 
हुकूम आढे. हरिपंताची त्याजवर चांगळांच टेहळणी होती. इंग्रजांच्या तोफां- 
सुळ त्य़ात त्वरन कूच करतां येइना, सभोवार घिरट्या घाळून हरिपंतानें त्यास 
जेरीस आणिल. त्यासह पुण्याहून नकर्डाचे हुकूम आले का पावसाच्यापूर्वी 
एकवार गाठ घाळून त्याचा फन्ना उडवावा, त्यांस महा उतरू दुऊ नये. खंबा- 
यतपासून महा व साबरमती यांचेद्रम्यान खेडानडियादपावेतो दोन 
फाजाचा खळ समार एक माहना चवालला. २८ एमल, आण व८मेया 
तांन दिवशी उभयतांच्या लहानशा चकमकी झाल्य़ा. पैश्याची निकड लागली, 
तेव्हां दादाने नडियाद शहर लटून आठ दिवसांत ४० हजारांची पेदास केली 
नांडयादहून दादाची फांज दक्षिणच्याबाजूस महीकडे येऊं लागलो असतां 
वाटेत आनंदच्या अलीकडं नापार येथे ता. २८ मे रोजी हारिपंतानें एकदम 


० र "| णशा एकट. «> -- णी णनाडल कासा क क नन् न्न “० ळर 


$ खं. १०-१५८७. |त.क. म. प्र. १७१, 


ल 


प्रकरण २ र॑] मराठशाहीवर इंग्रजांचा पहिला घाला १ 
इंग्रजांवर चाल केली. आणि चार तास पावता. आपल्या सहा तोफांचा सड- 
कून मारा केला. तो लिहितो. ' हुजरात व साऱ्य़ा फोजांनीं घोडी घातलो, 
आम्ही व वार्जीपंत अंणा पुढे होतो. लगेच माग हारपंत होते. बा्जीपंतांनी 
तोफा चालविल्या, तेव्हां इंग्रज चाळून आल. त्याबरोबर हजरात उठली व 
घारपडही उ०ल. तीनचारदा इंग्रज व गारदी जिवच मारिले. इंग्रजांची हिंमत 
मांडली. सरकारच रादीडरा जायां झाले. माठाजा घारपडयांनी [शपाइईगिरीची 
शथ कला. त्याचे बंधु राणाजी घारपड ठार झाले. यशवेतराव पानशांस गोळी 
लागली. इजा फार आहे. आनंदराव गोपाळांस गोळ्यांचा धघबका लागला आहे 
दादाचा कट्टा अभिमानी हरि भिडे व रामचंद्र तुळपुळे लढाइ पाहण्यासाठी 
आले असतां, आम्हांकडील स्वार झाडपाल्यांचे तुर लावून इंग्रजांचे फाजंत 
दोरले. तेव्हां हे ग्वार कोणाच, म्हणून टंग्रजांनीं हिरिपतांस पुरिळ. ह आपलच, 
मानाजी फाकश्घरांचेअसताळ असे बोलळ. तव्हा भिड्यान दगावाजी केली, 
म्हणून श्रीमंतांचेसमक्ष उभयतांचे गळ इंग्रजांनी कापिल. सय्यद हुसेन सर- 
कारचा चांगला गोलंदाज होता तो ठार झाला. गोविंदराव गायकवाडांनी 
इंग्रजांची कुमक्र कांहॉंच केला नाही, त्यामुळ इंग्रज रुट आहेत. इंग्रजांची 
यमक बरीच होती, पण त्यांस आमच्या फाजची कवाईत समजली. इंग्रजांचा 
रच चांगलाच मोडला. या लढाइत एकंदर गार ८६ ठार झाल. पक्रा ११ 
अधिकारी होत. दोनहि बाजू आपलाच जय झाला अस मानतात. हो लढाई 
नापार येथं झाला, परंतु जवळच आडास गांच आह त्यावरून तिला इंग्रज 
लेखक आरासची लढाइ अस नांव देतात. वराबर तीन महिन्यांपूवी * मही- 
नदीच्या कांठी वासद यथ लढडाडू झाटी, तीही जवळजवळ याच ठिकाणी 
होय. फक्त भंद दाखविण्यासाठी पहिलीत मराठी लेखकांचे नांव आनंदमोगरी 
व दुसरीस इंग्रजांच नांव आडास हा येथे स्वीकारली. आहेत. मराठ्यांच्या 
बाजूचे लोक लढाइत नांत पडळे, त्यांस काढून आणण्यासाठी आणखी मागाहून 
पुष्कळ लोक धाडस करून गेले असतां तेहि मत्यसुखीं पडले. या मराठ्यांच्या 


४ हरि भिडे हा दादांच्या म्जीतला सरदार. याची हकीकत पूर्वी 
राक्षसभुवनचे लढाइत व गोहृदचे लढाईत आली आहे. (खरेप्र. २१९ व 
१२१४३; फॉरेस्ट पृ. २२७; म. वि. ४ प्र. ५८, २०८; ख. ले. १८६२-७० 3 


७९ मगठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 
मदुमकी'ची इंग्रज लेखकांनी फार तारीफ केली आहे. या लढाईत मखाराम हरीने 
पराक्रम केल्याबद्दल आनेदीबाहने त्याच अभिनंदन केलें आहे. ( ऐ. टि.१,६०) 
आडासच्या लढाईनंतर लगोलग इंग्रजांनीं दादासह दक्षिणेस कूच करून 
ता. २९ रोजीं भडोचचा आश्रय केला. ' श्रीमेतांस व आम्हांस तीन कोसांची 
तफावत होती. ते कूच करून भडाचच सुमार पाच कास पुढ गेल. पुण्यास 
न जातां इकडेच राहिले तर आम्हांसही छावणा करून राहाव लागेल. भडो- 
वस श्रीमंतांभावताली इंग्रजांची चॉकी आहे. उभयतांखेरीज कोणाशा गोष्ट 
बोलतां नये, असा बंदोबस्त आह. श्रीयंत इंग्रजां सुद्धां सुरतेस जाणार. जवळ 
इंग्रजांचे दुभाष्ये असतात, त्यांशिवाय कोणाश! बोळ. नये असे केळ आहे. 
लक्ष्मण अप्पाजी आंबेकर यांचा पुत्र श्रामतांजवळ असतो, त्यान दुभाष्यांस 
कळा न देतां पत्नांवर शिक्के कले, ते निमित्त ऊन इंग्रजांनीं त्याचा हात 
ताडिला. सारांश, श्रीमंत कददाखल आहेत. इंग्रजांस विचार पडला आहे. 
पुढें हरिपैताच्या फाजस बावा पॉरावर नमदा उतरण्यास इंग्रजांनीं हरकत 
केल्यामुळें, पावागडच्या वाटेने चोळी महेश्वराजवळ नमदा उतरावयास गेले. 
सोनगडास छावर्गास जाणार. श्रीमेत सुरतेस राहणार, परत येतांना दादाने व 
इंग्रजांनी फत्तेसिंगापासून बडा घेण्याचा बेत केला. दादा बठोदे मिकन पुढे 
इंग्रजांचे हवाली करणार, असं गाविदरावास कळहप्रावरोवर त्याम धरचा कलह 
मिटविण्याची उमज पडली. एकदां इंग्रजांकडे ठाण गेलं कीं ते परत मिळगें 
शक्य नाहां अशी खात्री होऊन फत्तेसिंग व गोविंदराव यांनी आपसांत तड- 
जोड वे.ली. तेव्हां दादा व इंग्रज यांनीं पावसाळ्याची छावणी डभ&स केली 
लगोलग पुण्यास जाऊन पेरावाइ हस्तगत करण्याचा विचार तूत त्यांस सांडून 
श्यावा लागला. विचार करण्यास पावसाळ्याचा अवांध मिळाल्यामळ लढाइ 
पासून लभ्यांश काय, याची उमज दोनही पक्षांस पट्ट लागली मुंबईकरांनी 
व कौटिंगनेही' पुरणे दरबाराशशीच तडजोड करावी असा उद्योग चालविला. 
इकडे पुणेकरांनी कलकन्यास स्वतंत्र तहाची खटपट चालविली: आणि तूतचा 
पेच टाळण्याकरितां बाहरचा नाद मांडून शक्‍य तर दाद।शींच समेटून ध्यावे. 
अशा इराद्याने त्यांनीं पावसाळ्यांत आपले वकील मुंबईस पाठविले. कारण 
सिंदे होळकर स्वस्थानी जाऊन बसले. कदाचित्‌ ते दादालाच मिळाल्यास सवे 
डाव फसेल. ते निघून गेले यास कारण दादाचीच खटपट असेल, अशी कांहीं 


प्रकरण २२] मराठशाहीवर इंग्रजांचा पहिला घाला ३ 


काळ कारभाऱ्यांची समजूत झाली. इतक्यांत कलकच्याच्या कोन्सिलांत मुंबई- 
करांचा खटाटोप सव नामंजूर होऊन युद्ध तहकूब करण्यासंबंधी खुद्द हेस्टिग्सचे 
पत्र पुगेकरांस आल, तंब्हां त्यांनी घाइघाइने आपले मुंबइस गेलेल वकील 
परत बोला विल. 1. 

महादजीवर कारभाऱ्यांचा मोठा रोप भाला. नानाफडणीस म्हणता, ' गुदस्तां- 
पासन दादांचा बंदोबस्त करून देतील हा भरंवसा होता. त्यांनीं मागितल्या- 
प्रमाणे श्रीमतांस देण तं दिलं. गजराथत गेल्यावरही हरिपंतांशीं एकरूप 
होऊन दादांचा पक्का बंदांबस्त न केळा. आतां तरी त्यांनी सव मसलतोचा 
भार ध्यावा. उगाच भांडावयास जागा करून ठेवू नये. त्यांच्या एकनिष्टतेची 
पत राहिली नाहीं. होळकर तर स्वेन्वी महाद्जाचिच अनुकरण करीत होता. 
पावसाळ्यांत अमदाबादच्या बंदोवस्तास बारभाडनी गणेशा !त बेहेर यास 
ठेविलें. * 

ठाण्याचा (कळा हातचा गल्यान अखिल महाराष्ट्रास मोठी हळहळ वाटत 
होती. स. १५४५० च्या पावसाळ्यांत हरिपत नानास लिहितो, ' साष्टींची मस- 
लत पडली. चहूंकडे खचाची आढ. अज्ञान साष्टी कशा येते! इंग्रजांचा तह 
झाला तर बर. नाही तर लांबेळ, अश्रवा फ्रेचांशीं राजकारण करून त्यांस 
आणले तर तो इंग्रजांस भारी आहे. काम करील. ह॒ होत नसल्यास इंग्रजांस 
कांहीं देऊ करून ल्यांशीं सख्य करावं. फ्रच व हबशी यांशी नीट असावें. 
पाण्यांतील कामांत सांप्रत काळी इप्रन अधिक आह. उद्योग होत असेल तर 
करावाच करावा. दादांनी इंग्रजांस गजराशचचे पंधरा लक्षांचे महाठ व वस, 
साष्टी लिहून दिलीं म्हणून ते जोरांत आहत. शावर्टी एक वेडेपणाचा विचार 
मनांत येतो तो लिहितो. साष्टी इंग्रजांस देऊन दादांस हाती दत असल तर 
खामखा करावे. ( खरे-नाना फ. च. प्र. ८३). 

पावसाळ्यांत इंग्रजांचा मुकाम गुजराथत झाल्यामुळें गोविंद्राव व फत्तेसिंग- 
राव यांस नाना तऱ्हचा कारस्थाने करण्यास वाव मिळाला. सवे मंडळी दोन 
दगडांवर पाय ठेवून आपला निभाव करीत होती. गायकवाडांच्या व इतर सर- 
दारांच्या अंतस्थ व्यवहारांत शिरण्याचें य्रेथ प्रयोजन नाहां. येथे एवढेंच 

[| १७ ७] ॥॥९० ती ३्नाक र ३0७178], |). 00. ] 

"सख, १४७६ व १४८७-८९, 


8४ मराटी गियासत | उत्तरविभाग १ 


सांगण जरूर आहे की, इंग्रजांनी फत्तेसिगास अनुक्रूळ करून घेतल, तेव्हां 
गोविदराव उघडा पडला. त्यावरून इंप्रजांच व दादाचे विनसं लागलें. मात्र 
इंग्रजांच्या आश्रयानें दादाचे पक्षास जार थेऊन हरिपंत पराभव पावन परत 
आव्यान वारभाड्ची बाजू त्या मानाने खचल्यासारखी माली. या वेळचे दादाचे 
मनसवे व्यक्त करणारी शक १६९५» आणखिन म्हणज आकटोबर १ ५०० ची 
दोन पत्न उपलब्ध आहेत, ता. अशा :-- 

' श्रीसांव: सपुत्रो विजयते. रा. सखाराम हरि यांत. उपरि. लाल पाटलाची 
चिठी पाठविली ती पावली; व महादचे पत्र पाठविळ त पावल. शशिभास 
तुम्हीं लिहले त सव यथार्थ आहे. त्याचअन्वयरे कारभारास लागला आहों 
परंतु तुम्ही उगेच जाऊन बाळा (अम्तराव)सुद्धां वडाद्याजवळ राहिलां, याचं 
कारण नव्हते. हुकमान जावयाचे होते. असा. त्यांत बहुत नासल ना 
५ततेसिंग इंग्रज व सदोबाचे माफतीनं बालत आहे. तेच तोडजोडीत आहों. 
तुम्हीं लिहिलं को दोहीतून एक जळलदीन करावे. परतु मोठ कारभार घरिकेंत 
कस्ते होतात ! आठचार दिवस पंथरा दिवस प्रेतीलच. त्यांत एकपक्षी कार 
भार केला तरी लोकर होईल, परंतु आम्हांस शब्द लागेल. तुम्हांसी व गोविंद- 
रायासी ( गायकवाड ) बोलल पाहिभे. काणताही प्रकार करण तरी गोविंद 
रायास टाकून करतां नये. गोविंद्राव तरी जवळ नाहींत, तेव्हां त्यांचेतप,च 
बोलण आम्हांसच पडते. सारांश, थोरला मसलत साधावी, सबब गोविंदराव 
म्हणू टसं कबूल करतील. पुढ गोविद्रायाचे अर्थ घडवावे, योविशीं तरी पक्क- 
पण दिसले पाहिजे. अग्रेज मध्य. तेव्हां तोड कशी पडेल ! यास्तव अंग्रेजा- 
कडूनच गोविंद्रायाचे समाधान करवावे, असही याजीत आहा. होइलसं 
दिसते. जर फत्तेसिंग बहुत ओढिता तरी वडोद घेऊं अस इंग्रज बोलतात. 
काम भारी आहे. गाडे तयार होत आहेंत, दारू वाळत आहे. महादू वगेरे 
माणर्स आणविला. बहुधा येतील. न पाठविला तरी काय मुजाका आहे! 
सखाराम वारला (१) अशांत जलदोनं देशांत जाव. बजाबाच नानाचे वांकड 
देसते. वरंच आहे. देशास लोकर पांचल पाहिजे. नारो गणेशास पाठविणे. 
तुमर्ची पत्रे येतात ती. जाहीर करीत नाहीं. मजकूर थोडाबहुत सांगतो. 
आमचा पत्रेही जाहीर न करणें. कारभारांत मुलामा दृष्टीस पडल्यास फत्तेसिंग 
ओोढील, अखेर इंग्रज रदबदलींत पडेल, तेव्हां कांही ठौक नाहो. आम्ही 


प्रकरण २ र॑] मराठशाहीवर इंग्रजांचा पाहिला घाला ४५ 
करावे तेच इंग्रजांकडून कबूळ करव. रा. सनाखासखेलांनी (गोविंदरावांनीं) ओढू 
नये. सांगू तस एकाव यांतच त्यांच कल्याण आहे. थारली मसलत शेवटास 
गेलिय़ास स्व आहे. दहा बारा रोख आले तरी फत्तेसिग बराबर आला तरी 
तोड काढावी. नाहा तर काय प्रजाजन? जलदीने बडोद्यास लागतां. कृपेने 
सत्वरच काम होईल. रवाना शानवार, तीन प्रहर. 

दुसरें पत्र. ' राजश्री सखाराम हारे यांसी उपरि. येथ कित्येक कार्म आहेत. 
बारीक मोठे मनसुब्याचे पीळ पेंच पडतात, याजमळ अहनिश तुम्हा जवळच 
असावें अशी आमचा मर्जी, हे तुम्हांसहि विदित आह. तूत दोन दिवसांचे 
कामास गेलां, पेथरा दिवस लांब राहिलां. कामही दूर जाऊन विराष नाहा. 
जवळही लहान माटी मसलत पुसावयास तुम्ही जवळ नाहीं. चिरंजिवासही 
लांब नेऊन उगच बसलां. आमचं यणेहो लोकर होत नाहो. इंग्रेजाशिवाय 
येणॉहे ठाक नाही. नाहक दूर राहून फळ नाहाँ अस घडोन आलें. आमचे 
विचार, आगत्यास कदाचित्‌ एक दोन दिवस दूर जाव, नाही तरी अष्टोप्रहर जवळ 
असावें. तुम्हांस आमची मर्जी बहुत वा्काफ, म्हणोन जवळ चहातो. असो. 
आतां जलदो न करण. सखाराम वारले हं खरंच जाहलं. कृपेनं सव बरंच 
आहे. तूर्त जसे कळेल तसें करीतच आहो. लाकरच जवळ यावें हे बरें आहे; 
परंतु मनसुवियाची चाल सोडून येऊं नय. जाणिज, शनिवार संध्याकाळ. ४ 

५. साबाजीचा वध, (२६-१-१५५०५ ) बारभाईचे नुकसान.-- 
नागपुरास सावाजी व मुधाजी यांचा कलह बरच दिवसांचा होता. तो दादांच्या 
या प्रकरणान जास्त निकरावर आला. कारभाथ्यांनी साबाजीस हाताशी धरावं 
तों दादान मुधाजीची बाजू धरावी; अशामुळे उभयतां बंधूंत युद्धप्रसंग आला 


बंड १२. १००,१०२.१०२३ चा मतलव या पत्रास अनलक्षन असल्या- 
मुळे व गांड तयार होऊन दारू वाळत असल्यामळे पत्राची मिति स. १७उ५ 
आश्चिनची ठरत. ले. १०८४-१० प्थेतसुद्धां यासबंधांत पहावे. ले. १०९ 
मधील सदाशिव महादेव हा वरील पत्रांतीलठ सदोबा असावा. 

"याव वराल पत्रांत "सखाराम वारल ' याचा उलगडा झाला पाहजे. “वा ' 
च्या जागी ह॒ वाचतां येइल. सखाराम हारे स. १35३२ सपटबरपासन कदत 
असल्यामुळ हा पत्र स. 3५५५ चाच असला पाहिजेत. हा पत्ते वि. ज्ञा. वि 
माच १९९६ च्या अंकांत छापलों असून पुढील जूनच्या अंकांत विवेचन आहे. 


द मराठी रियासंत | उत्तरावेभाग १ 


नागपुरच्या दक्षिगेस १० मेलांवरील पांचगांवी सावाजीवर मुथोजी व महंमद 
इसफ चाळून गेले. ' सावाजीने बहुत चतुराई करून मुधोजीस मोडून दोन 
हजार गारदा व दोन हजार फोज मारली. दोन प्रहर युद्ध झालं. साबाजी- 
बोवाकडील लाक ळुटीस लागले. साबाजी होेद्यांत वसून आघाडीस चालले. 
सनाधुरंधर यांजवर चाळून प्रथम सांग चालविली. ते सनाधुरंधर यांच हत्ता- 
वरील माहूत नूर महंमद याने गजबागारना सांग टाळिली. मग तीर चालविला. 
तो. मुधोजीबोवा सनाधुरंधर यांच हातास लागला. मग सनाधुरंधरांना 
बेदूक जोडगोळ्या घालवून चालविली. गोळी साबाजीबोवाचे मस्तकास लागली. 
तसंच खलाजी पाटोल यांनीं खवाशीतून बैदूक चालविली. ती गोळी साबाजोचे 
कानसुलाजवळ लागली. साबाजी ११८४ चे पोष मासी वद्य दशमास ठार 
झले' (ना. भो. ब. ११६-११७ ). महंमद इसफ यासह लढाईत जेखमा 
लागल्य़ा. सांबाजीनें पराव्रामाची दाथ कर पण ता व्यर्थ गली. साबाजी व 
मुधाजी दाघेही सारखच महत्त्वाकांक्षी व पराक्रमी, त्यांपेकी सावाजा खपल्या- 
बरोबर भोसल्यांचे घरांत एकी होण्याची साय झाली. मधोजीचा ओढा दादाकड 
असल्यामुळे साबाजीच्या मृत्यूने बारभाईंची बाजू विशप खचली. साबाजी 
जिवंत असत! तर पुढे हेस्टिग्सन जं कारस्थान मुधाजीकडे कल, तें सिद्धीस 
न जातां इंग्रजांच्या वाढत्या शक्तास कायमचा आळ| वसण्याचा संभव होता. 
यास्तव साबाजीचा आकस्मिक मृत्यु ही मराठशाहीवर एक मोटी आपत्तिच 
गणली पाहिजे. पुणेकरांचा वकील वावूराव वेद्य मुद्दाम या वेळी नाभपुरास 
गला होता. त्यावरून एकदां सोक्षमोक्ष करून मुथोजीस दूर कराव, आणि 
साबाजीस बारभाईत कायम करावें असा व्यूह होता. प्रथम बारभाईचें 
कारस्थान उभारण्य़ांत साबाजीन पुढाकार घेतला होता, आणि त्याचा पक्षहा 
दांडगा हाता. मुथोजी कबजांत आल्यावर विश्वासघातानें साबाजी मारला 
गेला. लगोलग बारभाइनी संनासाहेबसुभा पदाची वस्त्र छत्रपतींकडून 
शिवाजी भोसल उमराबतीकर म्हणून एक दूरचा आप्त होता. त्याचे नांबें 
देवविलीं ( ८-४-१ »१७'५): आणि मुवाजीचा उच्छेद चालविला. निजामा: 
कडे संधान चालवून त्याजकडून सधोजींचे वऱ्हाड प्रांतावर स्वारी करविली. 
त्यांत इनाहोम धोशा यानें मुवोजीस इतक जेरीस आणिलें कीं मुधोजीनं बारभाईस 
दह! लाख रुपये दंड भरून आपला बनाव करून घेतला. त्या वेळीं निजाम 


प्रकरण २ र॑] मराठशाहीवर इंग्रजांचा पाहेला घाला जि 


भोसल्यांचा तह॒ झाला, ( ता. २०-६-१७५५ ) तो “तह व करारमदार या 
पुस्तकांत शेवटच्य़ा प्रष्टावर आहे. नंतर दिवाकरपंतचारेघोडमार्फत मुधो- 
जींची समजूत करून, त्याजकडून दादांचा पक्ष सोडण्याबद्दल ता. २१-८-१७५७'५ 
रोजीं करार लिहून घेतला. (इ. ए. वि. वि. २-१२ ) यापूर्वी व्यंकटरावकाशी 
नारायणरावाचे वधानिमित्त कदेंत हाता, त्यास बारभाईना सोडून दिले; 
भोसल्यांचे दोळतीची जप्ती केढेली होती ती उठविली, आणि रघूजीस सेना- 
साहेबसुभा नेमून, त्याचा कारभार मुधोजीन करावा अतत ठरावेलें, ( ता. २४- 
६-१७७'५ ). सुधोजीजवळ महंमद इसफ, बाबूराव हार ( सखाराम हरीचा 
बंधु ) वगेरे दादाचे साथीदार होते, त बारभाईच्या हवाली केले; आणि बाबूराव 
हरीचा आप्त महिपतराव दिनकर ग्रास गावीलगडावर केदत ठेविल. नागपुर- 
करांच्या या भानगडींच या वेळच्या प्रकरणांत अत्यंत महत्त्व आहे. मुधोजी 
पुष्कळसा दुसऱ्याचे तेत्रानं चालणार व अस्थिर व्रृत्तीचा होता. त्यास पुढे 
हेस्टिग्सनें कसं फाडळ तो मकार मागाहून सांगण्यांत यईल. प्रस्तुतच्या खरपर्टी- 
संबंधानें ना. भो. का. » व ४८, सं. मा. रो. २९६-२२१, खं.१०.१५८४, 
का.सं.प.या. पृ. ४४२, व इ. ए. वि. वि. २-२२ हृ सव कागद एकमेकांच्या 
मेळाने वाचल पाहिजेत. भोसल्यांच्या व बारभाईच्या आणाशपथांचा त्यात 
सुकाळ आह. , 

प्रतिनिधि भवानराच वारभाइचे वाजूस हाता. ' त पुरंदराहून कारभार्‍्यांचा 
निराप घेऊन आजच किन्हईस गल. नारोशंकरांस देवाज्ञा जाला. ( जानेवारी 
१७५७५ ) सर समागमे गळा.]|. मातंवर मनुप्य गला. ' अव्वल पेशवाईपासून 
मराठशा्हात उद्योग करांत असलेला हा पुरुप वद्ध होऊन वारला. तो मल्हार- 
राव होळकरा प्रमाणे बहुधा दादाचे पक्षांत असे. पण माधवरावाने त्याजकडून 
चांगलीं कामे घेतलो. त्याचा मुलगा रघुपत नारायण यास २०-४-१५५७५ 
रांजीं जहानिरींची सनद देण्यांत आढी, पण भावांत तंटे उपस्थित होऊन 
भयंकर वखेडं मांजले, त्याचे कागद पुष्कळ छापलेले आहेत. साबाजी भोसले, 
गारोशंकरव सुजाउद्दीला यांचे मृत्यु हिदी राजकारणांत भ्यानांत »विले पाहिजेत. 

९. कलकत्तेकर वकील अप्टन याचे पुण्यास आगमन,(जुलई-डिसं. 
२८-१५३५ )-णंगालचा गव्हनर वॉरन.हेस्टिंग्स याची गव्हनर जनरल म्हणून 


[ स. मा. रो. १-८, ख. १४४०, ऐ. टि. १1-1२. 


6८ मराठी रियासत | उत्तरविभाग १ 


नेमणूक ता. २०८ ऑक्टोबर 3 » ५४ रोजा होऊन त्याचा कारभार कोन्सिलच्या 
मदर्ताने चाळू झाळा. याबहळचा हस्टिंग्सचा खालेता उ डिसबर रोजा मुंबदस 
पाचला. त्या वेळीं ठाण्यावर फाजा पाठविण्याची संवत गडवड चालू असल्या- 
मुळ हेस्टिग्तच्य़ा पत्राकडे मंवडकरांनी लक्ष दिळ नाहा. ठाणे हस्तगत 
केल्याची खबर मंबइहून ३१-३-३१५५५ रोजा कलकस्यास पाठविण्यांत 
आली. पण त्यापूवाच ता तथ वाहूेरून पोचली असल्यामळे गव्हनर व कान्त- 
लर यांर्नी ३ कब्रवारा राजी पन्न पाठवून मबडकरांस ठपका दिला: आणि त्या- 
नंतर राधाबाचा पक्ष मुंबडकरांनी स्वीकारला, हा बातमी कलकच्यास पोचल्य़ा- 
वर, ' ही गोष्ट तुमच्या अधिकाराबाहरचा असन, पदाब्यांशी चाळू अमलल्या 
पूर्वाच्या कराराविरुद्ध आहे. सवव राघावाचा पक्ष एकदम साडावा' अस कल- 
कत्तेकरांनीं ८ माचच्य| पत्रान लिहून कळविले. ते पत्र २३ म॑ रोजीं मुंबइस 
पोचले. लगोलग दुसरा हुकूम कलत्याद्रन २५ म राजी रवाना झाला का, 
' तुम्हा राघोबांशा जा तह कला आहे ता. आम्हांत बिलकूल मान्य नाही. 
त्यायोगान मराठी राज्याशी निष्कारण यद्ध सुरू झाले आह, त अन्याय्य, 
अप्रशस्त, अहितकारक व अनावकत आह. ( [त ]णज. ता). 
(811 (70)॥& १ फाप्राा फ्राशा यापासून आम्हांस धाका मात्र 
आहे. युद्ध पुकारण्यास तुम्हांस अधिकार पोचत नाहा. तें सवश्व अन्यायाचे 
आह. राधोबाच द्रारा तुम्हांस कांहा. एक फायदा नसन मराठ्यांच 
राज्य जिंकण्याचे साहस तुम्हा विनाकारण अंगावर घतळे आहे. तुमच्यापाशी 
नाहा पुरशा फाज, नाहा पसा: निष्कारण अडचणी यतील. त्यातून ।नभाव- 
ण्याचे साधन तुमचे हातांत नाही. पुण दरवबारान तुमच कांही एक वांकडे केट 
नाही; $वा रघुनाथरावांस मदत करण्याची तुमच्यावर फरज नाहीं. सवब 
तुम्ही आपल्य़ा फोजा एकदम परत बोलावून युद्ध बंद करा. यासंबंधार्य पुण 
द्रबाराशीं बोलणें करण्याकारतां आम्हा इकड्न आमचा स्वतंत्र वकील पाट- 
विण्याची तजवोज कर्रांत आहो. हे पत्र मुंबईस ता. १२-८-१७५५ रोजी 
पोचले. यांच मतलबाचे पत्र हस्टिग्तन ता. १०-५-१३५४%० चे पुण द्रवारास 
पाठविल, त्यांतील मतलब. ][. ' रथुनाथरावाचे मदतास मुंबइहून फाज गेला ह| 
हकीकत मंबइकरांचे पत्रांवरन आम्हांस कळली. हा प्रकार श्‍कडाल हकमां- 


[| फॉरेस्ट ए. २२८, फा. प. व्य. ले. १५ 


ह यऑऑऑशक््ााााा्जआॉळ 


प्रकरण २ र॑] मराठशाहीवर इंग्रजांचा पहिला घाला ४९ 


८ तापायला “7-६. >. “ण प क्ट शराब 


शिवाय झाला असून, फोज परत बोलवावी, आणि स्वतरक्षणापलीकडे भमरा- 
यांशी लढाईचा प्रसंग आणूं नये, असं त्यांस आम्ही लिहून फमाविल आह; 
तसंच आमचा एक इतबारी हुशार वकील तुमच्याशी तह ठरविण्यासार्ठी पुण्यास 
पाठवावा अशी, आमची तजवीज चालू आहे. ' 

यावर सखाराम बापूनं हेस्टिंग्‌्त यास ता. २९-७-१५७५'५ चा खलिता पाठ- 
विला, त्याचं इंग्रजी भाषांतर उपलब्ध आहे, त्याचा मतलब. ' आपलं शहाण- 
पण, धूतता व हुशारी यांची अनेक उदाहरणें माझ्या ऐकण्यांत आल्या- 
वरून, आपल्याशी ख्ोह जोडावा अश्षी फार दिवसांपासून इच्छा होती, परंतु 
त्याचा योग आला नव्हता. कोणतीही गोष्ट वेळ आल्याशिवाय घडून येत नसते. 
इंश्ररकृपेनं याच संधीस माझ्या इच्छेनुरूष आपले पत्रही आल्याने हा योग 
जुळून आला. आपलें पत्र वाचून संतोष वाठला आणि ख्रेहाबद्दल खात्री झाली 
आपण समुंबइईकरांस राघांबास मदत न करण्याविषया लिहिळ, आणि कंपनीच्या 
हुकमाशिवाय त्यास मदत दिली, ती परत न्यावी, श्रामतराव प्रधानांचे राज्यास 
उपद्रव देऊं नये, असा हुकूम त्यांस पाठविला आहे, हें वाचून फार फार 
संतोष झाला. मुंबईकर अधिकारी व पेशवे सरकार यांचा पूर्वापार ख्ेहसंबंध 
असून तो अनेक तह व करारांनीं बळकट झालेला आहे. इतक्यांत दुदेवान 
श्री» नारायणरावांस राघोबान ठार मारिले, ती हकीकत जगजाहीर आहे. 
आतां नारायणरावांच कुटुंबास पुत्र झाल्याने सवांस उल्लास व उमेद प्राप्त 
होऊन त्यांस मसनर्दावर स्थापिलं आह. के० माधवरावसाहेबांचे वेळी मी व 
नाना कारभार पाहत होतां, त्याचप्रमाणें आतां सुद्धां पेशवाईचीच चाकर 
आम्ही मनःपूवक करीत आहा. याबद्दल सवे अबालवृद्ध संतोषित आाहेत. 
नबाब निजामांची ही दोस्ती अमच्य़ाबरोबर पूर्वीप्रमाणेच कायम आहे. 

“ असा प्रकार घडतांच रघुनाथराव हिंदुस्थानाकडे पळाले, त्यांच्या पाठीवर 
सरकारची फोज गेली. इतक्यांत मंबईकर इंग्रजांना या सरकाराबरोबर असलेला 
पुरातन रोह व अनेक तह एकीकडे ठंवून, लबार्डाने साष्टी वगेरे सरकारची 
ठार्णी हस्तगत कला. आणि परागंदा झालेल्य़ा राघोबाबरोबर तहू केला. इंग्र- 
जांच्या राज्यांत तहनामे यथायोग्य पाळले जातात, ठरलेले तहाविरुद्ध ते 
मरेपर्यंत वागत नाहीत असें असतां, मुंबईकरांनी सवे ख्रेह तोडून विरुद्ध वर्तन 
चालविलेले पाहून फार आश्वये वाटलें. याबद्दल यांचा बंदोबस्त करणें जश्हर 


५० मराठी रियासत | उत्तरवेभाग १ 


प्रडल्य़ावरू्न आमची फोज मोठ्या तयारीने त्यांच्यावर चाळून गेली आहे. 
माझा उद्देश एवढाच आहे काँ, धन्याचा अधिकार बळकट करावा, प्रजेच 
संगोपन करावें आणि मातबर लोकांतील तटे तोडून ऐक्य करावे. आपलीहि 
अशीच इच्छा आहे. बाळाजीपंतांनी आपल्यास निराळें पत्न लिहिलेच आह 
तरी पत्राचं उत्तर पाठवून दोस्ती कायम ठवावी. ' [ ७ल्ला'ल॑. (011111(- 
९७६ [१ 1१७०. 1). 8()-नातूकृत महादजी सिद. 1”. 280). | 

हेस्टिंग्तच्या या दरम्यानगिरानं मंबईकर अत्यंत चिडून गेले, उभयतांचे 
दरम्यान वषसहा महिन पुष्कळच भवाते न भवति झाली. मुंबई- 
करांना आपला एक प्रतिनिथधे मि० टेलर मुद्याम सवे हकीकत निवेदन 
करण्यासाठी कलकत्यास पाठविला. परंतु कलकत्तेकरांनीं आपल म्हणणे सोडलें 
नाहीं. टेलरने शेवटीं सव हकीकत लखी कळावली, ती फॉरेस्टच्या पुस्तकांत 
छापलेली आहे. मुंबईकरांना हेस्टिंग्सचं हे कृत्य अतिशय झाबले. विशणषतः 
हेस्टिग्सन पुर्ण दरबाराशीं परभारं पत्रव्यवहार करून आपला वकीलाह ।क५ 
पाठविला, ही गोष्ट तर सुंबइकरांस अतिशय दुःसह वाटली. तहच करावयाचा 
तर ता आम्हा योग्य-मार्गान करं. असाह सुंबइकरांना कळावल; पण तं हेस्टिग्स 
व कोन्तिल यांनी मान्य कल नाहो. कलकच्याच्या ह्या निषेधांत प्रातिद्ध कोन्सिलर 
फिलिप फ्रॅन्तिस यानेच पुढाकार घेतलेला होता. बारभाइस याप्रमाण कल- 
कत्याहून पाठबळ मिळालं नसत तर राघोबार्चोवरुद्ध त्यांचा टिकाव बहुधा 
लागला नसता. 

कलकत्तेकर वरिष्ठांचा हुकूम भुबइकरांस मान्य करणें भागच होतेः पण ता 
त्यांच्या मनाविरुद्ध असल्याने त्याचा अंमल त्यांनी दिरगाइनेच कला. पावसाळा 
कमी झाल्यावर त्यांनी कोटिंग यास फाजे सुद्धां सुरतस प्रत बोलाविले. एक- 
मेकांच्या पत्रव्य़रवहारांत पुष्कळशी सादग्धता उत्पन्न होऊन, पुणकरांच्या 
मागण्या, सुंबइकरांचा हट्ट व कलकत्तेकरांच खुलासे इत्याद कारणांनी भानगडी 
उपस्थित झाल्या, त्या फारस्टच्या पुस्तकांत वगेरे पुष्कळ पाहण्यास मिळतात. 
एं. टि. ४-२५ चा दोन परत्ने वाचली असतां मासला कळल. रघुनाथराव व 
कौटिंग यांचें पटेना, तेव्हां सुंबईकरांनीं मास्टिन यास दादाजवळ सुरतेस पाट- 
विण्यांच रावल; परंतु ता गोष्ट कलकत्याहून मना होऊन रहित झाला. 
जुलईचे आरंभी कनल अप्टन याचा पुण्याचे कामगिरीवर नेमणूक झाली; त्याने 


प्रकरण २ र॑] मराठशाहीवर इंग्रजांचा पहिला घाला (2 


> टा 
भ्र 


कॉल्पी येथे मुक्काम करून सखार!मबापूचा परवाना थेतांच पुढे पुण्यास जाव, 
अप्ता त्यास हुकूम होता. 

हेस्टिग्सनें पुनः १२-७-७५ रोजीं पुण्यास पत्र पाठवून सखाराम बापूस कळ- 
विल को अलाहबाद कडाचे मार्ग हे कनल अप्टन पुण्यास जातील, तर त्यांचे 
बेदोबस्तासाठा काल्पी येथें परवाना व हस्तक पाठवून द्याव. त्यांस तह कर- 
ण्याचे संपूण अधिकार देण्यांत आले आहेत. त्याच वेळीं हा मजकूर हेस्टिंग्तन 
दादासही स्वतंत्र पत्राने लिहून कळविला, की ' आम्ही व्यापारापुरते पाहतो. 
आम्हांस युद्धाची गरज नाही, कनल अप्टन तहाकरितां जात आहेत, त्यांजकडे 
तुम्हांस काय कळविणें असेल तं कळवावे. $ हेस्टिग्सच्या या कवुलीवरूनच 
मुंबईकरांचे कृत्य किती अन्यायाचं होत हं दिसते 

कलकच्याच्या या ढवळाढवळानं हिंदुस्थानांत सवेत्र एकदम मोठा चळवळ 
उडून गेली. इंग्रजांचा पाठिंबा पुणेकर पेशव्यांस मिळाल्ग्रावर ते जारांत अेऊन 
आपली सर्वांची हड्डी नरम करतील असें पेशव्यांचे शत्रंस भय पडलं. अका- 
टचा नबाब महंमदअली यानं मद्रासचे गव्हनरास लिहिलें कॉ, “ मराठ 
आम्हांस वारंवःर चोथाइंबद्दल त्रास देतात, तर या तहांत आम्हांस या त्यांच्या 
जाचांतून कायमचे मुक्त करून चोथाइची सूट देववावी. तसेंच कनल 
अप्टन यांस सवे व्यवहारांची चांगलीशी माहिती नाही. सबब त्यांत मद्रासच्या 
मार्गानें जाण्यास सांगावें, म्हणजे आम्दी त्यांस भेटून सवे प्रकारची माहिती 
देऊन आमचा मनुष्य त्यांजबरोबर पुण्यापाबेता देऊ. ' परंतु हा विनोते 
हेस्टिंग्तन मान्य केली नाही. त्यान इतकच नवाबास कळावेल, क| ' तुमचा 
मनुष्य पुण्यास अप्टनकडे पाठवा म्हणजे ते तहाचे वेळीं सव बाबतींचा विचार 
करतील.' हिंदुस्थानची राजकारण त्या वेळीं पुण्यांतून कशा खेळत होतां ह 
यावरून दिसते. निजामाचा सरदार झाबीतजंग धोशा यानेही हॉस्टिग्त यास 
लिहिले कॉ, ' बऱ्हाणपुर व दालताबाद हां दोन स्थळ आम्हांस परत देण्याचं 
पुणे दरबारान कवूळ केलेच आहे, पण तहाचे वेळीं हो गोष्ट पक्की करू 
घ्यावी. बाका रघुनाथराव सवथच नालायक व व्यवहारशून्य असल्यास 
त्याचा पक्ष इंग्रजांनी सोडला ह॒ चांगलंच केल. ' ( सेप्टें. ७५ ). सखाराम 


वि ििवाखषबबगगख्ग्््ग््ग्यावाणाणा!णयामख्ाशा्ोबया 
शं 
- ह ह १ 1 


$ प. क. ४-१८९८. 


"५२ मराठी रियासत [ उत्तरवेभांग १ 
बापून हेस्टिंग्स यास जबाब पाठवून युद्ध बद कल्याबद्दद आनद प्रदाशत 
केला. पुनः १३-१०- ५५ रोजी बापूनें हेस्टिंग्त यास पत्र लिहून कळविले, कॉ 
भुंबइकरांनी कलकत्त्याचा हुकूम बिलकूल मान्य केला नाहा. त्यांनी आपल्या 
फौजा परत बोलावल्या नाहींत. आम्ही गात्र आपल्य़ा फोजांस युद्ध बंद 
करण्याची सक्त ताकीद केली आहे. या वेळा सर्वे हिंदुस्थानांत सारखी कारस्थाने 
व पत्रे खेळत होती. अकाटच्या नबाबाने तर इतक सुद्धां कळविल को, 
“ मराग्यांशीं तह ठरविणे झाल्यास तो माझ्या माफत ठरवा. ते फार लबाड 
आहेत. त्यांचे कावे अप्टन यास कळणार नाहींत. निजाम व हेदर यांस तर 
या तहाची वाता सुद्धां कळवू नका, व त्यांस त्या वाटाघाटीत घेऊं नका; कारण 
हे दोघेही इंग्रजांचा पाडाव करण्याची उमेद बाळगित्तात. हेदरानें तर इकडे 
कहर उडवून दिला आहे. हिंदुस्थानांत बाहेरून घोडे येतात, त्यांची सुद्धा 
त्यानें बंदी केली आह. फ्रेचांशी त्यांच सूत असून, इंम्रजांस तर त्याजकडूर 
मोठाच खो बसेल ' ( १४-१०-१७५७५ ), 

सखारामबापूने कनल अप्टन यात कार्ल्पांवर परवाना वगेरे पाठवून त्याच्या 
प्रवासाचा बंदोबस्त केला. अप्टनचा सत्कार करून त्यास वाटेने व तहाचे 
बाबतीत सर्वांनी मनापासून साह्य करण्याबद्दल हस्टिग्सने निजाम, अयोध्येचा 
वजीर, नांगपुरकर भोसले, काशाचा चेनतिंग वगेरे तवास गोरवपूर्ण पत्रे पाठवून 
विनविलें. ही त्याची व कोन्सिलची भावना पुढ कायम राहती तर अप्टनच्या 
या तहाने हिदुस्थानचें राजकारण चांगळेंच स्थिरावले असतं. परंतु मुंबई- 
करांच्या हद्वने इंग्रजांस स्वस्थ बसं दिल नाहा. या वेळ फ्रेंचांनी सुद्धां बरीच 
उचल केला. मिदनापुरजवळ माहनपुर यथ त्यांना एक नवीन वखार घातल! 
त्यामळे इंग्रजांचे पोटांत विशेषच दुखू लागलं. सखाराम बापूनं हेस्टिंग्त यास 
चक्‍्ख विचारल काँ, ' अप्टन यासकांहा स्वतत्र अधिकार आहेत कां ता नुसती 
माहित मिळवून परत जाणार तसे असेल तर त्याच्या येण्यापासून कांहीं उप- 
योग नाहों, पुनः सव घोंगडे भिजत राहील.' हेस्टिंग्तने परत लिहिलें का 
: अप्टन यास संपूणे अधिकार दिलेले आहेत कोणतीहि दिक्कात त्यासंबंधाने 
घेऊं नथ्रे. ' याच वेळीं दादानेही कलकत्त्यास पत्रांवर पत्रे पाठवून इंग्रजांच्या 
ब्रिस्काळित कारभाराचा बोजवारा उडवून दिला, ' सुंबइकर इंग्रज माझ्याशी 
तह करतात काय, व तुम्ही तो धाब्यावर बसवितां काय इंग्रजांची वचनें 


प्रकरण २ र] मराठशाहांवर इंग्रजांचा पहिला घाला रे 


चट 


1- 


बकर ध्य -“ “ -*४-८५ ४४” “५-7 


अढळ सरःजतात तीं हाच कॉ काय १ लछुचा लांकांना तुमची चांगली फजिती 
चालविली आहे, याचा परिणाम ठीक नाहो. विचार करा. ' असं त्यास दादाने 
लिहिल, ( २७-१०-१७७", ). हेस्टिग्तनें मात्र त्यास व बारभाईस वारंवार 
पत्रे लिहून सर्वाची समजूत काढिली, य़ा वेळो हेस्टिंग्सकडे चाललेल्या ठिक- 
ठिकाणच्या शिफारशी व निरनिराळ्या सत्ताधीशांच्या मनाची चलबिचल या 
गोष्टी ध्यानांत आणिल्या असतां, माधवराव पेशव्याचे पश्चात्‌ हिंदुस्थानची साव- 
भोम सत्ता मराठ्यांचे हातांतून निसटून इंग्रजांचे हातीं कशी स्थिरावत चालली 
होती याची अटकळ होते. || 

भुंबईकरांनी अप्टन यास काल्पीवरच सेप्टेंबरांत लिहून कळविले, कीं तहाच्या 
वाटाघाटीत आपल्य़ा बाजूची सवे माहिती तुम्ही प्रथम ऐकून ध्यावी. महा- 
दजी शिंद्यावर कारभाऱ्यांची इतराजी झाली होती, सबब त्याची समजूत करण्या- 
करितां त्यानं आपला वकोलळ वाळाराव गोविद यास पुण्यास पाठविलें. 
महादाजी बल्लाळ गुरुजीही महादजाशी बोळून पण्यास आला. नोव्हेंबरांत 
इंग्रज वकोल अप्टन काल्पीस आला, त्याच वेळीं दादा सुरतेहून सोनगडाकडे 
हरिपताचे मकाबल्यान थेऊं लागला. त्या वेळीं पुनरपि बारभाइईवर संकटदशाच 
आली होती. 8 ' हिंदुस्प्रान सहजच गेलं, गुजराथ इंग्रजांना आटोपली. देशचे 
महाल निजामाने घेतले. कनाटक राहिल होते, त्यास पाय फुटले. सारांश, 
बुडता पाया दिसतो. ' डिसबरचे आरंभी दादा सोनगडापर्लांकडे तान कोसांवर 
दहाहजार फोर्जेनिशी, व हरिपंत सोनगडाअलीकडे पंचवीस कोसांवर तीस- 
हजार फोर्जेनर्शी, अशी स्थिति होती. इंग्रज वकील त्या वेळीं बऱ्हाणपुरापावेतोा 
आला. त्याबरोबर सहा १लख्या, बारा हत्ती, तीस उंट, दभर इंग्रज व दुसरा 
लवाजमा मिळून एकंदर दीडहजार लाक होते. एवढ्या थाटाने त्या वकिलाची 
मोठीच छाप लोकांवर पडली. पुरंदरास येण्यापूर्वी कारभाऱ्यांनीं व बाळपेशव्यांनी 
डेरेदाखल होऊन राहवं असं ठरलं. भेटीसमयीं जवळ फोज व सरदार मोठ- 
मोठे जमविले. कांहीं उण पड नये असं कारभार्‍यांनी केल. अप्टन २८ डिसबर 


| प. के. ४-१९१६, १९२५, १९४ड, १९५९, १९६४-६५, १९७८, 
१९८२, २००९, २०११, २०२४, २०३९, २०४१, 
$ ख, १५४५, १५४६, १५५०, 


2) मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


क ७८४४४, “7” “€ २ ८ ४-/१७७ ५” ७ १-० ४४6 “ ७ ४०८ ४ ४0.” रे. बक 0७. फॉ ७. 


रोर्जी पुण्यास येऊन ३० डिसबर रोजी करा नदोवर पुरंदराखाली दाखल 
झाला. ता. ३१ राजा त्याचा व बालपटाव्यांची भट तंबूत झाली 

अप्टन येण्यापूवी मुंबईकरांशा सलोख्याने मिटते घण्याचा कारभाऱर्‍्यांचा 
विचार चाळूच होता. दोनाहे पक्ष बलाबलाच्या व नफानुकसानीच्या विचारांत 
रगाळत होते. दादांबद्दल इंग्रजांस मोठासा उमाळा होता अस नाहीं; पण 
जेणेकरून आपला लाग साधेल, तो डाव त उचलीत. गुजराथप्रांत जवळजवळ 
इंग्रजांचे हस्तगत झाला, तरी पण स्वतःचे फाजेचा खच करून शिवाय दादाचा 
खच चालविणे त्यांस जड होऊन पुढे कलकत्तेकरांकडून विरांध झाल्यामुळ 
मुंबइकरांसाहे हिय्यानं उद्योग करवेना, पुणें दरबारानं मुंबईचा व्यापार सक्तीने 
बंद केला. पावसाळ्यांत हरिपंताची छावगी खानदेशांत होती. दसऱ्यानंतर 
त्यान सोनगडच्य़ा रोखाने कूच करण्यास आरंभ केला. त्याच्या फोजेचा 
इंग्रजांताहे केवढा दहरत वाटत होती ह त्यांच्या पत्रव्यवहारा- 
वरून स्पष्ट दिसून थत. आश्विन वद्यांत ता. २-१०-१७५७५ रोजी 
झसनाबाद येथे असतां हारपंताचा मोठा सार्थादार, गोपाळराव पटवधेनाचा 
भाऊ वामनराव, आजारी पट्टन मरण पावला, नेहमी अशक्त असतांही त्यानं 
उन्हापावसाची परवा न करिता त्या संकटकाली मोठ्या निष्टेनं नोकरी केली. 
पुढें त्याचा भाऊ पांडुरंगराव याच्या नांवे सरदारी झाली, तरी चुलतभाऊ 
परशुरामभाऊ हाच यापुढे त्या घराण्यांत प्रमुख झाला, नारायणरावाचे वधा- 
पासून निजामाचे अंतरंग बारभाईच्याच बाजूचे असून त्याचा मुख्य कारभारी 
रुक्‍नुदोला त्यांचा रहो होता, तो याच सुमारास ओरंगाबाद येथ मारला गेला. 
तंव्हां निजामाने दुसरा कारभारी न नेमतां स्वतःच काम चालविलं. तरी मत- 
लब साधून बारभाईकडून शक्‍य तितका फायदा करून घेण्याची सांधे निजा- 
मान फुकट घालविली नाही. हरिपंताचे मदतीस निजामाची फोज जावयाचा 
करार होता, परंतु ' पुरदरावरील मूल खरा कां खोटा याची खात्री नाहीं. सबब 
अम्रतरावास पेशवाइ द्यावी, असा नवीनच बूट काढून निजामान तिकडे 
दादाशीं सूत्र चालविले आणि गोदावरीच्या कांठचे गांडापुर, बेजापुर, जालना, 
पेटण, आंबेड वगेरे व ओसा, आळंद, गुंजोटी हे प्रांत त्यानें बारभाईकडून 
परत मागितले.' यांतले कांही प्रांत बिनीवाले व धायगुडे यांच्या जहागिर्रातले 
होते, तरी ते निजामास या वेळीं परत देणे कारभाऱ्यांस भाग पडले. प्रांत 


प्रकरण २ रे] मराठशाहीवर इंग्रजांचा पहिला घाला (2२ 


** “" “* -* ८ “० 
“* ५ शध 


ताब्यांत आले तेव्हां धौशास हरिपंताचे मदतीस पाठविण्याचे निजामाने कबूल 
केलें. हरिपंत मालेगांवच्या पश्चिमेस २५ मेलांवर होता. लोकांस पगार न 
मिळाल्य़ामुळें पुष्कळ निघून गेले, त्यामुळ हरिपंताची कुचंबणा झाली. शिवाय 
सातपुड्याच्या बाजूस दादांच्या उठावगीर्ने पांच सात वर्षे कोळ्यांनी सारखे 
दंगे चालविले. गुलजारखानार्ने खानदेशांत बेडावा केला, त्यांच्या हकीकती 
वाचण्याजोग्या आहेत. अश्या अनेक बाबती या वेळीं बारभाई कशा जाचक 
झाल्या, त्या स्व येथ तपशीलवार देतां यरेत नाहीत. दोलताबादचा किल्लेदार 
नारो बाबाजी नगरकर हा एक जुना भरंवश्याचा हरकामी ग्रहस्थ स. १७५५ 
व्या नोव्हंबरांत मृत्यु पावला. दादाचा एक प्रभु सरदार ब्रिबक सूयाजी 
प्रातांत धुमाकूळ उडवीत त्रिबकपावेता. आला, अशा संकटावस्थंत हरिपंत 
फडक्याने अत्यंत स्वाथत्यागपूवेक कामगिरी वजावली. म्हणूनच बारभाईंचा 
निभाव लागला. हररिपंतांचा स्वभाव मनमिळाऊ, सोशिक व तडजोडीचा 
होता. इंग्रजांस सुद्धा विशेष धास्ती या वेळीं वाटत असेल तर ती हरिपताची 
होय. हरिपंताची आडकाठी नसती तर आपण केव्हांच दादास नेऊन पुण्यास 
स्थापिले असते, असे इंग्रजांचे उद्ठार अनेकवार निघालेले आहेत. त्यांच्या 
हाताखालचा सरदार नरतिंगराव धायगुडे याचा महाल अंबं निज्ञामाकडे गला, 
म्हणून तो रुसून निघून जाणार होता, त्याची समजूत हारिपंताने काढिली, खाढील 
. पत्र त्यास हरिपंतानं लिहिले, त्यांत त्याचा स्वभाव चांगळा ओळखतां येतो. 
“ रा. नरसिंगराव बावा स्वार्मीस विनाते. आपणांस राग आला, वोलणं जाल. त्या- 
जवर मी संध्येस गेला. आपण तेर्थे आले. मी बसा म्हणोन सांगितल असतां 
न पुसतां उठोन गेलां. हो गोष्ट चांगली की काय ६ कित्येक गोष्टी आपणाशी 
बोलण आहेत. आपण गेल, राग पुरता आला, ऐशशीयास, अस्मान कडाडले 
तरी आपण धास्ती खाऊं नय्रे. आम्ही आपल्प्रास वडील म्हणतो. आम्हांस 
सल्लामसलत पुसणें ती आपणासच पुसावय़ाची, अते असतां आम्हांस रानांत 
टाकून जावें हीच गोष्ट वडीलपगास उचित असली तर इश्वरी इच्छा म्हणावी. 
उतावळी कोणे गोष्टीची न करावी. मी सकाळी येतो. कित्येक गोष्टी बोलणें 
आहेत, माझी भेट झाल्याखेरीज उतावळी कराल तर तुम्हांस कुलस्वार्मांची 
व श्री. रावसाहेबांचे पायांची शपथ असे, हो विनाते.' य़ा पत्रांत हरिपताचा 
मदु स्वभाव भरपूर दिसतो, या वेळी म्हणजे डिसंबरचे आरंभीं हॉरिपत छाती- 


५ट मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 
वर असल्यामुळेच दादाची व इंप्रजांची पुढे येण्याची ताकद झाली नाही. 
निज्ञामाचा धोशा येऊन न मिळाल्यामळं हरिपैतानं इंग्रजांशी गांठ घातली 
नाहीं. इतक्यांत अप्टन पुरंदरास दाखल होऊन दोन महिने वाटाघाट झाल्या- 
वर ता. १-३-१७५७६ रोजीं तह कायम झाला, त्यामुळ चालू राजकारणास 
निराळें वळण लागलं. तहाची वाटाघाट चालू असतांहो दादा स्वस्थ बसला 
नव्हता. त्यानं मानाजी फाकड्यास पाठवून नवापुरचें ठाणें जाळिलं, तेव्हां 
हरिपंतानें पंधरावीस हजार फोज तोंडावर पाठवून आपण खानदेशांतच 
वास्तव्य केलें.$ रास्ते सोनगडाजवळ होते, त्यांजवर इंगप्रजांकडील दोन हजार 
गारद्यांनी ऑक्टोबरांत छापा घातला. त्याची बातमी रास्त्यांनी आगाऊच 
राखून रातोरात इंग्रजांचे तळावर त्यांस गांठून हजार दीडहजार गाडदा 
कापून काढिला. खासा जखमी ओळख न पुरतां पळोन गेला. यावरून वाटतें 
कीं पुरंदरचा तह न होता तर याच वेळीं इंग्रजांची खोड हारेपंतांना मोडली 
असती. परशुरामभाऊ सुद्धा र्हरपेतासारखेच कष्ट करीत होता. निजामाचा सरदार 
इन्राहीम जानेवारींत हरिपंतास येऊन मिळाला. पुरंद्रास अप्टनचा तह न 
बनता तर इंप्रजांशीं लढण्याची कडेकोट तयारी बारभाईची होती. तहाच्या 
वाटाघाटीस तरी त्यामुळंच जोर आला; नाहां तर इंग्रजांनीं तह फिसकटवून 
आपला शह कायम केला असता. 

इंग्रज जरी दादाचा पाठपुरावा करीत होते तरी त्याची अंतःस्थिति अत्यंत 
खालावलेली होती. 'आमचें सामान थोडे, त्यांत भक्षावयास नाही. लोक सव 
बेदीलळ, यद अपयश मनुष्याचे आधीन नाहा. लोकदृष्टीने आमचो बाजू 
हलकी दिसते. इंप्रज थोडे, कसें होइल तें पाहवें. उपाय कांही सुचत नाहो. 
इंग्रज शहाणे म्हणोन वाटत होते, पण या वेळेस आमची फजिती जाल्यास 
त्यांचीही झालीच. अब्रश्शा व प्राणांशीं गांठ आहे. कांही एक दोन लक्ष तरी 
खचोस आल्यास शात्रची पारपत्यें होतील, हरिपंत परोच्छित्न गांठ घालतो. 
केवळ ब!रभाईंचे पुण्य, दुसर कारण नाहो. ' ही आपली स्थिति दादाने 
२३-१-१७७६ च्या पत्रांत मुंबईस आपल्या वाकिलास लिहिलेली आहे. 
सखारामहर्रीनंही असंच केविलवाणे लिहिल-' मसलत पंचांत पडली; सारे अर्थ 


न्न १ टाक नकयनी-क-न> 


$ ख॑. १५२७, १७६६, १७६७, १७६९, 


प्रकरणर र] मराठशाहीवर इंग्रजांचा पहिला घाला "५७ 


*५€१५- “०४९६७४७४१४ 
८ अक 2 ऑर :/ जे, श१-५ ४ ०७ 


विलग झाले; त्यांतही आपआपल्यांत विरुधें वाढली. बुडत्याचा पाय खोली 
ग्रेथें भुलेंमाणत सुद्धा आहों. प्राणरक्षण कसें होइल हच संकर आहे. नाना- 
प्रकारचे पेच व कटकटा, इतकही सासून आमचा निश्चय खबार, प्राण जाइता 
सुटणार नाह. प्राणाचा संकल्प घालोन श्रीमंतांची सेवा आरोभली आहे. एक 
वेळ श्रीमंत दोळतीवर बसले म्हणजे कृतकृत्य झालों. जेथवर होईल तेथवर 
प्रयत्न सेवकांनी करावा, हेंच श्रेयस्कर जाणून श्रम, साहस करतां. ' सखाराम 
हरीसारखा मोहरा भलत्याच कामीं फुकट गेलेला पाहून फार वाइट 
वाटत. नुसतें साहस कामास येत नाहां. काळवेळेचॉहे तारतम्य पाहिजे. 

७. पुरंदरचा तह (१-३-१५५७६ ).-णकलकत्तेकरांनी अप्टन यास 
पुण्यास पाठविले, त्या वेळीं ता, १४-५-१७५५च्य़ा लेखाने त्यास त्यांनां आपल्या 
अटी सांगितल्या; त्यांत मख्य अट अशी हाती की, साष्टी व वसई हो बेटे 
पुणेकरांनी कायमची आपणांस द्यावी; आणि भडोच परगणा द्यावा. हा भडोच 
परगणा तेथील मोगल नबाबाच्या भांडणांत इंग्रजांनी मध्यस्थी करून 
ता.१५-११-१७५७२रोजीं म्हणज्ञे माधवराव पेशव्याच्या ऐन मृत्युप्रसंगीं हस्तगत 
कला होता. वास्तविक तो गायकवाडांल्या कक्षतला होता. तेथ इंग्रजांची 
वखार होती व अंतगंत व्यापारासाठा सुरत, भडोच, खंबायत वगेरे ठिकाणे 
इंग्रजांस फार सोयीर्ची होतीं. पूवकिनाऱ्यावर इंग्रजी सत्ता स्थिर होतांच, 
पश्चिम किनारा ताब्यांत घेण्याची हांव इंग्रजांस सुटली. तिचे मुख्य पुरस्क्त 
मुंबईचा गव्हनर हानंबी व त्याचाच हस्तक पुण्यास येऊन राहिलेला इंग्रज 
वकील मास्टिन हं होते. हॉनबीन सुबईंचा कारभार सन १७७०-१५८३ अखेर 
केला. त्याचा मुंबईचा कारभार व त्याच्याच तोडीचा वॉरन हस्टिंग्सचा कल- 
कच्याचा कारभार हं अगदा समकालीन आहेत. हानेंबी १-१-१७८४रांजी व 
त्याच्यापासून एक वाने हस्टिग्स आपापला कारभार सोंडून स्वदेशी गेले. 
भडोच परगणा पुढें इंग्रजांनी महादजी सिंद्यास देऊन त्यास आपले लक्षांत 
ओबढिलें. अप्टन यास शिकवण अशी होती को, “तहाची वाटाघाट सखाराम 
बापूशीं करावी, दुसरे कोणास ओळखू नये. तसेच चुक्तीच्या वाटेने रघुनाथ- 
रावाची योग्य व्यवस्था तहांत लावून द्यावी. असुकच इसमास पेशवाई द्यावी 
असा आग्रह आपण धरण्याचे कारण नाहॉ. ' नाना व बापू यांजमध्यें हळू- 
हळू तेढ कशी उपात्थित होत गेली हें या वेळेपासून लक्षांत घेतलें पाहिगे. 


"टं मराठी ग्यासत [ उत्तरविभाग १ 
झाले त॑ विसरून व परिस्थितीकडे लक्ष देऊन रघुनाथराव, इंग्रज, महादजी 
वगेरंशीं पडते घेऊन प्रकरण मिटवावे, अशी बापूची इच्छा. उलट पक्षी रघुनाथ- 
रावास आपल्या ताब्यांत घ्याव, महादजी वगेरे बेमानागेरी करतील त्यांस 
वठणीस आणावे. आणि इंग्रजांचा गव हलक करावा, ही नानाची ठच्छा. 
हरिपेतांचे जोरावर हे आपण करूं राकू, अशी धमक नानास होती. इकडे 
बापूस अस वाटे की, याप्रमाणे नाना व हरिपंत वरचढ झाल्यास ते पुढें 
आपणां सवांसच गेंडाळन ठेवतील. मुंबईच्या प्रेसिडेंटाप्रमाणे बापू हा एकटा 
प्रमुख समजला जात असे, तं नानान मानले नार्ही. प्रत्येक तपशिलांत आपण 
दोघे तंतोतंत बरोबर अशी नानाची पद्धत होती. वास्तविक सखारामबापूने 
या वेळीं कारभारांतून नित्रृत्त्व झाल पाहिज होते. सकटकाळा एकमुखी 
कारभार असेल तरच तो यशस्त्र होतो. 

आपचारिक भेटी उरकतांच वकील व कारभारी तहाच्या खलबतास बसले. 
त्य़ांत बापू व नाना आणि क्रप्णराव बल्लाळकाळे हे प्रमुख असता.॥ अप्टनव त्याचे 
दोन सोबती इंग्रज व एक दुभाप्या, याप्रमाणे सायेकाळीं कामास बसत, तां 
खलबतं मध्यरात्रीपर्यंत चालत. दोनहि पक्ष आपपल्या अंतस्थ मतलवांचा एक- 
मेकांस थांग लागू देत नव्हते. इंग्रजांच्या बोलाचालींचा मुख्य भाग असा की, 
इग्रज वकोल पूण अखत्यारी आहेत. ते करतील तें मुंबइ, सुरत, मद्रास' वगेरे - 
कडील सवे इंग्रज मान्य करतील. कोणेविशी गुता पडणार नाहीं. त्या प्रमा- 
णच सव ठिकाणच्या इसमांस हस्टिग्सन पत्ने पाठविला, आणि आपापला 
माणस पुण्यास पाठवून जं काय कळविण असेल त॑ आपणास कळवा असं 
लिहिले. अप्टनन अत्ता भाव कळविला कौ, ' दादासाहेब राज्याचे खावंद. 
त्यांस तुम्ही कारभाऱ्यांनीं बाहर घालविलं. याजकारितां आम्हांस तपास 
करावा लागला, राज्यास बालपेशवे अधिकारी झाळे ह वतमान आम्हांस 
ठाऊक नाहीं. आतां खरं लटके पाहून खर॑ असल्यास पक्का सल्ूख करितो.' 
कारभाऱ्यांनी उत्तर केलं, ' राज्यास अधिकारी जाल्याचें वतमान आम्ही मुंबई- 
वाल्यांस कळावेल असतां, त्यांनीं दादांचा पक्ष सोडला नाही' त्यावरून 
सवाई माधवरावास पेशवाईची वस्र झाल्याचे वतमान तुम्ही मुंबईस कळविले 


टक सट. स म त्य आण आज ता >. का 0 क अक न टन न्य 


1 ख. १५७६१, १७६४. 


प्रकरण २ र॑] मराठशाहावर इंग्रजांचा पहिला घाला ५९, 
म्हणतां, तं पत्न काढून दाखवा. कारण दादासाहेबच राज्याचे मालक, दसरा 
नाहीं, असं मुंबइकरांनीं अद्यापपावेता कलकत्यास कळविलें आहे.' परंतु त्या 
पत्राची नक्कळ आयत्या वेळां सांपडेना. मागाहून सांपडली. पुढें अप्टन 
बोत्ला, ' तें कसंही असो. परंतु दादाचा पक्ष आम्ही धरला तो वाजवी असो 
कीं गेरवाजवी असो. आम्ही व्यापारी, नफातोटा पाहतो. तेव्हां आमचा सव 
खर्चे भरून द्या, आणि दादांचा बंदोबस्त माधवरावाचे वेळेप्रमाणे ठरवून 
द्या. आम्ही त्यांस जामीन राहता.' असे नानातऱ्हेचे मुद्दे निघून बोलणें 
पुष्कळच वाढलं, इंग्रज वकिलाने श्रीमंतांस नजर जवाहीर वगेरे दिलं. यांना 
त्यांस मेजवान्या व नजर केली. वरील मतलबावरून, सवाईंमाधवराव खरा 
की खोटा याचा अप्टनने तपास करून खात्री करून घेतली, तेव्हांच त्याने 
पुढील बोलण चालविले ह उघड आह. ' किल्ल्याखाला कोंडीत ग्रेथे मुक्काम 
आहे. मध्यान्ह रात्रपर्यत खलबतं रोज होतात, ६ंप्रजांकडील मंडळांत दोन 
असामी फार शहाणे थर आहेत. मुद्दाम खुच्या आणल्या आहेत, त्यांजवर 
वकील व कारभारी वसतात. खुर्चीवर बसून थकले म्हणजे भुईवर बसतात. 
वक्तिलांच्या व श्रीमंतांच्या भेटी व्हावयाच्या, त्या सम्या भितील, यास्तव 
अंगादरच टोप्या कुडतानें घाळून माणस पुढें बसविली होती. अशा रीतीने 
धीट करितात. श्रीमतांस पागोटे शिरपंच वगेरे घालतात. 

बंगालेवाल्यास कारभाऱ्यांनीं समजाविले, काँ हाच मूल वडील घरचा, 
टिक्याचा खावंद. 8 अप्टनान म्हटल, मूल तरी लहान, दोलत चालवावयास 
दादाच योग्य, थोर कृतकर्म हजर आहेत. बारभाईंनी उत्तर केल, त्यांनी 
नारायणरावास चांगल न पाहेले, ते या मुलास व आम्हांस कस चांगलं पाह- 
तील १ त्यांस मुळूखख ठावून देता, तेअ त्यांनी असावं. किल्ला देणार नाही. 
किल्ला दिल्याने खूळ करितील. अप्टनानं सांगितल, पूर्वांचा खेह एकीकडे ठेवून 
साष्टी घेतली हौ गोष्ट आम्हा चुकला. तुमची तुम्हांस माघारी देता. कारभारी 
म्हणाले, खच देता, साष्टी माघारी द्यावी, व चंदावरचे राज्य भोसल्यांर्चे, त्यास 
राजा केदेस आह त्यास सोडावं व त्याच राज्य त्यास द्यावं; आणि तुम्हा 
दादांचा पक्ष घेऊं नये. ते व आम्ही समजोन घेऊं. याप्रमाणं ठरून पक्क 


कु खे ७ १ य र जो ८७, 


८० मराठी रियासत [ उत्तरावेभाग १ 


७ ">> ल पा र > शु व्ही च्य -“ -“*-€ ४५-८५ "२.५१४५-५४५.४०५-४-४- 


करण्यासाठीं दान इंग्रज मुंबइस गेळ, अप्टनाकडे बोलणे करावयास माधवराव 
ज्ञाथवराव जातात. सखारामबापचे मनांत दादा नसावे अस नाहीं, पण पुर्ण्यांत 
कामाचे नाहींत. येथें आपणास दगा करतील. नाना बापूंचे अंतयोम अशुद्ध 
नाहॉ. बाह्यरंग एक आहे. अप्टनचें म्हणण तुमची कलमं कबूल आहेत; पण 
श्रीमंतांस आम्ही तुमचे हातीं देणार नाहा. गुजराथचे पार करून देऊं, मग 
तुम्हा व ते समजून घेणे. वडील घरचा मूल म्हणतां, त्यास दादाही बा्ली- 
रावांचे पुत्र असतां मुलास दोलत द्यावी ह टीक नाही. तेच योग्य आहेत 
( जानेवारी १७७६ ), अकाटच्या महेमदअलींन तंजावरचे राज्य इंग्रजांचे 
मदतीनं घद्यांत घातल, म्हणूनच या तहाचे वळा त्यांच पोट दुखू लागल, हृ 
यानांत ठावेल पाहिजे. तेजावरच राज्य पुंढ माकळ झाल, मराठशाहोच्या 
सवे प्रथक अवयवांस पेशवे कसे जपत होते हृंहो यावरून लक्षांत येत. 

तहाच्या वाटाघार्टांत दिवसगत फारच झाला. साष्टी व दादा यांच्याच 
संबंधानें विदोष पॅच प्रडला. अप्टन साष्टी परत देण्यास कवूल होता, पण 
मुंबईकर ती गोष्ट बिलकूल मान्य करीनात. ५ 

कारभारी म्हणाल, साष्टी तुम्हांस देऊन तह करावा हो गोष्ट पाराच्छिन्न 
घडत नाही, पसं जास्त मागेतलेत तरा त्याचा विचार हाइल. शिदे हांळकर 
तहाच्या वाटाघाटीवर नजर देत माळव्यांत स्वस्थानी होते. जाबसालांत 
उभयतां कारभारी, कृष्णराव काळे व माधवराव जाधवराव असे चोघे असत 
चोघांखेरीज बाहेर कळा नये असा करार व आणरापथ प्रथमच जाली होती. 
ता. २२ फेल्लुवारीस कारभाऱ्यांच्या मागणीप्रमाण बहुतेक तह ठरला, दादांच्या 
राहण्यासंबंधानेच काय तो प्रश्न होता, निजामाशीं बारभाईंचे किती सख्य 
आहे हे अप्टनच्या नजरेस आलं. त्याचा सरदार वखारुदोला तहाचे वाटाघाटी- 
साठी पुरंदरास ग्रेऊन भेटला. करवीरकर व इतर पुंडांचे पारिपत्य उभयतांना 
मभिळन करण्याचा बेत ठरला. फाल्गुन ठु॥ ५ स श्रीमंत किल्ल्यावरून खाली 
आले. डेऱ्यांत इंग्रज वकिलानं त्यांची भेट घेतली. साष्टीसंबंधाने मोठाच आग्रह 
उभयपक्षांचा व विशेषत: मुंबइकरांचा पडला. “साष्टी घेतलीच आहे. वसई 
द्यावी. दादांचे खचास चाळीस पन्नास लक्ष रुपये खर्च झाल आहेत, त द्यावे. 


> टप “2-४ 


टा“: --2- :-_---_<-“-“-ा-- --- नम. कक न -> --- 


ब] ख. १७९२, १८०३, १८०६, १८२२, 


प्रकरण २ र॑] मराठशाहीवर इंग्रजांचा पहिला घाला द्र 
असा फारच रुसवा झाला. मध्यें वकिलानें निरोपही मागितला. कारभाऱ्यांनी 
निरोप दिला. तह मोडला म्हणून अप्टनानं ता.७ फन्लवारी रोजीं कलकत्त्यास 
लिहूनही कळविल. आरंभीं अतिशय ओढते धरून तहाचा जम बसल्याशिवाय 
अप्टनास परत जाऊं देण्याची कारभाऱ्यांची तयारी दिसली, अप्टननें तसं 
हेस्टिंग्सला कळाविलंसुद्धां. इतक्यांत डोळ्यांत लख्ख उजेड पडण्याजोग्या 
कित्येक गोष्टी कानांवर आल्यामुळे लगोलग माधार घेऊन कारभाऱ्यांनीं ता. १ 
माचे रोजीं तह कवूल केला. सबब खालील महत्त्वाच्या गोष्टी अभ्यासकांनी 
ध्यानांत ठेवल्याशेव!य बारभाईंचे फिरलेलं धोरण चांगले लक्षांत येणार नाहो. 

(१) दादा पुण्यावर येण्यासाठी खानदेशच्या बारीवर टपून बसल्यामुळे 
आणि त्यानें कोळी वगेरे सातपुड्यांताल लोकांस चिथावून दिल्यामुळे, त्यास 
धाकांत ठेवण्यास पेशव्यांची मुख्य फोज हरिपंत व परशुरामभाऊचे हाताखाली 
खानदेशच्या हद्दीवर अडकून पडली होती. 

(२ ) सिंदे, हाळकर दघट तटल्थ वृत्तीन बारभाइंच्या कारभाराची 
मजा पहात स्वस्थानीं जाऊन बसल होते. 

(२) हंदराने जानेवारी व क्वारी या दोन महिन्यांत गुत्तीस वढा 
घाळून मुरारराव धोरपड्यास इतक जरीस आणल, कॉ ता खंर्बार योद्धा नाहींसा 
होतांच कृष्णपलीकडीळ समग्र मळूख पशव्यांच ताब्यांतून गेल्य़ासारखा 
हाता. ता. १५ माचचे समारास गुत्तीचे संस्थान हेदराच्या हस्तगत झाल. 

(४) आक्टाबर १७५०५ त बामनराव पटवधन मरण पावला, तेव्हांपासून 
पटवधन सरदारांत फूट पडली. पांडुरंगराव व कोन्हरराव आणि रामचंद्र 
गणश कानड व पानशे हं दर्यरम प्रतीच चार सरदार कोल्हापुरकरांवर रवाना 
झाले होते. त्यांस कोल्हापुर प्रकरण, दोघां प्ररतिनि्थांचा दुंगा, व कित्तरकर 
देसायाची बंडखोरी यांनी इतक अडकवून टाकलें, को त्यांचाच निभाव कसा 
लागतो यांची पंचाइत पडली. ३१ जानेवारीस बागेव!डीनजीक करवीरकरांनी 
त्यांचा पराभव केला. हेदरानं करवीरकरांस पेसा व मदत पाठविली, तेणंकरून 
पेशव्यांचे दक्षिणकर्डाल राज्य तर गेल्यासारखच झाल. अशा समयी कोन्हेर- 
रावाच्या हातून मराररावाची मदत कशा व्हावी 

(५ ) याच संर्थात पेशव्यांचा भरंवशाचा सरदार रामचंद्रपंत परांजपे यास 
अवदशा आठवून त्याने ता. १८-२-१ ५७६ रोजी तोतयास रत्नागिररांचे किल्ल्यां- 


र मराठी रियासतं | उत्तरविभाग १ 


तून सोडून देऊन बारभाइंचे छातीवर आणखी एक धोंड आगिली. हेंदर, 
करवीरकर व तोतया हे एकजीव झाले. 

(६) दोन वर्षेपावेतो राज्याचा वसूळ बंद पडून फोजेचे पगार तुंबल 
होते, त्यामुळे बारभाईची काोंगतीच मोहीम तिद्धीस जाइना. अशा अनेक 
पेचांमुळं थोडी माघार घेऊन कारभाऱ्यांनी एकदांचा तह॒ पदरांत पाडून 
घेतला, तेणेकरून इंग्रभ हा एक तरी रात्र कमी झाला; आणि पुढील वष- 
सहा महिन्यांत सव जम नोट बतलविण्यास त्यांस अवकाश मिळाला. तहाच्या 
नादांतून मोकळे होतांच त्यांनीं वरील सव आरिष्टांचे निसरन पुढील वषसहा 
महिन्यांत करून, ताज्या दमाने फिरून इंग्रजांस नरम करण्याची सिद्धता 
केली. ज्प्रा दिवशा पुरंदरचा तह सिद्धीस गेला, त्याच दिवशी वडगांव येथ 
खडाजंगीचा संग्राम होऊन कोल्हापुरकरांचा वरचष्मा संपला, एक महिन्याने 
प्रतानाधे जाग्यावर बसल, कित्तरकरांचं बड मोडलं, मधोळकर घोरपडे 
पेशव्यांचे ळेही बनले, आणि कोन्हेरराव पांडुरंगराव पटवर्धन यास हेदरावर 
चाळून जाऊन त्यास अडवून धरण्याची शक्ति आली. हे सव प्रकार काला- 
सुक्रम ध्यानांत धरून जोडल तरच त्या काळच्या गुंतागुंतीचा इतिहास 
कळून येइल. 

हकडे तह मोडला असं समजून हस्टिग्तन युद्ध पुड चाळू ठवण्याविषया 
मुंबईकरांस ता. ७ माचे रोजी लाहिळें. उभय पक्षांना आढून वरण्याची 
शिकस्त केली. कारभाऱ्यांनीं थांग लागूं दिला नाही. परतु वाटाघाटांत फार 
दिवस गेले, फोजेस पोटात नाहो, दुसरा पावसाळा येत चालला, असं पाहून 
साष्टी म्हणजे ठाण्याचा किल्ला तेवढा इंग्रजांकडे ठेवून शेवटां ता. १-३-१७७६ 
रोजी तहृ कायम झाला, ल्यास पुरंदरचा तह 1 असें नांव आहे. त्यांतील कलमः- 
१ साष्टी म्ह० ठाणा किल्ला इंग्रजांकडे राहवा. २ दादाबद्दल झालेल्या ख्चा- 
साठीं १२ लक्ष रुपये इंग्रजांस द्यावे. २ फत्तेसिंगानं गुजराथत भडोच व इतर 
परगणे पांच लक्षांचे इंग्रजांस दिलेले त्यांजकडेच राहवे, आण गोविंद्रावास 
आसरा न॑ देतां इंग्रजांना फत्तेतिगाच साहित्य करावर. बाकीची गुजराथताल 
सव ठणीं इंग्रजांना माकळीं करावीं. ४ दादांस दरसाल तीन लक्ष पंधरा हजार 


1 ख., १८२२, फारेस्ट उ. २७. 


प्रकरण २ र॑] मराठशाहीवर इंग्रजांचा पहिला घाला - 


अ टा 7२- 


नेमणूक देऊन त्यांनीं देगाधोपा किंवा फितूर न करितां गंगातीरास राहवे 
आबाजी महादेव, तुळाजी पवार, खरगसिंग व गारद्यांचा जमादार नूरखान 
यांस दादांनी घालवून द्यावं, जवळ बाळगू नये. ७५ इंग्रजांनीं दादाचे साह्य 
करूं नये 

याप्रमाणे तह॒हाऊन लोकांस क्षणभर सुटका झालाशी वाटला. परंतु 
वास्तविक पाहतां या तहान कोणताच निकाल लागला नाहीं. मुख्यतः दादा 
इतका हद्दी, अविचारी व धाडसी होता काँ, निकरावर आलेला ग्रृहस्थ सव 
सग साडून वाटेल ते करण्यास प्रव्रत्त हातो, तशी त्याची स्थिति झाली. जवळची 
मंडळी तुळ्या पवार वगेरे यांस राज्याची किंवा नफानुकसानींची चाड कसली 
असणार! त्यांनां दादांस पाहिजे तसं बळवून इरस चढविल, व हरयत्मे करून 
त्यानं कार भाऱ्यांचे स्वाधीन होऊं नये अस नि्थित केलं. इतकी यातायात 
करून शवटी वसई व साष्टी बेट आपणास मिळाली नाहींत म्हणून मुंबईकर 
इंग्रज इतके रुष्ट झाळ, का. त्याना दादास आश्रय दिलः व युद्ध कांही मना- 
पासून थांबविले नाहो. हेस्टिंग्सचा पाहिला उत्साह कमी होऊन, त्यानंही मला 
हा तह बिलकूल पततंत नाहीं असंच लिहून कळाविल. परंतु अप्टनची न्याय- 
वुद्धि तीव्र असल्य़ामुळे शेवटी कंटाळून त्यानं केलला तह हेस्टिंग्स यास पुढें 
मान्य करणे भाग पडलं. एकंदरींत शास्त्रयुद्धाप्रमाणे, वाग्युद्धांतहि या वेळी 
कारभारा मंडळी इंम्रजांस पुरी पडला. हा तह झाला नसता तर आणखी वष 
सहा महिने तरी एकदर प्रकरणाचा साक्षमाक्ष झाला नसता, आणि निदान 
सालबाइच्या तहापेक्षा तो मराठ्यांस जास्त बाधक झाला नसता हे निश्चित 
आहे. बहुधा मराठ्य़ांस चांगलाच जय मिळुन इंग्रजांचा गव साफ उतरला 
असता, आणि पुढील सहा सात वर्षं हे युद्धा घोंगडे भिजत न राहतां, 
एकंदर राजकारणास निराळें वळण लागल असते. कारण पुढें कडकोट तयारी 
करूनीह व हाटले गोंडडसारखे रथी महारथी योद्धे पुढे येऊनही नर इंग्रजांचा 
अखेरीस निभाव लागला नाहीं, तर या वेळी तो बिलकूल लागला नसता असें 
म्हणावे लागतें. शिंद होळकरांस बाजूस ठेवूनाह हरिपंत या वेळी इंग्रजांशी 
सामना करण्यास पूण समथ हाता. म्हणून पुरंदरच्या तहाने कोणाचाच फायदा 
न होतां, मराठ्यांचे मात्र विशेष नुकसान झाल हे उघड आहे. 

तह झाल्याची खबर उभय संनापर्तास मिळाल्याबरोबर दादाची अत्यंत 


८४ मराठी रियासत | उत्तरवेभाग १ 


त्रेथया उडाली. त्यास ताब्यांत घेण्याकरितां हरिपंत पुढ सोनगडास गेला, तों 
दादा मार्गे हटून सुरतेजवळ अश्विनीकुमार य्रेथे राहिला. तश इंग्रज सेनापात 
कनल कौ्टिंग होता तो त्याचा बचाव करूं लागला. त्याच्या पुढील व्यवस्थे- 
संबंधाने दादाचे तफेने सखाराम हरि व सदाशिव रामचंद्र आणि हरिपताचे तफन 
आपा बळवंत यांचा पत्रव्यवहार सुरू झाला.१. सदाशिव रामचंद्रास दादाने 
आपला दिवाण नमिलं. प्रसिद्ध धनवान रामचंद्र बाबा रोणवी याचा हा मलगा 
मोठा पेसेवाला होता. त्यान आठ लाख रुपये दादास दिल. गोविंदराव गाय- 
कवाडाकडे त्यानें सघान चालविले, मुंबइकरांचा हुकूम कॉटिंग यास जाऊन 
त्याने तो एकदम मान्य करून हरिपंतास लिहिल, “आतां लढा नाही. आम्ही 
दादांचा पक्ष सोडता. ' हारंपंताचा तळ सुरतेजवळ सहा कोसपावेता आला 
महादजी उज्ननीस सव प्रकार पाहत स्वस्थ होता. होळकर मात्र चांदवडास 
आला. सखाराम हरींन दादाचे त्फेने हारिपंताची गांठ घेतली, ' श्रीमंतांना 
तूत सुरतंतच राहावे, त्यांस जिवाचे भय, कारभाऱ्याचा विश्वास पुरत नाही. 
परंतु भटकल्यानं परिणाम नाह, ' हं त्यांस पुरते समजलं. सखाराम हरि व 
मानाजी फाकडे हरिपंतास येऊन मिळाले. त्यास धेऊन मेअखेर हारिपंत 
गुजराथेतून परत निघाला, तो जून १८ रोजा पुरंदराखालां दाखल झाला. 
दादासहि पुण्यास आणावयाविश्ी सखाराम हरीने पुष्कळ खटपट केली. परंतु 
वर तहांत सांगितलेले चार इतम, सातआठ हत्ती, कांही उंट, शागीद वगर 
सातआठ माणस घेऊन तासुरतत राहिला. त्या ठिकाणास रघुनाथपुरा असं नांव 
पडलं. एवढा घोळका ठेवणें इंग्रजांना मान्य केलं नाही; तेव्हां फक्त दोनशें 
लोक जवळ ठेविले. दोनशंचा शिधा इंग्रज देतात. हरिपंताबरोबर फोजा व 
सरदार आले; पेशव्यांच्या त्यांच्या भेटी जून ता. १९ रोजीं किल्ल्याखालीं 
डेऱ्यांत झाल्या. श्रीमंतांनी लहान मोठ्यांस आपल्या हातीं विडे दिले. मजरा 
सवांचा घेतला. ब्राह्मणयमंडळीत नमस्कार करावा म्हटले म्हणजे नमस्कार 
करावा. एक प्रहरपावेतां मोठी दाटी झाली. सवंत्रांस पहावं अशी आस्था. 
मध्ये उठावें किंवा मातुश्रीकडे जावं त नाही. एक आलेना प्रहरपावता बसल. 
अवतारी होत. अंतज्ञान, मानाजी फाकडे, सखाराम हरि व सदाशिव रामचंद्र 


अल्क यम चाड ऱ्क्द नप 


1 ख. १८४०, १८४२, १८४६, १८४९, १८५२, 


प्रकरण २ रे] मराठशाहीवर इंग्रजाचा पहिला घाला ८ 


यांच्या भेटी दार्टीत ठीक नाहीं समजून मागाहून स्वतंत्र घेतल्या, याबद्दल 
त्या सरदारांस फार वाईट वाटले. लष्करासमागर्मे आपणहि आलो असतां 
समारंभाचे वेळीं निवडानिवड केली, म्हणून फार श्रमी झाले, मुधोजी भोसले 
येऊन भेटले. त्यांच्या नजरा झाल्या. सखारामबापूर्न सर्वांस बजाविले कौ 
राज्याच्या या संकटसमयी साऱ्यांनी श्रीमंतांच्य़ा पायाशी निखालसपणें वतोवि. 
श्रीमंतांनी कोणातहि उगे केलं नाहो. आहे नाहीं पाहून जें योग्य तें करावें. 
आम्हांस कारभाराची इच्छा नाहो. समजून बोलेल त्याशी समजून उत्तर करूं, 
न समजून बोलेल त्यास तसच उत्तर केल्याखेरीज परिणाम नाहीं.' याप्रमाणें 
एकंदर प्रकार घडून तूते स्थिरता झाली. कारभाऱ्यांचा वचक कायम राहिला. 
घेतलेले कृत्य तडीत गेले. दादा हाती आला नाहां तरी तो जगासमोर बंडखोर 
व भांडखोर ठरला. यामुळे ठिकठिकाणचे बंडावे तू्तातूर्त मोडले, कोळ्यांचाहि 
बेदोबस्त झाला. यापूर्वी तखारामबापू्ने कारभारांतून निवृत्त होण्याचा विचार 
दर्शविला होता. तो लगोलग अंमलांत आणिला असता तर त्याचा स्वतःचा 
बोज राहून मराठशाहींत एक नमुनेदार उदाहरण निर्माण झालं असतें. तसेंच 
' दादांस आमच्या स्वाधीन करा' असा हट्ट नानाने धरून मंबई, कलकत्ता, 
यूरोपपावेतो पत्नांची झोड उठविली, त्याचा परिणाम उलट होऊन, हे दादाच्या 
जिवास अपाय करणार, अशी पुष्कळांची भावना झाली. त्याऐवजी तो बंडखोर 
म्हणून जाहीरनामा काढून कारभारी आपल्या उद्योगास लागते तर दादा 
आपोआप' ठिकार्णीं बसला असता, वास्तविक त्यास नसते महत्त्व या वेळीं 
कारभाऱ्य़ांनी दिले. तसंच शिंदे होळकरांची समजूत काहून बारभाइमंडळ 
नवीन र*नेनें कायम करण अत्यंत जरूर होते. मोरोबा, बजावा पुरंदरे, रिंदे, 
सखारामबापू , मुधोजी, फत्तेसिंग, तुकोजी वगर किती तरी प्रमुख मंडळी नाराज 
होऊन हरघडी विञ्ने उपस्थित करीत होती. त्यांची समजूत काढून सवाचा 
एकत्र सल्ठा घेऊन राज्याची घडी नवीन बसविण्यास ही संधि फार चांगली 
होती. परंतु त्यांच्या एकवाक्यतेचा प्रयत्न न कारितां, नानाने सवे सत्ता 
स्वतः एकट्याचेच हातीं आणण्याचा आपला बेत हळूहळू सिद्धीस नेला, बाकी 
मराठी राज्याचे हिंत आत्यंतिक निष्ठेनं पाहणारा दुततरा कोगी नाही, अशी 
समस्त महाराष्ट्राची व प्रत्यक्ष त्याचा प्रच्छञ प्रतिस्पचा महाद्जा यार्चाहि 
खात्री होती. महादजीने नानाबद्दलचा आपला झादर अनेक पत्रांत व्यक्त 


८ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


१५-८५. 2 


५.५५ ०५/८५/५६५४ -“ <“*/*--४५८-€४-१-४१-- ६. “4<५-१*- :€५४४६-४€४-४४-४-४४५४१-/* “१६४४ “४-४४-४४- ४५-४१. ४-५/-/५-/ ५१५४-५४-८० -/%-/ ४ 


केलेला आहे, त्या वेळीं मराठ्यांच्या कारभारापेक्षां इंग्रजांच्याच कारभारांत 
मतभेद, अव्यवस्था, अंतस्थ भांडणं, यांचा सुकाळ अधिक होता, हे हेस्टिग्स'च्या 
कारभाराचे परराष्ट्रव्यवहारासंबंधी फरिस्टनें छापलेले तीन भाग पाहिल्यास 
सहज नजरेस येईल. हेरिंटिग्स यास मंबईच्या हॉनेबीचें करणें बिलकूल पसंत 
पडलं नाही. पण फ्रॅन्सिससुद्धां सवे इंग्रजांची निष्टा कंपनीचा फायदा करण्याची 
होती हें निर्विवाद दिसतें. महादजीची समजत काढतां काढतां नानास पुढे 
नाकी नव आले. 

रील सरदारांच्या व बालपेशव्यांच्या भेटीतच सखाराम हरि, मानाजी 
फाकडे, वगेरेंच्या भेटीचे, त्यांच्या पत्रव्यवहाराचे व राजद्रोही वर्तनाचे मासले 
अन्यत्र उल्लेखलेले असल्य़ामुळे, त्याचा विस्तार येथें करण्याचें कारण नाही. 
इंग्रजांचा जाच मिटतांच तोतयाचें खूळ उद्भवले, त्याचाहि संदर्भ दुसरीकडे 
आला आहे. सन १७५७६ सालच्या फेब्रुवारीपासून डिसंबरपावेतो तोतयाचा 
उपद्व्याप सव मराठमंडळ[स भावला. 


प्रकरण तिसरं 


९ रांतीळ न 
बारभाइंच्या कारभारांतील वि 
[ स. १७५६-७७] 
. दादासंबंधानं इंग्रजांची टाळाटाळ. 
, प्रकरणांची गंतार्गत, हॅस्टिंग्सच्या कारभाराची सनवारी. 
, दादार्चे सुरतेहून मुंबईस प्रयाम ( ११-११-१७५७६ ). 
, बारभाईचा बेबंदशाही कारभार, दादाचे साथीदार व तोतया. 
. पुरंदर-तहांचे विपरीत परिणाम, 
. सरदारांचे रुसवे व फितुर. 
, रामराजाचा मृत्यु ( ९-१२-१३७५७५७), व शाहूचं राज्यारोहण. 
ने मॅ यी ्े 


७ «“%७ ._£ ०८. ५७ /»४१ 0 


प्रकरण ३ र॑] बारभाईच्या कारभारांतील विझ्ले न 


-“४*-€%*-€ -“५-€६-”४५-” “४-/४-/१६-५--/५-/* “१ “५” 


१९/४४/५६५५ ५--५--५८-५५५-४४/५ ॥-/४-४८/५/५८-४//४/४५/१/५८-/६/५-”- 


१, दादासंबेधाने इंग्रजांची टाळाटाळ.--स. १७५५ च्या पाव- 
साळ्यांत लढाई बंद करण्याविषयी कलकत्त्याहून मुंबईकरांस प्रथम हुकूम 
आला, तेव्हांपासून दादा व मुंबईवाले यांचे व्यवहार कसकसे घडले, त्याचा 
भरपूर पत्रव्यवहार १२ व्या खंडांत ( ले० ९५-२३७) आहे तो लक्षपूवेक 
वाचला पाहिजे. पुरंदरचे तहाचे वेळीं मास्टिन सुंबईस बसून हॉनेबीच्या तंत्राने 
दादाचा बचाव शक्‍य तितका करीत होता. ' हानेर्बांने श्रीमंतांचा हात धरला 
आहे, तो कदापि सोडणार नाहा,' असे दादाचा वकोल लक्ष्मणपंत आंबेकर 
७-९-१७७५ रोजीं मुंबईहून लिहितो, आणि म्हणतो ' आपठं काम विलायते- 
शिवाय हाणार नाहो, खुष्कींचे वाटेनं कोणी शहाणा मनुष्य पाठविल्यास आठ 
दहा महिन्यांत बंदोबस्त पक्का होऊन येईल. ' या वेळीं आनंदीबाई धारेस 
असून अमृतराव बापाबरोबर गुजराथेत होता. रघुनाथरावार्चे व कीर्टिंगचे 
चांगलें जुळत नव्हते. मांस्टिन व इतर कोन्सिलदार त्यांस वस्त्रे, बहुमान वगैरे 
पाठवून वश करण्याचा प्रयत्न दादानें लक्ष्मण आपाजीचे मात पुष्कळ केला. 
ह्या लक्ष्मणपंत अत्यंत कुशलतेने व धूतेतेनें वागून दादाची सेवा एकनिष्टपणें 
करीत होता, हो गोष्ट या पत्रव्यवहारांत उघड दितते. मुंबईस दादाचें संधान 
हरप्रयत्नाने जुळविणारा हाच इसम होय. दादाची मात्र धरसोड व लटपट 
पदोपर्दा दिसते. स. १७७५ च्या नोव्हंबरांत दादा रेवातीरी रणगडास 
असतां चिरंजीव बाळ ( बाजीराव ) त्याचे भेटीस आणला होता. ' इंग्रजांचे 
एकही बोलणें शाश्वत दिसत नाहीं, काय करार्वे ते लिहिणे, ' असं दादा 
लक्ष्मणपंतास विवारतो. “अण्णा, हरतऱ्हन लढाई सुरूची परवानगी येई ते 
गोष्ट करावी.' शिंदे होळकर स. १७७५ च्या उन्हाळ्य़ांत हरिपतास सोडून 
स्वस्थानी गेले, तं दादाचे कारस्थान अत दिसते. तर्सच * कलकत्तेकरांस दहा 
पांच लाख कबूल केल्यान लढाई सुरू होऊन कितुरियांचे पुरते पारिपत्य होत 
असल्यास, मुंबईकरांचे विचार कबूल करून मसलत शेवटास न्यावी, तसेंच 
अप्टनांची कांही दुराशा आढळल्यासही कबूल करावें. म्हृणजे या मंडळीस 
पेसे चारून वश करावें असे दादाने लिहिलं. कनल कोटिंगचें व सखाराम 
हरीचे वांकडें आले होतें. ' श्रीमंतांनी सखाराम हृरीस घालवून द्यावे, पारि- 
पत्य करावें, नाहीं तर आम्ही करितो, हेच आमचे मर्जांप्रमागं घडू देत 
नाहींत, असं निमित्त ठेवून हृया करून मारू, ' असं कौटिंगनं दादास कळविलें, 


दट मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १) 
श्रॉमतही लाचार झाले. ही हकीकत स्वतः सखारामानेच लक्ष्मण आपा- 
नीस कळविली; आणि पुनः लिहिले, कॉ ' गंगाबाइंचे मूल खर, यावर इंग्रज 
भांडण भांडतील तर इंग्रजांनीं मुलाविशी जामीन राहून त्यासच श्रीमंतांचे 
ओटॉत घालावं, म्हृणजे दगापंच त्यास होणार नाहो. परंतु फितुर्‍्य़ांचें पारि- 
पत्य करावे.' असा दादाचा गोंधळ चालू असतां पुरदरचा तह होऊन आप- 
णांस गंगातीरीं राहवयाचें ठरलं अशी बातमी त्यास पोंचली, त्यामुळे त्याची 
अत्यंत निराशा झाली. त्यानं आपले वकिलामाफत मुंबइकरांकडे लगोलग 
पत्रांची झोड उठाविली काँ, “ दारमदाराच बोलणें हं केवळ एक पक्ष सम- 
जोन होत नाहो. अप्टन यांणी त्यांचे वतमान ऐकिले, तसंच येथें येऊन आमचे 
ऐकावें. पहला लांब, सबब अशी तोड काढावी काँ आम्ही सारे इंग्रज सुद्धां फोजां- 
सह कूच करून खानदेशांत गैगातीरपर्यंत जावें, तेथे अप्टनांनीं तिकडोन यावे, 
सब मजकूर समजावे, उपरांतिक त्यांचे आमचे विचारं होईल तसं करूं. नाहीं 
तरी आम्हांस सुंबइस पांचवावं. फितुरा लबाड, कात्रिमी, आम्हांस केदेदाखल 
ठेवावयाची योजना करतात. त्यांचे आंतले बारीक अर्थ अप्टनाच ध्यानांत 
आले नाहींत. इंग्रजांचे घरास आम्हा आलां असतां, त्यांच स्वार्धांन आम्हांस 
केदेदाखल करवितात हें इंग्रजांचे अभिमानास उचित कॉ काय£ खर्च ते 
चालविणार म्हेणून उपकार. धर्मादायाप्रमाण॑ देतील ऐसा सलूख आम्हांस 
काय क्तव्य ! दोलत करावी म्हणोन अंगरेजांचा आश्रय बारला, त्यास केद 
प्राप्त होणार, तेव्हां देव म्हणारबे. सारा दावा दोलतीचा आहे, हं हॉनेबीच्या हस्ते 
विलायतेस कळवावे. पातशहा व कंपनी राजी करून त्यांचा हुकूम यांस आणावा. 
त्यांनीं लिहिला प्रकार तर होगेंच नाह. यापेक्षां मरण कबूल, पण कैद पुरवत 
नाहीं. निदानपक्षीं रेवातीरां भडोचेपासून १७ कोस रणगडास राहूं. हा केवळ 
कनिष्ठाहून कनिष्ठ प्रकार, तुटोच लागलं तरी जडावें. तोंडाची वाफ गमाऊं नये. 
शिबंदीच देणें पनास साठ लाख आहे, त्याची वाट जाली पाहिजे. खजाना 
नाही. लाचार आहों. इंग्रजांनीं सारीच दोळत आमची कायम करून द्यावी, 
म्हणजे त्यांचे व आमचे दोघांचोहे न्फे आहेत. उलट पक्षी, दोघांचॉहे नुकसा- 
नच. अबरूवर आले, त्यापक्षा प्राय जातील तर बर. अबरू रात्रच हाता न 
जावी. निदान आम्हांत हेदराकडे होनावराकडून पावत करावें. तूते जनरलाचे 
म्हणजे द्वांनबीचे भेटोसच मुबइस यतो. चोकाची माणसें देऊन आम्हांस 


प्रकरण ३ र॑] थारभाईंच्या कारभारातील विप्त ६९ 
पुण्यास पाठवावे असा हुकूम देखील आला. अप्टनाने साऱ्यांचीच अबरू 
घेतली. गुजराथ सोडविलेली हातची गेली. परम दुःख, काय लिहावे ! अंगरेजां- 
प्रमाणे दुसरा कोणी थोर बळकट नाही, म्हणोन आसरा केला. शेवर्टी आमचे 
कपाळानें घालविले. दैव आपले, त्यांस काय बोल ! निदारनी काशीप्रयागाकडे 
लावून द्यावें. श्रीजवळ चित्तास येईल तेथें राहूं. मारवाडांत निघोन गेल्यास 
वाट फुटेल. इंग्रज सुद्धा आमचेजवळून कूच करून जातात. फिरंगी गोवेकरां- 
कडेहि राजकारण आहे. बनलं तर तेही करता. सर्वामध्ये अंग्रेज श्रेष्ठ, त्यांज- 
कडोन हिसका बसला, तेव्हां वैराग्यच प्राप्त. आम्हांत पटकी बसविली. केवळ 
विश्वासघात, इंग्रज मोठे दगाबाज बेइमानी होत गेले. मुंबईस निघून यावें तर 
शिबंदीनें प्राणाशी गांठ घातली आहे. फडके वगेरे फोजा घेऊन आम्हांवर 
ग्रेतात, आमचे भरंवश्यावर राहूं नये, वाट फुटेल तिकडे कूच करून जावे, असें 
आम्हांस सुरतवाले सांगतात. त्यांचा आसरा करून प्राण रक्षावयाकरितां 
त्यांजकडे गेलो, त्याची ही गत ! त्यांजकडे जवाहीर आहे तं तरी परत द्यावे, 
ते देत नाहोंत. ताडानें देखील गोड बोलत नाहींत. बापू व नाना दोघांनीच 
तह केला. सिंदे, होळकर, भोसले, नारोबा वगेरे कोणी राजी नाहींत. सल- 
खाचे बोलणे कृष्णराव बळवंतांनीं सखाराम हर्राचेमाफत लाविलें आहे. मेस्तर 
शाहास विलायतेस पाठवावा. त्याचे हातून धरबंद केला जाईल. ' अश्या तळ- 
तळाटांत त जगास शिव्याशाप देत दादाने पावसाळा कसाबसा सुरतेस काढिला. 
त्याची बुद्धि किती वांकडी व क्षणभंगुर होती हे त्याच्याच वरील उद्वारांत 
व्यक्त होतें. जिवाचे बचावासाठी इंग्रज ग्रह्स्थ स्वतः त्याचेजवळ पाह्ऱ्यास 
राहणार होते; सखाराम हर्रानेही तीच सल्ला दिली, पण कोणाचेंही दादाने 
ऐकलं नाही. पेशवाईपद मिळविण्याची हाव त्यानें अखेरपयंत सोडिली नार्ही. 
पेशवाई म्हणजे मराठी राज्याची जोखीमदारी हो त्याची भावना नव्हती. 
राज्य भोगण्यासाठी आहे असंच तो समजे. (खं. १२-९८, १०६, १०९, 
१२४, १२९, १३७-१६४ ). 

२. प्रकरणांची गुंतागुंत, हेस्टिग्सच्या कारभाराची सन- 
वारी.--माधवरावाचे मृत्यूनंतर मराठेशाहीत जी फूट पडली ती उत्तरोत्तर 
वाढतच गेली, मुख्य ठिकाणच्या या फुटीचे अनुकरण सहजच इतर अनुयायांनी 
केलं. जिकडे तिकडे आपसांतील बेबनाव सुरू झाले; गायकवाडीत गोविंदराव 


७० मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 
व फत्तोसेंग, नारोदंकराचे पश्चात्‌ त्याचे पुत्र, होळकरांच्या घर्री अहिल्याबाई व 
तुकोजीराव, प्रतिनिधींपैकी भवानराव व भगवंतराव, नागपुराकडे साबाजी व 
मुथोजी, पटवधनांचे घरांत चुलते पुतणे, यांच्यांत चहूंकडे ग्रहकलह पेटले. 
असल्या स्थितीतच करवीरकर छत्रपति, निजाम, हेदर, इंग्रज, इत्यादिकांचे 
मराठेशाहोवर बाहेरून धक्क बतले. मराठशाहीच्या इतिहासांत या सवे प्रकर- 
णांची नुंतागुत एवढी मोठी आहे, को त्यांच्या तपारोलांत शिरून हा इतिहास 
बनविला तर त्याची मयोदा भलतीकडे वाढेल. शिवाय वरील प्रकरणांतील 
गृहकलह केवळ कौटुंबिक स्वरूपाचे आणि आपमतलबाचेच असल्याने, त्या 
त्या घराण्याच्या इतिहासांत त्यांस महत्व असलं तरी त्यांचा संपूर्ण वृत्तान्त 
येर्थे देणे अयुक्तच होईल, मराठी राज्याच्या मुख्य घडामोडींशी त्यांचा लेवढा 
सबंध असेल तेवळ्यापुरताच त्यांचा उल्लेख--ताोहि संक्षेपानं--मी करणार 
आहे. खरं म्हटलं तर मराठशाहीचा हा अधःपात उत्तरोत्तर वाढतच गेला. 
फक्त सालबाइच्या तहापासून सवाईमाधवरावाच्या स्त्यूपरयंतच्या बारा वर्षोत 
राज्यकारभाराचे स्वरूप अल्पांशानें निवळल होतें. 


व्यवहार भानगडीचे होण्याचें दुसरं एक कारण म्हणजे कलकच्या'च्या 
कोन्पिलांतील भांडाभांडी होय. मराठ्यांचे व्यवहारांत ह्या भांडाभांडीचा संपक 
अतोनात पांचतो. मराठी पत्रव्यवहारांत ठिकठिकाणच्या व्यक्तांमाफत इंग्रजांची 
प्रकरणें पुढें येतात, तीं समजण्यास कलकत्त्याच्या कोन्सिलांतील वादविवादांची ' 
माहिती दृष्टीपुढे पाहिज्ञे. त्यासाठीं स. १७७२ पासून १७८५ पावेतो'च्या 
हेस्टिंग्तच्या कारभाराचे खालाल टप्पे ठोकळ मानानं ध्यानांत ठेवणे सोयीचे 
होईल. 

स. १७७२-५४ हेरिटग्स केवळ बंगालच्या गव्हनरीवर होता. 

ऑक्टो १७५७४-सेप्टेंबर १७५७६ हेस्टिग्सच्या विरुद्ध कोन्तिलांत मताधि- 
क्याचा जोर. 

स. १७७७-१५७८१९ हॅेस्टिग्सला मनसुराद स्वातंत्र्य प्राप्त झालं. 

स. १७८२-१५७८७५ फेब्रुवारी पावेतो हेरिंटिग्सच्या कारभारास कॅपर्नाच्या 
डायरेक्टरांचा तीव्र विरोध झाला. २८ फेब्रुवारीस मॅक्‍्फसनकडे हवाला सोंपून 
हेस्टिंग्सने माचे ता. ८ स.१७८५ रोजीं युरोपास प्रयाण केलें. 


प्रकरण ३ र॑] थारभाईच्या कारभारांतील विघ्न ७१ 


म» बही 


कौन्सिलच्या सभांसदांची नांवनिश्यीही दृष्टीसमोर ठेवल्याने इंग्रजी राज- 
कारणाचे हेलकावे कळून येतील, जनरल छुंव्हरिंग, क० मॉन्सन व फिलिप 
फ्रॅन्सिस हे सभासद इंग्लंडाहून आलेले हेर्टिंग्सच्या विरुद्ध होते. चवथा बार्वेल 
हिंदुस्थानांतला त्यास अनुकूल होता. स.१७७६ च्या कसेप्टेंबर ता. २५ रोजी 
मॉन्सन मरण पावला, त्याची जागा न भरल्याने तेव्हांपासून हेस्टिग्सला 
अध्यक्षाच्या जादा मताचा लाभ मिळूं लागला. पुढ ता. ३०-८-१७७७ रोर्जी 
क्कव्हरिंग मरण पावला, तेव्हां हेस्टिंग्सचे दोन प्रतिपक्षी कमी झाले. त्या 
सालच्या डिसेंबरांत इंग्लंडाहून व्हेलर हा नवीन इसम नेमून आला, तो 
हेस्टिग्सच्या विरुद्ध असे. ही स्थिति स.१७८० पावेतां चालली. त्या सालच्या 
१५ ऑगस्टात बार्वेल परत गेल्यानं हेस्टिग्सचा एक पक्षपाती कमी झाला, 
पण पुढील नोव्हंबरांत फ्रॅन्सिस परत गेल्याने हेस्टिंग्सची सरशी झाली. या 
पूर्वीच सेनापति आयरकूट याची नेमणूक कोन्सिलांत झाली, पण त्याला 
पुष्कळदां बाहेर मोहिमांवर राहवे लागे. 

यानंतर हेस्टिंग्सच्या कारभारांतील ठळक प्रकरणे खालां तारीखवार दिलीं 
आहेत तीं ध्यानांत ठेवल्यास मराठ्यांच्या कागदांत त्यांचा केव्हां कसा उल्लेख 
येता ते समजून येईल; आणि हॅस्टिग्सचा एकंदर आयुष्य कम नजरेसमोर 
राहिल्याने हिंदी राजकारणाचे पहले कसे बदलत गेले तें कळेल. मराठी कागदांत 
हेस्टिंग्सचे नांव “ इस्टिन ' असं येतं. 

स. १७३२ हेस्टिग्सचा जन्म. 

स. १७५० कारकून म्हणून प्रथम कलकत्त्यास दाखल झाला. 

स. १७५६ सिराज उददोल्यानें कातीम बाजारच्या वखार्रीत त्यास केद केलं. 

स. १७५७ छासीचे लढाईनंतर मीरजाफराजवळ रोसेडेंट म्हणून नेम- 

णूक झाली. 

स. १७६० कलकत्त्याचे कोन्सिलचा सभासद झाला. 
, १७६४ इंग्लंडास परत गेला. 
स. १७६६ ता. २६ नोव्हेंबर रोजीं कंपर्नाचे एकंदर कारभारावर पाले- 

मटाची देखरेख राहवी असा ठराव मंजूर झाला. 


स, १७६८ मद्रास कौनिसलांत सभासद होऊन हेस्टिंग्त परत इकडे आला, 


“४-४%-/४-/१४ //५-€४-१-६-८% /*-“%* /** ५ “0 “7 ४ ४0 ४ हाब-ली -९ << ९. 7२.८४ २, १५. १ <५-/६-./४- 7१-”९* /71४../”६_/५_/१७.//. »” ४”, 


टप 


७२ भराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


१०००७४९६१० ७४५०९./७१ ७७४ _, ४००७ ०७५ ४७ ७ ५ &७ _»५ »७ ह की 2४. 2.“ /“* /% “४-५ ४४-१४ “४ ८ क-हा -““*.”/ ५” & ८ ५.» ५.>«. पय त व कसह याह क यह त हातास हा 


स, १५७२ बंगालचे गव्हनरचे नागीं त्याची नेमणूक झाली (ता. ९२८ 
सेप्टेंबर ). या पूर्वीच जून महिन्यांत मराठ्यांस रोहिलखंडांतून 
हांकलून देण्यासंबंधाने वीर व रोहिले यांचा तह होऊन 
त्यावर ब्रिटिश सेनापतीची साक्ष हाती. हॉर्स्टिग्स कारभार करू 
लागला तेव्हां बंगालचे इंग्रजांस १२० लक्ष रुपये कजे होतं 

स. १५७७२ ता. २४ जून रोजी रोहिल्यांचे प्रकरण तोडण्यासाठी हस्टिग्त 
कलकत्त्याहून बनारसला गेला. 
ता. २६ नोव्हेंबर रोजा रोहिल्यांवर स्वारी करण्याचा ठराव 
बंगाल कोन्सिलच्या गुप्त समितीनं केला. 

१-७-१७५३ रेग्युलेटिंग अँक्ट पालमेंटांत मंजूर. 

स १७५७४ रोहिल्य़ांवर इंग्रजांची चढाई. 
ता. २फे- वारी रोजीं कनल चंपियन यास रोहिलखंडांत जाण्याचा 
हुकूम सुटला; आणि त्याप्रमाणें २४ फेब्रुवारी रोजीं तो 
रहिल्यांचे हद्दीत शिरला. 
ता. १७ एप्रिल रोजीं युद्ध सुरू झाले. 
ता. २३ ए'प्रेलला लढाई झालो तींत हाफोझ रहमत मारला गेला 
ता.९मे रोजीं या लढाईची हकोकत कलकत्त्यास कोन्सिलला जाहीर 
झाली. पुढं मिडलटनची नेमणूक अयोध्येच्या रेतिडन्सीवर झाली. 
ता.६ आक्टोबर राजी फेजुाखान रोहिला याजबरोबर तह झाला. 
ता. २६ ऑक्टोबर रोजीं रेग्युलेटिंग अँक्टाप्रमाणे कलकत्त्यास 
कोन्सिलची पहिली बेठक झाली. 

स. १७५७५ जानेवारी सुजाउद्देल्याचा मृत्यु. 
ता. ६ मे, नदकुमारास पकडलं. 
ता. ८ जून, त्याचा खटला कोटोत सुरू झाला. 
ता. ५ आगस्ट, नंदकुमारास फांशी दिलं. 

स, १७५७६ सेप्टेंबर २५ भान्सन मरण पावला. इंग्लंडांत हेरिंटग्सच्या 
वकिलाने कंपनीच कोटास कळविले की हेस्टिग्सची इच्छा नोकरी 
सोडावी अश्ली आहे. त्यावरून तेथे आक्टोबरांत व्हेलरची 
गव्हनेर जनरल म्हणून नेमणूक झाली, 


प्रकरण ३ र॑] बारभाइच्या कारभारातील वित्त ७२ 


४८५ ४“ाक“णाधशाप४-१" "१४ > ४-४-"४०९४- "५४0८-८८ > ' 0.70  ६- £- हन बी 


स, १७७७ 


स. १७'५७८ 


स. १७७९ 


स. १७८० 


मी ">. आ. 


ता.< ऑगस्ट, हेस्टिंग्सनं मिसेस इमॉफशी लम्न लाविलें. या लग्नास 
सर जॉन क्वेव्हरिंग प्रकृति नादुरुस्त असतांही हजर राहिला, त्या- 
योगानें आजार वाहून २० ऑगस्ट रोजीं तो मरण पावला, पुढे 
डिसेबरांत व्हेलर येऊन दाखल झाला, तेव्हां हेस्टिंग्सने आपण 
गव्हनंर जनरल्चा राजिनामा देत नाही. असं त्यास कळविले, 
म्हणून व्हेलळर कोन्सिळर होऊन राहिला. बहुधा त्याचें मत 
प्रॅन्सिसच्याच बाजूचं असे. 

ता. १४ ऑक्टोबर, अमेरिकेंत इंग्रजांविरुद्ध युद्ध सुरू होतें, त्यांत 
से० ब्गायन सवे फोजेसह अमेरिकन से० गेटच्या स्वाधीन झाला. 
इंग्रजांच्या पराजयाची ही बातमी पुढे मुंबईवरून कलकन्यास 
११-६-१७७८ रोजीं पोचली. 


ता. ३० माचे, इंग्लंड फ्रान्तचं युद्ध सुरू झालं; बातमी पुटे 
इकडे आली. 

ता. १० जुलइ, कलकत्तेकर इंग्रजांनीं चंद्रनगर काबीज केलें. 
ता. १६ अक्टोबर, पादिचरी इंग्रजांनी हस्तगत केली. 
ता.१३-५-१७७९ रोजी पाव्चिमं, किनासप्रावरील फ्रेंच बंदर माहे 
इंग्रजांस हस्तगत झाले, त्यामुळे हेदरअलीचा दारूगोळ्याचा 
पुरवठा बंद पडून तो इंग्रजांचा वेरी बनला. 


ता.१४ जानेवारी, तळेगांवावर इंग्रज फोज पेशव्यांस शरण गेली. 


फेब्रवारी, गोहदचा राणा इंग्रजांनीं मिळवून घेतला, त्याचे 
मदतीस मेजर पॉफम ग्वाल्हेरवर चढाई करून गेला. 

ता. ३० ऑगष्ट रोजी कनल कामकच्य़ा खर्चास स्वतःचे पेसे 
दोन लाख हेस्टिंग्तनें पाठवून दिले. 

ता. १'५ ऑगस्ट, बार्वेल इंग्लंडास परत गेला. 


७ 


स, १८८१ 


स. १७८२९ 


स, १७८२९ 


मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


*५.५/%./ ४ “*//४/” “*" १.५० शा >“ -* / *“१.” - € ४१ /४"- */€ ४ १५९१-४४ “४*-०५-१४/४४-५५१* २“ “*“*४*/४-/१-€४/ ४ “४-१. ४% ४१० ४४४7 “*-> “४-/४-//७ 


ता. १७ आगस्ट रोजी हेस्टिग्स व फ्रॅन्सिस यांचे दंदरयुद्ध झाले.पुढे 
११ सेप्टेंबरपर्यंत कॅन्सिस आजारामुळे कोन्सिलला गेला नाही. 
ता. १४ नोव्हेंबरच्या सभेस फ्रॅन्सिस हजर राहून लगेच तो 
इंग्लंडास परत गेला. तिकडे त्यानें हेस्टिग्सविरुद्ध जोराची 
चळवळ सुरू केली. १ डिसंबरचे त्याचें बोर्टांवरचे पत्न इंपेच्या 
विरुद्ध लिहिलेले मोठें मजेदार आहे. हेस्टिग्सचे पश्चात्‌ व 
त्यापुढ॑ही अनेकवार गव्हनेर जनरलची जागा आपणास मिळावी 
म्हणून फ्रॅन्सिसनें जंगजंग पछाडले, पण त्याचा मनोरथ सिद्धीस 
गेला नाही. 


ता. ७ जुलइई, हेस्टिंग्स कलकत्त्याहून निघून बनारसला १४ 
ऑगस्टला पोंचला. 

ता. १६ आंग्स्टला त्यानें चेतर्सिंगास केद केलें. त्यावर लोकांनीं 
२० ऑगस्टला राजास सोडविण्यासाठी बेडावा केला. 

ता. २२ आगस्ट रोजी हेस्टिग्तला भोसल्यांचा वकील वेणीराम 
यानें आपल्या पालखींत वेष पालटून बसवून गंगा नदीपलीकडे 
चुनारगडला सुखरूप पोचविले. 

ता. ४ सेप्टेंबरला लढाई होऊन चेतसिंग परागंदा झाला. 
ता.२'५ सेप्टेंबरला हेस्टिग्स चुनारगडाहून परत बनारसला आला, 
आणि ता. ३० रोजीं चेतातिंगाचे जागी मरहोपनारायण यास 
त्यानें गावर बसाविले. पुढें हेस्टिग्स लखनोस गेला. तो 
पुढील एप्रिलांत परत कलकत्त्यास गेला. 


ता. ३० मे रोजा डंडासन हेस्टिंग्सला परत बोलावण्याचा ठराव 
पालमेटांत मंजूर करून घेतला. 


ता ३० ऑक्टोबर, आयरकूट अक्षक्त होऊन मद्रासेहून कलकत्त्यास 
परत आला. 


प्रकरण ३२] बारभाईच्या कारभारांतील विप्ते ७५ 

स, १७८३ 
ता. २७ एप्रिल, सर आयरकूट युरोपास परत जात असतां 
समुद्रांत मरण पावला. व्हेलरही याच सालीं मरण पावला, 

स, १८८४ फेल्लवारी, हेस्टिंगत कलकत्त्याहून लखनोस जाण्यास निघाला. 
ता. २ एप्रिल, हेस्टिंग्तनें कोन्सिलला लखनोहून खलिटा 
लिहिला, त्यांत दिल्लीच्या बादशहास मदत करण्यासंबर्धा 
सूचना होत्या, पण त्या कोन्सिलनं मंजूर केल्या नाहांत, 
नोव्हेंबरांत हेस्टिंग्त लखनोहून परत कलकत्त्यास गेला, 

१-२-१७८५ हेस्टिंग्सनें कोन्सिलची शेवटची बैठक करून गव्हनर 

जनरलचा कारभार सांडला. 

१७८८-९४ हेस्टिंग्तच्या कारभाराची पालेमेटांत चौकशी झाली. 

२५-२३-१८०७ फ्रॅन्सिसची पालेमेटांत शेवटची हजिरी व पुढें लगेच मृत्यु. 

२२-८-१८१८ हेस्टिंग्सचा मृत्यु, वय ८६वर्षे. 

३२. दादाचे सुरतेहून सुंबईस प्रयाण (११-११-१७७६ ).- 
पुरंदरच्या तहाने दादाचे प्रकरण कारभारी मिटवूं पाहणार, तोंच त्यांची हिमत 
कसास लावण्यास तोतयाचें प्रकरण उत्पन्न झाले, पुरंदरचा तह ६ माचेला 
झाला, त्या पूर्वीच १८ फेब्लुवारी रोजी रत्नागिरीस तोतयाची सुटका झाली; आणि 
पुढील चार पांच महिन्यांत त्याने कांकणच्या भागांत मोठी धामधूम उडवून 
दिली. हं विध दादाच्या चांगलेच पथ्यावर पडलं. तो मुंबईस आपल्या वकि- 
लास लिहितो, “ भाऊचे बंड बळावलं आहे. तिकडे एखादा शहाणा मनुष्य 
पाठविणे. काय चरित्र आहे ते मनास आणावे. केवळ आम्ही पाठविले हा 
भाव दर्शवू नये. मधाचे बोट तोंडाजवळ न्यावे, तोंडांत तर सांपडूं देऊ नये. 
दाखवावे मात्र. भावगभ मनास आणावा. ' आपली व्यवस्था ठरवून द्या 
अशी टोंचणी दादानें कनेल कौटिंगला लाविली. अद्यापि सुरतेस इंग्रज फोज 
दादाजवळ होती. दादानें आग्रह केल्यावरून कौटिंग मुंबईस गेला. इकडे इंग्रज 
त्यास सुरतेच्या बाहेर फिरकू देईनात. तोतयावर पुणेकरांच्या फोजा पावसाळ्यांतच 
चाळून गेल्या, त्या सर्वास ताकीद द्योती, कीं दादासही पकडून हस्तगत करावें. 
तहाप्रमाणें मुंबईकर त्यास कारभाऱ्यांचे हवाली करीनात. ते म्हणत, “ दादा 
कांहीं आमचा केदी नाहीं, किंवा तुमचे हवाली त्यास करण्यास आम्ही बांधले 


७९ मराठ रियासत [ उत्तरविभाग १ 


ता 
क्ट 
क्ट 


>.”९.” न - ६ 


गेलों नाह. तुम्ही त्यास पाहिजे तसा. आपल्या स्वाधीन करून घ्या. ' असं 
बोलणें आल्यावर त्याजवर फोजा पाठवून हस्तगत करणें ओघास आलें. 
तोतयावर फौजा चालून गेल्या त्यांनाच ही कामगिरी सांगण्यांत आली. इंग्र- 
जांनीही दादास कळाविल, की तुम्ही आतां आपला बचाव पाहिजे तसा करा. 
त्यांनीं त्याचा तनखाही बंद केला. तेव्हां एक तर एकट्याने केद्यासारखेंइंग्रजां- 
जवळ पडून राहवे, किंवा अन्यत्र खटपट करून पुर्ढांल माग पाहवा. असा 
विचार ठरवून दादा तार्थेरानास जाण्याचे निमित्त करून बाहेर पडला. 

“ सुरतेतून आशिनीकुमारास ख्रानास येणार होते. स्वारी तयार असतां 
इंग्रजांनीं सांगोन पाठविलें को बाहर पारिच्छिन्न जाऊं नये. त्यांनी दरवाजा- 
चाही बैदोबस्त केला; बाहेर जाऊं दिले नाही. तेव्हां फार श्रमी झाले. ' तेव्ह! 
कदाचित्‌ हेच आपणास बारभाइईंचे हवाली करतील या भीतीनें त्यानें पोते- 
गीझांशीं संधान बांधिले; आणि त्यांच्याशीं तह ठरवून ऑगस्टांत दादा उद- 
वाड्यास व सेप्टेंबरांत दमणास आला. त्याचे पाठीवर गणेशपंत बेहेरे व 
अंताजी नागेश वगेरे सरदार बातमी काहून यरेत होते. द्मणाहून त्याने तोतयाची 
विचारपूस केली. तोतयाकडून नसिंहाचार्य व यक्ञेश्वर दीक्षित दादाकडे बोलणें 
करण्यास आले. दमणास दादास आश्रय मिळाला, ही बातमी पुण्यास कळतांच 
पोतुंगीझ वकील पुण्यास होता, त्यास बारभाईनीं तंबी दिली, तेव्हां पातु- 
गीझांनीं दादासत घालवून दिलं. ' फिरंगी लबाड व नाकुवत, आपणास हेदरा- 
कडे पाचवीत सुद्धां नाहींत, असं पाहून दादा तेथून तारापुरास गेला. 
: दादासाहेबांजवळ चहूंकडून फोजा गेल्या. पळावयास वाट नाही, तेव्हां 
कारभाऱ्यांस पर्त्रे पाठविली को तळूख करावा, अतिशय़ास न पडावे; आमची 
सोय करून द्यावी, रेवातीरा राहूं.' य़ाप्रमाण फारच पाणउतारा होऊन लिहिलं व 
मुंबईस गेले. होळकरामाफेत बोलणें लागलें आहे.(खरे-१८७९, १९१८, १९३८). 

महादजी सिंदे तोतयावर चालून गेल, त्या वेळींच दादासही पकडून आणार्वे, 
अशी त्यास नानाची ताकीद होती. त्यावर महादज्ञी ८-११-१७५७६ रोजी 
नानास लिहितो, “ दादासाहेब तारापुरास दीडशे माणसांनि्ी आहेत. आम्ही 
ग्रेथून फोज घेऊन गेल्य़ास भडकून पळून जातील. पाण्यांत पळोन गेल्य़ास 
उपाय काय? त्यांजपार्शी सामान भारी असतें तर आम्हांच जातां. फोज 
सुद्धां गेल्याने मुलखाची खराबी होईल. यास्तव मिवराव पानशे व विसार्जापंत 


प्रकरण २ र॑]) बारभाइईच्या कारभारातील विघ्न ७्ळ 


2&%. | कु का 2 जा ० ल्क 


लेले यांस रवाना करता. श्रांमत प्रतापी आहेत. सवं खुळे दूर होऊन बंदो- 
बस्त होइईल.' महादजीने तक केल्याप्रमाणेंच दादा पळून मुंबईस गेला. 
(ऐ. टि. २-२'५). 

इकडे तहांतील अटी विल्ह्स लावून दादास ताळ्यांत दिल्याशिवाय बार- 
भाहेनी अप्टनास सोडले नाहो. ता. २२-८-१३५५७६ रोजीं त्यास बारभाईना 
पत्र लिहिल, त्यांत दादाचा काशीस राहण्याचा उल्लेख खालीलप्रमाणे आहे. 
“ रघुनाथरावाची निशा शुद्ध हृदयापासून आम्ही कबल करिता, काँ त्यांनी 
श्रीबनारसमध्यें राहवे. त्यांस पांच लाखांचा करार करतो, परंतु त्यांही फितुर 
किंबा हंगामा न करावा, व आमचे परवानर्गाशिवाय मुक्काम फिरवू नये. 
त्यांही नवीन तह॒ कोणाशी करूं नये. बनारसची तजर्वाज लागेपर्यंत सुरतेस 
राहवे.' परंतु सुरतेस आपणास बारभाई पकडतील या भीतीनं दादा लगोलग 
तेथून निसटून दक्षिणेस दमणास गेला; नोव्हंबरचे आरंभीं तो तारापुरास 
होता. ' पाठीवर गणश विश्वनाथ आहेत. वसइईकडून भिवराव पानशे गेले. 
त्रिबकाकडुन शिवाजी विठ्ठल जाणार. वसइंचे आरमारही सिद्ध आहेच. चोरून 
पळून गेळे तर न कळे. सावधतेविषरय़नी सवस पत्रे गेली आहेत. ' पण पळून 
जाण्यांत दादाइतका पटाईत बहुधा दुसरा कोणी सांपडणार नाही. इंग्रजांनी 
जहाजें देऊन त्यास तारापुराहून मुंबइस नेलें. ता. ११-११-१५ ५६ रोजा तो 
मुंबईस पोचला. मुलगा अम्रृतराव बरोबर होता तो तारापुरासच थोडी फोज 
घेऊन राहिला. दादा लिहितो, ' पूर्वी हत्तीवर बसलो होतां, सांप्रत लहानशा 
घोंड्यावर आहो. कारण कौ हत्ती मातबर खरा, परंतु पायास आजारी, माग 
न चालवे, तेव्हां घोड्यावर बतणें प्राप्त आहे. हत्तीचे पाय शाबुद होऊन 
मागे चालतोसं समजल्यास फिरोन हत्तीचीच स्वारी करू, तूत चार दिवस 
पोट भरतों. सुंबइकर आम्हांस दरमहा पंधरा हजार देतात, ते आम्हांस 
थोडे, त्यांस बहुत. ' ( खरे-१९१८, खं. १०-१५४, १५७८-८०, १९१), 

अम्तराव तारापुरास राहिला, त्यास भीबराव पानशान लरटल. ता स्वतः: 
मात्र निसटून मुंबईस व तेथून सुरतस गेला. * श्रामंत मनसब्याचे खटपर्टास 
घुकत नार्हात. इग्रज ऐकत नार्हात. आपण पंतप्रधान म्हणून हिंदुस्थानांतील 
तमाम प्रमुखांस पत्ने लिहून त्यानें बाहेर नानाप्रकारच्या खटपटी चालविल्या. 
इंम्रज बादशद्दासही पत्रे लिहिलीं. अप्टन व हेसिटिग्त यांजवर तर सारखा 


७८ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 
पत्रांचा पूर पसरला, तथापि इकडे बारभाईंसही पत्रें लिहून सलूख करावा, 
अतिशयास न पडावे, आमची सोय करून द्यावी, रेवातीरी राहूं.' असं 
फारच पाणउतारा होऊन लिहिलें. पुढें होळकराचे मार्फत पुरंदरास त्यानें 
बोलणें लाविले. दिंदेही त्यांत आहेतच. मिळून दादाची खटपट क्धां बंद 
पडली नाही. ( ख. १९१८, १९३४, १९३८ ). 

दादा हातचा निसटल्यावर कारभाऱ्यांनीं आनंदीबाइंचा उच्छेद आरंभिला. 
नोव्हेंबर सन १७५७५ त द्वादाचा बेत पुण्यावर चाळून जाण्याचा असतां, 
धारेहून आनंदीबाई व बाजीराव त्याचे भेटीस थोडे दिवस सुरतेस गेलां होता. 
पुर्ढे अप्टननं इंग्रजांचे युद्ध थांबाविलें, तेव्हां ती दोघं. फिरून धारेस गेलां. 
तेथें बाइनें फोज ठेवून भेलसा वगेरे महालांत दंगे फार केले, ते विसाजी 
गोविद आठवले व खंडेराव त्रिंबक ओढेकर यांनी जाऊन मोडले; आणि 
अप्टनचा तह॒ झाल्ग्रावर बाईस पकडण्यासार्ठी धारेस वेढा घातला. 1. 
स. १७५७६ च्या जुलइपासून नोव्हेंबरपर्यंत बाईनंद्दी मोठ्या शोयाने लहून 
कांहीं काळ टिकाव धरिला, दादास हकीकत मुंबईस कळली. ' लढणें अगर 
बोलणें आम्हार्सी करावं, बायकामुलांत तसदी द्यावी ह योग्य कों काय १ ' 
असं दादा अप्टनास लिहितो. सुंबइहून त्यानें ता. २६-११-१७५७६ रोजी 
महादर्जांस लिहिले, ' प्रस्तुत सुरतेहून बातमी आली कां पातराहा व वजीर 
असोफ फोज सुद्धां दक्षिणचे मोहिमेस येणार, त्यास आपला जोर असल्यास 
त्यांनीं काय कतेव्य आहे ! धारेस चिरंजीव आहे त्या किल्ल्यास फोलेनं वेढा 
घातला, सबब तसदी फार होते. याकरितां चिरंजिवास आम्हांजवळ पोहोचवून 
किल्ला ज्याचा त्यास द्यावा. आम्हांस अंगरेजांखेरींज दुसरा आश्रय नाह. 
तुम्हांसारखे मातबर सरदार असतां आमचें राहुर्णे परके स्थला व्हावें, तस्मात्‌ 
कालापुढें उपाय काय ! धारेचा किल्टा खंडेरायाचे हवाली करितों. चिरंजिवास 
व कबिल्यास पाठविणे. दोलत कपाळा असेल तेव्हां मिळेल. तूत येथे अब- 
रून आहो. कोणाचे पंचांत नाही इतकच सुख. आंगरेज मेत्रिकोस बहुतच 
उत्तम. याची तारीफ काय लिहावी | ' यानंतर लवकरच धारच्या किल्ल्यांतील 
सामान सरले तेव्हां बाईने बोलणं लाविलं की ' आम्हांस अहल्याबाईंजवळ किंवा 
पुण्यांस पोंचविणें.' यानंतर ती स्वाधीन झाली. तिला आणून देशीं ठेवावें तर 


के - --ाऱन- उना ----ा2-ापटननापाा 


| ख, १८१४व खं. १२, १०९, १७२, १८९ 


“६-5. 


प्रकरण २ रं] बारभाईंच्या कारभारांतील विश्ञे ७९ 
अल्पवयी माधवरावास अपाय करील या भयाने कारभाऱ्यांनीं तिला स. १७७७ 
च्या माचात नमेदातीरीं मंडलेश्वर येथें बंदोबस्ताने ठेविलें. ' सामान्य माणूस 
नव्हे. चांगल्या स्थळीं लांब ठेविल्यास क्षेम आहे, म्हणून तूर्त पुण्यास आणवीत 
नाहींत. पुण्यास जाण्यास तिची कबुली होती. “ आम्हांस मुंबईत जाण्याविषयीं 
ओंढेकरास पत्र लिहिणें ( ऐ. टि. १-१९ ), अशी मागणी तिनें २५-९-१७७८ 
ची नाना फडणिसाकडे केली. मंडलेश्वर नमदेच्या उत्तर कांटी महेश्वरच्या पूर्वेस 
१२ मेल आहे. अहल्याबाई महेश्वरास राहत असे. मंडलेधवरास आनंदीबाइईंचा 
बंदोबस्त खंडेराव ओढेकर याजकडे होता. स. १७५७८ चे मे महिन्यांत 
मोरोबादादास कारभार प्राप्त झाला, तेव्हां आनंदीबाई व बाजीराव यांस 
पुरंदरास पेशव्याजवळ आणून ठेवण्याचा त्याचा विचार होता, पण तो सिद्धीस 
गेला नाहीं. स. १७७९ च्या उन्हाळ्यांत तिला बारभाईनी बऱ्हाणपुरावर 
नवऱ्याकडे पोचविले. तेथून ती पुढें नवऱ्याबरोबर सुरतेस गेली, ती साल- 
बाईच्या तहानंतर जुलई १७८३ त नवऱ्याबरोबर कोपरगांवास येऊन राहिली. 
( खरे १९५८, १९८१; स. मा. रो. १२३७वम. द. बा. प्र. २२, ३२, ७०), 

धारच्या किल्ल्यांत आनंदीबाईस आश्रय मिळण्याचे कारण असें, कौ 
यशवंतराव पवार पानिपतावर पडला त्यास खंडेराव म्हणून एक अल्पवयी 
मलगा व महिपतराव नांवाचा एक दासीपुत्र होता. स. १७६८ त उत्तरेकडे 
मराठ्यांची स्वारी झाली त्या वेळीं खंडेरावास त्याच्या मातुश्रीने स्वारीत पाठविलें 
नाहीं त्याचे ऐवजीं महिपतराव गेला; तेव्हांपासून खंडेरावाचं लक्ष माधवरावाकड 
न राहतां, तें चुलता रघुनाथराव याजकडे लागलें; आणि नारायणरावाचे 
वधानंतर दादा पळून माळव्यांत गेला, तेव्हां तर खंडेरावानें त्याचाच पक्ष 
उघड स्वीकारिला. परंतु दिवाण ओढेकर व यशवंतरावाची स्री सकवारबाई 
यांनी बारभाईच्या पक्षास पाठिंबा दिला. खंडेरावानें आनंरदाबाइत धारेश 
आणून तेथील किल्ल्यांत तिच्या बाळंतपणाची सोय केली. पुढें बारभाईचे 
ंगण्यावरून ओढेकरांनीं निराळी फौज अमवून धारेस वेढा दिला. पुरंदरचा 
तह होऊन सरदार परत आल, तेव्हां खंडेराव पवारही बारभाईस थेऊन 
मिळाला, आणि त्याचे जप्त जाहलले महाळ मोकळे करण्यांत आले. तरी 
आनंदीबाईंनें कांही दिवस किल्ला लढविला. स. १७७७ च्या माचांत ओढे- 
करांनी तो हृश््तगत केला. (का. सं.प.या. १२९वस.मा. रो. ११, १२, १३५), 


८७ मराठी रियासत [ उत्तंरविभाग १ 

४. बारभाईचा बेबंदणाही कारभार, दादाचे साथीदार व 
तोतया.--दादा मुंबइस जातांच त्याचे साथीदार ठिकठिकाणी पांगले, 
सखाराम हारे व मानाजी फाकडे हरिपंताबरांबर पुरंदरास येऊन हुजरातांत 
दाखल झाले. पेकी सखाराम हरीचा फित्र पुढे लवकरच उघडकीस येऊन 
त्यास व त्याच्य़ा कुटुंबास पकडून नानाने केर्देत घातलं. मानाजी फाकड्यार्ने 
पुढें कनाटक स्वारीत फितूर केला, त्याची हकीकत मागाहून ग्रेईल. बाजी 
गोविंद बर्वे, आबाजी महादेव व तुळ्या पवार हेदराजवळ नोकरीस राहून 
कारस्थाने करूं लागठे. सदाशिव रामचंद्र पुनः दादाकडे पळून गेला. सखाराम 
हरि व सदाशिव रामथंद्र हे नारायणरावास पकडण्याचे कामांत अग्रगण्य 
होते, पण खुनाशी त्यांचा संबध किती होता ह॑समजललं नाही, तथापि 
त्यांच्यावर बारभाइंचा कटाक्ष विशषष होता. बाल पेशव्यास अपाय करतील, 
या भीतीने ही मंडळी बंदोवस्तांत ठेवावी लागली. खरगासिंग मुंबईसच दादा- 
जवळ होता, असं१२-१९.० वरून दिसते. स. १७५७५5च्या जानेवारीत आनंदी- 
बाईने मुंबईतील खरगसिंग वगरंस मकरसंक्रमणाचे तीळ व पत्र पाठविलेल 
आहे. तळेगांवच्या पराभवांत खरगसिंग ताब्यांत आला, तेव्हां त्यास देहान्त 
शिक्षा झाली.” तोतयाप्रमाण॑ आपणही पकडले जाऊं असें दादास वाटत 
असल्यामुळे तो मुद्दाम सुंबइस इंग्रज्ञांचे आश्रयास गेला. तेथे स्वतंत्र वाडा 
बांधून त्याने दोन वर्ष वास्तव्य केल. त्या ठिकाणी लक्ष्मण आपाजी आंबेकर 
हा दादाचा कारभारी पूर्वी दोन वर्षे सुंबईकर इंग्रजांपा्शी दादाची वकिली 
करीत होता, त्याचा पत्रव्यवहार राजवाड्यांनी आपल्या १२ व्या खंडांत 
छापला आहे. दादाचा हा वाडा | मुंबईस वरळी येथ होता. तेथचा नित्य 
खच दरमहा एक हजार रुपये होता. य्रेथेही अनुष्ठान, नमस्कार, समुद्रज्मान 

*% खरं १८९४; खंड १२-१९२ १९५-२२५०. 

| हा वाडा थोड्या वषांपूर्वी इप्रव्हमंट टस्टनें पाडला असं समजर्ते. 
दुसरं असं सांगतात को, मुंबईस वाळकेश्वराच्या डोंगरी खडकांत श्रीगुंड 
नांवाचे एक गोलाकार उंच भोंक होते, त्यांतून जी माणसं वर चहून जात 
तीं यशस्त्री होत. शिवाजी त्यांतून जाऊ शकला, परतु दादाने अनेक वार 
प्रयत्त केला असतां तो सिद्धांस गेला नाही. ( 101069 ९७४ 
७८९९९ १. ० 7. 291, ) 


प्रकरण ३ रें] बारभाईंच्या कारभारांतील विप्ते ८१ 
नवस वगैरे इष्ट हेतुसिद्धीचे प्रकार दादाने चालू केले. मुंबईच्या कारभारावर 
देखरेख करणारा कारकून सदाशिव धोंडदेंव नातू म्हणून हांता. 

अप्टनचे तहानंतर दादानें माधवराव नारायगार्चे नांव पत्रव्यवहारांत॑ 
दाखल केलेलं आढळतें. म्हणज त्यापूर्वी त्याचे अस्तित्वच त्यास मान्य नव्हते 
मात्र पेतप्रधान किताब दादा स्वतःचे नांवास लावी. त्यानें मुंबईस तोफांचा 
कारखाना सुद्धां स्वतःचा काढिला होता. तळेगांवच्या मोहिमेपावेतो म्हणजे 
स. १७५७८ अखेर दादाचा मुक्काम मुंबईस झाला. तळेगांवावर तो महादजीचे 
स्वाधीन झाल्यावर फिरून पलायन करून सुरतेस गेला, तो प्रकार पुढं येईल. 
( खरे १८०४; खं. १२-१९२, १९४-२२०, २२५, २२८, २२४) 

सखाराम हरीस प्रथम स. १७५७६ च्या संप्टबरांत केद झाला. ता. ४-१०८ 
१७५७६ रोजीं त्यास नगरचे किल्ल्यावर पोचविल. तेथून एक वषांनं ता. १८८ 
१०-१७५७५७ रोजीं त्यास पुरंदर येथें रवाना केलं, व तेथुन लवकरच घनगडास 
पोचविले. हा घनगड किल्ला पुण्य़ाचे पश्चिमेस मुळ्शीपासून आठ मेलांवर एका- 
न्तांत अवघड जागीं आहे. सखाराम हरांनं वरील सवे ठिकाणीं दादाशीं अनु- 
संधान ठेवून कांहीं ना कांहो फितूर केला, त्यामुळें त्याची किरवाफिरव करावी 
लागली. ता. २५-७-१७५७८ रोजीं घनगडावर त्यास मातुश्रीच्या श्राद्धाची 
व्यवस्था करून देण्यांत आली. पुढील सालीं तळेगांवावर दादा कबजांत 
आल्यावर सखाराम हरीची सुटका करण्याचा निश्चय ठरला होता, इतक्यांत 
दादा पुनरपि पळून सुरतेस गेळा, आणि त्याच वेळीं सखाराम हरीने घन- 
गडावर फितवा करून पळून जाण्याची सिद्धता केली, तेव्हां ता. ८-५-१७७९ 
रोजी त्यास नवीन भारी बेडी व कदन्न देण्याची कडक शिक्षा झालो. त्या 
योगें तो तत्काळ हेराण होऊन मरावयास टेकला. त्याच्या ब.यकोने ही स्थिति 
ऐकून बारा हजारांचा जामीन देऊन भेटीची परवानगी मिळविली. ता. २४- 
१०-१७५७९ रोजीं परवानगी मिळाली व त्याची बेडी काढण्याचा हुकूम झाला. 
पण बायको जाऊन भेटण्यापूर्वींच त्याने पायांतील बेडीवर कपाळ आपटून 
प्राणत्याग केला; बायकोची गांठ पडली नाही. पुढे बारा हजार दंड भरण्याचा 
बायकोस सरकारांतून तगादा लागला. तेव्हां महादजी शधिद्यानें 
ता, १६-११-१७७९ च्या पत्नांत नानास टोचून लिहिल, की ज्या भेटीसाठी 
बायकोने रक्कम भरण्याची कबुली दिली, ती भेट तर झाल नाहॉ. भेटी- 

६ 


८ मराठी रिग्रासत [ उत्तरविभाग १ 


पूर्वीच सखाराम हार मरून गेला, असं असतां पैशाचा तगादा होतो याचा 
अथ काय १ पुढे रकम माफ करण्यांत आली काँ नाहां त॑समअत 
नाही. वरील पत्रांत महादजी सखाराम हॉारि मेल्याचे कळवितो, यावरून 
तो नुकताच मेला असावा असं सिद्ध होते. हा पुरुष मोटा शूर व करारी 
होता, परंतु दादाचे नाकर्तेपणामुळे त्यास हाल अपेष्टा सहन कराव्या लागल्या 
सखाराम हरीची मलगी बखरकार चिटणीस मल्हार रामराव यास दिलेली होत 
लक्ष्मण आपाजी आंबेकराशीां सखाराम हरीचा पत्रव्यवहार झाला, ता १२ 
व्या खंडांत आहे. हा अंबेकर देशस्थ ब्राह्मण चिंतो विठ्ठलामाफेत दादाच 
नोकरीत आला. त्यांच वशजांस मोजे साकुरं ता. पारनेर जि. नगर हा गांत 
इनाम आहे तेथें ते राहतात. (खरेले. २३०८; ऐ. टि. १-१५; 
स, मा. रो. ८७२, ९५७८-९८८ ), 

तोतया जरी दादाचा प्रत्यक्ष साथीदार नसला, तरी त्यांचा बंडावा 
दादास अप्रत्यक्षपणं उपयोगी पडला. त्याची हकीकत पूर्वी म. वि. ४ यांत 
येऊन गेला आहे. त्याची सुटका रत्नागिर्रांचे किल्ल्य़ांतून कशी झाली तं 
खाळील पत्नांत दिसून येत. हे पत्न रत्नागिरीहून मिरजस पटवथनास 
ता. ९-२-१७५६ रोजी लिहिलल आह. ' मिरजेतून ग्रहस्थ ( तोतया ) 
रत्नागिरीस आणिला तों खरा, यांत संशय नाहा. इंप्रजांची सावकारा 
गलबते सुभेदार परांजप्य़ांनां धरून आणिली. दोन लक्षांचा माठ वर 
सांपडला. रत्नांगरांचे कारभारी सकारनामकाच्या कारभारांत आहेत. 
सुभदार किल्ल्याबाहेर येत नाहीत. दोनचार राजांनीं चतुथे प्रहरी वरचेवर 
थतात. किल्ल्यांत प्रवेश कोणासही नाहो. बेरागी पांच सात आले होत, 
त्यांची व सकारनामकाची$ भेट जाली. पुण्याहून दोन ग्रहस्थ आले होते 

त्यांस ) तोतयान खूण मुद्रा सांगितल्य़ा त्या उतरल्य़ा, तेव्हां तो ग्रह॒स्थ 
खरा असाच ठराव झाला. ऐस वतंमान हातांच रामचंद्र नाइकांचे पुत्र आले 
की ( तोतयाची ) रुखला काढावी. सुहूत पाहिला, तों त्या ग्रहस्थाने 
( तीतयानं ६) साफ सांगितलं कॉ हा कारभार तुमच्यानं तडीस जावयाचा 
नाह. तुम्ही या विचारांत न पडावे. त्यावरून रामचंद्र नाइकाचा पुन्न पुण्यास 


> “शण मन्या अया महामना धल -[----- -< 


$ सकारनामक कोण; सखारामषापू कीं काय १६ ( खंड १२-१०७८-१८० 
१८४.) 


प्रकरण ३ रें] बारभाईंच्या कारभारांतील श्र 


यी 
7४ “५ /* र ५-५ च 


गेला. ' त्यानें पुण्याहून परत रत्नागिरीस येऊन ता. १८-२-१७७६ रोर्जी 
तोतयाची बेडी काहून त्याचा बडेजाव चालू केला. पुढे रामचंद्र नाईक व 
सदाशिव भट दात्ये ( पुण्यास ) आले. नाटकास पाहिला सेशय होताच. 
त्याजवरून पुण्यांताल वारासार करून त्यांना आपले कुटुंब देखील रत्नागिर्रास 
नेवविलें. पुढें विचारें प्रगट करावें असं ( त्याचें मनांत ) होते. परंतु चिरं- 
जिवास व स्त्रीनं जलदी केली. हे वतमान नायकांस पुण्यास कळल्यावर ते 
रत्नागिरीस गेले नाहीत. कारण भ्रांतांमळें पुरंदरास येऊन कारभारांच्या 
बोलण्यांतील भाव पाहून मग जावें अस होते. इतक्यांत तोतयार्चांच पत्र 
आलीं ती अनन्वित. याजकरितां कांकणांत जाऊन खातरजमा करून ध्यावी 
तों त्यांनीं संगमेश्वरांच ( नायकांस ) केदेंत ठेविले. कांहा दिवसांनीं तोतया- 
जवळ गेले, स्त्रीचे व चिरॉजिवांचे दशन त्यांस दरोबस्त नाहा. नाईकांना 
तेथील विचार पाहतां तोतयाचा खोटा प्रकार दिसोन आला. त्याजवरून 
चिरंजिवास भेद करावयास पाहत होते. चिरंजिव'नी स्पष्टवादं सांगितलं, का 
आम्ही तुम्हांस जाहलांच नाहो असं म्हणावे, आम्ही म्हणता कॉ नाईक 
मेले. ख्रीचंही भाषण तसंच. नाइकांस कोठेच थांग न लागे. महत्संकटांत 
पडले. उपाय नाही. नाइकांसच अपाय करावा ह॒मानस चिरंजिवांच यांस 
दिसोन आल्यावर या युक्तीने निकाल काढला. रा. वासुदेव बावा ( प्रति- 
निधीचा मुतालिक पेशव्य़ांचे केदेतून पळून बाणकोटास इंग्रजाकडे गेला होता ) 
लबाड असे त्याचे निदरोनास आणून दिल्हे. नाईक क्रिया करतात व 
सदाशिव भटानी शपथ वाहून सांगितल, त्यावरून कारभाऱ्यांस खर वाटते. 
नाईक तोंडाने सरींचा घटस्कोट करणार असं म्हणतात. परिणामी पाहवें. 
गृहस्थ ( तोतय़ा ) लबाड, अर्स पुरते सवास समजले, संशय राहिला नाही. 
नाइकासुळें सवे फसले. नाइक येण्यापूर्वी बहुतांस भ्रम होता तो आतां गेला. 
पावेतीबाहेस नायकाचे ख्रांनं निरापी शिरोपीं खातरजमा केली त्यावरून किंचित्‌ 
डावडोल तर जाहलीच, परंतु शहाणी बायको, लौकिकांत दाखविले नाही.' 
पुढें सेप्टेंबरांत सिंहगडावर तिंद्याची व तोतयाच्या लोकांची लढाह झाली, 
तांत रामचंद्र नाइकाचा लेक ठार झाला, सिंहगडाच्या बदोबस्तास हरिपषत 
राहिले, [हंद व भोमराव पानशे भिन्न घाटांनीं कोंकणांत तोतयावर उतरले. 
पानशांनी बोरघाटांत तीनचार लढाया चांगल्या मारिल्य़ा, हजार दीडहूजार 


८४ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


२ “९-६. ५ “६-५... ६-/४.”६८-/६ ४६ 7 “४-/५/४* 7५८९ “ /१ /४१ /% “१ *१५५४./४0शा १- ४ %२. ४ “५-श४ ४१-४४.” “५४४ 7५८/१ “४ /५-॥- ५६-८५ “६.” -“६/६ "२-८. “४६ *./*/१ /%./* ५-/५.५/४--०* “ « «७ 


तोतयाकडील माणूस ठार व जखमी केलं. सिंद्यांनींही सिंहगडाखालीं 
दीड ठार व कांहो जखमी केले, रयत मात्र खेरीज करून जे माणूस 
तोतयाकडे चाकर्रांस गेळे, त्यांची ब्राह्मणांची देखील रांडापोर टुटून 
भप्त केलीं. ( खर १७७७, १८७८-७९, १९०१,१९०५-६,१९१८, १९४७, 
१९५७, २०६८, २१४४), 

तोतयास रघूजी आंगऱ्यानं कसा पकडला व इंग्रजांनी त्यास अंतस्थ पाठिंबा 
कसा दिला हे अन्यत्न सांगितलंच आहे. महादजी सिंदे त्याजवर चालून गेला, 
तेव्हां रघूजी आंगऱ्यानं त्यास पकडिले, त्यास आणण्यास महादजी कुलाब्यास 
गेला. ता. ८-११-७६ च्य़ा पत्नांत तो नानास लिहितो,-- 

“ तोतयास आणावयास बाळाराव गोविंद, राणेखान, सदाशिव दिनकर 
घंगेरे पाठविल. बासुदेव बावा, त्रिंबक सूर्याजी व घोरपडे यांनीं मुंबईस जाऊन 
इंग्रजांस गैर वाका समजावून आंगरे यांजकडे वकील पाठविला, त्यामुळें आंगरे 
अंदेशांत पडले. घाळाराव व राणेखान यांस नागोठण्याहून बोलावून कुलाब्यास 
नेले. त्यांच्या चार पांच भेटी जाल्या. आंगरे पुण्यास आल्यास मागें इंग्रज 
त्यांचे स्थळास उपद्रव करतील, तरी त्यासंबंधानें मुंबईस सत्वर पत्रें लहून 
घेदोबस्त करावा. सरखेल यांची खातरजमा आम्हां केली ते आज कुलाब्याहून 
निघून तोतय़ास पिंजऱ्यांत बंदोबस्तानें आणतील.” (एऐ. टी. २-२९. ) 

“ तोतया काल तळेगांवाजवळ सिंदे, आंगरे सुद्धां आल. समागमे तोतया व 
दीलतगीर व शिवाजी आपाजी व धोंडोपंत व लक्ष्मणराव कोल्हटकर आहेत. 
इचलकरंलीकर, हरबा अंणा व रघुनाथराव कोल्हटकर आंगऱ्यानें काना डोळा 
केल्यामुळें सुटून मुंबईस गेले. त्याची चोकशी खरोखर असेल तशी करावी 
म्हणोन रघूजी आंगऱ्याची वचनक्रिया त्याजपाशी गुंतली होती, त्यावरून 
आठ दिवस चोकशी झाली. रामशास्त्री, काशीनाथशास्री, गोपीनाथ दीक्षित, 
कृष्णराव काळे, धोंडोबा पुरंद्रे, हरिपंत तात्या, महादाजी बाळ गुरुजी, 
बाबूजी नाईक वगैरे मातबर सरदार, सावकार व वाणी ऐसे बसोन चोकशी 
केली. अवघा खोटा प्रकार ठरला. कनोजा ब्राह्मण आहे. नांव ठिकाण सांगितले, 
भावाबंदाचा कजिया जाहला, त्यांनी मारले त्यांत नखमा लागल्या त्या त्रास 
करून बाहेर नरवराकडे आला म्हणोन सांगितलं. बापाचे, आईचे, बहिणीचे, 
सवे नांवें सांगितला. पावेतीबाईंचे दृष्टीस घालोन संन्यास देऊन ललसमाधि 


प्रकरण २२ ] बारभाईंच्य़ा कारभारांतील वित्त ८५ 
देण्याचें ठरलें. बरोबरचे शिवाजीपंत व धोंडोपंत रत्नागिरीचे कारभारी यांणी 
करीना लिहोन दिला जे, आपण कांहीं हें कमे केले नाहो. रामचंद्र नाईकच 
करावें म्हणोन आम्हांसी वरचेवर लिहीत गेले, त्याप्रमाणं आम्ही केलें. जे 
समयी नाईक करवीराकडे गेले, तेव्हां आपणांस पत्न लिहिलें जे तोंतयास 
बाहेर काढोन किल्ल्याची मजबुती करावी. आम्ही रामचंद्र गणेश सुद्धां दहा 
पांच हजार फोजेसह तिकडे येतों. येविशींचे दस्तेवज नानासही एक दोन 
सांपडले आहेत. सारांश नाईक सवस्वें बुडाला. अन्नपूर्णाबाई रत्नागिरीसच 
होती तिला कैद करून पुण्यास आणली. पायाने चालवीत आणिली. आपा 
भटास मार तेथे दिला. अन्नपू्णीबाईची अप्रतिष्ठा बहुतां प्रकारें करावी असें 
नाना स्वमुखें बोलतात. ईंधरानें तिजवर कहर आणिला. याउपर जीव 
ठेवणार नाहीं. ' 

“ता. १८-१२-१७७६ रोजीं गाड्यावर घालून बालारांतून फिरविला, ज्यांस 
संशय राहिले होते त्या सर्वांस दाखविलें. शेवटीं उंटावर बसवून फिरविला. 
आणि चार घटका दिवसास मेखसूर्न डोकें फोडून मारिला. दोलतगीर यास 
तोफेच्या तोंडी दिलें. रामचंद्र नाइक रुजवातीसाठीं पुण्यांत आणिले होते. 
शिवाजीपेत व धोंडोपंत यांची रुजुवात झाली. त्यांस बेड्या घालून फरास- 
खान्यांत ठेविले. नाइकापासूनच सारा ग्रंथ झाला. ता. ८-१-१७७७ रोजीं 
पतित तोतयाचे पॅक्तीस अन्नव्यवहार केल्याबद्दल व त्यामुळें झालेल्या संसगे- 
दोबाबद्दल सवे प्रांतांत एकाच दिवशीं प्रायश्चित्ते करण्यांत आरली.' पुढें गंगा- 
बाईने मरतांना रावचंद्र नाइकाचा गुन्हा माफ करण्याविषयी सांगितले, त्या- 
प्रमाणें पुढं सन १७७७ च्या जुलईत त्यास पुण्यांत आणून पूर्वीचे काम दिर 
असावे. त्याचा भाऊ परशुराम नाईक याजवरही इतराजी होती असें दिसर्ते. 

तोतयास पकडला, त्याच वेळीं दादाहि सुरतेहून मुंबईस येत असतां 
पुणेकर फोजेच्या हस्तगत होण्याच्या बेतांत होता. त्याजकर्डोह तोतयाची 
पर्च्ते गेलीं होतीं. गोपाळ धोडदेव व नृसिंहाचाये हे दोन ग्रहस्थ तोतयाकहून 
दादाकडे देमणास गेले होते. दादा म्हणतो, “ तोतया खरा नाही. अक्षर 
पाहिलं ते मिळत नादी. उगाच भोळ्या माणसांच्या जबानीवर न जाणे. 
अबदुल गनी वृद्ध, परीक्षा करून आले म्हणोन लिहिले, तरी प्रायः वृद्ध पुरुष 
व वृद्ध स्रिया व भट आश्रित मंडळी यांस खराच वाटेल. गेंगाथरपंत भट 


"१८०४६४१४४४. ४५७४९७००/ 0५/४0 »€%-/४१७५%*-४८”/”४६./४-/९४/-५११ ४६-0१” 


८९ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 
कर्वे देखील संशयाची गोष्ट सांगतात, अशांच्या बुद्धी किती ! यांजवर कांहा 
लादू असल, अथवा कांहीं द्रव्य मिळालं तरी होहे मोठी जादूच. खाणाखुणाच 
हव्या तर त्यास विचारा, भाऊसाहेब स्वारीस हिंदुस्थानांत गेल, तेव्हां 
मजपाशी अगोदर काय बोठिले १ नानासाहंबांचीं, त्यांचा व आमची भाषणं 
कश्ीी कशीं जाहली £ त्या वेळेस विठ्ठल शिवदेव व फडणीस व दादू फोजदार 
वगरे कोणते कोणते मागून धतल, व कोण दिले, त॑ सविस्तर पुसावे. विसाजी 
केशवास वसइची सुभेदारी भाऊसाहेबांनी सांगितली, ते सम्या उभयतां ताथ- 
रूपांची व माझी भाषणें कशा झाली १ दोनच जाबसालावर कळेल. हा प्रसंग 
परीक्षा करावयाचा नव्हे. परीक्षा आम्हांस पुरती कळलीच आहे. आम्हांस संशय 
नाहीं. तुम्ही नवे म्हणान तुम्हांस संशय. पत्रावरून तर पुरतीच परीक्षा कळली. 
पवमान दीड अध्याय येतो, तर अलीकडे शिकले असतील. असो. ' यावरून 
तोतयाचा प्रकार झाला तो अगदी यथान्याय झाला, याविषर्यी संशय नाही, 
मात्र तातयासंबंधानं महाराष्ट्राची सामान्य व्रत्ति किती विचित्र झाली होती ह 
रामाजी नारायण गोखले नामक पटवधंनाचे पद्रांतील एका आचरट व्यक्ती- 
च्या उल्लेखावरून दिसून येईल, “तोतया धरल्याचें वर्तमान ऐकून तुम्हा 
श्रीविष्णूच्या देवालयांत भक्तिपुरःसर प्रेमयुक्त नझ नृत्य केला, म्हणोन एका 
गृहस्थांनी लिहिलवरून कळलं. असा नवस हरएक अन्य स्थर्ळी केल्यास कोण 
नको म्हणत नव्हतें. देवाच्या संनिधानींच केलेत त्यावरून भाऊ तुम्हांस 
सहस्वनामे वाहतात तीं योग्यच. त्यांनीं पत्रांत तुमची पूजा यथासांग केलीच 
असेल.' असें पत्न त्या गोखल्यास पांड्रंगराव पटवथनान लिहिलेलं आहे. 
तोतयाची हकीकत हेस्टिग्सनं एका पत्रांत दिलेली पुढे येईल. ( खरे १९२५ ). 

तोतयाचे प्रकरणापासून महादजीची छाप मराठमंडळावर विशेष वसली. 
“ सिंहगड तोतयाचे लोकांनीं घतल्यावर सवंत्र गडबड झाली होती. यजमान 
( महादजी ) या प्रसंगी नसते तर हे खूळ कोणास तुटाचे असे नव्हतें. केवळ 
बुडावयाची वेळ आली होती. यजमानांनी मसलत उचलली ह शेवटास जाईल 
असे कोणी मानीत नव्हता. महादर्जानीं कोणाची प्रतीक्षा न करितां यश 
संपादिलें. सवंत्न लौकिक भाहला. सोबती ( होळकर ) फार खिन्न झाले. असें 
दैव कोणाचेही सांप्रत पाहूण्यांत ग्रेत नाहीं, ' ( कोटा दप्तर ). 

तोतयाच्या बंडाव्याचें शिक्षासत्र दहा पंधरा वर्षे चालूच हाते, त्याच्या 


प्रकरण ३ र॑]  बारभाइच्या कारभारातील विप्त ट्‌ 
कागदपत्रांचा नुसता उल्लेख सुद्धां थोडक्यांत होऊ शकणार नाहीं. नसुन्या- 
दाखल खं. १०-३>५७ वीस प्रष्टांचा कागद, खरे ले. २२१८ व स. मा. रो. 
'५२९८-६३० हे कागद तपासून पाहवे. परशुरामभाऊचा चुलतभाऊ तोंतयास 
सामील होता, त्याचा जीव मात्र द्रब्यदंड भरून वांचविला. इचलकरंजीकर 
व्यंकटरावाकडून साठ हजार नजर व सवालक्ष गुन्हेगारी घेऊन सरंजाम 
मोकळा केला, पार्वेतीबाईनं रदबदली करून आपल्या भावाचा जीव वांचविला. 
रामचंद्र नाईक याची सवे मत्ता सरक रांत जाऊन सवांचे पायांत बिड्या पडून 
डोंगरी किल्ल्यांवर जन्मभर केदंत रखडावें लगले. सांतर्गिक प्रायरश्वित्तांचा 
बडाका तर केक वर्षे चालला. ( खरे १७४५७, ऐ. टि. २.२५ ). 

स. १७५४ च्या आरंभी गंगाबाईस पुरंदरास नेल्यापासून तोतयाच्या 
वधापर्येत जीं तीन साले गेली, त्यांत नाना फडणिसाची लायकी सर्वास कळून 
चुकली. दादाचे विरुद्ध कारस्थान रचून अडीच वर्षे झगडून इंग्रजांवरही त्याने 
दबाब बसविला, आणि रामशास्री यानं शिक्षा सांगितल्याप्रमाणें दादाचे दरी- 
नाचा विटाळ पुण्यात होऊं दिला नाहीं. एकंदरींत पुरंदरच्या तहाने मोठाच 
कार्यभाग होऊन पुण्याचा कारभार सुरळीत चाळू लागला. महादजीस कार- 
भारांत प्रमुखपण गाजविण्याची हाव हाती ती पुढ त्याच्या तलवारबह!ह्री- 
वर त्यास प्राप्त झाली. प्रंदरचा तह जता नानाच्या कर्तबगारीचा निद्शक, 
तसाच वडगांव व सालबाइचे तह महादजीच्या कतंबगार्राचे निदशक आहेत. 
मात्र नांना महादजीहून पैथरा वर्षानी लहान, हं ध्यानांत घेतल्यास इत- 
उत्तर आपली प्रतिष्ठा वाढविण्यास महादजी कां आतुर झाला ते कळून येतं. 
राज्याच्या दष्टांने सखारामबापूचाही उपयोग अतिशय झाला. कांहीं ठिकाणी 
सखारामबापूचा धिमा तडजोडीचा स्वभाव उपयोगी पडे, तर कांहीं प्रसंगी 
नानाचे कडक व निश्चयी धोरण कामास येइ. मोरोबाचे अंगीं मात्र कोणताच 
गुण असल्पाप दिसलं नाहो. शिंदे, होळकर, बापू, नाना व हरिपंत यांनी 
या वेळीं कारभाराची कायम रचना एकत्र वाटाघाट करून ठरविली नाही, या- 
बद्दल त्यांस दोष द्यावा तितका थांडाच आहे. स. १७५६ च्या अखेरीस 
तोतयाचा निकाल लागून राज्यांत बरीच स्थिरता झाली. हेदरअली व दादा 
एवढी दोन शाल्यें उरली होती; तरी पण इंग्रजांचे मुख्य सेकट आले होत त 
तूतोतूर्त निभावलं, माज़े कारभारांत सबत्नत बजबजपुरी माजली होती, ती दूर 


ट्ट मराठी रियासत [ उत्तराविभाग १ 


*“५-/१-०/ ४४0४” -“१५८/ म. हिती 333 शी शी“ शब्द की अ > श » ५५४ <?* ८-४" /€४*--५ ९.५४ ५-/"१./ १.०७ कळतच 


करण्याचा विचार सर्वोर्नी एकत्र जमून केला नाहां. नानास बुद्धीची धमक व 
कामाची उरक होती, परंतु सवे सत्ता स्वतःचेच हाती. असल्याशिवाय कार- 
भार नेटाने उलगडत नाहींत असं अनुभवास आल्याने इतउत्तर तो इतरांस 
दूर सारून स्वतःचेच हाती सव सत्ता आणण्याचा झटून प्रयत्न करूं लागला. 
त्यामुळे सरदार व कारभारी पुष्कळसे नाराज झाले. या बाबतीचा खुलासा 
विशिष्ट उदाहरणांनी स्पष्ट होत जाईल, 


महादजी सिंदे व तुकोजी होळकर स. १७७५ च्या उन्हाळ्यांत हारिपंतास 
गुजराथंतून सोडून माळव्यांत गेले, ते पुढें पुरंदरचा तह होईपर्यंत वर्षे सवा- 
वर्षे तिकडेच होते. दादाचे प्रकरणी त्यांनां मनापासून मदत केली नाही, व 
पुढें कारभाऱ्यांनीं सववांपासून दहक पट्टी वसूल केली, ल्ामुळे रुट होऊन ते 
अलग होते. पुढें सवे फोजा व सरदार पुण्यास येऊन नूतन पेशव्याच्या भेटी 
होणार त्यासाठी होळकर सहा हजार फोज घेऊन स. १७५६ च्या उन्हा- 
ळ्यांत वाफगांवास येऊन राहिला. तेथून कारभाऱ्यांशीं बोलणीं होऊन त्याची 
समजूत झाली. “ दहक पट्टीच्या ऐवजाविशीं होळकरांकडील बोलणं झाल. 
किल्ल्यावर जाऊन कारभारी व हरिपंत यांचीं खलबते होऊन इमान प्रमाण 
झालें, (२७ जुलई ). नारोगणेशामाफत समजूत झाली.' 


बापूनं सवांस एकच उत्तर दिलें, कीं ' राज्याचा विचार हल्लीं या प्रकारचा 
आहे. साऱ्यांनी श्रीमेतांकडे पाहून निखालसपणें त्यांच्या पायाशी वतोवे. 
श्रीमंतांनी कोणासही उणें केलें नाही. त्यांनींच तुम्हांस आपलग्रा बरोबरीस 
आणिले. तुम्हींच येऊन काय तो बंदोबस्त करावा. आहे नाहीं पाहून जं 
करणे ते करावें. आम्हांस इच्छा कारभाराची नाहीं. होळकर पुरंदरास आल्याचे 
ऐकून निवडक दोन हजार माणसांनिश्ीं शिंदेही लगबर्गानें अहल्य़ाबाइईंची 
भेट घेऊन नमंदा उतरून लांब मजला करीत गोदावरीवर आले. श्रावण 
अखेर (१७ आगस्ट ) भटी झाल्या. किल्ल्यावरच भोजनास राहून चार 
घटका रात्र पयत खलबत झालें. दिलसफाई होऊन लगोलग महादजजीनं तोत- 
याची मोहीम अंगावर घेतली. सिंहगडाखाली त्यानें तोतयाचे दोनर्शे लोक 
कापून काढिले व कांहीं जखमी केले, नानाची सक्त ताकीद की, ' मारून 
कापून टाकावे. मारावयाविशीं आळस करूं नये. एक दोन चोक्या कापून 


प्रकरण २ र॑] बारभाइच्या कारभारातील विप्ते ८९ 


२.४५.” “५ शश १४०४१ ४” शोफ्टि > ४८ णि << - १४६५८ ५-४ */"”* ४ ४-५ ४-/१- २- ४-7 ५०% 7 >“ -€ ४ ४८ ४-* ४५ * /%./४ ॥--. १.० २७ 


काढल्य़ाने दबाब चांगला पडेल, रयत खेरीज करून बाकी तोतयाकडे गेले 
असतील त्यांची रांडापोरें ठुटून जप्त करावी. ब्राह्मण सुद्धा लढाईत सांपडतील 
त्यांचे शिरच्छेदच करावे. भूतदया, सास्विकपणा धरू नये. घरे दारे लटून 
जाळून टाकावी. आम्ही शास्त्राथ मात्र लिहितो, परंतु आमच्या सरदारांची 
सत्त्वंच जात चाललीं, त्यास उपाय काय? ( खरे-१८५३, १८८३, १८८४, 
१८९४, १९०८५, १९०६ ), 

या वेळेपासून बापूनानांत चुरस वाहूं लागली, स्वभावभेदानें ती तौत्र 
झाली. बापूचा स्वाव दुटप्पी आणि नानाचा करारी व जहाल. बाहर 
यवोशी युद्ध चाळू, फोज बिथरलेली, मुलखांत बँड झाल्यामुळे वसूल येण्याची 
मारामार, लोकांच्या देण्य़ाचे तगादे, दादांची कारस्थाने व फितूर, आणि 
शिंदे होळकरांचे रुसवे, अश्या नानावध अडचणांतून नानाने एकनिष्टेने 
सवे सांवरून मराठी राज्याची अबरू बचाविली, हो त्याची मोठी कामगिरी 
होय. कामाच्या सवडीसाठीं नाना आतां बहुतेक पुण्यांतच राहू. लागला, 
आठ पंधरा दिवसांनी बापूच्या भेटीसाठी तो पुरंद्रास किंवा सासवडास जाई. 
मिळून बापू व नाना या दोघांपलीकडे बारभाई शब्दाचा व्याप आतां उरला 
नाहीं. बारभाईच्या पहिल्या रचनेचा उल्लेख आरंभींच केला आहे. लांत 
आठांचीं नांचे आहेत. ह्यांशिवाय हरिपेत फडके, बजाबा पुरंदरे, भवानराव 
प्रतिनिधि, कृष्णराव काळे वगेरे कित्येकांचा सला जरुरीप्रमाणे घेण्यांत येई. परतु 
मंडळाची रचना किंवा सभासदांची संख्या कधीच मुक्रर झालेली नव्हती. 
रामचंद्र गणेश, त्रिसाजीपेत बिनीवाले, परशुरामभाऊ पटवधन, फत्तेसिंग 
गायकवाड, मरारराव घोरपडे वगेरे पुष्कळ सेनानींचा विचार कारभारी घडो- 
घडी घेत, परंतु त्यांस मंडळांत स्थान नव्हत. वास्तविक हष्ठींच्या मर्नूत 
कोन्सिलची कल्पना लोकांत रूढ झाल्यामुळे, तोच अथ वारभाईंच्या कारभारांत 
आपण शोधू लागल्यास चूक होईल. तसा बहुमतानुवर्ती कारभार त्यांनी 
स्थापिला नाही. ही आपण त्यांची चूक म्हणूं. परंतु उत्तरोत्तर नानानें सर्वे 
कारभार स्वतःचेच हातीं घेतला. आरंभीं वयोम.नासुळं बापू श्रेष्ट सजजला 
लात असे इतकेंच, सवे कारभार बापू व नांना हे दोघे मिळूनच करीत. 
हेस्टिंग्स वगेरे परदरबारांत पर्त्रे जात व जबाब येत ते या दोघांच्या नांव 
निरनिराळे जात येत. म्हूणज्ञे एकाच कागदावर दोघांच्या सह्या भसत असें 


९० मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


नव्हे, पुढे मोरोबा कारभारांत थोडे दिवस आला, तेव्हां एकाच मजकु- 
राची तौन पत्रे तिघांच्या सहीची वेगवेगळी जात व जबाबही वेगळेच येत. 

'». पुरंदर तहाचे विपरीत परिणाम.--बारभाईशीं तह करण्यासाठी 
अप्टन निघाल्यापासूनच दादाचे धाबे दणाणूं लागल. त्यानं प्रथम अप्टन यास 
आपल्या भेटीस सुरतेस बोलावलं. तो भेटीस गेला नाहीं तेव्हां दादाने आपले 
वकील त्याचे भेटीस पुण्यास पाठविले. त्यांच्या भेटी अप्टननं घतल्या तरी 
आपलहय़ा लाभांत प्रकरण उतरत नाहीसं पाहून दादाने लगोलग कलकत्यास 
हेस्टिंग्तकडे तक्रार केली. तथापि शेबर्टा तह कायम झाला, आणि त्यांत अप्ट- 
नने दादाची व्यवस्था शक्य तितकी समाधानकारक लावून घेतली. पुढे 
तहाप्रमाणं दादास मुंबईकर बारभाइचे हवाली करीनात. आणि गायकवाडाचा 
मुलूख, भडोच, व साष्टींचा प्रांत सोडीनात, ह्याबद्दल सखारामबापू व नाना 
यांनीं लगोलग कलकत्यास पत्रे पाठवून तक्रारी चालविल्या. हा सव पत्रव्यव- 
हार पाशी, के. भाग ५ यांत आहे. 

तह झाल्यानेतर त्याप्रमाणं अंमळ होत नाहीसं पाहून सखारामबापून हेस्टिग्स 
यास एक खरमरात पत्न लिहिलं, आणि तहाचे विरुद्ध इंग्रज कसे वर्तन 
करितात याच माप त्यांचे पदरांत घातलं. महेमदअली याभकडे आमची चोथा 
सरदेशमुखी आज कित्येक वर्ष तुबली आहे, ती वसूल करण्यास आमच्या 
फोजा गेल्या असतां, उलट इंग्रज त्यासच मदत करितात. नागपुरकर भास- 
ल्यास बंगालची खंडणी इंग्रज देत नाहांत, वगेर अनेक आगळिकी वापूर्न 
ग. ज चे पद्रांत घातल्या. त्यावर हेरिंटग्तने १४-५-१७७६ चा तकटी जबाब 
बापूस पाठाविला काँ, तुम्हो अद्या अप्रयोजक तक्रारी करितां ह तुमच्या 
आमच्या ख्ेहास शोभत नाहीं. एकदां गोंडी ठरली म्हगजे या सव तक्रारी 
मिटल्या पाहिजेत. त्यानंतर ता. २२-१०-१७५६ रोजी बापू हेस्टिग्स यास 
लिहितो, “ आपले उत्तर पावलें. हळूहळू तहांतील सवे कलम क. अप्टन पुरी 
करून देतील, त्याबद्दल घास्ती ठवे नये, हे आपलं आश्वासन वाचून संताप 
वाटतो. तर मग साष्टींचा कबजा सोडूं नये असं आपण झुंबईकरांस कळवितां 
त काँ  साष्टींचा प्रद पदाव्यांनी मोठ्या कष्टाने संपादिलेला, त्यांच्या जिव्हा- 
ळग्राचा आहे, तरी तो सोडून देण्याविषयी आप० सुंबईकरांस त्वारेत हुकूम 
पाठवावा. तैजावरचा प्रदेश महमदअलीस देण्यांत आला होता, तो परत 


प्रकरण ३ रं] बारभाइच्या कारभारातील विघ्न ९१ 


“८४% १५५” (की 


[जा तुळजाजीस देण्याचा हुकूम आपण ग. लाड पिंगट यांस पाठविला, हू 
पाहून आम्हांस फार फार संतोष होत आहे. 
पुरंदरच्या तहाइतका अव्यवस्थित व संदिग्ध तह कधीच झाला नसेल. 
उभय पक्ष तह करण्यासच बसलेल; दोन महिन्यांच्या वाटाघाटींत नाना 
तऱ्हेचे मुद्द निघाल, त्यांची वासलात कशी तरी लावण्यांत येऊन एकदांचा 
तो तह सहाशिकक्यांनिशीं पूणे झाला. दोनही पक्ष अगदीं टेकांस आले होते, 
त्यामुळ पुष्कळ तपशील कसेबसे कोंबून भरण्यांत आलेले संदिग्धच होते. 
अथात्‌ तहाने प्रत्यक्ष कोणाचेंच समाधान झाल नाहीं, मुंबईकरांस तर तो 
बिलकूल पसंत न पडतां प्रथमपासूनच तो सान्य न करण्याचा त्यांचा निश्चय 
होता. हेस्टिंग्सळाही तो पसंत नव्हता, पण त्यानेंच सुद्दःम सवाधिकार देऊन 
वकील पाठविला, त्याचा तह अमान्य करावा तर गर दिसते, म्हणून राक्य 
तितका तो अंमलांत आणण्याचाच त्यानें प्रयत्न चालविला. शिवाय कोन्सि- 
लांत त्याचें बहुमत नसल्यानं स्वतःची मते त्यास बाजूस ठेवावी लागत, परंतु 
त्याची मनोतब्रत्ति तह मोडण्याकडच होती, सारांश, तहा प्रमाण इंग्रजांनीं आपले 
वतन ठेविल नाहा. रघुनाथरावास सोडून न देतां. € उलट आपलीं जहाजें 
पाठवून त्यात त्यांनी मुंबईस नेऊन आसरा दिला. तसेंच तोतयाचे हजारों 
साक्षीदार सरकारची मालमत्ता घेऊन ईंग्रजांकडे गले, त्यांसही त्यांनी आपल्या 
आश्रयाखाली ठेवून घेतळे. ' रघूजी आंगऱ्याने तोतय़ास पकडिलं म्हणून 
मुंबईकरांनी त्यास तेबी दिली को, “त्यास लगोलग आ.चे हवाली करा, नाही 
तर आम्ही तुमचेवर चाळून येतो. ' या सवे तक्रारी बापूनं अत्यंत तीत्न भाषंत 
कलकत्त्यास व खुद्द बादशहास लिहून पत्रांची झोड उठविला. तेणकरून हेस्टिग्त 
रडकुंडीस आला. त्यानें या आगळिकॉंबद्दल सुंबईकरांस जबाब विचारिला 
आणि मराठ्यांशी विरोध करूं नये अत फमाविले; व बापूत्त परत लिहिल 
की, * लबाड लोक नाही नाही त्य़ा कंड्या उठवितात त्या तुम्हा खऱ्या भानू 
नयेत. झाल्या गोष्टी आतां स्व विसरून जाव्या. त्या पुन: पुनः उकरून काढ- 
ण्यांत हांशील नाही. त्यामुळे युद्धाची खुमखूम मात्र वाढत जाते, दुसरा 
कोणी इंग्रज ओलीस ठेविल्याशिवाय तुम्ही कॅ० अ'टनास तेथून सोडीत नाही. 
यावरून तुम्हीं त्यांस जबरदस्तीने ठेवून घेतला आहे असं आम्ही समजतो 
' बेलाशक निघून या ' अस त्यास आम्ही आतां कळवीत आहों.' 3२ 


९२ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


लीक हो “६ जक... > --“**-/*: 


प्रकारचीं किती तरी पत्ने उभय पक्षी गेलेला पॉशियन कॅलेंडसच्या पांचव्या 
भागांत आहेत. तहाचे विरुद्ध ठिकठिकाणचे इंग्रजांनीं कसें वर्तन केलं त्याचे 
उत्कृष्ट विवेचन बापूचे पत्रांत आहे 

दादास इम्रजांनीं मुंबईस येथ आश्रय दिल्याची बातमी कळतांच कारभार्‍्यांनी 
जे पत्र क. अप्टनच्य़ा माफत मुबइस पाठविले त्याचं इंग्रजी रूपांतर फॉरेस्टन 
दिलें आहे. त्याचा तजुमा असाः-- 

पेशवे माधवराव नारायणराव यांजकडून ले. क. अप्टन यांसः-- 

आतांच आम्हांस अस्त कळते कीं ता. ११ नोव्हेंबर १७७६ रोजी दादा- 
साहेब सुंबईच्य़ा बंदरांत दाखल झाले, भाणि त्यांस तेथील गव्हनेरांनी आपल्या 
आश्रयाखाली ठेवून घेतले आहे. तसंच सदाशिव रामचंद्र वगेरे त्यांच्याबरोबर 
असलेल्या बंडखोरांस ठाण्याच्या किल्ल्यांत आश्रय देऊन सरकारचे हत्ती घोडे 
व सामान त्यांनीं आपल्यापाशी ठेवून घेतलं आहे. ह्या गोष्टी उभयतांमध्ये 
झालेल्या तहास सवथेव विरुद्ध आहेत. यापूर्वीच कलकत्त्याच्या कोन्सिलकडून 
आम्हांत अते लिहून आलें होते, को कंपनीच्या ताब्यांतील कोणत्याहि ठिकाणीं 
दादासाहेबांस आश्रय देण्यांत येणार नाही; आणि तहाची कलमं सवे ठिकाणी 
यथायोग्य पाळलीं जातील. 


हृष्टींच्या व पूर्वीच्या तहांत सुद्धा असं स्पष्ट कलम आहे, की एकमेकांच्या 
विरुद्ध बंडखोरी करून गेलेल्या इतमास एकमेकांनी लगोलग परत हवाली 
करावे. असें असतां मुंबईच्य़ा गव्हनरांनीं वरील वर्तन केलेलें पाहून आम्हांस 
मोठें आश्चर्य वाटते. सरकारचे शत्रंस ते आश्रय देतात, याचा अर्थ काय १ 
यामुळें आमच्या मुलखाचा नाश होऊन नवीन नवौन बंडे उत्पन्न होत असून 
आमच्या राज्यांत अव्यवस्था माजत आहे. था बाबतींत दरम्यानगिरी 
करण्याचे मसुंबईकरांस बिलकूल प्रयोजन नाही. आमच्या व सुंबईकरांच्या 
दरम्यान युद्धप्रसंग चाळू असतां तुम्ही कलकत्तय़ाच्य़ा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून 
प्रमाणपत्र आणिले त्यावर पूरण विश्वास ठेवून तुमच्य़ामाफेत कंपनीसरकाराशी 
आम्ही कायम दोस्तीचा तह ठरविला. असे असून त्या तहाच्या विरुद्ध आतां 
सुंबईकर असे वारंवार वर्तन १रतात. अशा स्थितींत इंग्रजांच्या लेखावर किंवा 
शब्दावर आम्ही ३तःपर भरंवसा कसा ठेवावा ? या संबंधाने तुम्ही ताबडतोब 


प्रकरण ३ र॑] बारभाईंच्या कारभारांतील वित्त ९३ 


> / “" १0-८४" “५-८. "५ ४-/४५-/*-- त २५0५-0१. 7५ "१७. क्य >. “_/५ -* -९२/* * “४ 7४.” ८५ > ४ ४-0 “0 2९५ “५. 0-0 7. "२. 


मुंबईकरांस स्पष्ट लिहून जबाब मागवावा. म्हणज तदनुसार आम्हांस पुढील 
विचार पाहतां येईल. 

“बरें झालं कीं मुंबईकरांचं हं कृत्य तुम्ही येथें समक्ष हजर असतांच घडून 
आलें. आमच्याकडून तहाच्य़ा विरुद्ध अद्यापपावेता यत्किंचित आचरण 
घडलेलं नाहॉ. अब्र्दार इसम असं विरुद्ध आचरण सहसाकर्रात नसतात. या 
पूर्वीही मुंबईकरांनी तह मोडण्याजोगां कृत्यें अनेक केलेली आहेत. पूर्वीच्या 
गव्हनरांनीं केलेले करार मोडून त्यांनी साष्टी व ठाणें काबीज केलें; गुजराथत 
व इतर ठिकाणी सरकार मलखास उपद्रव दिला; दादांचा पक्ष घेऊन आम्हांस 
कोट्यावाधि रुपयांच्य़ा खचात आणिल. परंतु कलकत्तेकरांच्या इभ्रतीकडे नजर 
देऊन या गोष्टी आम्ही सोडून दिल्या. तथापि मुंबईकरांचा पूर्वीचा क्रम अजून 
चालू आहे. ते जर असले प्रकार ताबडतोब बंद करणार नाहींत तर मग 
इंग्रजांशी असले तह करण्यांत अथे तरी काय ६ 

“ दादांची व्यवस्था यथास्थित ठेवण्याची तजवीज क्षालली असल्यानं हा 
कोटुंबिक कलह संपला असें आम्ही समजत होतां. इतक्यांत दादांनी 
कोणासही न कळवितां मुंबईचा रस्ता धरिला. त्यांना आनंदाने सुखांत राहतां 
यावें यासाठीं आम्ही इतकी मेहनत घेतली. असं असतां हा उलट प्रकार 
होतो यास काय म्हणावं ८ त्यांस त्रास देण्याची आमची इच्छा असती तर 
आमच्या फौजांना त्यांस साफ घेरून टाकिल होतं. जिवास अपाय होईल 
म्हणून ते सुंबइस गेले असं कोणी म्हणतील तर त॑सब झूट आहे. त्यांत 
कांहीं अथे नाही. तरी याचा जवाब ताबडतोब पाठवावा. बहुत काय लिहिणे. 
तारीख १९ नोव्हुंबर १७७६. 

दादाने कारस्थाने उठविली, त्यांचा निरास करण्यास नानास महा प्रयास 
पडले. सिंदे होळकर पुणेकरांस अनुकूल नाहींत असा सवेत्र बोभाटा झाल्या- 
मळे राज्यांत भयेकर अस्थिरता उत्पन्न होऊन बंडखारांस फावलं, नुकसान 
सोसून पुण दरबारास इंग्रजांशी तह करावा लागला. निजामास गप्प बसविण्या- 
साठी त्यास अठरा लाखांचा मलूख त्यांनी दिला. हेद्रअलीर्न कनोटक 
बळकावलं, तेव्हां त्यावजर स्वारी करणं भांग झालं. कोल्हापुरकरांनी पेशव्यांचे 
मुलखांत सारखा देंगा चालविला. सुतपुरकर व कित्तरकर देसाई यांचा दंगा, 
प्रतिनिधींचा व कोळ्यांचा दंगा, असे किती तरी प्रकार चाळू होऊन त्यांतच 


९४ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


तोतय़ाच्या वडाची भर पडली, या अडचणीच्या प्रसंगी नानाने तुकोजी व 
महादज्ञी यांच्यांत भद॒ करून महादजीस आपल्या बाजूस वळविलं. 
सिंदे होळकरांची डाईंजड झालली जोडी फोंडून त्यांच्यांत तेढ उत्पन्न केली, 
याबद्दल खऱ्यांनी नानानी प्रशंसा केळी आहे $ शिदे होळकरांच्या 
वेरामुळच मराठशाहीच नुकसान झालें हा गोष्ट नानासाहेबाच्या वेळेपासून 
प्रासेद्ध होती. पानिपतचे संकट त्यामुळेच उद॒भवळं, आणि याच तेढीसुळ 
शेवटी मराठशाहीचा अंत झाला, महादजी व तुकोजी यांचे भांडण 
मिटबिण्याऐवजीं नानाने त॑ सदेव जाग्रत ठेवलं ही केव्हांही प्रशासनीय करामत 
नव्ह. तुकोजी व अहत्यावाडह यांचा बेबनाव असून लांत महादर्जांने बाइचा 
ब नानाने तुकाजांचा पक्ष धतला, तेणंकरून उत्तरहिंदुस्थानचे राजकारण 
समम्र बिघडलं, ही गोष्ट पुढ निदशीनास येणार आहे. या सिंदे होळकर 
प्रकरणावरच तत्कालीन पत्रव्यवहार पुप्कळसा माजलेला आहे. बापू व 
मह।दजी यांचे मन मळपासन शुद्ध नव्हत. महादडीच्य़ा पेशव्यांकड 
पुष्कळ मागण्या हाऱ्या स. १७३६ च्या पावसाळ्यांत शिंदे होळकर 
पेशव्याच्या भर्टास आल, त्या वेळीं नानाने महादर्जाीस अस भासविलं का, 
' तुम्ही जं ज मागतां, त्यास बापू &:डवितात, तर तुम्हा आमची कार्मे करवून 
द्यावी म्हणज सायीसोयीने बापूस वळवून तुम'च्या मागण्या आम्ही सव पुऱ्या 
करून देऊं,' नानाच्य़ा शब्दावर महादजीचा अत्यंत विश्वास अखेरपयत होता. 
शिद्याच्या सरंजामाच्या हिरोबासंबंधी अनेक भानगडा होत्या. त्याबाबत 
नानाने तृत पडते घेऊन महादजीस आपल्या बाजूस वळावेल, म्हणूनच 
तोतयाचा पाडाव होऊन पुढील युद्धांत मराठ्यांची वाजू टिकली. 

अप्टनास कारभाऱ्यांनीं जबरदस्तीनं पुण्यास ठेवून घेतल. तह पुरा करून 
दिल्पाशिवाय ते त्यास पुण्य़ांतून जाऊं देइनात. पुढें अप्टन जाऊं लागला 
तेव्हां दुसरा कोणी इसम पुण्यास पाठवा अशी मागणी कारभार्‍्यांनी केली. ती 
हेस्टिंग्तनें मंबईस कळविल्य़ावर आगलाव्या मास्टिनच पुनः पुण्यास आला. 
हा पण्य़रास नको अशी नानार्ने पुष्कळ तक्रार केली, पण मुंबईकरांनी ती 
ऐकिली नाही. *न १०७० च्या मार्चे महिन्यांत मॉस्टिन पण्यास येऊन 
अप्टन लगोलग निघून कलकत्त्यास गेला, बेलापुरचा पडाव्यांचा अंमलदार 


हटन: “>>>““* या ्ममडाकामाा 


$ अधि० योग ए. ४६ 


प्रकरण ३ रें] बारभाईच्या कारभारातील विघ् ९५ 


१७-३-१७७७ रोजीं नानास लिलितो, ' मॉस्टिनने पुण्यास जाऊं नये, परभारं 
पुरंदरास जावे. फारच आप्रह धरल्यास एक दिवस पुण्यास सरंजाम ठेवून मग 
पुरंदरास यावं, अशी सूचना प्रथमच मौ त्यांसी बोलला आहे. थोडययांत 
त्याचा सतोष होत असेल तर बहुमान करावा.' अश्या या कागदांवरून कार- 
भाऱ्यांचे पेंच व परिस्थिति लक्षांत येतात. दादा मंबईस आल्यावर त्याचे 
मागोमाग आबाजी महादेव देमणाहून मेबईंस गेऊन कारस्थाने करूं लागला. 
संबईची बातमी बिलकूल बाहेर समजेनाशी झाली. ' टोपीकरांचा विश्वात नाहो. 
सबब पानसे, विसाजी कृष्ण, घुळप व आंग्रे यांस सावध राहून आरमारसुद्धां 
जाऊन बंदोबस्त करण्याचे हूकुम सटले होते.' (ता. ९-१-१७५७४)$ दादाच्या 
कारस्थानांस मुंबईकरांनों जोराचे प्रोत्साहन दिल. मोरोबा फडणिसाच्या पुढील 
सालच्या भयंकर कारस्थानाचा पाया या वेळीं मुंबइस रचला गेला. दादाचे 
मोरोबास गेलेलं खालील पत्र ता. ११-४-१उ०उचं आहे. ( ऐ. टि. ५-१२ ), 

' तुम्ही पत्र पाठातिल तं प्रविष्ट जाळे. सरदारांची अनुकूलता करून त्यांचे 
पनत्न शपथपूर्वक पाठविले आहे. तरी स्वामींनीं या कालीं यावे, फोज पुढे 
पाठविता म्हणोन लिहिले त॑ कळलं; व दादोभास्कर यांच जबानी सविस्तर 
विदित जाल, त्यावरून बाहेर निघावय़ास चंत्र व॥ १स (२३-४-१उ७७) 
मुहूत पाहिला आहे. तरी तुम्हा आपली हजार फोज व तुकोजी होळकरांची 
_ हजार फौज कल्य़ाणनजीक पाठवून देणें. तुम्ही कारस्थानी व हिंमत धरून 
काम केल, येणेंकरून बहुत खुषी झाली. स्वरूपाप्रमाणें करून दाखविले. 
सेवा कराल हा भरंवसा आहे. कोणेविश्ी फिकीर न करणं. निजाम 
अलीखान बारभाईंची कुमक करूं लागेल तरी त्यासुद्धा पारिपत्य होय 
ऐसा हुकमी सरंजाम बरोबर घेऊन येतो. अशाच मजकुराचं दुसरं पत्र 
ता. ७ मे रोजीं दादानें मोरोबास लिहिले. त्यांत आणखी मजकूर असा 
काँ, “* खात स्वारी येण्याचा गुंता नाही. सव मजकूर दादो भास्करा- 
जवळ आज्ञा केली आहे ते जबानी सांगतील. का्शीबा होळकर, चिंतो विठ्ठल 
व गोपाळ नाईक तांबवेकर यांस फोज सुद्धां इकडे पाठविणे. सारांश, तुम्ही व 
होळकर एकनिष्ठ असल्यास येण्याचीहि दिक्त नाहीं. मग बहुत ६इंप्रजांचंही 
काम नाहीं. सेशयाने संशय वाढतात. त्याहीमध्यें तुम्ही पूर्ती माधवरायाचे 


2७ नन 2 -> टक. आनन ---२- 2 ट-टकटीटटटाड न ल 


$ का. स, प, या. ४७5; ऐ. टि. ४-८, 


९्टै मराठी रियासत [ उत्तरावेभाग १ 


>“ आ< ऱ्श् १८ टी» -१- २-६” .- _ ल "-८->“*- “४-५ ट-/१५८-४- ४-० २.०५. 


कारकीदात शपथ केली होती, तेव्हांपासून ती कायम आहे. मग संशय धरूं 
नये असें आमच नजरेस यंत. परंतु तथौल मंडळी तुमचे व आमचे माहि- 
तीची आहे, यामुळे हजार दिक्कती येतात. तरी वरील ग्रहस्थ जलदीने 
पाहचत ऐसं करणं, 

पुरंदरचा तह १-३१-१७७६रोजां झाला, आणि त्यानंतर दोन वर्षानी म्हणज 
२३-२३-१७५८ रोजीं मराठ्यांशी पुनः यद्ध चालू करण्याविषयी हंस्टिग्सनं 
हुकूम सोडल. या दोन वर्षातील भानगडींचे व्यवहार व त्यांचं भारूड 
एवढे प्रचड आहे को ते॑ संगतवार उलगडण्यास फॉरेस्टनें छापलेले सुंबई 
सेक्रेररियटचे व कलकत्याच्य़ा सेक्रेटरीयटचे कागद व हेरिंटग्सची पत्रें वगैरे 
सवे वाचले पाहिजेत. त्यांची थोडीबहुत तुटक ब्र॒ अंधक वासलात डफनें 
लाविली आहे. हीं दोन वर्ष म्हणजे रघुनाथरावाच्या खटपटींच्या परमावधीर्ची 
होत. त्यानें हरतऱ्हेने बारभाईंचा उच्छेद चालविला. इंग्रजांकडून तोतयाचे 
साथीदारांस पाठिंबा दिला; कलकत्तेकरांस व विलायतेस नाहीं नाहीं तां पत्रे 
पाठवून दर्मावल; पोतुगीज, हेदर, निजाम, सिंदे, होळकर, भोसले वगेरेंतत 
नानाप्रकारे चिथावून दिलं; कोल्हापुरकर छत्रपतींकडून पुण्याचे कारभाऱ्यांचा 
उच्छेद चालविला; हिंदुस्थानांतून विजयसिंगाची मारवाडी फोन मदतीस 
आणण्याची खटपट केली; पण याशिवाय प्रत्यक्ष पुण्यांत मोरोबा व सखाराम 
बापू यांस भेदनीतीनं वश करून बारभाईंचा मुख्य आधारच डळमळीत केला, 
त्याच्या या दांडग्या उपध्यापाची कल्पनासुद्धा कोणास सहसा होणार 
नाहीं. हा एवढा प्रचंड उद्योग राष्ट्रहेताचे कामी खचे झाला नाही याबद्दल 
अत्यंत खद वाटतो. दादाच्या इतक्याही खटपटीस फ्रेचांचे नवीन दबकावण 
उभं करून नानानं तांड कसं दिल, हं ध्यानांत आणिलं म्हणजे त्याच्याही 
कतेबगारीबद्दल तसाच अचंबा वाटतो. मॉस्टिन पुण्यास राहून दादाचाच पाठ- 
पुरावा वरू लागला. शिवाय आबाजी महादेव, मानाजी फाकडे, तुळ्या पवार 
ब बाजीपंत बर्वे हे आपापल्यापरी त्याची साथ करीतच होते. 

पुरंदरचा तह नामंजूर करावा, आणि दादातस पुण्यास नेऊन स्थानापक्न 
करण्याचा हुकूम कलकत्त्यास पाठवावा, अशी मागणी दादांचे पत्रासह मुंबई- 
करांनी इंग्लंडांत कोट ऑफ डायरेक्टरांकडे अगोदरच केशी होती. त्यावर 
पुरंदरचा तहृ नामंजूर व दादाशीं सुरतेस झालेला तह मजूर, अशा मतलबाच 


"ण टर -ट* 


प्रकरण ३२] बारभाईंच्या कारभारांतील विप्ञे ९ 
जबाब इंग्लंडाहून ता, १६-४-१७३७ चा प्रथम इकडे आला. पण मागाहून 
उलट बाजूच्या हकीकती व विशेषतः कलकच्याचे कोन्सिलानें रुजू कलेला 
कारणें डायरक्‍टरांचे नजरेस आल्यावर ते जास्तच बुचकळ्यांत पडले. त्यांच्या 
हुकमांचा अर्थ मुंबईस व कलकत्त्यास भिक्न भिन्न होऊन, त्या अ्थावरही 
कलकत्त्याच्या कोन्सिलांत कडाख्याचे वाद झाले. शेवटीं स. १७५७८ त 
इंग्लंडचे हुकमाचा अथर कलकत्तेकरांनी नक्की ठरवून दिला, तो असा, अप्टनचा 
तह तैतोतेत पाळावा. बारभाईंचे विरुद्ध यत्किंचित हालचाल करण्यास मुंबई- 
करांनीं राघोबास सवड देऊ नये; शिवाय त्यास कोणतीही मदत करणें झाल्यास 
त्याजबद्दल कलकत्याहून स्पष्ट हुकूम आणवून मग ती करावी. परंतु हा इत्यथं 
ठरून येण्यापूर्वीच दादान मेंबइस अनेक्र कारस्थान सुरू केली होती. त्यांचा 
महुणा बाजीपंत बवे ययास ता. १६-४-१५५८ रोजा त्यान खालील मतलबाचे 
पत्र लिहिल, 

' विलाथतेचा ठपका कलकत्तेकरास आला, त्यावरून ते शुद्धीवर येऊन, 
त्यांनींच आमचे कुमकेविषयी हुकूम सुंबईकरांस पाठविला. इतक्यांत पुण्या- 
कडूनही कित्येक सरदार व मुत्सद्दी यांनीं मसलत केलो. त्यास चैत्र व। १ स 
( १२ एप्रिल )* स्वारी डेरेदाखल झाली. खचास ऐवज इंग्रज सावकारीदाखल 
देत आहेत, परंतु आम्ही तो घेत नाही. हेदर बहादुर यांजकड़नच ऐवज घेऊन 
तुम्ही हुजूर पाठवून देण, त्यांनीं पूवी ऐवज पाठविण्याचे कबूल केलेच आहे 
दोन वर्षं मसलत थंड झाली होती, ती सांप्रत श्रीकृपें सुरू जाली. नबाबा- 
कडून ऐवज आला का कार्यासादव जाळीच समजणे. ' हेदराने दादाकडे अन- 
संधान लाविले हे अगोदरच ताडून नानाने हरिपंत फडके व पांडुरंगराव 
गोविंद यांस हैदरावर पाठवून त्याचा बंदोबस्त केला, याची संगति ह्या प्रक- 
रणांत ध्यानांत ठेविली पाहिजे. हरिंपंततात्याची छावणी स. १७७५७ च्या पाव- 
साळ्यांत तुंगभद्रेपलीकडे झाली. (स. मा, रो. १२,१४ ). 

९. दढूकपट्टी.--जारभाईनी दादाविरुद्ध कारस्थान रचिले, तेव्हां त्याचा 
पॉरिंपांषष पुढ कसा होइल यांची त्यांस बिलकूल कल्पना नव्हती. कासे्गांवच्या 


९७७ टत कभ ॥णणण “>. णक काटक >> 


* ऐ. टि. ५-२२. हे पत्न २६-५-५५ चे नसून 1६-४-७< चें आहे. पहा 
ए. टि. २-४, 
4 


९८ मराठी रियासत | उत्तरावेभाग १ 


लढाईत त्रिबकराव पडल्याची बातभी येतांच नाना फडणिसाची तिरपौट 
उडाली, तेव्हां सखारामबापूनें नानास सांगितलं, ' अहो अंगीकृत कायाचा 
हा नुसता आरंभ आहे. अजून पुढें असे प्रसंग पुष्कळ यावयाचे आहत. ' 
अशा आशयाची जी आख्यायिका प्रचलित आहे, तिजवरून बापूची धूतता 
चांगलीच व्यक्त होते. गुजराथची मोहीम झाली, पुढें पुरंदरचा तह॒ झाला, 
तरी दादा थंड पडना. उलट सवे देशभर दंगल सुरू राहिली. खजिन्यांत 
पेसा बिलकुल येइना आणि फोजांचे व कारभाराचे खच मात्र चाळूच राहिले. 
पटवधन, फडके, शिदे, होळकर वगरे सव कर्जाने बेजार झाले. फोजा उपाशी 
राहून धरणीं धरून बसत, तेव्हां सरदारांस दिवसांचे दिवस उपास पडत. 
पेसा पेदा करण्याच्या नाना युक्त्या त्या वेळा कारभाऱ्यांनी केल्या. सव सरं- 
नामदारांचे निम एंवज सालासाल सरकारांत घेतले. शिवाय दादाचे कजांची 
पट्टी, सवाई माधवरावाचे लमझाची पट्टी, मिललांचे व कोळ्यांचे देण्याची पट्टी, 
वगेरे किती तरी कर लाकांवर बसवून कारभाऱ्यांनी पेसे वसूल केले. जहा- 
गिरींच्या मोबदल्य़ाचे नजराणे व शतवरुपक्षास सार्माल झालेल्या इसमांच्या 
तमाम जिंदग्या या सव उत्पन्नाच्य़ाच बाबी होऊन बसल्या, याशिवाय दहक- 
पद्री म्हणून एक विशिष्ट बाब या वेळा कारभाऱ्यांकडुन सवे सरदारांवर व लोकां- 
वर बसविण्यांत आली. तिला हक्क रुसूम असंहो नांव होतं. (खर ले. १५१८, 
१५२३२, १५२४, १५४'५, १५४८, १५५५, १५५७, १७५९, १७६२, 
१८६८, ) 

जमीन महसूल दर शेकडा दहा रुपय जास्त वाढविला, गांवगन्नाचे पाटील 
कुलकर्णी, चोगुले, शेव्ये, महाजन यांना आपल्या हक्काबद्दल नो मुशाहिरा 
मिळे तो सव अजीबात एक वषे सरकारांत ध्यावा. इनामदारांच्या इनामाचं 
एक सालचे उत्पन्न सव घ्याव. सरदार, दरकदार, तैनातदार यांच्या तैनाती 
एक सालच्या ध्याव्या, वाणी उद्‌मी वगेरंच्या प्राप्तीवर शेकडा एक रुपया 
ध्यावा, असे ठराव करून पेसा जमा केला. हा एक प्रकारचा हल्लींच्यासारख! 
प्राप्तीवरचा करच होय. दहकपट्टी म्हणजे दरक किंवा दशांश वसल जास्त 
घेणे व हक्क रुसूम म्हणजे एक साल सवांचे हक सरकारांत घण, असा यांचा 
अथे आहे. पटवधन वगरे कित्येकांनी हे कर देण्यास फारच हरकती घेतल्या. 
वष सहा महिने नाना भानगडी त्यासंबंधानं झाल्या, पण शेवटीं नाना फड- 


प्रकरण ३ र॑] बारभाइच्या कारभारांतील विप्ने ९९ 


*- ४ १-८ श४-५ “४५४-”४१४४१-/ 7४£- - क: "क -४ ५८४ * “६ << “*-- १. १. < अनन -> २.५ “२/५< 


णिसानें जिकिरींन सववापासन पेसा वसल केला. दहकपट्टीप्रमाणेच सवे साव- 
कारांवर कारभाऱ्यांनीं एक कजपट्टी बसविली. या दोनही पटद््यांच्या सबंधांतील 
पत्रव्यवहार पुष्कळसा उपलब्ध झाला आहे. त्यांतून एक मासलेवाईक उतारा 
येथें देतो. 

“ सांप्रत पुण्यांत कजेपद्टीचा कडाखा जाला आहे. चोसष्ट लक्षांची पट्टी 
सराफ वदता, परतु तास चाळीस पावेता असल. वढभरसदर याची तान 
लक्षांची निशा जाली. बाळोबा नाइक लक्ष देतो. मातुश्री अम्माजवळ लाख 
मागतात, पंचवीस पावेतो कवूळ जाली, परंतु ऐकत नाहींत. चोकी बसली 
आहे. याप्रमाणं जाग, गद्रे, ताटक्ये, थत्ते, भावे, रामाजी नाईंक दातार, चरिंबक 
विनायक चाबूकस्वार, तापीदास काशीदास, राघोजी बागडे, भुतकर, कहान- 
दास यांच्या घरी चोक्या आहेत. कारभारी यांच्या आपल्या द्रव्यास धक्का 
नाहीं. दुसऱ्यावर तंबी बसावेतात. ” डिस, १७७६ (खर ले. १९२८) 

७. सरदारांचे रुसवे बव फितूर (९. १3५५५७ )-ऱ्पुरंदरचा तह 
ता. १-३-१७७६ रोजीं होऊन पावसाळ्यांत फोजा ठिकठिकाणीं गेल्या. पुढ 
लगेच तोतयाच प्रकरण उद्भवलं, तें पुरं झाल्यावर स. १७७७ चें प्रथमाध 
सरदारांचे रुसवे काढण्यांत गेल. पुरंदरच्या तहाचे वेळीं सिंदे होळकर बार- 
भाईस अनुकूल नाहींत असा बोभाटा सवेत्र झाल्यानें थोडेबहुत नुकसान 
सासन कारभार्‍यांस इंग्रजांशी तह करावा लागला. निजामअलीच्या दरडा- 
वणीस भिऊन त्यासही त्यांनां अठरा लक्षांचा मुलुख दिला. महादजीची मर्जी 
सांभाळून नानाने त्य़ास आपल्य़ा बाजूस वळविले आणि होळकरास त्याज- 
पासन अलग केलं. हाळकरानं तर सरकारकाम एकह मनापासन केलं नाही. 
सिंद्यानं तोतयाचा पाडाव केला, तशी ठळक कामगिरी तुकोजीची कांहींच 
नव्हती. खानदेशांत कोळ्यांचा दंगा चालला, त्याजवर होळकराचा कारभारी 
नारो गणेश गेला, पण त्याचे हातून बंडाचा निकाल लागला नाहीं. कर्ना- 
टकांत होळकरास पाठविण्याचा विचार ठरला, पणत्याचं तिकड पाऊल पडलच 
नाहीं. नरसो गोविंद, पांढरे व उंद्रजकर तेली यांनी दगा करून पटवधनाचे 


--_-_>-पा प अटकाव ८ 


->------::-->:>:>><><-४४पा 
-“>- -- “न 


५, हा नरसा गाविद बाधले, भट उबऱ्याचा पाटाल, क्रग्वेदी देशस्थ 
ब्राह्मण, याचें घराणे थोरल्या बार्जारावापासून मराठशाह्दीत वावरत होतें. हा 


१०० मराठी रियासत ॥। उत्तरावेभाग 3 


करकंबचे ठाणे २९-५-५ ५७५ रोजा घेतलं व तेथचे अंमलदार केद केल. या 
वेळीं सव पटवधन हेदराकडे गुंतल्यासुळें तुकोजी होळकर देवदशनाकरितां 
तुळजापुरास गेला होता, त्यासच कारभाऱ्यांनीं करकंबची कामगिरी सांगि- 
तली. त्याने फोज वगर जमवुन वेढा घाळून २” जुल राजी त॑ ठाण परत 
घेतले आणि नरसा गोविदास केद करून त्याची सवे मत्ता टून घेतली. परंतु 
लगोलग करकंब पटवधनांकडे परत न देतां, उलट ते होळकर आपणच दाबुन 
बसला आणि प्रांतांतांल वसूल ब लूट घेऊन ता त्याने स्वतःकडे ठेविली. कित्यक 
दिवसपर्येत त्यान कारभाऱ्यांचे हुकूम लाब्यावर बसविले. शेवटी निकडीची 
ताकीद आली, तेव्हां करकंबर्चे ठाणे प्रटवधनास देऊन ऑगस्टअखेर तुकोजी 
जेजुर्रास आला. रघूजी भासले पुरंदरावर आला. होता त्यास म॑ महिन्यांत 
निरोप होऊन पुढ ठवकरच तो स्वदेशी नागपुराकड गला. भोसल्याची सम- 
जत झाली. ( खरे ले. २१०८, २१५८ ), 

स. १उउ5 त मानाजी फाकड दादाचा पक्ष सोडून हरिपताबराबर 
कर्नाटकांत हैदरावरच्या मोहिमंत होता. त्यानें अंतस्थ रातानें हेदराशी 
संधान करून हारिपताचा घात करण्याचा पाळी आणिली होती. हारपंत 
सावध होता म्हणून प्रतंग निभावला. हेद्राजवळ तुळ्या पवार, आबाजी 
महादेव व बाजीराव बर्वे हते, ' त्यांनी मानाजीच्या हातीं सूत्र केल का, पैका 
पाहिजे तो पाठविता, ्हारपेताची फोज फोडावी, हेंद्रखान लढाईत उभे. 
राहतील ते समयीं सवानी येऊन त्यांस मिळावे. मानार्जांनी कवृल केढे., का 
आम्ही अडवून बसता, तुम्ही चाळून यावे.' त्याप्रमाणं मानाजींनी हेदरकडून 
एक लक्ष अकरा हजार होन घऊन हरिपंतांच सन्यांताल यशवंतराव मान 


स बन कक कका १ तक पला शण 


स्वतः स. १५५३ पासन दादाचे पक्षांत असून हरतऱ्हेने कनाटकांत दादा 
साह्य करीत होता. केदेत पडल्यावर त्याचे दिवस फार विपत्तीत गेले. पाली. 
च्या किल्ल्यावर केदेत असतां त्याची आइ मरण पावली. तेव्हां उत्तरक्रिये- 
साठीं त्यास थोडा वेळ मोकळा करून पुनः पूववत्‌ बेडी घालून ठेवावा, अस 
हुकूम ता. २६-१-१७०८ चास. मा. रो. ले. ९८० चा आहे. यास पुढे 
मोरोबा दादानं थोडा वेळ सोडेल, पण पुनः दंगा केल्यामुळं तो केदत पडला 
(तृ. से.त्र.प्र.२८व ५५». खरेल. २८९४ व २९५५ ) वंशावळ पहा. 


प्रकरण २ रें] बारभाइईच्या कारभारांतील वित्त १०१ 


ल कळ “१-४ 273 “४५४४४५४ (कढ. क २९८ “* “% “8५... 


निळकंठराव थोरात व महादजी भोसले मुंगौकर वगेरे मराठे सरदार फितविले, 
आणि हैदरास बह्मारीहून अकस्मात्‌ हरिपंतावर गुंटकळजवळ आणून दग्याचा 
वेत केला. हरिपताने मानाजीस बोलावू पाठविलें. त्यांनीं उद्यीर केला. लबाडी 
असें समजतांच हरिपंता1 सांभाळून तजविजीनें नदी गर होऊन मानाजीचा 
बंदोबस्त करावा म्हणून सुरापुरचे बाजस पिछेहाट केली. इतक्यांत हेदरखानाचा 
कागदच अस्सल सांपडला कीं ' तुम्हीं पत्न पाठविल्य़ाप्रमाणं हारेपंतांस अडवून 
बसवावे, तोपयत इकडील फोजञ चालून येत आहे. ' त्यावरून खात्रीच झाली. 
तेव्हां हरिपंत व परशुरामभाऊ यांनी पहांटेसच मानाजीचे गोटावर हृया केला. 
( ६-१-१ ५५७८ ). त्यांत त्याचे ठोक झाडून पाडाव झाले. कोणी फितुऱ्यानं खुद 
मानाजीस इशारा दिल्ग्रावरून ता दहापांच म्वारांनि्शीं घोड्यावरून पळन गेला. 
त्यांची बायको व मालमत्ता सरकारांत जाली. हेदरखानाचा अस्सल कागद 
हरिपंताने पुण्यास पाठविला. टकडे हरिपंताचे फोजेचा संहार करावा, व तिकडे 
[दांनी मालवणावरून कोल्हा?रास यावें असे मनसवे घाटत होते. हेदरानें 
मानाजीस दिलेले एकलक्ष होन हरिपंताचे हातास लागले. गाडद्यांचा जमादार 
व खरिजमदगार फितव्यांत सांपडल, त्यांची डोकी उडविली. म्हतवडकर यशवंत- 
राव माने कितुरांत उमगला, त्यासी तोफेच्या तोंडी बांधून उडवून दिले. 
मानाजीची अन्न गेलो. त्य़ास राज्यांत तोंड दाखवावयास सोय राहिली नाहीं. 
तवे लीन झाले. मानाजीची बायको व सास महादजी सिद्यानं ओलीस दाखल 
आपले कबजांत घेतलीं. मानाजी व महादजी यांचं अत्यंत वेर होतें ह सुप्रसिद्धच 
हे. एर्ढे मानाजी पळन हंदरकडे गेला, तिकडे त्यानेही त्यास केदेंतच ठेविलं., 
थून निसटून तो कांही काळानं कोल्हापुरास येऊन तेथील छत्रपतीचे 
आश्रयास राहिला. तेथेही जेव्हां महादर्जानं त्याचा उच्छेद केला, तेव्हां मानाजी 
कांहीं काळ पन्हाळ्यांचे बाजूस ठटाळूटर व बेडाळी करूं लागला. तेथून पुर्े 
त्याचा उठावा होतांच तो स. १५८० त धाडीकर सांवतांचे आश्रयास गेला. 
सालबाईच्या तहानंतर तो पुनः सरकारांत आला, तो दुसर्‍या बाजीरावाचे 
अव्वलीपर्यंत हयात होता. सामान्यत; अस्सल मराठा पाणी कसं असतं याच! 
उत्कृष्ट मासला हा मानाजी होय. त्याचें इतिवृत्त पुढें येणार आहे. 
सखारामबापू, तुकोजी होळकर व महादजी सिंदे हा. मंडळी तरी सिध्या 
मागाने जाणारी होती असें नाहीं, कबल केलेली गोष्ट किंवा दिलेले वचन पार 


१०२ मराठी रियासत [ उत्तरावेभाग १ 


पाडळेंच पाहिजे अशी भावना एकाचीही नव्हती. नानाफडणिसाचे अंगी इतर 
कोणतेही दाष असतात, परंतु आधी राक्‍्य़ न.ल ते कबूल करायचे नाहीं, आणि 
एकदां जी गोष्ट कबूल केली ती कसाही प्रसंग आळा तरी तडीस न्यावयाची, हा 
त्यांचा निश्चय्र बहुधा कायम असे, म्हणून त्याच्या शब्दावर शात्वमित्राचा 
विश्वास अते. कोल्हापुरकर छत्रपति दादास साह्य करून पटवधेनांचा 
व बारभाइंचा उच्छद करूं लागले, तेव्हां त्यांचे बंदोबस्तास नानाने महाद- 
जीस जाण्यास सांगितल. त्या वेळीं दक्षिणेंत दहा लक्षांचा मुलूख व अशीरगड 
किल्रा आपणांस द्यावा अशी महादजीने कारभाऱ्यांकडे मागणी केली, त्या- 
शिवाय तो कोणतीही काममिरी पत्करांना. दोवर्टीं माळव्यांत दहा लक्षांची 
जागीर देण्याचं नानापासून कबूल करून घेऊन महादजी स. १७७५७ च्या 
एंप्रिळांत जांबगांवाहून कोल्हापुरावर जाण्यास निघाला. ता. २७ एप्रिल रोजी 
त्याचा मुक्काम नौरवर होता. जून महिन्यांत तो रहिमतपुरास पोचला आणि 
तेथेंच पावसाळ्यांत छावणी करून राहिला. त्याची समजूत पुरती पडली 
नसून नानाचा महादाजी बल्लाळ गुरुजी व दिंद्याचा बाळाराव गोविंद सारखे 
त्या वाटाघाटींत होते. प्रथम महादाजी बल्ठाळ व नंतर नारो शिवदेव आणि 
सदाशिव दिनकर अते नानाचे विश्वासु ग्र्हस्थ महादजीजवळ राहून बोला- 
वालीचे काम करीत होते, हे पत्रव्यवहार वाचतांना लक्षांत ठेविलें पाहिजे. 
हरिपंत फडके स. १७७७ च्या उन्हाळ्यांत पुर्ण सोहून कर्नांटकांत गेला. 
याप्रमाणें फोजबंद सरदारांस कांही ना कांहीं कामगिरी देऊन नानानें राज्याचे 
कार्मी गुंतवून टाकिले. शिवाय हेदरअली व इंग्रज यांच्याशी टक्कर देण्यास 
मोठ्या फोजांची जरूर होतीच. पण सरदार लोक घरीं बसल्याने बखेडा कर- 
णार, त्यापक्षीं परमुलखांत मोहिमीवर त्यांस गुंतवून ठेवून तिकडेच त्यांनी 
मुलळूखगिरीवर आपला खचे परभार॑भागवावा, अशी योजना कारभाऱ्यांस 
करावी लागली, तीच उत्तरोत्तर जाचक झाली. 

परंतु तुकोजी होळकराची तऱ्हा कांहीं निराळीच होती. मोरोबाचे कार- 
स्थानांत बारभाईविरुद्ध तो सामील झाला, म्हणूनच त्या प्रकरणास रंग चढला. 
तुकोजीची हालत पुढे एका स्वतंत्र प्रकरणांत येईल. दहकपट्टीचा ऐवज सिंदे, पट- 
वघेन वगैरे सर्वोनी दिला, परंतु तुकोजीनं केक वर्षे टाळाटाळ चालविली. पुढें 
नऊ लाखांवर दहकपट्टीची तोड होऊन तं प्रकरण कसेंबर्स मिटळें. परंतु 


प्रकरण ३ र॑]) बारभाईंच्या कारभारांतील विप्ते १०३ 


सिंद्यास मुलख देतात, आपणही त्याच्याबरोबरीचे सरदार, तेव्हां आपणासही 
तसा मुळूख व किल्ला पाहिजे असा त्यानें हृद्ट धरिला. कारभाऱ्यांनीं सांगितले 
सिंद्याप्रमाणं तुम्ही कामें करून दाखवा म्हणजे मग जागीरही देऊं. यामुळें 
त्याचे मनांत हळुहळू वितुष्ट येत चालले. इतक्यांत फत्तेसिंग व गोविंदराव 
गायकवाड यांजमध्यें बडोद्याचे गादीविषयी कलह लागला असतां फत्तेसिंगाने 
अठरा लाख रुपये नजराणा देण्याचें कवूल करून बडोद्याचा कारभार आपल्या 
नांवें करून घेतला. त्या बाबतींत तुकोर्जीने गोविंद्रावाचा पक्ष घेऊन हृद्ट धरिला 
कां त्यासच बडोद्याचा कारभार द्या. कारभाऱ्यांनीं सांगितलें कॉ गोविंद्रावानें 
पुण्यास यावं, अठरा लाख नजराणा द्यावा, शिवाय तो दादाच्या पक्षाला 
न मिळेल याविषयी तुकोजीने जामीनगिरी द्यावी. य! गोष्टी गोविदरावाकडून 
घडल्या नाहींत तरी तुकोजी आपला हट्ट सोडीना. तुकोजीच्या द्रम्यानगिरी- 
मुळ फत्तेसिंगही नजराणा देईना. नारोशैकराच्या मलांत असाच तटा सरदारी- 
संबंधी लागला असतां, त्यांतही तुकोजीनें अशीच निष्कारण मध्यस्थी चालविली. 
अशा उठाठेवॉंमुळें कशा भानगडी राजकारणांत उपस्थित होत याची कोणासही 
कल्पना होईल. पुढें हरिपंताचे मदतीस कर्नाटकांत जाण्याबद्दल कारभाऱ्यांनी 
तुकोजीस तगादा लाविला; पण सिंदे बरोबर येतील तर आपण जाऊं, एकरे 
जाणार नाही, असं सांगून तुकोजी रुसून वाफगांवास जाऊन बसला. त्याची 
मजूत काढण्यासाठी कारभार्‍यांनीं विसाजी कृष्णास पाठविले, पण त्याचा 
उपयोग झाला नाहीं, मोरोबा फडणीस तुकोजीस अंतस्थ फूस देत होता. 
असल्या अनेक कारणांनां तो विरुद्ध कारस्थानांत सामील झाला, हें पुढें 
दिसून येईल. 

८. रामराजाचा मृत्यु ( ता. ५-१२-१५७१५३) ब शाहूचे 
राज्यारोहण.--स. १७७७ साली सुंबइप्त दादाच्या नानातऱ्हेच्या खटपटी 
सुरू असतां सातारा येथें रामराजाची प्रकृति दिवसंदिवस फार बिघडत चालली, 
: कोण समयीं काय होइल भरंवसा नाहा. तसे झाल्यास नवे खुळास जागा 
होइल. याजकरितां भोसल्यांचे वंश्यांतील मुलगा पाहून महाराज जिवंत आहेत 
तों तख्तावर बसवावा, असा विचार बापूनानांनीं ठरवून ज्येष्टांत ते साताऱ्यास 
जाणार होते. महाराजांचे विचारं, वावीकर त्र्यंबकजी राजे यांचे पुत्र तीन, 
विठोजी, परशुराम व चतरासंग, त्यांतले वडील विठोजी यांस भाद्रपद 


१०४ मराठी ग्यासित [ उत्तरविभाग १ 


शु०१३ ता. १५८. सप्टेंबर राजी विाधिपरवक दत्तक घेतलं. नांव धाकटे शाहराजे 
ठेविलें. पश्चात रामराजे यांनी मागशीप ठा० ११ (९-१२-१७५०५७) रोजा 
केलासवास कला.? 


रामराजाचच्या बायका दोन, थोरली दुगीबाई शिर्के यांजकडील, धाकटा 
छगुणाबाइ आइसाहब माहिते यांजकडील. रामराजे यांस तीन कन्या झाल्या. 
मुलगा झाला नाहीं. शाहूराजांचा राज्याभिषेक लगोलग झाला नाहीं. भति- 
चाराभुळे महूत नव्हता. मंगळादि पंच ग्रह दुसऱ्या राशास गेले म्हणज 
तो काळ राज्याभिषेकास निषिद्ध मानला आहे. पुढे एक वर्षाने हा अभिषेक 
मार्गशीष व० ८ (ता. ११-१२-१ ५५८ ) रोजीं साताऱ्यास मोठ्या समारं- 
भान झाला. अस्रतराव पठे व बाबराव आपटे यांनीं सवे सिद्धता केली. गोविद 
राव व रामराव चिटणास, अमात्य व मुत्सद्दी सवे समारंभास आले होते. छत्र- 
पंतींच्या खर्चाची वगेरे व्यवस्था नीट बांधून कारभाऱ्यांनीं सव बंदोबस्त 
आपल्य़ा हातांत ठेविला. दत्तविधानसमर्यां शाहूच वय १८ वषाचे होते. 
त्यांची एकंदर चार लग्न झाली, पेकी शिर्के यांजकडील आनंदीबाई ऊक माई- 
साहेब यांचे पोटी २ पुत्न झाल. वडील प्रतापसिंग राजे (ज. १८-१-१७९२३). 
दुसर रामचंद्र ऊ० भाऊसाहंब ( ज. ८-६-१ ५७९९ )व तिसरे शहाजी ऊ० आपा- 
साहेब (झज. २१-८-१८०१ ). यांचा संबंध मराठशाहीच्या उत्तरइतिहा- 
साशीं येतो. (पे. अ. ब., धा. शा. च.: खरे ले. २१२०, २२०२: ऐ. स्फु. 
ले. व. ८ प्र. २८) 


पेशव्यांचे हातांतील मुख्य डाव ह छत्रपति होत. सातारा व छत्रपति 
यांचा बंदोबस्त नानार्ने अगर्दी डोळ्यांत तेल घाळून ठेविला. दादा, इंग्रज, 
नागपुरकर मुधोजी भोसले वगेरे अनक मंडळी नानाफडणिसाच्या हातचा हा 
डाव हिसकून घेण्यास टपली होती. हेस्टिग्सने तर नानाचा पाडाव करण्या- 
साठीं मुधोर्जास नेऊन साताऱ्यास छत्रपति करावे, अशी सिद्धता केली 
होती. साताऱ्यास छत्रपतिपद मिळविण्यासंबंधार्न मुधोजीची खटपट खराो- 
खरीच जोराने चालली होती, याचा पुरावा खालील एका अप्रसिद्ध पन्नांत 
मिळतो. हे पत्न मुधोर्जाने नागपुराहून साताऱ्यास रामराव जिवाजी चिटणीस 
यास लिहिलेले आहे. आंतील मजकुरावरून ते बहुधा छत्रपतिपदासंबंधी 


प्रकरण २ र॑] बारभाईच्या कारभारांतील वित्न १०५ 


असावे. व्येकटराव काणी यास या कामासाठी मुधोजीनं साताऱ्यास पाठविलें 
तं पत्र अ्स-- 
श्रीसीताकान्त 


राजश्री रामराव विटनीर्वीस गोसावी यांसी, सकल गुणालंकरण अखंडित 
लक्ष्मीआलंकृत राजमान्य, स्नो मुचोजी भोसल सेनाधरंधर रामराम विनंति 
उपरी, येथील कुदाल जाणून स्वकीय कशल लेखन करीत जावें. विदोष, पेशजी 
इकडोन राजश्री क्यॅकटराव यांसी तुम्हाकडे रवाना केलं आहे. त्यांचे भेटी- 
नतर सविस्तर अथ श्रवण जालेच असतील, सारांश, इकडील लक्ष ज्याप्रमाणे 
तुमचे ठार्यी आहे. त्याप्रमाणे कलकल 'बरून उचिता्थे निश्चसास आणून 
उत्तरे पाठवावी, त्याप्रमाणे घडणुकेंत ग्रेहल. र॥ छ '“« रमजान, बहत 
काय लिहिणे, लोभ असा दीजे हे विनॉत, मातेबसुद. श्रांशाहूराज प्रमादेन 
रघूजस्य यक्षोधना तत्सनोस्तु मुथोनाम्रः “षामुद्राविराजते ॥ 1 

मुधार्जांस रामराजानें दत्तक भतल आहे, आणि तोच छत्रपतींचा खरा 
वारस होय, अता पुकारा करून हम्टिग्सने मुधोजीस कळविले कॉ तुम्ही 
आपला हक्र बजावण्यासाठी साताऱ्य़ावर चालून ज्ञा, आणि त्या कार्मी तुम्हांस 
आमच साह्य पाहिजे असेल तर मागा, आम्ही आनंदानं देऊं. परंतु 
मुधो्जीरचे दत्तविधान झाल्य़ाचा पुरावा उपलब्ध कांगदांत बिलकूल आढळत 
नाहो. हा केवळ हेस्टिग्सच्या मनांतला उद्देरा दादानं उपास्थित केलेला 
असावा. नानांच्या खबरदारीपुढे हॅस्टिंग्सच कर्हा चालल नाही. नानानेंच 
त्यास खडे चारल. 

यासंबंधाने पेशव्यांच्या बखरीत विवेचन आहे त असं-- 
“ शाहू महाराजांच्या मागे राजारामसाहेबी राज्यासनी आरूढ झाल्यावर 
नानासाहेब व माथवराव यांनीं शत्न पादाक्रान्त करून राज्याची व्राद्ठ अधिक 
केली. राजारामसाहेबी २७ वर्षे राज्य केलें. व्यथित होते. पोटीं पुत्रसंतान 
नाहीं. वंशत्राद्षि चालून राजमद्राविराजित राज्य शोभिवंत असले पाहिजे 
याजकारितां स्वामीनी विचार करून त्रिबकजी भासले वावीकर यांचा पुत्र 


1 ह पत्न रा. य. रा. गप्ते यांजकडून मिळाळ, पत्रावर ताल नाही 
स. १५५८ धरल्याम '*५ रमजान रोजी > » सेप्टेंबर तार्रांख येते. अप्रसिद्ध 


म्हृणून सबंध दिले आहे. 


१०६ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


आणून सुमहूर्ती दत्तविधान करून शाहूराजे नांव ठेविले, उपरांत केलासवासी 
जाले, त्यानंतर शके १७०० मागेशीषे व॥८सुमहूर्त राज्याभिषेक करून राज्या- 
रूढ केलं. त्यास आतां स्वामी प्रतापी आहेत. इंग्रजांनी हिंदुस्थानांत व दाक्ष 
णेत पैरवी केली. गवे होऊन सरकारांत अमयोदा करून लढाइस सन्मुख जाले. 
त्यांचें पारिपत्य स्वार्मार्नी सरदार फोज पाठवून कराविलं. इंग्रजांनीं तह करा- 
वय़ासी वकील पाठविले. हात जोडून अजेमात केला. घेतलेले किल्ले, वसई व 
बेलापुर व कल्याण व अमदाबाद देखील मुळ्ख सरकारांत दिल्हा. यास्तव 
महादज्ञी सिंदे यांनीं त्यांचे बाजिदीवर चोहाकडीलळ वखेडा तोडून 
सरकारचा दाब बसवून तह केला.” 

छत्रपतींच्या अवदशेबरोबर त्यांच्या तेनातींतील जुन्या कुटुंबांची सुद्धां 
अवनतीच झाली. ज्या चिटणीस कुटुंबाचा शाहूच्या अखेरीपर्यंत एवढा उत्कष 
होता, तिला स्व राज्यकारभार पुण्यास चाळं लागल्यामुळे, कामच उरलं 
नाही. आपल्या धन्यास सोडून चिटणिसांना पुण्यात जातां येइना; आणि 
पुण्यात्त दुसरे चिटणीस त्याच कुटुंबांपेकी होते, त्यांचेही आनुवंशिक काम 
फडणीस वगेरे कुटुंबांकडे गेलं आणि भानु घराण्याचा उदय झाला. या परिवतेना- 
मुळें मनुष्यरस्वभावानुरुप पराव्य़ांच्याबद्दह चिटणीसांसारख्या जुन्या कुटुंबांत 
अनादर उत्पन्न झाला, आणि रघुनाथरावाने दुहींचा प्रकार आरंमित्यासुळं 
ही जुनी मंडळी बारभाईच्या विरूद्ध वागू लागली. गोविंदराव चिटणीस शाहूच्या 
वेळेत एवढा प्रसिद्ध पुरुष, पण आतां अगदीं निरुपयोगी बनला. त्याचा मुलगा 
लक्ष्मण गोविंद थोडाबहुत नाना फडणिसाच्य़ा मर्जीत होता. स. १७५७९ च्या 
पावसाळ्यांत गॉडडेकडून तहाचे बोलणें सुरतेहून आलं त्या वेळीं नानाने 
मुद्दाम दादाची व गॉडडंची समजूत पाडून युद्ध मिटविण्याकारेतां लक्ष्मण 
गोविंदासर्]॑ सुरतेस पाठविले. पण त्याजकडून तह बनला नाहीं. “सर- 
कारचे वकील लक्ष्मण गोविंद सुरतेस होते, त्यांस हुजूर आणविले. पुण्यास 
येऊन पोंचले. इंग्रजांशी बिघाड ह साऊ समजले. [ जाने” १७८० ]  इंग्रजां- 
कडील बातमी लक्ष्मणराव यांचे पत्रावरून समजली ' अस सदाशिव दिनकर 


ऱ्न्ट 


*पे. ब.प. ९७. [| खंड १०-२२०व २४९; ग्वा. ४-२; खर ३५१४; खंड 
१९-४१; भा. व. २ प. या. ७9२ धा, शां. च. प्र. ५० भा. व. श. पृ. ७५. 


प्रकरण ४थ] मोरोबादादांची बंडखारी १०७ 


व्या 


स, १७ ५९च्या डिसेबरांत लिहितो. यावरून नानाची मर्जी लक्ष्मणरावावर होती 
अलं दिसते. “त्याचा चुलतभाऊ रामराव जिवाजी यांणी दादासाहेबांकडे सुरतेस 
फितूर चालविला, ऐतें निमित्य ठेवून चोकशीस आणून पुण्यास केदंत ठेविले. 
दृस्तऐवज कागदपत्र कांही सांपडले नाहो. परंतु सुरतेस जाऊन कारस्थान केलें. 
टंग्रज फोज पुणं साताऱ्यास यावी, शाहू महाराजांस फोजंत नेऊन मतलत 
बळकट करावी, अद्या लोकांच्या जबानीवरून रुजुवाती करून दोष लावून 
सरंजामाची जप्ती केली. रामराव व गोंविंद्राव पुण्यास गेले, तेथ त्यांचे घरी 
चौकी बसविली; आणि लाख रुपये देडाचा ठराव करून गुन्हा माफ करून, 
दंड घेऊन मर सरंजामाची मोकळीक केली.' [ स. १७८२ ] अशीच हकीकत 
दुसऱ्या अनेक जुन्या कुटुंबांची आहे. रामरावांचा मुलगा मल्हारराव, छत्र- 
पतीच्या बखरींचा लेखक हा सखाराम हरीचा जावई, म्हणून त्याचेही उत्पन्न 
नानाने जप्त केलें. एकंदरींत नानाच्या अमदानींत या कतेबगार चिटणीस 
घराण्यास अन्नात्न दशा आली, त्यांतून पुढें प्रतापसिंहानें त्यांचा बचाव केला. 
गोविंदराव चिटणीस ता. १३-८-१७८४ रोजीं मेल, लक्ष्मण गोविंद यांस 
दुखवटा पाठविला असा उ&ख भा. व. शकावलींत आहे. 


प्रकरण चवथ 


प र ची ५ | र 
मोरोबादादांची बंडखोरी 
माचे-ज्ञुलइ स. १७५९ 
, युरोपीय राजकारणांत हिंदुस्थानची गोवण. 
, मोरोबाच्या नाराजीचे कारण. 
. मोरोबास अधिकारप्राप्ते, नानाचा पाडाव ( माच २६-जुलई ११), 
. महादजीच्या धूततेनं मोरोबाचा पाडाव ( ११-७-१७५७८ ). 


. मोरोबाच्या प्रकरणाचे राजकीय व ऐतिहासिक महत्त्व. 
म न* > 4 


न्न्नरे 


/प ७. .»९-) 


-« ०६ 


१०८ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 
१. युरोपीय राजकारणांत हिदुस्थानची गोवण.--अठराव्या 
ठातकाच्या उत्तराधोत पाश्चात्यांच्या उपदव्यापामुळें युरोपीय राजकारणांत 
हिंदुस्थान देशा कसकसा गोवत गेला तें "यानांत आणणें बोधप्रद आहे. प्राचीन 
कालापासून जरी हिंदुस्थान व यूरोप यांचे दळगवळण सारखेच चालू होते, 
तरी सोळाव्या शतकांत बुरोपियन राष्ट्रांनीं समुद्रमार्गाने हिंदुस्थानांत ग्रेऊन 
व्यापाराच्या बसाहती घातल्या. त्या योगानं येथील राजकारणास निराळें वळण 
लागत चाललं, त्याचा दृश्य परिणाम छासीच्या लढाइईपासून सुरू झाला. 
क्वाइव्हनं बेंगाल प्रांत हस्तगत केल्यावर टंग्रज पालमटात हिंदुस्थानच्या कारभा- 
राची जबाबदारा वाटं लागली: आणि स. १५६६ त त्याने विशष ठराव करून 
टकडच्या प्रदेशावर आपल स्वामित्व जाहीर २ ळे. तरी इंग्रजी सत्तेची हाव 
सारवभोमत्वास पांचण्य़ास बराच कालावधि लागला. त्या सावभोम सत्तेसाठी 
रंप्रजांनीं पहिला जोराचा झगडा सुरू केला, तो मराग्यांशीं होय. कारण समस्त 
हिंदी सत्ताधीशांत मराठेच वरिष्ट होते. मराठ्यांचा पाडाव केला काँ बाकोच्यांस 
कबजांत आणणे दुघट नाहीं, असा अंदाज बांधून रघुनाथरावास मदत कर- 
ण्याच्या निमित्ताने इंग्रजांनीं मराठमेडळाीं युद्ध पुकारले आणि रणसंग्रामाचे 
व सुत्सद्वेगिरीचे अनेक डावपेंच आरंभिले, त्यांत मोरोबादादा फडणिसास 
बारभाईंच्या पक्षांतून त्यांनीं फोडिल त्या कारस्थानास विशेष महत्व आहे. 
स० १५६३ त मद्रास व त्यानंतर 93 ४६'५ त दिवाणी वसुलाच्या हक्काने 
बैगाल, हे दोन प्रांत इंग्रजांच्या पद्रांत पडले, प्रण ते तुटक असून 
दोहांच्या दरम्यान उत्तर सरकार व आव्य़ा हे दोन प्रदेश होते ते कबजांत 
घेण्याची तीन्न उत्कंठा त्यांस भास लागली. हे दोनही प्रदेश ताब्यांत आल्याने 
हिंदुस्थानचा पूर्वकिनारा सलग इंग्रजांचा झाला असता. ओढ्या हा नागपुरकर 
भोसल्यांचे क्षेत्रांतील भाग असल्यान झ्ाइव्हनें आपला वकील टॉमत मॉट 
यास त्या भागाची मागणी करण्यासाठी स. १७३६६त नागपुरास पाठविले; परंतु 
माधवराव पेशव्याने य़ा वेळीं जानोजीस मराठकाहीच्या कर्तेब्यांत पूर्णपणें 
मिळवून घेतल्यामुळे माटच संधान सिद्धीस गेले नार्ही. माटनें परत आल्यावर 
लिहून पाठविलेला रिपोटे वाचण्यालायक आहे. या प्रसंगी क्काईव्हनें ६ग्लंडांतील 
बेरिष्टांस लिहून कळविलं काँ, ' जानोजी भोसले चोथाई घेऊन ओव्या प्रांत 
झामचेकडे देईल तर तो घेण्यांत आमचा फायदा असून आमच्याशी सद्य 


प्रकरण » ये ] मो रोबादादांची बंडखोरी १०९ 


ठेवण्यांत त्याचे अनेक फायदे आहेत. त्याला वर्षांचे १९ लाख चोथाइंबद्दल 
द्यावे लागल तरी त्यांत आमचे नुकतान नाहीं. कारण कलकत्यापासून मद्रास- 
पावेतो सबंध किनारा आमचे ताब्यांत आल्याने आमची व्यवस्था चांगली 
लागेल, मात्र हा घाट जानोजीशीं कसा घडवून आणावा यासंबेधानं मी विचार 
करीत आहें.' पुढें छाइव्ह निघून गेल्यावर गव्हनेरचे जागीं व्हेरेल्स्ट आला, 
तवेळी ओढ्याचा कारभार शिवभट साठे करीत होता. त्याचे व जानोजीचें 
वाकडे येऊन त्यांत इंग्रजांनी जानोजीच्या मदतीस फोज पाठविली. या निमि- 
त्ताने जानोजींचा वकील उदेपुरी गोसावी हा इंग्रजांकडे राहूं लागला. ही वाटा- 
घाट दोन वर्षं चाललो; पण त्यापासून इंग्रजांस लभ्यांश असा कांहांच झाला 
नाहीं; आणि याच भानगडी चाळू असतां स. १७३३९त माधवरावान कनका- 
पुरचा तह करून जानोजीस मराठमंडळांत सामील करून घेतल्याने इंग्रजांचा 
भोसल्यास फोडण्याचा डाव बंद पडला. तेव्हांपासून जानो्जान इंग्रजांकडे 
चौथाईेची मागणी चालू ठेविली. पण इंग्रज म्हणत, ' अलिविर्दाखानानें तुम्हांस 
चौथाई देण्याचें कबूल केलें त॑ कां? तर तुम्हां फोजेनिशी येऊन बेंगाल बहार 
प्रांतांचे संरक्षण करावें म्हणून ! परंतु आतां हे प्रांत इंग्रजांकडे आलेले असून 
त्यांचें सरक्षण करण्यास ते समथ आहेत. त्यास भोसल्यांची जरूर नाही; 
अथोत्‌ खंडणी देण्याचेही कारण राहत नाही.' पुढे पंथरावीस वप ही चोथाईचा 
मागणी भोसले सालोसाल इंग्रजांकडे करीत हाते. पण त्यांनीं ता मनावर घेटली 
नाहीं. उघड आहे, लष्करी जोराचे सामथ्ये अंगांत असल्याशिवाय अशा 
मागण्या कोण मान्य करणार £ तथापि जानोजांच्या हयातांत इंग्रजाचा कावा 
बिलकूल साघला नाहीं, याचं कारण भोसल्यांचा मराठशाहीशा झालेला एकजीव 
होय. जेंकिन्सने | नागपूरच्या राज्याची हकीकत लिहिली आहे तीत त्यान 
जानार्जांच्या कारभाराची वाखाणणी केली आह. तो लिहितो, ' कारभार 
न्यायानं चालतो; लाक सुखी आहेत. त्यांची दाद ठढगोलग लागते, शुन्ह 
फारसे घडत नार्हांत. सरकारी नोकरांस प्रगार वेळचे वेळी मिळतो. ' जानोजी 
व माधवराव हे दोघेही कर्ते पुरुष स. १५३२ त दिवंगत झाल्यानें नागपुर- 
करांशी नवे डाव खेळण्यास हेस्टिग्स आरास साध मिळाली, ती कशी त्याचा 
उल्लेख पुढं येईल. 
| जेकिन्सचा रिपोर्ट १८२६, ७७ ब्ूरपा 0, ठा, 


११० मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


पूर्वे किनाऱ्याप्रमाणे पश्चिम किनाऱ्याबद्दलही इंग्रजांची कारवाई चालूच 
होती. ता. १८-११-१७६७ रोजीं इंग्रजांनीं आपला वकील टॉमस मॉस्टिन 
प्रथम पुण्यास पाठविला, त्यास कामाची ताकीद देतांना मुंबई्रच्या अधिका- 
ऱ्यांनी कळविले कॉ, ' मराठ्यांची सत्ता वाढत चाललेली पाहून आम्हांस फार 
दुःख होते, आणि त्या संबंधाने मद्रास व बंगाल येथील अधिकाऱ्यांस सुद्धां आम- 
च्याच सारखी चिंता लागून राहिली आहे. या त्यांच्या वाढत्या सत्तेस आळा 
घालण्यासाठी ज जं म्हणून शक्‍य असेल, तें सवे ते व आम्ही करण्यास चुक- 
णार नाहीं. ' या वकिलातीची डाळ स. १७६८ त माधवरावपेशव्याच्या रास- 
वर्टात शिजे शकली नाहां, तरी मुंबईकरांना मराठ्यांचा पाडाव करणें आपलें 
कतंव्य मानून, त्या निमित्तानं आपला तोच वकील स.१७७२ त पुण्यास ठेवून 
दिला, या चैचुप्रवशाला नारायणरावाच्या वधानें मसलप्रवेशाची साध मिळाली. 
पण या सुमारासच युरोपांत दुसऱ्या भानगडी उपस्थित झाल्य़ामुळ त्या 
शधीचा फायदा इंग्रजांस मिळे शकला नाह. 


हिंदुस्थानच्या इतिहासातबधीां राजकीय घडामोडींचा विचार करितांना 
पाश्वात्यांचा संबध जेथ जेथं येतो, तेथ त्यांच्या ुरोपांतील परिस्थितीचा संदर्भ 
अवर्य मनांत आणला पाहिज. अठराव्या शतकाच्या उत्तराधात तर युरोपांतील 
घडामोडींचा परिणाम हिंदुस्थानच्या राजकारणावर पुष्कळच घडला. सन १७५० 
च्या पुढ इंग्रज फ्रेंचांची चुरस सुरू झाली ती स. १८१५ त नेपोलियनचा पाडाव 
झाल्यावर संपली. एवढ्या अवधीत १७५६ पासून १७६२ पर्यंत सप्तवार्षिक युद्ध 
स. १७७४ पासून १७८२ पर्यंत अमेरिकन राज्यक्रान्तींचं युद्ध, आणि तदनंतर 
स. १७८९ पासून १८१'५ पावेतो फ्रेंच राज्यकान्तीमुळ उद्भवलेला युद्धे, यांचा 
हिंदुस्थानच्या राजकारणाशी निकट सबंध आठला आहे. उत्तरपेशवाईंचा इति- 
हास वाचतांना या युरोपीय परिस्थितीचा विचार ध्यानांत आणिला पाहिजे, 


इंग्लंडचा सुप्रासद्ध नाविक योद्धा होरशिओ नल्तन हा याच वेळीं म्हणजे 
स, १७७५ त मुंबईस आला होता हो गोष्ट सामान्यतः कोणासाहे ठाऊक नाहीं, 
एकंदर इंग्रजी राज्याचा बंदाबस्त व हालहवाल स्वतः पाहून, तदनुसार पुढं 
आपले धोरण त्यानं ठरविलं असं दिसत. मुंबईस आला तेव्हां तो अवघा १७ 
घर्षाचा होता. परंतु त्याच्या बुर्द्धांचे तेज आरंभापासूनच झळकू लागलं होते. 


प्रकरण ४ थे ] मोरोबादादाची बंडखारी १११ 


२.५९ /%./%-./५-/%./४ ५-५ “१४ “0 “0 “५६ शण एश - -“* "४ 7 “६ £*./५/%./४६./.५७/७० >“ 


लहानपणापासून सर्वे साधकबाधक गोष्टींचा आणि शत्नंंच्या व आपल्या बला- 
बलाचा मनांत अजमास बांधून त्याप्रमाण पुढें त्याने एक एक साहसाचे काम 
करून दाखविले. म्हणूनच सन १८०५ सालीं आरमारी युद्धांत फ्रान्सचा 
पाडाव करून त्यानं आपल्या राज्यास अनुपम विजय संपादन करून दिला, 
आणि त्यांतच त्यान आपल्या प्राणांची आहुति दिली. ता. १७ आगस्ट सन 
१५५५ राजी त्यानें मंबईंच्या बेटावर दुसऱ्यांदां पाय ठेविला. म्हणले त्या- 
पू्वाहि एकदां तो इकडे आलेला होता असं दिसते. तो लिहितो, ' सीशोअर 
नांवाचे बादशहाच वीस तोफांचे लढाऊ नहाज इकडे आलं. त्यावर कॅप्टन 
फामरच्या हाताखालीं मी क्वा्टरटेंडकवर नाविक म्हणून काम कर्रांत असतां 
बसऱ्यापासून बंगालपर्यंतचा सवं समुद्रकिनारा मी फिरून पाहिला. ह जहाज 
प्रथम मुंबइहून अरबस्तानांत मस्कतला जाऊन मग तेथून इराणी आखातांत 
बुशायरला गेलं. तेथुन पुनः मस्कतला जाऊन परत मुंबईस आलं. मुंबईच्या 
बेद्रांत या बादशाही नहाजाला सलामी मिळाली, मस्कतहून मुंबइस येतांना 
त्यास वादळाचा भयंकर त्रास सहन करावा लागला. कारण पावसळ्यांत 
आरबी समुद्र फार खवळलेला असतो. तशांत तापाच्या सांथीनें जहाजावरील 
बहुतेक लोक अतिशय आजारी झाले. जहाजावर डॉक्टर होता त्याचाहि या 
सांथीपुढें कांहीं इलाज चालेना. नेल्सन आजारी पडून त्यास हात पाय हाल- 
विण्याची देखील शक्ति राहिली नाहा. परंतु मुंबईस आल्यावर त्याची प्रकृति 
लगोलग सुधारली, आणि त्यानं तेथचा एकूण एक कोनाकांपरा तपासून पाहिला. 
मुंबई आरमाराच्या सुपारॅटंडेंटची जागा मिळविण्याची नेल्सनने मंबईस असतां 
खटपट केली; पण तो वयानं लहान य़ा सबबीवर ती त्यास मिळाली नाही. 
त्या आरमारांत त्याचा भाऊ होता, त्याचा पुढे खून झाला. आपल्या राष्ट्राची 
महती चहूंकडे वाढावी या उत्कट आस्थेने इंग्लंडांतील लहान मोठीं कतत्व- 
वान माणसं किती झटत व त्या हेतूच्या सिध्यथ इतरांशी वागण्याचे आपलं 
धारण प्रसंगाप्रमाण कर्स आंखीत हे कोणासही कोतुकास्पद वाटेल. 

स, १७५७४ त इंग्लंडचं अमेरिकन वसाहतांशी भांडण लागल. स, १७७६त 
वसाहतांनीं आपलं स्वातंत्र्य पुकारले. फ्रेंच राष्ट्राचा पाठिंबा वसाहतींस हाता. 
स. १७५७८ च्या मार्चात म्हणजे मोरोबाचे कारस्थान सिद्धीस जाऊन नानाचा 
कारभार लंगडा पडला, त्याच वेळीं युरोपांत फ्रान्सनं इंग्लंडविरुद्ध युद्ध पुकारलं, 


११२ मराठी रियासत | उत्तरविभाग १ 


तदनुसार हिंदुस्थानांतील इंग्रज व फ्रेंच वसाहती यांचा युद्धप्रसंग सुरू झाला. 
त्यांत फ्रेंचांचा पाडाव करण्यास कलकत्ता, मद्रास व मुंबई येथील इंप्रज झटून 
उद्योग करूं लागले. हॅस्टिग्तने तर अमेरिकेतील वतताहती हातच्या गेल्यानं 
झालेले नुकसान हिंदुस्थानांत नवीन प्रदेश जिंकून भरून काढण्याचा निश्चयच 
केला. इकडे नाना फडाणिसाला या युरोपीय परिस्थितीची भरपूर महिती 
होती; कारण आलेल्या संधीचा दाक्य तितका फायदा मराठ्यांच्या सत्तेस 
करून देण्याचा त्यानंही सडकून यत्न केला. पुरंदरचा तह॒ मुंबईकर अंमलांत 
आणीनात. दादास हवाली करण्याऐवजी त्यास मुंबईत आश्रय देऊन इंग्रजांनी 
मराठ्यांची पोटदुखी कायम ठेविली. हा पेच त्यांस उळठट शह दिल्याशिवाय 
वारणार नाहीं अशी नानाची खात्री होऊन चुकली. फरेचांचॉह राजकारण 
हिंदुस्थानांत होतेच. त्यांचा एक वकील संट ल्यूबीन पश्चिम किनाऱ्यावर 
मुंबईच्या दक्षिणेस चोल येथें व्यापारी माल विकण्यासाठी आला तेहां, त्यानें 
चालच्या बैदरांत उतरण्याची परत्रानगी पुण्यास नानाकड मागितली: आणि 
“आपण फ्रान्सच्या बादशहाकडून तुमच्याकडे वकील म्हणून आलां आहा, 
द्‌प्रजांचा वकौल तुमच्याकडे असतो, तसाच मा तुमच्याकडे पुण्यास थता, 
व्यापारानिमित्त तुमच्याशी बोलणं करावयाचे आहे, ' अस त्यानें नानास 
कळांवेल, इंग्रजांस देबकावण्याची चाळून आलली हा संधि नानाने लगोलग 
साधली. जाल बंदरांत उतरण्याची परवानगी नानाने सेट ल्यूबिन यास पाट- 
बून वाटेने त्याची बरदास्त ठेवून त्यास गोरवानें पुण्यास आणिले. पुरेदरावर 
त्याची बालपेशव्याने भेट घेतलो, त्या भेटींत सट ल्यूबननं फ्रान्तमधन 
बरोबर आणिलेल एक उत्कृष्ट रगात चित्र दरबारांत दाखविलं. शनिवार- 
वाड्यांत नारायणरावाचा वध झाला त्याचा हृद्यभेदक देखावा य़ा चित्रांत 
काढिलेला असन, ते पाहिल्यावर सवांच्या डोळ्यांतून अश्वघारा वाहल्या 
वधाचे सवे तपशील नानानंच बहुधा पांदिचरीमाफत फ्रान्सांत पाठविले असावे 
ऐ. टि. भाग १ यांत या बघाच एक चित्र पारसनीस यांनी प्रसिद्ध केलं 
आहे तें हेंच को काय न कळे. ( मेकडोनल्ड कृत नाना फ. च. ) 

१९५-३१-१७७५७ रोजीं संट ल्यूर्बान चालास उतरला आणि ता. १मेरोजी 
पुण्यास दाखल झाला. पुण्यास त्याची नानाने एवढी प्रतिष्ठा वाढावेडी, की 
त्यामुळें मॉस्टिनास अत्यंत दुःख झाल, त्यानं त्याबद्दल विशेष तिखटमीठ 


प्रकरण ४ थं] मोरोबांदादांची बंडखोरी ११३ 
लावून मुंबईस व कलकत्यास तक्रार केली; त्यवरून फ्रेंचांनां आपल्या हातचा 
डाव उचलला, आतां फ्रचांच्या मदतीने नाना इंग्रजांस हिंदुस्थानांतून साफ 
उखडणार, असा बोभाटा इंग्रजांनीं सुरू केला. वास्तविक हा ल्यूबिन फ्रेंच 
बादशहाकडून राजरोस आलेला नव्हता हो गोष्ट इंग्रजांस व नानास मार्हीत 
होती. परंतु दोघांनीही आपापल्यापरी चाळू कामांत त्याचा उपयोग करून 
घेतला, फ्रेंच वकोल आणल्याचे निमित्त पुढं करून पुरंदरचा तह मोडून 
मराठ्यांशी पुनः युद्ध चाळू करावे, असे हुकूम हेस्टिंग्सनं रागारागाने 
ता.२३-३-१५५७८रोजी सुंबइकरांस पाठविले. या बाबतींत हॉस्टिग्सची कोन्सिलांत 
गूपच भवाते न भवति झाला. महादजीनंही नानास असा सला दिला का 
फ्रेंच वकील पुण्यांतून काढून द्यावा, पुढें मोरोबाच हाती कारभार जाऊन नाना 
नरम पडला तेव्हां त्यान पडतं घेऊन सेंट ल्यूबिन यास रजा दिली. सुमारं 
एक वष हा ल्यूबिन पुण्य़ास राहून ता.१-५-५७५८ रोजीं निघून गेला. यावरून 
युरोपीय राजकारणाच्या भोवऱ्यांत या वेळपासून ।हदुस्थान कसे सांपडूं लागलं 
तें दिसन येतं. स. १५५९ पासून दोन तीन वर्ष फ्रेंच आरमाराची इंग्रजांवर 
सरशी होऊन, इंग्रज कसे नरम झाल त्याचं वणेन लायल, व्हिन्सेंट स्मिथ 
नगेरनीं केलेले पाहण्यालायक आहे. यामुळेच पुढें मराख्यांशीं वाटेल त्या 
तऱ्हेने तह करून युद्ध मिटवा, असे सक्तींचे हुकूम इंग्लंडांतून हेस्टिंग्सला आले, 
भ्हणूनच सालबाईंचा तह घडून आला. हेस्टिंग्स हा आगलाव्या राष्ट्रावर काय 
आपत्ती आणील कोणास ठाऊक, अशी त्याजबद्दल इंग्रज राष्ट्राची समजत झाली 
होती. तो इंग्लंडास परत गेल्यावर तेर्थे त्याजवर गुन्हेगारी ठेवून जी सात 
वर्षे पालमेंटएढें चोकशी चालली, तो त्याच्यासंबंधानं झालेल्या राषट्रमताचा 
परिणाम म्हटल्यास चालेल. तूत नानानें आपला शह साधून मराठ्यांची 
प्रत शक्‍य तितकी कायम राखिली. मात्र हा विजय क्षणिक होता. 
पुत्तः दुसरा जहांबाज टंग्रज लाड वेल्स्ली अधिकारावर येऊन नेपो- 
लिसनच्या निमित्ताने त्यानं हिंदुस्थानास युरोपीय राजकारणांत पूर्जपणे 
गुतविलं, ते अद्यापपर्यंत त्यांतच जास्त जास्त गोते खात आहे. 
पेशव्यांच्या रोजनि- त वरील फ्रेच वकिलाचे कांहीं उल्लेख लक्षांत ठेवण्याजोगे 
आहेत. ' फरार्सांकडील मातबर माणूस हुजूर येत आहे त्यास रंवदंड्याचे 
बेद्रांतून भाड्याचे बेल व बिगारी देऊन पुण्यास रवाना करणें. भाड्याचा 
द 


११० मराठी रियासत [ उत्तरावेभाग ५ 


ऐवज हिदोबीं खच लिहणे, अता ता. २२-२३-७७ चा हुकूम स. मा. रो.५४८ 
वर आहे. त्यास जकात माफ करण्यांत येऊन परत जाते वेळीही कल्याणावरून 
देमणपावेतों भाड्याचे बेल वगेरे सरकारी ख्चानें देण्यांत आले.(ता.८-८-१ » ०८ 
स. मा, रॉ. ५४७.) या वकिलास आणण्याकॉरतां अबारीचा हत्ती, स्वार, 
नोंबत, निशाण वगेरे स्वारीचा लवाजमा बोरघाटाच्या पायथ्यापर्यंत पुणं दर- 
बारानें पाठविला. भांड्याचा खच ररकारांतून देवविला; अंबारीत बसून तो 
थाटाने दरबारास आला. मुख्य कारभाऱ्यांनी त्यास पुढे सामारे जाऊन दर- 
बारांत आपणाजवळ बसावल. इंग्रज वकाल मांस्टिन दरबारास जाइ, तव्हा 
त्याचा मानमरातब कांहींच न ठेवतां, त्यास कोणी तरी तिसऱ्या प्रतीचा 
मुत्सद्दी सामोरा जाऊन दरबारांत दर कोठें कापऱ्यांत बसवीत, आणि घरका- 
भरांनें बोळवण करून परत पाठवीत. हा पॅक्तिप्रपंच मांस्टिनच्या अत:कर- 
णास विशेष झोबळा, आणि त्यानं नानाबद्दल भर्यकर कागाळा आपल्या वरिष्टां- 
कडे केली. त्यामळे नानास खाऊ का गिळं असं कांहां काळ सव इंग्रजांन 
होऊन गेलं. 

२. मारोबादादाच्या नाराजीच कारण.--पुरंद्रच्या तहान इंग्रजां- 
बरोबरच युद्ध मिटलं तर नाहींच, पण त्यांत ठरल्याच्या उलर त्यांनां दादाम 
आश्रय दिला; त्याचा सडे म्हणून पुणे दरवारान फ्रेच व्काल पुण्यास आणिला; 
यामुळे उभय पक्ष एकमकांविस्द्ध उत्तरात्तर चिडतव गेळ आणि प्रत्यक्ष युद्धास 
उभे राहण्यापूर्वी नाना तर्‍हच्या कारस्थानांनीं एकमेकांस त्रास देऊं लागल, 
त्यामुळें या वषे सहा महिन्यांत म्हणजे विशषतः स. १७५८ त इतक्या काहीं 
भानगडी उर्पास्थत झाल्या का त्यांची गुंतागुंत साडवून प्रकरणांची «गांत 
लावण्यास जड जातं. तसच या बाबतीतील कागदपत्रही बेसुमार मिळत 
असल्याने त काम अधिकच अवघड झाल आह. नानाने इंग्रजांचे नाकांत 
काड्या घालण्यासाठी प्रच बकाल पुण्यास ठाविला, त्यास तोड म्हणून मॉस्टिनन 
पुण्यास बसून मोरीबादादाच कारस्थान उर्भे केलं. त्यांतील सगळे मुद्द संगत - 
बार जोडू लागल्यास त्यांचा स्वतंत्र ग्रंथ होइल. 'अधिक!रयोग 'या पुस्तकांत 
कै० खऱ्यांनीं त्याचे विवेचन स्वतंत्रच केलं आहे. येथे फक्त त्यांतील मुख्य 
मुद्दे एकंद्र विषयाच्या संगतीपुरते घेतां येतील. मराठ्यांचा आपमतलबी 
त्वभाव, तडजोडीस न येतां उलट विथन उपस्थित करण्याची त्यांची सवय व 


प्रकरण ४ थे ] मोरोबादादांची बंडखोरी ११५ 
एकंदर राजकीय उद्योगाची बाचाबाच वगेरे अनेक राष्ट्रीय दोष या एका 
मोरोबाच्या प्रकरणांत उत्कट दिसून येतात. 

मोरोबादादा व नाना फडणीस हे चुलतबंधु. बाळाजी विश्वनाथाचे वेळेपा- 


महादेवपंत भानु सन या भानूकडे फडणिसी 

1 ___________. म्हृणजे हल्लींच्या हिशेबी 

|. |. | खात्याचें काम होतें. पेश- 
बाळाजी रामाजी नारो 


व्यांशीं यांचा पिढीजाद घ- 
जनादैनबाबा बाबूराव रोबाव आापतसंबंध कता 

| | घरोब्यामुळेंच त्यांस नारा- 
बाळाजी उ० नाना  मोरांबा यणरावाचे पश्चात्‌ एवढ 
महत्त्व प्राप्त झाले. नाना वयाने मोरोबाहून किंचित्‌ वडील हाता. तसेंच 
बुद्धिमत्ता, हुशारी, टापटीप, दूरदृष्टि, रढनिश्रय व कामाचा उरक 
या सवांत तो मोरोबाहून पु"्कळच सरस होता; पण मोरोबास स्वतःच्या 
कतंबगारीबद्दल मोठी घमेंड असे. राक्षसभुवनाच्या लढाईपासून माधवराव 
पेशव्याने राज्यकारभार आपले हाता घेतला. तव्हापासून नाना व मोरांबा 
यांच्या अंगांतील गुणावगुणांची पारख केली, आणि टापरिर्पानें दूरवर 
नजर पोचवून चाख काम करणाऱ्या नानास पुण्यास फडावर ठेविलं 
“ब मोरोबास आ ल्याबरोबर स्वारॉांत बाळगून त्यास स्वतंत्र काम न देतां 
भलते फांटे फोडण्याच्या त्याच्या प्रवृत्तीस आपल्या देखरेखीची वेसण घातली. 
माधवरावाचा गूढ हेतु मोरोबाच्य़ा “यानांत न आल्याने आपण नानापेक्षां 
शहाणे म्हणून सह्लामसलतीसाठी आपल्यास पेशव्याने जवळ केलं अशी त्याची, 
भलती समज होऊन, त्याच्या मूळच्या घमेंडखोर मनोंवृत्तींत विशेषच भर पडली. 
माधवरावाच्याबरे बर नेहमीं असल्यामुळे व भानु घराण्यांवरील पशव्यांच्या 
लोभामळ मोरोबास नसतं महत्त्व आलें हाते. पण आरंभीं दादाचे चाळे बंद 
करण्याच्या कामीं नानाचा सल्ला पेशव्यास जास्त उपयोगी पडे. माधवरा नें 
अखेरच्या दुखण्यांत जी पुढची व्यवस्था केली त्यांत राज्याचा 
कारभार त्यानं बापू व नाना यांजवर सोपविला. त्या वेळेस मोरोबाचा भ्रम 
थोडासा दूर झाला, पण तेव्हांपासून नानाबद्दल त्यास हेवा वाटूं लाबला. पुढ 
पुढें तर दोघांत उघड बैषम्य आले. तथापि नारायणराबाचे वधानंतर दान 


| | 


११९ मराठी रियासत [ उत्तरांवभांग 9 


मिळाला नाहो. बारभाईचे घटनेत मोरोबाचा अंतभोव होता, पण हळ हळू 
त्यांत नाना व बापू यांसच पूढारपण मिळून मारोबा मागे पडला. त्य, दोघांना 
जी तडफ व धमक दाखवून दादाचे विरुद्ध कारस्थान रचिले, ती मोरोबाचे 
ठिकार्णी नव्हती. निश्चयाने एक पक्ष स्वीकारून त्यालाच चिकटून तो राहिला 
नाही. नानाच्या बोलण्यावर सवाचा विश्वास बसे; मोरोबावर कोणाचाच 
विश्वास नव्हता. 

मुंबईच्या व कलकच्याच्य़ा दप्तरांतील पूष्कळसा इंग्रजी पत्रव्यवहार या वेळच्या 
इतिहासास अत्यंत उपयोगाचा आहे. मात्र तेथ बसन उद्योग करणारे अभ्या- 
सक पाहिजेत. मेंबइच्या दप्तरांत मॉस्टिनची रोजनिशी आहे, त्यावरून नारा- 
यणरावाचे मृत्युनंतर झालेल्य़ा घडामोडी मॉस्टिनन मुंबईस लिहून कळवि- 
लेल्या दिसन येतात. उदाहरणाथ, ता. ३०-८-१ ७५३ रोजी नारायणरावाचा 
वध झाल्यानंतर ता. '“-९-१५५३ ची मास्टिनची नोंद पहा. ' मा आज राधो- 
बास भेटला. थोड बोलणं होऊन परत आलो. आमची मदत त्यांस पाहिजे 
कीं काय, यासंबंधाने राघोबाने बिलकूल थांग मला लागे दिला नाहीं, म्हणून 
माझी अत्यंत हिरमोड झाली. कारण त्यान बोलावणे पाटविल्य़रावरूनच मा 
भेर्टांस गेला होतो, तेव्हां माझी अक्षी अटकळ होती को पस्तुत'च्या पॉरिस्थि- 
तांत आमच्या मदतीसंबंधान तो कांहीं तरी प्रश्न मला टाकील. आणि त्यांत 
मी कंपनीचा थोडाबहुत फायदा करू शकेन. परंतु त्या बट्याने बिलकूल 
सुगावा लागूं दिला नाहाॉ.' या रोजनिशीवरून दुसरी एक गोष्ट दिसते काँ 
मॉस्टिननं मोरोबा फडणिसास सवेथा आपल्या तेत्रांत घेतलं होतं.' हरएक 
बाबतींत तो मारोबाचा सल्ला घेई: आणि मोरोबाही व्रारभाइचे बेत मॉ्स्ट- 
नास निःदीकपणं कळवून इंग्रजांचा फायदा करून देइ. याचा संपूण सुगावा 
नाना फडणिसास लागलेला होता, म्हणूनच त्यास इतके कडक शाह€न झाल. 
राजद्रोही इसमांवर बिलकूल दयामाया करायची नाहीं. असा नानाचा कृत- 
सैकल्य होता, तों राज्यहिताच्या दष्टींनं गेर म्हणतां येत नार्ही. 

उघडपर्णे दादास तरी सामील व्हावें किंवा अंतर्यामापासून बारभाइना साह्य 
करावं तं न करितां, उलट नाराज व कष्टी होऊन दरएक कामांत मोरोबाची 
धघरसोडच चाल राहिली. हा केव्हां कोणत्या पक्षास मिळेल किंवा काय उपदर- 


प्रकरण ४ थें ] मोरोबादादांची बंड नोरी ११७ 
व्याप करील याचा इतरांस भरंवसा नसल्यामुळे त्याला सवेच लोक शक्‍य 
तितके दूर ठेवीत. नानाच्या बरोबरीने आपण कारभारांत अतावॅसे त्यास वाटे, 
पण लायकी दिसल्य़ाझिवाय काम तरी त्यास कोण देणार ! पुरंदरचा तह होई- 
पयत त्याने कसाबसा दम धरला, पण त्याचें बस्तान बसेना. दादानें नाही 
नाहीं ते फंद चालू केल,त्यांत मोरोबा गुरफटला गेला. चिंतो विठ्ठल, किंवा बाजी- 
राव बर्वे हे रघडपण दादास सामील होत, लाप्रमाणं मोरोबा स्पष्टपणे कोण- 
त्याच पक्षास मिळाला नारहा. बारभाईकडील सवे बेत त्यास समजत असल्या- 
मुळे तो दादाकडील फंदांत चोरटेप्रणान पडूं लागला. होतां होतां त्याने 
नानास केद करून दादास पेशवाईवर आणण्याचे भर्यकर कारस्थान रचिले, तं 
सिद्धीस न जातां नाना व महादजी या दोघांनीं त्यास पकडून केदेंत घातलें, 
त्यामुळ पुढांल पंचवीस वषं त्यांचं आयुष्य केदेंत कुजून फुकट गेलें, बजाबा 
पुरंदरेही त्याच्याच जोडीस कदेत गेला. 

दादास आणण्याराबधानं मोरोंबा-मास्टिनचं सगनमत होऊन स.१७७जच्या 
पावसाळ्यांत मास्टन मुंबइस गेला, मागे पुण्यास त्याच काम कांहीं दिवस 
लुई पाहत होता, मुंबईत ता. १०-१२ रोजी कोन्सिलची घेठक होऊन ठरलें 
कीं बापू, मोरोबा, बजाबा व तुकोजी होळकर हे सर्व आपण होऊन स्वदस्तुर- 
च्या लेखाने इंग्रजांची मदत मागतीळ तरच आपण दादाबरोबर आपली 
*'फॉज देऊन त्यास पुण्यास न्यावे. मॉस्टिन सहा महिने मुंबइस बसला, पण 
त्याने कोणतीच तड लावली नाहो. ता. १-१-१५७५८ रोजीं त्यास कोन्सिलनें 
हुकूम केला का तुम्हा पुण्याभ जाऊन वकिलातीवर हजर व्हावे. फ्रेंच वकिला- 
प्रभाणेंच तुमचाही मानमरातब पुण दरवार न ठेवील तर षरंद्रचा तह मोडला 
असं समजून आम्हा तुम्हांस लगेच परत बोलावू, असं तुम्ही निक्षून दरबा- 
रास कळवावे. त्याप्रमाणे मास्टिन ता. १०-१-५८ रोर्जी पुण्यास पोंचला. 
त्यानं नानाची भेट घेतली, पण त्याच्या तक्रारीचा निकाल लागला नाही. 
त्यानें मोरोंबाचीही भेट घेतली. पुढे २६३ माचे रोजी जेव्हां मोरोबाचे हार्ती 
पेशवाईचा कारभार आला तेव्हां मुंबईकरांची थोडे दिवस दादास पुण्यास 
आणण्यासंबंर्धी पुष्कळच चलबिचल झाली. ( इंडिया ऑफित पेपस॑ ), 

इतर उलाढालांबरोबर पुण्यांत कारभाऱ्य़ांस दगा करण्याचे दादाचे फितूर 
झव्य़ाहत चालू होते. विष्णु नरहर व॒ खंडेराव निंबाजी यांनीं नानाबापूंस 


११८ भराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


दमा करावयाची मसलत केली, ती उघडकीस येऊन, त्यांस बिख्या घालन 
सिंहगड व रुद्रमाळ या किल्ल्यांवर रवाना केलें व घरंदार जप्त केली, 
( एप्रिल १७५६ ). याच वेळीं मोरोबावद्दल कारभाऱ्यांचे मनांत संशय आला. 
रत्नागिरीत तोतया मोकळा झाला त्यांतही त्याचं अंग असावे. 'अतःपर राज- 
कारणाचे प्रकार आढळल्यास चित्तास येइल ते करू, अशी ताकीद मोरोबा 
व बजाबा पुरंदर वगेरेस देण्यांत आली. सवास धास्ती बसली. मोरोबान शिव- 
नेर किल्ला आपले ताब्यांत देऊन आपणास कारभारांत ध्यावे अशी मागणी 
केली. सहा महिने वर्तणूक पाहून मग विचार करू, असा जबाब त्यास कार- 
भाऱ्यांनां दिला. ( खरे ले. १८३७, १८३९, १८४३). 

रघुनाथरावा इतका उपद्व्यापी पुरुष मराठ्यांच्या इतिहासांत दुसरा कोणी 
झाला नाहा. कसेही प्रसंग किंवा अडचणी आल्य़ा तरी नाना प्रकारच्या हिक- 
मतानी त्यांस तांड देऊन प्रतिपक्षास गोत्यांत आणण्याची दादाची करामत 
एकद्या शिवाजीच्या अंगी आढळते. हा करामत सत्कारणी लागता तर राज्याचं 
कोट कल्याण झालं असतें. त्याचे साथीदार सव हिंदुस्थानभर खटपटी करीत 
होते. जेथें जेथे बारभाईचे उद्योग चाल होते, त्या सवे ठिकाणी त्यान नाही 
नाहीं तीं विघ्न आणिलीं. बारभाईंच्या विरोधकांस चिथवन दिले. ' दादांस 
आपल्याजवळ बिलकूल आश्रय देऊं नये, निरोप द्यावा, ' अशी पत्नें सुंबइचे 
अधिकाऱ्यांस कलकत्याहून व इंग्ठंडाहून आला, तेव्हां जलमार्ग हेदरखाना. 
कडे जावें किंवा मालवणास लावे. करवीरावर महादजी शिंदे होते, तेव्हां 
तिकडे भाण शक्‍य नाहॉ. मग हेद्रखानाशिवाय दुसरी जागा राहिली नाही. 
वसईतही फितवा केला होता, पण विसाजी केशवांनीं लगोलग बंदोबस्त केला. 
पुण्यास एक वेदिक आह्यण काल मालवणाहून आला, त्यानें सांगितल की 
इंग्रजांचा वकील व कारकून मालवणास आले आहेत. सुंबइहून श्रीमंत आट- 
चार दिवसांत मालवणास येणार, नेतर तिकडून करवीरकरांस जाऊन मिळ- 
णार, मंडप घातले आहेत, असें वतेमान स. १७७७ च्या डिस्ंबरांत पुण्यास 
आलें. मालवण बंदर कोल्हापुरचें असून पटवर्धन व पेशवे यांजबरोबर कोल्हा- 
पुर छत्नपर्ताची ठढाइ चालू होती, तीस दादा कोल्हापुरास आल्याने विशेथ 
रंग बढला असता. कर्नाटकांत पटवधेन व हरिपंत यांच्या फोजा हेदरअलायी 
लढत होत्या, त्यांत फितूर करून, त्यांचा अगदी संहार करण्याचा योग त्यानं 


प्रकरण ४ थें ] मोरोबादादांची बंडखोरी ११९ 


आणिला होता. दादाचा दुसरा साथीदार बाजीराव बर्वे हेदराचे नोकरीत 
राहून हरतऱ्हेनें त्याची बाजूराखात होता. स. १७७३ च्या आरंभीं सावर्शांचे 
ळढाईत पटवधेनांचा पाडाव होऊन बरीच मंडळी कद॒झाली, त्यांचा बाजी- 
रावाने योग्य परामपे धतला आणि त्या निमित्तान परशुरामभाऊ्शी पत्रव्यव- 
हार सुरू करून समेटाचेंही बोलणं चालविले. ता. २२-२-५७७ च्या पत्नांत तो 
लिहितो, 'श्री. दादासा० स्वामी धणी आहेत. त्यांचं साहित्य करून त्यांस 
पदावर बसवून त्यांची सेवा करावी ह उत्तम. अतःपर विरुद्ध वाढवू नये. 
पुरतपर्ण मनन करून उत्तर पाठवावे. ' दादास पेशवेपद पाहिजे होत, नेमणूक 
घऊन स्वस्थ बसण्यास तो कबूल नव्हता. बाजीराव बव्यार्ने पांड्या नांवाचा 
क आपला विश्वासु इसम परशुराम भ।ऊकडे यासंबंधीं बोलणें करण्यास पाठ- 
वढा आणि लिहिल, “* धरांतील विरुद्धान राज्य विध्वंस झालं, यास्तव आमचे 
विचार आहें ज आपण श्रीमत राज्यावर येत अशी योजना करावी; श्रॉमतां- 
कडील संशय नित्रत्त आपण करूं. तुम्हा हो गोष्ट टढतर चित्तावर धरल्याने 
थैदोबस्त होईल. पुर्त मनन करून उत्तर पाठवावे. मजकूर प्रगटांत येतां नये. 
राज्याचा नाश होतो, पाहवत नाही, भापण सक्ञ, दीघदष्टि आहेत, म्हणून 
लिहिल आहे. विचारास येईल तसें उत्तर पाठवावे. वर्तमान पांडबा सांगतां 
कळेल. ' ता. १३-२-१७'१५ (खर ५१९६, २५०८'५-६, २०२८) 

दाद होळकरांस वदा करण्याचे दादाले प्रयत्न तर सारख चाल होते, आणि 
त्यांच्या समजुती काढतांना कारभारी २डकुंडीस आल. पढ नाराज झालेल्या 
मीरोवास हाताशी घेऊन खुद्द पुण्यांतच दादाने प्रचंड कारस्थान उळारलं. 
स. १ ५७७ व्या जून महिन्यांत पुण्यांत गारद्यांनीं देगा केला; त्यांत नानांस 
टार मारण्याचा त्यांचा बेत होता, पण ' वतमान आगाऊ कळोन सावध झाले. 
इश्वर रक्षणार, तेव्हां मनुष्ययत्न चालत नाहीं. कोणी करविलं, काय वतेमान 
थाच ठिकाण लागल नाहीं; या मंत्रांत दामोदर मंडळींच फार करून आहेत 
नांवे लिहितां नयेत व पुतता पत्ताहा पाहिजे. ( ९ जून ).दामोदर मंडळी कोण 
दाम म्हणजे पेसा, यावरून पेसेवाली. अद्या अनेक उलाढाली फुकट गेल्याच. 
पढें मोरोबाचें बाहुले दादास आयते मिळालं. त्याच्यामाफत चिंतो विठ्ठल, बजाबा 
पुरंद्रे व शेवर्टी सखाराम बापू यांस व तुकाजी होळकरास सामील करून घ्यावयाचे 
आणि सुंबईहून दादास आणून पेशवादहवर स्थापावयाचं असं कारस्थान उभे भाले, 


१२० मराठी र्यासत [ उत्तरविभाग १ 


स, १५५७८ च्या उन्हाळ्यांत हरिपंत व पटवधन मंडळी कनांटकांतव महादजी 
कोल्हापुरास होते ही संधि मारोबास सांपडली. तिचा त्याने उपयोग करून घेतला. 
नानाने आपल्य़ा आयुष्यांतील कठिण प्रसंगांत या कारस्थानाची गणना क्रेली 
आहे. येडल ते काम करून दाखवावे, काम हीच आपली उत्कृष्ट शिफारस हे तत्त्व 
मारोबान "यानांत ठेविलं नाहीं. नानांच्या बरोबरीने आपला बडेजाव पाहिज 
ही त्याची महत्वाकांक्षा होती. बारभाईच्या कारभारांत आपणास कोणी 
विचारीत नार्ही, हा त्याच्या मनांतील मोठा देश. तीन वर्ष सवे कामें आपल्या- 
शिवाय उलगडत चाललेला पाहून मनाच्या असंतुष्ट स्थितींत तो दादाच्या 
भुलथापांस बळी पडला. त्याची समजूत काढण्याचे कारभाऱ्यांचे प्रयत्न चालूच 
होते. आपणा दोघांबरोबर हा तिसरा] कारभारी असावा, नानाकडे मुलकी 
कारभार, मोरोबाकडे फोजची आणि दोघांवरही बापूची देखरेख, अशी योजना 
ठरत होती. पण सखारामबापूस ता पसंत पडली नाहीं. अलीकडे पुष्कळ कामें 
बापूस विवारल्य़ाशिवायच नाना उलगडीत होता; त्यामुळें बापूहि थोडासा 
नाराज होता. नाना व झोरोबा एक होऊन आपणांस उडवून देतील ही त्यास 
भौति असून सुरळित कारभारांत कांहीं तरी आपला शाह ठेवून द्यावयाचा हा 
त्याचा स्वभाव होता. त्यानंच मोरांबास प्रथम चिथावून दिले, त्याबरोबर 
मोरोबानें भलत्याच मागण्या सुरू केल्या. 

स, १७७८ च्या आरमी याच वाटाघाटीसाठी नाना पुण्याहून पुरंदराम 
गेला. सासवडाहून बापूही तेथं आला. हरिपंताचे मदतीस कनाटकांत तुकोजी 
होळकर जाईना तेव्हां त्यांनीं आपाबळवंत व बाजीपंत अंणा जोशी (वसईकर ) 
यांस सात आठ हजार फोल देऊन तिकडे रवाना केलें. इतक्य़ा अवधींत 
मोरोबाचं मान फार चढलं. त्यास तुकोजीचा पाठिंबा मिळाला. चिंतो विट्रलान 
दादास पुण्यास आणण्याची मोरोबास व तुकोजीस भर दिली. नारो गणंश 
शोचे हा तुकोजीचा कारभारी व केवळ आत्मलिंग, त्यानं तुकोजीस वाटेल 
तशी भर दिली. जेवढे म्हणून कारभाऱ्यांवर रुष्ट होते तेवढे सगळे या वेळे- 
पुरते एक झाले. बजाबा पुरंदरे त्यांस मिळाला. मोरोबा व मॉस्टिन यांच 
संगनमत झाले. इंग्रजांची मदत घेऊन लगोलग दादाने पुण्यावर यावें. बार- 
भाईंच्या फौजा बाहेर पांगलेल्या असल्यामुळे मोरोबास ही संधि योग्य वाटून 
त्यानें नानास निक्षून कळविलें, कॉ “सवे कारभार मी एकटा करणार, ' 


प्रकरण ४ थे] मोरोबादादांची बंडखोरी १२१ 


*.» ५८१७ ब क्त शो 


मोरोबाची ही चढाइ पाहून, होळकराचे व त्याच कांही कारस्थान असून त्यांस 
बापूचेही अंग थोडबहुत आहे असा नानास सुगावा लागला बापूच्या अत:- 
करणाचा ठाव घेण्याचा नानाने प्रयत्न केला, पण बापूर्न दाद लागूं दिली 
नाही. नुसता नानाचा पगडा कमी करण्यास बापूचा पाठिंबा मोरोबास होता. 
परंतु दादाची स्थापना पुण्यास झाल्यावर आपली काय अवस्था तो करील 
याचीही जाणीव बापूस पुरपुर होती. प्रत्येक इसम केवळ आपल्यापुरते पाहत 
होता. पुरंदरच्या वाटाघाटीत मोरोबाची समजूत न होतां, नाना शिवरात्री- 
साठीं मेणवलीस व बापू सासवडास गेला. मार्गे सव रान मारोबास मोकळे 
सांपडल. यापूर्वीच नानानं महादजीशी कांहीं विशिष्ट करार करून त्यास वशा 
करून घतले होतें. ता. १'८-३-१४३८चा त्यांचा एक करारपे. दृ. प्र २०० 
वर नमूद आह. मोरोबा ज्याप्रमा* नानाच्या बरोबरीने स्वतःचा मान राखण्याचा 
प्रयत्न करी, तसाच तुकोजी होळकर प्रत्येक गोष्टींत महादजीची बरोबरी 
करण्याची धडपड करी. आपण दोघे सरदार वरोबराींचे, हृ तत्व होळकराचे 
मनांत कायभ होतें. मग कर्तेत्वांत बरोबरी नसली तरा चिंता नव्हती. नाना 
व महादजी एकमतानं वागू लागले, ही गोष्ट होळकरास झोंबली. बापूसही ती 
जाचक वाटली, कारण ते दोघे कारभार उलगहं लागले, म्हणजे आपली जरूर 
त्यांस राहणार नाहीं अशी त्याची खात्री होती 

३. मोरोब(स अधिकारप्राभि, नानाचा पाडाव (माचे २६-जुलड 
११, १४५४५८ ).-णसिंद्यांच बळावर नाना आपणास वाटेल तेव्हां उडवन देईल 
अशी बापूस भीति होती. ' बाहिःसवाकार*' या भवभूतीच्या उक्तीस अनुस- 
रून त्याचे वर्तन होतें. ' स्वतः अलिप्त राहिल्य़रासारखे करून दुसऱ्यास उत्तेजन 
देऊन त्याजकडून परस्पर बखेडे न क्रारस्थानें करावयाची, वचनं आणाशपथांची 
रगड करावयाची, टांकाने सहसा गुंतावयाचें नाही, मतलत अंगावर 
आल्यास, बचावाची य़ाजना अगोद्रच करून ठेवायाची, ही बापची नेहमीची 
पद्धत. सारांश, तूत भोरोबात हाताशी घेऊन नानाचा पाडाव करण्याचा डाव 
त्यान आरंभिला. जजुरास जाऊन मोरोबानं तुकोर्जास वश करून घेतले; आणि 
घाट रचला तो असा कौ, पेशवाइचा मालक सवाइमाधवरावच समजावा, मात्र 
तो वयांत गेडेपररेत दादांनी सर्वे कारभार वडीलकीच्य़ा नात्याने करावा. कार- 
भारी सखारामबापूच राहूवा. दुय्यम कारभारी मारोबा. नानाचा त्यांत कांह 


१२२ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


संबंध असू नये. बापूस हृ कारस्थान टाऊक होतें. तते त्याने हांस हो म्हणून 
वेळ मारून नेली. नाना मेणवलीस असतां मोरोबा व बापू गुप्तपणे भेटले. 
दोघांचे करार व शपथा झाल्या. फोज आणण्याचे काम तुकोजीने अंगावर 
घेतलें. त्याबद्दल मारोबान त्यास शिद्याप्रमाणे जहागीर व किल्ला देण्याचें वचन 
दिलं; आणि पांच लक्ष रुपय राख खर्चास दिल नरसिंगराव धाययुडे यास 
वदा करून त्याच्यामाफत हरिपताचे फोजत फितूर उत्पन्न केला. दादासाहे- 
बानें मॉस्टिनचे माफत गुंबईकगांस छत्तीस टाख रुपये देऊ केल. सखाराम- 
बापन खोटीच हूळ उठविली काँ, आपण कनोटकांत जाणार. तयारी केली पण 
अपद्वाक्रनाचे निमित्त करून गेला मात्र नाहीं. ( खरे, अधि. या. ६८ ), 

पुढें फाल्गुनांत नाना पुण्यास आला. इतक्यांत गुप्तपणं नोकरीस ठेवलेल 
गाडदी व पठाण दस्तकाशिवाय औरंगाबादहून पुण्याकडे येत असल्याची 
बातमी नानास कळली. -यान पुरंदराहून फोज पाठवून त्यांस घोडनदीवर टले 
गाडदी मारल, घोडे पाडाव झाल. तपासांत मोरोबाच लोक असा छडा 
ळागला, त्याबशेबर बापून मारोबास इशारा पाठविला काँ, मत्र फुटला, त्वरा 
करावी.' तेव्हां मुलं माणसे बारामतीस ठेवून मोरोबा, पांडुरेगराव बारामती- 
कर दादाचा ज्ञांवह यास बरोबर घेऊन वाफगांवास होळकराकडे गेला, 
(२२-२-१७१८ ), चितो विठ्रठ, बजाबा पुरंदरे, गोपाळ नाइक तांबवकर, 
सदाशिव रामचंद्र वगेरे मंडळी लगोलग तेथे जमली. सवं मिळन सोळा हञार 
फौजेनिशी पुण्यावर चाळून आले. नाना ताबडतोब पुरंदरास गला आणि पांच 
हजार फोज जमवून तथे लढाइच्या बंदोबस्तानं राहिला. आपा वळवत व बाजी- 
पंत अंगा कनाटकांत निघाले होते. त्यांस त्यानं वाटत थांबविले. २६ माच 
राजी मोरोबान पुणं ताब्यांत घतले; नानाच्या चोक्य़ा उठवुन आपल्या बस- 
विल्या; पार्वतीबाईकहून दिवार्णागरीची वस्त्रे, शिक्केकस्यार, जरीपटका व 
नबत घेतली; आणि पुरंद्रावर चाल कली. इकडे हे प्रकार चालू असतां बाप 
सासवडाहून पुरंदरास येऊन नानास भटला; आणि म्हणाला, या अडचणीत 
कस करायचं ! आपणच जाऊन मोरोबास भेटावे हे चांगल. नानाने ती गोष 
कूल केली. नेतर बापू, कृष्णराव बळवंत व माधवराव सदाशिव जावव 

माधवराव जाधव नानाचा वकील मॉस्टिनजवळ. पहा केफीसती व यादी 

प्र. ५९-६३ व फॉरेस्ट, 


भरकरणश्थें] मोरोबादादांची बंडखोरी १२२९ 


यांसह नाऊन मोरोबास भेटला आणि म्हणाला, ' पुरंदरचा बालपेशव्याचा 
बैदोबस्त नानाकडे ठेवाल, तर नाना कारभार सोडण्यास कबूल आहेत. तूत 
एवढें कबूल व.रा, पुरंदर व पेशवे हाता घेऊं म्हणाल तर ती गोष्ट नाना कर्धी 
हाऊ देणार नाही. जोपर्यत पेद्षावे व छत्रपति त्यांच हाती आहेत, तोंपर्यंत 
तुमचे कांही चालणार नाहो. फोज, पका, सरदार, निजाम, भोसले, बहुधा 
नानाचे लगामीं आहत. दादास व इंग्रजांस एकदमच आणाल तर रणकंदन 
माजतील. तेव्हां असा प्रकार होऊ न देतां हलके हलके सव करावे. अगदी 
निर्वाणीचा प्रसंग आल्याशिवाय इंग्रजांस आणू नये, मोरोबास हं म्हणणं पटल 
आणि उभयतांनी चार कलमांची याद ठरविली. १ बापूकडे वडीलकीना 
आत्रेकार राहवा; २ नानांस काराभारांत घ्याव; ३ सवांचे सरंजाम यथा- 
पूवे चालवावे; £ दादांस तूत आणू नथ, पुढे आणल तर आणावे. हो याद 
घेऊन मोरोबा व बापू पुरदरावर नानाचे भेटीस गेळे. मागाहून चिंतो विठ्ठल 
व वजाबा पुरंद्रेही गेल. ता. ३-४-१ 29८ रोजा पाचांनी श्रीमेतांस भेटून 
नजरा केल्या, नंतर श्रीमंतांनी किल्ल्याखाली यऊन हाळकराची भेट उभ्य़ा- 
उभ्या घेतली. याप्रमाणे बापूने सामदामानं सवाची समजूत केली. ( खर 
२२६६ व ७५० ). 

हा एकंदर प्रकार त्या वेळच्या शब्दांत खालीलप्रमाणे वर्णिळेला आह. 
“मोरोबांनीं नाना प्रकारची राजकारणे केळी, पण साधलं नाहीं. तेव्हां करणा- 
रांनी होळकरांकडे अनकूल करून दिल. पांच लाख कज म्हणून मोरोबांनां 
दिल्हे. पांडुरंगराव बारामतीकर यांस अनुकूल करून घेऊन मुलं माणसं त्यांज- 
कडे ठेवून वाफगांवास होळकराकडे निघाले, रस्त्यांत बजाबा येऊन भेटले, 
ता. २२-३-१७५८ रोजीं वाफगांवास सवांच्या भेटी झाल्या. चिंतोबिद्रल व 
बाळाजीपेत दामले त्याच दिवशी पुण्याहून पळोन वाफगांवास गेळ; आणि 
नाना पुण्याहून पुरंदरास आले. किल्ल्यावर जाऊन तेर्थाल बंदोबस्त करून खरी 
किल्ल्यावर ठेवून आपण खालीं फोजंत येऊन राहिले. बापूही तेथें येऊन त्यांस 
भेटले. बोलणे चालणं जाहलें. तों होळकर वगेरंची बारापंधरा हजार फोज 
पुण्यावर चाळून आली. पुढें कांहीं राऊत पाठवून मोरोबांनीं शनिवारवाड्याचा 
वैदोबस्त केला. नानाचे गाडदी वाडयांतून काढून आपले ठेविले. शहराचा 
बंदोबस्त केला, नंतर वाड्यांत जाऊन पार्वतीबाईंची भेट घेतली, शिक्केकटार, 


१२४ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


“« ८" /*-*५६०-८/१५- ्€ 


जरीपटका व नोबद घेतली, मागाहून होळकर आले त्यांस वर्ख बाइकडून देव- 
वून पुण्याजवळ राहिले, ( फाल्गुन व॥ १३, २९-३-१५५८ ), नंतर पुरंदरा- 
वर चालून यावेसा मनसवा ठरला. तेव्हां बापू व नाना, कृष्णराव काळे व 
इंग्रजांकडे वागणारा माववराव जाधवराव यांस घेऊन कघडीच्या सुक्कामी 
मोरोबा होळकरांस भेटले. दुत्तफा लहून नारा, त्या पक्षा विवेक करावा, म्हणून 
तहाची यादी केली. वाप्रेकडे वडीलपण आहे तर्से राहवे. मोरोबांकडे सव 
अखत्य़ारीचा कारभार असावा. नानांना इतताद्रा सव कामकाजांत असावा. 
देशस्थ, कांकणस्थ सुद्धां एकरूप, द्रेष करुं नये. दादांस तूत आणू नये. पुढे 
विचार पाहून आणणं ठरल्यास आणावे. तदनंतर होळकर मोरोबा व कार- 
भाऱ्यांच्या भेटी जाहल्या. दुसर दिवशी मोरोबा, बजाबा व नाना यांना विल्ल्या- 
वर जाऊन श्रीमंतांच्या भेटी घेतल्या, श्रीमंतांस खाली आणून त्यांजकडून 
होळकरांची भेट उभ्य़ा उभ्या घेतली. श्रीमंत किल्ल्यावर गेल. पुड दप्तर 
मोरोबाकडे क्रारकून सुद्धां गेली. कारभार चाळीस लागला. राज्याजा नाश न 
व्हावा अशी कारस्थानी दूरदेशी चित्तांत आणन बापुंनी केली. खुळाच निवारण 
झालं. सवेत संशयमय आहे. आपल्या बस्त्राचा देखील विश्वास नाही.' 
( ता. ८-४-1 ५२०८, खरे-२२५३ ). 

ता. २६-२-१ ५५७८ रोजीं शिवरात्र होती, त्यासाठी नाना मेणवटास गल] 
असतां मार्गे मोरोबानें होळकरांचा मिलाफ करून हा सवे घाट रचला, हे 
मार्ग सांगितलंच आहे. नाना मेणवलीहून पुण्यास ५रत येतांच ॥ढरपुरच्या 
यात्रेस कुटुंबसह जाण्याचा निरोप मोरोबान नानापासून घेतला. मुलमाणस 
मार्गे नान,च्या हातांत ञोलीस राहूं नयेत म्हणून ही मोरोवाची क्टाप्ते होती. 
पुढें मोरोबा पंढरपुरास न जातां बारामतीस गेला, तेथे त्यास पकडण्याचा 
नानाने प्रयत्न केला तो सा*य झाला नाही. फाल्गून वद्य १२स म्हणज २'/ 
माच रोजी मोरांबा व होळकर यांनां पुण्यास माणसं पाठवून नानास पक्रडण्याच| 
प्रयत्न केला. पण तो निष्फळ होऊन नाना पळून त्याच रात्रीं पुरंदरास पोचला: 
तेव्हां दुसरे दिवशीं पुणं मारोबाच्या कबजांत आले. तेव्हांपासून जूनच्या 
आरंभी हरिपंत व महादजी दक्षिणंतून येऊन दाखल झाले तां पावेतां नानाचे 
जिवांत जीव नव्हता. “नानाचे चित्त प्रशस्त नाहीं. होळकरांनी दगाबाजीच 
केली होती, पग नाना क्षेमरूप किल्ल्यावर गेले हदी मोठी गोष्ट जाहली.' दादास 


प्रकरण » थं ] मोरोबादादांची बंडखांरी १२५ 


आणण्याबद्दल मॉस्टिनचा तगादा अतिशय होता. मोरोबान त्यास समेटाची 
हककत सांगितल्यावर तो फार खट्टू झाला. त्याला वाटलं मोरोबाही इतर 
कारभाऱ्यांसारखाच फसव्या आहे. बरीच वाटाघाट होऊन मास्टन, चिंतो 
विठ्ठल व गोपाळ नाहक तांबवेकर दादास आणण्यास २० ए$िल रोजीं मुंबईस 
गेले. परंतु अखेरचे दिवस असल्यामुळे मुंबईकर इंग्रजांनीं या वेळीं स्वारीचे 
जोखीम अंगावर घेतलें नाही; आणि महादजी शिंदे येतांच मोरोबाची ओट 
घटकेची सह्दी संपली. तथापि २६ मार्चपासून दौड दान महिने दोहोच्या- 
ऐवर्जी पुण्याचे मंडळांत तीन कारभारी झाले, “दप्तर कारकून सवे पुण्यांत 
मारोबांचे घरीं जाऊन बसूं लागले. बापूचे कारखानीस जोडा नाहीं. दादांची 
समजूत करून आणण्यासाठी गोपाळ नाईक तांबवकर व मॉस्टिन मुंबईस 
जातात. समजूत होऊन येतीळ किंबा काय पाहव, एक किल्ला व जहागीर 
घेऊन स्वस्थ बसावें. सखाराम हरीस सद्धा सोडावे, नरसा गोविदास सोडलं. 
बाल पेशव्यास कनाबाच हाती देतील इतक्राच खेद.' अद्या राताीन एप्रिल 
महिना संपला. मोरोबाच्या घरी दररोज दरबार भरू लागल, त्याची अधि- 
काराचा होस फिटली. ( खरे २२९२-९३-५९ , २१५८-२५ ) 

नानान सट ल्यूबिन यास पुण्यास आणले हा गोष्ट महादजीस बिलकूल 
पसत पडली नाहा, त्यांत आपल्या राज्यास कांहां एक फायदा नसून उलट 
,इप्रज चिडीस जाऊन हात घऊन मराठ्यांच्या पाठीस ठागळ, त्याच निरसन 
करण्यासाठी मोरोबाचे हाती अधिकार येतांच तिघां कारभाऱ्यांनी खालील 
आशयाचा करार ता, २९-०-५५५०८ रोजी मास्टिनजवळ लिहून दिला. 
' आमचा सें. ल्यूविनबरोबर करार वगेरे कांहा एक झालला नाहा. फ्रेंचांशी 
आम्ही कर्थीही दोस्ती ठवणार नाहा.' ( ऐ. टि, १-५० ). त्यास कारभा- 
ऱ्यांनी २'५ जून रोर्जी कायम रजा दिली, परंतु गाडया वगर मिळण्यास विलंब 
लागल्यामुळे ती ता. १२-५-१'५ ५८ रोजीं पुर्ण सोडून देमणास निघन गेला 
ऑगस्ट आरंभी त्याचा मक्काम कल्य़ाणास होता 

मोरोबाचे हातीं कारभार येतांच त्याने दादाला पुण्यास आणण्याची त्वरा 
चालविली. त्याने दादास लिहिले कॉ, ' सरदारांची वगरे अनुकूलता करून 
शपथपूर्वक पत्र पाठाविल आहे. स्वामींना यावें. फोज पुढें पाठवितों.' त्यावरून 
“चेत्र व० १ स. (१२ एप्रिल ) स्वारी मुहूतेकरून निघेल. तुमची व होळ- 


१२९ मराठी रियासत [ उत्तरांवेभाग १ 


कराची फौज कल्याणनलीक पाठवून देणे. ' असं दादाने १-४-१७७८ च्या 
पत्राने मोरोबास कळविले. पुनः २८-४ च्या पत्नांत दादा लिहितो, ' खासा 
स्वारी येण्याचा गुंता नाहीं. काशीबा होळकर, चिंतो विठ्ठल व गोपाळ नाइक 
यांस फोजसुद्धां पाठविणे. तुम्ही व होळकर एकनिष्ठ असल्यास इंग्रजांचेही 
काय काम? ' असा हा पत्रव्यवहार सारखा चालू हाता. ( ऐ. टि. १-५०, 
५२-१२, स, मा. रो. '५४४-१०८४३), 
मराठ्यांना गोत्यांत आणून इंग्रजांचे राज्य वाढविण्याचा उपद्याप करणारे 
इंग्रज ग्रृहुस्थ मुख्यतः दोन. सुंबईस गव्हनर हॉनेबी व पुण्यास राहणारा त्याचा 
हस्तक मॉस्टिन. हे दोघेही हळूच कळ काढून ठिंणगी सोडून देत, त्याचा 
निस्तार करावा लागे कलकत्त्यास हेस्टिग्सला व पुण्यास बापू-नानांना. मद्रास 
व बेंगाल या प्रांतांच्या इंग्रज अधिकाऱ्यांनी मोठमोठी राज्ये कमावलीं, आणि 
संबईकडे आपण कोरडेच राहिला याचे मोठे वेपम्य हानेबी यास वाटे.लायल 
म्हणतो, या वेळीं मद्रास व मुंब या! दान भागांवर दोन उतावळे नालायक 
गृहस्थ कारभारावर होते, एक हानवी व दुसरा रंबोल्ड.$ त्यांजला वरून 
कोणाचेही नियंत्रण खपत नव्हते, वारष्टांचे हुकूम धाब्यावर बसवून त्यांच्या 
व्यवस्थेत अडथळे उपस्थित करणे हच त्यांस भूषण वाटे. रंबोल्ड तर अग- 
दौंच कुचकामाचा व शिवाय लांचखाऊ होता. परंदरचा तह हॉनबी अम- 
लांत आणीना, म्हणन नानाने सट ल्यबिनच बजगावणें पढ आणिलें, त्या- 
बरोबर मांस्टिनन पुण्यास बसन माराबा व सखारामबापू यांस फितवून नानां- 
सच कारभारांतून काहून त्यास कदेत अडकवून टाकण्याचा घाट राचला. 
वास्तविक या वेळचा आणीबाणीचा प्रसंग सखारामबापूच्या शहाणपणानं 
निभावला, नानास कारभारांतून काढून आपला वचष्मा स्थापण्यासाठी बापून 
हो सत्रे कपटा'ची कारवाह केली, अस रा. खरे अधिकार योगांत प्रतिपादितात 
तं सबथेव यांग्य वाटत नाहा. बापू वरद्ध व वडील हाता. सवे पक्षांचा समजूत 
काढून राज्याचे गाड सामोपचारानं हांकण्याचे कसब नानास नव्हत. ए 
नाना तेवढा कारभारांत नसावा, अशी दादा, मोरोबा, होळकर व इंग्रज वगर 
अनेक पक्षांची तक्कार होती. इंम्रजमांना तर नःनास काढून टाकण्याचा विडाच 
लला होता. या वेळां नाना कारभारांतुन निघाला असता तर मोरांबाचे 
$ 1,9915 10. 1)01. ॥1 [शाती 


प्रकरण ४ थे ] मोरोबादादांची बंडखारी १९७ 
मा्फतीने इंग्रज व दादा पुण्यास येऊन मराठी राज्याची इतिश्रीच व्हावयाची 
असा हा योग होता. म्हणून पुरंदरे व सवाइ माधवराव यांचा बंदोबस्त बापून 
नानाकडेच ठेविला; मोरोबास कारभारांत घेऊन त्याची समजूत काढिली; 
आणि मॉस्टिन ग्रास साफ ताडघर्शी पाहून दादाचे पुण्यास यंणें बंद पाडिलें. 
मुंबईच्या इंग्रजांस कलकत्त्याचा सक्त हुकूम होता कॉ, ' दादांस घऊन तुम्हा 
पुण्यास यावं, अशी दस्तुरची सखारामबापूची लेखी मागणी आल्या- 
शिवाय तुम्हा फोज घेऊन पुण्यास स्वारी करूं नये. बापूचचीच मख्य कारभारी 
म्हणून पुरंदरच तहावर सही आहे; तेव्हां बापूच्या मागणीशिवाय या नवीन 
साहसांत तुम्हां पडूं नये. अशी लेखी मागणी बापूनं मॉस्टिन यास दिली 
नाहीं; मोरोबान दिली होती, पण मारोबास कायदेशीर रीतीर्ने इंग्रज ओळ- 
खीत नव्हते. शिवाय आतां मारोबानें बापूनानांशीं मिळवन धऊन दादांस 
आणण्याचा नाद सोडून दिला, त्यामुळ मॉस्टनचे सब मनोरथ वायां गेल, 
' तुम्ही दादांस घऊन फागसहू मुंबईहून निघा मात्र, का बापूसुद्धा सर्व कार- 
भारी व सरदार लगोलग तुम्हांत येऊन मिळतील ' असें मोस्टिनन पूर्वीच सेब- 
इचे गव्हनरास लिहून कळविळे होत. हा सव व्यूह एकट्या बापून॑ हाणून 
पाडिला आणि मोरोबाची संमजूत करून कारभाराची पुढाल व्यवस्था चालू 
केली, सारांश, एवढा आणीबाणीचा प्रसंग रक्तपाताशिवाय केवळ चार दोन 
*दिवसांच्या धत कारवाइने ज्यांन निभावला त्याच्या शह्ाणपणास मोल नाहीं व 
कारस्थानीस जोड नाहां असे जे त्या वेळचे लो%क उद्गार आटत त अगदा 
यथाथ आहेत. कारण इंग्रज पुण्यास अते तर मराठ्यांचे राज्य संपलेच होतें. 
एतद्देशीथांत मराठे व युरापियनांत फ्रेंच एवढे दोनच काय ते इंग्रजांच्या सत्तेस 
विरोथ करणार शत्न हिंदुस्थानांत असून त्या दोघांत सलासा होळ न द्यावा, 
व झालाच तर तो ह्रप्रयत्नानं विसकटावा असे कलकत्यास कोन्तिलचे पृर्ण- 
पणे एकमत होतं. ( फारस्ट प. २१२: ), 

चन्ने ब० १ म्हणजे १२ एप्रिल राजी रघुनाथराव मुंबईत डरदालल झाला, 

' समागम इंग्रज व सुबलक सरंजाम आहे. वलायतेहून बंगालकरांस ठपका 
आला त्याजवरून शुद्धीवर येऊन आमचे कुमकविरशी मुंबईस हुकूम पाठविला, 
असें दादा १६-४-१७५८ रोजीं लिहितो. लगेच दान दिवसांनीं त्यानं महादजी- 
सही पत्र लिहिले, कीं होळकर, मोरोबा, बजाबा वगरंनीं निष्टा धरून 


१२८ मराठा रियासत [ उत्तरविभाग १ 
सरकार सेवा केली, पुण्यांत बेदोबस्त केला. मद्रारेहून जाजती फोजेची प्रतीक्षा 
करीत आहो. तुम्हांस आगाऊ सुचना केली जाईल त्याप्रमाणे तुम्हा हुजर 
येऊन पोंचावे.' पण महादजीचा बिळंद्र स्वभाव व खरं कतुत्ब पहिल्या प्रथम 
राष्ट्राचे निदशनास याच प्रसंगी आलें. त्याने आपल्या अंतःकरणाचा थांग 
कोणासच लागूं दिला नाही. एवढी राज्यक्रांतत पुण्यास झाली, दोहो पक्षांकडून 
निकडांचे संदेश येत होते, पण आपण कोणत्या पक्षास मिळणार व पुढं काय 
करणार याची यत्किंचित कल्पना त्याच्या संनिकट राहणार्‍्यांस सुद्धां झाली 
नाहो. अगदी शांतपणे परंतु सावधागरीन कोल्हापुरचा माहीम आटपून 
१'५ सच्या सुमारास महादजी 'ण्याकडे येण्यास निघाला. “ बहुतच त्वरा 
सांगितली, प्रण अर्द्याप कुच होत नाही. आम्ही त्यांची वाट पाहत बसला 
आहां ' अस नानाचे निकडीचे निराप त्यास जात होत. हरिपंत कनाटकांतून 
परत येत हाता, त्याचा व महादजाची भट मिरजजवळ जाहली. तेथून 
भिन्न मसगोनां ते पुण्याकडे येऊ लागल. ठिकठिकाणीं मुक्काम करीत, 
प्रतिनिधि वगरे मेडळाच्या गांठी घेत, परदुराम भाऊ, हॉरपत वगेरेंची वाट 
पाहत आणि एकंदर प्रकरणाचा अंदाज काढात मद्ादर्जांनं पुरंदरास येण्यास 
एक महिना लाविला. सिंदे आपणास अनुकूल आहेत अशीच मास्टिनची 
सुद्धा समजत होता. कारण याच वेळी लेस्लींची फाज काल्पीहून दक्षि- 
णत थेत होता, तिला आपल्या मलखांतून वाट देण्याचा परवाना मास्टन- 
न्या मार्फतच महादजीन काल्हापुर स्वारांतून पाठवून दिला होता. महादजी 
उतावळीने आला असता तर कारस्थानास निराळ वळण लागून कदाचित 
रक्तपात झाला असता. इंग्रज ब दादा येऊन दाखल झाले असते, तर पुढील 
विचार खास निराळाच काढावा लागता. म्हणून बापू, नाना. होळकर. वगरे 
व्यक्तीं प्रथकपण पुढे बालावन एक एक काम ठाक करात व जेम बसवीत 
तो पुढें आला, हा त्याची धर्तत! त्याच्या स्वभावाची निदशक आहे. त्याच्या 
कर्तबगारांतील पाहिला मोठा डाव हाच होय. यापूर्वीचे त्याचे वतन गुळसुळांत 
होतं. दादास सुद्धां ता आपल्या पक्षांत आहे असं बाट. परंतु निक्षून एक पक्ष 
स्वीकारण्याची अशी ही आणीबाणीची वेळ होती.अश्ा प्रसंगी त्याने नानाचाच 
पक्ष हिंमतीर्न स्वीकारिला, यांत मराठी राज्य नानाचेच हातून चालल, मोरोबा 
किंबा दादा यांचे हाणून चालणार नाहीं, असा त्याचा आशय व्यक्त होतो. 


प्रकरण ४ थें | मोरोबादादाची बंडखोरी १२९ 
त्याच्या फोज्ञेची जूट व तयारी इतरांहून अतिशय व्यवस्थित होती. राणेखान, 
हरि बाबाजी, इंगळे, बाळाराव गोविंद वगेरे त्याचे हस्तक कर्तबगार व त्याची 
आज्ञा उठविण्यास तत्पर होते. बलाबल नीट ओळखून हाती. घेतलेछ काम 
सिद्धीस जाइल अशी खातन्नी असल्याशिवाय उगीच लोकांचे आमग्रहास व भरीस 
ता सहसा पडत नस. या बाबतींत तुकोजी होळकरांची वागणूक अगर्दी 
निराळी होती. ( ए. टि. २-४, १-२८; खरे २२३६ ). 

मारोबाचे हाती कारभार येतांच त्याने एकदम तो गाजविण्यास सुरुवात 
कली. नरसिंहराव गोविद, सखाराम हरि वगेरे दादांच्या हस्तकांस त्यानें बैध- 
भुक्त केलें. नानाने केलल्या गोष्टी उलटवून त्यांचे नाकांत काड्या घालण्याचा 
शक्‍य तितका प्रयत्न त्याने केला. नानाने भात्र वेळ पाहून अगदीं पडत 
घेतलं आणि सिंदे दाखल होइपरय़रेत यत्किंचित हालचाल केली नाहीं. होळ- 
करापार्शी तर त्याने अगदींच मान वांकविली. मात्र पुर्ढाल बचावाची अंतस्थ 
तजवीज सवे कांही कला. भोसल्यांची फाज धघोळावून माहरपर्यंत आणिली, 
निजामासही आपले पक्षांत पक्के कळे. महाद्जा किंवा हरिपंत यांस पन्ने न 
लिहितां, केवळ तोंडी *रिप तो पाठवी. इकडे मोरोबानंही नानावर पाळत 
ठेबून दादास आणविण्याची त्वरा केली. पुरंदराखालीं नानाची फौज होती, 
तींत मोरोबानं फितूर क्ला, तेव्हां नाना बहुतेक किल्ल्यावरच राहू लागला. 
पुरंदरचे दळणवळण बाहर बहुतेक बंद पडलं 

तथापि मोरोबाचा व्यूह तडीस जाण्यास पुष्कळच अडचणी होत्या. त्याच्या 
पक्षांतील मंडळी निरनिराळ्या हेतूंनी प्रेरित झाल्यामुळें त्यांच्यांत एकवाक्यता 
होणें अशक्‍य झाले. सखारामबापूस कारभारांत प्रमुखपण हवें होते, पण दादा 
नको होता. स्वतः मोरोबाची मोठी इच्छा कारभारांत प्रमुख होण्याची असून, 
दादा त्यासही नकोच हाता. परंत दादास आणिल्याशिवाय आपणास अधि- 
कार मिळत नाही असं दिसन आत्य़ावर त्याने ती गोष्ट मान्य केली. होळ. 
करास फक्त नान नक! होता. कारण नाना तिद्याकडून आपला पाडाव करील 
ही त्यास भीति होती. चिंतो विठ्लास तर दादाशिवाय दुसरं कोणीच नको 
होते. बजाबा पुरंदऱ्यास फक्त सातारच्या छत्रपतींचा कारभार हवा होता. 
सदाशिव रामचंद्रास अंमदाबादचा सुभा पाहिजे होता. गोपाळनाइक तांबवे- 
करास पेशव्यांची पोतदारी पाहिजे होती, शेवटच्या तिघांकडे सदरचे तीन 

९ 


१२७० मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 
अधिकार पूर्वी एकदां होते. मॉस्टिनची इच्छा एकच की इंग्रजांचा वेरी जो 
नाना तो कारभारांत नसावा. दादाचे पाय एकदां पुण्यास लागल, को आपण 
मुंबईकर कंपनीवर द्रव्याचा पूर वाहूवूं असं त्यास वाटत हातें. मोरोबानें हरि- 
पंत व परझुरामर्पत यांस निरोप पाठविला, कां तुम्ही आपल्या फौजेस रजा 
देऊन सडे पुण्यास यावे. 

मॉस्टिनच्या बेसुमार लोभामुळंही मोरोबाचं कारस्थान थंडावलळ, आगाऊ 
करार न करितां या वेळी इंग्रज दादास घेऊन लगोलग एण्यास येते तर त्यांचा 
जम हळू हळू बसला असता, कारण पुण्यांत प्रचंड रक्तपात व युद्ध करण्याची 
कोणाचीच इच्छा नव्हती. परंतु मॉस्टिनने अश्या अटी घातल्या काँ, ' नानास 
कारभारांतून काढावं; फ्रेंचांस राज्यांत आश्रय षेऊं नये; दादांस पुण्यास 
आणल्याबरोबर इंग्रज फोजेस परत जाऊं द्यावें; खर्चाबद्दल छत्तीस लाख रक्कम 
द्यावी, आणि सर्वात महत्त्वाचे कलम म्हणजे सखारामबापूचे हातची चिटा 
आपणास बोलावण्याबद्दल यावी. ' हूतु असा कीं राज्याच्या बचावासाठी मुख्य 
कारभारी म्हणून तुम्ही आम्हांस बोलावलंत तर आम्ही मार्गृ तो खच व 
मुलूख आम्हांस द्या. या मागणीवरून बापूस दुहरी पंच पडला. इंग्रजांस चिट्टी 
द्यावी तर नाना ब शिदे आपला प्राण घणार; आणि रंग्रनह्यी आपणांस कायमच 
छृळणार, अस सवे भाकत मनांत आणून बापूनं चिठ्ठी दिली नाही, आणि चेन 
व० १० च्या महृतांन सुंबईहटून निघून अक्षय्य तृतायेस (२९ एंभ्रिल ) पुण्यात 
प्रवश करण्याचा दादाचा नेत जागच्या जागी जिरला. तेव्हां मास्टिनला 
मुंबईस परत जावे लागल, त्याचे कारण असे. 

स. १७७७ त रघुनाथरावाची कांहा तर्री कायम व्यवस्था लावून दण्या- 
संबंधानें पुणं दरबार व मुंबईकर यांजमध्ये सारखी वाटाघाट चालू होती. 
मुंबईहून दादाच्या मागण्या येत त्या पुण्यास नापसंत होत, व पुण्याहून ज्या 
अटी मुंबईत जात त्या दादा धुडकावन देइ. सखाराम बापूनं केक वेळां मॉस्टिन 
यास कळविलें कां तुम्हांच मुंइसल जाऊन समक्ष बोलून दादाचा काय ती 
व्यवस्था लावा, दादा ठिकाणी लागल्याशिवाय उभयतांस निश्चितता वाटणार 
नाहीं. निदान मास्टिनला कोणत्या तरी निमत्ताने पुण्यांतून घालवावे अशी 
कारभाऱ्यांची सारखी खटपट चालू होती. मॉस्टिन रोज जाता जातो म्हणे, 
गेला मात्र नाहो. पुढे मोरोबाचा पाडाव होऊन नानाची छाप कारभारांत 


प्रेकण४ थे] मोरोबादादाची बेडखारी १२१९ 


बसली, तेव्हांच पुढील विचार ठरविण्यासाठी मास्टिन ता. ६-७-१७७८ रोजा 
पुणं सोडून मुंबईत गेला, ( पर्शियन क॑. भा. ५) 

ता. १०-३-१७५८ रोजी माधवराव पशव्याचे नांबे खालील पत्न हास्टग्त 
यास गेलं. ' आतां आमदा कारभार मोरो बाबूराव, सखाराम बापू व बाळाभ! 
पाडंत असे त्रिवर्ग एकविचाराने पाहूं लागले आहेत. म्हणून आजपावेत! 
आपलकडील पत्रें जशी पूर्वी दाघांचे नांवे प्रथक्‌ येत हाता, तशी आतां ता 
तिघांचे नांव पाठविण्याची तजवीज ठेवावी. ' मोराबानंही अशाच आरायाच 
पत्न कलकत्यास लिहिले. अगदी आरभी कलकत्याहून येणारे खॉलत एकट्या 
सखाराम बापूच नांवान येत. पुढें कनल अप्टन याच्या मध्यस्थीने त बापू व 
नाना या दोघांचे नांबं स्वतंत्र येऊ लागले. स. १७७३ त मास्टिनन खालाल 
पत्र हेस्टिंग्त यास लिहिलं होत. “ आपल पत्र ता. १४ ऑक्टांबरचं पतखाराम 
बापूचे नांवे आलं तं त्यांस पोचून आनंद झाला. परंतु तसंच स्वतंत्र पत्न बाळाजा 
पाडतांचे नांव पाठविण्याच आपणांत विस्मरण कत झाले समजत नाहा. कार- 
भार्‍्यांनी त्या संबंधाने मला विचारिल, तेव्हां मी कांहीं तरी सबब दाखवून वेळ 
मारून नेली. हे कारभारी एके ठिकाणी राहत नाहींत. वीस पंचवीस मेल दूर 
राहतात. म्हणून त्यांस स्वतंत्र पत्ने आली. पाहिजेत. शिवाय ते दोघेहि 
सारख्या दर्जाचे असल्यामुळें, दोघांचे मानमरातब सारखे न ठेवल्यास निष्का- 
रण वेषम्य़ उत्पन्न होण्याचा संभव असतो. 

४. महादजीच्या धूतेतेन मोरोबाचा पाडाब ( जुल$ १७५०८ ).-- 
एप्रिल अखर दादा पुण्यास येणार होता, त्याची मजल ठाण्यापर्यंतच आलढा. 
कारण इंग्रजांस एकदम एण्यावर चाल करून जाण्याची छाती झाली नाही, त्याच 
मदतीस हेस्टिग्सनं काल्पीवरून कनल लेस्लींचे हाताखालां फोज रवाना केला, 
ती कार्ल्पावरच अडकून पडली, वाळाजी गोंविद खरान त्यांस काल्पीवर अटकाव 
कला, तेव्हां त्याच्याशी बरच दिवस झगडून त्यांनी काल्पांच ठाणें कसवर्स हस्त- 
गत केलं, पण पुढ चाल करण्यांत त्यांस भारा अडथळा झाला. इकड माराबा 
फार घाबरा हांऊ लागला, हातां आधकार हाता, पण त्याचा पाडाव करणार 
प्रतिपक्षी जोराची तयारी करीत होते. पुण्यांत अस्वस्थता होऊन उघडपण 
लिहिण्याची किंवा बोलण्याची कोणास छाती होत नसे. या संबंधानं खरे 
लं, २२२२ च खालील सांकेतिक पत्न तत्कालीन स्थितार्चि निद्शक आद. 


१२९ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग ) 
तिमराव यांजकडील लम्नाचा निश्चय समजण्यांत आला. उत्तम आहे. वैशाख 
आुद्धांतच लमनकाय उरकावेसे आहे. लमझास विघ्न फार, यामुळें चिंता वाटते. ' या 
ठिकाणीं लम म्हणजे मोरांबास पकडून केद करणें. पत्न शिवाजी बाबाजीन 
पुण्यांतून मिरजेस लिहिलेल आहे. इंग्रजांस जाचणारी मुख्य गोष्ट म्हणजे 
पुण्यास बसलेला फ्रच वकील, त्यास परत जाण्यास निराप दण्यांत आला. मेच्या 
आरंभी भोरांबान बापूस एक चिठी लिहिलेली हाती, ती नानानें मोठ्या प्रया- 
साने मिळविली, तांत मजकूर होता तो असा. ' नाना, पटवधन व सिंदे यांचें 
पारिपत्य जालें नाहां तर आम्ही तुम्ही सवच बुडतो. सव दोलत नानाचे 
हाती, याचा विचार केला पाहिज. याजकारितां तिमाजीपंतास पाठवावे, त्यांशा 
बोलून आपणाकड पाठवितो. ते सावस्तर सांगतील. ' हा चिटी नानाने सिंद्यास 
दार्खावेली. त्याबरोबर सिद्याच मनाचा निश्चय मारोबाच विरुद्ध पक्का झाला, जून 
ता. » रोजीं तिंद्याचा मक्काम लोणंदवर हाता. ' अजापालासह काप नोरंवर 
भेटीस जाणार, म्हणजे बापू होळकरास घेऊन नौरवर महादजीस भेटणार 
होता. ' सिंदे हरदमख्याला, त्यांजवर नानांचा भरंवसा. '( खर २१५५ ). 
इंग्रज वकील ३ पुण्याहून लिहिता, ' माराबाचे हाती कारभार आल्यानर 
त्यान तुकोजीस पळविल काँ, तत दसर्‍यापयत दादास पण्यास आणण्याच! 
आमचा विचार नाहा. मात्र आनदीबाठ व बाजीराव यांस तुम्ही ताबडतोब 
पुरंदरास आणा. ह दांधे मुलगे एकत्रच जवळ असलेले चांगल. होळकर 
बोलला, सवाई बाजीरावास आणण न आणणे तुमच्या मर्जावर आह, परत 
दादास तरी लगोलग आणले तरच उपयाग आह. ' ( इंडिया ऑफिस मपम ). 
महादनी हळू हळ पुण्याकडे यत हाता. आपण एकट्यानंच पुढ नाऊन 
त्यास भेटावे असे बापूच मनांत होतं. पण मोरांबानें ते कबूल कलं नाही. 
प्रसंग पडला तर बापूस केद करावें, म्हणून मोरोबानें त्याजवर पाहरे सुद्धा 
ठेविले हाते. पण सिंदे पुढील उपक्रमाचा थांग लागू देईना. इकडे दादा व 
इंग्रजहा मसुंबइहून येइनात: तेव्हां मोरांबान बापस विनंति केली, काँ तुम्हा जाऊन 
महादर्बास भटाव आणि माही भट करून द्यावा, त्याप्रमाण बापू, माराबा 
बजाबा वगरे प्रमुख मंडळी फोजेतह परिच्यास गली, इमग्रज न येतील तर 
एकठ्या दादास तरी घेऊन यावें म्हणून चार दिवसांपूर्वी मोरोबाने चिंतो विठ्ठलास 
मुंबईस पाठविलें होते. मोरोबास चुकविण्यासाठी सिंदे ज्ञेजुरीस न जातां परभारें 


प्रकरण श्थे ] मोरोबादादाची बंड लोरी १३३ 


मोरगांवास गेला. तेथे हरिपंत व परशुरामभाऊ त्यास जाऊन मिळाले, नेतर 
बापूही तेथे येऊन १२ जून रोजी मिंद्यास भटला. सिंद्याने आपली भेट घेतली 
नाहीं हं पाहून मोरोबाचा हिरिमोड झाला. भलत्याच फंदांत सामील झाल्या- 
बद्दल बापूनं शिद्याची क्षमा मागून करुणा भाकली. तेव्हां सिंद्यानं प्रसंग ओळ- 
स्वून बापूस गुन्हा माफ केला आणि हरिपंत व परशुरामभाऊ यांची खातर- 
जमा होत नव्हती ती केली. नंतर या चार प्रमुखांनी एकत्र जमून पढील 
तजवीज कशी करावयाची याचा विचार केला. मोरोबाची भेट घेण्याविषयां 
बापूनें सिंद्यास सुचविले. सिंद्याचे मनांत भट घेण्याचे बिलकूल नव्हते. पण 
बापूनें फारच आग्रह केल्यावरून दुसऱ्या दिवशी म्हणज जून १३ रोजी 
फीजेसह नाझरं येथे महादजी बापूचे डेऱ्य़ास गेला, आणि तेथेंच उभ्या उभ्या 
मोरोबास भेटला. संभाषण मात्र कांहॉच केलें नाही. 

महादजीने या अडचणीच्या प्रसंगी तुकोजीचे मन वळवितांना राज्याच्या 
हिंताचे जे उदात्त विचार प्रगट केळे आहेत, ते लक्षांत घेतले म्हणजे त्याच्या 
भद्वेतुसंबंधानं रा. खऱ्यांनां दर्शविलेली हाका अस्थानी आहे असे निर्विवाद 
म्हणतां येतं. ' महादजी बावांनीं तुकोर्जांस सांगितले ने, दोलतीमर्घ्ये ऐवज 
म्हणावयास कारभाऱ्यांत दरबारी दोघे, बापू व नाना; आणि सरदारांत 
तुम्हीं आम्ही. त्यास कारभाऱ्यांनी आपले हिंमतीवर चार वर्षे निभावली. 
नुम्ही आम्ही देशीं आल्यानंतर सेव! काय केली ते आपण उभयतां नाणतां. 
दृरिपंत कनोटकांत फसले, त्यांची कुमक करून त्यांस काढून आणावं, धनी 
लहान, राज्यांत बखेडा, याचा बंदोबस्त करून द्यावा, स्वस्थता करून मग 
हिंदुस्थानास जावे, असं असतां आम्ही करवारचे मसलतीस गुंतलो, तुम्ही 
वाफगांवी बसून राहिलां. हंदराचें पारिपत्य करून तात्यास घेऊन यावें ही 
कामं तुम्हाआम्हांजांगी, हे करणं योग्य, तं न करतां आजपावेतां उगे वाफ- 
गांवी बसून राहिलां. मध्ये गायकवाडाचा व रघुपतरावाचा फंद उभा करून 
सरकारांत पैका यावा तो न येतां सरकारचे अनहित झालें. तुम्ही विवेक 
केला नाहीं. आतां मोरोबा दादा, बजाबा व तुम्ही एक होऊन खुळा मन- 
सबा करतां म्हणून ऐकतो, ह विहित कॉ काय ६ पूर्वी मल्हारबा ब राणोभ्ी दोघे 
एकविचारे एकनिष्टपणं सेवा करून मातबरीस आले. समयास उपयोगी 
म्हणून कौर्तीस पात्र झाले. पूर्वी मल्हारबांची रीत कॉ धन्यास विरुद्ध ते करूं 


१३४ मराटी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


नये. खावंदांशीं बळ बांधल्या पारिणाम कोणाचा लागला नाहीं. आतां तुम्ही 
विरुद्ध माग धरिला, तेव्हां द्रेत वाढलें. सिंदे-होळकर नोडफळांचा सांधा 
असतां एक तुम्ही बगलेस मारिले, एक आम्ही अवलंबून विरुद्ध वाढवावी, 
ठा परिणाम शुद्ध नव्ह. उत्तम पक्ष मनाचा निश्चय करून आमचे पक्षास 
मिळावे. ह चित्तास न ये तर आम्हांस तुम्ही आपणांत मेळवून ध्यावे. तृतीय 
पेथ करूं म्हटल्यास मत्सदही सबळ आहेत, ते शेवट लागू देणार नार्हीत. 
राज्याचा नाश झाल्यावर तुमच्या आमच्या दोलळता कोट॑राहतील ! खुळास 
मिळन नामाचे निमित्तधारी होतां. धनी बाळ तो खरा, पण देव सबळ आहे. 
असे तपशील एक प्रहर बोलले. शेवटीं सांगितलं, मागोवर येऊन सुबुद्धि धरून 
त्या विचारास अनुसराळ तर पुढें राजकारण चालवून एकवाक्यता करूं. नये 
थित्तास, तर ज्यास ज बरं दिसल ते कराव. आमच्यानं धन्याशी अन्यथा वर्तणूक 
करावयाचीच नाही.'* अशी समजूत घातल्यावर तुकांजी पूर्णपणे महादजीचे 
विचारास मिळाला, इतकच नव्हे, तर इतउत्तर अडीअडचणींत त्याने पुढ 
नानांचे साह्य चांगल केल. पुढे पुढ तर महादजीविरुद्ध सुद्धां नानास तुकोजी- 
याव विदोष पाठिंबा होता. या पूर्वी तुकोजीचं अंतःकरण पूणपणे दादाथे 
पक्षांत होत असं भवानीशंकरही! आपल्या रोजनिशींत म्हणतो. स. १७७४त 
दादा इंद्रास गेला, तेव्हां तुकोजीने त्यास मदत केल्यामुळेच तो बारभाईचे 
दस्रात झाला नाहीं अस दिसत. ी 
याचप्रमाणे इतरांशी प्रथकूपणें बोलून महादजीने मोठ्या चतुराईने पुढील 
बेत रचिला. मोरोबाचा घाट सिद्धीस ज्ञाता, तर्‌ इंग्रजांचे ठाणे पुण्यास कायमच 
बसून शिवाय रक्तपात व नुकसानी झाली असती. तंटठ्याचें मुख्य बीज म्हणजे 
बापूनानांचा बेबनाव व एकमेकांविशी बेसुमार संशय. ही गोष्ट महादजीने 
ताडली; आणि प्रथम त्या दोघांशी स्पष्टपणे बोलून त्याने त्यांची समजूत 
पाडिली. नंतर त्यांलमर्ध्ये एक कर[रपत्न करवून त्यावर श्रीसांबाच्या शपथ- 


> - वी पाया “या न नलव शा“ - शः 


* वि. ज्ञा. वि. मे १९०७ पृ. १५६. मनलकुराच्या सदभावरून हृ पत्र 
जून १७५७८ च आहे. 

1 भवानीशंकर हा यशवंतराव होळकराजवळ होता. त्याने लिहिलेली 
रोजनिशी नुकतीच इंदुरास छापली आहे. (स. १९२७). 


प्रकरण ४ थे] मोरोबादादाचा बंडोराी १२ 


ल *.. ४. ४८ ६.५४ "९.५ ५.०९. 4-४ १०५४ १ /४-४ २-४ १८८४ १४११-४१-४१ ४ ३.७७ 


व "२-४ ५४४६५ ९ ४.” ४४0४” ४- -“१- ४” ४-४. ४/%* १%/१ २५-2५ “९२५४१ ॥* १४ -४ “४५-४५ ल श्र 


पूवेक त्यांच्या सह्या घेतल्या; आणि करार पाळण्याबद्दल दोघांकडून बेलभंडार 
घेवविला. करारांत कलमे एकोणीस आहेत. त्यांत गुप्त किंवा महत्त्वाच असं 
कांही नाहीं. एकंदर दोलतीचा कारभार बापू व नाना यांनीं एकविचारें 
सरळ, निष्कृत्रिमपणं, एकमेकांस साह्य करण्याच्या बुद्धीने, करावा असे ठरल. 
हा करार तिस्सां सबेनचा म्हणजे '५ जून १७७८ नंतर लवकरच झालेला 
आहे. मोरोबा व बजाबा यांसी बर वाइट बोलणं व करणें ते उभयतांनी एक- 
विचार करावें अस कलम करारांत आहे. ता. ११ जुलई रोजीं मोरोबा केंद 
नेऊन नगरचे किल्ल्यावर अटकंत गेला, त्या पूर्वीवे वरील कलम असले 
पाहिजे. या घोरणानं कराराची मिति १२-१३ जून अशी निश्चित होत. करार 
स्व कागदावर राहिला ह सांगणे नकोच. ( ऐ. टि. १. २९), 

य करारावरून कारभार्‍्यांमधीळ तेढ स्पष्ट होते. आपत्या पश्चात्‌ मुलास 
कारभार मिळावा अश्शी बापूची धडपड होती. नानाने आपल्य़ा मुलास हुषार 
कराने आणि कारभारांत ध्यावं अशी बापूची मागणी आहे. वास्तविक त्याचा 
एकुलता एक होतकरू मुलगा आकोपंत पूर्वीच वारला होता. म्हणून मुला- 
साठी पुनः त्यानें लम केलं होते. न झाला तर दत्तक घेण्याचा विचार होता. 
मिळन बापुसारखे शहाणे व्यवहारज्ञ लोक सुद्धां लायकी दिसण्या पूर्वी आपल्या 
मुलांची अव्यवहार्य ततूद करण्यांत दंग असलेले पाहून मराठी राज्यचालकांची 
, कीव करावी कीं तारीफ करावी तें समजत नाही. हेच राज्पनाशाचे कारण 
नव्हे काय ९ नानाचाही प्रकार असाच आहे. 

नानाबापूंमध्ये चुरस वाढण्याचे आणखी एक कारण होते. सरकारांतून 
कोणत्याहि खर्चाची मेजुरी घेण्यासाठी देर्णयादी तयार होई, तिजवर कारभा- 
स्थाने ' देववावें ' असा अभिप्राय लिहावयाचा, आणि मालकाने 'द्यावे' असे 
लिहावयाचे, असा प्रघात त्या वेळीं होता. असे दोन शेरे झाल्याशिवाय 
रक्कम आदा होत नसे. बारभाइईंच्या वेळेस मालक लहान असल्यासुळें बापूनने 
"द्यावे ' असा शेरा लिहिला कीं रक्कम आदा होई. अर्थात्‌ नानार्चे प्रयोजन उरलें 
नाही. पुढे बापूव नाना यांच्यांत तेढ उत्पन्न होऊन बापूर्न 'द्यारवे' लिहिल्याशिवाय 
नांनास पेसा मिळण्याची अडचण पडूं लागली, तेव्हां नानाने “ देववार्व ' 
करण्याचा प्रधात घातला; आणि तशाच जरूरीच्या रकमा बापूचं 'द्यावें' 
झाल्याशिवाय खचे पडूं लागल्या. ही गोष्ट बापूस अपमानकारक वाटली, 


१३ैद मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


परभारें पैसे आदा होऊ लागले, तेव्हां बापूच्या द्रम्यानगिरींची जरूर राहिली 
नाहॉ. याच मुद्यावर प्रथम मोरोबा व बापू यांचे एकचित्त होऊन उभयतांनी 
नानास कारभारांतून काढण्याचं कारस्थान आरंभिळ. खर पाहतां, मोरोबा 
नानास मुळी नको होता; पण नानाशिवाय कारगार बांगला वालावयाच| 
नाही, म्हणून नाना असावा, पण मालकीची त वडीलकाची तता आपली 
कायम असावी, एवढाच बापूचा आहय होता. जा. कारस्थानास शेवटी 
यश आले नाहीं, याचें कारण हच की ते करणाऱ्यांत प्रत्येकाचा हेतु वेगळा 
होता. ( खरे २३६५, प्र. २२१० ), 

नानाबापुंच्या शपथा शिंद्यांच्या विद्यमान झाल्या, तशाच त्या बापू आणि फउके, 
पटवधन यांच्यांतही परस्परांशी मानाने वागण्याबद्दळ झाल्या. अशा प्रकारे 
कारभारी मंडळाचा पाया घट्ट बसवून मग सिंद्यानं पुटील काम अंगावर घेतलं. 
हा सवे प्रकार इतका गुप्त झाला की, मोरोबास त्याची मुळींच वाता नव्हती. नाना 
प्रत्यक्ष महादजीस अजून भटलाच नव्हता. यातंबेधान इंग्रजांच्या लेखांत गालील 
मजकूर आहे. ' मोरोबास अधिकार प्राप्त झाल्यावर कांहीं दिवसपर्यंत नानाने 
कारभारांतन निवृत्त झाल्याचे असं बेमालूम सांग घेतलं की मोरोबा किंवा दुसरे 
कोणात त्याच्या मनांत कांही निराळेच बेत धाळत हाते अशी शंका सुद्धां आली 
नाहीं. आपणांस आतां ग्रेथ्र कशाचीही इच्छा नाहा, आपण काशीस नाऊन 
तेथच कायमचा वास करणार, असा पुकारा करून निवृत्तीची सर्व सिद्धता केली. 
पण अंतस्थ रीतीर्ने त्याने महादर्जीशी गुप्त बेत बेले ते बाहेर कोणास सुद्ध! 
कळले नाहीत. अनेकांचा संबंध येणाऱ्या एवढ्या प्रचंड राजकारणांत नानाने 
ली धूतेता दाखविली ती केवळ अनुपमेय होय. मोरोबास केव्हां, कोटे, कोणा, 
कस पकडावयाचे, तं सवे तपशीलवार नानाने आगाऊ ठटराविले होतें.' 

9९)९ल (,0॥1111(608 ॥३ल01,-३1101'2 ('0])॥९७). 

अद्यापि मोरोबा व होळकर बाह्यतः; एकत्रच होत. जून ता.१३ रोजी 
नाझऱ्यास सवे वाटाघाट झाल्यावर पुनः ता. १४ रोजीं मालोजी धोरपडे सुद्धां 
सवोची सिंद्यांचे डेऱ्यास येऊन बोलणी तीन प्रहर रातपर्येत झालीं. ' जलदा 
करून लाऊन मोरोबा्शी व होळकरांशीं झुजञावे तर पन दादाकंड जातील, 
आणखी खूळ माजवतील, जड पडेल, खर्चाखाली यावे लागेल, म्हणून जलदी 
कृरूं नये. पुरंदराजवळ जाऊं, नानाची भेट घेऊं, मग काय तो विचार ठरवूं, 


प्रकरण शर्थ ] मोरोबादादाची बंडस्ोरी १३७ 


असं सिंदे बोलला. ता,१” जन रोजी पुरंदराखाठीं येऊन सोनी श्रीमंतांच्या 
भेटी घेतल्या. प्रथम नाना व सिंदे य़ांचें आणि मागाहून नाना, बापू व मिंदे 
यांचे, अर्जी बोलणी झालीं सिंद्या सुद्धां उकडील चाळीस हजार फौज, तिकडील 
होळकर सद्धा सोळा हजारांचा अंदाज. परंलु कांही ।1श दिसन नाही. आंत 
मनस्वी राजकारण. कोणा चाहि विश्वास येत नाहीं. अणाशपर्थेत बिलकूल ताल 
राहिला नाहीं. चित विठ्ठल दादांकडे गेल आहेत. मोरोबा आणखी फोज 
ठेवितात. बाप ब नाना ल'करांत यऊन राहिल आहेत. चिवडाचिवड फार. 
सिंद्यांन मते मोरोबा ठोक नाहीं, बापू व नानांनी कारभार करावा व होळकराची 
समजूत करावा. नारो गणेक्षास त्याजपासून काढावा. सवाचे मतें मोरोबाच 
पारिपत्य करावे. पुढ दोन चार दिवस पुनः सिंदे होळकरांचे बोलणें झाल 
होळकर म्हणाळा, ' बापून आम्हांस फसविल, अबरूत खता आलों. तुम्ह 
आम्हा भाऊ. तुम्हा कराल ते मान्य, मोरोबास सांभाळावे. अथवा काशीर! 
पाचिवाने, सिंदेहाळकर ता. २ राजी. नानाच्या डेऱयाय आले. बोलणी 
झाली. श्रौमेताच चरणाशी महादजीची निष्ठा फार, नानांचे लक्षांत वागतात. 
नानांचा नार सव पाटालबाबांवर, उंग्रजञांचे मनांत वाकडं येऊं लागळे. म्हणून 
फ्रेंच वकिलास लगोलग निरोप दिला मारोबांनी पुण्यास जाऊन सुखरूप 
राहवें अस ठरले, एकदम त्यास भडक दिलं नाहॉ. ( खरे २३६८-५५-८३). 

मोरांबान पूर्वी मानाजी फाकड्यास ५त्र पाठाविळ होतें कॉ, तुम्हीं पत्र 
पावतांच निघन यावे, तुम्हांस महादजीची दालत देतो. ते पत्र हेदरार 
सांपडलें, त्यावरून हेदरानेच मानाजीस केद केळ, मोरोबावर महादजीचा 
मोठा राग यामुळेच. इकड नारो गणेशाने तुकाजी होळकरास वरील आड 
मागोत जाण्यास भर दिली, सबब त्यास आमचे ताब्यांत द्या असं 
महादर्जान हांळकरास कळविल. बऱ्या बालाने दडइनात तेव्हां परशुराम भाऊ 
फोज घेऊन चाळून गेले. प्रकरण विकापास जातेस पाहून महादर्जानं 
मध्यस्था केली. तेव्हां तुकोजीन नारो गणेश, गोपाळ नाईक तांबवेकर 
वगेरे आठ असामी हवाली केले. मोरोबा बहुल येथ गेला, पण तेथंही स्वस्थ 
बसना. तेव्हां फोज़ पाठवून त्यास नानानें ११ जुलइ रोर्जी पकडून आणिल. 
बजाबास केद केलं, विसाजीपंत बिनीवाले व नरतिंगराव घायगुडे यांस केद 
करून जहागिरी अप्त केल्या: दादाजी गैगावर चद्रच्ड यास होळकरांची दिवाण. 


१३८ मराठी र्ग्रासत [ उत्तरविभाग १ 


:र. “| 7२ “* “ण “टीन. > “४८४७०४८ €४-/४-/ ४७८ ७-५ 


गिरी दिली. सदाशिव रामचंद्रास केदेत घातल. बजाबास चंदन किल्ल्यावर, 
गोपाळ नाइकास रायरीवर, मोरोबास नगरचे किल्ल्यावर, याप्रमाणे बंदोबस्तान 
ठेवण्यांत आले. ' हिरण्यश्राद्ध' म्हणजे देडाची शिक्षा तर पांच लाख, दहा लाख 
अशी प्रत्येकास बसली. सवांची मालमत्ता सरकारांत जमा केली. वरील सवास 
अॅन्मभर केंदेंत कुचंबाचे लागळें. बजाबा पुरंदरे वगेरे कित्येकांचा बचाव कराव! 
असं सखाराम बापूच्या मनांत होते, पण नाना-महादजींच्या जोरापुढे बापून 
कांही चाललें नाही. पांडुरंगराव वारामतीव र दादांचा जांवड, वय लहान, 
*ुन्हा थोडा, शिवाय त्याबद्दल परशुरामभाऊची रदबदली, या गोष्टी *यानांत 
घेऊन नानाने त्याचा गुन्हा माफ कला. पांडुरंगरावाच्या 'भाकट्या भावास 
परशुरामभाऊची मुलगी वयाबाई दिलेली असून तो स. ५१३६८ त लमानैतर 
पंथरावेच दिवशी वारला. हाच त्या घराण्याशी परशुरामभाऊानचा आप्तपणा 
होय. | 

मोरोबास कसा पकडला तें समजून घेण्यासारखं आहे. सिंदे इतका सावभ- 
गिरीनें वागला त्याचे कारण मोरोबा होय. तुकोजी होळकरास मोरोबापासून 
अलग केल्याशिवाय, मोरोबाचे वाटेस जाणे शाक्य नव्हतं. हाळकराची फोल 
ब सरदार सिंद्याप्रमा्णेच एकजुटीचे होते. त्यांशीं लढण्याचा प्रसंग येता तर 
मोठाच रक्तपात होऊन त्याचा परिणाम कोणास कसा घातक झाला असता है 
सांगतां आले नसतें. महादजीन त्यास असं समजावले, कीं. आपण बरोबरीने 
सरदार, हे कारभारी आपसांत वाटेल तसे भांडोत, त्यांत पडल्याने आपणास 
फायदा काय १ अश्या गोड गोड गोष्टा सांगून महादजीने तुकोजीस आपल्यातच 
जवळ ठेवून घेतलें. ह्या प्रकार मोरोबाचे दृष्टीस पडला तेव्हां तो घाबरला, 
आणि नानाबापंची पायधरणी करूं लागला. सिंद्याची सुद्धां त्यानें पुष्कळ विन- 
वणी केली, पण दादा व इंग्रज यांस आणण्याच्या त्याच्या उपक्रमामुळे त्याचे 
बोलणं कोणीच मनावर घेईना. बापूनानांनीं सांगितल कॉ, हा आम्हांत नको, 
तेव्हां सिंदे होळकरांमाफेत त्याने तिसरं बोलणे लाविले कॉ जरीपटका, 
शिक्केकटार व शिवनेरी किल्ला एवढे मजकड आहे तेतरी तसेच ठेवा 


॥ खरे २४०५, खंड १०-१९४. ह्या बाईंचा पुनर्विवाह झाल्य़ाची वाता 
खोटी आहे. दीस. १८०१ पावेता. जिवंत असल्याचा उल्लेख सांपडता, 
खरे ले, ५९३५ पहा, 


प्रकरण ४ थे ] मोरोबादादाची बंडखोरी १२९ 
शिवनरीस जाऊन स्वस्थ बसतां, परंतु कारभाऱ्यांनीं सांगितल, आतां तुमच्या- 
कडे सरकारी सरंजाम कांहीं एक राहणार नाहा. तुम्हा. दोनशें लाकांसह 
भीमातीरी बहुल येथे राहवे. असा निरोप त्यास नानाचा गेल्याबरोबर त्यानें 
वारश्रीचा मोठाच आव आणिला. त्याने निरोप पाठविला की, मी मरून 
जाइन परंतु ₹िक्ेकट्या!र व जरीपटका देणार नाहीं. बजाबा पुरंदरे व पांड- 
रंगराव यांनीही त्यास भर दिली. ते म्हणाळे, आम्ही मरून भाऊं, पण दीन- 
वाणी होऊन नानापुढे करुणा भाकणार नाही. पुढें आपल्या मरणाचे सोबती 
कोण हें ठरविण्याकारेतां मोरोबाने आपल्या फोजेंतील लोकांस जेवण घातलें. 
“ हजार बाराही पात्र झाले, मग किती मरतात पाहवे,' असें परशुरामभाऊ 
लिहितो. पुढें मुंबईस अगर हेदराकडे पळून जाण्याचे मोरांबाचे बेत चालले 
नानास स्व बातमी होतीच. जून ता. २२ राजी हरिपंत व परशुरामभाऊ; 
मोरोबाचे गोटावर चालून गेले. त्याबरोबर मोरोबा गभगळित होऊन सिंदे- 
होळकरांच्या विनवण्या करूं लागला कॉ, “ कसेही करून माझे प्राण वांचवा. 
मी दुसरे कांहीं मागत नाहीं. नाना सांगतील तेथे राहण्यास मी कबल आह. 
त्याप्रमाणं सरदारांनी एक दिवताचा वायदा केला आणि मोरोवाचे गोटा- 
भोवती चोक्या बसविल्या. दोन तीन दिवस वाटाघाट होऊन ता. ८७ जून 
रोजी शिक्केकट्यार व जरीपटका नानाजवळ आला, आणि मोरोबा जाऊन 
बहुलास राहिला. परंतु तेथंह्दी त्याने नवीन खळ चालविल. तेव्हां त्याजवर 
फोज पाठवून ११जुलडस त्यास धरून पुण्यास आणिलं. त्याच दिवशी नारो गणेठा 
व बज्ञाबा यांसही पकडिल. ता. २८ जुल्ड रोजा मोरोबाची रवानगी नगरचे 
किल्ल्यावर झाली. भा एकंदर प्रकरणाचा गोषवारा थोडक्यांत एका पत्रांत 
आहे तो असा. ' फाल्गुनमासी मोरोबा फडणीस वाफगावांस जाऊन तेथून 
होळकर फोज सुद्धा, व स्वतःची फोज पांच हजार पावेता. व बजाबा पुरंदरे, 
निंतो विठ्ठल ऐसे पुण्यास येऊन तेथील शिक्काकट्यार व निशाण घेऊन पुढे 
सासवडावर मुक्काम केला. मध्यस्त सखारामबापू , कृष्णराव बल्लाळ व माधव- 
राव जाधवराय ऐसे येऊन, नानाफडर्णांस व ह्यांनी एकविचारें कारभार 
करावा रेसें ठरविलें. त्याप्रमा्ण कांहीं चाललं नाहॉ. चेत्र व वेशाख दोन 
महिने तसेच रोखाने गेले. पुढें हरिपेत फोज सुद्धां कनाटकांतून व सिंदे कोल्हा- 
पुराहून आले. तेव्हां मतलत ठरून यांचा त्यांचा बिघाड पडोन, मोराबास 


२४० मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


“५. “> “६-८” 0९५ अहे च शा आर - ४77? २./% 


नभरचे किल्ल्यांत ठेविले. इंग्रजांचे पारिपत्य उभयतां सरदारांनी करावे, आणि 
बापू व नाना यांनीं फौजेसुद्धां कनोटकांत जावे. असा मजकर ठरला. दसरा 
झाल्य़ावर डेरेदाखल होणार, ' * 

परंतु नगर येथेही मोरोबान फितर क्रेला. तेथील किलठदार माधवराव 
नगरकर यांनीं चारदा्घांची डांचकां मारून लगोलग बंदोबस्त केला. मोरो- 
चाचा आचारी येसोंबा म्हणन कर्‍्हाडा बाह्मण शिवनेरीवर होता. त्य़ाने शिव- 
नरी किला हवाली केला नाहीं, उलट सेप्टेंबरांत त्यांन आजबाजूच्य) कोळ्यांत 
उठवून 'घूम मांडिली, चित्तो वित्रलाचीं मुलळमाणसं पुण्यांत होती तीं नोव्हेंबरांत 
प&न गेळी. नरसो गोविद बोधले करकंबचा ठाणेदार केदेंत होता, त्यास 
मोरोबानं सोडलें होतें. त्याने पुनरपि बंडाळी चालविली. तेव्हां पुनः पकडून 
कैदेत टाकलं. मारोबाचाही पक्का बंदोबस्त नगर येथ करण्यांत आला. 
: मोरोबा आमदानगरहून निघोन गेले म्हणोन बाजारू वतमान उठले 
आहे. परंतु अश्या गोष्टी कशा घडतील । वदोबस्त नांगळा आहे. असें 
ता.२'५-१-१५८० चै पत्र असून त्याच वळते दुसरं पत्न अस आहे काँ, सला- 
रामपैत व मोरोबा यांजकडाल सांसर्गिक लोक, त्यांजवर तसदी न करितां 
कृपा केठी होती. त्यांनीं वाड्यांत थोडासा फितर केला. ता समजतांच विष्णु 
नरहर वगेरे चार लक्षे होते त्यांस धरून बंदोबस्त केला 

सवकरामाचा मलगा गुलाबराय मोरोबाचे वेडाळ्यांत सा्माल होता, सबब 
त्यात कद केलं होत. त्याबद्दल सेवकरामानं रदबदल केली आणि त्याची रवा- 
नगी कलदत्यास सरकारी कामावर केली, टव्हां गलाबरास यास अरकेतून 
सोंडण्प़रांत आलें. ( ता. २६-४-१७१५८. स. मा. रो. ४७५, खेड १९-८'५-८९, 
खरे २४२५-२२ ) 

५. मोरोबाच्या प्रकरणाचे ऐतिहासिक व राजकीय महत्त्व.-- 
पुण्यांत मोरोबा दादाचे नांव निदान त्याच्या वाड्यावरून महश्‌र आहे. 
नगरच्या किल्ल्यावर त्याची वावीस वर्धे केदेत गेली. त्याच्याबद्दळ 
हळहळणारे पुष्कळ लोक होते. त्यास सोडवून कामांत ध्यावा असे विचार 
अनेकांच्या मनांत येत, पण नानान तक्था मानल नाही. मात्र तयाचे हालही 


बक टपणा 0 टप न - 1 2... 


नया सी मना“ अ. ७ पट“ ० 


हॅ खरे ,२८०-९८: स.भा रो, ५८१, खड १०-१९४. 


प्रकरण ४ थें । मोरोबादादाची बंडखोरी १४१ 
कर्धी होऊं दिले नाहीत. त्याच्या मुलामाणसांचा परामषे नाना जातीनें धेत 
अस. ता. २५-११-१५७५७९ च्या एका कागदांत खालील उल्लेख आह. ' नाना 
ग्रहणासाठीं भाौगेस गेले. मारोबाच्या पुन्नाच्या पोटांत कावीळ झाली 
सबब नानांनी जाऊन तुळा केली. ' ता. १३-३-१८०० रोजी नाना 
फड्णांस मरण पावला, त्यास मुलगा नसल्यामुळें त्याचे उत्तरकार्य मोरोबाचे 
भुलान पुण्यास कले. मृत्युपूर्वी म्हणजे स. १७९८ च्या पावसाळ्यांत नाना 
फडणिसानें मोरोबास नगरहून काढून त्रिंबकास ठेविले व तथून मोकळं करून 
जुन्नरात ठेविलं. नानाच्या मृत्यूनंतर ता. २३-६-१८०० रोजीं बाजीरावाने 
मोरांबास आपल्याजवळ हत्तीवर बसवून पुण्यांत समारंभाने आणून दसऱ्या- 
पासुन तेरींख घालावयास सांगितलं. पण त्याजवर बाजीरावाचा विश्वास 
नव्हताच. एक दान वर्षे उगाच नार्दी लागल्यावर, बाजीरावास पदावाइवरून 
काढण्यांत मोरांबाचं अंग असल्याचं उघडकास आलं, तव्हां स. 1८०२ साल 
त्यास बाजोरावान पुन: पगडी कद दाखविली. पुढें यशवंतराव होळकरान 
पुण ताब्यांत घेतल्यावर मोरांबात घनगडाहून आणून कारभार सांगितला. 
॥1.२८-८-१८०२ रोजी मोरोबा पुण्यास मत्यु पावला, तंव्हांच ता इहळलाकल्या 
अपेष्टांतून सुटला. 1 

भानूंच्या घराण्यांत नाना व मोरोबा ह उत्तर प्रशवाइंतलळ दोन प्रसिद्ध 
पुरुष, आनश्वित स्वभावामुळे माराबास यर आल नाही. सखाराम हरावर- 
सुद्धां कारभाऱ्यांचा एवढी इतराजा होण्यास कारण मारीबा. पुरंदरच तहावर 
सखाराम हरराची सही होती अस फॉरेस्ट व किकड सांगतात. स. १४9८ त 
मोरांबाच्या हातां कारभार येताच त्यानं सखाराम हर्रांस केदेंतून सोडळ असं 
दिसत. पुढ मोरोबास शिक्षा झाल्याबरोबर सखाराम हृरासहा घनगडावर सक्त 
केद होऊन तेथेंच त्याचा हृदयद्रावक अंत झाला. कर्तबगार पुरुष कायद्याचे 
सपाठ्यांत सांपद्धत फुकट रेोल्याा उदाहरण त्या वळांसुद्धा पुण्कळ होती. 

माराबाच्या कारस्थातात एवढ तरचड राष्ट्रीय महत्व भण्यासत झंतस्थ कार 
लहा काणाच लक्षात येत नाही. 5 कवळ दोघां मावांत. भांधकारासंबंधी 
तेटा होता, अश्ला सामान्य समजूत आहे. ण खरा उकार असा नाहो. 


हीनयान पा - अण" चट >>--र---  -_>>><*-- -----२.-३----न (0 20 आक कक टात -. 


॥ ग्वा. ४-९२३, पे. अ.पृ. ४२-५०-५६-९ ५-)०५-1०८-११८; ख, २५१३४, 


१४२ मराठी रियासत | उत्तरावेभाग १ 


“४९९ ..” २.” ४५८०४९४४४१.” ४४ “0४, ४0%”. ७ “02../0 0.४ १-८४-._, 


मोरोबा सवंस्वी मॉस्टिनचे मुठांत होता. मॉस्टिन त्याला थापा देऊन आपल्या 
राष्ट्राचा कसा फायदा करीत होता हं मोरोबास उमगलं नाहो. ' फ्रेंच वकिलास 
आणून तुम्ही आपले निष्कारण नुकसान करितां. आम्ही इंग्रज तुमच हित 
पाहणारे आहा. आमचा वचने वजप्राय अढळ आहेत. दादास पेशवाई पदा- 
वर बसविण्यापलीकडे आमचा कांहा. एक हेतु नाही.' अशी मॉस्टिनन 
मोरोबाची समजूत केली. पण याचे मार्गे युरोपीय राजकारण होतं. फ्रच 
मध्ये घुसले तर आपणास हिंदुस्थानची सावेभोम तत्ता मिळणार नाहीं, कदा- 
चित्‌ नाना, महादजी, हेदर हे सव एक झाले तर फ्रेंचांची मदत घेऊन ते 
आपणास येथून साफ उडवून देतील, अशी इंग्रजांस मोठी भीति हाती. 
मोरोबा काय किंवा दादा काय, ते केवळ इंग्रजांच्या-हातांत सवथ बाहुल्या- 
सारखे वागतात. हा राष्ट्रीय डाव महादजीने ओळखून नानाचीाच सत्ता कायम 
केली. या कारस्थानांत महादर्जांने नानास मदत केली नसती तर दादास 
पशवाईवर आणून इंग्रजांनीं सवे मराठे सरदारांशा पथक प्रथकू तह करून 
आपली सावभोम सत्ता याच वेळी प्रस्थापित केली असती. मोरोबास लन्मभर 
काराग्रृहवास नानाने दाखविला त्याचं प्रयोजन एवढंच, की पुनः कोणी राष्ट्र- 
द्रोह करून आपली सत्ता परकायांस विकू नये. फ्रेच वकिलांचे बुजगावणं 
आणून नानानं हप्रजांचा डाव उलटविला. हो त्याची करामत अत्यंत प्रश- 
सनीय आहे. महादजीचा स्वभाव तडजोडीचा असल्यामुळे त्यान तूत 
फ्रच वकिलास काढून दिलं; परंतु फ्रेंचांची युद्धपद्धति हस्तगत करण्याचा 
हेतु त्यानं मनांत सदेव कायम ठेविला. या दृर्टांनं या मोरोबाच्या प्रकरणाचा 
[वचार व्हावयास पाहिजे. 

मोरोबाचा कारभार २६ माघ पासून ११ जुलडपथत बरोबर साडेतीन 
महिन चालला; आणि त्याचं एकंदर कारस्थान त्यापूवी चार दान महिने तरा 
धाटत होते. तात्पुरता जरार्‍या कारस्थानाचा निरास होऊन नाना फडाण- 
साचं आसन टढ झालं, तरा त्यांत ली मराठी राज्याची घसरट सुरू झाला, 
ती कर्धांच थांबली नाहा. या लहानशा प्रकरणीत मराठ्यांचा अगस्वभाष, 
त्यांच्या कारभाराचे अस्थेये, व प्रत्येक व्यक्तीची स्वार्थमूलक रसीखेंच हे 
प्रकार उत्कटत्वानं निदशेनास आले. महादजीने नानाला पूर्ण पाठिंबा दिला, 
म्हणूनच य। प्रसंगांतून नाना निभावला, परंतु अस ह फितूर पदोपदां काँ 


प्रकरण ४ ्थ ] मोरोबादादाची बंड खोरी १७४२ 
उपास्थत होतात, आपल्या योजनेला प्रमुख मुत्सही वब सरदार नाखूष काँ, 
याची मीमांसा नानाने केली नाही किंवा केली अदी तरी तिचा 
योग्य बोध त्यानें पुढील कारभारांत घेतला नाहा. तिदे, होळकर, भोसल, 
मोरोबा वगैरे प्रमख मंडळी कोणी राजी नाहींत, असं एक वाक्‍य दादाचे 
पत्रांत आहे. त्याची जाणीव नानास हाती. प्रत्यक्ष सखाराम बापूशी 
सुद्धां त्याचे पटले नाहा. नानाचा सवात मोठा व्याप म्हणजे फितुराच्या बा- 
तम्या काढणें. एकदां अविश्वासाच्या जाळ्यांत गुरफटून कोणताही राज्यक्ता 
हेरांनी आणिलेल्या बातम्यांवरच आपला कारभार चालवू लागला, म्हणने 
त्यास सर्वे जग विकृत दिसू लागतें. नारायणरावाचे वधानंतरच हा प्रकार 
मुख्यतः सुरू झाला. त्यापुर्वी कोणत्याही पेशव्यास किंवा छत्रपतीस कोठेही 
निभयपणें संचार करण्यास भय वाटत नसे. नानाला मात्र हं भय पदोपदा 
दिसत होतें; आणि त्याच धोरणानं त्यानं आपल्या बचावाची सिद्धता ठेविली 
होती. आरबांचा व गाद्याचा पहारा तो नहमीं जवळ बाळगी; म्हणज स्व- 
जाताय मराठे लोकांवर त्याचा विश्वास नसे. म्हणूनच नारायणराबाचा वध हे 
भाडात्री गाद करूं शकले. स्वतःच्या बचावासाठी परकीयांवर अवलंबून 
राहण्याची राज्यकत्यांस अवश्यकता वाटूं लागते, तेव्हां विनाशकाळ जवळ 
यऊन ठेपला असंच इतिहास सांगतो. रघुनाथराव राज्यास नालायक 
म्हणून त्यास काढण्यासाठी बारभाइईचं मंडळ अिच्छि्न चालविणे नानाचे 
पहिलं कतव्य असून, त्यांतच राज्याचं कल्याण होते. मोरोबास किंवा 
सखाराम बापूस या मंडळांतून काढल्यावर त्यांचे जागीं दुसर ग्रह्स्थ दाखल 
केले पाहिजे हाते. महादजीला कारभारांत प्रमुखपणा पाहिज हाता, आणि 
तशी त्याची अष्टपलू योग्यता होती हो गोष्ट नाना जाणून होता. असं असतां 
त्यानं सव कारभार केवळ आपल्या एकतंत्री म्टांत आणिला, हृ पुढील विना- 
शाचे बीज होय. मारोबाचा फितूर ह॒ रागाचं केवळ एक लक्षण हाते, प्रत्यक्ष राग 
कांहीं ती नव्हता, रागनिवारणांचा उपाय नानाने कला नाहा, प्रत्यक व्यक्ती- 
च्या अंग्रांत कांही चता कांही गुण बर पराक्रम होता. त्या प्रत्येकाच्या गुणाचा 
राष्ट्रकायांत उपयोग होईल अशी योजना निमाण करण्याऐवर्जा, नानाने 
असंख्य लोकांस तुरुंगवासांत डांबून ठेविले, वास्त्तविक राज्यकारभाराचे 
'वातुये किंवा शहाणपण याचा अर्थच उत्तर मराठशाहीत विकृत झाला होता. 


१८४ मराठी रियासत [ उत्तरांवेभाग १ 


दुसऱ्यांची छिद्रे बाहर काढणं, आणि वाममागानं विरोधकांचा पॉडाव करणे, 
या गाष्टींस मोठी किंमत हळ हळू येत गेली, मोठमोठ्या सरदारांचा कार- 
भार पाताळयंत्री कारभाऱ्यांच्या हातांत अस. भोसल्यांचा दिवाकर पुरुषोत्तम 
त होळकरांचा नारो गणेश, या दिवाणजीशिवाय घन्थांचे क्षणभर चाळत नस. 
सखाराम बापु त्याच कोटातला. प्रत्यकाचा हाव हाच, काँ. आपल्या धन्यास 
च बाहेरच्या दरबारांत वाटल तत नाचविण्यास मिळावे. आपल्या एकस्याच्या 
मर्जानुरूप सव जग चालावे, अर्शी प्रत्येकाची महत्त्वाकांक्षा. कारभाऱ्यांच हातांत 
नाचला नाहीं एक महादर्जा. बाळाराव गोविंद, राणखान वगरे त्याचे अनक 
सह्लागार उच्च कार्टातल, राज्याचे हिताहित पाहणारं होते, कवळ इतरांसारख 
मपमतलबी नव्हत. हा गोष्ट ग्वाल्हेरच्या पत्रव्यवहारांत स्पष्ट होत. जगांत 
माणसे चांगलीं व वाइट चहुंकडे नहमांच असतात. उपयाग करून घेणारा 
झसेल त्याप्रमाणं त्यांची कामगेरी वटते. असो, भोराबाच्या कारस्थानांत 
मास्टनचा डाव साधला नार्ही, तंव्हां त्याने पुढें मुंबईकरांस भर देऊन खुद 
पुण्यावर चाल कर्रावला ता भाग आतां सांगावयाचा आहे. 


कलल्ललणीस 00 औाजकणकक्ा फला ण रणात क 


प्रकरण पांत 

१ ज १ य्‌ 3 >) स श> 

इंग्रजांची पावर तळेगांवावर निसटली 
जानेवारी १७७५ 

, गांडडन कलला हिडुस्थानची दान उभा छकले, ( जून-ंडसे. १७५८ ). 
- नारभाइ न हॅस्टिग्स यांच दरम्यान नागपुरकर भासल्यांची त्रेता. 
, इंग्रजांचा मारा म्हणज अस्बळाज्या गुदगुल्या. 

४. इंसरजांची पुण्यावर चढा 

५, तळेगांवावर इंग्रजांचा कांडमारा. 

शर श क ही 

१. गॉडडेने केलेलीं हिदस्थानचीं दोन उभी छकलें,-- 

( जून-डिभबर १५५८ ).-सन १५५४५ च्या उन्हाळ्यांत नानाने पुण्यांत 


१1% यय 


प्रकरण ५र्व |] इंग्रजांची पाचर तळेगांवावर निसटली १४५ 


"7-५ 


शग 


आणलेला संटल्यबिन हा खरोखरचा फ्रंच सरकारचा वकील नसून भादू होता, 
ही गोष्ट येथील इंग्रजांस माहीत असून, ' चोल बंदर व फ्रेंचांचा वाक हो केवळ 
मुद्दाम हुल उठविलेली होती, असं खुद्द बकेनें आपल्या भाषणांत पुढे सांगितलेलं 
आहि.* फ्रेंचांचा प्रतिकार करण्यासाठी मुंबईकरांचे मदतीस कलकच्याची फोज 
पाठविण्याचा प्रश्न कोन्सिलांत आला, त्यास हें कृत्य पुरंदरतहाचे विरुद्ध आहे 
अस सांगून फ्रॅन्सिस व व्हेलर यांनां हरकत घेतली, तेव्हां त्यांस हेस्टिग्सन 
ता. २३-२-३७५७८ रोजा जबाब दिला तो असा:--“ माझ कायम मत मी या 
कागदांत अनेकवार नमृद केलं आहे, का हिंदुस्थानांत पनरपि आपलें बस्तान 
बसविण्याचा प्रयत्न फ्रेंच लोक करतील तर तो आरमाराच्या जोरावर आम- 
च्याशी लहून सफळ होणार नाहो. मात्र एखाद्या हिंदी सत्ताथीशाच्या माफत 
आपले एखादे ठाणं किनाऱ्यावर मजबद स्थापून तेथून ते आपलं वचस्व वाढ- 
वितील. असे हिंदी सत्ताधीश त्यांच्या उपयागी पडणार दोनच, एक हंदर 
किंवा दुसर मराठे. फ्रेंचांशॉं सख्य़ करून हृदर आपला फायदा करोल, पण 
त्यांच्या कह्यांत ता जाणार नाहा. परतु मराठ्यांचा सध्यांचा पंच निराळा 
आहे. त्यासाठा ते क्रचांशी गोडी करण्यास हयगय करणार नाहींत. त्या कामी 
वाटेल तें नुकसान सोसण्यास ते तयार होतील, माझी अश्शी खात्री आहे काँ, 
एक हजार लढाऊ युरोपियन व दारूगोळा घऊन फ्रेंच लोक इकडे आले आणि 
त्यांस पश्चिम किनाऱ्यावर एखादी जागा मिळाली तर त ताबडतोब 
*हिंदी फोजा तयार करून त्यांच्या साह्यानं येथील सवे सत्ताधीशांस 
आपल्या कबजांत आणूं शकतील. तेणंकरून बंगाल्यांत सुद्धा आपला ।निभाव 
लागणार नाहा. अशी जागा त्यांस हछां चाल येथे मिळाली आहे, म्हणूनच 
हे सेकट निवारण्यासाठी येथून मुंबईकडे फोजा पाठविण्याचा मी एवढा अद्रा> 
हास करीत आहे. मुंबईकरांस आम्हो इकडून भरपूर मदत कली तर फ्रेचांचे 
तिकडे कांहीं चालणार नाहा. तिकडच्या या मोहिमची तपशीलवार व्यवस्था 
आजच येथून ठरवून देण शक्‍य नाही, बऱ्याच गाधी मराठांच्या हालहालॉ- 
धर अवलंबून राहतील. म्हणून आपण येथून नुसती फोज पाठवावी आणि 
पुढील मोहोम मुंबइकरांवर सोपवावी. पण आमची मदतच न गली, तर 

क गव ७४0९६ ४०] १, 0. 9; 1" (0२8 
93५०110, ४०1 2 ]. 399. 

६ >! 


१2९ मराठी स्यांसित [ उत्तरविभाग ५ 


धट." “शा. "८ य * क नः "णी घी > 7 7१५५0 नह “१0 “४-९ “६. 0: “00 “00 ५ “आळ. र अ टा 


शुबइवाल तरी काय करतील ! सबब माझी अशी शिफारस आहे. काँ. आमचा 
या बाजूची सव फाज काल्पीवर जमवून तेथून बऱ्हाणपुरास रवाना करावी. 
ऱ्हाणपुरपावेतां या फाजेस मध्ये कोणी विरोध करण्याचा फारसा संभव नाही 

पुढ हा फाज पुण, मुंब, सुरत, भडाच वगेरे जरुरीप्रमाणे पाहिज [तिकड 
जा पुढाल काम सुंबइवाल ठरवितील 

यावरून पुरंदरच्या तहाविरुद्ध होस्टिग्सन ही फोज पाठविली आणि पुनः 
मराठ्यांशी युद्ध सुरू केलं हे उघड होतें. तसंच युरोपाय फोज आणून फ्रच 
लोक आपली सत्ता येथें स्थापतील, हा जां हॅस्टिग्सचा अंदाज तो महादनीनं 
ओळखून पुढं डी बॉयनला नोकरीत घेऊन स्वतःच्या फोजा निमाण कल्या, 
हेंही ओघानेंच लक्षांत थेतं. 

मुंबईकरांचे मदतीस कलकच्याची फोज पाठविण्यास आणखी एक कारण 
असं झाल, काँ स, १७७४ पासून अमरिकतील वसाहताशीं इंग्रजां युद्ध चालू 
असून, त्यांत थाडथाडी इंग्लंडाठ्च हार खावी लागत होती. साराटागा येथ 
उभयतांची एक निकराची लढाह हा!ऊन तांत ता. १४-१०-१७५७७ रोजा 
इंग्रज सनापात बंगायन ययास अमेरिकन सनापॉत गेट याने सव फोजसहू पकडून 
घतले. याच प्रतगान त्या युद्धाचा अखर निकाल लागला. या अपयशाची बातमो 
इंग्लंडांत पावून ता. १५-१२-७७च्या लंडन झट पत्नांत प्रासळ झाला. ती 
पुढील उन्हाळ्यात मुंबहूल थऊन ता. ११-६-१५०५७८ राजी कलकत्याच कान्सि- 
लास मिळाली, त्यापूर्वीच ता. १०-३१-१७५०८ रोजीं युरापांत इंग्लंड व फ्रान्स यांच 
युद्ध सुरू झालं, त्याची बातमी सुद्धां लवकरच म्हणन ता. उ-उ-१७३०८ 
रोजी कलकत््यास यऊन पांचली. तव्हां या विपयातंबेधार्न कोन्सिलात चार 
दोन महिने अत्यंत निकराच वाद झाले. हॅस्टिंग्स व बार्वेल यांचे म्हणणं 
असं पडलं, का ' इंग्लंडास ज॑ नुकसान निरनिराळ्या ठिकाणीं पोचत आहे, 
आपण हिंदुस्थानांत हरतऱ्हेने भरून काढण्याचा जोरानं प्रयत्न करावा. ह्या 
कार्मी कितीही अडचणी आल्या किंबा पेसा लागला, तरी आपण येथे इंग्लंडचा 
बाजू राखावी.' याचे उलट व्हेलर व फ्रॅन्सित यांचें म्हणणं अस पडलं, का 
' हिंदुस्थानांत निष्कारण युद्धप्रसंग अंगावर घेऊन इंग्रजांच्या अडचणी वाढवू 
नयेत. एकदम पुप्कळ शत्रूंशी सव देशच्या दूरदूरच्या भागांत युद्ध चालविण्याचे 
सामथ्ये आपणास नार्ही. उगाच पेश्याचें मातेरं होऊन त्यांत सवेत्र फनिती 


प्रकरण ५र्व | इंग्रजांची पाचर तळेगांवावर निसटलो १४७ 


५» शी “४.४ ४ ५१ /0५-/ “१.१ "च. » १.७ - “79. > "२.५४ / ४... -१- “-.”. १.५१ 7४9. ". “९.”१% /% “7९.” 70% ४६ 0. हच ४४-०५ /% “४.५७ ४४१ ४४-४0... _./ ४ 87. /०१...५” 8007”... यने ७ 


झाल्याशिवाय राहणार' नाहीं.' हेरिंटिग्स यास जादा मत देण्याचा अधिकार 
असल्यामुळें त्यानं आपला हेका सिद्धीस नेला, ' संकटसमय म्हृणजच खऱ्या 
शोयाची परीक्षा, हें तत्त्व त्याने प्रतिपादिले, आणि त्याचाच अंगीकार करून 
मराठ्यांशी निकराचा सामना केला. मात्र त्याचा अंती कांही. एक उपयोग 
न हातां, इंग्रजांसच हार खावी लागली. 
युरोपांत इंग्रज-फ्रेंचांचें उघड युद्ध सुरू झालं त॑हेस्टिंग्सच्या चांगलेच 
पथ्यावर पडलं. त्यानें लगोलग फ्रेंचांच्या चंद्रनगरवर चढाई करून 
ता. १०-७-७८ रोजी तं ठिकाण हस्तगत केलं; आणि दक्षिणत मद्रासकरांनी 
१६-१०-७८ रोजी पांदिचरा जिंकून घेतली, परचिम किनाऱ्यावर माह म्हणून 
एक मजबूद ठिकाण फ्रेंचांचे होतें ते वेढा घाळून इंग्रजांनीं ता. १०-५-१७७९ 
रोजी घेतलें, त्यामुळें हेदरास फेंचांकडून शस्त्राक्लं व दारूगोळा मिळत होता 
तो बद पडला, आणि त्यामळे त्यानें इंग्रजांवर उघड शत्र धरिल, 
पुरंदरच्या तहास दीड दोन वर्ष होऊन गेली तरी उभय पक्षांतील तढ 
कमी होईना. राघोबास मुंबईकर हवाली करीनात व पुण्यास फ्रेंच वक्कॉल 
येऊन बसला, येणेंकरून दोनही पक्ष उत्तरोत्तर वद्‌ळीस येऊं लागले. या 
धरसोडीचा निकाल लावण्याच्या बुद्धीने हॉस्टिग्सने मुंबईकरांच्या मदतीस 
बंगालची फोज पाठविण्याचा निश्चय केला. ता. २६-२-१७७८ च्या पत्नांत त्यानं 
मुंबईस कळविले की, “ आम्ही काल्पीजवळ यमुनेच्या कांठी मोठी फोज कनेल 
"'हेस्लीच्या हाताखालां तयार केढी आहे. काल्पीवरून या फोजेनं सोयीचा 
[ग काहून मुंबईकडे जावें आणि पुढें तुम'च्या हुकमतींत वागावं. मराठ्यांचे 
दरबारी फ्रेचांचं वजन वाहू दिल तर त्यापासून केपनीचे हितास मोठाच धोका 
पोचणार आहे. चोल बेदरावर एकदम हल्ला करण्याची तुमची सूचना, हृ्हाच्या 
आपल्या कठीण स्थितींत आम्हांस मजूर करतां येत नाहीं. मात्र पुणें 
दरबारांतून आणखी एखादा नवीन उपक्रम आपल्य़ा विरुद्ध होईल तर त्याचे 
प्रतीकारास्तव तुम्ही राघाबाशीं पाहिजे तसा नवीन ठराव करण्यास आमची 
परवानगी आहे.” यावरून उघड होते कां मोरोबाच कारस्थान हे मुबई 
करांनी बारभाईविरुद्ध नवीन शस्र उगारलेले होते. म्हणून पुरंदरच्या तहाने 
बंद पडलेला वेरभाव स. १७७८ च्या माचातच पुनः सुरू झाला असं म्हणण्यास 
हृरकत नाही, काल्पीवरून मराठी हद्दीतून इंग्रज फो दक्षिणेकडे चालूं लागली 


१४८ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


तेव्हांच इंग्रजांनी तह मोडिला. मुंबईकरांचा व वरील फोजेच्या अधिकाऱ्यांचा 
पत्रव्यवहार चालू झाला. बंगालच्या फोजेस मागे देण्याची दस्तक सद्धा 
भॉस्टिननं पुण्यास मागितला, कनेल लेस्लींनं प्रथम सुरतेस यावें अशी समुंबई- 
करांनी सूचना पाठविली. उत्तर हिंदुस्थानांतील जमीनदार वगेरे लाक 
मराठी अंमलास अतिशय कंटाळले असून, बहुधा इंग्रज फोजेस वाट मिळण्यास 
अडचण पडणार नाहो, अश्लीच हेस्टिंसची अटकळ होती. 

पुढे मोरोंबाचे हाती कारभार आल्यावर संबईंचे कोन्सिलनें २१-७-१७७८ 
रोर्जी राघोबास पुण्यास घेऊन जाण्याचा ठराव केला. मात्र प्जेन्य कमी 
होतांच स्वारी निघावयांची होती. मध्यंतरी मोरोबाचा पाडाव करून न्यनाने 
इंग्रगांवर डाव उलटविला. तेव्हां कळलाव्या मॉस्टिन पुढील विचाराकारितां 
पुनः ऑगस्टांत मुंबईस गेला. ता.१२-१०-१७७८ रोजीं मुंबई कोन्तिलने 
मॉस्टिनशी समक्ष वाटाघाट करून ठरावेलं की, राघोबात पुण्यास घेऊन जाण्याचा 
पूर्वी ठरावेलेला बेत एकदम अंमलांत आणावा, 

माळव्यांतून दक्षिणेंत जाणाऱ्या फोजेस हेस्टिंग्सने मराठ्यांचे परवाने मागितले, 
तेव्हां ही फोज आम्ही फ्रेंचांचे प्रतीकारास्तत पाठवीत आहां, असा त्यानं 
बह!णा केला. परंतु नाना फडणिसास हा सवेव्यूह बरोबर ठाऊक होता. त्यानें 
उलट विचारिलं, ' आजपावेतो इंग्रज फोजा जलमार्गाने दक्षिणंत येत असतां 
आतांच खुप्कोनं ती पाठविण्याची गरज काय :' इंग्रज फोज पुढें येऊं लागली, 
ही नानाने भावी धोक्याची सूचना मानिली, याच वेळां दक्षिणेतहो हेदरानं 
भराठ्यांविरुद्ध प्रलय मांडिला. तुंगभद्रेच्या दक्षिणेकडील सर्व प्रदेश धेऊन, 
पुढें येऊन त्यानें धारवाड सुद्धां हस्तगत केलें. नानानं त्याजवर चाळून 
जाण्याची सिंद होळकरांस सूचना केली, ती त्यांनी मानिली नाहा. दोघेही 
रुष्ट होते. कामगिरीवर जाईंनात व फोजेस रजा देईनात. त्यामुळें हरिपंत व 
परशुरामभाऊ यांनाही पुण्यास फोजा घेऊन राहणें भाग पडलें, नाना व बापू 
यांचा समेट झाला, तरा त्यांची मनं परस्परांविषयीं शुद्ध नव्हता. स. १७७८ 
च्या पावसाळ्यांत मराठी लष्कराने पुण्यातभोंवारचा मळलूख खाऊन फस्त केला. 
पावसाळा कमी होतांच हरिपंत व परशुरामभाऊ कर्नाटकांत निघणार, तांच 
सुंबईकर इंग्रज पुण्यावर चाळून येणार अशी गडबड ऐकूं आली. या साली 
गणेश चतुर्थीचा उत्सव शनिवारवाडयांत विशष थाटाने करण्यांत आला, 


प्रकरण ५ वे ] इंग्रज्ञाची पाचर तळेगांवावर निसटली १४९ 
पूर्वी चार वर्षे ता बेताचाच झाला होता. ' उत्तरेकडून इंग्रज येतात, मनसबे 
घाटतात, ताल ततुद दिसत नाही. वृद्धाची बुद्धि स्थिर नाहो. नाना सिंद्यांच्या 
साधनांत आहेत.' असं एका पत्रांत आहे. 

इंग्रज फोज येण्यासंबंधान आनंदीबाइ मंडलेश्वराहून ता. २-५-१७७८ च्या 
पन्नांत सखारामबापूस लिहिते, ' बंदलखंडांत इंग्रजांचे दोन कंपू आले आहत. 
हुजूरची ( म्ह० दादांचा ) पत्ने जाऊन हे इंग्रज आले. जबरदस्त आहेत. 
त्यांचें यांस बोलणं कां आपणांस दोलतीवर बसविणं, आम्हांस राहण्यास जवळ 
जागा द्या; व दहा हजारपर्यंत आमची फोज ठेवा. ही गोष्ट हुजूरांस काठिण 
वाटली, परंतु रानोमाळ हिंडाव, त्यापेक्षा त्यांही श्रर्मेकरून कबूल केले. 
असे इंग्रज घरांत येऊं पाहतात. तमाम अंमल आपले बसवितात. 
आम्ही निमित्तमात्र, पण तेच दोलतेस गिऱ्हाईक होतात. लखनौचे 
शुजाउशेले व अकाटचे महंमदअली यांच्या घरांत प्रथम हे इंग्रज नम्रतेने 
पायरव करून आतां उभयतांस पोटापुरते देऊन आपण धनी झाले, तसेच 
आमच्या घरांत होईल. सव गोष्टी तुम्हांस ठाऊक असोन ह्लीं या तऱ्हा 
दिसतात. हुजूरची मर्जी कोण्या तऱ्हेने समजाविल्याने नीट राहते, कोण्या 
तऱ्हेनं बिघडते, यास तुम्ही माहीत आहां. काळच विपरीत आल. परंतु 
आम्हांस हाच भरंवसा आहे काँ, तुम्ही कालचक्रासही फिरवाल, म्हणून 
तुम्हांस पत्र लिहिले आहे. तरी ब्राह्मयी दोलत नीट राहून, हुजूरचाही संतोष 
राहून बऱ्या होतील त्या गोष्टी कराव्या. नाहा. तर जन्मभर चांगलं केलें 
आणि म्हातारपणी इंग्रजांच्या घरांत ब्राह्मणी दोलत घातली, ह अपेश येर 
तो अथे न करावा. हुजूर ऐकत नाहींत अस म्हणाल, तर त्यांचे तुम्ही प्राण 
घेतां किंवा पेंचांत आणतां, त्या पक्षी काय होईल ते हो, तुमचे हातीं नच 
लागावें हा निश्चय आहे. कोणासही पेंच सोसत नाहीं. विशष लिहावे तरी 
तुमचे दश्शांशाही आम्हांस समजत नाहो. यश्ापयशाचे धनी तुम्ही. आम्ही 
लिहून विशेष तों नाही. तुम्ही मोनीतही नाहो. परंतु अंदाज दिसत चालला 
यास्तव सूचना लिहिली आहे. पूर्वी तुम्हांस दान पर्त्रे पाठविली त्यांचे उत्तर 
आले नाहीं. पन्ने पोचली कीं नाहीं नकळे. नवी भावजय लाडकी केली तिचें 
नांव काय ठेविलें व दुसरी कधी करायची हा मजकूर त्यांत विशेष होता, तर 
उत्तर पाठविणें.' ( ऐ. टि, १-१९; खरे २४१७-२४२१ ), 


१'५० मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


टी पे नवच शा “ह १. आरळ क अ ८ >> क -“ > नीच 


या पत्नावरून आनंदीबाईची धूतता विशेष दिसून येते. तिचा बापू्षी पत्न- 
व्यवहार असून, अशासमुळेच नानास क्षणोक्षणी बापूचा संशय येई. याच 
मितीर्चे बाईचं पत्र नानासही अशाच मतलबाचे आहे. ' तुम्ही तीन पिढ्यांचे 
दोलतेंतील फडणीस अतोन, हीं फितुरांनी ब्राह्मणी दोलत यवनाक्रांत होऊं 
पाहते. तुमच्या चित्तांतील उगीच आटी जात नाहीं. याचा बारीक मोठा 
विचार तुम्हीच करणे, आम्ही तेथ तुमच्या स्वाधीन. पावणेदोन वर्षे नाला. 
तुमची कार्यसिद्धि कांहींच न जाली. तुमची फोज गुंतून, आमचा धन्याचे 
पायाशी वियोग, हें उभय पक्षी नुकसान. आम्हास सुंबईस पोचविणे.' . पत्रे 
खुद्द आनंदीबाईच्या हातची आहेत, त्यावरून विचार व भाषा दोनहो तिचेच 
असावे. पत्रांवरून तिची योग्यता आजमावतां येते. तिच्या आक्षेपकांनीं या 
पत्नांचे मनन करावें. 

मराठे व थुजाउद्दोला यांच्या प्रदेशांची हद्द यमना नदी असून तिच्या 
दक्षिण कांठीं काल्पी हं मराठ्यांचे तटबंर्दारचे ठार्णे सागरकर खेरांच्या ताब्यांत 
होतें. इंग्रभ फौज यमुना ओलांडून काल्पीवरून बुंदेलखंडांतून व पुढें वऱ्हाड 
खानदेशांतून मुंबईकडे यावयाची म्हणजे मुख्यतः सिंदे होळकर व भोसले 
यांच्या हद्दीतून तिला जावें लागे. म्हणून या ठिकाणच्या सत्ताधीशांस हेस्टि- 
ग्सनें फौजेस वाट देण्याबद्दल आदरयुक्त पत्रे लिहिलीं. शिवाय या सर्वांचा मुख्य 
पेशवा त्याचीही यास परवानगी पाहिज होती. हेस्टिंग्सनें अगोदरपासूनच 
भोसल्यांस व सिंदे होळकरांस गोडगोड पत्रे लिहून फौजेस वाट देण्याविषयी त्यांचे 
परवाने मिळाविले. पेशव्यांचे परवाने मोरोबा कारभारावर असल्यामुळें सहज 
मिळूं शकले. परंतु नानाने बाळाजी गोविंद खेरास निक्षून लिहिल, का इंग्रजांच्या 
फौजेस आपल्या हद्दीतून वाट देऊं नये. दांडगाईनं जाऊं लागल्यास त्यांच्याशी 
सामना करावा. इकडे हेस्टिग्स यास नाना व बापू यांनीं लिहून कळविले, 
की इंग्रणांच्या फौजा बंगालकडून दक्षिर्णत यावयाच्या म्हणजे समुद्रमार्गानेंच 
याव्या, जमिनीवरून येण्याचा शिरस्ता नाही, आणि परवानगी मिळणार नाही 
स, १७७८ च्या मे महिन्यांत लेस्ली काल्पीवर यसुना उतरू लागला, तेव्हां 
बाळाली गोविंद व गंगाधर गोविंद या उभयतां बंधूंनी जागोनाग नाकेबंदी 
करून त्याची त्रेथा उडवून दिली. तेव्हां लेख्लींने काल्पीवरच निकराचा हल्ला 
केला आणि केक दिवस लढून त्यानें काल्पीचा किक्ला दहृस्तगत केला. इतकें 


प्रकरण ५ वे] इंग्रजञाची पाचर तळेगावावर निसटला १'५१ 


ज्वर ४५४ >“ यी ७0 १-८ ४-८ “१४५० ७७ हशी का » ७” १८ "आहह शै कह. "00 0. क की ४. ७” २.४. 7०० ४९ कन 


झालं तरी मरागठ्यांनी इंग्रज सन्यास पुढें जाऊं दिल नाहो. लेस्ठी यास चार 
महिने काल्पीसच मुक्काम करून बतावें लागलं. तेथ बारा लक्ष रुपयांचा 
चुराडा मात्र उडाला. या संबधानें कलकत्यास कान्सिलम ये पुष्कळच चर्चा झाली 
आणि लेस्ली यास कमी करून त्याचे जागीं कनल गांडडची नेमणूक झाली. परंतु 
बदलीचा हुकूम पोंचण्यापूर्वीच लेस्ली तापाने आजारी होऊन ता. ३-१०-१७७८ 
रोजीं मृत्यु पावला. तेव्हां २ पलटणे घेऊन क. गॉडड काल्पी अलीकडे जलाल- 
पुरास आला. बाळाजी गोविंद जवळपास आहे अस जाणोन गॉडड रात्रीस निघाला, 
तों जासुदांनीं मार्ग भुलविला. अरण्यांत पाणी नाहीं तेथे पडले. कूल लोक तृषेनें 
व्याकुळ होऊन रानारान झाले. आठ कोस रस्ता काढण्यास ११ तास लागले. 
रस्ता चुकल्यामुळें ३० मेळ भटकावे लागलें. कॅप्टिन क्रॉफडे पाणी पाणी 
करून मेला. तसेंच कनल पाकेर, मेजर फुलटेन, कॅ० ऐश, कॅ० मॉवसं वगेरे 
'५० गोरे व २०० गाडदी असे सव तडफडून मेल, (ता. ४-६-१७७८ ). 
पुढें कूच करून सुक्काम वेत्रवतीवर केला. पुढें न यावे तरी, शह 
स्वाऊन माघारे हालले असें होइल, याकरितां छत्रपुरास छावणी केली, 
इंग्रज निवळ दादासाहेबाकरितां येतात असें नाहा. आणखी कांहीं घाट 
त्यांचे आहेत. गॉडडंने बुंदेले संस्थानिक वश करून हरप्रयत्नानें भेलळसा 
भोपाळवरून हुशंगाबाद येथें नमदा गांठली. मार्गे बाळाजी गोविंदाने काल्पी- 
सुद्धां आपला सवे प्रदेश परत हस्तगत केला. गोंडड ता. २-१२ रोजी 
नमदा ओलांडून तो तेथंच मुधोजी भोसल्याशा बोलणे करीत दोन महिने- 
पर्येत उगाच स्वस्थ वसला. नंतर मुंबईकरांचे त्यास निकडीचे बोलावणे 
पोंचल्यावरून तो २६ जानेवारीत नमेदेवरून पुढें निघ'ला, तो ३० तारखेस 
बऱ्हाणपुरास पोंचला, तेथेंच त्यास तळेगांवावर इंग्रज फोजेची गाळण उडाली 
ती बातमी पोचली. एक आठवडा विश्रांति घेऊन ता. ६ फेज्ञवारीस गॉडडं 
बऱ्हाणप्राहून निघाला तो वीस दिवसांत ३०० मेळ चाळून सुरतेस पोंचला. 
तोफखान्यासह केलेला हा तीनशे मेलांचा प्रवास त्या वेळच्या लष्करी इति- 
हासांत अत्यंत वाखाणला जातो. तसंच या इंग्रज फोजेनं काल्पीपासून बऱ्हाण- 
पुरपावेतो ज्ञी ही तीक्ष्ण पाचर मारली, तिच्या योगानें एकंदर देशाची दोन 
उर्भी छकल इंग्रज पाहिजे तेव्हां कशां करूं शकतील, हेंही ममज्ञांच्या लक्षांत 
आल्याशिवाय राहिले नाही. (खंड १०-१९१,१९४), 


१'५२ मराठी रियासत [ उत्तरावेभाग १ 


र्र १ ८% ४-/४-/५/-.. 


२. बारभाइूव हेस्टिग्स यांचे दरम्यान नागपुरकर भोसल्यांची 
तरेथ्ा (1७७५-७८ ).-सेनाधुरंधर मुधोजीत तीन मुलगे, त्यांपैकी रघूजी 
बापूसाहेब, त्यास जानोजीची वायको दयाबाइ इच मांडीवर दत्तक देऊन बार- 
भाईनां संनासाहेब सुभापद व नागपुरचे संस्थान दिले. त्याचा जन्म सुमारं 
मन १७५७ चा $ असून वयांत येईपर्यंत त्याचा कारभार मुधोजी पाहत असे. 
दुसरा मुलगा खंडूजी विमणाबापू दाजीसाहेब हा बरेच दिवस कटक प्रांताचे 
कारभारावर होता. याचा जन्म सुमारं १७६३ वा. घाकटा व्यंकोजी मन्या- 
बापू नानासाहेब, हा मुधोजींच पद्मात्‌ सनाधुरंथधर झाला. खंडूजी हा अत्यंत 
धिप्पाड व बलाढ्य म्हणून नांवाजलेला शूर व घाडसी पुरुष होता. रघूश 
हार व सवांवर हुकमत चालवून आपली छाप बसाविणारा असून खंडूजी 
दड, दांडगट, व वडीळ भावाची पवा न ठेवणारा असा धटिंगण होता 
रघूजी सवज्ञ; सारा बंदोबस्त, भुत्सही व सरदार लोक वडिलांचे हातचे, त्यांचा 
मनाद्य राखून कारभार करी. अर्थात्‌ रघूजी व खंडूजी यांच कधींच पटल नाही. 
हेस्टिग्सनें या बंधूंच स्वभाव ओळखून, खंडूजीस वश करून घेतले, रघूजी व 

डूजी यांचा विराथ वाढत चाललला पाहून मुथाजास धास्ती पडली; आणि 
या कलहाने दालतींच नुकसान होऊ नये या उद्देशानं त्यानं या दोघां मुलां- 
कडन शपथक्रियेचीं करारपरत्रे ता. २७-१०-१ ०५९ रोजी लिहून घेतलीं, ती 
पाहण्यालायक असून त्यांवरून कोटुबिक कलहांचे योंगानें भोसल्यांची कशी 
दुदद्या होत होती याचा अंदाज होतो. या बंधूंचा हा तंटा पेशवे दरबारा- 
पर्यंत गेल्याचे आढळून येते. पेशवे व भोसले यांजमधील सवाल जबाबांचा 
एक कागद छापलेला आहे त्यांतील शेवटच्या कलमात रघूजी कळवितो की, 
“ चिरंजीव खंडोजी भोसले जवांम्द बेहोष आहेत. फोजबंदीची व सरदारीची 
उमेद हंमेष राखितात. त्यास आळा होय आणि सरकारच्या व आमच्या 
उपयोगी पडत असा कांहीं बंदोबस्त परभारां करून द्यावा. ' त्यावरून 
: खंडोजी जवांमद सरकार उपयोगी हं जाणून मंडल्याचे सरंजामाचा अला- 
हिदा करार करून दिला आहे. ' याप्रमाणे पंशवब्यांनीं स. १७७९ त खंडो 


"णा पन 


$ स. १७७३ च्या जानेवारीत वॉरन हेस्टिग्स रघूजीचे वय १९ देतो 
म्हणभ त्याचा जन्म स. १७५७ च्मा सुमाराभ असावा. ना. भो. ब. वका, 


क कठ चट | र 
। १, >2० वी आ > ९ ९५, जी ह 


शी 


प्रकरण ५ वे) इंग्रजांची पाचर तळेगांवावर निसटली १५३ 
लांच्या खाजगी सरज्ञामासाठी गढा मंडळ्याचे सात चांगले महाल व सेना- 
बहादरपद्‌ त्याजला दिलें. परंतु ही व्यवस्था यशस्वी झाल्याचें दिसत 
नाहीं, उभय बंधूर्ताल वितुष्ट वाढतच गेलं. 

मुधोजीचा वकील वेणीराम पंडित ता. २१-११-१५७७५ रोजीं हेस्टिग्स 
यास लिहितो, ' मुधोजीडञा कारभार दिवाकर पडित पाहूतात. त्यांच्यावर 
निजामाचा व पेशव्यांचा मोठा इतबार आहे. त्यांना मीं आपले सव थोर गुण 
वणन करून सांगितल, तेव्हां त्यांस मोठा आजंद झाला, मुथोजी महाराजांचे 
दोन गुन्हेगार राजाराम व श्यामराव धन्याशी फितुरी करून लखनौतसत वजि- 
राचे फोर्जत जाऊन राहिले आहेत, त्यांस आपण वजिराचे मार्फत परत माग- 
वून महाराजांचे हवाली कराल तर मोठे उपकार होतील. यावरून दिसतें की 
वेणीराम हा मुधोजी जवळ हेस्टिंग्सचें संधान राखीत असे. (प. कॅ.४-२०६०.) 

स. १७७७च्या उन्हाळ्यापासून हेरिंटग्सनं मथोजी भोसल्यास अत्यंत गोड 
पर्त्ने लिहून, मराठमंडळांतून फोडण्याची अतोनात खटपट चालविली. 
' तुमची तारीफ आम्हा इंग्लंडचे राजाकडे केर्लः आह, त्यांच्याशीं एवढें सळ्य 
ठेवण्याची तुम्ही इच्छा ठेवितां, याबद्दल आम्हांस मोठा संतोष होतो. तिकडून 
जबाब आल्यावर तुम्हांस कळवू. अर्शी पन्ने मुथोजीस व दिवाकरपंतास हेस्टि- 
ग्सन वारंवार लिहिलेला आहेत. जयपुर वगेरे ठिकाणच्या रजपूत राजांना सुद्धा 
हेस्टिंग्सनें अशीं गोड गोड पण बिन जबाबदार चीं पत्रे लिहून त्यांना इंग्रनांचे 
कच्छपी लावून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आढळतो. पेशवाई मिळाल्यावर बाजी- 
राव जसा नमंदेवर ठाणें देऊन पलीकडील आओत्तरीय सत्ताधीश्यांस आमिष 
टाकू लागला, तशाच प्रकारचा हेस्टिंग्सचा हा उपक्रम होता. बाजीरावाचे 
आद्यस्थान जसें पुर्ण, तसं हेस्टिंग्सचे कलकत्ता, आणि नर्मदाकांठ जसा बाजी- 
रावाच आघार्डाचं कार्यस्थान, तसें इंग्रजांचे मयोदास्थान प्रथयाग-तंगम अला- 
हाबाद. स्वतः हेस्टिग्स बनारस लखनोपावेतो वारंवार खेपा घाळून बादश्ाहा- 
सकट सवे सत्ताधीशांस आपल्या जाळ्यांत ओढीत होता. हा त्याचा डाव 
ओळखूनच पुढें सालबाईंच्या तहानंतर महादजीने स्वतःचे धोरण करें 
आंख्रिरले हं उत्तरोत्तर व्यक्त होईल. 

स. १७७७ त ' हेरिंटग्सने दादांस कळाविले कॉ, तुम्हांस गंगाथडीस अहा- 
गीर देतात ती घेऊन ख्ञानसंध्या करावी, श्रांमत म्हणतात, “ आम्हांस एकंदर 


१२'५2 मराटी रियासत [ उत्तरावेभाग १ 


यांचे अमलांत राहणे नाही. श्रीकार्शीस घेऊन जाणें. तेथे ल्लानसंध्या करीत 
राहूं. त्यांस जर जलमार्ग आणावें तर त्राह्मणत्व धर्मे राहणार नाही. खुष्कीचे 
मार्गे एक दोन पलटणे सांगात देऊन आणाव तर मार्गात मराठे वगेरे सरदार 
आहेत त्यांनीं कुरापत केल्यास इंग्रजांचा जिंमा पुरा पडणार नाही. दहा वीस 
पळटणें सांगात देऊन आणार्वे, तर सहजच कज्जा उभा राहिला. सबब पणे- 
करांनीं लिहून द्यावे कीं दादांस काशीस आणतांना आम्हांकडील सरदारांचा 
रतिमात्र उपसर्ग झाल्यास त्याची जबाबदारी आपल्यावर.' हृ कबूल असल्यास 
टँग्रज दादास गुजराथ-उज्ञन वाटेने काशीस आणणार होते. त्यावर पुणे- 
करांनी उत्तर दिल, की 'दादांस कार्शास आणावं असा करारच मुळीं तहना- 
म्यांत नाहीं. आम्हो कराराप्रमाणे वतणूक करूं,' असे किती तरी वाद दादा- 
व्या संबंधाने झाले. एकृण दादा म्हणजे एक कोडेंच सवास पडलं होतं.त्यास 
उघड हवाली केल्यानें आपली इजत जाते असं इंग्रजांस वाटे: न हवाला 
करावें तर युद्ध संपत नाहीं. तेव्हां सोक्षमोक्ष करण्यासाठी युद्धाशिवाश त्यांस 
अन्य उपाय राहिला नाहा. परंतु युद्धांत मराठे इंग्रजांस पुरे पडलं. 

पुरंदरच्या तहास अनुसरून युद्ध थांबविण्याची हॅस्टिग्तने प्रथम बरीच 
उत्सुकता दाखविली, पण मुंबईकरांची भीड त्यास तोडवेना. दोन वर्षेपर्येत 
त्याने कसेंबसं युद्ध थांबविले, परंतु मुंबटे-पुणेकरांमधील चुरस कमी न होतां 
उलट वाढतच गेली. पुर्णकरांनी लेखी तक्रारी वाटेल तितक्‍या केल्या. 
त्यांचे लेख अत्यंत आवेक्याचे व नि्धाराचे भासतात. इंग्लंडच्या बादशहासही 
त्यांनी तेथील अधिकाऱ्यांच्या कागाळ्या खरमरित भाषेत कळविल्य़ा. अस पत्र 
परभारं बादशहाकडे न पाठवितां आपल्या मार्फत पाठवावे असं हॉस्टिग्सन 
कळविल्यावरून त्यांनी ते कलकत्त्यास पाठविल. तें त्यानें '५-११-१७७७ रोर्जी 
रंग्लंडास रवाना केल्याचा जबाब पुण्यास पाठविला. अशाच प्रकारचें दुसरं एक 
पत्र सवादैमाधवरावाच्या नांवाने स.१७८०त बादशहास लिहिलेलं उपलब्ध आहे, 
हीं दोन पत्रे खरे ले. २५७५ व ऐ. टि. १-३९ येथ असून, त्यांत इंग्रजांच्या 
आगळिकांचे मुहेसूद व भरपूर वणेन आहे. हेस्टिंग्सनं तर वरील दोन वर्षात 
बाहेर बोलायचे एकव मनांतळा डाव वेगळाच अता प्रकार चालविला; आणि एक 
वषे अनिश्चित स्थितींत काढून कान्सिलांतील दोन प्रतिपक्षी मेल्यानें त्यास 
क्षोर येऊन हृळहृळू त्यानें लढण्याची तयारी केली; आणि निनाम, हैदर, 


प्रकरण ५ वे ] इंग्रजांची पाचर तळेगांवावर निसटली १५५ 


भोसले, सिंदे, होळकर वगैरे सर्वांकडे पत्रे पाठवून भेदनीति चालविली 
इंग्रजांच्या या वागणुकीमुळे मराठे सरदारांचे मात्र बरंचसं एक्य झालं. मुधोजी 
भोसले यास पुण्याहून बाबूराव वैद्याने लिहिळें काँ, ' सिंदे होळकरांचे ऐक्य 
नांगल होऊन ते बाजद बरसाद हेदरावर जाण्यासाठी पुण्यास येणार.' यावर 
मुथोजीन ता. २-८-१७५७७ रोजी परत लिहिले, “बाळाजीपंत नानांचे पन्न 
स्वद्स्तुरचें विस्तारयुक्त आलं, त अवलोकनीं घेऊन सवे इच्छित अथ घडले हे 
समजोन संतोष जाहला. सांप्रत कोणताही गुंता राहिला नाहो. सुल्य पंत 
प्रधान दैवशाळी आणि नाना यांची एकनिष्टता, त्यांचीच फळें श्रीनें दिल्हा. 
यावर सव बंदोबस्त यथास्थित होऊन येतील.'( खं. १०, १७८ ). 

स. १७३५३ त मुधोजी, दिवाकरपंत व ओरिसाचा कारभारी राजाराम 
मुकुंद पडित यांच्याशी हेस्ट्ग्सने पत्रव्यवहार सुरू केला, आणि भोसल्याचें 
मन वळविण्याकरितां आपले तीन वजनदार वकील एल्यट, जेम्स ऐँंडरसन 
वे के, कॅपवेल असे ओढ्याचे मागाने नागपुरास पाठविले. सातारचा रामराजा 
या घेळीं फार आजारी असून, त्याचे पश्चात छत्रपतिपद मधोजीस देऊन 
बारभाईंचे हातांतला डाव आपणच साफ उचलावा अशी हेस्टिंग्सनें खटपट 
केली. शांततेने व्य़ापार करणाऱ्या केपनीच्या या स॒त्रचालकाचा हा सवैथा 
भलताच उपद्व्याप ध्यानांत ठेवण्याजागा आहे. ता. १३-८-१७५७८ रोजी 
कटकचा सुभा राजाराम पडित यास खालील पत्र त्यान लिहिले. ' आमच्या 
तिघां वकिलांचा जो तुम्ही आदर केला, त्याबद्दल तुमचे आभार मानावे 
तितके थाडंच होतील. तुम्ही आमच्याशी खोेहभाव ठेवितां ह तुरुच्या 
धन्याचे इच्छत अनुरूपच आहे.' ता. २९-१०-७८ रोजी वेणीराम पॅडितास 
हेस्टिंग्तचें पत्र गेले त्यांतील मतलब. 'कं. लेस्लींच्या जागीं क. गोंडडची 
नेमणूक झाली असून त्यांना तुमच्या पत्रांतील सव आशय पूणपणे कळविला 
आहे. क. गॉडडे हे उदार व गोड स्वभावाचे असून, त्यांचा हा स्वभाव तुम्ही 
मह्ाम मुधोजींच्या नजरेस आणा. तसेच आमच्याशी ख्ोेह ठेवून सुधोजी 
आमची सल्ला ऐकतील तर त्यांत त्यांचे किती कल्याण आहे हेही तुम्हा त्यांस 
नीट समजून द्यावे. ही फौज तिकडे पाठविण्याचे जे हेतु आहेत ते भोसल्या- 
कडून सिद्धीस नेण्यास तुम्ही मनापासून झटाव. तुम्ही भामचे अत्यंत अगत्य- 
वादी भाहां हे मी पूणपणे जागता, ' 


१९१६ मराठी श्यिसत | उत्तरविभाग १ 


| वरील तान व्किलांपॅर्का एल्यट हा फर हुशार हाता, पण नेसल्या ठिकाणी 
पीचण्यापूर्वी वाटतच ता. १२-९-१ ००८ रागात मरण पावला. त्यामुळे त्याच्या 
हातून ज कारस्थान हेस्टिग्त यास घडवून आणण्याचं होते तं लांबणीवर पडठे, 
महादजी शिंद्यास खुलवून हस्टिंग्तनं पत्र पाठावले तेव्हां तिंद्याच्या मुनशीनं 
ता. १५-६-१७७८ रोजी हेस्टिग्त यास पत्र लिहिलं त असे. “आपलें पत्र 
वाचून त्यांतील सूचनांचा विचार महाद्जीबावांशी केला. इंग्रजांशी खेह जोड- 
ण्याचा विचार त्यांस अत्यंत पसंत आहे. आपलेकडून कोणी एखादा इभ्रतदार 
गृहस्थ येईल तर आपल्या प्रयत्नांस यक्ष आल्याशिवाय राहणार नाही. ते 
रंप्रजांचा लेह पेशवे, होळकर वगैरे सर्वाशी जुळवून देतील. मात्र येथें सरदारांत 
एकवाक्यता बिलकूल नाहीं. तथापि आम्ही प्रयत्न करीत आहा. ' 

आगाऊ परवानगी घेतल्यावांचून इंग्रज फोजा येऊन आपल्या मुलखांत 
शिरल्या आणि त्यांनी काल्पीचें ठाणे हस्तगत केल, याबद्दल ता. ७-९-१ ५७९ 
च्या पत्राने पुणें येथील कारभाऱर्‍्यांनीं तर त्यांचा तौत्र निषेध केलाच, पण 
महादर्जाने सुद्धां आक्टोबर ता. २० स. १७५७८ राजी हस्टिंग्त य़ास पत्र 
लिहून कळविले, कौ ' तुमच्या फोजा दक्षिणेंत येत आहेत त्या परत बोलवा, 
म्हणजेच तुमचा पुणे दरबाराशीं खोहभाव जुळेल. नाहीं तर खोह॒ टिकणार 
नाहीं. एकवार ठरलेला तह उभयपक्षांनीं बिनतक्तार पाळावा यांतच शहाणपण 
आह.' यावर ता. ९-२-१७५१ चा हेस्टिंग्सचा जबाब आला, को "पर्ण दरबारान 
फ्रेचांशी सख्य केलं, म्हणूनच तिकडे फोजा पाठवून आमच्या मुलखाचें संर- 
क्षण करणं आम्हांस भाग पडलं. ' हीं परत्ने प. कॅ. भाग ५ मध्यें प्रसिद्ध 
व्हावयाची आहेत. 

प्रथम लेस्लीच्या हाताखालीं इंग्रज फोज दक्षिणेकडे निघाली, तेव्हां 
निर्रनराळ्या रजबाड्यांच्या वाटाघाटी केक दिवस चालल्या. या फोजेला पेशवे, 
सिंदे, होळकर व भोसले या चोघांच्या हृर्द्दीतून जञावे लागणार होते. त्या 
सवांचे परवाने हेस्टिग्सनें मागविले. सिंद्यानें तर इंग्रजांस हवे होते ते परवाने 
पाठवून दिले. इंग्रजांशी मुह्ाम कळ काढण्याची त्या वेळीं महादजीस सोय 
नव्हती. भोसल्यांनी सुद्धां इंग्रजांचे सरबराईस नभंदेवर आपले कारभारी 
पाठवून त्यांची सवे तजवीज यथास्थित लावून दिली. या संबंधानें 
ता. २५-५-१५७५७८ चें दिवाकर पॅडिताला हेस्टिंग्सचे पत्र आलें तें अलें.-' तुम्ही 


प्रकरण » वै] इंग्रजांची पाचर तळेगांबावर निसटली १५७ 


->/“*-४%*-“” “ ् शा 


आमचे पत्राचा नबाब पाठवून आमची विनांति मान्य केली, याबद्दल फार 
संतोष वाटतो. नर्भदेवर आमची फौज येईल तेव्हां त्यांची रूवे व्यवस्था करून 
त्यांस नदोपार पोचविण्यासाठी आपण आपले कारभारी वेणीराम पंडित वगेरे 
यांस तेथ ठेवून दिले याबद्दल आम्ही आपले फार फार आभारी आहो. ' 
परंतु बुंदेलळखंडांत चार महिने फुकट गेल्यामुळें इंग्रज फोजेस नर्मदेवर येण्यास 
पुष्कळ वेळ लागला. द्रम्यान मुधोजी व त्याचे कारभारी त्या फोजेची चातका- 
सारखी वाट पाहत बसले होते. पुढे ता. २९-१०-१७७७ चें हेस्टिग्सचं 
पत्र वेणीरामास गेल ते असं. ' लेस्लीच्या जागी आम्हो क० गाडडंची नेमणुक 
केली आहे. त्यांजवर आमचा पूण विश्वास असून मधोर्जांच्या विश्वासासही ते 
पात्र होतील अशी आमची खात्री आहे. तुम्ही आपलं वजन धन्यार्शी खच 
करून त्यांची आमची कायमची दोस्ती घडवून आणावी, अशी आपणास 
विनंति आहे. अश्शी दोस्ती उभयतांस कशी फायदेशीर आहे हं तुम्ही चांगलं 
जाणतांच.' सारांश अद्या रीतीनं हॅस्टिंग्सन भोसल्यांस सववस्वी वश करून 
घतले होते. ना० ब० कार म्हणतो, ' दादासाहेबांच्या मदतीस कलकत्त्याहून 
पॅलंटण येत होती ती हुशंगाबादेवर दाखल झाली. समागमे गॉडडं व विश्वंभर- 
पंताचे पुतणे हृरिभद्र होते. नागपुराहून मुधोजींनी साहेब बहादुराची खात्री 
करावयास व मेजवानी करावयास कारभारी पाठावले. मनांत विचार का 
इंग्रजांची दोस्ती अंतरंगी ठेविली पाहिज. दिवाकरपंताचे सल्ल्याने प्रेम राखून 
पलटण सुद्धां गॉडडं यास निरोप दिला. हा प्रकार वकील बावूराव वेद्य यांनी 
नानाफडणिसांस कळविला. त्यावरून दिवाकरपंताविषथीा नानाचे मनांत वैषम्य 
झालें. त्यावरून नानांनी बाबूरावांस लिहून दिवाकरपंताचा निषेध करून 
भोसल्यांचे घरांत शकटभेदाची युक्ति चालविली,' 

मराठी मुलखांतून फाजा जाणार त्यासाठी ता. १९-७-१७५७८ रोजीं दस्त- 
काची मागणी पुण्याचे इंग्रज वकिलाने पेशव्याकडे केली ती अशी.---कलकत्त्या- 
हून केपनीची फोज येत आहे. रहदारीस दस्तक द्यावयाविशीं ग. ल, यांना 
लिहिले आहे. त्यास मेहेरबानी करून सरकारच्या जागजार्गांचे दस्तक द्यावे 
म्हणजे फोजेच्या रहदारींत हरकत येणार नाही. या संबंधाने 
भोसल्यांचा पुण्याचा वकील नागपुरास लिहिता, ' तुमच्या लिहिल्या अन्वये 
श्रीमेतांस विनांते कलो. आज्ञा जालो, का. काणता गोष्ट करणे ती विचार करून 


१५८ मराठी रियासत [ उत्तरावेभाग १ 


“६०. /९.४*_/* “7 _“* ४ आ ळू “६ ५7 “ ६४१ € ॥ ५१ /* शभ "१ ॥ /* ४... ४ ५ २४ शा शा शौ »४_४१ /% “१ “7 ४५ 18 


करावी. आज इंग्रजांस कांहीं एक निश्चित सांगणे ठोक नाहा. घोडे स्वाधीन 
नसल्यास बसणारा काय करील |! भासल्यांचे व इय्रजांच सूत्र आहे म्हणून यथ 
वर्तमान दाट आहे. तुंदेले यांचेही लिहिण्यांत आले आहे. पलटणं आला, 
समागमे वणीरामपत आहेत, असं असान तुम्हा कस कांहॉच लिहिलं नाहो, 
दिवस बहुत नाजूक आहेत. मध्ये मोरोबाची घालमेल झाली, त्या दिवसांत 
डोळे ठिकाणीं नव्हते, (१०-१८९, १९० ), 

ता. २०-१०-१७७८ रोजीं हेस्टिंग्स यास दिवाकर पॅडितानं कळावलं काँ, 
“ तुमचे वकील एल्यट वगेरे खेहाचें बोलणे करण्यास येत आहेत हे ऐकून 
आम्हांस फार आनंद होता. ते आल्यावर बोलणें करून ठरवूं. ” सन 
१७७८ च्या पावसाळ्यांतलें नागपुराहून दिवाकरपंताचे पुण्यास पत्र आल, 
त्यांत खालील मजकूर आहे. ' आंग्रेजांची पत्रे दाट आलां काँ, आम्ही दर- 
मजल तुमचे प्रांतांतून मुंबईस जाता. त्यांस येथून उत्तरं गेलां काँ, पुण्याचे 
कारभाऱ्यांनी फ्रेंच वकिलास रजा दिली, त्यांचा इंग्रजांचा खह आहे तो 
कायमच आहे. इंग्रज फोजेस पुढें जाण्याचा मार्ग विषम आहे, पवतांतून 
मार्गाने पाणीहो हरवख्त मिळणार नाहीं. जास्त कठोर ल्याहाव तरी करट व 
प्रांतांत अपाय करतील. परंतु त्यांचा उत्तरं हॉच येत गेलां का, आम्हो दर- 
मजल याच मार्ग जातो. इकडून वेणीराम शिवभद्र वकील त्यांजवळ आहे तो 
आपणांस ठाऊकच आहे. ' 

इंग्रजांच्या या फोंजा पुण्याकडे कां येतात याची पुष्कळ दिवस कोणास 
फारशी कल्पना नव्हती. पुढे दादास घेऊन मुंबईकर इंप्रज पुण्यावर थेण्यास 
निघाले, तेव्हां २४-११-७८ रोजी नानाफडणिस नागपुरच वकिलास लिहितो, 
« इंग्रज घांटावर येऊं लागले, त्यांचे पारिपत्य इश्वरच्छेने सत्वरच होईल. 
पण इंग्रजांचा बिघाड जाला ही गोष्ट खुल्ली. हिंदुस्थानांत पलटण 
आली तरी पडदा होता. त म्हणत हात्ते का, आम्हांस मवईइस जाण, पुण- 
करांसी बिघाड नाहा. कलकत्याहूनहा अशाच पत्नि यंत गला, एस पडद्यान 
होतें. आतां चालून आल, तेव्हा त्बा देण प्राप्त, शसज प्रामाणक म्हटलं जात 
होते. ते लोभामुळें स्व सोडून बदनजर धरिली. हे गोष्ट नबाब, प्रधान, 
भोसले, हेदरखान सवोसच वाईट. चक्राची गत आणि इंग्रजांची चाल एक, 
ज्या र!ःज्यांत टोपीकरांची पेरव जाली, तेथील गति काय हे कांहीं लोपलं नाही, 


प्रकरण ५ व॑] इंग्रजांचा पाचर तळेगांवावर निसटली १५९ 


-*-2-/१ “५ >“ "2... 0 “क आण ४ ४0 


याचा विचार दिवाकरपंत दादांनी काय कला ! त्यांनीं सलाह कशी योजिला 
तं सत्वर लिहावे. ते, तुम्ही व सेनाधुरंधर एकत्र बसोन दूरद्ष्टींन पोक्त मन- 
सबा करून सल्लाह लिहावी. ' याउपर नानाचा वकील बाबूराव वेद्य नागपुरा- 
हून २८-१-१७७९ रोजा लिहितो. * निजाम श्रॉंमंतांकडे अनुकूल, फोजांची 
तयारी करितात, पण संदेहात आहेत. इप्रजांशी बिघाड श्रीमंतांचा आह, 
आपण निराळे आहा, असं भोसले बोलतात. उघड श्रीमंतांचा पक्ष सांगतात, 
पण अंतस्त दोनहा सूत्रे टंक, आम्ही त्यांस उत्तर कलं काँ निजामाची गोष्ट 
कशास ! तो परकी. हिंदुमुसलमान हे दोन पक्ष. भगवंत निर्मित त्यांचा वेर- 
भाव. मग तुम्ही केल्याचं आश्वर्य काय ! नागपुरची दोलत व पुण्याची दोलत 
दोन नाहांत. त्यांनीं करावे तेच आम्हा करावेंसं आहे.' (खं. १०-१९७,१९५). 

पार्रीयन कलंडसमधील कागदांवरून दिसते कॉ वारन हेस्टिंग्सन नागपूरकर 
भोसल्याप्रमाणेंच महादजीलाही पत्रे लिहून मराठ्यांच्या कारभारांतून फाड- 
ण्याचे प्रयत्न कांहीं थांड केल नाहांत. महादर्जीन सुद्धां तशाच प्रकारच्या 
गाड गांड भाषणांनी वळ मारून नली. निजामाकडेही हेर्िटिग्सचे प्रयत्न चाल- 
लच हाते. ता. २२-५७-१७५८ रोजीं खालील पत्र निजामानं हसिंटग्स यास 
डिहिल. ' पुरंद्राहून परत जातांना कर्नल अप्टन आम्हांस भटून गेले. आम्ही 
त्यांस सांगितल कॉ, रघुनाथराव मुळींच विश्वास ठेवण्यालायक नाहां. आपल्या 
दुष्कृत्यांनीं त्यानें सवे राष्ट्रांत आपला अत्यंत बदनामी करून घतली आह; 
आणि अशा स्थितींत तुम्हां कारभाऱ्यांस भटून प्रदर यथे तह कला हा चांगली 
गोष्ट केली. पण आतां तुम्ही राघांबास आश्रय देऊन आपल्याजवळ ठवून 
घेतां हे चांगलं नाही. अप्टनने सांगितलें, आतां हा सव अधिकार कळकत्त्याचे 
कोन्सिलचा आह.' 

पुरंदरचे तहानंतर कारभार्‍्यांनी सरदारांस व मुत्सद्यांस एक वषाचा ऐवज 
सरकारांत घण्याकरतां व त्यांची एकवाक्यता करण्याकरतां पुण्यास एकत्र 
जमविले. त्यांत सिंदे, होळकर व विशेषतः नागपुरकर भासल प्रमुख हाते. 
पहिल्या दाघांच्या समजुतीचा प्रकार पूवा वाणिलाच आह. रघूजी नुकताच 
वयांत आलेला असून मुथोजीचा ओढा मूळचा दादाकडचा म्हणज त्या अन- 
षंगाने इंग्रजांचे बाजचा होता. पुरंदरचे तहानंतर दादांचा निकाल लागला, 
तेव्हां समस्त भोसल्यांनी पुणे द्रबारास अनुकूल राहवे, अन्य लफडी उप- 


१९० मराठी रियासत [ उत्तरावेभाग १ 


-२>“ -_ 


स्थित करूं नर्येत, म्हणून नानाने रघजी व त्याचा कारभारी दिवाकर पुरुषो 
त्तम यांस माच महिन्यांत पुण्यास आणून त्यांची समजूत काढिली आणि 
त्यांस ता. '५-५-१७७७ रोजीं पुरंदरावर अत्येत गोरवपूर्वेक बाल पेशव्य़ाकडून 
निरोप दिला. फाल्गुनी पौ्िमेपासून चेत्री आमावास्येपर्येत रघूजीचा मुक्काम 
पुण्यास होता. दरम्यान पेशव्याने व सखाराम बापूने त्यास मेजवान्या केल्या, 
( ता. ७-४-१५७७५. ) पुढच्या वर्षीं १७७८ च्या उन्हाळ्यांत गॉडडची फोज 
दक्षिणत थरेऊ लागली, तेव्हां नमेदेवर फोजेस वाट देऊन सामान वगेरे पुरवून 
पुढें रवाना करण्याबद्दल हस्टिंग्सनं मधोर्जांस विनवून लिहिल, तदनुसार २३४ 
महिन भोसल्यांचे कामदार या कामगिरीवर होते. त्यांनी इंग्रजांची चांगली 
सरबराई केला. इंग्रज पेशव्यावर पुण्यास चालून. येणार, त्यांस अडविण्याचे 
ऐवनी भोसले उलट मदत करतात हं त्यांचे वतन राजद्रोहात्मक होते. यापूर्वी 
थोडे दिवस रामराजा आजारी झाला तेव्हां मुधोजीस दत्तक घेऊन त्यास छत्र- 
पतिपद्‌ द्यावें असा हस्टिग्तनें घाट रचून त्या बाबतींत सुधार्जांस चढविल. ह्या 
बातम्या बाहेर आल्या, तेव्हां कारभाऱ्यांनी घाइनं रामराजास दुसरा दत्तक 
देऊन तें प्रकरणच मिटविलें. तरी हेस्टिंग्सने मुधोजीचा नाद सांडला नाही. 
मुधोजी थोरल्या शाहूमहाराजांचे मेहुणीचा मुलगा असून ते त्यास स.१७४८त 
दत्तक घेणार होते. तो योग या वेळीं सिद्धीस नेण्याची हेस्टिंग्सने मुधोजीस 
भर दिली. मथो्जांचे वय हृल्ली पन्नाशीच्या वर असून कतेबगारीही संपत आलो 
होती. मुधोर्जांचे हें दुटप्पी वतन पाहून कारभाऱ्यांस सहजच वेषम्य वाटलं. 
त्या संबंधाने नानानं दिवाकरपंतास १३-९-१७७८ रोजीं पत्र लिहिलते 
अनेंक दृष्टींनी महत्त्वाचें आहे. त्यांतील तात्पयाथ असा;--“ आपण 
दोन तीन पर्त्रे पाठविला. ता पावून संतोष झाला. होळकर 
झोरोबाचे बखेड्यांत. आमचकडून खबर नाही, वगेरे बिस्तारे ममता- 
युक्त लिहिलं, त्यास आपण [ गेल्य़ा साला ] पुरद्रास आले तेव्हांच खातर- 
जमा पक्की जाला, यऊन शारार मात्र ।|भन्न इतक करून गलत, पुढ आपणास 
घ आम्हांस पंच न पडो या गाष्टींचा सताोष आपणांस पु्वापासून. पूर्वीच 
फितुरीयांचा बंदोबस्त करावा हृ आपलं सांगणें वारंवार होते. परंतु एकसमया- 
वच्छेदे इतक्यांच अंगी महदे कसे लागते ! त्यांचा बंदोबस्त करणें, तरी लोक- 
कांत होते काँ नाहूक पारिपत्य केल. हा आरोप रक्षिण इश्वराच मनांत, या- 


प्रकरण ५ वें] इंग्रज्ञांची पाचर तळेगांवावर निसटली १९१ 
कारितां त्यांस बुद्धि होऊन पुरंदरावर चाळून आले, हे पथ्वीस जाहीर जालं. 
येणंकरून निदोषता जाली. आपण श्रीहारेभजन भावें करून कारेतात, त्यांत 
आमचे कल्ग्राण असावें असें स्मरण होतच असेल, त्याचेच फल श्रीहरीने 
करून दाखविले. अशी परस्पर अंतःकरणाची ममता व स्वच्छता ब प्रेम 
असतां, अलीकडे वर्तमान उगाच ऐकण्यांत आले कीँ. आपणाकडील संदेह 
आमचे चित्तांत आला असें आपले मनांत आले. याचें कारण एकत्वभाव या 
कालीं कोणासही सोसत नाही. याची परीक्षा हेच को अंतःकरणांत श्रीहरिच 
आपले प्रेरक होऊन खातरजमा होईल, हा माझा निश्चय आहे. रा. बाबू- 
रावांची रवानगी लौकरच आपणांकडे करतों. पुढें कित्येक मातबर मनसुबे 
ब कामे करणे तीं आपणांसच मन घाळून करावी. लागतील. या सम्या सिंदे 
श्रीमंतांचे पायांशी एकनिष्ठ आणि आमचे मनसुब्यास अनुकूल होऊन पुढा- 
कारी भाले, याचा संतोष आपणास विदोषात्कारं असेलच, असावा उचित 
आहे. श्रीमंत लहान आहेत तों जेथ उणे पडेल तेथे सांभाळणं, हा हक्क 
भोसल्यांचे घरापासून आप्रण घडवितील यांत संदेह नाहा. ' 

या पत्राप्रमा्णंच दिवाकरपंतानं शिकस्त करून भोसल्यांस शक्‍य छितक 
बारभाइकडे वळविले; इंम्रजञांकडे ते सर्वेस्वी जाऊन मिळण्याचा बेळ आली 
असतां, मराठशाहीची जूट थोडीबहुत कायम राखिल्याच श्रय या दिवाकर- 
याप्रस आहे. भोसल्यांचे घरांतही नाना पक्ष व अनेक इसम वुद्धिभेद करणारे 
हाते. प्रत्यक्ष रघूजी आतां आपला कारभार आपण पाहूं लागल्यामुळ मुधोर्जांशी 
त्यांचे सोरस्य राहिल नाहा. अशा स्थतात दिवाकरपंताने रघूजीस उघडपरण 
इंग्रजांस मिळं दिलं नाही, एवढेच तो करूं शकला. 

मघधोजीस सातारचे छत्रपातपद देण्याचे आमिष दाखवून त्यास पुण दर- 
बारांतून साफ अलग करण्याच्या उद्देशाने हृस्टिग्सन आपला वकील अल 
क्झांडर एल्य्रट यास सेप्टंबर १७७८ त नागपुरास पाठविले, ह॒ माग 
सागितलंच आहे. हा नसता उपदून्याप हॉस्टग्सन अंगावर घेतल्याबद्दल 
इफनं त्यास चांगलाच दाप दिला आहे. पुढं एल्यट वाटंतच मरण पावला 
तंव्हा त॑ सव प्रकरण हर्स्टिग्सन गाडड बुंदेलखंडांतून यत हाता त्याजवर 
सांपविलं, आणि त्यासच भासल्यांशी कायम दोस्तींचा तह ठरविण्याची क्राम- 
गिरी सांगितली, मेजर कामक नांवाच्या दुसऱ्या एका सेनापतीच्या हाताखाली 

११ 


१८२ मराठी रियासत | उत्तरांवेभाग ५ 

आणखी दोन एतददशीयांची पलटणं' हॅस्टिग्सने बंगालच्या पश्चिम भागी तयार 
करून त्यांनीं गॉडडच्या मदतीस नमंदेकडे जावें असा हुकूम केला. या वळी 
मुधोजी ह्वॉस्टग्सच्या म्हणण्यास अनुकूल झाला असता, पण दादास पुण्यास 
आणण्याचा मोरोबाचा धाट फसल्यानं मुधोजीस इंग्रजांचा मोठासा भरंवसा 
उरला नाहीं, आणि कारभारी दिवाकरपंत तर पुणं दरबारच्याच पक्षांत हाता. 
तथापि गोंडडंनं नमदेवरून “० वोदस्टेन यास मधोजीकडे नागपुरास पाट- 
विले, त्याशी मधोर्जांन मिठ्ठीं भाषणं केलीं, पण निश्चित जबाब कांही सागतला 
नाहीं. साताऱ्यास छत्रपातेपद स्वीकारण्याचे तर त्यानं साफ नाकारले, ता 
म्हणाला, शिवाजी महाराजांच्याच वंशाकडे गादी चालणें योग्य आह. हा 
हकीकत डिसेंबर १७७८ त वांदस्टननं परत येऊन न्मदेवर गोंडड यास 
कळविली. इतक्यांत त्यास मुंबईहून निकडीची बोलावणीं आलीं, को आम्हा 
दादास घऊन पुण्यावर चालला, तुम्ही शक्‍य ती त्वरा करून आमचं मदतीस 
यावे. मुंबईकरांचा हा हुकूम पाळण्याची गोंडडास गरज नव्हती, तरा राष्ट्र- 
कार्यावर नजर देऊन त्यानें ताबडतोब पुढें जाण्याचा निश्चय केला. (डफ), 


बेणीराम शिवभद्र पॉडित व त्याचा भाऊ विश्वंभर पंडित हे दान इसम 
नागपुरांतप, कलकत्त्यास इंग्रजांकडे वकांल असून त्यांस हेस्टिंग्सनं सवथा आप- 
णांस वश करून घेतल. त्यांनीं भोसल्यांचीं मनें इंग्रजांकडे बळविण्याची माठी 
खटपट केली. चतसिंगाचे प्रकरणांत वेणीरामानेंच हेस्टिंग्स यास गुप्तपण काशी 
तून बाहेर पोचवून त्याचा जीव वांचविला, हेस्टिंग्सच्या धूत कारवाइचा प्रचंड 
पत्रव्यवहार पर्शियन कॅलंडस भाग ४५ व फॉरेस्टकृत कलकत्ता रॅकॉडस 
मधील निवडक भाग १-२-३ यांतच पूर्णपणं वाचला पाहिजे. 


३. इंग्रजांचा मारा म्हणजे अस्वलाच्या गुदगुल्या.-- इंग्रज मरा- 
व्यांचें हं युद्ध म्हणजे इंग्रजांस सावभोम सत्तेबद्दल सुटलेल्या हावेचा परिणाम 
होय. विशेष कांहा कारण नसतां नारायणरावाच्या वधान मराठशाही संकटांत 
आलेली पाहून इंग्रश्ञांनी कांहीं तरी निमित्त काढून ह॑ युद्ध सुरू केल, असं 
असतां आजपावेतो यः्चयावत्‌ पाश्चात्य लेखकांना युद्धाचा दोष मराठ्यांचे मार्थीच 
लादला आहे. पण या संबंधांत प्रत्यक्ष हेस्टिंग्सचे त्या वेळचे लेख हाच उत्कृष्ट 
पुरावा होय. मराठ्यांनी पानिपतचे अरिष्टास न जुमानतां दिल्लीच्या बादश- 


प्रकरण ५वे ] इंग्रजांची पाचर तळेगावावर निसटली १६३ 


ल्ला न्य 


८» १ ५ 2" “720 


हांची व्यवस्था लावून सावेभाम सत्ता आपल्या हातांत घेतली. ती स्थायेक 
हाण्यापूर्वाच त्यांस उखडणें जास्त सुलभ असं इंग्रजांनीं ठरविले. थोरला माधव- 
राव आणखी दहा पांच वर्षे जगता तर मराठ्यांचे राज्ययंत्र सुव्यवस्थित व 
दढ झाले असते; निदान नारायणरावाचा वध झाला नसता तरी बाहरच्यांस 
कारभारांत हात घालण्यास सवड मिळाली नसती. ६मग्रजांचा हा डाव या वेळी 
कां व कसा फसला हं वर ठिकठिकाणीं सांगितलंच आहे. परंतु हेस्टिग्सच्या 
कारभारांत हं धोरण त्याच्या दृष्टीपुढ सदेव ठळकपणे होतं हं त्याच्या पुढील 
पत्नांवरून सिद्ध आहे. ज्याप्रमाणें अयोध्या व कनाटक येथील नबाब आपण 
आपले कबजांत आणिले, त्याचप्रमाणं भोसले, गायकवाड, तिंदे व प्रत्यक्ष 
प्रशवा रघुनाथराव यांस आपल्या सावभोम कक्षेत आणण्याचा त्यानं कसून 
प्रयत्न केला. तो प्रयत्न केवळ नानाच्या व महादजीच्या कतेबगारीमुळं फसला, 
बिचारा वजीर कसा अन्नान्न करू लागला, त्याचें वणन हेस्टिंग्सर्नच केले आहे. 
छाइव्हन हिंदुस्थानचा सावभोम सत्ता इंग्रज बादशहाचे हाती आणण्य,चा 
प्रयत्न केला, तो मुख्य प्रधान पिट्टनें भजूर कला नाही. तोच प्रयत्न फिरून 
हेस्टिंग्सनें केला. इंग्लंडचे अधिकारी त्यास अनुकूल होईनात याबद्दल त्यास 
मोठं दुःख वाटल. हॉस्टग्तचे ह कारस्थान अगदी गुप्त हात. फक्त मक्षिन 

एल्यट या त्याच्या दोघां दोस्तांपढीकडे दुसऱ्या कोंगास त्याचा पत्ता नव्हता, 
ह॑ हेस्टिंग्तच्या पत्रांत नमूद असन, देशांत शांतता ठेवणें, पेसा शोषून घेणें आणि 
हिंदी राष्ट्रास निःसतत्व बनविण, असा त्याच्या लेखाचा तात्पयाथ [नघतो. हेर्टिग्स 
एकाच वेळीं निरानराळ्या पक्षांशी कस भिन्न आचरण ठेवितो, त पाहून 
चमत्कार वाटतो. उदाहरणाथ, कलकच्याहून हेस्टिंग्स इग्ठंडास काय ठाडता, 
मुंबईस हार्बबीकडे काय़ लिहितो, मुंबईतच राहत असलेल्या रघुनाथरावास 
काय लिहितो, पुण्यास झसलल्या अप्टनास काय (लाहितो, (कवा सखाराम- 
बापू आशे नाना फडणीस यांस काय लिहिता, हं पाहि म्हणज इंग्रजांच्या 
वागणुकीची हद्द वाटल्याशिवाय राहत ताही, हृ प्यानांत यण्यासाठ। होल्टिग्तन 
इग्लडात आपला एक खहा अलकसाडर एल्यट यास ता, १२५-१-१७७9७व 
१०-२-१७७७ रोजीं लिंहिळेला दोन पन्ने पुढ दता. त्यांवरून मराठ्यांचं 
राजकारण इंग्रज कोणत्या दृष्टीनं पाहत होते त॑ स्पष्ट कळून येईल. बारभाईना 
सन १७७६ च्या नोव्हंबरांत सदाशिवराव भाऊच्या तांतयास पकडून डिसं 


१९४ भराठी रियासत [ उत्तरावंभाग १ 
बरांत त्याचा वध केला, त्यास अनुलक्षून हा पत्नं हेस्टिंग्सनें लगेच पुढील 
जानेवारी-फ्रेब्रुवारींत लिहिलेला आहेत. 

ता. १२ जानेवारी १७७७. 

“ माझ प्रिय एल्यट यांस. या पत्रांत मी एक विषय कळवीत आहे, 
पण त्याची रगति ध्यानांत येण्यासाठी मला जरा मार्ग गेलं पाहिजे. 

“ पानिपतच्या समरभूर्मावर मराठ्यांचा पराभव झाल्यावर, त्यांचा दुर्यम 
सनापाति सदोबा, रघुनाथराव ऊफ राघोबा याचा चुलतबंधु, अदऱ्य झाला; 
तो मारला गेला अशीच समजत होती. पुढे तीन वर्षे होऊन गेल्यावर एक 
गृहस्थ अंगावर जखमा लागलेला सदोबा या नांवानें प्रगट झाला आणि फोज 
नमवून बंडाळी करूं लागला. तेव्हां थोरल्या माधवराव पेशव्याने त्याचा पाडाव 
करून त्यास पकडिलं आणि हा भोंदू आहे अशी लोकांची खात्री करून त्यात 
बैदीत ठेविले. पुढं तो एके दिवशी तसाच केंदेंत असतां, गेल्या एप्रिल 
महिन्यांत बाहेर निसटला आणि बरीच फोज जमवून त्यानं काकण प्रांत 
हस्तगत केला. त्याजवर पुणंसरकाराची फोज चालून गेली. तेव्हां ता. २४ 
आक्टोबर रोनी लढाई होऊन त्याची सवंत्र दाणादाण उडाली, आणि तो 
एका जहाजांत बसून पळून सुंबईचे बेटांत इंग्रजांचे आश्रयास आला. तेथेंहा 
त्याचें दुदेंब त्यास आडवे आलें. तो सुंबईस आला त्या वेळीं ग. हॉनेबी व त्याचा 
दुय्यम दोघेही बाहेर ठाण्यास गेले होते; आणि एक डॉ. डेपर तेवढा जागेवर होता. 
त्यानें सदोबास घेण्यासाठीं दोन हलके इसम पाठावेले. आपण एवढ्या भक्तीन 
इंग्रजांच्या आश्रयास आला असतां, ते आपला योग्य सत्कार करीत नाहींत, 
याबद्दल वेषम्य वाटून, काळ वेळन पाहतां, आपल्या'३ तोर्‍्यांत ता तत्काळ परत 
जाऊन रघूजी आंगऱ्यास भेटला. रघूजीनं त्यास लगोलग पुणें सरकाराच्या 
हेवालीं केलें. त्याच सुमारास रघुनाथरावही पुणेकरांच्या हातां न पडावं म्हणून 
तारापुराहून पळून मुंबईस आला; तेव्हां सदोबापेक्षा त्याचं देव जास्त अनुकूल 
असल्यानं त्यास मुंबईच्या अधिकाऱ्यांनी सत्कारपूवेक आपल्याजवळ ठेवून 
घेतळ आणि बहुधा आजही तो सुंबईसच असावा. असं कळते, की. सदोबात 
पकडल्याची बातमी हॉनबीस कळतांच त्याने लगोलग रघूजी आंगऱ्याकडे 
माणसं पाठवून त्यास आपल्याकडे मागितलं; आणि न दिल्यास आपण एकदम 
तुमच्याशी छढाई करू अश्ली धमकी दिली, निदान पुणेंसरकाराकडून तरी 


प्रकरण वे] इंग्रजांची पाचर तळेगांवावर निसटली १९'५ 


का 4-1 व “४५४४५ ११८४-४०,” ५ -» >“ 


आमच्याकडे तशी तक्कार आली आहे. मुंबईकरांनी राघोबास आश्रय दिला, 
आणि सदोबाची मागणी केली, या दोनही बाबती पुरंदरचे तहाविरुद्ध असून 
पुर्णेंसरकाराशी युद्धभाव दशवितात, असें तेथील कारभाऱ्यांनीं आम्हांस कळ- 
विल असून, आम्होहो त्या गोष्टी येथून तशाच मान्य करून, “रघुनाथरावास 
मुंबईतून एकदम काहून द्या,' असा सक्त हुकूम मुंबइस पाठविला आहे. मध्यं- 
तरीं आमचा वकील कनल अप्टन तह ठरविण्यास (सन १७५५चे अखेरीस ) 
पुण्यास गेला तो अद्यापि तेथेंच आहे. आम्हा त्यास वारंवार परत बोलाविले 
असतां, तह पुरा अमलांत आणून दिल्याशिवाय पुणेकर त्यास सोडीत नाहीत. 
बहुधा तो पुण्यास जबरदर्स्तानेंच राहत असावा अस दिसते. कारण पुण्याहून 
अप्टनची व कारभाऱ्यांची जीं आम्हांस परत्रे येतात, त्यांतील झाोंकावरून 
अप्टनला तेथें राहण्याची जबरद्स्तीच होत असावी, असा आमचा तकं होतो. 
त्यास आणखी एक प्रत्यंतर असं आहे की, पुरंदरच्या तहाच्या अगोदरपासून 
अगदी आतांपर्यंत पुण्याहून जीं आम्हांस येथें कारभाऱ्यांची पत्रे ग्रेतात, 
त्यांत मुंबईकरांच्या भरमसाट आगळिकीशिवाय़ दुसरा कांहींच मजकूर नततो. 
इतके सुद्धां त्या पतन्नांवरून दिसून येतं को, पुरंदरचा तह॒फार तर त्यावर 
सह्या करणाऱ्या दोघांस बंथनकारक होईल, इतरांस तो बांधूं शकत नाहो. 
सदोबाचा पाडाव होतांच कारभार्‍्यांचीं जीं पर्त्ने हली आमच्याकडे आलीं 
आहेत, त्यांत तंजावरच्या राजाचा नवीनच एक प्रश्न पुर्णेकरांनीं उपस्थित केला 
आहे. आम्हीं तैजावरचे राजास पदच्युत करून, त्याचा प्रदेश नबाब महंमद- 
अलीस दिला, तो तेथील राजास पुनरपि परत द्यावा, अशी मागणी पुर्णे- 
सरकार हीं आमच्याकडे करितात. कर्नल अप्टन्ी इतके दिवस वाटाघाट 
चालली त्यांत या मागणीचा बिलकूल उल्लेख नव्हता. इतकेही झालं तरी 
पुरंदरचा तह मोडून हीं पुणेकरांशी आमचे युद्धच सुरू झालें, असं मानण्याचे 
कारण नाही. मात्र हा तह बिलकूल मान्य करावयाचा नाहीं असा जो मुंबई- 
करांचा आरंभापासून हृद्ठ चाळू आहे, त्यामळे काय प्रकार घडेल सांगवेना, 
तह॒ अमलांत येईल अशीं धिन्हं तर दितत नार्हात. 

“ सदोबाचा निकाल लागल्याने, पुणेकरांच्या इतके दिवस चाललेल्या 
विवंचना बहुतेक दूर झाल्या असून, दूर दूरच्या प्रदेशांत आपले पूर्वीचे 
व्यवसाय पुनरपि चाल करण्याची त्यांस आतां सांधे प्राप्त झाली आहे. आपण 


१२८९ मराठी रियासत | उत्तराविभाग १ 


दैदरअलीवर मोहीम करीत आहों असं त्यांनींच वरच्या पत्रांत आम्हांस 
कळविलं असून, दुसरीकडनही आम्हांस कळते को, निजामअलीखान व वऱ्ह!- 
उचे राजे मथोजी भोसले यांनीही हेदरावरील या स्वारांत पुणेकरांस सामील 
होण्याच कब्रूल केलें आहे. 

“< वेशव्यांच्या घरांत इतके दिवस चाललेल भांडाभांडीच युद्ध समाप्त 
होऊन मराठ्यांच्या बादशाही सत्तेची एवढी मोठी एकी एकाएकीं झाली आणि 
त्याचा मारा आतां लगोलग बाहरच्यांवर होणार, यावरून त्यांच्या राज्य- 
कारभाराचा जो जोर दिसून येतो तो पुढें तसाच टिकेल, तर त्या योगानें इस्ट 
इंडिया कंपर्नांच्या हितर्चिंतकांस मोठी धास्ती उत्पन्न होत आहे, असे वाटल्या- 
[शवाय राहत नाहो. आम्ही धास्ती बाळगण्याइतका मराठ्यांचा प्रभाव वाढ- 
णार नाही, असाच माझा अद्यापि समज आहे; आणि पुवीच्य़ाहून ह्टांचा 
प्रसंग म्हणजे क'पनीच मनोरथ यशस्वी होण्यासंबंधान विशेष बाधक आहे 
असंही मला बिलकूल वाटत नाहीं. मात्र सुरत येथे मुंबईकरांनी राघोबाशी 
जो अनिष्ट तह केला, त्याचे परिणाम आपणांस किती भोगावे लागतील ते 
लागोत. त्याशिवाय दुसर कोणतेही प्रकरण कंपनीचे हितास बाधक नाही. 
उलट कंपनीचे वजन व खहसंबंध वाढावे अज्नीच सांध अजून सुद्धां आहे. कां 
ते तुम्हांस सांगतो. 

“ प्रथम एक गोष्ट लक्षांत ठेविली पाहिजे कीं, पेशवे, निजाम व नागपुरकर 
भोसले या त्रिकूटाचा मिलाफ फार दिवस एकत्र टिकण शक्‍यच नाह. निजा- 
मानं पेशव्याचा पुष्कळसा मुलूख दाबलेला असून भोसले पेशव्यांचा अंकित 
असला, तरी तो अगदीं नांवाचा आहे. तिघांचे मतलब एकमेकांच्या विरुद्ध 
आहेत. दुप्तरी गोष्ट अशी की, पुण्याचे कारभारीमंडळ अगदींच दुर्बेल आहे. 
जे गृहस्थ कारभार चालवितात, त्यांस राज्य चालविण्याचा कायदेशीर हक्क 
कांहींच नसून, शिवाय त्यांची आपसांत गोडी नाहीं. त्यांच्यांत वरिष्ठ सखा- 
रामबापू. तो आतां वयोवृद्ध व दुखणेकरी आहे. त्याचा दुसरा साथीदार नाना 
फडणीस. या दोघांनीच पुर्णे सरकाराच्या वतीने पुरंदरचे तहावर सह्या करून 
दिल्या. ते कारभारास कंटाळले असून दोघांनींही सरकारांतून रजा मागून 
कायमची काशीयात्रेस निघुन जाण्याची परवानगी मिळविली आहे. $ 


_ $$ काशीयात्रेस जाण्याची ही हूल मुद्दाम मुत्सद्यांनी उठविलेली होती. 


प्रकरण ५ रवे ] इंग्रजांची पाचर तळेगांवावर निसटली १९७ 
काशीवास पत्करण्याचा हा त्यांचा निश्चय, तोतयास वरचेवर जय मिळून 
त्याच्या धार्स्तःन त्यांच्या मनांत प्रथम उत्पन्न झाला असला, तरी त्यामुळें 
आतां लोकांचा पेशवेसरकारावरील विश्वास बहुतेक नाहोंसा झाला असून, त्या 
सरकाराची इभ्रत फारशी उरलेली नाही. राज्य खंबीरपणे चालण्यास मुख्यतः 
असा विश्वास व इभ्रत लोकांत कायम असणें अत्यंत जरूर आहे. तिसरी गोष्ट, 
भोसल्यांचे घरांत भाऊबंदकीचा प्रकार जार्राने सुरू आहे; योग्य संधीचीच 
काय ती वाण, कॉ ही भाऊबंदकी तेव्हांच विकोपास जाईल. भोस- 
ल्यांचें हं प्रकरण आरंभापासून जरा जास्त विस्ताराने येथं स्पष्ट करून सांगणें 
जरूर आहे. त्याशिवाय तुम्हांस उमज चांगली पडणार नाही. 

“ वऱ्हाडचा राजा रघूजी भोसले यानें नबाब अलिवर्दाखान कारभारावर 
असतां बैगाल प्रांतावर स्वाऱ्या करून दरसाल चौथाई घेण्याचा करार करून 
घेतला. पुढं रघूजी मरण पावल्यावर त्यास चार मुलगे होते; जानोजी, 
साबाजी, मुधोजी व बिंबाजी, पेकी जानोजी गादीवर बसला. पुढें जानोजी 
मरण पावल्यावर मुथोजीचा अल्पवयी मुलगा रघूजी यास दत्तक घेऊन 
साबाजी कारभार करूं लागला. त्या वेळीं साबाजी व मुधोजी यांजमध्यें झगडा 
सुरू झाला. मुधोजी म्हणे, आपल्या मुलाच्या तर्फेने आपणच कारभार पाह- 
णार. याच वेळीं पुण्याचं कारभारीमंडळ व रघुनाथराव यांजमध्ये कलह चालू 
होता, त्यांत मधोजीने रघुनाथरावाचा पक्ष घेऊन साबाजीने कारभाऱर्‍यांचा 
घेतला. अश्या स्थितींत साबाजी व मुधोजी लढाइस प्रवृत्त होऊन (६-१-१ ५५५ 
रोजीं ) नागपुरच्या दक्षिणेस १० मेल पांचगांव येथें साबाजी मारला गेला 
आणि मधोजीस नागपुरचा कारभार मिळाला. 

“ यापूर्वीच त्यांचा आमचा संबध कसा आला हं सांगण्याची जरूर आहे. 
साबाजी जिवंत असतां त्यान आपला वकील वेणीराम पंडित यास आमच्या- 
कडे कलकत्त्यास पाठवून अशी इच्छा प्रदारीत केली की, तुमचा आमचा काय- 
मचा खोहतबध असावा. मलाही भोसल्यांशीं असा सोह जोडणे फायद्याचेंच 
वाटलें आणि साबाजींच्या इच्छेस दुजोरा येईल अश्या रीतीर्ने त्यांस जबाब 
पाठविला. मात्र त्याविषयी उगाच फाजील आतुरता मी दशेविली नाहीं. वेणी- 
राम प्ंडितास भेटून, भोसल्यांच्या व इंग्रजांच्या दोस्तीपासून उभयतांचे फायदे 
कसे व काय आहेत हे त्यास मीं चांगलं समजावून दिले आणि सांगितळें की, 


१८८ मराठी रियासत [| उत्तरविभाग १ 


पहा, अयोध्येच्या वजीराने बनारस येथ आमच्याशी तह करून कसा आपला 
फायदा करून घेतला तो. त्यांत वजिराचे इभ्रर्तांस कोणतेही वेगुण्य न येतां 
कैपनीचाही फायदा झाला आहे. तसाच फायदा नागपुरकर भोसल्यांचाही होईल. 

““ ह सव प्रकार बोळून व आमचेकडील जबाब घऊन वेणीराम पॅडित 
परत ज्ञाता ता साबाजी मारला जाऊन मुधोजी कारभारावर आला होता. 
वेणीराम हा बोळून चाळून साबार्जांच पक्षांतला असल्यामुळें तो परत गेल्यावर 
कांहाों दिवस मधोजीस भेटला नार्ही. पुढें स्थिरस्थावर झाल्यावर मधोजीन 
त्यास भेटांस बोलाविलं आणि त्याजवळची माझी पर्त्ते सब वाचली, लगोलग 
त्या पत्नांचे जबाबही मुधाजीने आम्हांस पाठविले आणि पुनः वेणीराम पंडि- 
तास आमच्याशी तह कायम करण्याकारितां कलकंच्यास पाठविल. तेव्हांपासून 
मुधोजीचा व माझा गुप्त पत्नरव्यबहार चाळू असून, त्याचा आमचा कोेहभाव 
वाढत आहे. वेणीराम पाडताच्या सांगण्यांत अस आलं का, पूर्वी जता साबा- 
जीशीं मुधोजीचा बेबनाव झाला, तसाच आतां मुधोजीचा रघूजीशीं चाळ 
झाला आहे. रघूजी जरी त्याचा प्रत्यक्ष मुलगा असला तरी तो आतां १९ 
वषीचा-वयांत आलेला असून, बापारनेच सवे कारभार पाहवा हे त्यास बिल- 
कुळ खपत नाहो. दिवाकर पंडित म्हणून या भोसल्यांचा तीन पिढ्यांचा एक 
कारभारी आहे. त्याचे मुधोजीजवळ फारसें माहात्म्य नसल्यामुळे, रघूजीस 
हाताशी घरून ता आपलं वजन कायम राखण्याच्या प्रयत्नांत आहे; आणि 
म्हणूनच तो रघूजीस मुधोजीविरुद्ध चढरवांत आहे. दिवाकर पंडिताने निजा- 
मास भर देऊन त्याजकडून मधोजीकडे असें कळविलं काँ, ' आपण उभयतांनी 
संगनमत करून उभयतांच्या फायद्यांचे इलाज घ्यावे. ' त्यासाठीं निजामानं 
मुधोजीस लिहिलें की, “या संबंधांत बोलणं करण्यासाठीं दिवाकर पॅडितांस 
आमच्याकडे पाठवा; अगर तुम्हीच स्वतः भेटीस या.' तदनुसार मुधोजीने 
दिवाकरास निजामाकडे पाठविलें. जातांना तो रघूजीस बरोबर घेऊन गेला 
असें कळते. दिवाकरपंताचा डाव असा दिसतो काँ, निजामाच्या साह्यान 
रघूजीस पुढे आणून मुधोजीच वजन नाहींसे करावें. याचा पुढे परिणाम काय 
होतो इकडे आमचे लक्ष आहे; आणि त्याचा कांही जरी परिणाम झाला, तरी 
मला इंग्लंडांतून केपनीचा पाठिंबा असेल तर, या कारस्थानाचा उपयोग 
मला कंपनीच्या फायद्यासाठी पुष्कळसा करीतां येईल; आणि असें करण्यांत 


प्रकरण ५ वे] इंग्रजांयी पाचर तळेगांवावर निसटली १९५९ 


“४५ ४५४४०५४" भ्र शा व 


४0>__७४ 


केपनींची इभ्रत अगर तिचे हित यांस बिलकूल व्यत्यय येण्याचा संभव नाही. 
वऱ्हाडच्या सरहद्दीवर आमच्या फौजेची एक तुकडी अगोदरच आहे; आणखी 
एक टेवढीच तुकडी पहिलीच्या मदतीस तयार केली तर, तेवढ्याने पुढें 
कसाहो प्रसंग उद्भवला तरी आम्हांस तो निभावून नेतां येईल. कोणच्या 
पक्षाच्या त्फेने किंवा कशा परिस्थितींत आम्हांस आपला बोज कायम राखून 
या भानगडींत भाग घ्यावा लागल, त्याचा नक्की अंदाज आतांच बांधणे 
शक्‍य नाहा. अशी ही पारोस्थाति या घटकेस आह. 

“< अशा प्रसंगी आम्ही आपलं धोरण कशा प्रकारचें ठेवावे, किंवा काय व्यवस्था 
घडवून आणावी, या संबंधाने मो आपले विचार तुम्हास पूवी कळविलेच आहेत. 
तशी व्यवस्थ] करण्यात मला इंग्लंडांतून अधिकार मात्र मिळाला पाहिजे, माझी 
इच्छा अशी आह, कौ हिंदुस्थानच्या प्रत्यक भागांत इंप्रज सत्तेच वजन बेलाशक 
स्थापन करावे; मात्र हीच्या आमच्या कायम पायापासून अतिशय लांबचा पक्ला 
एकदम गांटूं नये [व.वा आम्ही बचाव करावयाचा प्रदेश आटोकक्‍याबाहर असू 
नये. उगाच महाम संकर्ट ओहून आणावी, अथवा संशयित व्यवहार अंगा- 
वर घ्यावे, अंत माझे म्हणणं नाही. परंतु इंग्ठडच्या राजाची मदत घेण्यास 
किंवा त्याच्याशीं खेहसंबथ जोडण्यास जे कोणी इकडचे सत्ताधीश खुषी अस- 
तील, त्यांस त्यांच्या इच्छेप्रमाणे पाठिंबा देण्यास आपण हयगय करू नये. 
दान वषाखाली दिवंगत झालेला अयोध्येचा वजीर झुजाउद्दोला बेअकली 
किंवा निरभिमानी होता असं कोणी म्हणणार नाहीं. पण त्यास सुद्धां इंग्लंडचे 
राजाची वजिरी मिळविण्याची हाव सुटली होती. तो म्हृगे ' इंग्लंडचे राजाची 
ताबेदारी स्वीकारण्यास मला मोठा अभिमान वाटेल. त्या राजाचे नांवाचा 
शिक्का सुद्धां मी आपल्या राज्यांतील कागदांवर पाडण्यात तयार आहे. या 
कांही त्याच्या नुसत्या थापा नव्हत्या. ज्या इंग्रज राजाची सत्ता हिंदुस्थानांत 
आज इतके दिवस ऐश्वर्याने नांदत आहे, तिच्य़ा कृपाछत्राचा अभिलाष 
कोणास उत्पन्न होणार नाहीं! वास्तविक इंग्लंडचे राजावर त्याची एवढी भाक्ति 
बसण्याचे कारण निराळेंच आहे. त्या राजञाचे जे कारभारी म्हणून इकडे 
नेमून येतात, मग ते कोणत्याही हुद्दयांचे किंबा कोणत्याही लायकीचे असोत, 
त्यांच्या वारंवार बदल्या होत असल्याकारणाने, कारभारांत एकवाक्यता 
किंबा सातत्य राहत नाही; अथवा एकानं दिलेली वचनं किंवा जोडलेले क्षे 


१ ४० मराठी रियासत [ उंत्तराविभाग १ 


मागून ग्रेणारा रसम पाळीलच, अशी येथील सत्ताधीशांची खात्री नसते. जो 
तो आपापल्या लहरीप्रमार्णे वाटेल तें करण्यास मखत्यार असतो. याचा 
परिणाम या वजिराइतका दुसऱ्या कोणास भोगावा लागला नाहो. शजा- 
उद्दोल्यावर निष्कांचन सेवाधमाची दुःख सहन करण्याची पाळी आमच्या या 
धरसोडींन उत्पन्न झाली. थोडासा दूर विचार त्यास असता तर त्यानें 
आमच्याशी खहसंबध जोडलाच नसता, किंवा तो जोडल्याबद्दल सारखा 
पश्चात्ताप भोंगण्याशिवाय त्यास गत्येतर नव्हतें. बर, त्याची अक्यी स्थिति 
होऊन, त्यांत कंपनीचा तरी कांहीं फायदा झाला म्हणावा, तर तहा नाही. 
तरी बरें, घुजाचा मुलगा अत्तोफउद्दोला, इतकासा तरतरीत बुद्धीचा नाही. 
नाही तर झालेल्या अपायाबद्दल आमच्या सडाचाच विचार त्याच्या डोक्यांत 
आला असता. अयाध्येच्या राज्यांत जव्हा एखादा लायक पुरुष अधिकारावर 
येइल, तेव्हां या सवे नुकसानीची भरपाई त्यास आपण करून दिली पाहिजे. 
वेळ येईल तेव्हां त्या वजिराची अव्याहत सत्ता योग्य मालकाच्या हवाली 
आपण केली पाहिजे. वास्तविक हं थोडेसं विषयांतरच झालं. सांगण्याचा मुद्दा 
इतकाच की, येथें घडणारे राजकीय व्यवहार जर सवेस्वी प्रत्यक्ष इंग्लंडचे 
राजाचे नांवानेच एकदम केल, तर त्यापासून आमचे सरकाराचा व आमच्याशी 
दोस्ती करूं इच्छिणाऱ्या सत्ताधीश्यांचा, असा दोघांचा फायदा आहे. कारण त्या- 
योगानें एकवार ठरलेली व्यवस्था इकडच्या कोणाही इंग्रज अधिकाऱ्यास केवळ 
लहरीखातर मोडतां येणार नाहीं; आणि त्या व्यवस्थेचे मूळ उद्देश भंग पाव- 
णार नार्हात. ते कायमपणे सिद्धीस जातील. 

“ अशा योजनेने अयोध्येचा सुभा पूव स्थितीवर आणावा अशी माझी 
इच्छा आहे. याच यांजनेनुसार नागपुरकर भोसल्यांशींही मी नवीन लेहसंबंध 
जोडू पाहतो. अयोध्या व नागपुर हे दोनही प्रांत आम्हास लागून असल्यामुळे, 
त्यांचं महत्व आपणांस विशेष आहे; आणि म्हणूनच दुसऱ्या सत्ताधीशांपेक्षां 
या दोघांचीं प्रकरणें आपण प्रथम उरकावी असं मला वाटतें. मग पुढें हळ- 
हळ तीच पद्धत इतरांसही लागू करण्यास हरकत नाहा. मुख्य पाहिजे तें ह 
का, आमच्या वर्तनांत एकसूत्रीपणा असावा. धरसोड नसावी. केलेले करार 
बिनतक्रार पाळण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे, 

“ या विषयासंबंधाचे माझे विचार तुम्हांस मी पूर्वीपासून वारंवार कळवीत 


प्रकरण ५ वें ] इंग्रजांची पाचर तळेगांवावर निसटली १७१ 


आलो आहें, म्हणून माझ्या या सूचनेचे फायदे काय आहेत, तें आणखी 
विस्ताराने तुम्हांस तरी सांगण्याची जरूर मला वाटत नाहीं. खरं म्हटलें तर 
टे माझे विचार कर्नल मॅक्रिन व तुम्हो, या दोघांशिवाय दुसऱ्या कोणासही 
मीं कळविलेले नाहांत. फक्त एकदां मुख्य प्रधान लॉड नाथे यांस लिहितांना, 
माँ पूर्वी नुसतें ओझरते दिग्द्शन त्य़ा संबंधी केले आहे, म्हणूनच हें विषय 
मी पुनः पुनः तुम्हांसच लिहून कळवितो. हे माझे विचार अमलांत आणा- 
वयाचे झाले तर हृष्टांच्या माझ्या प्रखर अडचणीचे निरसन झाले पाहिजे. 
स्वतःची अक्कल वापरण्याची मला पूण मुभा पाहिजे; आगि कोणाच्या माफत 
मी आपले विचार इंग्लंडच्या अधिकाऱ्यांपुढे मांडावे, तें मळा ठरवून 
मिळालं पाहिजे. 

“ आतां या संबंधाने आज मी जास्त लिहीत नाहो. वर जे लिहिले आहे 
त्याचा उपयोग तुम्हांस योग्य दिसेल तसा करावा. पाहिजे तर त्याची पुढाल 
व्यवस्था मर्जामाफक करा, किंवा सवच सोडून द्या. माझ्या या लिहिण्याने 
तेथे एखादे वेळीं कसा स्फोट होइल याची जाणीव मला आहे. कंपनीची 
मंडळी मला पाण्यांत पाहतात. त्यांची दृष्टि एकच, कंपनीची सनद 
कशी वाढेल ! कोणतही लष्करी प्रकरण आम्ही इकडे अंगावर घेऊं 
लागला, कीं खचोच्या सबबीवर ते फेटाळन लावणें हा त्यांचा ठरलेला 
कोरटिक्रम. शेजाऱ्यांच्या ग्यवहारांत हात घालून त्यांच्या शांततेचा भंग करूं 
नका, हे त्यांचं नेहमांचें पालपद. माझ्या वरील सचनांचा असाच कयास ते 
करणार. त्यांचे हे वरच्या सारखे अनेक कोटिक्रम मीं खोडून काढण्याचे मनांत 
आणल्यास, त्यास पुष्कळ काळ व पुष्कळ पत्रे लागतील. या विषयाची चर्चा 
तेथे सावेजनिक रीतीनं व्हावयाची असती तर इतकेही श्रम मीं केले असते; 
पण तसा हा विषय नाहो. ज्यांस ही व्यवस्था ठरविण्याचा अधिकार आहे 
त्यांस हे पत्न दाखविण्यास ह<कत नाहीं. कारण विदोष स्पष्टता केल्यावांचूनही 
त्यांस हा विषय समजेल. म्हणून तुमच्याकडेच हे पत्न मी गुप्त म्हणून 
पाठवीत आहे. तुम्ही इतकीच सावधगिरी ठेविली पाहिजे की, इकडच्या 
गेरमाहीत तत्ताधीशांचे मनांत इंग्रज राष्ट्राची इभ्रत किंवा इंग्रज राज्याचा 
अधिकार वृद्धिंगत व्हावा म्हणून जो मी हा प्रमत्न चालविला आहे, त्यामुळ 
निदान नुकसान भोगण्याची पाळी तरी मजवर येऊं नये. माझ्य़ा समजुती- 


१७२९ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


प्रमाणें माझे हे उद्देश फार स्तुत्य आहेत, ते तडीस नेण्यास लागणारी साधनें 
तेथे अपुरी वाटत असतील तर वाटोत, अथवा दुसऱ्या कांही सवबींवर या 
माझ्या म़रचना अप्रयोजक वाटतील, तर त्यासही माझा इलाज नाहीं. न्याय 
व नाति यांच्या खंर्बीर पायावर माझ्या सूचनांची उभारणी आहे, याविषर्यी 
मला तिलप्राय संशय नाही. कळावे, 

ता. १७ फेल्लुवारी सन १७७३, 


“ माझे प्रिय एल्यट यांस. वरील पत्र मागल्याच महिन्यांत जाण्यासाठी 
लाहिलें होते. पण त॑ जाऊं शकले नाही, म्हणून ते यासोबतच पाठवीत 
आहे. जी व्यवस्था ठरवावी म्हणून मी म्हणतो व जी तुम्हांस पूर्वीच माहीत 
आहे, तिची स्पष्टता त्या पत्रांत आहे. ती कितीही जरूर आहे असं मला 
वाटत असलं, तरी मौच येथ ती प्रत्यक्ष अमलांत आणण्यास मला मोकळीक 
नाहीं, आणि माझ्या डोक्यावर सासबाइच्या अधिकाराचा दांडा लटकत असल्या- 
मुळे, दुसऱ्या कोणाची शिफारसही मला या बाबतींत घेण्याची सोय नाही. 


“ याशितव्राय दुसऱ्याही आणखी अडचणी आहेत. सरकारी रीतीने हा विषय 
मला वरिष्टांपुढें मांडता येत नाहा. एक तर हा विषय गुप्त स्वरूपाचा अस- 
ल्यामुळं, तो गरप्त समितीपुढे ठेवणे इष्ट नाहां. कारण ज्या समितीत अनेक 
गृहस्थ असणार, तेथ गुप्तपणा तो काय राहणार ! ते सवच कांह निष्छ्कात्रेम . 
भावनेनें या गोष्टीचा विचार करणारे नसणार! कितीही अल्पसंख्य असली, 
तरी समिति ती समिति. तिच्यापुढे येणारे कामाचा जिम्मा कोणा एका ठरीव 
व्यक्तीवर कधींच नसता. समितीच्या अध्यक्षास हा विषय लिहून कळवण 
शक्‍य नाही. कारण एक तर तो अध्यक्ष हल्टीं कोण आहे हमला माहीत 
नाहो; आणि दुसर असं की, डायरेक्टर मंडळींत जे हृद्ठीं सख्य 
मुख्य जागांवर आहेत, ते बोळूनचाठून माझे शत्रुच असल्यामुळं, ते माझ्या 
सूचनांचा योग्य विचार न करितां, उलट भलताच विपयास करून अनर्थ 
मात्र उडवितील. बरं, एकदम मुख्य प्रधानांतच हे सवे भाग लिहून कळवावे, 
तर प्रथम त्यांस फुरसत किती आहे, इकडील व्यवहारां संबंधाने त्यांचे विचार 
कसे आहेत आणि त्याची एकंदर आवरशक्ति कशा प्रकारची आहे, याचा 
आरंभी थोडा ठाव लावल्य़ाशेवाय, एकदम सुख्य प्रधानांस हा विषय 


प्रकरण ५ वे] इंग्रजांची पाचर तळेगांवावर निसटली १७२९ 


कळविणें मला इष्ट वाटत नाहो. त्यासाठी प्रथम त्यांची समजूत कोणी तरा 
परभारें पाडणं अवश्य आहे. 

“ हुं पत्न तुम्हांस पोंचल तेव्हां इंग्लडांतल एकंदर हालहवाल कशी असल 
यांची मला येथें कांहां एक कल्पना करतां येत नाही. गेल्या वप दोन 
वषांत हिंदी राजकारणासंबेधानें कोट ऑफ डायरेक्‍्टरांकडन आमच्याकडं 
अनेक भिन्न हुकूम लिहून आलेले असून, त्यांचा ठाम निष्कषे काय टरवा- 
वयाचा, याचीच आम्हांस पंचाइत पडली आहे. कोणत्याही सबबीवर आम्ही येथं 
युद्धप्रसंग करूं नये, कितोही फायदा कंपनीचा होत असला तरी आम्हांस युद्ध 
नकोत, असे एका बाजन ते सांगतात, तर त्याबरोबरच, राघधोबान सुरतच्या 
तहान जो प्रदेश मेबइकरांस दिला तो आपल्या ताब्यांतून परत जाऊ देऊं नय, 
त्यासाठी आम्हो कलकत्त्याहून मुंबईकरांचे शक्‍य तितक साहाय्य करावे, असंही त 
लिहून पाठवितात. हिंदी राजकारणांत बिलकूल पड नये, अस एका तोंडून 
म्हणण, तर लगेच हिंदुस्थानांतील अत्यंत प्रबल सत्तेशी टक्कर देण्यास दुसऱ्या 
तोंडानं सांगणं, या दोन विरुद्ध गाष्टांचा मेळ कसा बसवायचा ! 


>) ४0:_€१ 


“ यामुळे कोटे ऑफ डयरेक्टरांचा खरा उद्दशकाय, याचाच निश्चिति जर 
आम्हांस येथ बिलकूल करतां येत नाही, तर मग प्रत्यक्ष राजाचं मनोदय 
तेथ काय आहेत यांचा थांग तरी मला कसा लागणार ! अशा अडचर्णी- 
मुळें मी हा विषय तुम्हांवरच पॉंपवितो. तुम्हीच तेथील काल देश वर्तमान 
पाहून योग्य दिसल त॑ करा. मा सुचविलेली योजना ग्राह्य होण्याचे चिन्ह 
तुम्हांस तथे दिसत असलं, तर तिचा पुरस्कार करण्यास ज्या गोष्टी तुम्हांस 
अवऱ्य वाटतील, त्या तुम्ही करा; उलट पक्षा आम्ही आपल्या राष्ट्राचे वजन 
हकडे वाढविण्यासंबंधानें लोकमताची तेथें अनुकूलता नसल तर हा विपय 
साफ सोडून द्या, त्याचा कोठें उलेख सुद्धां करूं नका. कारण उगाच वाच्यता 
झाल्याने फलप्राप्ति कांही न हातां उलट अपायच व्हावयाचा. 

“ह पत्ते मी कॅप्टिन टून यांजबरोबर पाठवीत आहे. त्यांची लायकी 
तुम्हांस माहीतच आहे. माझा त्यांजवर मोठा लोभ आहे. प्रकृति बरी झाल्यास 
त्यांनीं पुनः हिंदुस्थानास परत यावं, असा माझा त्यांस आम्रह आहे. तुम्हा 
त्यास योग्य ती मदत करावी, 


र्छ्टं मराठा रियासत [ उत्तरांवेभाग १ 

“ लाजा कलम--पाहिल्य़ा पत्नांत पां सदोबाचा उछेख केला आहे, त्याचा 
साठ्यांनां बडवून” वध करण्यांत आला, अस वतेमान कळत. अब्बी 
हानीफाचे मताप्रमाणे असा वध म्हणजे खन होत नाही. ब्राह्मणाचे पावित्र 
रक्त भूमीवर सांड नर्ये, अशी हिंदूंची कल्पना दिसते. यावरून हा तोतया 
नसून खराच सदाशिवराव होय, असा समज व्यक्त हातो. 


“ वरच्या पत्रांत मा आपली हिंदी राजकारणाची योजना, फुरसत मिळाली 
तवढ्यांत, शक्य तितकी स्पर केली आहे. तिचा उपयोग तुम्हांस योग्य दिसल 
तश्या रातीनें करालच. अर्थात ती अपरणे आहे. मला जै साध्य होईल अशी 
खात्री वाटते, ते सवे स्पष्टपणं मला आतांच कागद्सवर नमूद करतां येत नाह. 
एकदां आमच वजन बसून, एक एक प्रकरणें उलगडत चालली, म्हणज 
आणखी किती तरी नवीन महत्त्वाचे व्यवहार उपास्थत होतील, त्यांची आतांच 
कल्पना बांधे इष्ट नाही, आणि त्या संबंधानें माझे अंदाज मी कागदावर नमूद 
करूं लागलां तर रोख महमदाप्रमा्ण लाक मला वेड्यांत सुद्धा काढण्यास कमी 
करणार नाहींत. यावरून मी बांधीत असलेले भावी तक खोटे ठरतील अशी 
मात्र मला बिलकल भीति वाटत नाही. मला तर खात्रा आहे का, मी म्हणता 
याहूनही जास्त यश आपणांस मिळण्याचा चांगलासा संभव आहे. परंतु 
निदकांच्या हातांत हा विषय गला तर ते माझा सूड घेण्यास चकणार नाहींत, 
एवढीच मला भीति वाटते, प्रस्तुत येथील इंग्रजी राज्यकारभारांत दोन मोटी 
ठग्रंग आहेत. एक अधिकाऱ्यांच्या अंगा. अनिवार खावूपणा आहे, आणि 
दुसर, हातांत सत्ता आठा म्हणजे ज्याला त्याला वाटतें, पूर्वीच्यास नालायक 
ठरवून आपण नवीन दिग्विजय संपादन करावा ! याच उत्कृष्ट उदाहरण, 
अयोध्येच्या वजिराबरोबर जडलेला आमचा खेहसंबध पहा. त्यामळ निप्कारण 
खचाचा बोजा आपल्यावर पडला, असं आरंभी कंपनीला वाटले. नंतर कांही 
दिवस उभयतांचा फायदा व्हावा अशी योजना ठरविण्यांत आढा, आणि 
हल्लीं मात्र त्यामुळ अयोध्येच्या राज्यावर खचाच दुःसह संकर आओढवलं आहे 
याचा अथ असा का, पयायान ह नुकसान शोवटा कपनीलाच भागाव लागणार 


कुभारवतताच वारवर चुन्याच चाकाजवळ क्यात मखर ठाकून 
मारले, अस मराठां कागदांत आह. 


प्रकरण ५ बे | इंग्रज्ञांची पाचर तळेगांवावर निसटला १७२ 


श्र टी *- २८ ण आ*””* श*- “१५4५ -€*./१* /*-/* /* ““** ४७ १ ६-७ 


माजी वजीर शुजाउद्दोरा तैनाती फोजेबद्दल दरसाल पंचवीस लाख खंडणी 
आनंदाने कपनीला देत असे. फोज पाहिजे तर खच द्यावा, खच नका, तर 
फौज सोडावी, अशी ही व्यवस्था त्याच्या मर्जावर होती. हृल्लांचा वजीर 
असोफउडद्दोला यानं तेवीस लाख उत्पन्नाचा बनारस प्रांत आम्हांला दिला; 
शिवाय खंडणीबद्दल तो २१ ठाख आम्हांस सालाचे देतो, निदान त्याने तसे 
दिले पाहिजेत. याशिवाय त्याजवर आम्हीं आपली फोज लादून तिच्या खचा- 
बद्दल सुमारे चाळीस लाखांचा आणखी बोजा जाणूनबुजून टाकिला, मिळून 
वजिराच्या खजिन्यांतील एक कोट रुपये खच करण्याच तेवढं काम आम्हा 
प्त्कारळं; मग ता खजिना साफ रिकामा झाला तर नवल काय! बरं, जी 
फोज त्याचे उपयोगासाठी म्हणून आम्हा दिली, तिचा त्याला उपयोग घडेल 
तर शपथ. उलट तिला पगार पांचत नसल्यामुळ, ही एक नसती उपाधि मात्र 
त्याचे मार्ग लागली, इतकाच अथ निष्पन्न झाला. आज अयोंव्येच्या राज्यास 
ही फाज दूर करण्याचीहि साय राहिलली नाही. कारण फोज दूर झाली, का 
वाटल त्या चोरानं येऊन तं राज्य बळकवावें, अशी तेथील स्थिति आह. असो. 

“ शाह्या सचनेंतील अनेक विधानांची स्पष्टता करणं जरूर आह हं मी 
जाणतां; परंतु मला तता वेळ नाहीं व पत्नही फार लांबले. तेव्हां तुम्हांस 
सुचल तशी त्याची स्पष्टता तुम्ही तेथे करीत जा. बादशहाजवळ मौर्झा नजफ- 
खान कारभारी आहे, तो आमचाच मनुष्य आहे. तो जिवंत आहे तोंपर्यंत 
दिल्लीच्या राजकारणासंबेधान आम्हांस मराठ्यांची भाति बाळगण्याचे मळीच 
कारण नाहा. येऊन जाऊन आम्हांस भाति काय ती एकट्या मराठ्यांची. 
नजफखानाजवळ पसा नाह, म्हणून बादशहाकडून खंडणी मिळण्याची आपण 
अपेक्षा ठेवूं नये. परंतु तो जिवंत आहे तोपयत मराठ्यांची धास्ती आम्हांस 
नाहो. तो नाहांता हाईंल, तेव्हांच दुसरी कांहीं तरी आमच्या ब आमच्या 
दोस्तांच्या ( वजिराच्या ) बचावाची ततूंद आम्हांस करावी लागेल, कारण 
मराठे आपणांस चेन पड देणारे नव्हत. 1. 

“ शांतता कायम राखण एवढाच जर आमचा हंतु असेल, तर ता साध- 


बन नानर->-->-०- -- नन नी भन ठ्य 
न्न -र* > > ->-. 


[॑ माझां नजफखान ता. ३-४-१७८२ रोजी मरण पावला आणि त्या- 
नंतरच महादजी सिंद्यान दिल्लीचे कारस्थान हाता घेतलं. 


९७४६ मराठी रियासत [ उत्तरावेभाग १ 
ण्याचे उत्कृष्ट सावन म्हृणजे यद्धांची तयारी जय्यत ठेवर्ण हेंच होय. यावांचून 
दुसरा उपाय नाहा; आणि माझी सूचना तिकडे पसंत पडून मी येथे अस- 
प्थत ती अमलांत आली तर, मी तरी या योजनेचा उपयोग शांतता राखण्या- 
सा्ठोंच करणार, मात्र मो आतां इकड फार दिवस राहीन असा योग दिसत 
नाहा. हाता सत्ता नाही व वारंप्टांचा पाठिंबा नाहा, अ्या स्थितीत येथ कवळ 
पालमंटाने दिळेळी मुदत संपेपर्यंत वाट पाहत राहण मला पर्संत नाही. त्या- 
पेक्षां त मला एकदम परत बोलावून घंतील तर त्यांत मला आनंद होइल. 
अशा पराधीन स्थितांत मला कोणी राज्य दिल तरी नको. जनरल क्षव्हरिंगला 
माझा चाज मिळाला तर ठीकच; परंतु कनल मान्सनच्या जागी दुसरा कोणी 
नमून थइल तर ता माझा दुप्मनच येणार. माझ्या तफचा कोणी येइल अशा 
मला आशा नाह; आणि माझा निराधक काणी आला म्हणज पुनर्राप पूर्वीचेच 
अत्याचार चालू होतोल. खर्‌ म्हटलं, तर एका सत्तेचा पुरस्कार कान्सिळच्या पांच 
अमार्भीर्ना करण हृ मुळा अस्वाभाविक आहे; कारण पांचांमध्य काणत्याही 
कामांत मतभद झाला, कॉ. एकाच्याच मतावर अखर [निर्णय अवलंबून राहू- 
णार हं उघड आहें. कळाव. ” 

मराठ्यांच्या तत्काहीन राजकारणासबेधाने वराळ पत्न॑ फार मननीय 
आहेत. शांतता राखण्याच उत्तम साधन म्हणज युद्धाची तिद्धता वण, 'हृ! 
चैक्तिवाद महायुद्धापूवा फारच बाकाळला हाता; त्याचाच पुरस्कार वराठ 
हॉस्टग्तच्या पत्नांत दिसत. तसच एकतत्री सत्ता आपल्या हातात असाव 
म्हणून हॉस्टग्स कसा धडपडत होता, हह या पत्रांत दिसते. वरून काणतंहा 
थन नसून, मन मानल तसं वागून आपल्या राष्ट्राची सत्ता वाढविण्याचा 
त्याची तळमळ सारखा चाळू होता. परंतु इंग्लंडच्या नि्यावित राज्यघटनंपु& 
त्याचा इलाज चालला नाहा. 

इंग्रजांच्या आक्रमणशात्त॥ची मार्मिक व्याख्या अहल्याबाइनं कटा आह. त 
म्हणत, ' इंग्रजांचा प्रबळता हिंदुस्थानांत फार जाली, इंग्रज सर हाण दुरापास्त 
आहे. त्यांस सर करण्यास सहाय एक श्रीमंत रावताहेबाचा पुण्यशप्रताप,. त 
कवळ अवतारी पुरुष. त्यांच्या कृपावीक्षणं मान मसलत (िद्धोस पावेल. वर- 
कड न्याघ्रादिक श्रापर बळ व युक्तिप्रयुक्तीनं मारताल; परंतु आस्वलारचे 
मारणं फार कठेण आहे. सुरत धरून मारले तरच मरेल, नाहं तर आस्वला- 


प्रकरण " वे] इंग्रजांची पाचर तळेगांवावर निसटली १७७ 


“२” > ८ २-टी 


'च चपेटींत कोणी सांपडला तर गुदगुल्या करूनच आस्वल त्यास मारील 
तद्वत. ही इंग्रजांची लढाइ आहे. पाहतां यांचे मारणं कठिण.'(म. द्‌. बा. १.५), 
म्हणजे मराठ्यांची सावेभोम सत्ता हिसकून घेण्याचा हेस्टिंग्सचा हा प्रयत्न 
असन, त्यांत त्यास यश आलें नाहा. ही सत्ता वेलिंग्टननें आसइच्या लढाइत 
संपादिली असं फॉरेस्ट लिहितो. डाडवेल म्हणता कीं स. १५५७ पासून भरी 
हिंदुस्थानांत इंग्रजी राज्य हळूहळू वाढत गेलें, तरी बराच काळ पावेता हा एक 
प्रकारचा चोरटा कारभार होता. त्यास यरोपियन राष्ट्रांनीं मान्यता दिलेली 
नव्हती. अशी मान्यता नेपोलियनच्या पाडावानंतर स. १८१४ त इंग्रजांनी 
युरोपियन राष्ट्रांपासून मिळविली. 

७. इंग्रज्ञांची पुण्यावर चढाई (२४ नोव्हें-९ नाने” १७७५९ ),-- 
मोरोबाच्या प्रकरणाने राज्यावर कठीण प्रसंग आला होता, तो नाना 
महादर्जींच्या उद्योगाने टळला; तरी लमासाठो तयार झालेलें साहित्य लग्न 
झालं नाहीं तरी जसें वायां जात नाहीं तठ्ठत या कार्मी झालेल्या खटपटीने 
प्रत्येकास आपल्या स्थितीची व सामर्थ्याची चांगठी उमज पडली, हा तरी 
त्या प्रकरणाचा आनुषंगिक फायदा पद्रांत पडला. महादजीची धूतेता व 
सामथ्ये नानाचे प्रत्ययास पूणेपर्ण आले, आणि मराठ्यांच्या राज्यशकटाची हा 
दोन मुख्य चाके होत, अशी सवाची खात्री झाली. ' काल्पीचे ठाणें घेऊन 
. हम्रजांनींच बिघाड सुरू केला. भारी सरंजमानिशीं पुण्यावर येण्याचा मॉस्टन 
व सुंबईकर यांचा बेत आहें; उभयतां सरदार प्रस्तुत वततात तसच राहिले 
तर कोणतीही गोष्ट अगाध नाही; नाना प्रकारचे मनसबे घाटत आहेत, कांहीं 
ताल नाहीं. नित्य नवीन ठरतं. कांहा हिसक आंतून बापूचे व कांही पाटिल- 
बावांचे, असं आहे. हिंदुस्थानांतून इंग्रज येतात, मुंबईहून श्रीमत निघणार, 
उभयतां सरदारांचे लक्ष त्यांचे ठायी आहे. वृद्धही त्यांत आहेंत अस बोल- 
तात. नाना सिंद्यांचे साधनांतच आहेत. चिंतो विठ्ठलाची मुलें माणसं पुण्यांत 
होतीं, तीं परवां ( २-११-१७७८ ) पळून गेलीं. गडबडीचा प्रकार दिततो. 
दादांनी पांच सात हजार माणूस जमा केलं आहे. आणखी दोन तीन हजार 
जमवून बाहेर निघणार. ' अश्या प्रकारची गडबड पुण्यांत होती. ( खर, 
ले. २२९२, २२९४, २४५१-२२, २४२५, २४३२२, २४३४ ). 

पुरंदरचा तह भोडून दादास नेऊन पेशवाईवर स्थापार्वे असा मुंबईकरांना 

१९ 


१७८ मराठी रियासत [ उत्तरावेभाग १ 


ऱ्ह -“५-/-/४ “* <« “४८१ ४४-४४" *%/४”% ४ “णच 


ठराव करून तो मेजुरीकरितां कलकत्यास पाठविला. तेथे त्यावर अत्यंत तौत्र 
वादविवाद होऊन ता. २ केघ्रुवारी १७७८ रोजी हेस्टिग्सच्या नादा मतानें 
तो मंजूर झाला. हेरिटिग्स व बार्वेलळ एका बाजूत, आणि फ्रॅन्सिस व व्हेलर 
विरुद्ध, त्याच वेळीं कनेल लेस्लीच्या हाताखालीं मुंबईकरांचे मदतीस कल- 
कत्त्याची फोज पाठविण्याची तजवीज झाली. ता. २४-११-१७५७८ रोजी 
दादाशीं सुंबईकरांनां नवीन तह केला. त्यार्ची कलमें बहुतेक स. १७५७५ तील 
सुरतच्या तहासारखींच होतीं. मात्र आतां पेशवाईचा मालक सवाई माधवराव 
ठरल्यामळं दादानं फक्त त्याच्या अज्ञानस्थितींत कारभारी म्हणून राहव« 

आम्ही नवीन कांहा कर्रात नाहो. कारभारी लबाड आहेत, त्यांस दूर 
करून दादासच हक्कदार या नात्यान कारभार देऊं' असा इंग्रजांचा पुकारा 
होता. बालपेशव्याच्या सरक्षणास इंग्रज पहारेकरी सदैव राहवे, अश्ली आणखी 
अट होती. म्हणजे आमच्या सरक्षणाशिवाय तुमचें चालत नाहा. एवढच 
इंग्रजांस पदरांत पाडून ध्यावयाचं होते. मोरोबा, बजाबा व तुकोजी होळकर 
यांत पूर्वीप्रमाण कामावर ध्यावे, इंग्रजांचे शत्रूस राज्यांत थारा देऊ नय 
आण त्यांच्या दोस्तांस उपद्रव देऊ नये, वगेरे नेहमीची मामुली कलमं या 
तहांत होतीं. तह झाल्यावर दुसरेच दिवशी इंग्रजी फोन दादा व अमृतराव 
यांस घेऊन मुबइची खाडी उतरून समोर पनवेलींस उतरली. त्यांत '५० ० इंग्रज 
व सुमार दान हजार एतद्देशीय शिपाई होते. मुख्य सेनापतीचं काम कनल 
इगटन याजकडे असून तो, कानक व मॉस्टिन या तिघांच्या समिताकड 
इतर सवं कारभार सांपवलेला होता. या द्विमुखी व्यवस्थेसुळ नाना प्रकारच 
घोटाळे झाल; आणि आुष्क वाटाघार्टांत मूल्यवान वेळ फुकट गेला. स्वारी 
खडाळ्यास पांचण्यास माहना लागला. ता. २५ डिसबरचा मुक्काम खंडाळ्यास 
झाला, इतक्यांत इगटंनचा प्रकृति बिघडली, तेव्हां मुंबइस परत जाण्याची 
त्यानें परवानगी घेतली, परतु परत जाण्याची वाट मराठ्यांनी अडवून धरल्या- 
मुळ तो फिरून कामावर रुजू झाला. इतक्या अवधींत या इंग्रजांच्या डोळ्यां- 
तच चक्क उजेड पडला कां पुणे काबीज करण्याचें काम आपल्या शाक्तिबाहेरचं 
आहे. खंडाळ्यावरून इंग्रज पुढें येऊ लागले तसे मराठे सवे प्रदेश जाळून 
गवताची काडी सुद्धां शिल्लक न ठवतां मार्गे हट लागले. ता. ९ जानेवारीस 
इंग्रज तळेगांवास पोंचले, तेव्हां त्या गांवाची राखरांगोळी केलेली त्यांस 
दिसून आली. 


प्रकरण ५ वे ] इंग्रजांची पाचर तळेगांवावर निसटली १७९ 
ब्रांटापर्थंत येतांना सुद्धां अनेक भानगडी झाल्य़ा. पुण्याची काहा फोज 
देवा घांटान खालां उतरून तळे घोसाळ्य़ावरून इंग्रजांच्या मागे आली. 
स्घुनाथराव मार्गे मागें असे, त्यास पकडून घरेऊन जावें, म्हणजे सवे खेळ 
संपला अशी मराद्यांनीं तयारी ठेविली. मागच्या मार्गे दादास पकडून आण- 
ण्याची ही कामगिरी रघूजी आंगऱ्यास सांगितलेली होती. प्रत्यक्ष दादाजवळ 
वावरणाऱ्या मंडळींत नानाचे हेर असून त्यांजकडून सर्वे कची बातमी रोजच्या 
रोज नानास कळत होती. कांहीं ना कांही अडचणींमुळे दादा मागेच 
राहूं लागला. तेव्हां मार्गे न राहतां फोजेत बरोबर चालण्याविषयी इंग्रजांनी 
त्यास निकड केली. इकडे पुण्यास सुद्धां इंग्रजांचे हेर नानाचे सभोवार वावरत 
होते. दादाजी उद्धवजी हा इंग्रजांस पुण्याची बातमी पाठवी. टॉमस बानूस 
नांवाचा एक ग्रृहुस्थ दुभाष्या म्हणून नानाचे नोकरीत होता, त्याजकडून 
दादाजी उद्धवजी बातमी काढी. याच संधीस म्हणजे ता. ११-१२-१७७८ 
राजी कारभार्‍यांनीं साताऱ्यास माणसं पाठवून शाहूस राज्याभिषेक करविला 
आणे त्याजकडून माधवराव नारायणाचे नांवची पेशवाईची वस्त्र आणविलो 
नाहीं तर त्या संबंवान पुढे कांहीं तरी भानगड दादाने उपस्थित केली 
असती. मुंबईकरांचे मदतीत मे महिन्यांत निघालेडी बंगालची फोज प्रथम 
काल्पीवर व पुढ आणखी अडथळा होऊन अडकली गेली, नाहो तर ती 
वेळेवर येऊन डिसेंबरांत आपणांस सामील व्हावी असाच मुंबईकरांचा अंदाज 
होता. वास्तविक मोरोबा दादास कारभार मिळाला, तेव्हांच इंग्रज दादास घेऊन 
पुण्य़ास येणार हाते, पण एक तर पावसाळा नजीक येऊन त्यामुळें घांटांतून 
तोफा जाणें अशक्‍य असून बंगालची फोज येण्यास अवधि होता. यास्तव ह 
माहीम इंग्रजांनी डिसबरचे आरंभी सुरू केली. गोंडड १२ नोव्हंबरास तिरो- 
जस ब २६ नोव्हंबरास भोपाळला आणि तेथून बरोबर एक महिन्याने हुददंग!- 
बादेवर नमंदाकांठां अला. या हालचालांचा संदर्भ येथें ध्यानांत ठोवेला पाहिजे 
या वेळी लड नांवाचा एक इंग्रज मॉस्टिनचा मदतनीस पुण्यास होता, तो दादाजी 
उद्धवजीकडून बातमी मिळवून इंग्रजी फोजेस पाठवी. फोनेबरोबर पुण्यावर 
येंत असतां रस्त्यांत मास्टिन आजारी झाला, आणि मुंबईस परत जाऊन 
ता. १-१-)७७% राजा मरण पावला; त्या वेळी त्याचे वय ४८ होतें. 
ता, २०-१२-०८ बुधवार रांजा खंडाळ्याहून फोश पुढे निघाला, ता. ४-१- ०९ 


१८० मराठी रियासत [ उत्तरवेभाग १ 


मु० काला येथे के. स्टुअटे मारला गेला. कनेल के जखमी होऊन परत गेला. 
ता. ६-१-५९ कनल इंगटन आजारी होऊन परत गेला, त्याचे जागीं कॉक- 
बनंची नेमणूक झाली. इंग्रजांच्या ताडावर खंडाळ्यास भीवराव पानशे याची 
रवानगी झाली होती. तळेगांवास इंग्रज येई पावेतोंचें लढणें बहुतेक पानशांशींच 
झालें. सिंदे होळकर वगेरे प्रमुख सरदार आपणास लगोलग येऊन मिळतील 
असं दादानें पक्क आश्वासन इंग्रजांस दिलें होते. पण त्याप्रमाणे कोणीच आले 
नाहोंत, तेव्हां दादास विचारतां, तो म्हणाला, आम्हांस या लोकांनी फस- 
विळे. यानेतर फोजेचे मुक्काम झाले ते असे. ता. ७-१-७९ खडकाळें; ता. ८-१ 
वडगांव, शनिवार ता. ९-१ तळेगांव. तळेगांवांत कांही एक उरलं नव्हतें. या 
ठिकाणी इंग्रज येतांच होळकर सुद्धां सिंद्याचे बरोबरीने दादाचे उलट लढतांना 
इप्रजांनी पाहिला. मॉस्टिन व दादा यांनीं वाटेल तशा थापा मारून संबई 
कोन्सिलला फसविळ, अस आतां तळेगांवावर इंग्रज कमिटीस दिसून आलें. 
अश्याच प्रकारे चिंचवड व पुण सुद्धां जाळण्याची कारभार्‍्यांनीं सिद्धता कढी 
भाहे, असा प्रकार उघड दिस लागला, पुढे निभावणी होणं कठिण तेव्हां 
सिंदे, होळकर व सखाराम बापू यांच्याशी तडजोड करून पुढील व्यवस्था 
ठरविण्याचा इंग्रज कमिटीने निश्चय केला. यासंबंधानं दादाचें व त्यांचें सारखें 
बोलणें चाळू होते. रविवार १० व सोमवार ११ या दोन दिवशी इंग्रजांकडे 
पुष्कळ वाटाधाट होऊन फोजा परत जाव्या अर्स ठरल. सिंदे होळकरांशी 
दादाची कांहो अंतस्थ वाटाघाट चाळू होती. विल्यम कॉकबने हा या वेळी 
सेनापति होता. ता. १२-१३ जानेवारी, मंगळवार बुधवार या दिवर्शी वडगां- 
वास इंग्रजी फोल मुक्कामास राहिली. 

७५. तळेगांवावर इंग्रजांचा कोंडमारा (_१५-१-१७५७९ ).--मुसा 
नारज म्हणजे मस्यू नोरोन्हा नांवाचा एक फिरंगी गोळदाज पानशांचे हाता- 
खालीं पेशव्यांचे फोजेत होता. या गोलंदाजीसाठी मराठी फौजांत अर्शी पाश्चात्य 
माणसं मुद्वाम ठेवण्यांत येत. हा ग्रहस्थ नाना फडणिसाचे भरंवशाचा, दहावीस 
वर्ष मराठ्यांच्या य॒द्धांत सुप्रसिद्ध होता. न व ज़ या मोडी अक्षरांच्या साम्या- 
मुळे त्याचे नांव मुसा नारज, जारज, असें तत्कालीन लेखांत आढळतें, पण त्याचं 
खरें नांव १९01011119 ( नोरान्हा नारन ) असें फॉरेस्टने ( प्र, ४२२ वर ) दिले 
आहे. तळेगांवावर इंग्रजांस त्राहि त्राहि करून सोडणारा हाच ग्हस्थ होय. 


प्रकरण ५ वे ] इंग्रजांची पाचर तळेगांवावर निसटला १८१ 
कॅप्टिन बॉन्व्हो नामक एक इंग्रज ग्रहस्थ पुण्यास पेशव्यांचे केदेत होता 
नेथील ता. २५-२-१७८१ च्या पत्रांत त्याने मुसा नारनची फारच वाखाणणी 
फली आहे. हा बान्व्हो युरोपांतून इंग्रजांची जरुरीची डांक घेऊन येत असतां 
त्यास पश्चिम किनाऱ्यावर धुळपार्न पकडून विजयदुगास नेलं आणि पुण्याहून 
हुकूम आणून रसाळगडच्या किल्ल्यांत अडकवून ठेविलं. तेथें ता आजारी 
पडला, तेव्हां त्यास पुण्यास नेलें. तेथ मुसा नारनने त्याची उत्कृष्ट झुश्रषा 
करून त्यास बरा केळे. हा मसा नोरोन पढे खड्यांच्या लढाईत व बाजोरावाचे 
अव्वलीस कामावर होता.* ता.७-१-१७५७५च्या पत्नांत तो लिहितो, ' भीवरावांचे 
बरोबर पुढें गेलो होता. अगोदर इंग्रजांनींच दोन चार गोळे टाकले. तेव्हां 
पानक्यांनी आम्हांस गोळे टाकण्यास सांगितलं. त्यावरून सरकारची तोफ 
सभसीमन आहे, तिचे वीस गोळे टाकविले. त्यांचे गोटांत जाऊन पडले. लां- 
जकडील दोन असामी एक मुसलमान व एक धनगर आमचे पेढाऱ्यांनीं धरून 
आणिले. त्यांनीं सांगितलें की इंग्रजांची चार पलटण व १५ तोफा आहेत.$ 
परवां इष्ट्॒र फांकडा पडला. ते आज कूच करून लढाईस गेले. मार्गे लष्करांत 
हुछड पडून कूच होऊन तळेगांवी मुक्काम केला. घोडेस्वार कोणी पुढें होत 
नाहांत. तोफांचे बार मात्र करितात. त्यांस आपणांस सहा कोसांच अंतर आज 
आहे. ' रामचंद्र गणेश व बाजीपंत अण्णा हे पानशांच्या मागोमाग तळेगांवास 
होते, नंतर उभयतां कारभारी व सिंदे होळकर वानवडीवरून कूच करून गेले. 
एकंदर मराठी फोज अंदाजी ४५ हजार होती. “ लष्करांत महादजी सुद्धां 
सव एकदीळ आहेत. होळकराचा मात्र भरंवसा नाहा. या वेळी खर्चासाठी स्व 
सरंजाम्य़ांपासून निम्मे ऐवज सरकारांत घेतला. सिंदेहोळकर वगैरे सर्वोनी 
ऐवज दिला. मुधोजी भोसले यांस वारेवार पर्त्रे गेलीं ते फोज इकडे पाठवि- 
णार आहेत. निजामाची फोज दहा हजार कुमकेस पेठणाजवळ जमा होणार.' 
या वेळीं करवीरकर छत्रपति व हेदर फारच त्रास देत होते. त्यांचे तोंडावर 
परशुरामभाऊ मात्र सुरापुराकड हाता. “ थुक्रवार ता. ८ रोजीं इंग्रज दादा- 
द्धां तळेगांवावर आले. सोमवारी रात्रीस तळेगांवावरून पलटण सुद्धां निघोन 


->-:८--> ४- 72. - "टी -->- 


हल पपाणाप २ पि 0 ?२?0ी?२0२फी?0४?”0?ी?0?0नट?२0१ निर िशीणरी 


* बा. रो. प्र. ६१; डफ. 
$ ऐ. टि. १. ५१; खरे २४५७-६१; व फॉरेस्ट, 


“> पपफपाीापा पपी? "ली पपल क न व 
दीन क ल) मावस अअष ण न्य 


१८२ मराठी र्यािसित [ उत्तरावेभाग १ 


माघारे गेले. हो चाहूल समजतांच मराठी फोजञा धावून गेल्या. वडगांवास 
दोन तीन पलटणांची दिवस उगवतां गांठ पडली. सरकारच्या तोफांनी इंग्रज 
तोफा बद केल्या. पांच तोफा पाडाव आणिल्या. इंग्रजांचा मोड जाहला. 
वार पांचशे माणूस मारिले. शिवाय दोन हजार बंदुका वगेरे ळूट सांपडली. 
वडगांवास इंग्रज कोंडले आहेत. ' कोंकणांत बाळार्जापंत फाटक चार हजार 
फोंज घेऊन कल्याण प्रांतांत गेले. खोपवलीस फोज बसली आहे. तमाम सुठख 
लाळिला. 2ँग्रजांची रसद बंद केली. तळंगांवाहून पुण्यास पत्ने कारभार्‍यांचा 
आलीं, कीं शहरास अभ्न लावणें. यावरून तमाम लोक पळून गेळे. कोणी 
माणूस शहरांत राहिल नाहा. नानाचे मतें पुणे जाळावे. होळकर तिंद्यांचे मत 
न जाळावे. इंग्रज माघारा गेला म्हणून अभ लावायचे राहिले. तरी गडबड 
भारी जाली. दाहर झाडून ओस झाल. 

वंडगांवास मराठी फोजांनीं इंग्रजांस घेरून परत जाण्याची बंदी केली. य़ा 
कोंडमाऱ्यासुळं इंग्रजांची पांचावर धारण बसली, तरी जमल्यास सखारात- 
बापूस खासगी रीतीने सामील करून सिंदे होळकरांसही लाळू-्च दाखवून 
अनुकूल करावें असा प्रयत्न थोडा वेळ दादा व इंप्रज यांनीं केला. परंतु 
मारोबाचे प्रकरणापासून बापूचे वजन कांहींच राहिलें नव्हतं. सवे सूत्रे एकटा 
नाना हालवीत असून तो सवंश्रेव महादजीचे तंत्राने वागत होता. इंग्रजांस 
कोंडून मारावे, असा त्यांनीं बेत केला. अशा स्थितींत कानकनें होळकरास 
चिठी लिहिली, पण तिचा कांहीं एक उपयोंग झाला नाहीं. ता. १० जानेवारीस 
दादाने होळकरास पत्र लिहिले, कीं ' पुण्यांतील कारभारी बंड करून राज्याचा 
नाश करीत आहेत, त्यांना तुम्ही बुद्वूक सरदारांनी मदत करण योग्य नाही. 
यासाठीं तुम्हां उभयतांशी खेह करावा, अशी माझी इच्छा आहे.' यावरून 
महादजीने दोन माणसे गुप्त वेषाने दादाकडे पाठविली. त्यांजबरोबर दादाने 
निरोप पाठविला, कीं आपण सिंद्याचे स्वाधीन होण्यास कबूल आहोत. दादास 
आतां कळून चुकलें होतें, कीं महादजीच सवे सूत्रचालक आहे, त्याच्याच 
आश्रयाने आपला बचाव लागेल. अश्या स्थितीत दादास हवाला करून 
घेऊन आपणांस सुरक्षित परत जाऊं द्यावे, असं ठरविण्यासाठी इंग्रजांनी आपला 
फामेर नांवावा एक इसम ख्हाचें बोलणे करण्यास मराठ्यांच्या छावणांत 
पाठविला. या दोन तान दिवसांत मराठ्यांनी इंग्रजांस अगर्दी जेरीस आणून 


प्रकरण ५ वे] इंग्रजांची पाचर तळेगांवावर निसटली १८२ 
त्यांचे शंकडा लोक ठार मारिले. ता. १४ रोजी फार्मरची भेट सिंदे, नाना व 
हॉरिपत यांनों दरबारांत घेतली. 

इंग्रजांशी खत्रेह केल्यानें मराठ्यांत कसे फायदे आहेत. याची खूब बतावणी 
फार्मरने आपल्या बाजूनं शक्‍य तितकी केलो. परंतु त्यांचा दम मराठ्यांस 
चांगलाच कळून चकला होता. “ प्रथम रघुनाथरावास स्वाधीन करा आणि मग 
काय ते बोला, ' अस त्यास सगळ्यांना स्पष्ट सांगतांच, फा्मरने जाऊन दादालाही 
तोच उपदेश त्याचे हिताचा म्हणून सांगितला. त्यावरून दादास हवाला 
करण्याचें ठरलें. ती गोटट फामरनं महादर्नीस कळविली, तेव्हां महादजीने स्प 
सांगितलं, की ' आम्हांस लढाईचा बाऊ दाखवू नका, त्याची आम्हांला 
मुळींच परवा नाही. परंतु तुम्हा मुद्दाम पुरंदरचा तह मोडून आमचे मुल- 
खावर स्वारी करून लाखा रुपयांचे नुकसान केळं आहे, तर याच ठिकाणा 
नवीन तह केल्याखेरीज आम्ही तुम्हांस परत जाऊं देणार नाही.' तेव्हां फामर 
बीलळा, ' आम्हांस तह करण्याचा अधिकारच नाही. त्यावर महादजीन विचा- 
रिल, 'मग पुरंदरचा तहू मोडण्यात भात्र तुम्हांस अधिकार आहे, हें कसें ! ' 
त्यावरून नवीन तह केल्याखेरीज आपणांस हे जाऊं देत नाहीत अशी खात्री 
होऊन, इंग्रजांनीं महादजीचे माफत पेशव्यांशी नर्वांन तह केला. त्यांत अस 
टरलें, की “ दादास स्वाधीन करावं, साष्टी, ठाणे, उरण व मुजरातचे महाल 
घेतले आहेत ते इंग्रजांनी परत करावे; आणि नानासाहेबाऱ्या वेळेच्या तहा- 
प्रमाणे पुढे चालावे. साष्टीस ठाणे सरकारचें बसपर्यंत दोन इंग्रज इसम भरा- 
ठयांचे स्वाधीन करावे; दादापासून घेतळेले सव दस्तेवज माघारे द्यावे; आणि 
कळकत्याहून येणारे कपू परत पाठवावे. ' या शिवाय महादजीशीं एक वेगळा 
करारनामा इंग्रजांनी केला को. ' भडोच परगणः व एकेचाळीसत हजार रुपये 
नजराणा महादजीस द्यावा.' येणेप्रमाणे ठरून दादा आणे फामंर व स्ट॒अटं 
हे दोन इंग्रज वकील महादजीचे छावणांत माघ हु॥ १ ता. १८ जानेवारी 
रोर्जी दाखल झाले, तेव्हां कोंडलेल्या इंग्रजांस परत जाण्याची मोकळीक झाली. 
नारो गणेश, विसाभी कृष्ण, भालेराव गोविंद आणि राणेखान या चार सरदा- 
रांनी इंग्रज फोजेस परत पोचविले, या संबघार्ने खाळीलळ मनोरंजक संवाद 
इंग्रजी कागदांत आढळतो. “वडगांव य्रेथे मराठयांनी इंग्रज फोजेस चहुंकडून 
वेढून घेतढ. बाहेर कोणासही जातां येईना, १४ व्या तारखेस सकाळी 


१८४ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


त्यांजवर मराठय़ांना तोफांचा मारा चालविला, त्याबरोबर ५० इंग्रज व ४०० 
एतद्देशीय ठार पडले. आपल्या तोफा लागू पडत नाहींत असे पाहून इंग्र- 
जांनी त्या बेदूच केल्या. तेव्हां पुढे इलाज नाही अल पाहून इंग्रजांनी दादाच 
माफेत सिंदे होळकरांशी तडजोड सुरू केली. त्यांत इंग्रन वकील फामरच 
मराठ्यांचे छावणींत सभाषण झालं त्याचा सारांश:ः-- 


फामेर--भाम्ही केवळ व्यापारी. रघुनाथरावाचा व तुमचा तंटा पडून ते 
आम'्च्याकडे आश्रयाथ आले. आम्हांस वाटल, त्यांचा राज्यावर हक्क आह, 
म्हणून आम्हां त्यांस मदत केली. त्यांच्या नशिबी यक्ष म्हणून नाही, त्या- 
मुळेच आमची सुद्धां अशी द्या झाली. आतां तुम्हो त्यांचे धनी आहां. 
आम्हांस हा अपराध माफ करा आणि सोडा. आम्ही इतःपर पूर्वीच्या तहा- 
प्रमाणे वागू. 

कारभारी--रघुनाथरावाचे आमर्चे भांडण आम्ही पाहून घेतल अत्तें. 
त्यांत तुम्हांस पडण्याची गरज काय £ आतां तुम्हो साष्टी व वसई वगेरे प्रांत 
सोडून द्या, आणि पूर्वीच्या तहाप्रमाणें वागा म्हणजे आमचे कांही एक 
म्हणणे नाहीं. 


हे बोलणे चाळू असतांच १५ हजार मराठे इंग्रजांच्या छबिन्यावर चाळून 
गेले; आणि तावडीत सांपडले त्या सर्वास त्यांनी ठार मारिले. चोल बंदरांत 
इंग्रजांनीं बंदस्ती पहारा ठेवला होता, तोही मराठय़ांनी सवे कापून काढिला. 


ता. १६ रोजी फामेर पुनः सिंद्याकडे जाऊन बोलला, मी सही शिक्के केलेला 
कोरा कागद आणिला आहे, त्यांत तुम्ही वाटेल ती कलमे लिहून घ्या. 
यावर महादजीने कारभाऱ्यांस सांगितल कीं आतां जरी ते आमच्या तावडीत 
पूणे सांपडले असले, तरी भलतशा अटी ट्हून घेण्याने उगाच उभयतांचा द्वेष 
वाढेल तो कामाचा नाहो. म्हणून आपण या प्रसंगी रीतीचे असेल 
तेवढेच मागावे. रघुनाथरावास आमचे हवाली करा म्हणजे सगळें भागले. 
काबीज केलेलीं स्थळें व परगणे सोडावे, बंगालची फोज येत आहे तौ परत 
पाठवावी, आणि नाना साहेबांच्या वेळच्या ठरावाप्रमाणें उभयतांनी चालावं. 
रघुनाथरावाने इंग्रजांपार्शी जवाहीर गहाण टाकलें आहे तें कांहो मोबदला न 
घेतां परत द्यावे, हा तह कंपर्नांच्या ग० ज० कडून कौन्सिलच्या संमतीने 


प्रकरण ५ वे] इंत्रजांची पाचर तळेगांवावर निसटली १८५ 


मंजूर होऊन येदैपर्यंत इष्ट्र फांकड्याचा पुतण्या स्टुअट व फामंर ह्या दोघांस 
ओलीस म्हणून आमचे जवळ ठेवावें. फोजंतले कांही इंग्रज पळून गेले ते आज 
तीन दिवस उपासानें मरणोन्मुख झाले आहेत. सव फोजेनें आपलीं हत्यारं 
तर दूर केलींच आहेत, असं कारभाऱ्यांस कळविण्यांत आले. या प्रमा0 
ठरलेल्या तहाची कलमें फारशी, मराठी, व इंग्रजी अशा तीन भाषांत लिहून त्यांज- 
वर कंपनीचे सोौलळ आणि दुसरे अधिकारी यांच्या सह्या झाल्या. नंतर 
ता. १५७ रोर्जी ते तह महादजीचे हवाली करण्यांत आले. तेव्हांच सव फोजेस 
अन्नपाणी मिळं लागले. इंग्रज लोकांस वीस हजार मराठ्यांचा जाबता देऊन 
परत जाण्याची परवानगी मिळाली. इतक लिहून इंग्रज रिपोटेर खालील. मज- 
कूर टीका म्हणून सांगतो. करार पुरा होऊन मराठ्यांच्या अंगचे औदार्य व 
नेमस्तपणा यांचा नमुना लगोलग टंग्रजांस पाहण्यास मिळाला. जिंकलेल्या 
गात्रेना इतक्या सवलतार्ने वागविल्याचीं उदाहरण क्वचितच सांपडतील. पूर्वी 
चालत आलं आहे तसे चालावे, अश्या मतलबाच्या अटी दोनही पक्षांस कबूल 
झाल्याबरोबर इंग्रजांचा कोठीकामगार होम्स गास लगेच पाहिजे तें खाण्या- 
पिण्याचे सामान भरपूर मिळालें. नंतर मराठ्यांची फोज इंग्रजांस पांचविण्यास 
बरोबर गेली; आणि पनवेलीस सर्वास जह!जांत बसवून व सुवडेस पोचते 
करून परत आली. ( इंडिया आफिस कागद ). 

वडगांवच्या करारांस इंग्रज अधिकारी तह मानीत नाहीत. कन्व्हेन्शन म्हणजे 
गुद्रलेला प्रसग अशी त्याची विल्हेवाट करितात. या करारांत, 'इंग्रजांनी 
अस लिहून दिलें, की पूर्वीचा अप्टनचा तह रद्द करून कै०माधवराव पॅडितांचे 
कारकौर्दीपर्येत चालल्याप्रमाणें पुढें चालावे. आम्ही रघुनाथरावाचा पक्ष 
सोडिला. त्यास आश्रय देणार नाहौं. महाल व जागा घेतलेल्या आम्हा 
सोडून देतो. याप्रमाणे आम्ही अककात्रिमपणे व्तू. परत जातांना आमची फोज 
मार्गाने कोणास उपद्रव करणार नाही. इंग्रज फोज नमदेवर आली आहे, ती 
परत कलकत्त्यास पाठवूं. ता. १६-१-१७५९.' ( ऐ. टि. १, ५९; नातूकृत 
महादजी चरित्र ए. २८२. ), 

महादजी सिंद्याचा मिजास थंडा होता. नानाप्रमाणें तो जहाल नसून शक्‍य 
तितकी सर्वांची गोडी संपादण्याकडे त्याचा कळ असे, तो ६इंग्रभ किंवा 
दादा यांच्याशी, ककिंवा ज्यांच्याशी तो लढला त्या कोल्ह्ापुरकरांशी सुद्धां 


२्ट मराठी ग्यासित | उत्तरतिभाग १ 


१1 


त्यानें नरमाईच ठेविली, या त्याच्या धूर्ततेचा इंग्रजांनी उपयोग करून घेतला. 
त्यांनी महादजीला एक स्वतंत्र करार लिहून दिला त्यांत मजकूर, कॉ.“ वड- 
गांवावर आम्ही अडचणींत असतां आपण मध्यस्थी करून लढाइ थांबविली, 
आणि आमच्या फोजेस उपद्रव न देतां सुरक्षित जाऊं दिले, याबद्दल आम्ही 
तुमच फार आभारी आहा. आपण पेशवे सरकाराच मोठे हितचिंतक व आधि- 
कारी जाणून आम्हा आपला सोह संपादू इच्छिता; आणि त्यासाठीं आमच्या 
ताब्यांतील भडोवच ठाणें त्याखालील मुलखा उह आम्ही कृतत्नतापूवक संतोषानें 
कैपनील्या सहीशिक्कय़ानिशीं तुम्हांस इनाम दिल.आहे. पुनः आम्हीं तंटा 
करणार नाहीं. ” या स्वतंत्र करारावरून पुढे नानामहादर्जांत वषम्य उत्पन्न 
झालं, परंतु युद्धमान राष्ट्रांमध्ये तह ठरविणाऱ्या पुढाऱ्यांनी शज्रपक्षाकडून 
अशी बक्षिसे घेतल्याची उदाहरणे पेशवाइत शोकडा असून, प्रत्यक्ष नाना 
फर्डाणसाचाही त्यास अपवाद नार्ही. 

तळेगांवावर इंग्रजांची फाजिती उडाली त्या संबंधाने फामर लिहितो, ' रघु- 
नाथरावाच्य़ा बढाईखोर शढ्दांवर विसंवून मुंबईकरांनी पुण्यावरची मोहीग 
स्वीकारली, होच त्यांची मोठी चक. निदान गांडड फोन घेऊन येत होता 
याची त्यांस माहिती असल्यान तो दाखल होण्यापूर्वी तरी त्यांनीं निघावयाचे 
नव्हत. बिचाऱ्या मॉल्टिनने त्यांस भुरळ घातली आणि रघुनाथरावाच्या 
हक्कांच भांडण उगाच आपल्या अंगावर ओढून घेतलं. त्यावरून बाहर इंग्र- 
जांच्या नांवाचा असा बोभाटा झाला, कीं दुसऱ्याच्या घरांतल्या भांडणांत 
पडण्याचे यांस प्रयोजन काय? या भलत्याच उपक्रमाने सव मराठा मंडळ 
इंग्रजांचे विरुद्ध एक झाले; आगि ज्या सत्ताधीशांना इंग्रजांचे वषम्य वाटत 
होते ते सव त्यांस सामील झाल. पण सुंबईकरांस पुणें जिंकल्याचें सव श्रेय 
एकट्यांस पाहिजे होत. त्यांत गोंडड भागीदार झालेला त्यांस खपत नव्हता. 
मुंबईकरांच्या या उद्योगांत हेस्टिंग्सचें अंग नव्हते. उलट त्याचें मत रघुनाथ- 
रावास पाठिंबा बिलकूल देऊं नये असंच होते. पण मुंबईकरांच्या कृत्याने 
इंग्रजांचे नांव बददू झाळ आणि सगळें हिंदुस्थान त्यांजाविरुद्ध चाललेल्य़ा कटांत 
सामील झाले. य़ा संकटांत मराठे व हेदर हे दोन आपले मुख्य शन्न. त्यांपेका 
पश्चिम किनाऱ्यावरील आपले सवे फायदे सोडून देऊन मराठ्यांशी मिटवून 
घ्यावे आणि हृंदरावर चढाई करावी, दोघांशी एकदम सामना करणें 


प्रकरण ५वे] इंग्रजांची पाचर तळेगांवावर निसटली १८७ 


आपणास झंपणार नाहीं. मॉस्टिनर्चे माझं कर्धी सूत नव्हते, आणि त्याच्या- 
वरच सर्व भिस्त हॉनबाने ठेवल्यामुळ हं आरष्ट कोसळले. ( डोंड्वेलप्र. १७९), 
तळेगांवचा हा लांछनकारक प्रकार इंग्रज राष्ट्रास फारच झांबला. वषे सहा 
माहिने त्याचा एकंदर तपास करण्यांत आला. सवांचे जाबजबाब घेऊन कते- 
व्यांत चुकल्याबदल अनेकांस शिक्षा करण्यांत आल्य़ा. कानक, इेंगर्टन व 
काकबर्न यांस नोकरीतून दूर करण्यांत आले. राष्ट्राच्या इभ्रतीचा असा प्रसंभ 
उद्भवल्यास, प्रत्येक इंग्रज, हा आपलाच अपमान समजून संतापाने कसा जाग्रत 
होतो, याचे हा प्रसंग उत्कृष्ट उदाहरण आह. 
केगांवावर इंग्रज केचांत सांपडले असतां त्यांस कासम अद्दल घडविण्या- 
ऐवर्जी महादजीने फाजील नरमाईने वागविले, याबद्दल त्या वेळी सुद्धा 
किल्येकांनी त्यास दोष दिला आहे. या संबंधान खुद्द त्याचे समर्थेन असे 
दिसते का, ईंग्रजांसारख्या बलाळ्य शत्रशी आपलं द्वेत माजविण्यांत फायद्या- 
ऐवर्जी नुकतानच होइल. उत्तर !हदुस्थानात इप्रजञ पुढ पाऊल टाकत तर 
तिकडे मराठ्यांस मारच खावा लागता. त्यांच्य़ा व्यवस्थित कवाइती फोजा 
घाबरत नाहीत, वरिष्ठांचे हुकमाशिवाय पाऊलही हालवीत नाहींत, सवे फाज 
एक विचाराने हालते, मिंतीसारखी छातीठोक उभी राहते; जो पडला, त्याची 
जागा लगोलग पाठीमागचा भरून काढतो. पळतांना सुद्धां घबराट न दाखवितां 
सर्व व्यवस्थेने प्रत जातात. मराठयांप्रमाणें सेरावेरा उघळत नाहींत. तसच 
तोफखान्यांच्या बळावर असंख्य शत्रेंचा ते हां हां म्हणतां फन्ना उडवितात, 
हें पाथ्वात्य़ युद्धकलेचें बीज तळेगांवावर व तत्पूवीच्या प्रस्ंगांत महादजीच्या 
मनावर इतके जबरदस्त बिंबून गेले, की तोंडास तोंड देण्याची तयारो होइ- 
पर्यत इंग्रजांशी निकरावर यावयाचे नाहां, ही खूणगांठ महादजीने मनाशी बांधून 
ठेविली. कारभारी वाटेल ती मसुत्सह्दापणाची सल्ला देवोत, त्याचा शेवटी 
निकाल लष्करी बळावर होतो, हं तत्व उराशी बाळगून इतउत्तर महादजी 
वागला, ही गोष्ट लक्षांत ठेवणे जरूर आहे. 
या प्रसंगी इंग्रजांशी स्वतंत्र करार करून महादर्जानें आपले स्वातंत्र्य 
स्थापन केलें आणि हळू हळू आपल्य़ा विचाराशिवाय कारभार चालूं नये 
अशी परित्थाति उत्पन्न केली. तरी अखेरपररत पेशव्यांचा नोकर म्हणवून 
घेण्यांत त्यास भुषण वाटे, आणि पेशव्यांच्या विरुद्ध त्याने क्षी खटपट 


२८८ मराठी स्यािसित [ उत्तरविभाग १ 


४० ४८४ ७० 0४ 70. ७. 


केली नाही. या गोष्टी नाना महादजींची योग्यता ठरविण्यास उपयोगी 
पडतात. इंग्रजांकडून तह अमलांत आणविण्याची हमी तळेगांवावर महाद- 
जी ने पत्करला, आणि रघुनाथरावाचा बंदोबस्त आपल्या हाती घेतला, नानाच्या 
द्वातांत लष्करी जार नसल्यामुळे महादजीच्या म्हणण्याला भकार देण त्यान 


५4॥॥१॥ पडल. 


अटक >_ा-“-“--“>“*>->_----->- 


प्रकरण सहा 


बारभाईचे रूपांतर एकभाईंत 
स, ९१७७, 


१ दादाची सोडचिट्री व झांशीस रवानगी (मार्ल ११५१५), 

२ सखखारामबापुची इतिश्री (२७-२-१७७५. ). 

३ सख्वारामबापूची योग्यता व कोुबिक. 

/ नाना महादर्जीची बेघुभावाची शपथक्रिया (१५ माच), 

'५ दादाचे पुनरपि सुरतेस गांडडाकडे पलायन. 

क 3 जॅ र 
१. दादाची सोडचिट्टी व झाशीस रवानगी (माचे १७५९ ).-- 

माघ शु० १ च्या मुहूतानं दादांची स्वारी महादजीचे गोटांत दाखल झाली. 
नानाबापूंनी त्याची भेट सुद्धां घेतली नाहीं. इतक त्याचें मुखावलोकनही 
पुणेकरांस दुःसह झालें होत. ' बालपराव्याचें पुण्य विचित्र को इंग्रजांचे 
पारेपत्य होऊन आंतबाहेरचे फितूर तुटले. श्रामतांच पुण्य समथ. 
ज्या मॉस्टिनने मसलत केली, तो घांटावर येतांच समाधान नाहीं 
म्हणोन सुंबइस जाऊन मृत्यु पावला. इष्टुर फांकडा व कर्नेल की 
ठार झाले. कोणीही मराठे सरदार इंग्रजांस मिळाले नाहींत. पन्नास 
हुज्ञार जमून इंग्रज्ञांची छावणी तडकली, तेव्हां माधारें कूच केलें. सवे सलाबत 


प्रकरण ६ वे]  बारभाईच रूपांतर एकभाईत १८९ 
चांगलीच बसली. इंग्रजांस ऐशी शिकस्ती कोणी दिली नव्हती. आपला तोरा 
राहिला हे केवढं झाल ! थास जोडा नाहीं. श्री. रावसाहेबांचे प्रतापास उप- 
माच नाहीं. गर्भापासून कृष्णचरित्रासारखेच झालें. धम रक्षावयास इश्वर 
साह्य खरा, हे आतां पटले. इंग्रज लयास पावतात.' सिंद्यांनां एकनिष्ठेनं 
बाजू संभाळिली याबद्दल तत्कालीन कागदांत सव पक्षांचे धन्यवाद ऐकू 
येतात. त्याच्या शांत दूरदटीची सुद्धां सवानी तारीफ केली आह. ' दादांबरोबर 
तीनशे राऊत, तेरा तोफा, बारा तेरारीं गाडदी व दोनशं शागीद पेशा आहे. 
कोठें राहबे, काय करावें, ख्चांची बेजमी कशी, इत्यादि ठराव हाणे आहे.' 
हे प्रश्न व भानगडी निकालास लागेपथेत सरदार व कारभारी यांचा मुक्काम 
तळेगांवावरच झाला. माचचे आरभा. पुरंदरास आले. (खरे २४६४; 
खंड १०. २००), 

तळगांवावर उगाच घाबरून इंप्रज अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रास लांछन आण- 
णाऱ्या अटी कबूल केल्या, यापेक्षां लहून पराभव झाला असता तरी वाईट 
नव्हते, अशी मुंबईच्या कोन्सिळची समजूत होऊन त्यांनी गुन्हगार इसमांच 
जाबजबाव घेऊन शिक्षा केल्या. विशेषतः ओलीस देऊन आपली सुटका करून 
घेण्याचा प्रसंग इंग्रजांवर आल्याचे दुसरं उदाहरण नाहो. दादांची व्यवस्था 
लावण्यापूवी त्याचा करारजाबता लिहून घेण्यांत आला, ता वाचण्यालायक 
आहे. “करार शपथपूवेक दादासाहेब यांचा. राजश्री माधवराव नारायण 
पंतप्रधान यांसी, विद्यमान तुकोजी होळकर व महादजी सिंदे. तुम्हाआम्हांशी 
नानाप्रकारं विग्रह राज्यलोभास्तव वाढोन आम्हा दोलत साधावी यास्तव 
बहुत प्रयत्न केला. इंग्रजांकडे जाऊन त्यांस आमचे साह्यास बरोबर घेऊन 
तळेगांवापयेत आलों. सरदारांनी खर्चाची बेगमी करून देतो, आणि ख्रान- 
संध्या करून स्वस्थ राहवें असं सांगितल, त्याप्रमाणे मान्य करून खर्चाची 
नेमणक बारा लक्षांची जागा लावून दिली, ती. आपण घेऊन ख्ञानसंध्या 
करून झांसीस राहु. राज्यलोभानें दोलतीचा वारसा करणार नाहो. नेमणूक करून 
दिली त्यांत सत्कालक्षेप करून स्वस्थ राहूं. तुम्ही पंत प्रथान राज्याचे धणी, 
व चि. बाजीराव तुमचे कारभारा करून घ्यावे, असं उभयतां सरदारांचे व 
आमचे विचार ठरून, आम्ही मान्य झाला. तुम्ही व चिरजीव बाजीराव यांनां 
पूर्वी लानासाहेब व भाऊसाहेब घणी व कारभारी याअन्वये वतत होत, त्या 


१९० मराठी र्यासित [ उत्तरावेभाग १ 


प्रमाण प्रवुद्धपण आलिथावर परस्परं वर्तारवे. स्वामिसवक धम उभयतांना 
अन्योन्य निष्कपटपण चालवावा. तुम्हां उभयतांची धनीपणाची व कारभाराची 
पुस्तपुन्हां उभयतां सरदार करतील, आम्ही कारभाराच्या प्रकरणांत बिलकूळ 
मन घालणार नाही. कलमबंदीची याद लिहून दिली आहे, त्याप्रमाणं तुम्हां- 
कडून अंमलांत यावे, आम्हांकडूनही येईल. यास अंतर करूं तर श्रीसांबाची व 


२) ही 


गेंगाभागीरथीची शपथ असे. ' ता,२-२-१७७९. ( ऐ. टि. १-७: खं.१९-२०१.) 


तह व करारमदार या पुस्तकांत प्र. १२०-१३४ वर वरील तारखच 
दादांचे तीन करार दिलेले आहेंत. त्यांचा मतलब असा, काँ 
' बारा लक्ष खर्चास घेऊन झांशास .स्रानसध्या करूत राहूं. बाहेर कोणाशी 
कागदपत्र लिहून संधंध राखणार नाही. बाहेरचा कागद आल्यास सरदारां- 
कडील कारकुनांच्या हवाली करुं. संशयित लोकांस जवळ बाळगणार नाही. 
तीर्थांस वगेरे बाहेर जाणं झाल्यास सरदारांचे विचारे ठरलं तर जाऊ. स्वतःच्या 
पागेची घोडी शभर पावेता ठेवू. दोनशे स्वार सरदार ठेवतील. जाजतीचे 
प्रयोजन नाहीं. झांशीस गडबड झाल्यास सरदार सांगतील तेथे राहूं. दोलतेस 
विरुद्ध असं राजकारण, निरोप, कागदपत्र करणार नाहीं. जो कोणी अन्यायी 
ठरेल त्यास कोणी जवळ ठेवणार नाहो. एकूण कलमें बारा यांची निभावणी 
केली जाईल. मु० तळेगांव.' दसरा करार घेणे देगेव पेशाचा व्यवहार या संबधी 
आहे. अडीच लाख सुमार कजे आहे ते वारण्याचें कारभाऱ्यांनी कबूल केल. 
मारोबा फडणीस, बजाबा पुरंदरे, रघुपतराव नारायण, बावूराव व सखाराम 
हार यांशिवाय बार्कांचे अटकत असलेले लोक सोडून देण्याचेंही कारभाऱ्यांनी 
कबूल केलं. आपल्या ठोकांस अटकाव किंवा उपद्रव होऊ नये ही दादाची 
मागणी होती तीही मान्य करण्यांत आली. 


चिंतो विठ्ठल, सदाशिव रामचंद्र, व खरगसिंग ह॒ तिघ दादाबरोबरच 
सिद्याचे हवाला झाळे. पेकी पहिल्या दोघांना, बहुधा दादाचे आग्रहावरून 
महादजीन आपल्याजवळ जाबत्यांत ठेविलं. खरगासिग नारायणरावाचे खुनांत 
सामोल, त्यास देहान्त शिक्षा झाली. पाहिल्या दाघांस महाद्जीनं कारभाऱ्यांचे 
हवाला केल नाही, म्हणून बर्‍्हाणपुर्‌ त अशीरगड हीं ठाणा महादजीास 
दुण्याच ठरलं होत, तां त्यास, ते पुढें दान वपानी हाता येईपथत कारभाऱ्यांनी 


प्रकरण ३ वें]  बारभाइचे रूपांतर एकभाइईत १९१ 


बस्टी 


सोडून दिली नाहीत. दादाप्रमाणच चिंतो विठ्ठल ब सदाशिव रामचंद्र यांना 


महादर्जाचे केदेतून पलायन कलं. 


सिंदे होळकरांमुळे या कठिण प्रसरगी दादाची व्यवस्था चांगली लागली. 
केवळ नानाच्याच मर्जांची गाष्ट असती तर एखाद्या अडचणींच्या किल्ल्यावरच 
त्याची बोळवग झाली असती; आणि पांच लाखांहून यत्कि*त जास्त त्यास 
कांही मिळाल नसतें. दान महिने या वाटाघाटांत गळ. सवाई माधवरावाची 
मालकी दादाने कबूल केली. अर्थात्‌ तो नारायणरावाचा खरा पुत्र नव्हे वगेरे 
बाप्कळ प्रवाद सवे राजरोस खोटे ठरल. मात्र माथवरावाचे कारभाऱ्याची जागा 
बाजीरावास देण्याची कबुलात झाल्यामुळ, हे दोघे एकामागून एक असे 
पेशवाईचे हक्कदार मान्य झाले. म्हणजे दादाने स्वतःचा हकक सोडून त्या ठिकाणीं 
आपल्या मुलाचा कायम करून घेतला, ह ध्यानांत ठेविलं पाहिजे. म्हणजे 
प्रमुख सरदारांची मनाभावना अशी, कीं नानानं आपणास सवथेव दडपून 
टाकू नथे. पेशवाईच राज्य कमावण्यास आपण दोघे सिंदे होळकर मख्यतः 
कारण झाला, तर त्याची व्यवस्था पुढं आपल्याच तंत्रांत चालली पाहिजे. हो 
त्या सरद,रांची मनःस्थिति विशपतः महादजीचा आशय या व्यवहारांत व्यक्त 
होता. शिवाय तसाच प्रसंग आल्यास कारभाऱ्यांचे विरुद्ध आपल्या हातांत 
कांही तरा शस्त्र कायमचं असाव, अशा बुद्धानंही महादजीन दादास झांश्यास 
ठेवण्याचं ठरवून त्याजकडून “लिहन घतलल करार शक्‍य तितक आपल्या 
सायांचे कल, हेह त्या करारांवरून उघड होते. म्हणजे दादाच्या व्यवहारांत 
नानास द्रम्यानागरी करण्याचं प्रयोजनच ठेवण्यांत आल नाहा. बाका स्वत: 
दादाचा विचार तर अगदींच भिन्न होता. ततचा प्रसंग कसा तरी निभवावा, 
पुढचा भाग पुढे, अस समजून बिचाऱ्या आदंदेवत शेकराच्या नांवाची शपथ 
घालून करार पुरा केला, पण चार महिन्यांच्या आंतच तां पुनरांप मोडून 
दादा निसटून इंस्रजांकड सुरतस गला हे पुढं दिसून यईलच. शंकराने तरी 
खोट्या भक्ताचे त्रोद कां राखावे ! 

' फननवारी महिन्यांत दादांना ज्ञांशीस राहवयाचा निश्चय झाला. तथ 
बंदाबस्त उभयता कारभारा याचा असावा अस्त ठरले. दोन चार दिवा 
रवानगी दोणार.  (१७-९-०५ ). यानतर लगेच सिद होळकरांस निरांप 


१९२९ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 
जाला. अमृतरावाची बायको गेल्या जुलइत निवतेली, तेव्हां तळेगांवावर 
त्याचे फिरून लम जालं. या प्रसंगी दादा आपलंही आणखी लम्न करणार 
द्वोंता. याप्रमाणे व्यवस्था हाऊन फाल्गुनचे आरंभीं ता. २४ फेब्रुवारींच सुमार॑ 
दादा पुण्यास न जातां परभारं उत्तरंत रवाना झाला. ११ माच रोजी मुक्काम 
पारनेरास होता. बरोबर उभय सरदारांची फाज चार हजार व सिंद्याचा 
सरदार हारे बाबाजी केतकर हा मुख्य होता. हा ग्रहस्थ शूर व महादर्जींच 
भरंवशाचा होता. मात्र त्यास दादाच्या स्वभावाची वाकबगारी विशेषशी 
नसावी; म्हणूनच पुढील भानगडी झाल्या. (खरे २४८१, ८५, ८७, ८९ 
व २३९९, ) 


याच समारास म्हणले ता. ८ माचे १७७९ रोजा इष्टुर फांकड्यास मारून 
तळेगांवावर इंग्रजांस जेर करणारा शर पुरुष भिवराव पानसे तोफखान्याचा 
कामदार थोडा ताप येऊन एकाएकी मरण पावला. ' भीवराव कता माणूस, 
इंग्रजांचे लढाईत येदां फारच मेहेनत केली. तसा मनुष्य होण दुस्तर. भीवराव 
बहुत थोर, शहाणे, कते, एकनिष्ठ, सालमनकूर व तोतयाचे मसलर्तात बहुत 
मेहनत करून नानाचे उपयोगा पडले. आयुष्यमयोंदा सरली त्यास इलाज 
नाहा. मोठी धुराच या काळांत गेली. तोफखान्याचा बंदोबस्त चांगला रार्खात 
होते. पुत्न राजाबाच सांत्वन केल. ख्रांन सहगमन केलं.' 


२. सखारामबापूची इतिश्री ( २५७-२-१५७५९-२-८-१५८१ ),-८ 
उत्तर पेशवाहतील प्रमुख मुत्सद्यांत सखाराम बापूची गणना आहे. त्यान 
पुढाकार घेतल्यामळेंच बारभाईंचं कारस्थान उभं राहून यशस्वी झाल. पण 
भझळपासून रघुनाथरावाची सेवा केल्यावर शेवटीं त्याजविरुद्ध शस्त्र धरून 
बापूस जो कारभार करावा लागला, त्यात केकवेळां इकडे आड, तिकडे विहीर 
अशी त्याच्या मनाची त्रेधा होऊन, नानाफडणिसाशीं त्याचा जम कर्धांच 
बसला नाहो. ताच उभयतांचा कारभार एकमुखी चालता तर मराठ्यांचे राज्य 
इतक्या लवकर लयास गेलं नसते असं वाटतें. अंतःकरणाचा ओढा मूळचा 
दादाकडे, पुष्कळसे आप्त ब बरोबरचे पुरुष दादाचे पक्षांत, त्यांस संभाळून 
घेण्याविषयी दादा, आनंदीबाई इत्यादिकांचा आग्रह, वगेरे कारणांनी त्याचा 
केकवेळां नानाशी उघड बेबनाव होई. शिवाय नाना अर्त्यंत करारी 


प्रकरण $ वे ] बारभाईचे रूपांतर एकभाहंत १९३ 


“५... २ >. “५ “५ 


दादाचे कुटुंबास व त्यांचे साहाग्यकांस हाणून पाडण्याचा त्याचा पण; हा पण 
सिद्धीस नेण्यासाठी पटवधेन, फडके वगैरे स्वपक्षीय मंडळींचा पुरस्कार व 
विरुद्ध पक्षीयांचा द्वेष, अश्या गोष्टी करितांना, सरंजाम जप्त करणें, शिक्षा करणें, 
लोकांकडून कर व पट्या वसूल करणें व सरदारांच्या नेमणुका ठरविणे, वगेरे 
बाबतींत या उभय कारभार्‍्यांत तीत्न मतभेद उत्पन्न होऊन पुढें पुढें त्यांचं 
जवळजवळ हाडवेरच जुपल. त्यांतून बापूचा स्वभाव नानासारखा करडा नसन 
नरम होता. थोडस नमते घेऊन प्रकरण निभावण्याकडे त्याची नजर असे 
यामुळ नारायणरावाच्या वधापासून पांच सहा वर्षे कारभार कसाबसा चालला. 
पेशव्यांचे घरांतच दोन पक्ष झाल्यामुळें राजद्रोह कशास म्हणावें, याचा थांग 
व पत्ता नव्हता. महाराष्ट्रांतील प्रत्येक कुटुंब या दुहींत विभागल गेले होतें. 
तोतयाचे वेळेस प्रत्यक्ष पटवधेन व इचलकरंजीकर त्यांस मिळाले, तर दादांच्या 
वेळीं इतरांची कथा काय १ दादांची पत्रे आली तर त्यांस कांही तरी जबाब 
देणे किंवा मुरवतीखातर थोडेबहुत साह्य करण म्हणजे नानाच्या दृष्टीनं तो 
मोठा गुन्ह्या मानला जाइ. त्यांतून सखारामबापूचा स्वभावही मूळचा कांता 
दुटप्पी, म्हणून नानाचा व त्याचा सारखा कलह चाले. ता. १८-२-१७७५७ ची 
एक करारयाद इ. सं. पे. द. ए. १६९ वर छापली आहे तिजवरून पाहतां, 
' आतां म्हातारपणचे खेळ पुरे झाले, ख्ानसध्या करीत स्वस्थ बतता,' असेंच 
त्यास नानाने सांगितल्याचे दिसतं. तोतयाचा पाडाव झाल्यानंतर व इंग्रजां 
कारस्थान रंगण्य़ापूर्वांचा हा करार आहे. “आपला सरंनाम, किल्ले, शेतं, व्यवस्था 
वगेरे आहे तशी चालवावी, घर्री रिकामे निरोप घेऊन बसलो तरी घालमेल 
करू नये, स्वरूप राखावे, असं बापूनं मागून घेतलं; आणि तं नानानं बाळ- 
पेशव्याचे तपाने कबूल केलं. ' दोलतीचें ब आमचे लक्ष धरून चालावे, 
आमचे बर्‍्यांत आपलं बरं, आमच्या वाइटांत आपलळं वाईट, याप्रमाणें चाल- 
ल्यास अंतर होणार नाहीं. शपथपूर्वक यावत्‌ शक्ति आमचें बरे तेच करावें. 
अशा प्रकारें शपथपूर्वक हा करार झाला. म्हणजे याच वेळीं बापूचे अंगी गुरु 

लावून त्याची जिंदगी वगेरे जप्त करण्याचा नानाचा विचार चालू होता असं 
दिसते. पुढे इंग्रजांचे कारस्थान रंगून मोरोबा दादाचा फितूर झाला, त्यांत 
बापूचे पुष्कळ अनिष्ट प्रकार उघडकीस आल, परंतु मोठी प्रकरणे निभावत 
तोंपर्यंत बापूच्या वाटेत जाणे नानास शक्‍य नव्हतें. तरी अधून मधून धुसपूस 

१२३ 


१९४ मराठी रियासत [ उत्तरावेभाग १ 


7 ती >*-<* “ “९.८ ४५८११ ४-१ >“ “ -  -॥५-/४-/ 7१ ४५ * -: -* “ >*-.<४-॥१-" “४-८ ६./४./"५ “*५./१>€४- ५-/१-/४--/९ “४.” “४.७४... ४७७४७९५७४४ ७७७९७ 9. ७७९९, ४७७५४१ “१.” 0-४ 0 “70८४.” 


कांहीं बेद पडली नाहो. नानाचा पाहरा त्याजवर सारखा वषेसहा महिने 
होता. मोरोबाचें कारस्थान निभावण्यासाठीं नानांन महादलीस सवेस्वीं वश 
करून घेतले, आणि त्याच्या लष्करी जोरावर एक एक प्रकरण तो धडाक्याने 
उलगडूं लागला, असे पाहून बापूचे धाबे दणाणले असार्वे. वास्ताविक त्यानें 
या वेळीं आपण होऊनच कारभार सोडून घरां बसलें पाहिजे होतें. अश्या 
स्वाथत्यागानें आपला बोज राखून एखाद्या महत्वाच्या कामांत नि्भांड सला 
सांगण्याचाही अधिकार येतो. पण तशी वासना आपल्या प्राच्य मुत्सद्यांत 
बहुधा दिसून येत नाही. हातांतील अधिकार सोडणे त्यांच्या जिवावर येतं. 
वास्तविक बापूचे वय या वेळी सुमार॑ ६५ असावें. आपण होऊन तो घरी 
बसता तर नानानेंह्यी त्यास अंतर दिलें नसतें. उलट कठिण प्रसंगीं त्याची 
सल्ला नानाने मुद्दाम ऐकिली असती. परंतु ही गोष्ट बापूने केली नाही, याबद्दल 
त्यास वृद्धापकाळीं भयभर रिक्षा भोगावी लागली. 

स. १७५७८ च्या जून महिन्यांत नाना बापूंच्या दरम्यान झालेल्या कराराची 
यादी पुर्वी दिली आहे, त्यावरून त्या वेळच्या कारभारांतील मतभेद केवळ 
व्यक्तीच्या स्वाथांचा असून तत्त्वाचा बिलकूल नव्हता असें दिसतें. बापूस 
मोठी पंचाईत, काँ. आपल्या पश्चात्‌ आपल्या मुलासही आपलीच योग्यता व 
किफायत कशी मिळल£ कराराचे वेळीं मुलाचे अस्तित्वच नव्हते, मग लायकीची 
गोष्टच बोलावयास नका. आपणास पुढें मुलगा होईल तो किंवा दत्तक घेऊं 
तो कारभारांत आपल्य़ा जागेवर नानानं स्थापावा, हो बापूची मागणी एकंदर 
राष्ट्राच्या मनोवृत्तीची द्योतक आहे. 

तळेगांवावर दादा स्वार्घांन झाला, तेव्हां या पापी मनुष्याचे दशन 
सुद्धा नको असें समजून नानाबापूनी त्यांची भेट घेतली नाहा. मात्र 
चिंतो विठ्ठल, सदाशिव रामचंद्र व खरग्सिंग यांस आमचे स्वाधीन करा, त्यांस 
आम्ही शिक्षा करणार अ5उ बोलणें त्यांनीं सिंद्याकडे केळे. या सवे गोष्टी 
दादा व चिंतो विठ्ठल यांचे मनास फारच झांबल्या. त्यांतून नानाबद्दल तर 
त्यांस कांहींच म्हणतां येण्याजोगे नव्हतें. पण सखाराम बापूस ते थोडाबहुत 
आपला समजत. त्याच्याशी त्यांचा पत्रव्यवहार असे. आठ पंधरा दिवस 
दादाच्या व्यवस्थेची वाटाघाट झाल्यावर बापू मुलीच्या लमासाठीं थोडे 
दिवस वाईस गेला, सुलगी सचिवास दिली. बापू आपणांला भेटला सुद्धां नाही 


प्रकरण ६ बै]  बारभाईेचे रूपांतर पकभाईत १९७ 


7 709: 7“ “४-५ 


५५-८० “५४-८१ “५ “2! “४८१८४४ “४-€* “१-/०-.९६८>९-४-€६-€१ 7 - 0५४ ४”४१-१- 9 ८१-<४५-/१*--४-१ “५५% ४६” “१-६ ”-“" “> “*- “*-५- -<-”५-€५- टा>“५-“१-*-€५-*-**८€४८८४-*-€-/"-€* 


हा अपमान दादास सहन झाला नाही. चिंतो विठठल सिंद्यांस म्हणाला, “मला 
जर तुम्ही फितुरीबद्दल शिक्षा करणार, तर तीच शिक्षा बापूस कां करूं नये 
बापूचीह्मी फितुरी मी तुम्हांस दाखवून देतो. सिंद्याने त दादास विचारले, 
दादानें ती गोष्ट खरी आहे, असें सांगितले. सिंदे मोठा पाताळयंत्री, पोटांत 
शिरून दुसऱ्याचे इंगित काढून घेण्यांत सदा कुशल. शिवाय दादा त्या वेळी 
तळेगांवावर अत्यंत गरजू, केवळ शिंद्याची मर्जी संभाळून होता. सखारामबापू- 
वर त्याचा देश अतिशय. अश्या स्थितींत बापूच्या हातच्या दोन चिठ्या, एक 
दादास व एक चिंतो विठ्लास गेलेल्या, महादजीने दादाजवळून युत्तीन 
काहून घेतल्या. त्या इंप्रज घाट चहून आले त्या वेळां लिहिलेल्या होत्या. 
त्यांत मजकूर असा, ' विनंती उपरी. दक्षिगेकडे (म्ह. हेदराकडे ) सूचना 
केली आहे. आम्ही पाय पसरून बसलो आहां. अद्यांत जलदी कराल तितकी 
उपयोगी आहे.' चिठीवर तारीख नांव गांव वगेरे कांहीं नाही. असेच बापूच्या 
फितुराचे आणखी कांहीं कागद धाडभट करके व जोतिपंत हे ग्रदंगांत घालून 
मुंबईत नेत होते ते नानाने पकडले होते. आसिद्याने हे कागद तसेच स्वत:जवळ 
गुप ठेवून दिले. मुलीच लझ करून बापू तळेगांवास परत आला व दादाची 
रवानगी झांशीत होतांच कारभारी व सरदार पुरंदरास आल. नंतर एकंदर 
फंद्फितूर मोडून व्यवस्था करण्याचें काम नाना व महादजी यांनीं अगावर 
घेतलें. त्या दोघांचा या वेळी अगदीं एक विचार होता. नितो विठ्ठलावरून 
प्रथमच बापुच्य़ा फितुरी चिठ्यांचे प्रकरण निघून त्या चिठ्या महादजीने 
नानास दाखविल्य़ा, आणि बापूस केद करण्याचें उभयतांनी ठरविलें. महा- 
दजीला कारभाऱ्यांचा निरोप घेऊन जांबगांवी जावयाचे, म्हणून त्यानें नाना- 
बापूस आपल्याकडे मेजवानीस बोलाविले. भोजनोत्तर निराळें बोलण्यासाठी 
म्हणून तिघे बाजूस गेल. तेथें महादजीने त्या चिठ्या व मोरोबा दादाचे 
फितुरांतल्या दुसऱ्या नानाने बापूस दाखविल्या आणि पदरा अपराध घालून 
लगोलग कैद करून तिंहगडास पाठविलें. त्याबद्दल परशुरामभाऊ लिहितो 
“ वाईट गोष्ट जाली. चांगला कता पुरुष होता. परंतु खेळ न जात, याज- 
मुळें हं प्राप्त जाळं. होणार सुटत नाहो.” हा प्रकार फाल्गुन शु. १२ 
ता. २७-२-१७७९ रोजीं घडला. “बापूचे फोजेचा व जातीचा सवे सरंजाम 
घर, पागा, कोठी, दाणा वगैरे सर्वांची मोजदाद करून तेरा उंट भरून 


१९८ मराठी रियासत ्‌ उत्तरविभाग १ 


“५८४५-०४. ४ अह 


कापड, नक्त, कांहीं मोहोरा सवे सरकारी नामदारखान्यांत नेळें. त्याच वेळी 
चिंतो विठ्ठल, बाबूराव व सखाराम हरि ग्रप्ते, मोरोबा दादा वगैरेंच्या घरांच्या- 
ही जप्त्या केल्या. बापूचा संगमावरील बाग सरकारांत घेतला. दररोज 
भोजनास उत्तम शिधा, दोन नोकर, नित्यदान, श्राद्ध, शाकभाजी, विड्याची 
पानें वगैरेंची सामान्य ततूद तिंहगडावर नेमून दिलेली होती.' परंतु दोन 
माहिन्यांनींच मेच्या आरंभीं त्यास प्रतापगडावर पाठविण्यांत आलें. तेथील 
घरास भिंती उंच व मजबूद नाहीत अशी तक्रार किल्लेदाराची आल्य़ावरून 
१-९-१७७९ रोजीं पांचशे रु. पावेतां खर्चे करून भिंती घालण्याचा हुकूम 
झाला. प्रतापगडावर बापूचे दोन पावसाळे स. १७७९ व ८० चे गेले. त्या- 
नतर ' प्रतापगडची हवा चांगली नाही म्हणून गुदस्तां माघमासीं ( फेबुवारी 
स. १७८१ ) किल्ले रायगडवर नेऊन ठेविले. तेथें त्यांचे शरीरीं अतिसाराचा 
उपद्रव नाला, त्यास औषधोपाय केले, त्यानें अतिसार बंद जाला, 
परंतु क्षीणता आली. यासुळें वायूचा उपद्रव होऊन श्रावण शु 
१३ स देवाज्ञा जाली. हे वर्तमान श्री. पाटीलबावांस सांगितल.” ग्रृत्यु 
ता. २ आगस्ट त. १७८१ रोजीं जाला. केर्देतील त्याच्या जिंद्गीची यादी, 
छापलेली पाहण्यालायक आहे. दृद्धापकाळीं नानाने या पुरुषाचा व्यथ 
असा सूड घ्यावयाचा नव्हता, अशीच त्या वेळीं लोकांची भावना झाली. 
' ब्रापू मोरांबा यांजकडील जवाहीर आदीकरून हातां लागलं. आतां जागोजागी 
ठेवी आहेत त्यांची चोकशी होत आहे. 

केदंत असतां फितुरासंबंधी बापूच्या तोंडून काय उद्घार निघतात 
ते काढण्याचा नानानं पुष्कळ प्रयत्न केला. बातमीदार नानास लिहितो, 
£ वृद्ध चिठ्यांच्या वगेरे गोष्टी बोलतात, त्यांत हे विना अपराधी ऐसें दशे- 
वितात. बोलतां बोलतां मी एके दिवशी अज्ञानपणें मागील पुसो लागलां. 
: बारभाइंचें कारस्थान ठरतांना तुम्ही नाना, हरिपंत, परशुरामभाऊ, त्रिंबकराव 
मामा, वगेरे एकत्र होऊन तुमच्या गानांच्या शपथा जाहल्या कीं नाहीत १ ' 
तेव्हां उत्तर केळ, ' जाहल्या होत्या.' तर मग मोरांबोच्या मसलर्तांत बापूच 
भंग आहे असें लोक तुम्हांत कां म्हणतात ! ' त्याचे उत्तर केलं, “गोपाळ 
नाहक, चिंत्या वगेरेनी माझा पुकारा केला.' मी म्हटले, ' उगाच पुकारा 
होत नाहीं, त्यांत कांही तरी असेल, ' तेव्हां बोलले, “ मी नानाचें मोरोबाचें 


प्रकरण ६ वे) बारभाइईंचे रूपांतर एकभाइत १९७ 


/२.-२९./५--६-५-/६-/५६-१-/५-€५६/५-/५/४-/५६-/५/८/६-/-“ “२.७.” ५” ” पटा -रथ्श हीट -- 


ठीक करून देणार होतों.' तेव्हां मां उत्तर केले, “पूर्वी मोरोबाच्या तुमच्या 
दापथा झाल्या नव्हत्या. गरंगाबाह्स घेऊन यावयाचे सोबती दोघे तिघे, तेव- 
ढ्यांचीच आपली शपथ. मग त्यांस अंतर देऊन, मागती. बदल खाऊन 
भलतीकडेच जार्वे हें ठीक कलें नाहा.' त्यावर म्हणों लागले, “ शपथ पूर्वी 
जाली खरी, परंतु मर्ध्ये दोन तीन गलबला जनहाल्य़ा त्यांमध्ये ती शपथ 
गेली. शब्दांपलीकडे कांहीं मिळालें नाही.' त्यावर मी म्हटलं, “ गँगाबाईस 
आणण्याचे सोबती नाना व आपण. ऐसं असतां शपथ गलबलेत गेली हें 
कसें बोलतां ! ' त्यावरून उगाच राहिले. बहुत मोह घाळून बोलतात.” या 
हकीकतीवरून कित्येक गोष्टी ठरतात. प्रथम नारायणरावाचे ग्रृत्यूनेतर गंगा- 
बाईस काढून नेतांना बापू नानांची शपथक्रिया झाली होती आणि त्यांत 
फडके, पेठे, पटवधन साक्षीस होते. म्हणजे मूळ बारभाईंच्या कारस्थानांत 
हे पांच इतम सामील. मोरोबा त्यांत नव्हता. पुढे पहिली शपथ मोडून 
सवाई माधवरावाचे विरुद्ध बापू मोरोंबात सामील झाला, आणि मोरोबा केद 
झाल्यावर तळेगांवावर बापूनें दादाशीं संधान केलें, त्याबद्द त्यास केद 
भोगणे प्राप्त झालं. (ख. ले. २२४३, २४८६-८८; २५१४; रुमाल २ 
प्र.११०; भा. व. श; स. मा. रो. २९१, २९३-९८; ऐ. टि.५-१३, ६-३६.) 

सखारामबापूच्या या प्रकरणासंबंधाने महादजीचा कारभारी बाळाजी जना- 
देन यानें ता. ७-४-१७५७९ रोजीं खालील हकीकत कोंटेकर लालाजी बल्ला- 
ळास पुण्यांतून लिहून कळविली. “वृद्ध अमात्य इकडील अधिकारी, मुळा- 
पासून कुचाळे करावे ही चालच. त्याचीं दोन तीन वर्षे श्रीमंत यजमानसाहं- 
बांची स्वारी या प्रांती येऊन जाहली. बखेडे उभे राहत गेल, त्यांचं पारपत्य 
बरे रवेसीनं केलेच. परंतु मागती वरचेवर खूळ उभें राहते, याचें कारण व 
कर्तृत्व समजलेही होते; परंतु कोणी गोष्ट दागदूम पत्ते द्रदस्तऐवर्जी सांपडल्या- 
विना काय करावे, या अर्था क्षमा करीत गेले. ज्येष्ठ (दादा) हस्तगत झाल्या- 
वर, त्यांनीं इत्थंभूत जीं जीं सूत्रे होती ते सांगितली. वृद्धाचे दस्तऐवजही होते 
ते काढून दिल्हे, तेव्हां पक्का सुद्दा सांपडला. मग त्यांचे अंगीं लावून त्यांस 
कायल केलं. उभयेतां राज्यास आमलपणावह होते. श्रीमंत यजमानांनी निवेध 
करून दिल्हे. याउपर राज्यभार चालवणे, संरक्षण करणे अधिकारी यांजकडे 
आहे, ' 


१९.८ मराठी रियासत [ उत्तराविभाग १ 


७-७ ४५००८१७४१७. १५-०७ 0७./७७४४.९१४०४७७-./ १७४७१०७ ४.५७” ४७७४७.५४९-०४४४.७/ ४-५४७७७७४७४/१४७४ ४७-१० ३-४- २५” ४५५४४” ४-१४-४-५४५१५/४0 ४५८११०” “0४७५४१७४0९ ०४-०/१५” १ 0१४७४.” 


फितुरीबद्दल बापूस शिक्षा करण्याचा विचार चालला, तेव्हां * असले फितूर 
माझ्या खिश्यांत केक आहेत, ' असं वाक्‍य बापूर्न म्हटलेले प्रचलित आहे. 
त्याचा भाव असा, कॉ अश्या कृत्यांस फितूर किंवा राजद्रोह म्हणू लागल तर 
त्यांतून कोणताही राजकारणी पुरुष सुटणार नाहीं. कामे उरकतांना अशा 
संशयात्पद गोष्टी अनेक कराव्या लागतात, असा त्याचा भाष आहे. पुण्यास 
असले फितूर त्या वेळीं हरहमेश चाळू होते. ता. २१-३-१७८० चा खालील 
उल्लेख पहा. 'सखारामपंत मोरोबा यांजकडील सांसर्गिक लोक यांजला तस्दी 
न करितां कृपा केली होती. त्यांनीं वाड्यांत थोडासा फितूर केला, तो समज- 
तांच विष्णु नरहर वगेरे चार लः्चे होते, त्यांस धरून पारिपर्त्ये केली 
( खंड १९-८५ ) 

३. सखारामयापू बोकील, योग्यता व कोटुंबिक.-- बोकोलांची 
हकीकत व वंशावळ म. वि. ४ प्र. २८८ वर दिली आहे, त्यांत खालील भर 
पाहिजे. हे हिवरे गांवचे वतनदार नोशी व कुलकर्णी, गोत्र जामदाम़िे, सासवड 
ठाण्यावे सबनीस व चिटणीस, यांचा पूर्वज पंताजी गोपीनाथ शिरवळास न्याहार- 
खानातर्फे हुद्देदार होता. शहाजीचा व त्याचा खोेह, याजमुळें ८रंद्र किल्ला हस्त- 
गत करण्याचे वेळी मुसलमानांकडून फुटून शिवार्जांकडे आला. स. १९५५ चे 
पर्वी व नेतर क्कांहीं काळ तो शिवाजीचा चिटणीस होता. अफझलखानाच्या वधा- 
नेतर त्यास वाकेनिश्ी मिळाली, ती राज्याभिषेकप्रसंगी कायम होती. त्याचा 
पुतण्या महादाजीपत यास सभाजीजवळ वाकनिसाचा मतालिक म्हणून शिवाजीने 
नेमिले होतें. (खं. ८-२५). महादाजी व त्याचा पुतण्या भगवत गंगाधर, संभाजी 
बरोबर पकडले जाऊन मोगलांच्या कैदेंत पडले. त्यांचा परामषे शाहूने घेतला. 
शाहूचे आर्धी त्यांची कैदेतून सुटका होऊन, ताराबाईने त्यांस हिवरे गाव व 
सासवड येथे वाडा बांधण्यास नागा दिली. पुढे शाहूनं त्या घराण्यास उदयास 
आणिलें. भव्वलपासून अखेरपर्यंत मराठी राज्याकरितां कष्ट केलेल्या घराण्यांत 
या बोकीलांची गणना आहे. ' सासवडकर पंचायतनाची ' त्या बाजूस अद्यापि 
ख्याति आहे, त्यांत हे बोकील, पुरंदरे, पानशे, विठ्ठल शिवदेव व नारो शकर 
हे पांच मुख्य असून त्या सवे घराण्यांत अनेक ऐतिहासिक पुरुष उदयास आले. 

सखाराम भगवंत हा तिघां बंधूंतला स्वात लहान. हे बैभू स. १७६२ पर्येंत 
एकत्र होते, नंतर विभक्त झाले, वडील भाऊ विभक्त होण्यापूर्वीच वारला. 


प्रकरण ६ वे]  बारभाईचे रूपांतर एकभाईत १९९ 
सखारामबापूर्चे स्वतःचे पथक असून त्यास सरंजाम लावून दिलेला होता. 
त्यांचा मूळ वतनी गांव हिवरे. येथ त्यांचे वंशज अद्यापि नांदत आहेत. 
सखारामबापू केद झाला, तेव्हां घरांत कोणीच मोठा पुरुष नव्हता. मरणसमयी 
बापूच्या दोन बायका काशीबाई व जिऊत्राई व विधवा सून आकोपंताची 
बायको गोदूबाई हयात होत्या, पैकीं काशीबाई लवकरच वारली. धाकटी बायको 
जिऊबाई व सून पुढें पुष्कळ वर्षे हयात होत्या. त्यांचें पटेना तेव्हां तून सास- 
वडास व बायको हिवरे येथ राहू लागली, गोदूबाई ही रघुनाथ चिमणाजी 
सचिवाची मुलगी. त्याचा मुलगा दांकरराव यास बापूची मुलगी दिलेली होती. 
गोदूबाईने पेशवाई बुडाल्यावर यशवंतराव नांवाचा एफ गोनच्रज मुलगा दत्तक 
घेतला. त्याचा वंश हल्लीं आहे. (के. या. प्र. १६६ ). 

बापू अगदी निरक्षर असून केवळ तोंड पाटिलकीर्ने कामें करी, असा 
मुंबईकर इंग्रज टेलरने जो खोटा मजकूर त्या वेळीं आपल्या खलित्यांत कलि- 
कत्तेकरांकडे लिहून पाठविला, तोच अद्यापपर्यंत प्रचलित आहे. पण अली- 
कडे बापूच्या हातचे शेकडो कागद उपलब्ध झाले असून तो लिहिण्याच्या 
कामांत इतरांच्या मानानें मुळांच कमी नव्हता, त्याचें हस्ताक्षर चांगल्यापेकी 
होते, आणि त्याच्या हातचे हिशेब व इतर राजकारणी लेख हल्लीं पुष्कळ 
उपलब्ध आहेत. बापूचे पुष्कळसे कागद तो केद झाल्यावर सरकारांत गेले, 
आणि कांही राहिले ते त्याच्या नोकरांनी शिक्षेच्या भीतीस्तव विहिरीत टाकून 
ती बुजवून टाकिली. परंतु बरेचसे कागद ह्टीं त्याच्या वंशजांकडे व त्याचे 
व्याही अंताजी माणकेश्वर यांचे घरांत सांपडतात. पुरंदरे यांजकडे बापू 
शागीदे होता असे जे प्रवाद आहेत ते खरे दिसत नाहींत. माधवराव पेश- 
व्यान बापूची योग्यता ओळखूनच मरणसमर्यी पुढील सवे राज्याची व्यवस्था 
त्यास सांगितली. लहानपणापासून अनेक लढायांत तो प्रत्यक्ष हृजर होता व 
अनेक राजकारणें त्यानें उलगडली, यावरून लढाइंचे पांचपेंच सुद्धां तो चांगले 
जाणत असे. नाना फडणिसास युद्धकलेचे ज्ञान बिलकूल नव्हते, तसें बापूचे 
नव्हतें. तो तलवार व लेखणी दोनही चालविण्यांत कुशल होता. याच कारणा- 
स्तव नानास अर्धा व बापूस दीड शहाणा म्हणतात. 

हिवरे येथें चरणावती नदीच्या कांठीं व्यंबक्रेथ्वर नांवाचे एक सुंदर मंदिर 
बापूनें पुष्कळ खर्च करून बांधलेले आहे. मोगलांच्या स्वारींत हिवरे व पुरंदर 


२०० मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


४-८ “>” 


“४-४ १-/४८४४/४५-४ ४८४०” ४०४४४४४शेश फेक एटररश शिश शोशेशीण000 “५८-८८ :-<५८०-“-“५८५-८५८-८*-८*५--८५८४/४५५-८/-५-५८५- पळा स नयी 


येथें बापूचे मोठे वाडे हाते, पेकों सासवडचा वाडा अद्यापि शाबूत आहे. 
सासवडास गोदूबाईने बांधलेलं मुरलीधराचे सुंदर देवालय असून तेथेंच कऱ्हा 
नदीस बापूर्न बांधलेला घाटही आहे. 

सखारामबापूच्या योग्यतेसंबंधान वेळोवेळीं भरपूर विवेचन करण्यांत आलें 
आहे. समम्र पेशवाइ पाहिलेल्या अद्या नामांकित राष्ट्रसेवी पुरुषाचा अंत 
केदखान्यांत व्हावा ही अत्यंत खेदाची गोष्ट होय. त्याच्या वयाकडे पाहून 
तरी त्यास एकांतांतील डोंगरी किल्ल्यांची हवा नानाने दाखवावयास नको 
होती. त्याच्याच राहत्या घरांत पक्का बंदोबस्त करणें अशक्य नव्हतें. 
“ आमचा जसा शेवट सिंद्याच्या हस्ते तुम्ही करविलात, तसाच तुमचाही शेवट 
सिंदेच करतील, हा बायूचा नानास गेलेला निरोप किंवा शाप तात्पर्यानें तरी 
पुढें खरा झाला. बरोबरीच्या किंवा श्रेयान कारभाऱ्यास अशी शिक्षा देणें 
अत्यंत अनुचित होय. बापूच्या कुटुंबाचा बंदोबस्त पुढें बाजीरावाने करून 
दिला. मोरोबाच्या कुटुंबाची जशी व्यवस्था नानाने केली, तशी बापूच्या 
मंडळीची त्यानें केलेली दिसत नाहीं. राजकीय केद्यांस इतर दृष्टीनें उपसगं 
न देणें सव राष्ट्रांत मान्य आहे. सखाराम बापूचा गुन्हा सुद्धां एखाद दुसऱ्या 
अपूण चिठ्ठीवर शार्बाद धरण्यांत आला. बापूस निजामाकडून मदारुलमहाम 
अता किताब होता. त्याचा राहता वाडा पुण्यांत त्या वेळी अत्यंत उत्कृष्ट 
म्हणून नांवाजलेला होता. स, १७८६ त इंग्रज वकील मॅलेट पुण्यास राह- 
ण्यास आला, त्यास गरायकवाडांचा वाडा दिला असतां, तो नापर्सत करून 
मॅलेटनें सखाराम बापूचा किंवा सदाशिव रामचंद्राचा वाडा आपणांस राह- 
ण्यास द्या, अशी मागणी केली. पण ती नानास पसंत पडली नाही. हारि- 
वैश्याचे बखरीत बापुच्या पुष्कळ आख्यायिका आहेत, त्यावरून राजकारणाच्या 
अनेक बाबतींत तो नानाहून वरचढ होता यांत संशय नाहो. विशेषतः निर- 
निराळ्या प्रकृतीच्या लोकांकडून तडजार्डाच्या बुद्धीनें कामे घेण्याची हातोटी 
बापूस होती, ती नानाचे ठिकाणीं नव्हती. अधिकाराची हाव तर त्या काळी 
सावेत्रिकच होती. 

सन १७५५ साली बापुचा एकुलता एक मुलगा आकोपंत वारला तेव्हां 
बापू पुरंदरावर पेशव्याजवळ असून मोठ्या मसलतींत गुंतला होता. मुलाच्या 

| भा.व.२ जु. ऐ. गो. ३५७ 


प्रकरण ६ वे] बारभाईंचे रूपांतर एकभाईंत २०१ 


२. ५.» *-/४५-५४-/”८/* 


४४०७ -- “४-/९४५९११-९*४४/५-४१-९१ 0१ ४०११-४१ १४२ १.९१ “0 >४-- “५-”*”* शा >ह* “४४-४0 -“0४८/ ६-४. 


0 क ती 


मृत्यूमुळे त्या वेळी त्याची कोण त्रेधा उडाली, वगेरे हकीकत पुढील पत्रांत 
नमूद आहे. हे पत्र आजवर कोठेंहो प्रसिद्ध झालें नसल्प्राने येथे ते समग्र 
दिलें आहे. ' पु॥ राजश्री आबा स्वामीस विनंती. उपरी श्रीमत राजश्री 
सखारामबापूचा पुन्न आकोपतबाबा याचा येकायेक्रों काल जाला तो मजकूर 
पेस्जी लिहिला त्याजवरून कलले असेल. मोठा घात जाला. इंश्वरी 
क्षोभ उपाये नाही. याजमळे सो॥ मातुश्री ताइस दुख जालं तं ल्य़ाहा- 
वयासी हात न चाले. याजकारितां वेदमूती राजश्री विठल भट अन्या 
सासवडी त्य़ाजवल गुतोन नेहमी राहिले. श्रीमत किल्यात. यासमीप आम्ही 
होतो तेसे राहाणे प्राप्त, यासमई घरास जावे येसे चितात न होये. यामुले 
नेहमी गुतोन राहिला. श्रीमंतास श्रम जाले तो प्रकार ल्य़ाहावा काये ! तथापि 
भारी मसलत पडली यामुले उपाये नाही. मसलतीमुले जे घडणं ते घडू. येसे 
प्राप्त. नाही तरी येखादे तीर्थी जाऊन बसते. कोण्हाचे हाती न लागते. त्या 
ही उपरी त्यासारिखा ज्ञानी विवकी कोण्ही नाहो. त्याचे तेच एक. येसा पुरूष 
पुढे होणे कठीण. कारण आम्हा सवेत्राची अवसाने झाडून गेलीं. तथाप त्यानी 
अवपान घरून मतलत जैती आरंभली तेती तिधीस न्यावी येसा निश्चये, पुढें 
पुत्र व्हावा यैसा योग आहे. ईश्वरी सता प्रमाण. तुमचे घरची खुशाल आहेत 
व पत्रेही तुमची आहेत त्याजवरून केलेल. राजश्री हरिपंत तात्याकडील वर्तमान 
तुम्हास कलत असल, तेथे लिहिणे काय ! येदा फोजची छावणी सुरते नजीक 
होईल येसे आहे. मसलतीस प्रथम दिवत. याउपरी इग्रेन दमला यैसे आहे. 
काये घडल ते पाहावे. नवाब निजाम आलीखान छावणीत शहरास आले. 
मुधोजी भोसले याती साहेबसुभ्य़ाची वस्रे होऊन नागपुरास गेले. रुखनत दोला 
व इस्मालखान पठाण अलजपूरकर याचे वतमान कलले असेल हे विनंति. $ 


मलगा नसल्यामुळें वृद्धपणीं बापूस अत्यंत दुःख झालें. स. १५७८ 
च्या मे महिन्यांत त्याने मुलगा व्हावा म्हणून फिरून लम केलें, त्यास अनु- 
लक्षूनच आनंदीबाईरने आपल्या एका पत्रांत त्यास नाजूक चिमटा घेतला आहे. 
$ हें पत्न शिरवळकर दरशपांडे यांचे दप्तरांतले रा. कृ. वा, पुरंदरे 
यांजकडून मिळालें. हे सातवडाहून शिरवळात आबा देशपांडे यास लिहिलेलं 
दिसर्टे. हरिपंताची छावणी सुरतनजीक होण्याचा समय म्हृणजे स, १७७५ 


धणााश0 0 कण पेण 0000000000 कन क-न: 


२०९ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 
०. नाना महादजींची बंघुभावाची शपथक्रिया (१५-२-१७५९).-- 
बापूस कैदेंत घातल्यावर नानाने हरिपतास कारभारांत आपल्या मदतीस 
घेतलें. दुसरा कृष्णराव काळे याचाही अनेक भानगडी मिटविण्यास नानास 
मोठा उपयोग होत असे. या वेळपासन बारभाइचें मेडळ साफ मोडले 
आणि नानाचा अधिकार अनियंत्रित झाला. यासच खऱ्यांनी अधिकारयोग 
असें नांव देऊन तत्संबंधी स्वतंत्र पुस्तक लिहिल आहे. नानास प्रतिस्पर्धी 
मोरोबा व बापू हं दोनच होते. दोघांचीही केदखान्यांत रवानगी करून 
नानाने सवे अधिकार स्वतः एकद्याचे हातीं घेतला. राज्याच्या दर्टीने ही 
गोष्ट अत्यंत गैर झाली. नानाचा अनियंत्रित कारभार पुढ सुरू झाला, त्यास 
इंग्रजींत 'डिक्टटर-शिप ' म्हणतां येईल. महादजी वगेरंशी नानाची चुरस पडत 
गेली, त्याचें बीज यांत आहे. अश्षी चुरस वाढल्याने राज्याचें नुकसान होईल 
ही जाणीव मात्र दोघांसही होती, आगि त्याचा सुलभ उपाय तो त्यांनीं केला. 


उभयरतांमध्ये सदैव सौरस्य राहवे आणि उभयतांनी निष्कृत्रिमपणें एक- 
मेकांचे साह्य करून बेधुभावाने वागावे अशी त्यांनीं शपथक्रिया केली. या 
क्रिया-पत्राची तारीख १५ माचे आहे, म्हणजे ही आणभाक बापूस केद 
केल्याबरोबर स. १७७९ त झाली असं दिसते. त॑ पत्र येणंप्रमाणेः-- 
“ रा. बाळाजीपंत नाना गोसावी. खरे. महादजी शिंदे देडवत. आम्हांकडील 
अथे रा. रामचंद्र शिवदेव याणी आपणांस सांगितल्यावर आपण शपथपूवेक 
खातरजमा करून श्रीवरील तुळती देता. असें निश्चयपूवेक बोललां; आणि 
सरदारी माझी व फडनिशी त्यांची, बंधुत्वाप्रमार्ण वतेन करू, ज्यांत सर- 
दारीचें कल्य़ाण तें संधान चालवूं, जो अनिष्ट चिंतील त्याचं पारिपत्य करू, 
म्हणून बोललां, तो मजकूर म॥ निल्हनीं लिहिला, तो सवे समजान चित्तास 


.र------*--ा----  --->--_-- पटा” “ 00 77" “> रट ळा लड -_>---- डगळे त्या 
न >-.---.- -----<->>:-:२-८------.- >“. 


चा जून, त्या सुमारचे हे पत्न आहे. त्या वेळीं सखारामबापूस सासवड सोडून 
जाणे शक्‍य नव्हतें. मातुश्री ताइ ही बापूची बायको,--बहुधा देशपांड्यां- 
कडची असावी. खरे ले. १४७० त भोसल्यांस वलं दिल्याचा उल्लेख १> जून 
१६७५ चा आहे, त्यावरून या सालच्या मे महिन्यांत बापूचा मुलगा वारला 
अत निष्पन्न होतें. सखारामबापूसंबंधाने पुष्कळ कागद व माहिती रा. पुरंदरे 
यांजकडून आस्थापूवेक मिळाली, 


प्रकरण $ वें]  बारभाईचे रूपांतर पकभाईत २०३ 


ब“ ६८ ४४ */४- ४ ४५ 0५ ४५४४०४ ४-४४- ४. ७४” - 5३ "५९% ४. “0४५० ४-* ४-० -“ा४- ५2 ४” ५ *्“ नट » - :2 ४४१” :- ४४ 4४/४५/८५१५ ४०/४-/१/ 


त 


परमसतोष जाला. आम्हां श्रीवरील बेलभंडार पाठविला आहे, व हं पत्र 
शपथपूवेक लिहल आहे. आपण बंधुत्वाविशी संशय न मानावा. मशार- 
निल्हे बोलतील ते आमचं बोलणें जाणावे. ही सरदारी आपली व फडनिशी 
आमची असा निश्चय झाला. जेथें आपण आहां तेथें मी आहे. हृ शपथपूवेक 
जाणावें. रवाना छ १५ सफर. बहुत काय लिहिणे लाम कीजे ह विनंति. 
( खरे. ना. च. ए. ५७), 

नाना महादर्जीनीं ही शपथक्रिया शक्‍य तितकी पाळिली हं त्यांस भूषणावह 
आहे. नाहीं तर दादा किंवा इतर अनेकांच्या मराठशाहीतील आणा शप- 
थांची रेळचेल पाहून अत्यंत किळस येतो व उद्देग वाटता. बिचाऱ्या देव- 
तांस, गंगादे ती्थास, मातापितरांस आपल्या करारांत गोवुन त्यांच्या नांवास 
मात्र लांछन आणावे, ह तर विशेषच खेदकारक होय. कारण असे शपथपुर:- 
सर केलेले लेख बहुधा त्यांची शाई वाळण्यापूर्वींच मोडले गेल असें दिसून येतं. 
राजापासून खालचे सवे प्रमुख सरदार, मुतू.हदी व इतर जन त्या काळी करार 
करण्यांत, शपथा घेण्यांत व त्या लगोलग मोडण्य़ांत इतके प्रवीण दिसतात 
कीं, जो कोणी वचन मोडगार नाहां तोच मूख म्हटला पाहिजे. हेंच अव- 
नतीचे चिन्ह नव्हे काय १ अक्या शपथांचा उपयोग शिवकालीन कागदांत 
फारच क्चित्‌ आढळतो. जसजकी राज्यास उतरती कळा लागली तसतता 
दापथांचा सुकःळ झाला; आणि बाजीरावाने तर त्यांची परमावाधि केली. 
मात्र करार मोडल्य़ाबद्दल इहलोकींही दंड भोगावा लागतो, ही गोष्ट वतईंच्या 
तहांतील अटी न पाळल्य़ाबद्दल खुद इंग्रजांनींच बाजीरावाच्या प्रत्ययास 
ताबडतोब आणून दिली. त्यांतल्या त्यांत नाना फडणिसांने शपथा घेऊन 
त्या मोडल्प़ाचें उदाहरण बहुधा मिळणार नाही, निदान बचावाची पळवाट 
त्याचे लेखांत अवश्य दिसेल. दादाने मात्र या बाबर्तात आपली कीर्ति अज- 
रामर करून ठेविली आहे. ' आणा शपथांत कांहीं ताल राहिला नाहीं ! 
असे त्या वेळच्या कागदांतले दीकडों उद्गार आहेत. (खरे २३६२). 

वरील क्रिया-पत्नाचा उल्लेख नानाने ता. १-१२-१७९४ रोजीं दोलतरावात 
पत्न लिहिलं त्यांतही केला आहे महादजीशी सरदारी माझी व फडणिसी 
आपली, बंधुत्वाप्रमाणे परस्पर चालावे, ' हाच करार नानार्म दोलतरावासही 
लिहून दिला. म्हृणजे अन्नेक भानगडी उपस्थित झाल्या असतांही नाना 


२०४ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 
महादजी हे बंधुत्वाचे नातें कर्धीही विसरले नाहींत, हे ध्यानांत ठेवण्याजोर्ग 
आहे. महादजीहून नाना पंधरा वर्षानी लहान, आणि त्यांचे पश्चात्‌ सहा 
वर्षे जगला. इतउत्तर अनेक पत्रांत ह्या बंधुत्वाचा उल्लेख उभयतांनी केलेला 
वाचकांस आढळेल, ' संकटसमयी मला कोणी कामास आले नाहो, एक 
नानाचा भाऊपणा कामास आला, उदंड झाले तरी थोर ते थोरच, ' असे 
स, १७८८ चे महादजीचे शब्द आहेत. (ग्वा. ५-१५४. ) 

याप्रमाणे महादजीर्शी आपला संबंध हढ केल्यावर नानाने कडक उपायांनी 
विरोधकांचा नायनाट केला. जो कोणी नानास विरोध करील तो कितुरी, 
राजनिष्टेचा नुसता अभाव म्हणजे शत्रत्व असा भाव प्रगट झाला. (नातू-प्र.२००). 

तळेगांवावर मिळालेल्या विजयाचा आनंदोत्सव म्हणून नानाने बाल पेश- 
व्यास पुण्यास समारंभाने आणून वेशाख शु० ५ ता. २१ एप्रिल रोजीं पवेती- 
वर त्याची मुंज मोठ्या समारंभाने करून सुमहूर्त शानेवारवाड्यांत ग्रह-प्रवेश 
कराविला. एवंच गभात असल्या वेळेपासन मोठ्या दक्षतेने रक्षिलल्या पेश- 
व्यास नानाने त्याचे घरी आणून पोचविले. नुकर्तांच त्याच्या वयाची पांच 
वर्षे पुरी झालीं. धामधुमीमुळ हा समारंभ पुण्यास न करतां पुरंदरासच 
उरकून ध्यावा असें परशुरामभाऊ वगैरे कित्येकांचे मत होते. परंतु नानाने 
ते मानलं नाही. चेत्र अखेर त्वारी पुरंदराहून निघून जेजुरी, मोरेश्वर 
थेऊर येथे देवदशन करून पवताोवर आली. तेथें भजीस सिंदे 
होळकर वेर सरदार हजर होते. त्यानंतर सहावे दिवशी वैद्याख 
शु० ११ स श्रीमंतांची स्वारी पर्वतीहून निघून शहरांतून मोठ्या थाटाने 
मिरवत मध्यरात्री सुमुहूताने शानिवारवाड्यांत येऊन राहिली. त्यावर 
पुढें स. १७८१ च्या फेल्लुवारींत इंग्रज पुण्यावर चाळ करून येणार अशी 
बातमी येऊन पळापळ झाली, त्या वेळीं थोडे दिवस पेशव्यास पुन: प्रंदरावर 
नेळं होत. एकंदरींत प्रथमायुष्यांत या बाल पेशव्यावर महाराष्ट्राची भक्ति 
परिष्रणे होती. या समारंभास सखारामबापू हजर राहण्याऐवर्जी सिंहगडावर 
अटकेंत असलेला पाहून पुष्कळांस हळहळ वाटली असेल. ( खर. २४९८ ). 

सुजीच्या मुहूतोची वाटाघाट रामशास्री याचे पत्नांत दिसते ती पाहिली 
म्हणजे या पेशव्याच्या प्रत्येक कामाबद्दल नाना किती दक्षता ठेवीत होता, 
तें दिसून येत.  मेत्र्युत्तम रा” नाना यांसी प्रात रामशाक्ली कृतानेक आशीवाद. 


प्रकरण ६ वे]  बारभाईंचे रूपांतर एकभाईत २०५ 
चैत्र व॥ ११ पर्यंत यथास्थित असे. विशेष. वे. मू. बाळंभट थत्ते आपणांकडून 
आले, त्यांनीं सांगितले काँ श्रीमंताचे त्रतबंधनाचा मुहूत वेशाख शु ५ चा 
नेमिला आहे, त्यास चंद्रानुकूल्य नाहीं. तेपेक्षां एकादशीचा मुहूत प्रशस्त आहे 
कोणी कोणी म्हणतात, यांचा विचार करून लिहून पाठवावं, म्हणून त्यावरून 
वे. सं. पाठकजी गोपीनाथ दौक्षित प्रभ्ति शिष्ट व ज्योतिषी बोलावून सभा करून 
विचार करितां या संवत्सरां प्रशस्त मुहुते नाहो. तथापि अवर्यक कतेव्य तरी 
एकादशीपेक्षां पंचमीचा महूत उत्तम. पवंतीचे घरांत प्रवेश करावयाचा मुहूते 
चेन्न व॥ ११ सतरा घटका रात्रीनंतर देवद्शेन करून अठरावे घटकेत घरांत 
प्रवेश करावा. अस्तमान पावेतो. हडपसरापावेतों यावं. तेथून वानवडीस 
येऊन सुहूतांचा अवकाश पाहून यावें. बहुत काय लिहावे. *.शीवाद.' 
(ऐ. टि. ६-२९७) अक्शा समारंभांना नानानें.नाना प्रकारच्या खस्ता खाऊन 
सवाई माधवरावाची प्राणप्रतिष्ठा पुण्यास केली; आणि सवे भानगडी संपल्यावर 
सिंदे जांबगांवास, न होळकर वाफगांवासर्|' जाऊन राहिले. क्षणभर त्वत्र 
शांतता होते, तोंच जूनचे आरंभां दादाने पुनः इंग्रजांकडे पलायन केल्याची 
बातमी शऊन कारस्थानाचा पहिला दिवस उभा राहिला आणि सव मराठ- 
मंडळ हादरून गेलं. 


५. दादाचं सुरतेस गॉडडेकडे पलायन (मे १७५७९ ).--तळेंगांवा- 
वरील बनावाची बातमी गोंडडं यास बऱ्हाणपुरावर कळली, तेव्हां तो ताबड- 
तोब पुढें निघून केब्लुवारी अखेर सुरतेस पोंचला, “ इंग्रजांनी लबाडी मांडिली 
आहे. सरकारच्या महालांस उपद्रव करितात, लढाऊ सामान तयार करीत 
आहेत. श्रीभत दादासाहंब बऱ्हाणपुरापावेता गेले. दरमजल पुढें जातात. त्यांचे 
शरीरीं समाधान नाही, ज्वर येत असतो. ' बहुधा यावरून गोडडंच व दादाचे 
थोडंबहुत सूत असावें. वडगांवचा तह अधिकार नसतां केला, तो आपणांस 
मान्य नाही, असे इंग्रजांनी पुण्यास कळावेलें, आणि त्यांत झालेली मानखंडना 
वहूंकहून भरून काढण्याचाच त्यांनीं उद्योग चालविला. दादाचे सवे कुटुंब 
झांशीत एकत्र राहण्याचे ठरल्यावरून आनंदीबाइईस आणून नवऱ्याचे स्वाधीन 


>न-*-----य2णालाणा टा ला पटणा ीपणायटपपापयाप 


२४४४2४४ २ “४-४0४५-४१-४१-४ १ ४१ - ४-/%४- ४५८० ४-८ ४५१ 0४८४४ -“*२/४१./४* “४-/५-/४ ५ “* शट २.४१-४१५ १ ४४ ४-१ 00 ४ ४-० “४.” ४ ७ क 


पटालॅपॉकण्शीप्१णाणा शीण टीपीणीणाशणाणा पणा णी?प२णणेली0णणण९ 00१00? 


[| वाफगांव पुण्याचे उत्तरस खेडजवळ, तेथून पुर्वेस घोडनदीच्या पलीकडे 
भांबगांव, हल्लीं तालुका पारनेर, जि. नगर; 


२०८ मराठी रियासत [ उत्तराविभाग १ 


य चर > *- ८४ “४ 
“२ *“/ “ /*/- /. / />4» “4 * /* “ “९ -“ 7 श हाः |“ ऱटीध “« कबल - हीच करके 


करावयार्चे होते. ती मंडलेश्वर येथ राहत होती, जवळूनच इंग्रजी पलटण सुरते 
कडे जात होतीं, त्यांच्याशीं कदाचित्‌ ती अनुसंधान चालवील म्हणून त बंद 
करण्याकारेतां खालील पत्रे पाठावेण्यांत आलीं होतीं. ( खरे २४९१-२८ ), 


राजश्रिया विराजित राजमान्य राजश्री शिवराव महादेव स्वामी गोसावी 
यांसी. पे) माधवराव नारायण प्रधान नमस्कार, विनोतिे उपरि. येथील कुराल 
जाणोन स्वकीय कुल लिहित जाणं, विशेष. इंग्रजांची पलटण तिकडून येतात 
याजकरितां तोार्थस्वरूप सो० मातुश्री आनंदीबाईस घेऊन येणं म्हणोन 
तुम्हांस वारंवार पत्ते सादर होत गेळां असतां तपशील लाऊन तुम्हो 
उत्तरे लिहित गेलां, सांप्रत इंग्रजांची पलटणं बऱ्हाणपुरचे सुमार 
येणार असें वतमान आहे; याजकरितां तुम्ही समंजावोन सांगोन इंग्रजांचे 
येण्याचा हह चुकाऊन घेऊन येणें. कदाचित्‌ येणें नच होय, त्यापक्षी तुम्ही 
सारे मिळोन तेथील बंदोबस्त उत्तम प्रकारं मजबुतीनं राखणं; होह तुम्हांत 
न जालियास ठीक नाहीं. जाणिजे छ १७ मोहरम सु। तिसा सबेन मया व 
अलफ. बहुत काय लिहिणें ह विनोति--पो. छ १२ सफर, ( ५-२-१७५७९ ). 


राजाश्रिया विराजित राजमान्य राजश्री शिवराव महादेव स्वामी गोसावी, 
पे॥ माधवराव नारायण प्रधान नमस्कार, विनॉते उपरि येथील कुशल जाणोन 
स्वकीय कुशल लिहीत जाण. विशोष. तीथेस्वरूप राश्रजी दादासाहेब तिकडे 
जातात, बराबर रा॥ हरि बाबाजी दि॥ महादजी सिंदे यांस दिल्हे 
आहेत, त्यास तुम्ही हरि बाबाजीस लिहणे. म॥ निले तुम्हांस लिहितील त्या 
समारे ताथेस्वरूप सो मातुश्री आनंदीबाई यांस घेऊन येऊन तेथे पोहोंचाऊन 
देऊन तुम्हो व राजश्री खंडेराव त्रिबक व कृष्णाजी व सदाशिव पवार व सर- 
कारचे कारकून राजश्री सदाशिव त्रिक व आनंदराव गंगाधर याप्रमाणं 
फोल सुद्धां निघोन हुजूर येणे. जाणिजे, छ ४ रा। वल सु। तिसा स्बेन मया 
व अलफ. बहुत काय लिहिर्णे हे विनंति, पो॥ छ ६ रा॥ खर उ॥ वेशाख मास 
सु॥ सबेन. $ (२३ माचे १७७१९. ) न 


दादाचे बंदोबस्तास हरिबाबाजी केतकर हाता त्या उ या परिस्थितीची माहिती 


पणा) 0" 


$ पत्रे धार दप्तरपैकी अप्रकाशित. शिवराव ओढेकर धारचा दिवाण. 


प्रकरण ६ वें ] बारभाइईचे रूपांतर पकभाइंत २७७ 


नव्हती. इंग्रजांचा धूर्त सेनापाते गॉडडे फेब्रवारी अखेर सुरतेस पोंचून तळेगांवची 
फजिती भरून काढण्याच्या तयारीत होता. आपण त्याजकडे गेल्यास आपली 
सोय मनासारखी लागल्याशिवाय राहणार नाहीं असं दादाने ताडले. मानाजी 
फाकडे, बाजीराव बर्वे, सटवोजी भोसले, पांढरे, जाधव वगेरे दादाचे पाठीराखे 
हळूहळू खानदेश्ांत जमा होत होते, पण याची वार्ता बाहेर कोणास नव्हती. हरि 
बाबाजींबरोबर विठ्ठल शामराज नानाचा वकील अहल्याबाईकडे जात होता, 
तो ता, ९-४-१७७९ रोर्जी लिहितो. ' सांप्रत हरे बाबाजीची सावधता फार आहे. 
कारकून रात्रेदिवस श्रीमंतांचे डेऱ्यांत यांनीं बसविला आहे. कोण येतो जातो 
याची पेरवी ठेवतात. श्रीमंतांची मर्जी रक्षून त्यांचे ख्चोबचाची सरबराई 
करून अंतगत चोकशी फार बारकाईनें यथास्थित कारेतात. श्रीमतांस आज 
चार दिवस चेन नाहींत. पडसे, ज्वर आला आहे. चार दिवस र्रान करीत 
नाहींत. यास्तव तीन मुक्काम नातेगांवावर आंबराइईत झाले, तेथें पाण्याचा 
तोटा फारच जाला. पाण्याकारितांच काल कासारबारीचा घांट उतरून येथें 
आलो. येथ झाडं सावलीस नाहोंत, पण भोढा वाहत आहे, सबब येथेच कांही 
मुक्काम होतील. आराम झाला पाहिजे, व दादांचा खजीना पेठणीहून येणार, 
त्याचीही मागप्रतीक्षा आहे. वाटेनं कमावीसदार सरंजाम आणून पोंचवितात 
व रखवाली कारेतात. श्रीमंतांस पदार्थ लागेल तो हरिबाबाजींस सांगून पाट- 
वावा, त्यांनी मर्जीप्रमाणे द्यावा' अस आहे. ( म. द. बा. प्रस्तावना ). 

दादा अंतस्थ रीतीने आपली जमवाजमव करीत होताच. प्रस्तुत प्रसंगां- 
तून कसं निसटावें याजबद्दल त्याचे विचार अहर्निश चालले होते. बऱ्हाणपुर'चे 
मुक्कामी आनंदीबाई बाजीराव सुद्धां मेडलेश्वराहून येऊन दादास मिळाली, 
दादाचा सरंजाम पधरारशें गाडदी, पंधरा तोफा, व पांचशे स्वार इतका असून 
हारिबाबाजीजवळ पांच हजार फोज सिंदे होळकरांची मिळन होती. होळकराचे 
लोकांवर हरिबाबाजीची हुकमत बेताचीच असे. रस्त्यांत दादा व हरिबाबाजी 
यांचे खटके वारंवार उडत. हा मृह्ाम आपला अपमान करितो, अक्ष दादास 
वाटे. दादाची कपटबुद्धि किती खोल आहे हं हरिबाबाजी ओळखीत नव्हता. 
सातपुड्यांतील भिल्ठांशी केक दिवस दादाचे अनुसंधान होते. रनाळ्याचा 
गुलजारखान केक दिवस दादाचे तर्फेने दंगल माजवून राहिला होता. 
नारोशंकराचा मुलगा रघुपतराव नारायण दादाचे बाजूचा असून, 


२०८ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


य ळा 


जंबूसरचा मामलेदार केसो कृष्ण दातार दादासाठीं त्या बाजूस जिवापाड 
खटपट करीत होता. हारेबाबाजीस दादावर कोणत्याही प्रकार सक्ति करतां 
येत नव्हती. त्याच्याच कलानं सर्व घ्यावें लागत होतें. मे महिन्यांत मुक्काम 
महेश्वरसमोर नमेदेवर झाला. त्याच वेळी हारेवावःजी एकाएकॉ तापाने 
आजारी पडला. नदी तीरावर दादाचा व हरिबाबाजीचा असे दोन गोट 
एकमेकांठगत उतरले होते. आपलं पायदळ व तोफा नर्दांच्या उतारावर 
आगाऊ रवाना करतो, ते लोक नदीपार गेल्यावर मागाहून बाकीच्या लष्करानं 
नदी उतरून जाणं सोयीचे होईल, असें मिष करून दादानं आपल्या तोफा 
व पायदळ पुढें रवाना केलं. तें हरिबाबाजीच्या गोटावरून जात असतां 
दादाच्या गोलंदाजांनी तोफांचा व पायदळाने बदुकांचा भडिमार हरिबाबा- 
लीचे गटावर केला. त्याचे लोक सावध नव्हते. त्या देगलींत शंकडां मेले व 
हरिबाबाजीची फोज उधळून गेली. स्वतः हारेबाबाजी दहा जखमा लागून 
ठार झाला, त्याबरोबर दादा सहकुटुंब झपाठ्यान लांब मजला करीत नमंदा 
दक्षिण कांठानेंच गुजराथेंत उतरून सुरतेस दाखल झाला. त्यास तेथें गोडडेनं 
आश्रय दिला, ( जून १० ). ता. ३१-५ रोजीं दादा फत्तोसेंग गायकवाडास 
लिहितो. “खासा स्वारीबराबर हरिबाबाजी होते. त्यांगी बहुत अमयोदा केली. 
त्याजमुळं त्यांचें पारिपत्य करून स्वारी तिकडे येत आह. तुम्ही शहाणे 
माणूस, कारस्थानी आहांत, याजकारितां तुम्हांकडे येत आहो. तरी तुमची 
सलाह कशी काय ती लिहून पाठविणे. इंग्रज आम्हांस सामील आहेंत ह 
तुम्हांस ठाऊकच आहे. त्यांचीही फोज बोलाविली आहे. लवकरच येऊन 
पोहोचतील. ' हारिबाबार्जांचे कुटुंब उज्जननीस होतें. त्याचा मुलगा गोपाळराव 
पुढें सिंद्यांचे फोजेंत होता. ( खंड १०. २०४), 

हरिबाबाजीची कत्तल मेच्या आरभांच झाली असावी. बातमी नानास 
पुण्यास पांचून तेथून त्यार्ने ता. २० मे रोजीं शिवाजी विठ्ठल यास माळव्यांत 
पत्न लिहिलं आणि कळावैलं, काँ ' श्रीमत सरतेस जातील अथवा हिंदुस्थानांत 
जावयाचा प्रकार करतील तर तुम्ही फोन सुद्धां पिच्छावर पोचून हस्तगत करावे. 
त्यास उत्तर शिवाजी विठ्ठलाने ६जूनचे नानास लिहिले त॑ असं. पाटील-बावांचे 


-- :-----/7--- “२ -7->> 4१ लटकली काकाणी. का. 00 वच न्हा नाला पट तन ड्डोग पी 


| ऐ टि. ४, १० 


प्रकरण ६ वें]  बारभाईचे रूपांतर एकभाईत २०९ 


कक णकत त 
पत्न आलं होते कॉ तुम्हांकडील एक हजार राऊत बऱ्हाणपुरच्या रोखे 
हृरिबाबाजीचे मदतीस पाठवावे, परंतु फोज जवळ नव्हती. खंडेराव हरि खंडणी- 
करितां फोज घेऊन गेले होते. पत्र येतांच त्यांस परत बोलावून, आल्यानंतर हरि- 
बाबार्जांस सामील व्हावे, इतक्यांत एक दोन रोजांत हजिरीचा गुंता उरकून खंडे- 
राव हरि ईंदुराच्या सुमार गेल, तों महेश्वरीहून बातमी आली, कां श्रीमंतांनी 
हरिपषतास दगा करून नमंदेच्या दक्षिण तीराने सुरतकडे चालले. बारीचे पली- 
कडे गेल्यावर मिल्लांनीं बारी बंद केली. नाहीं तरी गांठ पडल्यावर सरकार- 
सेवेंत अंतर झालं नतते. आपण राज्यांतील खूळ मोडून चांगलाच बंदोबस्त 
केला. परंतु श्रीमंतांची रवानगी झाशी प्रांती करण्यांत दुरदेशी ध्यानांत 
आणिली नाहो. दूरदेशी पाठवून बंदोबस्त होण्यासारखा असता तर, के०माधव- 
राव साहेबांस संनिध बाळगावयाचे प्रयोजन काय होते ! तथापि रवानगी 
करणें तर एका जुटींची पाच सात हजार फोज समागमे द्यावी, श्रीमंतांची 
पलटणें ब तोफा हुजूर ठेवाव्या तें न केलं. असो, होणार भविष्य चुकत नाही; 
आणि अजून विशेष काय व्हायच आहे ! आज चार वर्षे बाहेर गेले त्याचा 
शेवट काय जाला | श्रीमंत बाळ माधवराव देववान आहेत, त्यांजपुढें दुसऱ्याचं 
किमापे चालणार नाही. इंग्रज एक वेळ फजित पावोन गेले, पुनः अंगेजणी 
करतीलसं दिसत नाहो. आमचे लक्ष आपल्या शिवाय नाही. आज्ञेप्रमाणे वरते- 
णूक करूं.' नानाकडून यासंबंधाने शिवराव महादेवास पत्र गेलं हाते तं असेः-- 

विशेष. राजश्री हरिबाबाजी यास तौथेस्वरूप राजश्री दादासाहेबांनां गलबल 
करून केद केल म्हणोन अवगत झालें. त्याजवरून हं पत्न तुम्हांस सादर 
केलें असे, तरी तुम्ही फोज सुद्धां व राजश्री कृष्णाजी पवार येकत्र होऊन जथ 
चांगला मांडोन त्यांचं पारपत्य करोन हस्तगत करणें. या समयी सरकार- 
चाकरी बजञावून दाखवायचे दिवस हेच आहेत. येविसी कृष्णाजी पवार व 
सदाशिव पवार यांस आलाहिदा पत्न सादर केलें आहे. येविसा रा. बाबूराव 
शांकर व खंडो अनंत & यांस आज्ञा केली असे. उभयेतां मा निले तुम्हांस लिहि- 
तील त्याजवरून कळेल. जाणिजे छ ११ न लोवल सु॥ तिसा सबेन मया व 
अलफ. बहुत काय लिहिणे हे विनोति. ( २८-५-१७५७९ ). छे पेपछ२२ जमा॥ 
लोवल ८ जून १७७९ मु॥ किले धार सु॥ समार्नांन संध्याकाळीं. 
__ & अंताजी माणकेश्वराचा पुत्र (१) $ ओढेकर, धारकरांचा दिवाण, पत्र 
धार दप्तरांतून मिळाले. 

१४ 


२१० मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


अशा रीतने पुनः दादानें सवे मराठमंडळास साफ चकविले. या कामांत 
तो अत्येत निष्णात. प्रथम कपटविद्येनें नारायणरावास मारून त्याने पेशवे पद 
मिळाविळ. त्यानंतर भ्रिबकराव मामास मारून तो निसटला. पुढ 
त्याच साली बऱ्हाणपुरपावेतो कारभाऱ्यांचे भेटीस येऊन तेथून सर्वांस चक- 
वून गुजरार्थत इंग्रजांकडे गेला. तेथ आनंदमागरीच्या लढाईत हार्ती सांपडणार, 
इतक्ष्यांत शिताफी करून तो समुद्रमार्ग सुरतेस गेला, त्यानंतर पुरंदरचा तह 
होऊन तो हस्तगत होणार तों दैमण तारापुरावरून मुंबईस गेला. तेथून 
तळेगांवावर तो हस्तगत झाला, पण नमेदेवरून पुनरपि निसटून सरतेस गेला. 
सारांश, त्याचें सवेच चरित्र अद्धत पळपुटीरचे आहे. मरेपर्यंत त्याज- 
बद्दल कधीं कोणास विश्वास म्हणून आला नाही. राघो भरारी हं त्याचें नांव 
अगदी साथे होतें. हेंच घरचें बाळकडूं त्याचे चिरंजिवासही मिळालें. 


दादाचे प्रकरण पुनः मूळ पदावर आल्यानें सर्वासच उद्देग उत्पन्न झाला. 
महादजीन सुद्दाम दादास पळून जाण्यास सांधे दिली, असा प्रवाद उत्पन्न 
होऊन नाना त्याजवर रुष्ट झाला, त्यानें महादजीस निकड केली, की 
दादाचा जिंमा तुमच्याकडे असल्यान तुम्ही एकदम फोजेनिशी त्यांचे पिच्छा- 
वर चाळून जावं. परतु पावसाळा नशीक आल्याने महादजी गेला नाहो. 
त्यामुळे सशय जास्तच वाढला. 


स्वतः महादजी कांहां थोडा खजील झाला नाहो. “दादास धरून आणून 
सरकारच्या हवाली करावे; तुम्हींच हे लफडे आपण होऊन अंगावर घेतले, 
आतां त्यासाठी युध, खच वगेरे करावे लागतील, त्यांचे जोखीम तुमच्यावर, ' 
असे नानाने त्यास निक्षून कळविलें. याच वेळीं सखारामबापू गेल्यापासून 
महादजीने  कारभारांतही मन घालून कांहीं बाबतींत नानाचे विरुद्ध 
आपला हेका तडीस नेण्याचा प्रयत्न चालविला, ही गोष्ट नानास असह्य होऊं 
लागली. इंग्रजांनीं गुजरातत ठार्ण देऊन दादास पुनः आपल्या आश्रयास 
ठेविलें, तेव्हां त्यांजवर स्वारी करण्याची सिंदे होळकरांस नानाची टोचणी लाग- 
तांच प्रकरण चिडीवर गेले. शिवाय बऱ्हाणपुर अशीरगड वगैरे कांहींच पदरांत 
पडलेलं नाही, फोजेचा खचे मागण्याची अडचण, न नावें तर आपली अप्र- 
तिष्टा होऊन वजन राहत नाही, असा दुहेरी पेंच महादजीस उत्पन्न झाला. 


प्रकरण ६ वं] बारभाईचे रूपांतर एकभाईंत २११ 


“<«. 


/"..९६- “" “४/४८८/१"४८/- १ *६.४-४४-४४- ५-//४-/१४५/१४-/ ४५४१५” 00-- ४-५-/१-५१-९१-८-/*. 


दादा निसटून गेल्याची वर्दी मिळतांच महादजीने खालील पत्र फत्तेसिंगास 
लिहिलं. ' श्रीमंत दादासाहेब यांणी हरिबाबाजीस दगा करून सुरतेचे समारं 
गेल. फिरंगियांस जाऊन मिळणार, त्यास तुम्ही आपले फोने सुद्धां आडवे 
होऊन फिरंगियांस मिळां न द्यावं, गांठ घालावी, म्हणोन पेशली तुम्हांस 
पत्रें पाठविली आहेत, तीं पावून फौज पुढें रवाना केलीच अतेल. हष्ली दादा- 
साहेब अलीमोहनचे रानांत गेले. तेथून पुढें फिरंगियांकडे लाणार. तरी या 
संमर्यी आपण जलदी करून आडवे व्हावे; आणि दादासाहेबांस तिकडे जाऊं 
न देतां अडथळा करून हस्तगत करावे. हे गोष्ट जाहह्यानें फार चांगले आहे. 
तरी जस्तें कळेल तशी जलदी करून मेहनत करावी, आणि दादासाहेबांत 
हस्तगत करावें. छ १९ जप्ता दिलावल. पे॥ ३ जमादिलाखर.' $ 


अशाच आशयाची आणखी अनेक पत्रें महादजीने उतावळ करून 
लिहली असलीं पाहिजेत. अथात्‌ दादाने पळून जाण्यांत महादर्जांची 
फूस किंवा ढिलाई असती तर अशीं पत्रे त्यानें कां लिहिला असती १ दादा 
पळून जाण्यांत महादर्जांस कांहीं ताट्श फायदा नव्हता. 


दादा नमदेवरून पळून जातांच महादर्जाने काय केलं ते खालील पत्रांत 
व्यक्त होतें. “ दादासाहेबांचें वतमान आपणास कळलेंच आहे. गुजरात प्रांती 
गेले. इंग्रज पुनः त्यास घेऊन कमरबंदी करतील असें दिसत नाहीं. कदाचित्‌ 
कमरबंदी ह्यांनी केली तरी मैदानची लढाई त्यांस निभवत नाही. श्रीमंताचें 
महादजीचें कूच त्या गडबडीत जाहलें. कारण दादासाहेब नमेदातीराहून 
माळव्याकडे जाईल किंवा काय करील हें समजलें नव्हतें. त्यांस येये कोठील | 
हंगामा करून दरकूच निघोन जीव वांचवावयासी गेला. त्याचे मार्गे नाऊन 
उपयोग नाहा, या अर्थ माघारी जांबगांवात येऊन मुक्काम जाहळा. सोबतीही 
(होळकर) स्वस्थळास गेले. जांबगांवास प्रस्तुत किल्ला बांधावयाची तजवीज चालली 
आहे. लगता पवेत लहानसा आहे त्याचे पायास हवेली खासी व आसपास संपूर्ण 
वसती करावी, परवेताचे तळवर्टा पाणी लागलें आहे. गांवचा ओढा आहे तो 
आणून खंदकांत सोडून द्यावा. आंत पडकोट घालावा. असा कारखाना हवे- 


--न--->---->--_ --*-२---2-->-> लळे 


$ (बडोदे दप्तरपेकां). 


२१२ मराठी रियासत [ उत्तरावेभाग १ 


-“*८*"५-४४*-४४-/१*-४-/४-४-४५-/"५-४१-€%-४-/४६.”९५ १ “४-/४४१-०-/५- 2 


*-५५..९.४५-८६५- /४*-४%-४९- ४0५ “0७-/0५-१५-/१४-५१४-/०४-५ -/४../४-५-” >*४४-€६-४१-४५--४४-४४-/% ४५१४” “7४-/४-४१-४-€* /* /५-”१४-/४-/६- 


लीस व विहिरीस सुरू जाहला. पांच सात लक्ष रुपयांचा खच्चे आहे. चातुमोस 
छावणी इकडे जाली (जून १७५७९), जांबगांवच्या या वाड्याचे नांव ' माघव- 
विलास ' व किल्ल्याचे “साहेबगड' असें तारीख ६-८-१७८० रोजीं ठेवून 
बास्तु जाहली. ( कोटा दप्तर ). 


प्रकरण सातवे 


युद्धाचा तीत्र स्फोट 

१. इंग्रजांविरुद्ध चोकडीची जूट (स.१५५९ दसरा ). 

२. मुंबई कलकत्याचे दरम्यान गांडडांच्या वाटाघाटी ( जून-डिसं१७५१९ ), 

३. महादजीचा रुसवा ( १७७९ आक्टो०--१७८० जानेवारी ), 

४. नानामहादर्जीमधील लढ्याचे मुद्दे. 

५. सातपुड्यांतील बंडावा ( ऑगस्ट १७७२९--डिसं, १७८०). 

4९ नर > कः 

१. इंग्रजांविरुद्ध चोकडीची जूट, (स. १७७९ दसरा ).--स. १७७९ 
'च्या फेब्रवारींत सखाराम बापू जेव्हां मलांचे लझासाठीं वाईस गेला, त्याच 
वेळीं महादजीही मुलगी बाळाबाई इंच्या लभझासाठीं बारामतीस गेला. लाडोजी 
राव शिताळे देशमुख यांत दिली. तेथून पुढे पुरंदरास आल्यावर सखाराम 
बापूचे प्रकरण व पेशव्याची मुंज उरकून महादजी जांबगांवास गेला. दक्षिणेस 
हेदरारन फारच धुमाकूळ चालविला होता, त्याचा बेदोबस्त करण, आणि गुज- 
रातेत इंग्रज सेनापाति गॉडड येऊन उतरला होता, त्यास घालवून देणं हां 
दोन मुख्य कामे या वेळीं निकडीची होतीं. त्यांची वाटाघाट नाना व महादजी 
यांजमर्ध्ये चाळू असतांच दादा पळून गेल्याची बातमी आली, तेणें करून 
इंग्रजांशी पुनः युद्ध सुरू होण्याचा प्रसंग आला. शिवाय कोल्हापुरकर छत्रपति 
दंगल करीत होते, त्यांजवर नानाने परशुरामभाऊस पाठविळं, मिळून पाव- 
साळा सुरू होतांच बिकट परिस्थिति उत्पन्न झाली. इंग्रज ब हैदर यां दोन 


प्रकरण ७] युद्धाचा तीत्न स्फोट २१२ 
शत्रेशी एकदम तोड देण्यापेक्षा एकास आपणाकडे मिळवून दुसऱ्याचा समा- 
चार प्रथम घ्यावा, असें नाना महादर्जींनी दूरवर विचार करून योजिले; आणि 
अशा रीतीने नानानं अत्यंत गुप्तपणे चौकडीचं कारस्थान पुढील दसर्‍्यास 
उभारिलें. हं कारस्थान उर्भे करण्यास काय कारणे झाली, महादजी व इंग्रज 
यांचे डाव दादा पळून गेल्यापासून काय चालू झाले, त्यांच्या योगाने नाना 
व महादजी यांचें वितुष्ट कसं आलें, वगेरे प्रकार प्रथम समजून घेतले पाहिजेत. 

इंग्रजांविरुद्ध ही मोठी जूट प्रथम निजामानें उभारली, गंटूर प्रांत घेऊन 
त्यास उत्तरेकडून बंगालकरांनीं व दक्षिणेकडून मद्रासकरांनीं अगदी संपुष्टांत 
आणिलें. तो म्हणे, राघोबा ही व्यक्ति दुषपणाचा व लबाडीचा परिपूणे पुतळा 
आहे, त्याचे शब्दास बिलकूल किंमत नाही. अशा माणसास इंग्रजांनी 
हाताशी धरून पुण्याचे मसनदीवर आणण्याचा खटाटोप केला, हं कृत्य इतकें 
नीच होतें कीं परभेश्वरालाही तें न आवडून त्यानेंच त्यांचा सूड घेतला.$ 

वडगांवच्या करारास इंग्रजांनीं जुमानले नाही. त्यांत अपमान व नुकसान 
असे दोन मुद्दे इंग्रजांचे अंतःकरणास झोंबले; त्याच संधीस गोंडडेची फोज 
येऊन सुरतेस पोंचल्यामुळें मुंबईकर इंग्रजांस धीर आला. गांडडेलाही कांही 
तरी कामगिरी हवीच होती. तेव्हां मुंबईकरांनी वडगांवचा करार मोडून पुणें 
द्रबाराशीं दुसरा तह अगर युद्ध करावयाचें ठरविले आणि माचे महिन्यांत 
एकंदर प्रकरणासंबंधानें अभिप्रायाचे दोन विस्तृत खलिते लिहून कलकत्त्यास 
पाठविले. तेथें फ्रॅन्तिस व व्हेलर यांचा अभिप्राय मराठ्यांशी युद्ध करूं नये असा 
असतां, हेस्टिग्सर्न आपलं जादा मत वापरून वडगांवचा करार आपण पाळीत 
नाहां असें पुणेंदरबारांस कळविलें; आणि गांडडे यास नवीन तह ठरविण्याची 
कामगिरी सांगितली. सेनापतीला तह ठरविण्याचे काम सांगणे मुळीं विसंगत 
होय. तथापि दादा पुनः निसटून इंग्रजांकडे पळाला नसता तर बहुधा तह 
ठरलाही असता. फ्रेंचांना आश्रय देऊं नये एवढीच इंग्रजांची अट होती आणि 
ती पुणेकरांस मान्य होती. पण दादाच्या कृतीने पुनः सवे डाव उलटून पुवे- 
पदावर आला; आणि त्यास गोंडडेनं आश्रय दिल्य़ाचें पुण्यास कळतांच 
युद्धाची तयारी करण्याशिवाय पुणेकरांस गत्यंतर राहिले नाही. 


$ (वाळ 00०० ]७]९"७) 


२१४ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


> ४० >" ७८"-/* /५- ५.५ >>! “-* ५:४५ :* ५ ५४१- २९/४४/४४४४. ४५-४-/४- ४५-८१ /४. ९-४. ४ ४५ ५.५ ४४४५१ -४ ४-४ ४८०१-४१ ॥१-0१-१५ /*९-/७ ५१५.” २»९./१ /५.५५./९-/४५ /४५-/५४५>/४ ४४-४५ ४ ४५/५५/४०८५ ४०/४१० ४-० 


आणि युद्धच करावयाचे तर त्याची भिस्त कोणावर ठेवायची हा नानास 
प्रश्न पडला. दादास महादजीने मद्दाम आपल्या कबजांतून जाऊं दिला, असा 
सवेत्र बोभाटा झाल्यामुळें सिंदे मनापासून इंग्रजांविरुद्ध लढेल कीं नाही या- 
बद्दल नानास जबरदस्त संशय उत्पन्न झाला, बंधुत्वाच्या आणाशपथा झाल्या, 
जहागीर वगेरेची मागणी नानाने पुरी केली, तरी हरिपंताप्रमाणें नानाचे 
हुकूम बिनतक्रार उठविण्यास महादजी'ची तत्परता नसे. प्रथम दादास आप- 
ल्याच हातीं ठेवण्याचा त्यानें आग्रह धरला, आणि पुढें त्याचा योग्य बंदोबस्त 
ठेवला नाही, हे प्रकार नानानें गय करण्याजोगे नव्हते. ' दादास आमचे हवाली 
करा म्हणजे तुम्हांस एक कोट रुपये देतो, ' असं सुद्धां नानाने महादजीस 
सांगितल्याचा उल्लेख इंग्रजांच्या बात्मांत आहे. सारांश,नानाचा एकतंत्री कारभार 
महादजीस मान्य नव्हता. नाना लष्करी पेशाने लंगडा आहे, आपल्याशिवाय त्याचे 
चालावयाचें नाहो, ह॑ महादजी ओळखून होता. नानाचा आधार कायतो एक 
हरिपंत, तो जवळ नसावा असेंही महादजीने उघड कळविले, ते नानाग मानिठे 
नाही; आणि महादार्जाला बाजस ठेवूनही आपण सुत्सद्वेगिरीच्या बळावर 
इंग्रजांस शरण येण्यास भाग पाढूं, अशी योजना नानाने ठरविली. सवे हिंदु- 
स्थान या वेळी इंग्रजांविरुद्ध फिरले होते, ही गोष्ट भर कोन्सिलांत फ्रॅन्सिसने 
बोलून दाखविली ती नानासही माहीत होती. माहे बंदर हस्तगत केल्यामुळें 
इंप्रजांवर हैदर नाईक अत्यंत चिडला होता. निजामाचा पूर्वकिनारा व खालचा 
कर्नाटकचा भाग इंग्रजांनी गिळला, म्हणून निजामही मनापासून इंग्रजांशी 
एकदां सोक्षमोक्ष करून घेण्याच्या तयारींत होता. जिवाजीपंत वकिलामार्फत 
या सवे गोष्टी नानास कळल्या होत्या. बंगालच्या चोथाइईंची रक्कम भोसल्यास 
देण्यार्चे हेस्टिंग्सने नाकबूल केल्यामुळें, म्हणजे पर्यायान सवे बंगाल कायमचा 
हातांतून गेल्यामुळे, भोसलेही किती क्रुद्ध झाले होते ही गोष्ट दिवाकरपंता- 
माफेत नानास पूणे ठाऊक होती. उत्तरंत अयोध्येचा वजीरही सवेस्व गमावून 
इंग्रजांचा केवळ बंदा गुलाम होऊन बसला, याची जाणीव सवे हिंदुस्थानास 
होती. बादशहा तर नेमणूक बंद झाल्यामुळे इंग्रजांची हौ ब्य़ाद काढून टाकण्यास 
अति उत्सुक झाला होता. काशीचा चेतर्सिंग, तंजावरचा राजा, वगेरे अनेक 
लहान सत्ताधीश असेच इंग्रजञांविषयीं चरफडत होते. मिळून हिंदु व सुतलमान 
हे जे दोन सुख्य हिंदी पक्ष, ते दोनही सवेथा इंग्रजांवर उलटले होते. अश्या 


प्रकरण ७र्वे ] युद्धाचा तीत्न स्फोट २१५ 


*८६/४/४५-” “" “ “/* * /५-/६./१-/* € /५/१ “१ “५.५. -../५/..< 


स्थितींत निजामाने पुढाकार घेऊन इंग्रजांविरुद्ध सर्वांनी एकदम उठून प्रत्येकाने 
आपापल्या हृ्ह्दींत त्यांचा पाडाव करावा अशी सूचना पुण्यास व अन्यत्न केली 
आणि तिला नानानें लगेच मूर्तस्वरूप आणिले. निजाम व हेदर, हे दोन 
सुसलमान, आगि भोसले व पेशवे हं दोन हिंदु सत्ताधीश, या कारस्थानांत 
प्रमुख असून, त्याची रचना स. १७७९ च्य़ा दसऱ्यास सुरू होऊन पुढील 
चार दोन महिन्यांत पूणे झाली. या कारस्थानाचे उद्देश जरी अखेरीस तंतोतंत 
पूणे झाले नाहोंत, तरी इंग्रजांस सवत्र दहशत बसून, कसाबसा सरवोशीं सळूख 
करण्याची प्रवात्ते त्यांचे ठिकाणी उत्पन्न झाली, याचें मुख्य कारण हं चौघांचे 
जंगी कारस्थान होय. नानाच्या कतेबगारीचा तर तो कळतच समजला पाहिजे. 


या जुर्टीत नानानं जजिरेकर सीदीसही सामील केलं; आणि ता. १५-४-१७८० 
च्या कराराने आपलं पथक सीदीन परशुरामभाऊचे तैनातींत पाठविठ. 
वास्तविक पथकाची किंमत विशेष नव्हती, आणि खचेही पेशब्यांकडूनच 
होता. परंतु इंग्रजांचा हा नेह्मींचा दोस्त नानाने आपल्या बाजूस वळविला 
हें विशेष आहे. (पे. द. ए. १५९ ). 

जुटीच्या चार प्रमुख सत्ताधीशांपेकां मराठ्यांनी व हेदरानें इंग्रजांस चांगलं 
नरम करून आपली कतेबगारी प्रगट केली ती इतिहासांत प्रशंसनीय समजली 
जाते. परिस्थितीवरून पाहतां मराठे, इंग्रज व हेदर हे तिघे जवळ नवळ 
समबल असून, त्यांपैकी कोणतेही दोन तिसऱ्यास भारी होते. यासुळें वरील 
चौकडी कारस्थान पुढें प्रगट झाले, तेव्हां इंग्रजांस फारच भय उत्पन्न झालं; 
आणि ते मराठ्यांद्मी खषेह जोडण्याच्या खटपटीस लागले. पुढे सुद्धां मराठ्यांशी 
स्षेह करून जेव्हां त्यांनीं टिपूचा पाडाव केला, तेव्हां दोघेच प्रतिस्पर्धी उरले, 
म्हणून इंग्रजांस मराठ्यांवर चढाई करतां आली. या चढाओढीरचे व बला- 
बलाचे वणेन लायलनें आपल्या ग्रंथांत मार्मिकपणे स्पष्ट केलेलें आहे. 


वारन्हेर्टिग्सने पुण्यास नानास व महादजीस स. १७७९ च्या एप्रिलांत 
कळविलें, की वडगांवचा करारनामा आपणास बिलकूल मान्य नाही; तसा करार 
करण्यास त्या कामगारांस अखत्यार नव्हता, आणि तो इंग्रज राष्ट्रास अत्यंत 
लांछनकारक असल्यामुळे आपण बिलकूल मानणार नाही. अश्या पत्रांची 
झोड पुढील खार दोन महिन्यांत हेरिंटग्सनें सरवेत्र उठविली. गोंडडोनेंही पुणें 


२१९ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


४-४ ४५ ८ 


४-५ *५४५८-५--८४- 0४-४४ ४- 0५८५ ४५ ४-४५५/४०४0-०/७//० 


दरबाराशी बोलतांना हाच प्रकार व्यक्त केला. गोंडडाचा हेर ठाकोरसिंग 
नांवाचा पुण्यास वावरत होता, त्यास घासीराम कोंतवालानें पकडून जबानी 
लिहून घेतली, ती उपलब्ध आहे, ( ६-१०-१७५७९ ), तो म्हणतो, “आम्ही 
चार असामी कठोरहून ४. पुण्यास आलों. गांवांत बातमीचा शोध करीत 
असतां घाशीरामाची गांठ पडली, त्यांनीं वतमान पुशिलें, त्यात, दादासाहेब 
सुरतेस महंमदी बागांत आहेत. सिघासामान इंग्रज देतात. त्यांस हेदर 
नायकाकडून हुंड्या २५ लाखांच्या आल्या. एकंदर फोज २५ हजार आहे, 
तोफा लहान मोठ्या चारशें आहेत. आनंदीबाई फार खटपट करतात. त्यांचे 
कारकून इंप्रजांकडे जातात येतात. अंमदाबादेस वकोल गेले आहेत. दादांनी 
तीन गोळे सवालाख रुपये देऊन घेतले आहेत. ते.फोजवर सोडले असतां 
दिस नयेत. इंग्रजाने दारूची चादर एक केली आहे. ती फोजेवर सोडावी, 
म्हणजे दोन कोसांवरून हजार दोन हजार माणूस जायां होत. ( ऐ. टि. २-५, 
३-८; फारसी प, ३०; ग्वा. इं. का.) 
असा प्रकार झाल्यावर आतां इंग्रजांशी युद्ध झाल्याशिवाय राहत नाहीं 
अस नानास कळून चुकले, आणि सिंदे होळकरांच्या पायधरण्या करण्यांत कसा 
बोजवारा उडतो याचीही त्यास अटकळ असल्यामुळें, हेद्राशीं मिटते घेऊन 
इंग्रजांचा समाचार घ्यावा असा विचार हरिपंत महादजी वगेरेंच्या सल्ल्याने 
नानाने ठरक्लि. दादा इंग्रजांकडे असल्यामुळं हेदरासच मिळवून घेण शक्‍य 
व सोईचे होते. हं कारस्थान घडवून आणण्यांत महादजीचा प्रत्यक्ष हात 
किती होता ते कळत नाहीं. पण करार पुरा पाडण्याबद्दल हेदरास महादजीने 
स्वदस्तुरची हमी लिहून दिली, आणि पुढे वारंवार नानास लिहितांना महादजी या 
कारस्थानांतील सुद्यांचा उल्लेख करतो, त्यावरून महादजी व नाना दोघांनी तें 
बनाविलें याबद्दल संशय राहत नाहो. हा सवे घाट दसऱ्यास टरून नेतर 
निजामाकडे व हेद्राकडे वकील लाऊन बोलणं झालं, तदनुसार “सरकार व 
हेदरअलीखान यांचा तहनामा २० सफरी (२०-२-१७८० ) विकारी संवत्सरी, 
मदारुळ महाम बाळाजी जनादेन, हरि बाळ, महादजीराव सिंदे, आनंद- 
राव रास्ते व कृष्णराव बल्लाळ ( काळे ) यांचे विद्यमान शपथ बेलभंडारपूर्वेक 
ली,' त्याची कलमे हेदर नाईकास पेशव्याकडून लिहून देण्यांत आली ती:-- 
॥ खुरतेजवळ तापीचे कांठीं 


प्रकरण ७ ] युद्धाचा तीत्न स्फोट २१७ 


तुम्हां जिंकले आहेंत, ते दरोबस्त तुमचेकडे राहतील. त्यांबाहेर तुम्हा मरा- 
ठ्य़ांचे मुलखास उपद्रव देऊं नये. 

२, तुम्हा इंग्रजांशी बिघाड करून चिनापट्टण, आरकाट, त्रिचनापल्ली वगेरे 
इंग्रजांचे ताळुके मारून त्यांस जेर करावें. सरकार गुजरात प्रांतांत त्यांस जर 
करतील, व निजाप अलीखान शिकाकोल राजमहेंंद्रीकडे जाऊन शह देतील. 

३. ञअरूर पडल्यात पांच हजार स्वार पेशव्यांचे मदतीस पाठवावे, 

४. दादा किंवा त्यांचे आप्त व साथीदार यांस आश्रय किंवा पेका देऊं 
नये किंवा त्यांच्याशी संबंध ठेवूं नये. 

५. स. १७८० पावेतोंचा खंडणीचा हिशेब करून त्याची तोड पंधरा लाख 
केली आहे. ही रक्कम हेदराने लगोलग पुण्यात भरणा करावी; व पुढें दरसाल 
खंडणी बारा लाख भरीत जावी. 

६. तंजावर संस्थानात इंग्रज उपद्रव करितात, त्याचा परिहार करून तं 
राज्य निर्वेध करावें. 

७. नवीन जिंकलेला प्रदेश हेदर व पेशवे यांनीं निम्मेनिम वांटून घ्यावा. 

८. इंग्रजांशी तह॒ करणे झाल्यास परभार॑ कोणीही करू नये. उभयतांनी 
एक विचार करावे. 

९, रास्ते हजार स्वारानिशी हेदरखानांचे कुमकेस राहतील. 

या करारास जामीन महादजी सिंदे व रास्ते असे दोघे दिलेले असून शपथ- 
पूवक बेलभंडार देण्यांत आला. वकील व मसुदे जाऊन येऊन अखेर 
ता.९-८-३७८० रोजीं तह कायम झाला. (फॉरेस्ट, सालबाई तह कलम ९ पहा. 
भा. व. १; प. या. उ; स. मा. रो. २८६; खंड १०-२३५ त. क. प. ८५; ), 

सन १७७९ च्या दसऱ्याचें म्हणजे २० आक्टोबरचें खालील पत्न या तहा- 
संबंधानें उपलब्ध आहे. “सरकारचा व तुमचा ( हेदराचा ) ठराव महादजी 
सिंदे व कृष्णराव काळे यांचे माफत तुमचे वकील नरासेंगराव यांशी बोलोन 
जाला, त्याची याद करार करून कृष्णराव नारायण आणि सिंदे व रास्ते यांज- 
कडील कारकुनाबरोबर पाठविली आहे. त्याप्रमाणे अमलांत यावें. सळूख 
जाहला. इतःपर दुसरा विचार नाहं. या पत्रांत उल्लोखलेला कृष्णराव नारायण 


२१९८ मराठी रियासत [ उत्तरावेभाग १ 


०2-८४ “ ४-/४-/४१८०/१ “ ४-४४-॥४%-.” ४ ४८ ६१५ “ “€ -४५८-<४-४-४€१-४४५- ५-४४-४४४%२- ४” “४-८ ४४-४४ ४ ४४४२0४८ ५ ४६- ४५१५९५-/५१४-४१४७४४-/ ४-४४-/"*-५५-/१५४४५- ४”. “४. 


नोशी* हा इभ्रतीचा वकील नानाने मुद्दाम हैदराकडे पाठावेला. त्याचा पत्र- 
व्यवहार खंड १९ यांत छापलेला महत्त्वाचा आहे. तसेच कृष्णराव काळे 
हा मोठा कारस्थानी पुरुष हरिपताप्रमाणेंच हरएक व्यवहारांत व विशेषतः 
निजामाकडे नानाचे साह्य उत्कृष्ट करीत होता हे ध्यानांत ठेविले पाहिजे. 

हेदरखानाचा तह व एकंदर चोघांचें कारस्थान महादजीच्या विद्यमाने सन 
१७७९ च्या पावसाळ्यांत घाटून सिद्ध झाळें असें का. स. प. या. २३० वरून 
ठरते. इंग्रजांस कायमच उखडून काढण्याकरितां नानाने पुढाकार घेऊन भी हो 
जूट जमविली ती त्याच्या हयातींतील प्रमुख कतबगारी समजली पाहिजे. तदनुसार 
चोघांनीं चार दिश्ांस आपापले कार्यक्रम वांटून घेतले. हेदरार्न दक्षिण, 
निजामाने पूर्व, भोसल्यानें पूर्वोत्तर व पेशव्यांनीं पश्चिम भाग थेट गुजरातपावेतों 
असे वांटून घेतले. पेकी भोसले व निजाम यांनीं कांहींच कार्यभाग करून 
दाखविला नाहीं, हे पुढें निद्दनास येईलच. या जुटींत महादजी किती 
कसून मेहनत करीत होता, त्या संबंधानें त्यानेंच वेळोवेळीं काढिलेले 
उद्गार बाणेदार आहेत. स. १७८१ त निजामाची ढिलाई पाहून त्यास 
महादजीनं लिहिलं, “ शिकाकोल राजमहेंद्रीकडे इंग्रजांस ताण देऊन 
मुळूख हस्तगत करावा, असा समय फिरोन येणार नाहां. इंग्रजांची 
जात मस्ती, वचनाचे, कोलकरारांचे प्रमाण नाहीं. एकास भुलथाप देऊन एकाची 
दौलत घेतात, हे त्यांचे कावे आपणांसही वाकब आहेत. श्रीमंतांचा व आपला 
द्विधाभाव नाहॉ. एका दोलतेस पॅच पडला असतां, दुसरी दोलत राहील असें 
होणार नाहो. आपले व सरकारचे करार असतील त्यांत तफावत पडली नाही 
व पडणार नाहीं. आपलें बोलणें आहे जे, श्रीमंत बारा वषाचे होत तों पावेतो 
नफानुकसान न पाहतां दोळतीस कुवत असेल तितकं साहित्य करीन.' 
(ग्वा, ४-४९, ५२, ५२; २-२५१) 

स. १७७९ च्या “ श्रावणमासी नबाबाची पांचसात पत्रे पुण्यास आलीं, 


.“%------->-__>---शटशा णर्णा 0 णण पालक य के नन कळ मळ कलन पफ्ण्शणीणी 


* या कृष्णरावाचा बाप नाना जोशी म्हणून बारभाइंचे तफेने नागपुर- 
कडे संधान ठेवण्याच्या कामगिरीवर असून बापलेकांची पत्रें दहाव्या 
खंडांत अहेत, (७. १२२-१३० व १६५). कृष्णाजी नारायण नाना फड- 
णिसाचे त्फेने अनेक कामांवर असून त्याचे पश्चात्‌ बाजीरावाने त्यास सातारकर 
छुत्रपतींजवळ ठेविले होतें. (का. स. प. या, १८६ व॒ ४८३ ),. 


प्रकरण उर्षे ] युद्धाचा तीव्र स्फोट २१९, 


६०४ ४७७५॥ ४० २-८ ४७५५०७४ 


“४५४६ 70000४ 7४-८४ ४४ ४-४ /४-/ ४५ ४४-४५ 


काँ इंग्रजांची जात लबाड आहे. चोघांनी एक होऊन चहूंकडे मसलत करावी 
असा निश्चय ठरला, त्यावरून नानांनी पाटिलब!'वांस जांबगांवाहून बोलाविले. 
ते पुण्यास आल्यावर या मसलतीचा निश्वय ठरते समर्यी नबाबार्ची पत्रे 
आलीं होतीं तीं दाखविली. दिवाकरपतांसही नबाबांनीं तर्शीच परत्ने लिहिली. 
सारांश, इंग्रजांची मसलत नबाबांनीं आपण होऊन करविली, आणि ती त्यांनी 
सिद्धीस नेली नाहीं. नानातऱ्हेचे बाहाणे काढले; आणि आम्हीही जांबगांवास 
असतांपासन, नबाब मसलत करणार नाहीं, असे पर्याय बोलत गेलों, ' असें 
महादजी म्हणतो. १७७९ च्या डिसेंबरचे आरंभीं महादजी लिहितो, ' आम्ही 
तयारीस लागलों, कांहीं फोज रवाना जाली. बाकीची ततुंद करितों.' पुढं 
स, १७८१ त महादजी हेदरास लिहितो, “ इंग्रज मकरी, माहूतलब आहेत. 
त्यांची चाल आपणांस वा्काफ आहेच. नागपुरचे भोसल्यास गुप्तपणे कांहा 
देणेघेणेचें करून भोसल्यांचा आपला सलूख करून घेतला. इंग्रज दगाबाज 
आहे. त्याचे पारिपत्य करावें हाच कसा इकडील आहे. त्यांशीं सलूख 
करूं नये. चद्दूंकडून तबीच करावी. आपण व आम्ही मसलतावरी जाऊन 
लढाया केल्या, तशा भोसले नबाबाकडून घडल्या नाहांत, तरी चिंता नाही. 
आपणा दोघांकडून पारिपत्य होतच आहे.' अशा रीतीनें चौकडीचें कारस्थान 
सिद्ध झाले. 

२. मुंबई कलकत्त्याचे दरम्यान गोडडोच्या वाटाघाटी, ( जून- 
डिसें ७७ ).--ग. हॉगबोने वडगांवच्या बनावानंतर मराठ्यांच्या संबंधानें 
एकंदर वस्तुर्स््थाति दाखविणारे दोन विस्तृत खलिते वरिष्ठांकडे पाठविले असें 
वर सांगितलें, त्यांतला एक तारीख १९ फेब्रुवारीचा व दुसरा ३० मार्चेचा. 
त्या दोहोंत मिळून सवे लहान मोठ्या बावतींचा मार्मिक विचार केलेला आहे. 
या कागदांवरून ४. कित्येक प्रकार निष्पन्न होतात ते असेः-- 


महादजीला नाना प्रकारची लाळूच दाखवून आपल्य़ा बाजूस वळवावा 
आणि नानास हलका करावा, हा इंग्रजांचा प्रयत्न वडगांवचे तहापासून 
सारखा पांच सहा वर्षे चालला, प्रथमच महादजीस इम्रजांनी आपला भडोच 
परगणा इनाम देऊन मिंधा केले. इंग्रजांच्या मतें नानाचे कारस्थान अद्यापि 


“१*५०१"-€४-/१- 


१ 0ा'७8ा5' जप१1107 1581005 पराशाल, 


२२० मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


"४२ ४0 ५ -“7 -““ क" श*>27४४70 “टी नो 1५७०१७ “ह ऱ“भ्श *- - ह." ४४१४-४४ ४७५ ४७० ४७४०७४  पेन्क फेक शशी "५7 “४५४४ 0४0 0८ ७४५ ७४८८ ४” ४५४४0५५७५४ ४७० १५४७०” 


फ्रेचांकडे चाललं असून, सं० ल्यूबेननें कबूल केलेली भरपूर लष्करी मदत 
युरोपांतून लवकरच येईल असा भरंवसा नानास वाटत आहे. हा इंग्रजांचा 
समज सवेथा चूक होता. स.१७७८च्या जून महिन्यांत ल्यूिननें पुणे सोडल्या- 
ल्यापासून मराठी कागदांत फ्रेचांचा उल्लेख यत्किचित्‌ कोठे आढळत नाहा. 
महादजी मात्र इकडे नानावर व तिकडे इंग्रजांवर उपकार करून स्वतःचा 
फायदा करून घेत हाता. महादर्जाने आपल्याकडे संधान लावावे, अशी धड- 
पड इंग्रजांनी परभार पुष्कळ करून पाहिली, परंतु तोही त्यांस शेरास सवा- 
शेरच भेटला. त्यान इंग्रजांस आपल्या मनाचा थांग यत्किंचित लागूं दिला 
नाही; आणि इकडे नानाचे तर आपल्याशिवाय चाळूंच नये अशी तजवीन 
ठेविली. ' शिंद्याच्या कचाट्यांतून सुटण्याची नानाची भोठी इच्छा आहे, पण 
त्याचा इलान चालत नाहीं.' असं एक इंग्रज लिहितो. याला तोड म्हणून नानाने 
आपल्या मुत्सही शहाणपणाने इंग्रजांविरुद्ध वरील कारस्थान उभे केलं आणि 
क्रंचांची युरोपीय मदत न आणतां इंग्रजांस सळा का पळो करून सोडिले. 

हेस्टिंग्तनें मात्र या वेळीं राजकारणाचा योग्य मार्ग पत्करेला नाही. 
त्याच्या कतेबगारीचा विचार इंमप्रज लेखक हल्लींच्या साम्राज्यद्ष्टींने करितात; 
आणि आपल्या राष्ट्राचा ज्याने फायदा केला, त्याचे अन्याय सुद्धां त्यांस गुण 
असे वाटतात. याचे प्रत्यंतर फारेस्टनें हेस्टिंग्सचे कागद दोन लह भागांत 
प्रसिद्ध केले आहेत त्यांतील प्रतिपादन वाचावे. पण सर आल्फ्रेड लायल 
किंवा पी. इ. रॉबटेस्‌ यांच्यासारख्या समतोल इतिहासज्ञांनां हेस्टिंग्सवर 
अभिप्राय दिला आहे तोच आपण ग्राह्य मानला पाहिजे. प. १९५ वर 
रॉबटेस्‌ म्हणतो--- 

“< या वेळीं कंपनीच्या सवेच इलाख्यांवर अत्यंत अयोग्य माणसांची नेमणूक 
होती, स्थूल दृष्टीनें अस म्हणावे लागतें काँ, दक्षिण आणि मध्य हिंदुस्थानांत 
जेतके तद्देशीय सत्ताधीश होते, त्या सवाशी कुरापती काढून युद्धप्रशंग 
उपस्थित करण्याची जोड त्या वेळच्य़ा गव्हनेरांनीं संपादिली, त्याचा परिणाम 
असा झाला कीं स. १७८० त हिंदुस्थानांतील इंग्रजी सत्तेचा पाया सवेथेव 
ढांसळला होता.” 

इंग्रज मराठ्यांचे हं सप्तवार्षिक युद्ध हिंदुस्थानचे इतिहासांत हिंदी राज- 
कारणाच्या दृष्टीनें अत्यंत महत्त्वाचें गणले जातें. त्यांत मराद्यांचें शोये व 


भ्रंकरिण ७ वं] युद्धाचा तांत्र स्फोट २२१ 


“४.०४ “४--€४-/९४-€४-” ५-४५-” -€"-*-४५-४१-४-% र “५८ | तयव “ह. शशश 2४-४४. ४-४ 0२५४. -शाएशध्शाध्ट प ८ शरा» -“* *“€  * ८" “१४५१ 0१. :</*-” > *““*-५.€* / ५/५-/५--५ 


मुत्सदहेगिरी हे दोनही गुण उत्कटत्वानें निदशेनास आले. मराठ्यांचा पक्ष 
न्यायाचा, हक्काचा व नीतीचा होता. अन्याय, अनीति, स्वाथे वगैरे अन- 
न्वित प्रकार इंम्रजांनींच केले, ही गोष्ट माल्कम वगेरे मार्मिक लेखकांनी पूर्ण- 
पणं मान्य केली आहे. ' कलकत्तेकर, मुंबईकर, मद्रासकर व प्रत्यक्ष इंग्लंडां- 
तील कंपनीचे डायरेक्टस यांनी अत्यंत विसंगत, घोटाळ्याचे व धरसारडाचे 
इतके कांहां प्रकार कले की, त्यांमुळे सवे हिंदुस्थानभर इंग्रजांची पत नाहीशी 
झाली. मद्रासकरांची अनीते तर इतको कळसास पोचली होती, काँ 
तेथाल वातावरणाची दुगधी केक वर्षे जाचक झाली. ! 


मुख्य गोष्ट इंग्रजांनी ठराविली ती हौ, काँ सवे मराठमंडळांत महादर्जाइतका 
वजनदार दुसरा कोणी नाहीं; सबब त्यास कधीं दुखवू नये, त्यात खूष 
ठेवण्यांतच आपला फायदा आहे. हच सूत्र वॉरन हंस्टिंग्सनं सुद्धां अखरपर्यंत 
कायम ठेविलें. सालवाईच्या तहांत किंवा उत्तर हिंदुस्थानांतील पुढच्या अनेक 
भानगडीत महादर्जांस न दुखविर्ण हीच इंग्रजांची मख्य पद्धत होती. अर्थात्‌ 
नाना व महादजी यांच्या ह॒यातांत इंग्रज पुनः मराठ्यांचे वाटेस गले नाहींत; 
हाच या पहिल्या युद्धाचा मुख्य परिणाम होय. इंग्रजांस चांगला बोध त्यांत 
मिळाला. हांनंबी लिहितो, ज्याच्या खेहाापासून आपणास पुष्कळ फायद्याची 
आशा ठेवतां येईल आणि ज्याच्या द्वेषामळे आपलं अत्यंत नुकसान होण्याचा 
संभव आहे, अशी व्यक्ति निःशशय महादजी सिंदेच हाय.' पग गोंडडंचे 
मत अगदीं याचे उलट होते. तो लिहितो, ' महादजी फोजबंद आहे, पेस- 
वाला आहे, उत्कृष्ट प्रदेशाचा मालक आहे, तेव्हां त्यास फोडून त्याच्याशी 
स्वतंत्र तह करण्याची आपण गोष्ट सुद्धां मनांत आणूं नये. त्यास लढूनच 
आपण जिंकिले पाहिज, आणि तह करणं असेल तर तो नानाशींच करावा. 
या मतास अनुसरून गॉडडंन महादजीशी तहाची वाटाघाट बिलकूल न 
करितां, नानाश्ींच काय ती केली. रघुनाथरावास सुद्धां महादजीचा 
भरंवसा नव्हता, 

ता. २८-९-१७५९ चें हेस्टिंग्सचं पत्न पुण्यास पेशव्यास आलें तं असें: 
“ आपलां पत्रे पोचली. आपल्याशी कायम खेह॒ जोडण्याची आमची इच्छा 
असून ज० गोंडडं यांजकडे पूणे अधिकार देऊन तह ठरविण्याचे काम सोवळे 


१९२ भरांठी रियासत [ उत्तरविभांग १ 


आहे. हे ग्हस्थ ज्या अटी सुचवितील त्यांपासून उभयतांसही फायदाच 
होईल, अशी मला खात्री आहे.' (प. क. ) 

मराठ्यांशी नवीन तह ठरविण्याचे काम हेस्टिग्सनें गोंडडेकडे सांपविलं 
होते. पुरंदरचा तह कायम करून त्याशिवाय फक्त फ्रेचांशी मराठ्यांनी बिल- 
कूल सबध ठेवू नये, असे स्पष्ट कलम ठरवावे आणि हृ नाना कबूल करील तर 
तहृ ठरवावा, अश्यी गॉडडोस ताकांद होती. असा तह न जुळेल तर मग 
गुजरातेत गायकवाडाशीं स्वतंत्र तह करून पुनः युद्ध चालू करावें, अशी प्रथम 
इंग्रजांची मसलत ठरली. जूनपासून ऑक्टोबरपयंत गोंडडे, व नाना आणि 
महादजी यांजमध्यें ही तहाची वाटाघाट चालली. इतक्यांत दादा पळून 
गेला, त्याला गोंडडानें आश्रय देऊन दरमहा पन्नास हजार रुपये खर्चास नेमून 
दिले, त्यामुळें पुनः पूर्वस्थिति उत्पन्न झाली, आणि तहाचे बोलणं मार्गे पडलें. 
दादा हातचा गेला, महादली नेट धरीना, तेव्हांच नानास नवीन कारस्थानाचा 
मोठा व्यूह रचावा लागला. नानानें गोंडडास निक्षून कळविले काँ ' प्रथम 
दादा व साष्टी आमचे हवालीं करा आणि मग तहाचे काय तें बोला.' या वेळां 
लाला निहालचंद व लक्ष्मण गोविंद चिटणीस नानाकडून सुरतेस गॉडडेशी 
बोलणें करण्यास गेले होते. नानाने त्यास साफ कळविले, का “दादा आणि साष्टी 
हवालीं केल्याशिवाय आमच्याशी सळूख करण्याची गोष्ट बिलकूल बोलं नका. 
गॉडडंची सुद्धां खात्री झाली होती, कीं एकंदर मराठी राज्यांत दादास काडी- 
इतका मान कोणी देत नाहीं, व त्याचे हातून कांही सुद्धां सत्कृत्य होणे शक्‍य 
नाहीं. असल्या इसमाशीं बिलकूल संबंध ठेवूं नये अशीच गोंडडेची इच्छा 
होती, पण इतक्या दिवसांचा दोस्त आश्रयास आला, त्यास काहून लावण 
गोंडडच्य़ा जिवावर आलं. लक्ष्मणरावाबरोबर नानाने बोलणे करावयाच्या 
तहाच्या अटी म्हृणजे तालीमनामा लिहून पाठविला तो ऐ. टि. ६-४३ व इ, 
ऐ. वि. वि. खं, १ प. ३२२९ येथ दिला आहे. 

नानाच्या या अटींस पुढ काय जबाब द्यावा हे ठरविण्याकरितां गोंडड 
सुरतेहून निघून सुंबहस ता. १-११ रोजी पोंचला. तेथें त्यानें सवे वाटा- 
घांट करून युद्धाचीच तयारी केली. उत्तरेकडून त्यानं ग्वाल्हेर गोह॒दवर मोहीम 
ठरविली; मद्रासकडीळ आरमारी फोज माहे बंदरावर आली होती ती मुंबईस 
मागविलो; परत सरतेस जाऊन त्यानें नानाचे वकिलांस ( डिसंबरांत ) रजा 


प्रकरंण ७ व ] युद्धाचा तीत स्फोट २२३ 
दिदी आणि नूतन वषारंभा सुरतेहून मोहीम सुरू केली. सखारामबापू व 
मोरोबा ठिकार्णीं बसल्यामुळे एकव्या नानाशींच इंग्रजांस बोलणं करावें लागलं; 
अ,णि नानाच्याच हातांत संपूर्ण सूत्रे गेली, याबद्दल इंग्रज चडफडू लागले; 
आणि महादजांनंही त्यांस दाद दिली नाहीं, तेव्हां नाइलाजाने त्यांस महाद- 
जीचे मुलखावरही उत्तरेत स्वारी करावी लागली. नाना लिहितो-- 

“ बोलणे करण्यास मातबर इसम पाठवावा म्हणून इंग्रजांनीं लिहिल होते, 
त्यावरून लक्ष्मणराव चिटणीस सुरतेस पाठावेले. त्यांच व इंग्रजांचे बोलणं 
चचार महिने झालं. दादासाहेबांस द्यावे व साष्टी द्यावी हं त्यांच्या मनांत नाहां. 
मगरूरीच्या गोष्टी. बाहेर गोड बोलावे, आंतून लढाईचे सामान करावे. तेव्हां 
पारेपत्य करणें जरूर. इंग्रजांनीं चहूं दिशेस आक्षण केलें आहे. याकरितां 
निजामअर्लानीं सिकाकोल राजबंदर्रा इंग्रजांचे पारिपत्य करावें. भोसल्यांनी 
भारी फोलेनें बंगाला मारावा. हेदर नाइकांनी चेनापट्टणवर स्वारी करावी, 
आणि सरकारांना सुरतअमदाबादेकडे बंदोबस्त करावा, असा निश्चय ठरला. 
त्यावरून भोसले बगाल्यांत जात आहेत. सिद होळकरही सुरतेकडे जात 
आहेत.' (ता. ४-१-१७८०, भा.व. १ प. या. ३; वभा.व.२प. या. 
५५, ६५, ६७ व १४५७.) 

गोंडडच्या हालचालीसंबंधानें मराठी कागदांत खालील उल्लेख आहेत. 
“ दुक्षिणच्या रियासतींचा एका जाला हौ केफियत गांडडोस सुरतेस मालूम 
होतांच मसलत भारी पडली. अडचण निवारण करण्यासाठी मुंबईस भाले. तथे 
सवाच कोन्सिळ होऊन कलकत्त्यास पत्रे गेलीं. ' ठराव केला की, प्रथम गुनरात 
घेऊन मग वसई हस्तगत करावी. त्याविना पुणेकर बधणार नार्हात. फत्ते- 
सिंगाकडे सलूखा ठेवावा. मुंबइहून चारपांच हजार सरंजाम रवाना होत आहे. 
बारभाईशी सलूख करावा त्र आपणांस लांछन. दोन साले विकत खाऊन 
खराब झालों. शिवाय श्रीमेतांस पेका खचोस द्यावा लागतो. तूत गुजरात 
प्रांती जावं, अंमदाबाद जागा बसण्यास कराबी, पुढे फत्तेसिंगास तंबी द्यावी; 
ममतेंत घेऊन पेकाही तूर्त त्यांजकडून घ्यावा.' असं ठरवून ता. २ डिसेंबर रोजी 
गॉडडे मुंबईहून माहिमास गेला. तेथून बंदरबोटींतून वेसाव्यास जाऊन 
डुमस बंदरास उतरेल, मद्रासची पलटण सुरतेच्या मदतीस येणार आहेत. 
ठिकठिकाणीं दारूखाने जमर्वात आहेत. दादासाहेबांस समागमे धेत नार्हांत, 


४४-./४-१-/६-/४६-/९६-/४५-४५-/१४//४.४-८१ - ../४६./५_/४..४१./४ ४६.४ “४-/१४.”१ ४६ “* १४ “४.५१ “४ “४७५४” “५ 7४ ४-0 १- ॥५-/ “९/४ ४-१ ४१-श-१-/१ 2४ 70 “१ शी श9 ७ -४१--४-४-४0-/% “६ ८५ “५ ०.” 


२२४ मराठी स्यिसत [ उत्तरावेभाग १ 


७.७... “४-७ _४४७ “७. “७४.० ४” ४ ४-७ ४-” “५ 9 17१. *7*./"५-/४१४ ४.» ४. २४ ७ ७५४१४0९ 0 ॥ >“ *“ - -“* ४-४ ४४-५४- 0 “£५४-८* -*६-४४% “१-५-/१५--<९../१० 


अम्रृतरावात घेणार. भडोचेहून डभईस जाऊन तेथें जागा कायम करावी, 
गायकवाडास न जमे तर तेथून अमदाबादेस जावें. अद्याप मराठ्यांची फोज 
गुजरातेत येत नाहो, याबद्दल टोपीवाल्यांस आश्वये वाटत. अंकलेश्वरचा मागे 
नीट करावयास लागले आहेत. परंतु इंग्रज फोज फार दिक्क आहे. या वेळी सर- 
कारची फोज असती तर दबाब मोठा पडता. पुण्याचे वकील लक्ष्मणराव चिट- 
णीस यांचे हवेलीत इंग्रजांकटील चोकी बसली, कां हे बातमी पुण्यास लिहि- 
तात. पुण्याहून कोणी ग्रहस्थ गुप्त सुरतेत येऊन श्रीमंतांची भेट घेतली.” 
गुजरातेत सिंदे होळकर लगोलग जात आहेत असें नानानें हेदरास याच वेळी 
कळावैलें. गणेश विश्वनाथ बेहेरे इंग्रजांच्या पाठीवर गुजरातेत होता, तो व 
अंमदाबादर्ची पलटणें इंग्रजांस अडविण्याकरितां नमदेकडे आलीं. तों इकडून 
बाजीराव बर्वे, सटवोजी भोसले, गुलजारखान मिळोन सुरतेहून बडोद्यास चालले. 
“त्यांची यांची गांठ अंकलेश्वरावर पडली, पण मुकाबला झाला नाही. दुर्गाजी 
भापकर पेशव्यांचे तर्फेने उगाच उतावळी करून डांगर किनाऱ्याने बांसदा 
पावेतो. गेले. इकडील पेरवीत दिरेंग नसावा,' असं बेह्देऱ्यानें नानास कळविले. 
दादानेंही या वेळीं सुरतेहून लढाईची सिद्धता जोराने करून, शिवाय मणियार 
पारशी व हणमेतराव या दोन वकिलांस इंग्ठंडास पाठवून तिकडूनही लष्करी 
मदत खुद्द बादशाहाची मागविली. हे दोन वकोल आरबस्तानांतील जिद्द 
बंदरांतून पुढें जावयाचे होते. १२-२२७-२३४ हे वकोळ पुढें दोन 
वषानी हात हालवीत परत आले. एडमंड बकर्नें त्यांची वर्दास्त ठेवून, इकडून 
फौजेची मदत मिळणे दाक्य नाहीं, अश्या जबाबानिक्षी त्यांस परत पाठविलें 
त्यासंबंधाचं बकेच दादास आलेलं पत्र प्रसद्ध आहे. (का.सं.प. या. ४६९; 
खंड १२-२२९-२३४.) 

३. महादजीचा रुसवा ( ऑक्टो> १७७९-जाने० १७८० ).---चहूं- 
बाजूंनी लढाईची सिद्धता होते, तोंच नाना आणि महादजी यांजमर्थ्ये स.१७७९ 
च्या दसऱ्याच्या सुमारास बेबनाव उत्पन्न झाला, तो पुढें तीन चार महिने 
अत्यंत विकोपास जाऊन ईम्रजांवर स्वारी करण्याचा सोन्यासारखा काळ फुकट 
गेला, दसऱ्यासच सरदार बाहेर पडावे अशी नानाची टोचणी असतां जवळ 
लवळ माघापर्यंत त्यांचे पाऊल निघालं नाही. हे पांच माहिने गोंडडास फार 
फायदेशीर झाले. त्यानें स्वतः मुंबईस जाऊन व कलकत्यास सवे प्रकार लिहून 


प्रकरण ७व ] युद्धाचा तीघ स्फोट २२५ 


*---५-/४५-४५४४५८४५५॥४८४४५/४-०/४-०४५/५४५/0 ०४४०४” ७४४४४ ४ फ्लाय “<*>५-४८८४-€४४0. 


पुढील उद्योगाचा बेत निश्चित केला; आणि तह बनला नाहीं, तेव्हां स.१७८० 
च्या प्रथम दिवशी गुजरात जिंकण्याची मोहीम त्वरने सुरू केली. फेब्रुवारीत 
सिंदे होळकर गुजरातेत इंग्रजांवर चाळून गेले, ते स्वतः रडत्त राऊत घोड्या- 
वर अक्या तऱ्हेनंच गेले. नाना महादर्जांच्या या रुसव्याचे कारण स, १७७९ 
च्या ऑगस्टांत गांडडे येणेंप्रमाण लिहितो. ' महादजी व नाना यांनमध्यें 
ह्छीं मोठी तेढ उत्पन्न झाली आहे, त्याचं कारण महादजीचा वकौल असं 
सांगतो कौ, नानास दादा आपल्या स्वतःच्या कबजांत पाहिजे होता, तो 
महादर्जांनं दिला नाहो, आणि उलट त्यास आपल्या हातांतून निसटून जाऊ 
दिल. शिवाय मला हं द्या, मलातं द्या, अश्या महादजीच्या मागण्या नानाच्या 
मागें सारख्या चाळू आहेत; नानाने महादजीस केकवार पुण्यास बोलावले, पण 
तो गेला नाही.' दुसरं एक कारण असं दिसतें, को नानाने दृरिपंतास जवळ केले, 
त्याशिवाय नानाचे पान हालेना, ही गोष्ट महादजीस दुःसह वाटूं लागली. राज्यांत 
अलीकडे मोठमोठी कामं महादर्जाने लष्करी बळावर व अंगच्या इभ्रतीवर 
उलगडून नानाचा जम चांगला बसवून दिला. महादर्जानें नानाचा पाठपुरावा 
केला नसता तर सवाई माघवरावाची धडगत नव्हती. महादजी स्वतः धूते ब 

हृत्वाकांक्षी होता, केवळ नानाच्या हुकमान पाणी पिऊन राहणे त्यास 
खपेना. आपण पेशव्यांचे पुरातन सरदार, त्यांच्या दोलतीचे आधारस्तंभ, 
अत असतां, नाना फडणीस ढहान मोठ्या कामांत आपणांवर हुकमत गराज- 
विणार कोण १ आपल्या लष्करी साह्याशिवाय नानाचं क्षणभर चालणार नाहा; 
मग कारभार तरी नानाने आपल्या साह्याने कांन करावा? उलट नानाने 
हरिषत आपल्या मदतास घेतला, याचा अथ असा कां पुढें मार्गे जरूर पड- 
ल्यास हरिपंताच्या लष्करी बळावर आपण कारभार पाहिजे तसा निभावू, 
महादजीची एवढी पवो ठेवण्याचे आपणास प्रयोजन नाही, असा नानाचा 
भाव उघड झाला. यार्चे प्रत्यंतर इतकच को हरिपंत कारभारांत नसावा, 
अशी उघड मागणी महादजीने नानाकडे केळी. नानानें अथातच ती मान्य 
केली नाही. त्यामुळे महादजी सुद्धां जांबगांव सोडून मोहीमेवर जाईना; तेण- 
करून एकंद्र राज्याच्या कारभारांत चार महिने मोठा बोळ पडला. लष्करी 
सत्ता प्रमुख काँ दिवाणी सत्ता प्रमुख, ह्या जो राजकारणांतला नेद्दमींचा मोठा 

१५ 


"२.५८ ५-/८>- 


२२६ भरोठी रियांसते [ उत्तरंविभाग १ 
वाढ अद्याप प्रसंगानुसार प्रत्येक देशांत रंगास चढतो, तोच वाद पर्यायानं 
त्या वेळीं मराठमंडळांत उपस्थित झाला. आम्ही जर राज्याची कामगिरी 
उठवणार, तर त्याच्या कारभारांत आपला हात पाहिभे, हं महादजीचें 
म्हणणे; उलट पक्षी, नानाचे म्हणण कीं लष्करी सरदारांनी कारभाऱ्यांचे हुकूम 
बिनतक्रार उठवाने, त्यांस आपण हुकूम करूं त्याप्रमाणे लगोलग त्यांनीं मोहि- 
भेस जावें. वास्तविक उभयतांची प्रत्युत्तर काय झाली ती सवे आज आपणांस 
उपलब्ध नाहींत. बारभाईचे मंडळ व्यवस्थित करावें, सवांच्या साह्याने 
कारभार चालावा, एकट्या नानाने सवे मराठझाहीवर संपूर्ण हुकमत गाजवू 
नये, असा स्पष्ट आग्रह महादजीनें धरला होता काँ काय, हें समजण्यास मार्ग 
नाहीं. पण नानानें हा पेंच ओळखून कारभारांत महादजीस घेण्याचा उपक्रम 
केलेला दिसत नाहो. शाहूच्या मृत्यूने राजसत्ता पेशव्यांचे हाती आलो, त्या- 
वेळीं जुने सरदार पेदाव्यांची हुकमत पाळण्याची टाळाटाळ करूं लागले, त्यांतून 
दोन चतुर पेशव्यांच्या कर्तबगारराने राज्याचा बचाव झाला, पण त्या वेळीं 
सुद्धां जानोजी भोसल्प्रास छत्रपति करून राज्याची हुकमत पहिल्यासारखी 
करण्याचा प्रयत्न झालाच. त्यानंतर रामराजाचे अंतसमयीं पुनः छत्रपतींची 
सत्ता प्रस्थापित करण्याचा उद्देश पुष्कळांचे मनांत होता, पण तो सिद्धीस 
गेला नाहीं. या योष्टी नानाचे डोळ्यांसमोर घडत होत्या. आपण पेशव्यांची 
ताबेदारी वाटेल तशी करू, ते आमचे मालक आहेत; पण नाना म्हणजे एक 
मख्य कारकून, हा आपणावर हुकमत गाजवणार कोण, अश्या प्रकारची सर- 
दारांची भावना होती. तिला तोंड म्हणून नानानें या वेळीं बारभाईंचेंच मंडळ 
भक्कम पायावर स्थापिले पाहिजे होते. त्यार्ने सिंदे होळकरांस स्पष्ट सांगितल 
पाहिजे होतें कॉ, तुमच्या मनांत कारभार करणें आहे तर खुशाल या आणि 
करा, मी बाजूस होतो, किंवा तुम्ही जी कारभारी मंडळाची रचना ठरवाल 
ती मी मान्य करितो. पण अश्या आहयाची कोणतीच योजना नानाने पुढे 
आणली नाही, कीं या प्रश्नाचा उघड खल केला नाही. 

महादजी जांबगांवास होता. तथून त्यानें नानास कळविले, “हरिपंत तुम्हां- 
अवळ आहेत ते नसावे, आमच त्यांचें ठीक नाहीं. ते तुम्हांस मनस्वी शिक- 
वितात, यास्तव त्यांनीं घरीं बसावे; तरच तुमचा आमचा रोह चालेल, 
म्हणले मी गुजरातच्या स्वारीस आज निघून नातों. गुदस्तां झांशी प्रांती 


प्रकरणे ७वें ] युद्धींचा तीव स्फोट २२७ 


*-४-"- €१-८-४%-/४-४--/%५/१-/१- 


भांडेर तालका पांच लक्षांचा आम्हांस देण्याचें ठरले होते. दादासाहेबांचा 
कारभार बिघडला, त्यापरक्षी तो ताळुका देत नाही. असे नानांनी कळविलें, 
त्यासाठीं रुसवा. शिंद्यांचे म्हणणें आम्ही दादांचा जिम्मा कबूल केला, फोज 
ठेवावी लागणार, खर्चास पाहिजे. तरी तो ताळुका अवश्य द्याबा, असी बोलणी 
होऊन तालुका देण्याचें नानानें कबूल केलें, पण त्यास अशी अट घातली, कीं 
चिंतो विठ्ठल व सदाशिव रामचंद्र तुम्हांजवळ आहेत, ते आमच्या हवाली 
करावे, तुम्हा निघून सुरतेच्या सुमार जावें, तेव्हांच तालुक्याच्या सनदा 
पाठवून देऊं. हृरिपतात क्राढण्याचे तर नांव सुद्धां घेऊ नये. ते आम्ही 
बिलकूल मान्य करणार नाहां.' असें नारो शिवदेव पाक्षि याजबरोबर नानाने 
सांगून पाठविले. हे भकरण फारच चिडीस गेल आणि सिंद्याच्या लष्करांत 
आवई सुद्धां पडली की, पुण्याहून हरिपेत व परशुरामभाऊ फोज घेऊन 
सिंद्यास लटावयास येतात. त्यावरून सिंद्यांकडे दोन प्रहरांच जीनबंदी 
झाळढी. “नानाचे मनांत तर असा प्रकार स्वप्नांहि नाहो. त्यांचा भार 
सर्वे पाटीलबावांवर. अशीं दुश्चिन्हं होऊं लागलां आहेत, ती बर्रा नारहात. 
शिंद्यांचे लष्करांत आवई पडली, तेव्हां त्यांनींही पत्रें पाठवून फोजा जमा 
केल्या. पुण्यासही फोज चांगली जमविण्यांत आली. ' एवंच प्रकरण चांगळेंच 
हातघाईवर येणार होतें. परंतु उभय पक्षांच्या समजुतीने ते मिटले. तूत 
शिंद्यानं हरिधतास काढण्याचा हृद्ट सोडावा, आणि नानार्ने त्यास बुदेल- 
खंडांत जहागीर द्यावी अशी तडजोड जाली. या संबंधाचा एकंदर पत्र- 
व्यवहार फार मजेदार आहे, त्यावरून सरदारांचे रुसवे समजून येतात. 
जांबगांवचा बातमीदार नानास ता. ३० आक्टोबर रोजीं लिहितो, 
: आपली आज्ञा घेऊन स्वार जाला, तो आजपयंत जञांबगांबी वस रोज 
लष्करांत होतो. महादजी व तुकोजी हे उभयतां एक विचार 
होऊन चिंतो विठ्ठल, सदाशिव रामचंद्र, महादेव गोगटा व नारो गोपाळ 
दि॥ आबाजी महादेव यांची खलबते नित्य होतात. त्यांत मजकूर हाच की 
उभयतां सरदारांनी पुण्याचे मुक्कामी जाऊन आपल्यास वब हरिपंतास दगा 
करावा, हा निश्वय येथ जाला आहे, त्यास हे पुण्यास आलीया आपण 
बहुत सावध असाव. यांचा इतबार एकरूप न करावा. खलबत्तास बोलावून 
दगा करावा हँ यांचे मानस आहे. त्यास यांशी आतां लें खलबत करणें 


२९२८ मराठी रियासत [ उत्तरावेभाग १ 


*“<*-€*-€४* ४ ८४५४ “४-० ४५./१"-९१* “४-०. “५.५-/५/४-/१" -५--४-४-/५./५- “0-४. “६..”४४९._.,४..»0७ “९७८०९ ..४/ १.७१ ४ कयाले 


तं आपल्या मजबुदीर्न कराबें. देवाजीपंत निसबत भोसले यांचे विद्यमाने 
आंगरेज्ञांचा सलूख होतो. म्हणून यांस बहुत कठिण आहे, को आमचे हातां 
कांही संधान राहिलं नाही, नाना जैसें बोलेल तेसें करून, हे चार पांचजण 
तिंदे यांजपाश्यी आहेत त्यांस हस्तगत करून घ्यावे, मग फितूर मोडलासा 
होईल. नाना, भी गराब, मी हं लिहूं नये. परंतु मी आपले पदरचा, मला 
दुसरा उपाय नाहीं. सवे माझी लज्ञा आपल्यास आहे. श्रीमंत एक होऊन 
मज गरीबावर आरोपन ये ते करावें. 

या बातमीत तथ्य इतकंच दिसत काँ, चिंतो विठ्ठल वगेरे दादाची मंडळी 
भहादजीजवळ बसून त्याचा सारखा बुद्धिभेद करी, त्यामुळें महादजी स्वारी- 
वर जाण्यास दिरंगाई करतो, सबब त्या लोकांस एकदम छापा घालून हस्तगत 
करावे, असा कदाचित्‌ नाना व हरिपंत यांचा विचार असेल. परंतु पुरंदरावर 
छापा घालून नानास पकडावे, असा विचार कोणाचे मनांत आला असला 
तरी, महादजीचे भनांत कधींच नव्हता. महादजी फार खोल मनुष्य. 
अशा गोष्टी तोंडानें बोलणारा नव्हे. देवाजीपंतामाफेत इंग्रल्षांशींच तडजोड 
करण्याचा नानाचा घाट होता तो बरोबर आहे. या वेळीं नानाचा सरकारी 
हुजऱ्या गंगाजी आव्हाड व त्याचा भरंवशाचा वकील नारो शिवदेव हे दोघेही 
चांगले हुशार असून पुढील दहा पांच वषात त्यांचा उल्लेख कागदोपत्री वारंवार 
येतो. ' हे राजकारणी मनुष्य सव कामांचा बंदोबस्त करतील, असा त्यांज- 
बद्दल एका लेखकाचा अभिप्राय आहे. त्यांनी हे प्रकरण मिटविलं.$ 

समक्ष बोलून शका भागविण्याऐवजी एकमेकांच्या ग॒प्त बातम्या हलकट 
भाणसांमाफत काढण्यांत त्या वेळचे पुढारी कसे निमझ अत्तत, याचा मासला 
या वेळच्या भानगडोंत पाहवयास मिळतो. नांनास पकडण्याचा महादजी 
बेत करतो, अश्शी बातमी वर एका पत्रांत लिहिली, तर त्याचे उलट नानाचे 
वस्तीतून महादजीस निराळीच बातमी आली. नानाचे हुशार वकील 
सदाशिव दिनकर व नारो शिवदेव हे दोन.ग्रहूस्थ महादजीच्या पत्नरव्यवहारांत 
विशेष ध्यानांत ठेविले पाहिजेत. ती बातमी अशी. 

“ आज दोनप्रहरीं पुण्याहून रा० बावांस पत्न आलें, त्यांत मजकूर जे, 
हरिपंततात्या व परशुरामभाऊ यांनी मनसबा केला की शिंदे फार ओढितात, 


$ भा.व. २ प. या, ४ व | ग्वा. ४-९३. व खरे २५७१६. [| 


प्रकरण ७वे ] युद्धाचा तीत्न स्फोट २२९ 


"२.४४... ५-१ “0 


काय चिंता आहे, पाहून घेतो. असं पत्न आलें, त्यावरून बावांची मर्ली 
फारच विक्षेपास पावली. कल्पना चालली जे, दिवाकर पंतांसीं पूर्वी ( नानांनी ) 
मनसबा केलाच आहे, त्या अन्वये उदरीवर $ भोसल्यांचे फोजेचा जथ 
पाडिला आहे. नबाबाची फोज दहा हजार ओरंगाबादचे रखवालर्चि निमित्त 
करून गंगथडीस येत आहे. हुजरात बारा पंधरा हज्ञार पुण्यास लमा 
झाली. इतका जथ पाढडिला, तेव्हां पत्राचा मजकूर खरा. हे आम्हास पाहून 
घेतात तर मी काय कुणबी लागलां आहे की काय! बरं. पाहून घेतात, चिंता 
नाही. गुजरातेत रवानगी करण्यास फोज जमा होतच आहे, त्वरा करून 
आणवावी. पागा आणविल्याच. उभयतां मनसब करून आम्हांवर येतात, 
त्यापक्षां आपणच पुढं व्हावे. उभयतांचो गांठ वाटेस पडली, उत्तम; न पडे 
तर जाऊन श्रीमंतांचे पायांवर डोई ठेवून, बंधुंस रामराम करून निघोन 
यात्रेत जाव. याउपर यांजवळ राहणं ठीक नाही, असा विचार जाला. पत्र 
कोणाच आले त्याचा शोध केला, नांव घेतलें नाहीं. म्हणतात की चोकशी 
करतील तर पत्रच आहे. अंगी लावून देतो. लिहिणारावर नाना रुष्ट होतील 
तर त्याच चालवावयास मजला सामथ्य आहे. रुजुवबात करावयास चिंता नाही. 
अद्या कल्पना होऊन फौज व पागा जमा करावयाची ताकौद जाली. हृ वर्ते- 
मान मीं न लिहावे, परंतु नाशास गोष्ट आली असतां कर्स न लिहाव? आधी 
हें वतेमान लिहावयास परवानगीच नव्हती. मागाहून परवानगी झाली. 
स्वामी येणार असा बावांजवळ निश्चय झालाच होता, त्यावरून आपले येण्या- 
पावेतो सबुरी आहे. या मार्गेच सशय दूर व्हावयाचे नव्हते. गंगाजी आल्या- 
वर संशय तुटला होता. आतां काणाच्याने कांहीं होत नाहीं. लाचार, श्रु० 
हो० हे, विज्ञापना. ' नाना जांबगांवास सिंद्याचे भेटीस जाणार असा 
उद्लेख यांत आहे. याच तारखेर्चे गंगाजी आव्हाडाचे नानास पत्र. 
' येथील मजकूर आज दोन प्रहरां जाला तो दाजांनीं (सदाशिव दिनकरांनी ) 
लिहिलाच आहे. आम्ही तेथून आल्यावर इकडील संदाय कांहीं दूर केले. 
पुढेही तेच चालविणार, तो. आज कोणत्या ग्रहस्थाचे पत्न आले त्यांत 
बजिन्नस खोलून लिहिळे आहे. हे बोलतात, श्रीमंतांचे ठार्यी दुसरा 


$ वर्‍हाडांत नागपुर--खानदेदा रस्त्यावर बुलढाण्याचे पूर्वेक्ष ५० मेल. 


२.४४७४४४-४ ४८७/७५४१५५४४./ १७०४७” ४७” 0५७//0- ४७४४ १०.४ 0. ७७० क 


२२७ मराठी य्यासिस [ उत्तरविभाग १ 


२.५ २८/४४/४४७४ *४//४/ 


अर्थ धरावयाचा नाहीं. आम्हीच रामराम करावयास पुण्यास जातो; पण न 
कळे, पुण्यास गेल्यावर श्रीमंतांचे गादीस व भावास अभाव होईल. याज- 
करितां पुण्यास न जातां, कारभारी पुढें येणार त्यांसच सामोरा जाऊन रामराम 
करून देवास ( तुळजापुरास ) नावें. या अर्थ आज झाडून पागा शिलेदारांस 
पर्त्चे गेलीं. मी मोठी शिकस्त करून आपण येथें येतात तावत्काळ सबुरी 
करावी म्हणून विनंति केली. शेवटास गोष्ट येऊ म्हणते. विना श्रीमंत येथें 
आल्याखेरीज हा संशय दूर होत नाहॉ. फोज तों जमा करतातच. श्रीमंतांचे 
येण्याविर्शी इकडील कांही अभाव चित्तांत येईल तर त्याची खातरजमा 
आम्ही पाहिजे तशी करूं. इकडून ( सिंद्यांचे मनांत ) श्रीमंतांच ठायी भाऊ- 
पणांत दुसरा अथे तिलतुल्य नाहा.' म्हणजे सिंद्यांचे मनांत नानाविषयीं बिल- 
कूल कपट नाही अशी खात्री नानाचाच मनुष्य करीत आहे. (भा. व. २ 
प. या. ६२; ए.स्फु. ठे. ४-१४ ) 

४. नानामहादर्जाीमधील लढ्याचे मुद्दे.---या वेळीं नाना महादर्जीचे 
दरम्यान वादाचे विषय काय होते त्याचाही निदेश एका लांबलचक पत्रांत 
आहे. जांबगांवाहून आपाजीराम दाभोळकर सिंद्याचा कारभारी डिसेंबर 
१७५७९ त नानास लिहितो. “आज्ञा घेऊन निघते समयीं पाटीलबावांशी 
बोलावयारची कलमं सांगितली होता, त्यांतला मजकूर सदाशिव दिनकरांस 
सांगून खाश्ांचा गांठ घेतली. संशयार्चे मूळ वगेरे भाव निखालसपणें बोलावे 
येविश्ी फार आम्रह केला. त्याजवर बोलणं झाल त्यांतील मजकूर. प्रश्न 
कारकुनाचा व उत्तरं महादजीचीं. 

१, अलीकडे संशय पडले याचे कारण काय! उ० आम्हांकडे चाकरीचा 
प्रकार. फोज नेमून देतील त्याप्रमाणे चाकरी करावी. अखत्यारीमुळें 
फौज आधिक उणी ठेवावी, आणि पॅचांत येऊन घोर करीत बसावें ते 
कामाचे नाही. ऐस कित्येक वांकडे बोलणें लाळ. सशयायी कारणें पुसतां 
तर ऐका. तोतयाश्वी वगेरे कामगिरी केली तरी नानाची पुरती निखालसता 
जाली नव्हती. इंग्रजांची लढाई होऊन बापूसंबधीं काम जाहल्यानंतर 
आम्हांवि्सी संददाय गेला. पुनः संशयास कारण दादा निघोन गेले. 
त्यासंबधानें नबाबारची पत्ते आलीं व लोकांचें सांगणे, असे तान प्रकार 
एके लागां जाहले. त्याची छान न होतां विकल्प वाढले. इंग्रजांची 


प्रकरण ७] युद्धाचा तीत्र स्फोट ८३-14 


४५१२४४४ 


"५-७ 0४/४७/४७४७” ४०0४. ४८४४0 ८४ ४७% -०१०/0१५४४. ४.५१ “१-१ “-//१.//७”/७ 


मसलत आम्हांकडे, सळ्ख जाहला आमच्य़ा विद्यमार्ने. पहिल्यानें 
मुंबईस वकील गेले ते एक सरकारचा व एक आम्हांकडील असे गेले. 
पुढे सरतेस ( गोडडेकडे ) वकील गेले. तेव्हां आमचा वकील सर- 
कारचे वकिलाबरोबर नसावा असं जाहलें. तेव्हां साय जाहला कॉ 
नाहीं ! ( म्हणजे इंग्रजांशी बोलणें करण्यांत महादजीची मध्यस्थी 
ठेवावयाची नाहीं असा नानाचा प्रयत्न सुरू जाहला कीं नाही १) 

२. मसलतीमुळें खचे जाहला, तो सरकारांतून चालवावा म्हटलें. त्यावर 
सरकारांत ऐवज नाहीं असा जाबसाल जाला. तेव्हां पेचाची गोष्ट 
आम्हांकडे आणावी असं जाहले कीं नाहा १ 


३, होळकरांची बातमी राखोन आम्ही खबरदारीस चुकत नाहीं, परंतु 
९ 
इश्वर इच्छा प्रमाण, 

४. भांडेरीच्या मामल्याविशीं बोललो. भांडेर दिल्यास झांशींचा खच कसा 
निभावेल ! त्यावर उत्तर जाळे ने, दादांची मसलत संपली नाही. 
इंगळे खंडेराव हरि यांजकडे फोजेचा भरणा केला आहे, त्याचे उप- 
योगास भांडेर पाहिजे, नानांचे मानस असेल ते खरं. 

५. अशीरगड आम्हांस दिल्यास दोन तीन वर्षे जाहली. अद्यापि हस्तगत 
न होय. तेव्हां चित्तांत संशय कोणाच्या माहे १ 

६. आम्ही सरकारचे कामांत पडत नाहीं, तत्राप नानांचा व आमचा 
भाऊपणा, यामुळें एखादा आम्हांकडे येतो. त्याजला बोलोन आकसांत 

___. धारितात. तेव्हां तशयाचें घर जाहले कां नाहीं ?' 

७. आमची कामे नानांनीं स्वतः पाहवीं. ती चाल मोडून कारभाऱ्यांजवळ 
बोला म्हणतात. त्यामुळें तकेकुतके वाढून बाजार होतो, तेव्हां तंशया- 
मुळेंच अस घडते काँ नाहां ! 

८. आम्हाकडून चाकरींत अंतराय म्हणावा तर बाजीरावांचा पुत्र दादा 
वचर्ने करून धरून आणिला, ते मसलत बिघडली. दुसरं, एखादे वेळेत 
रांगांत अधिक उणें बोलतो. आम्ही गैर प्रकार मनांत धरलाच नव्हता. 
राज्याचे कल्याण व नानाचें कल्याण त्याच गोष्टी केल्या, 


२३२ 


१०, 


मराठी र्यािसत [ उत्तरावैभाग १ 


, दादा सुरतेकडे गेळे ही बातमी राहुर्रांचे$ मुक्कामां ( महादजीस )कळली. 


तेव्हां उरूस केला (न्नदेवास कोल विचारला ), ते समर्यी दृष्टांत जाला 
ले, पुढें न ज्ञावें. गांठ पडायची नाहीं, देशांच राहवे. त्यावरून संशय 


वाढला. | 


भोसल्यांची फोज उंदेरी सुमारें चाळून आली, ती आपणावर येते असा 
संशय महादजीस आला. तके वितके होत आहेत. 


कलम ८ मधील “बाजीरावाचा पुत्र' असें दादाचे विशेषण महादजीचे 
तोंडचे ध्यानांत ठेवण्याजागे आहे. या सरदारांचा ओढा दादाकडे कां, तर 
ज्या बानीरावानें आपणास उदयास आणले त्याचा तो मुलगा. इकडे तो 
केवळ खुनी असं नाना समजे, परंतु सरदारांची भावना सवथा तशी नव्हती. 
या वेळीं नानानेंही पॅच जाणून निजाम, भोसले, हुजरात वगेरे फोजा जमविल्या, 
त्यावरून महादजीवर हृल्ला करण्याची ही तयारी असा कुतके लोकांनीं काढिला. 
वास्तविक ही सवे बातमीदारांची लावालावी होती. याशिवाय होळकर व पेशवे 
यांजमधील हिशेबाचीही कांहीं भानगड चाळू होतीच, असें ग्वा. २,२४८ 
ता. ६-११-१७७९ वरून दिसते. 


वरील कुतर्कांचा उत्तरे नानाने दिली तीं अशीः-- 


१, 


डत, 


दादांच्या पलायनासंबँंधी नबाबांनीं कांही लिहिल नाहीं व लोकांना 
कांहीं सांगितले नाही. इंग्रजांकडे वकील पाठवावयाचा मजकूर बावांस 
लिहिला, त्यांनीं पाठवावा म्हणोन लिहिलें, त्याजवरून रवानगी केली. 
पुढें सिंद्यांकडील कारकून लावा तो इंग्रजांकडील साफ जबाब आला. 
लक्ष्मणराव चिटर्णांस तेथ होते ते आणविले. साराच गुंता उरकला. 


» बोलण्यांत आले तशी याद लिहिली. पुनः याद फिरवून पाहिल्याप्रमाणं 


लिहून देऊं. 


. होळकरांसंबंधाने आम्ही एका ग्रहस्थासमागर्मे निरोप सांगून पाठविले, 


त्याचे अथे सांगणारान भलतेच सांगितले. त्याची रुजुवात गंगार्जांचे 
रुबरू केली. 
याविश्ी नारोपंतालवळ सविस्तर खुलासा झाला आहे. 


$ नगरचे उ. ३० मैल थु ग्वा, २-२. 


प्रकरण पर्वे ] युद्धाचा तीत स्फोट २३३ 

५. अखेरीचा मजकूर संशय यावयाजोगा खरा, परंतु शपथपूवक चिठी 
पाठविली. प्रत्ययास येईल. 

६. लोकांचे सांगितल्यावर जाऊं नये. सरकार किफायतीची वाजवी कामे 
हजारा सांगोन पाठवावी. आम्हीं तीं करावीं हौच इच्छा. 

७, आम्ही चाल मोडली नाही कीं नवी केली नाही. गेरवाजवी ज्याचे 
काम असतें, त्याचे मनाजोगे जालें नाही म्हणजे तो भलतच लिहितो. 
वरकड गुंता पडला नाहीं व पडायचा नाही. 

८. दादा गेला ही चूक आम्ही मोजीत नाहो. सवे प्रकारे बंदोबस्त करून 
इमानावर विश्वास ठेविला, दगाबाजी केली. चिंता काय! दगा- 
बाजीचा मनसुबा शेवटास जात नाहो. उद्यां धरून आणूं. मुळांतच 
नाहीं त्याची कल्पना मनांत कशास आणावी ! लबाड सांगतात 
त्याजवर जाऊं नये. आम्हा जन्माचा भाऊपणा मेळविला, तेथे 
अशा कल्पना कशा येतील! 

तेव्हां राहणे बरसातीकरितां ठांकच होत, परंतु आतां गेल्याखेरीज 

मसलत होणार नाही. 

१०. सिंद्यांचे चांगळे लौकिकाचा मनसुबा लिहितां हा कसा घ्यानांत येत 
नाही १ पाटीलबावा पुरःसर होऊन मोगल, भोसले, हेदरनाईक यांसी 
बोळून मनसुळ्याची अंगेजणी केली, त्याच कार्यभागापेकी दहा 
हजार फोज फरत्ते;गाकडे पाठवून इंग्रजांस ताण बसवावा. सर्वांचे 
डोळे पाटीलबावांकडे. ते स्वारीवर गेले म्हणजे बाकीचे सवे कामास 
लागतील. याजकरितां पे दर पे लिहोत गेलां. यांत वांकडेपणाची जात 
कोठें राहिली ! 

एकूण दहा कलमे लिहिलीं आहेत. (जानेवारी १७८०, ग्वा. २. २१), 
या युद्धांत कोठेहो शत्रूस तोंड देण्याची बिकट कामगिरी आली काँ त्या 

वेळीं नाना महादजीस पाचारण करी, त्यामुळें लढण्याचा म्हणजे खचाचा व 

श्रमसाहसाचा मुख्य बोजा महादजीवर पडे, पण मानपानाचे प्रसंगी मात्र 

सवै सरदार व जहागीरदार मीमी म्हणून पुढें येत; अश्या स्थितींत सर्वांकडून 
यथास्थित कामगिरी घ्यावी, एकटयावरच सवे भार टाकू नये, लहान मोठे 
दोलतांत आहेत, त्या सववोनी श्रम करावे, अशी महादजीची एक तक्रार 


7 “४१४०९१९७७९. ४.८४ ४... ४.४ ४९.५४. २४ ६. 7१०/९./९-४१.५ ४. ५४-४9” ४५ ४-४ -* -€ -“ ५ ४४४५-४१-४४ ४५४ -/ ४५५ १-४ ४” ४-४ ४७४५४ १४७४ ७ ४09 “ "७४ ४७४७४ ४४४ ६.० क॑ ३४ २७०७ जिकाणे 


९ 


२दै मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


*>९४-/%०५९१%/७७ '२-४९१५-७९१५. ४0 “094 ७४ 


नेहर्मांच चालू होती, त्या संबधाने नामानं केलेला खुलासा वाचण्यालायक 
आहे, तो असा. “ श्रीमंतांचे घरांत चोघांनी चोहोकडे आटोपावे, अते 
आपले म्हणण, तर चोघांचे सरंजाम तरी बराबर कोठें आहेत १ एक स्वतः 
श्रीमंत व सिंद होळकर अशीं तीन मुख्य प्रकरणें. त्यांत श्रीमंतांचे सरकारचा 
प्रकार खालीं दृशेविला आहे. त्याहीपेक्षा अधिक होईल त॑ घडतच आहे. 
बाकी उभयतां सरदार दोन राहिले, त्यांजकडे राज्यरक्षणाचा भार आहे. 
श्रीमंतांच्या पदरच्या लहानमोठ्यांनीं श्रमसाहस अर्थ प्राण करून करावयास 
कसूर केली नाहीं. स्थूलमान करून पटवर्धन, रास्ते, शिवाजी विठ्ठल, खं३- 
राव त्रिबक ओढेकर व प्रतिनिधि यांशिवाय लहानमोठे यांनीं सात वर्षे 
तवाइज सोसली. पांडुरंगराव लातीनिश्ीं पाडाव गेले... वामनराव सरकार- 
कामावरच वारले. परझुरामभाऊंनीं अंगावर कर्ज काहून कामें केली तीं पर- 
स्परे ऐकलीच असतील. रास्त्यांनीं फोज सुद्धां कनोटकांत, नुजरातेंत लढाया 
मारल्या व छावण्या केल्या. त्यांपासोन सरकारांत पेताही घेतला. 
शिवाजी विठ्ठल व खंडेराव त्रिंबक यांची मेहनत पार्टालबावांस माहीत आहेच. 
भवानरावांनीं कजोच्या जरबंत असतांही चाकर्रांस गुंता आणिला नाही. 
यांशिवाय लहानमोठ्यांनी वर्षे दोन वर्षे नव्हे तर सतत सहा वर्षे कुवती- 
पेक्षां मेहनत केली. दोलतांचे स्तंभ म्हणजे सिंदे होळकर. इमारत थकली 
तर स्तंभांवर उभी रहाते. पुढेही भरवसा यांचाच आहे. 'चोघांनीं चोहोंकडे 
कंबर बांधून मसलती आटोपाव्या,' याचा अथे, श्रीमंत, नबाब, हेदरखान 
व भोसले असा असेल तर त्याचा उलगडा निराळे पत्नी केला आहे.' नानाचे 
हृ पन्न मे १७८० त महादलीस गुजरातच्या स्वारीत गेळ. अर्थातू ब्राह्मण 
व मराठे सवे सरदार मनापासून संकटत्तमयीं राज्यासाठी कष्ट करीत होते, 
त्यांत कोणी कतूर केली नाहो, हें नानाचे प्रतिपादन राष्ट्रास भूषणावह आहे. 
भोसले आपणास अलग समजत, त्यामुळे बराच राष्ट्रचात झाला. (ऐ.टि.३-५). 

पण आरं्भांच्या चुका सिंदे होळकरांकडेच लागू होतात. त्यांच्या हय- 
गयीमुळें युद्ध दोन वर्षे लांबले. प्रथम सन १७५४ त त्यांनीं दादास एकदम 
तंबी दिली नाही, म्हणून तो निसटून गुजरातेंत जाऊन पुढील डाव खेळण्यास 
समथ झाला. तसेंच तळेगांवावर तो कबजांत आलेला त्यांनीं नीट बंदोबस्तांत 
ठ्रेवला नाहीं, म्हणून पुढील सकट ओढवले. नानाशी पुण्यांत रुसवा करून 


प्रकरण ७र्वे ] युद्धाचा तीत्र स्फोट २२५ 


२० "€ 


"४४५ ७५ ४४-४४ “४-४.” ४७-४१.” ७*-€ “ - “४ ४" ४६2४२ ४ ४-८१४/४७/४/ 


चार महिने सिंदेहोळकर रेंगाळत राहिले, त्या संधीचा उपयोग गॉडडनें मात्र 
भरपूर केला. सुंबईस जाऊन त्यानें युद्धाची व्यवस्था ठरविली आणि फत्ते- 
सिंगास आपल्या बाजूस वळविळें. सरदारांच्या ढिलाइमुळें नानाचे उत्कृष्ट बेत 
अमलांत आले नाहींत. सिंदे, होळकर व भोसले हे तीन मराठशझाहीचे प्रमख 
सरदार केवळ स्वार्थ दृष्टीनं आपसांत विरोध करीत, म्हणूनच मराद्यांच॑ राज्य 
खालावलें. नाहीं तर नानाने रचलेलं चोकडीचं कारस्थान सिद्धांस जाऊन इंग्र- 
जांचा या वेळीं पूर्ण उठावा झाला असता. बंगाल प्रांत सुद्धां भोसल्यांस देणं 
त्यांस भाग पडलं असतें. गोंडडे व हस्टिग्स यांच्यासारखा कसून मेहनत 
करणारा एकही इसम मराठ्यांकडे नव्हता. नानाचा वरचष्मा त्यांस दुःसह 
वाटत होता तर छत्रपतांस बाहंर आणून किंवा बारभाइंचे मंडळ नवीन रचून 
दुसरी कोणती ती राज्योपयोगी व्यवस्था त्यांनीं स्पष्ट बोळून ठरविली पाहिजे 
होती. पण शाहूच्या मत्युसमयी अशी प्रमुख मंडळीची भावना होती, की 
नानासाहेबाशिवाय राज्याचे जोखीम अंगावर घेण्यास दुसरा कोणी समथ 
नाहीं, तशीच याही प्रसंगी मराठ-मंडळाची पक्की भावना होती को नानाफड- 
णिसाशिवाय राज्याचे गाडे चालविणारा दुसरा कोणी गाहा; तथापि त्याच 
हुकूम उठविण्यास मात्र जो तो कांकूं करी. चौकडीचे उत्कृष्ट कारस्थान फिस- 
कटले, त्यांतच मराठशाहीचा अंत ओढवला. 


आतां पुढे मुख्य बनाव दोन. एक गायकवाडाची अव्यवस्था व दुसरी 
गुजरातेतील गोंडडंची मोहीम. सन १७८० च्या पहिल्याच दिवशीं हा 
मोहीम त्याने सुरू केली. हेदर अलीने इंग्रजांशी टक्कर देण्यांत काय उद्योग 
केला, त्याचेही पुष्कळसे कागद मरार्ठांत आहेत, पण त्यांचा संबंध मराठ्यांच्या 
इतिहासापेक्षां इंग्रजांशी विशेष येतो. 


५. सातपुड्यांतील बंडावा ( ऑगष्ट १७५७९-डिसेबर १७८० ), 
केसाळृष्ण, गुलजारखांन वगेरे;--पुण्यास इंग्रजांशी निकराने युद्ध 
चालविण्याचे बेत सुरू होते. मुंबई, मद्रास व कलकत्ता येथील समस्त इंग्रजांनी 
एकमत करून सववत्र चढावारचे धोरण स्वीकारिल, अश्या बातम्या नानास 
येऊन, पुढील युद्ध निकराचें व लांब मुदतीच होणार अश्ली त्यानें अटळळ 
केली आणि तसेच निकराचे प्रयत्न त्यानं सुरू केले. इकडे दादा व गॉडडे 


२३६ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


यांनीं शक्‍य तितक्ष्या तऱ्हेने पुणेकरांच्या योजना हाणून पाडण्याचा उपक्रम 
आरंभिला. या संबधानें मराठी कागद इतके विपुल आहेत कीं त्यांची संगति 
जुळवून कालक्रमाने हकीकती बनावेर्णे अवघड पडते. दादा हरिबाबाजीस 
मारून सुरतेस गेला, तेव्हां प्रथम इंग्रजांनीं त्याचा धिक्कारच केला. ' तुम्ही 
बेइमान, तुमच्या वचनांत दृढता नाह. तुमचे नादीं लागून आम्ही कनेदार 
मात्र जाहलां. पेशजी तुम्हांस रुपया दिला, तो वसूल नाहीं. लढाईंत खराबी 
आमची, तुम्हांजवळ ना फोज ना खर्चास. तुमची सोबत आम्हांस नको.' नंतर 
मातुश्री आनेदीबाईची पत्ने इमान पुरस्सर अस्हतरावासह गेलीं, तेव्हां पुढे 
इंग्रजांची चित्तशुद्धता झाली. (म. द. बा. १-१ ). 


बारभाईचा उच्छेद करण्याचा दादाचा उद्योग अगर्दी आरंभापासूनच 
चाळू होता. नुसते मोठमोठे सत्ताधीश पेशव्यांच्या विरुद्ध उठवूनच तो स्वस्थ 
बसला नाहीं, तर समस्त मुलखांत त्यानं अनंत बाजूंनीं दंगा उसळून दिला. 
विदेषतः एरंदरचा तह कायम होऊन इंग्रजांचा आधार तुटल्याबरोबर दादाने 
मुलखांत प्रळय सुरू केला. “हे दिवस सुगीचे, लोकांचें बारा महिन्याचे अन्न. 
त्यावर हा घाला. रयतेचा इलाज नार्ही. प्रजा बुडाली. कोळ्यांनीं तर चहूंकडे 
दंगा केला. पुण्यापासून तीन कोसांवर कोळ्यांचे रोखे आले होते. विसाजी 
केशव फोज व पायदळ घेऊन व होळकराकडील नारो गणेश असे सन १७५७६ 
च्या उन्हाळ्यांत कोळ्य़ांवर गेले, पांडुरंगपंत गोडबोले व बापूर्ीांपंत गाडदी 
सुद्धा जाऊन चोहॉकडहून येलगार करून दोनतीनशे कोळी जिवं मारले. 
कोळ्यांचा बंदोबस्त झाल्यासारखाच आहे.'1. पण हा भ्रम होता. कोळ्यांचा 
दंगा सारखा तान चार वर्षे चाळू राहिला. विशेषतः दादाचा पाडाव तळे- 
गांवावर झाल्यावर तर त्यास ऊतच आला. दादाचे साथीदार मानाजी शिंदे, 
बाजीराव बर्वे, सटवबोजी भोसले, पांढरे व जाधव हे खानदेशच्या उत्तरभागी 
येऊन त्याची साथ करूं लागले. म्हणजे झांशीस राहण्याचे ठरवल्य़ापासूनच 
दादाचा विचार पलायन करण्याचा असून, त्या धोरणाने त्यानें आपले सार्थादार 
नर्मदेच्या बाजूस अंतस्थ सूचना देऊन जमा केले. जूनच्या सुमारास या सवे 
बनावांची खबर नानास लागून त्याने आपला सरदार दुर्गाजी भापकर यास या 


त 


----३--------०-> 


1 खरे १८१८, 


प्रंकरंण ७वे ] युद्धाचा तीव स्फोट २२७ 


बंडखोरांवर रवाना केलं. त्यांची लढाई ता. २९-७-१७७९ रोजीं मुल्हेरजवळ 
सामळं येथें झाली. ' बेडखोरांचा मोड जाला. त्यांचं निद्याण घेतलं. कांहा 
कावले पाठीमागे बांधून पळूं लागले. बायका कटारा घेऊन मरावयासी सिद्ध 
जाल्या. ते समयीं आमचे लोक लटीस शिरले. अब्रवर आलीस जाणून त्यांनीं 
लढाई जमविली. उपरांत संध्याकाळ होऊन पाऊस आला. थोडक्या सरंजामा- 
निशी गेला म्हणून पंच पडला. दुसरे दिवशी ते पहांटे कूच करून घांटाखाली 
गेले. त्यांजवळ सरंजाम हजार बाराशं लोक चांगले आहेत. दादासाहेबांजवळ 
नुलजारखान व केसोकृष्ण दोन हजार पर्यंत जमा जाले आहेत, शिवाय 
मानाजी वगेरे हे खूळ गेले त वेगळें. यांचा बंदोबस्त लवकर जाला पाहिजे.' 
अशी हृकीकत दुर्गोजीनं पुण्यास लिहून कळविली, या पत्रांत दह्या पानें केवळ 
जखमांची वणेनं प्रत्येक इसमाची लिहिलेली आहेत, त्यांवरून त्या वेळी लढाईत 
घडलेल्या गोष्टींचा संपूणे तपशील मराठे सरद्रांस सरकाराकडे लिहून पाठवावा 
लागे, हें उघड होतं. इंग्रजांच्या लढायांचे असे तपक्षील फॉरिस्टमध्यें आहेत. 

बंडाचे हं वतमान नानास कळतांच त्यानं विसाजी आप्पाजी आठवले 
यास तोफांसह खानदेशांत रवाना केलं. होळकराचे पाराजीपंत व भगीरथराव 
सिंदे, प्रतिनिधीची फोज वगेरे आले. हो सर्वे फोज चोपड्याचे बाजूस जमा 
झाली. तों बंडखोरांचा पुढारी गुलजारखान सातपुड्याचे जंगलांत मोठ्या 
जमावानिशीं होता, त्याने पाटलांजवळून खंड घेऊन गांवें ठटलों. एकदां 
चोपड्यांचे गर्ढावर गुलजारखानानें छापा घालून कांहीं माणस मारली, 
(ता. ४-९-१७७९ ). केसो कृष्ण दातार नगरदेवळाच्या गढीत होता. त्याजवर 
विसाजीपंत व केपो भिकाजी दातार यांनी हा केला. पण त्यांत त्यांस यश 
आले नाहीं, (२९-९-१७५७ ). 'ता. २०-८-१७५७९ रोजीं मुलजारखानानें 
नवापुरचें ठाणं छुटून खंडणी घेतली. मागाहून अमृतराव, बाजीराव व आनंदी- 
बाईहो येणार आहेत.' या सवे किरकोळ बंडाळ्या दादानें मुद्दाम उठविल्या 
होत्या. पण दादा व गोंडडे एकत्र झाल्याबरोबर गुजरातेतील पेशव्यांचे अमल- 
दारांस फार दहशत पडली. अंमदाबादचा अधिकारी ता. २९-११-१७७९ 
रोजीं लिहितो, “ कपी (इंप्रज ) सुरतेस आले. दादासाहेबही आले. त्या 
दिवसापासून या प्रांतास वेध लागला. बिघाड झाला तर आश्विन शुद्धांत. 
त्या वेळीं सरकारच्या ब सिंदे होळकरांच्या फोजा त्या प्रांती येतील, फत्तेसिंग 


२२८ मराठी रियासत [ उत्तरविभांग १ 


२००) १ ५९८.” “१.८४ ८ “५.०८ “६८/४ ५३५.०४ ४४ ८- “५-५ «४५ -४%* ४४-४४ “५. शी: ४-श 79-४४". 0 0४-४१" 0 “१"€४८५१४//५४४/ ४५-४७, ॥४१00-/५-५५॥,-€१४-/४०५१--/४--//६-/९-९६-४-९-/१---/. 


गरायकवाडही उपराळा करतील, म्हणोन पर्त्रे येत गेलीं. त्यास कार्तिक झाला. 
चंद्रराव पवार दादासाहेबांचा जमाव घेऊन आला, त्याची आमची लढाई 
२८ नोव्हंबर रोजीं पेटलादेजवळ झाली. पवाराची बाजू शेर झाली. या 
संस्थानास अपाय जाल्याने गुजरात प्रांतच गेला अन्त समजावे. ' सिंदे होळ- 
कर गुजरातेत वेळेवर जाऊन पोचले नाहीत म्हणून चंद्रराव पवार बळावला. 
फत्तेसिंग गायकवाडानें इंग्रजांशी स्वतत्न तह केला. सातपुड्यांतील बंडखोरांचा 
पाडाव करण्यास वषे दीड वर्ष लागलें. चंद्रराव पवार हा उदाजी पवाराचा 
सर्वात धाकटा मुलगा होय. 


“ केसो कृष्ण दातार, राजेबहादरांकडील जंबूसरचा मामलेदार मद होता, तो 
दादासाहेबांकडे मिळाला, आणि खानदेशांत नंदुरबार सुलतानपुर वगेरे मुलखास 
उपद्रव करून ठाणी बसवू लागला, त्याचे बदोबस्तास हरिपतानें गणेशपंत बेहेरे 
यास फौजा, तोफा व गाडदी देऊन पाठविले.' त्यास गुलजारखान सामील झाला. 
याचा बंडावा सालबाइचे तहापावेतों चालला. गुलजारखानाचा बाप मीरखान 
हा थोरले बाजीरावाच्या फोर्जत सरदार असून त्यास चोपडे परगण्यांत पैनास 
हजारांचा सरंजाम फोजेकरितां दिलेला होता. त्याचा मुलगा गुलजारखान हा 
दादा नमदेवरून स. १७७९ च्या उन्हाळ्यांत पळाला त्यास सामील झाला; 
तेव्हांपासून पुढें सन १७८२ त दादा ठिकाणी बसेपर्यंत त्याची बंडाळी 
सारखी कमीजास्त प्रमाणांत चाळू होती. गुलजारखानाचे पारिपत्याची मसलत 
नानानें लगोलग सुरू केली. विसाजीपंत आठवले, भगीरथराव शिंदे वगेरंसही 
त्याजवर चोपड्यास जाण्याचा हुकूम होता. ' त्याजजवळ फोजेचा जमाव भारी, 
मातबर गांबें बळकावून लटलीं. २७-८-१७७९ रोजीं प्रहरभर लढाई होऊन 
खान पळाला. विसाजीपंत बापू त्याचे पाटीवर होताच. खानाने पुष्कळ 
ब्राह्मणांस मारून केद करून ठेविलें. केसो कृष्ण लासूरच्या गढींत राहिला. 
केसो भिकाजी हा पुढें अहिल्याबाईंजवळ नानाचा विश्वासू कारकून होता. पुढें 
गुलजारखान, धारकर खंडेराव पवार व चंद्रराव पवार असे दादाचे साह्यास 
सुरतेस गेल. दादानें चंद्ररावास डभई हस्तगत करण्यास सांगितलं. पण तिकडे 


र्‍न्यापपपॉशिशायी शस ी0ीण र ही ण -् ८ “न््न्ट 


क ऐ टि.२-१९:; भा.ष, २ प. या.५४, ५६, ५८, ७०, ८२, ८३, १४७; 
सख. २५६१,-६७,-७५७४; भ. द. बा. १-२-४२, 


प्रकरण ७ वै] युद्धाचा तीव्र स्फोट २२९. 


पेशव्यांच्या फॉ्जने त्याचा पराभव केला, (१०-११-१७७९ ) तरी त्याचा 
दुंगा चालूच होता. या मंडळीस तुकोजी होळकराचा अंतस्थ पाठिंबा होता. 

सन १७८० च्या सुमारास सिंद्ृहोळकर माळव्यांत गेल्यावर गुलजारखान 
बीजागड'च्या डोंगरांत भिल्लांचा जमाव करून राहिला. त्यानें अहल्याबाईस 
पर्त्ने लिहिलीं, कॉ “ श्रीमंतांनी कृपा करून बापरोटी विभाणून द्यावी, आणि 
मजला चाकरी सांगावी. ' त्याप्रमाणं बाईने पुण्यास लिहून पाठावेलं. तं जुळलं 
नाहीं तेव्हां अहल्याबाईंनें त्याजवर फोज पाठविली. आनंदीबाईंनं माळवब्यांत 
असतां त्या बाजूच्या समस्त भिल्ल मवाली लोकांत आपलेस करून ठेविल होतें. 
त्यांचा जमाव आतां गुलजारखानाजवळ झाला. त्यास दादाकडून अभयपत्रें 
आलों. पुढं त्याजवर नंदुरबारकडून गणेशपंत बेहेरे व उत्तरेकडून अहल्या- 
बाईची फोज चाळून आली. सुलतानपुरावर लढाई झाली. त्या ठाण्यास होळ- 
करांचे मोचे कित्येक महिने चालले. रनाळें व नंदुरबार येथें गगेशपंताने ताण 
दिला. रनाळ्यावर केसोपताची व गणेशपंताची लढाई होऊन गणेशपंताचा 
पराभव झाला. त्यास केसोपेतानं रनाळ्यांतून उधळून दिलें. नंतर गणेशपंत 
व होळकराची फोज एकत्र झाली. शिवाय धिंगडखान म्हणून दुसरा एक 
सरदार गुलजारखानास मिळाला, पळणारास वाट एकच, पण पाहणारास 
शभर, अना प्रकार त्यांनीं जंगलांत आरंभिला. गुलजारखान व केसोकृष्ण वर- 
चेवर सुरतस जाऊन दादास भेटत. स. १७८०च्या डिसंबरांत रनाळें येथें लढाई 
होऊन चंद्रराव पवार ठार झाला, आणि केसोकृष्ण सडकून मार खाऊन 
पळून गेला, तो पुनः बाहेर आला नाहो. ही हकीकत खालील पत्रांत 
नानाने ता. २१-१-१७८१ रोजी हेदरखानास लिहून कळविली. “ इंग्रजां- 
कडोल केसोकृष्ण दातार कांहीं तोफा व पलटणें व स्वार सुद्धां खानदेशांत 
हंगामा करीत होता, त्यांचे तर्बावर गगेशपत बेहेरे फौज घेऊन होते. त्यांचे 
मदतीस तुकोजी होळकरही त्या जिल्ह्यांत आले. दोघांनीं मिळून रनाळ्यावर 
त्यांशीं ळढाई चालविली. अखेर्रांत सरकारचे फोजांनीं चाळून येऊन पलटणें 
गारत केला. बार्काची लटून घेतलीं, त्यांजकडील चंद्रराव पवार ठार पडला. 
केसोपत जिवानिश्ी पहाडांत पळून गेला.!$ 


ह 


$ खरे २५५९; का. सं. प. या. ४८७; ९. टि. ६-६८; भाव. रेप. या. 
८२३ २४; म. द. रु. २ ए. १०६. 


९-८१५-/”४%-/४-४४-/१५ १५-११. “70”€४..५/४५..७४५../.५”९_ .»९_४_./९..९ .५४_ ५७/४५/४४४९... ४४७. /४./९ .»९_४४./१९ ९.९... ४४-/४५-८४-./४-१-”/१५/”% “* -” “१.५७...” 0५.» _/“ 


२४० मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


४ 3 “ ४--४-/४-/४-€१-. >“४५५/१%-//६-/१५-/”/७ 


“४५€५"- *.>7*/४-/%*” ४ ४-४॥१-”१ *“"ध्श २.४ “८” ८४% १४-” “ाॅ- ४ “१०४४-४४ ४ ५ शश “१ “४ 


एक एक बंडखोर नाहींसे झाले तेव्हां गुलजारखान उघडा पडला, त्याबरोबर 
त्याने पुणेकर कारभाऱ्यांशीं सा करून आपला बचाव केला. गुलजारखान पुढं 
निजामशाहांत गेला, तो पुनः नोकरीत पेशक्‍्यांकडे येण्याची खटपट 
स. १७८४ त करीत होता. त्या पुढे त्याचे नांव येत नाही. 

याच वेळीं म्हृणजे स. १७८० च्या डिसबरांत तुळ्या पवार नानाचे हस्तगत 
होऊन त्यास देहान्त दिक्षा झाली. हेदराचा व नानाचा तह होतांच हेदरानें 
त्यास आपल्याजवळून काहून दिल. तेव्हां तो गोग्यास फिरंग्यांचे आश्रयास 
गेला. त्यांनीं क्षेह धरून सरकारांत पाठविला. मरणापू्वी घेतलेली तुळ्या 
पवारांची जबानी पूवा देण्यांत आलीच आहे. नारायणरावास ठार मारणारे 
सवे इसम भरपूर शिक्षा पावले, त्यांतला हा शेवटचा तुळ्या पवार हाय 


प्रकरण आठवे 


गुजरातेंतीळ मोहीम 
जानेवारी-जून १७८० 


--रण"ा""्य॒  &७६६७””ा- 


न्न 


, फत्तेसिंग गायकवाडाची फूट, गॉडडशीं स्वतत्न तह 
. गांडडेकडे महादर्जाची तहाची हुलकावणी, 
. इंग्रजांशी गुजरातेत घांवपळांचे युद्ध. 
, गुजरात मोहिमेतील फसगती 
, नाना महादर्जांच्या उखळ-बेऱ्या. 
नॉ 13 ४: नॉ 

१. फत्तासिंग गायकवाडाची फूट, गॉडडेशी स्वतंत्र तह 
(२६-१-१७८० ).--ईग्रजांनीं कोणताही उद्योग हाती घेतला कीं तो ते अत्यंत 
व्यवस्थितपण पूण मन लावून कसा तडीस नेतात, याचे उत्तम उदाहरण 


गोंडडेर्चे पुढील वर्तन होय. पेशव्यांशी तह जुळत नाही, अत सिद्ध होतांच 


»४£ «६. .५/. .५! 


प्रकरंण ८ वें ] गुजरातेतील मोहीम २४१ 


गॉडडेनें सवे ठिकाणी पत्रे पाठवून लढाईंची सिद्धता केली. त्यांत नाना उपा- 
यांनीं त्यानं फत्तीसगास वळविण्याचा प्रयत्न केला. फत्तेसिंगाचा पाहिला ओढा 
बारभाईकडे दोता. पुढे नागपुरच्या भोसल्यांत्रमा्णेच फत्तेसिंगासही मराठशाहीतून 
फोडण्याचे प्रयत्न सतत चालू झाले, पुरंदरच्या तहापासून गायकवाडांचे ग्रह- 
कलह बिलकुल मिटले नव्हते. पेशव्यांचे देणें त्यांस पुष्कळ असून पुण्याचा 
सावकार बाळाजी नाईक भिडे ह्या पेशव्यांकडे फत्तेसिंगास जामीन राहून एक- 
प्रकार त्याच्या वकिलाचेंही काभ तो पुण्यास करी. दहाव्या खेडांत त्याचा व 
फत्तेसिंगाचा पुष्कळसा पत्रव्यवहार छापलेला आहे. या वेळीं दिल्लीचा पानि- 
पतकालीन वजीर, थोरल्या निजामुल्मुल्कचा नातू गालीउदहदीन गुजरातेत 
येऊन पेशव्यांचे माफर्तांने स्वतःचं कांही संधांन जुळेल तर पाहत होता. 
पुण्यास, इंग्रजांकडे, गायकवाडांकडे वगैरे अनेक ठिकाणीं त्याचे उद्योग चालले 
होते. यास पूर्वी काल्पी प्रांतांत दोन लक्षांची जहागीर पेक्षव्यांनौं नेमून दिली 
होती, ती बाळाजी गोविंद खेर यान जप्त केली, त्यास कारण बहुधा गाजी- 
उद्दीननें मराठ्यांविरुद्ध कांहीं खटपट केली असावी. ती जहागीर पुनरपि 
त्यास चाळू करण्याबद्दल नानाफडणविसाने १३-१-१७८० चा हुकूम दिला. 
यावरून गाजीउर्द्दीन पुढ उत्तर हिंदुस्थानास निघून गेला. ( खंड १०-२०८, 
२०९; स. मा. रो. ३४६; पहा उत्तर वि. २ प्रकरण २२. ) 

पुरंदरचा तह झाल्यावर गुजरातेंतला बारभाईंचा शह मिटला, पण फत्ते- 
सिंगराव व गोर्विदराव यांजमध्ये दादार्ने कलह माजवून दिला, आणि इंम्रजां- 
नींही तं भांडण चेतावण्यास कमी केलें नाहीं. त्यांच्या चिथावणीनें फत्तेसिंगान 
गोविंदरावा्यी लढाई सुरू करून बारभाइशींही विरोध आरंभिला. सन१७७५9चे 
आरंमीं उभय बंधूंत लढाई होऊन गोविंदरावाचा मोड झाला; आणि तो दोनशें 
स्वारांनिशीं पळून गेला. लढाईत खंडेराव गायकवाडाचा पुन्न पडला. मोठमोठे 
चांगले लोक कामास आले. फत्तेसिंगाची फौज गोविंदरावाचे पाठीस लागली. 
पुढें फत्तेसिंगाने अंमदाबादेस मोर्चे लावून पेशव्यांचे महालांस उपद्रव आरं- 
भिला. गणेशपत बेहेरे व अंताजी नागेश असे दोन पेशव्यांचे सरदार 
गुजरातच्या बंदोबस्तास होते ते फततेसिंगावर चाळून गेले. ते लिहितात, 
“ आम्ही फोज सुद्धां बडोद्याननीक आलों. तो फत्तेसिंगांनी उत्तर पाठावले, का 
मद्दी उतरून अलीकडे आल्यास तुमची आमची कटकट होईल. त्यांनीं दोन 

१६ 


२४२ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


१४-५१ “7४ “४.४१४-/७.५ “0४ ४७-70. 0००७ कर ७ 


“९४९९-८९.” ९५.” ४०/७७/४१५५, “१ ४९४४0 ४१७ ४ “0 ८--८१-८४८-” “7 शी अ. 0. केक के क यक कण. ४४-१४ 6६-0५.” ४..”€ ““ 


तीन घांटांची बंदोबस्ती केली. तथापि आज्ञेप्रमाणे जातच आहो. अंमदा- 
बादेस गेल्यावर तेथील पेशव्यांचा सुभेदार आपाजी गणेश व आम्ही 
त्यांस दोन गोष्टी विचाराच्या सांगू. परतु त्यांची नभर अंमदाबाद घ्यावीशी 
आहे. फार भरा भरलं आहेत. त्याचे सरत अठ्ठाविश्ीच महाल जप्त करावे 
लागतील. ' असं बेहऱ्यानें पुण्यास कळविल्यावर त्यास ता. २२-४-१७७५७ चं 
नानाचे उत्तर आलं की फत्तेसिंग तुमचं न ऐकत तरी तुम्ही व आपाजी 
गणेश व गोविंदराव व खंडेराव गायकवाड एकत्र असतां फत्तेसिंगाचे हातून 
काय व्हावयाचे आहे ! अंताजी नागेश येथ आले आहेत, त्यांच्याशीं जाब- 
सालांत येईल तसं तुम्हांस लिहिले जाईल. ' यावरून गणेदापंत अहंमदा- 
बादेस गेला. इकडून पुण्यांतूनही माणको शकर यास फत्तेसिंगाशी ठराव 
करण्याकरितां नानार्न तिकडे पाठविलें, ( ता. ३-९-१७७७ ), “त्यांनीं जाऊन 
ठराव केला, कां प्रांत गुजरात वगेरे सरंजाम व वतनें पेशजीप्रमाणं, व सेना- 
खासखेली गोविंदरावांकडे चालत होती ती फत्तेसिंगास करार करून द्यावी.' 
त्याप्रमाणें ता. २२-१०-१७७७ रोजीं कराराची सनद पेशव्यांनी करून दिली; 
आणि अंताजी नागेश यास फत्तेसिंगाचा कारभार करण्यासाठी मुजुमदार 
नेमून पाठविलें. ह्या करारांत अठरा लाख रुपये फत्तेसिंगानें पेशव्यांस नज- 
राणा द्यावयाचा ठराव होता, त्यांपैेका पांच लाख रोख आले व बाकीची 
रक्कम हप्तेहप्त्यांना भरावयाची होती. ही पेश्याची व्यवस्था सिद्धीस नेण्याचे 
काम अंताजी नागेशचें असून, ती अंमलांत आणतांना अर्थात्‌ त्याचें व फत्ते- 
सिंगाचं पटलं नाहो. आपाजी गणेश, बेहरे व अंताजी नागेश रगडून कार- 
भार करूं लागले, तेणें करून फत्तेसिंग केवळ नामशेष झाला. स. १७५७७ च्या 
डिसंबरांत आपाजी गणेशाचा मुलगा अमृतराव “ अंमदाबार्देत होता, त्यास 
फत्तेसिंगानें भेटीस म्हणून बोलाविले; जात होते तो वाटेत त्यास एका गाड द्याने 
जिवें मारिले. त्यासंबंधानें फत्तेसिंगाकडून सरकारांत पत्ते आलीं जे, हे गोष्ट 
आपणाकडून घडली नाहीं. परंतु हा प्रकार त्याजकडूनच झाला 
अर्स लोकिकांत आहे. पुढें पारिपत्य होणे तेव्हां होईल. सध्यां ब्राह्मण 
निवानि्या गेला. अमदाबादेंत गोविंदराव गायकवाड व गणेशपंत बेहेरे असून 
दोघांनीं शहराचा बंदोबस्त केला आहे. (खरे २०-६३, १८९०, २२१३; 
का. सं. प. या, १२६; स. मा. रो. २१४-२१७). 


प्रकरण ८ वै] गजरातेतील मोडीम २४३ 
फत्तेसिंगाच्या आरबांनी खून केला, तो त्यानेंच करावेला असा कारभार्‍्यांनी 
त्याजवर आरोप केला आणि राघो भिकाजी व बाबाजी भिकाजी यांस अहँ- 
मदाबादचा कारभार सांगितला, ( माचे १७५७८ ). परंतु गायकवाडबंधुंचा तेटा 
मिटला नाहीं. सन १७७८ च्या उन्हाळ्यांत मोरोबाचं कारस्थान उभारल्याचे 
ऐकून गोर्विदरावानें पुण्यास जाऊन सेनाखासखेलीचें पद परत मिळविण्याची 
खटपट सुरू केली. तुकोजी होळकरानं त्याचा पुरस्कार जोरानें सुरू केला. 
कारभाऱ्यांनी जबरदस्त नजराणा मागितला आणि गोरविंद्राव पेशव्यांशी 
इमानाने वागेल अशी होळकराची खात्री मागितली. परंतु गोविंदरावाजवळ 
पैका नसल्यामुळं त्याचा डाव साधला नाहीं. फत्तेसिंगानंही कबूल केलेला 
नजराणा भरला नाही. गायकवाडबंधूंची तक्रार शेवटी मिटली नार्ही. तळे- 
गांवची मोहीम होऊन दादा बारभाइईंचे कबजांत आलेला पुन: पळून गुजरा- 
तंत गेला. तेव्हां गोंडडंच्या साह्याने त्यानें गुजरात जिंकण्याचे ठरवून फत्ते- 
सिंगास आपल्या बाजूस वळविण्याचा उद्योग अंताजी नागेश करूं लागल्यामळं 
त्याचें व फत्तेसिंगाचं वांकड आलं. या अडचणीच्या प्रतर्गी गोविंदराव काम- 
तेकर नामक ग्रहस्थ फत्तेसिंगास इंग्रजांचे बाजूस आणूं लागला. त्या वेळीं 
फत्तेसिगाने उघड उघड स्वार्थी डाव आरंभिला. तो असा कीं, इकडे दादा व 
गोंडड आपल्या छातीवर बसल्यामुळे आपली परिस्थिति कठिण होत चालली 
आहे; आपल्या मदतीस पुण्याहून टवकर फौजा न आल्यास गुजरात हातची 
जाणार, असे त्यानें पुण्यास लिहून पाठावेले, आणि इकडे अंतस्थपणें गोडडोशी 
संधान चालू केलें. हा खेळ गोंदबा दिवाणाचे सल्ल्यानं फत्तोसेंग खेळत होता. 
अंताजी नागेश आपणास फार विरोध करितो असं पाहून त्यास फत्तेसिंगाने 
केद केलं, त्या संबंधाने ता. १५-८-१७७९ रोजी तो हारिपंतास लिहितो, 
' अंताजी नागेश येथ आले. त्यांजवर सवे प्रकारें अखत्यार ठेवून आजपर्यंत 
चाललो. आजपावेतो. दरबारचा गुंता उरकावा आणि बाळाजी नाइकाचे 
देण्याची तोड निघावी असा येथून पुरावा केला. अंताजीपंत गुदस्तां आलेत्ते 
आम्हांस न भेटतां माघार गेले. सोनगडानजीक दुसाण्यास $ जाऊन बसले. 
हे पहिल्यापासून बखेडखोर, आम्ही मसलतीवर, घरांत खुळे नानाप्रकारची, 
फौजेचा पेंच, चहूंकडून बखेडे. पुढें कोणे गोष्टीर्न परिणाम नाहीं असं जाणून 


__ $ नंदुरबारचे दक्षिणेस १५ मेल, ता पिंपळनेर, जि० खानदेश, 


२४8 मराठी रियासंतं उत्तरविभांग १ 
त्यांचा बैदोबस्त करणे प्राप्त जालें. तात्या, आमचा तुमचा भाऊपणा, सवे 
भरंवसा आपणास आहे.' फत्तेसिंगाचा कारभारी गोविद गोपाळ याचा अने- 
कांच्या पत्नांत *गोंदूबा ' अत्ता उल्लेख आहे, त्यानेंही अंतोबाबद्दल वरचीच 
तक्रार पुण्यास भिडे यांजकडे लिहून कळविली. तिकडून हरिपंतानेही फत्ते- 
सिंगास पैशाबद्दल ठासून लिहले. “ सरकारचे ऐवजाचा निकाल पडल्यास 
सारी प्रामाणिकता आहे. नाईक खातरजमा करितात, परंतु श्रीमतांचे प्रत्ययास 
आले पाहिजे कां नको. काळजी धरून सरकारचा निकाल लवकर पडेसं करावे ' 
( ऑगस्ट १७७९ ), मिडेही असंच फत्तेसिंगास लिहितो. दिदे व होळकर यांनी 
बांटणीचे पेंच घातले होते ते सरकारांतून दूर करविले. त्यास सरकारचा कार- 
भार नो केला त्या सुदतीप्रमाणे रुपये न पाठवितां बयान लावून लिहितां है 
बरें कीं काय! तुमध्य़ा लिहिल्यावरून आम्ही या कामांत पडून ठरावांत 
आणिले, त्याचे फळ की सरकारांत बोलावून आम्हांस फजीत करतात. हर 
तनवीज करून सरकारचा कारभार नि्गेमास आणावा हं उत्तम आहे, नार्ही 
तर स्थित राहणार नाही. ' अशा रीतीनं फत्तेसिंग व नाना यांचें बिनसत 
खालले. ' आमची निष्टा श्रीमंतांसी कोणे काली बदलणार नाही. अंताजी नागे- 
शाचे बहुत प्रकारे मनोधारण करीत होतो, कीं तुमचा कारभार तुम्ही करून 
शिबंदी सरकार व सावकार यांचा फडशा करणें. तें न होय तेव्हां कैद केलं. 
त्यांजकडील हिषेब घेणे प्राप्त. त्यांजकडे सुरत अठ्डाविशी महालांची मामलत; 
ऐवज आला किती, दिला किती, याचा झाडा समजला पाहिजे. त्यांनीं सात- 
पुड्थांत पहाडी किल्ला घेऊन बैदोबस्त केला आहे, त्याची तजवीज सरकारांतून 
झाली पाहिजे. शिंदे यांजकडून बखेडा करवितील, सबब विनोते लिहिली 
आहे. ' असं कत्तेसिगाने नानास लिहिलें. 

यानंतर इंग्रज व दादा यांची नुज्नरात प्रांत जिंकण्याची तयारी होऊं 
लागली, तेव्हां पुणे दरबार व इंग्रज यांचा सल्ला होतो कीं बिघाड होतो, याची 
विवंचना फत्तेसिंगास वाटू लागली. त्याजकडे दोहाकडील अनुसंधान चालू 
झालें. दादाचे हस्तक राजाराम गोविंद व चंद्रराव पवार यांनी फत्तेसिंगाचा 
उच्छेद चालविला, ' यांच्याशी आमचा नित्य संबध नडला आहे. दोही- 
कडून संकट. उपाय नाहो. ऐवलाविशीं आपण वरचेवर लिहितात, त्यास 
दररोज नर्वे खूळ उभे राहते. कोणासच भरंवसा पटत नाहीं, गोष्ट कुपेची 


प्रकरण ८ व] गजरातेतील मोद्दीम २४५ 
पडली आहे. इंग्रजांची जात बेइमान. एकाशी गोड बोलून एकास झक द्यावी, 
फोडाफोड करावी, हे हुन्नर टोपीकर बहुत जाणतात. तूते येथील प्रसंग बहुत 
विलक्षण, करतांही दोष, न करतांही दोष. चहुंकडून संकट. फोल घरीं 
बसलियासुळे सिबंदी चढली. जलचर नजोक, यांचा विश्वास नाही. तह 
बिघडल्यामुळे लोकांचे होश ठिकार्णी राहिले नाहीत. नमेदा उत्तरतीर व 
दक्षिणतीर, व मही उत्तरतीर अशा तीन ठिकाणी इंग्रजांचा शेज्ञार, यामुळे 
सवे शच्रुपण माथां आर्ले आहे. यास्तव कोंडाई बारीकडून सुरत प्रांता 
अति सत्वर फोजा आल्यास निभाव आहे. या गोष्टींस दिवसगत लागेल तर 
दोष न ठेवावा. चंद्रराव पवारार्चे पारिपत्य करून सरकारची ठार्णी बसविली. 
अशा प्रकारें फत्तोसेंग व त्याचे कारभारी यांनीं पुण्यास भिडे, हरिपत फडके 
वगेरे मंडळीस तीन महिने सारखी पर्त्ने लिहिलीं ती सवे अस्सलच वाचण्या- 
लायक आहेत. पाटिलबावाकडे जांबगांवास कारकून पाठवून फत्तसिंगानें त्याजशीं 
करार सुद्धां केले. सखारामबापू केद झाल्यापासून हरिपंत फडके दुय्यम कार, 
भारी म्हणून पुण्यास काम करीत असून बाहेर भोहिमेवर नव्हता, ह 
लक्षांत ठेवलें पाहिभे. हरिपंताचे नांवर्ची पत्रें बरांच आहेत. (खं. १० 
ले. २०८-२५१.) 

कारभाऱ्यांनीं गुजरातचे स्वारीचा जिम्मा सिंदे होळकरांकडे सांपविला, 
त्या वेळेसते गायकवाडांची व्यवस्थाही सिंद्याकडेच देण्यांत आली, त्या 
संबंधाने पुढील पत्र महादर्जाने फत्तेसिंगास लिहिले. ' विशेष. 
बाळकृष्ण अनंत याजला आपणांकडे प॥ व दोन चार परत्र पाठविली, 
परंतु उत्तर न आलें. दौलतीस इतकी दौघेसूत्रता नसावी. इकहून 
कित्येक बारीक मोठे अथे आपणांस कळत जावे, त्याप्रा पैरवी आपण करावी, 
यास्तव वारंवार लिहिण्यांत येत. इंग्रजांचा स्थायीभाव काय £ आनवर आप- 
णांकडून न लाले, करार केल्याप्रमाणे ऐवज आला नाहीं. सरकारांत वारंवार 
तापत्रय लिहितां हे ठीक नाही. सुरत अद्राविशींत सरकार अंमलांत तसदी 
तुम्हांकडील लागती हे काय ! या उपरी मनस्वीच करण असलीयास स्पष्टाथे 
ल्याहावा. सरकारांतून सुरत अंमदाबादेकडील बंदोबस्त आम्हांस सांगितला 
आहे. चि. भर्गारथराव सिंदे व पाराशर दादाजी गोहूलकर तूते जमावानिशी 
गुललारखानाचे पारिपत्यास क(ला?)सुरान१ % आहेत. अविलंबे तिकडील निर्गम 


२४९ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


४१७४७ ४४१७५४०४00 “४८” “£४०४0४५४५१००४-८५-४॥५५ ५-“९५/१५-४ ०५८ ->-/"५-*०-/ 


टि ४-४ ७७% 


करून सुरत महालांत व अंमदाबादेकडे येतील. विजयादशमीनंतर आम्हा 
व होळकर ल्या प्रांती येत आहा. ज्यांत तरकार काम होईल ते करावें लागेल, 
हे समजोन उत्तर जलर्दार्ने पाठविर्णे. ता. २० रमज्षान' (६-१०-५७५७९, 
बडोदे दप्तर, भा. व. २, प. या. ३४, ५४, ७१, ७२ ). 

यानतर पुनः फत्तेसिंगाचा कल इंग्रजांकडे दिसूं लागला, तेव्हां त्यास. भरं- 
वसा यावा म्हणून सिंदे होळकरांनी बेलभंडारासह त्यास स. १७७९ च्या 
अखेरीस करार लिहून दिला, कां ' तुमची आमची निखालठतता बाळाजी नाईक 
भिडे यांचे विद्यमाने जाली आहे. इंग्रजांचे मतलतीस आम्ही उभयतां सरदार 
येणार आहा. आम्हां उभयतांकडून अगर सरकारांतून तुम्हांविशींचे वांकडे 
प्रकार आढळल्यास आम्ही तुम्हांस सव प्रकारे हमी देतों. अंतर देणार नाह. 
इंग्रजांचा व तुमचा वेरभाव पडल्यास तुमचें साहित्य सवे प्रकार करूं.' 

या वेळीं इंग्रजांनीं उत्तर कोंकणांतून ग॒जरातेकडे विशेष शह चालविला 
'ता. २-१-१७८० ची बातमी पुण्यास आली, का 'इंप्रजांकडील बातमी काढावया 
तौन रोज बातमीदार बैरागी होऊन गेले आहेत. आल्यानंतर सेवेसी लिहून 
पाठवीन. अजुनगडावर |. आपल्या फोजेचा टिकाव झाल्यास प्रयत्नांत चुक- 
णार नाही. श्रांमत दादा बडोद्यास मोहीम करणार. शाहरचे सावकारांपासून 
पंधरा लक्ष कजे घेतले. इंग्रजांचे कंपर्नांत पैका नाहीं. दांतीं बळ धरून व्यावृत्ति 
मांडिली आहे. सिद्धांस लाऊ अगर न जाऊ. सरकारच्या फोजा येत्या तर 
फत्तेसिंगास हिंमत येऊन इंग्रजांचे फेल कमी पडते. इंग्रज जलमार्ग चार 
होड्या तयार करून बलसाड, पारनेरा याजवर येणार, आजपर्यंत गायकवा- 
डांचे लक्ष इंग्रजांकडे किमापि नाहो. कारण चंद्रराव पवारास त्यानें छापा घाळून 
लटून घेतला. गरायकवाडाची व इंग्रजांची लढाई भडोचेस झाली.' 

सन १७८० च्या जानेवारींत शिंदे होळकरांची तयारी होऊन ते गुज- 
रातेंत येण्यास निघाले. ता. ३०-१-१७८० रोजीं कासारबारावरून महदजीनें 
पुढचं पत्न फत्तीतगास लिहलं.$ 

: हंग्रजांनी सुरतहून कूच केलं, नमेदा उतरून तुम्हांकडील ताठक्यांत 

[णार म्हणोन ऐकले, त्यावरून आम्ही मातबर फोज व तोफखाना सुद्धां कूच 


1 दुंमणजवळ. $ बडोदे दप्तर अप्रकाशित. 


प्रकरण ८र्वे ] गुजरातेतील मोर्हाम २४७ 


"१४ ४४५४ ४-५.” 0४७५ ४७ ४७४ ल्क २“ ्शाषश णे १” - ४४४५८ ४-४- *-/'-“ -४-“* “४-१ १४-९५-/४-€%-/४४४० “४४५५ ०७४४१॥-०/४७/४-/१०/४-, 


५.०८ ४ ४५४४४४0 


करून मभल दर मजल कासारबारीवर भाज आलो. येथे मुक्काम न करितां 
दरकूच त्या प्रांते येत असो. फोज व तोफखाना समागमे भारी. यास्तव 
पॅंधरा वीस दिवस गुलरात प्रांती येण्यात लागतील, आम्ही येऊं तोंपयंत 
तुम्ही इंम्रजांस ठांसून राखावं. पुढें त्यांचा प्रसार होऊं न द्यावा. तुम्ही आम्ही 
एक जागां जालियावरी इंग्रजांचं पारपत्य होईल. चिंता नाही. आम्ही जलदच 
येतों. तोंपावेतों इंग्रजांस दबकून राखावे. बडोदे वगेरे जाग्यांचा बंदोबस्त 
करवून तुम्हीं फॉजे सुद्धां मेदानांत आपले मजबुदीने राहार्वे.' 

अश्याच आशयाचे यानंतरचें पत्र ता. ४-२-१७८०चें खंड १०-२५२चे असून, 
त्यांत खालील ज्यास्त मजकूर आहे. ' आपणाकडून नारायण गोविंद लांबगांवच 
मुक्कामी आले, त्यांनीं आपणाकडील कित्येक घरोब्यांच अथे सांगितले. ऐशास 
पूर्वीपासून आपला आमचा ख्ेह चालत आहे, त्याच प्रो पुढें चालावा हेंच 
आमचें मानस आहे. आजपर्यंत आपण सरकारचे लक्ष राखलं आहे. 
तसाच पुढें सरकार उपयोग करून दाखवावा.' परंतु वरील पत्रं पोंचण्या- 
पूर्वीच ता. २६-१-१७८० रोजीं फत्तेसिंग इंग्रजांशी स्वतंत्र तह करून त्यांस 
सामील झाला होता, तो प्रकार असा. 

सुरतेस आल्याबरोबर सन १७७९ च्या पावसाळ्यांत गोंडडेनें फत्तेसिंगास 
हलकेच आपल्या बाजूस वळविण्याचा प्रयत्न चालविला, फत्तेसिंगास त्यानें 
कोणत्या ही प्रकार दुखविले नाहीं, किंवा त्याच्या प्रदेशास त्रास दिला नाही. 
रघुनाथरावाशींही स्वतंत्र तह वगेरे न करितां, आपणच मुख्य पक्ष म्हणून 
पुणे दरबाराशीं युद्ध चालवावे, अशीच मुंबईकरांची गोंडडोस ताकीद होती. 
हाटुले यास त्यांनीं गरोंडडेचे मदतीस गुजरातेत पाठविले. ता. १-१-१७८० 
रोजीं तापी उतरून गोंडडे कीम नदीवर आला. त्याचा मागे हृष्टांच्या आग- 
गार्डांच्या पूर्वे बाजूर्ने जवळजवळ समांतर असा १५ मेलांवर होता. कीमच्या 
उत्तरेस जाऊन त्यानं बाबा पीरावर नमदा ओलांडिली, आणि टिच्या उत्तर 
तीरावर शुक्कतीथे येथे थोडे दिवस मुक्काम केला. येथून ता. १६ जानेवारीस 
सुंबईसत कळविले, की. आमच्या सुदेवाने नाना व महादजी यांजमध्यें भानगडी 
उपस्थित होऊन, त्यांचे इकडे येणें लांबणीवर पडले, त्या योगानें फत्तेसिंग 
आम्हांस येऊन मिळण्याच्या अगदा बेतांत आहे. करार ठरला म्हणजे 
तुम्हांस कळवितो. आपण जें प्रचंड युद्ध हाती घेत आहा, त्यांत फत्तेसिंग 


२४८ मराठी र्यासित [ उत्तरविभाग १ 


झाम'च्या बाजूस आल्यानं मराठ्यांची बाजू हलकी होऊन गुजरात हस्तगत 
करण्यास विलंब लागणार नाहां.' ता. १९ रोला गोंडडं डइभईवर आला आणि 
लगेच ते ठाणें पेशव्याचे अधिकाऱ्याने त्याचे हवाली केलें. डभई गेल्याबरोबर 
फत्तेसिंगाचा धीर सुटला, आणि लगेच तो गॉंडडोस भेटण्यास आला. डभईंचे 
पश्चिमेस ३ मेलांवर कुंदेला गांवी दोघांची भेट होऊन खालील तह 
ता.२६-१-१५७८०रोलीं उभयतांच्या सह्यांनिशी पुरा झाला. ( फॉरेस्ट प. ३९४.) 


१. पुणें दरबाराने तह मोडून इंग्रजांचे वैर संपादिळ॑ आणि उगाच फत्ते- 
सिंगाची छळणूक चालाविली, म्हणून गुजरात प्रांतांतील पेशव्यांचा अंमल साफ 
काढून ठाकण्यासारठी हा बचावाचा व चढावाचा तह इभ्रेज व फत्तोसिंग गाय- 
कवाड यांजमध्यें कायम करण्यांत येत आहे. एकमेकांनी एकमेकांचे सदेव 
साह्य करावं. 

१, हल्लीं नुजरातेंत पेशव्यांचा जो भाग आहे तो इंग्रजांनीं ध्यावा आणि 
फत्तेसिंगाचा प्रदेश त्याजकडे राहण्यास इंग्रजांनी त्यास मदत करावी. 

१. फत्तेसिंगाने तीन हजार स्वारांनिश्ली इंग्रजांस चालू युद्धांत सामील व्हार्वे. 

१. हृष्टीं गुजरात प्रांताची पेशवे गायकवाडांची वांटणी उभयतांस गेर- 
सोयीची आहे. सबब महीच्या उत्तरेस हृल्टीं जो प्रदेश पेशव्यांकडे आहे, तो 
फत्तेसिंगास द्यावा, आणि तापीच्या दक्षिणेकडील सुरत अट्टाविशीचे महाल 
इंग्रजांनीं ठेवावे. महीच्या उत्तरेकडील प्रदेश जिंकून फत्तेसिंगास देण्यास 
इंगजांनीं मदत करावी, ही विभागणी उभय पक्षी कायम समजावी. 


१, पुर्ण दरबाराचा व इंग्रजांचा तह॒ होईल तेव्हां इंग्रजांनीं फत्तेसिंगाचे 
हितास क्षपार्व. या सवे उपकारांबद्दल भडोच जवळचे गांव व सिनोर परगणा 
फत्तेसिंगाने कायभचे इंग्रजांस द्यावे. अद्दमदाबाद जिंकून फत्तेसिंगाचे ताब्यांत 
येतांच वरील विभागणीचा अंमल व्हावा. | 

याप्रमाणे फत्तेसिंगास अडचर्णीत गांठून त्याजकडून वरील तह इंग्रजांनी 
कबूल करून घेतला, इतकेंच नाही, तर वर दक्षिणा म्हणून ठ्निर व भडो- 
वचे गांव फुकटांत मिळविले. मार्गे पुढ अडचण आल्यास अटंमदाबादेकडे 
फत्तेसिंगानं आपलें पाहून घ्यावें; सुरतेजवळ सलंग प्रदेशांत इंग्रजांचा पाया 
कायभ करावा, ही गोडडेची योजना होती. गोंडडे म्हणतो, ' विश्वासघात करून 


प्रकरण ८ वें ] गुजरातंतोल मोर्हाम २४९. 


रै 
“३२५८४७४५४४ ४ ४५ ४७४१५४ ४५४४-४४. ४४ ४-4 '४४१- ४४४४/४५/४४/४८ शी "शा “ह २-५ -“ ४ - *““४**४४८५/४- ४५-४-/%-/ १%१०/१०४४--//४०/%-.४४-0१७/५ ४७४९७४७४७७ ७४७७ ०४४ 


कपटावेद्या लढविण्यांत फत्तेसिंगाची ख्याति इकडे इतकी पसरलेली आहे क| 
तो उद्यां काय करील याचा नेम नाही. 

तहृ कायम झाल्याबरोबर गोंडडे ताबडतोब डभईहून निघून ता. १० फेब्रु- 
वारीस अहमदाबादेपुढे आला आणि तोफांच्या माऱ्याने तीन दिवसांतर्त 
शहर त्याने हस्तगत केल. लढण्याची मुख्य कामगिरी हार्टलेने केली. 
पेशव्यांचे अधिकारी निकराने लढळे. लढाईत इंग्रजांचे १०० व मराठ्यांचे 
३०० लोक पडले. गोंडडे अहंमदाबादस असतां सिंदे होळकर त्वरेने 
आपल्यावर चालून येतात असें कळतांच त्यानें तोफा व जड सामान खंबा- 
यतेस पाठविलें आणि फत्तेसिंगासह ७ माचे रोजा परत महीच्या अलीकडे 
फांजलपुरास येऊन तळ दिला. तो दक्षिणेस आठ मेलांवर भगीरथ सिंद्याची 
फोज छाणी येथे येऊन पोचली; तर्सच महादजी व तुकोजी डभईजवळ येऊन 
पावागड पाठी घालून उतरले. ता. ८ रोजीं गोंडडं बडोद्यास विश्वामित्रीवर 
दाखल झाला. तळेगांवावर ओलीस दिलेले दोन इंग्रज ग्रहस्थ फामेर व स्टुअट 
महादजीजवळ होते, ते त्यानें मोकळे करून गोंडडंकडे पाठविले, ते बडोद्या- 
जवळ त्यास भेटले, त्याजबरोबर महादजीचा वकील आपाजी साबाजी होता.त्यांनी 
गोंडडास कळविले, कों महादजीची इच्छा इंग्रजांशी कलह करण्पाची नाहो. 
वकील सोडले याबद्दल नानाने महादजीस ठपका दिला, तेव्हां त्यानें कळविलें 
(ग्वा. ४-१९ ), “ ओलीस इंग्रज बावांनीं सोडावयाचे नव्हते, त्यास त्यांनी 
उत्तर दिलं जे, एवढ्यानेंच अथ सरतो असं नाही. त्यांचे हातें संदर्भ लावावा, 
राजकारण करावें. पुण्यांत भास विपरींत जाला असेल तर इंग्रजांनीं इमान 
ठेवलें नाही. तळेगांवी तहनामा देऊन बदलले. झुंजावयाची हिंमत धरून 
चाललो आहा, मग पाठीमार्गे कां पाहर्वे. ओलीस परत पाठविले तेव्हां आपाजी 
साबाजी पाठवून त्यांची बातमी व हिंमत व फत्तेसिंगाचा खुलासा घ्यावा 
इतकाच अर्थ होता.' यांत महादजीचा मुख्य़ कावा होता तो पुढें दिसून येईल. 

२. गॉडडेकडे महादजीची तहाची हुलकावणी (माच१५७८०).-- 
गुजरातेत इंग्रज मराठ्यांच्या फोजा समोरासमोर आल्या तेव्हांची हकीकत 
गोंडडे लिहितोः--' अद्याप सिंद्याकडून आमच्या फोजेस कोणताही उपसगे 
नाही; आमच्याशी शत्रुत्व त्याने दाखविलेले नाही, उलट आम्ही न विचा- 
रतां भापण होऊन त्यानें आमचे दोघे ग्रहस्थ फाभर व स्टुअट सोडून आम- 


२५० मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


"%.०0 ४- ४- ४८ ४५ ४५४४५ ४४-४४» ४५- 1. 0-7 ७८ ८ “> ४ 0७४४ ४५0४०0 -“1४90४- ४४५ ४४४०४१० “0४ १ ४ फेथ प -- - “ध्ट “| > ४०0 १५८० ७४० ४७०0 


९ “४ 9” 


च्याकडे पाठवून दिले, यावरून इंग्रजांशी त्याचा खोेहभावच दिसतो. हे 
दोघे काल आमच्या छावणींत येऊन दाखल झाले. त्यांला घेऊन महादजीचा 
वकील आपाजी साबाजी मजकडे आला. बरोबर महादजी तुको्जींचा पत्रें 
मला होतां, की“ वडगांवावर आम्ही तुमच्याशी खोहभावच दाखविला असुन, 
अद्यापि आमचे मनांत तो कायम आहे. ' फामेर व स्टुअट यांस त्यान 
फारच आदराने वागविले, त्यांस मोकळे करून आमच्याकडे पाठवून दिले. 
आणि आतां सिदे मला विचारतात कॉ, आपल्याशीं व पेशव्याशी आम्ही 
इंग्रज पुढे सोह राखणार का वैरभावच चालविणार १ मी आपाली साबाजीस 
इतकाच नबाब दिला, कीं पेशवे सरकारारशश। आम्हांस वेरभाव चालविण्याची 
बिलकूल इच्छा नाही हं सिंद्यास कोठें ठाऊक नाही ! त्याच उद्देशाने मी 
उभयतांस पसंत पडाव्या अशा तहाच्या अटी पुण्यास नानाकडे पाठविल्या, 
त्या त्यांनीं नापसंत केल्यामुळं आम्हांस नाइलाजाने शस्त्र उचलणं भाग पडलें. 
आतां या युद्धापासून मराठी राज्याचे नुकसान होईल तर त्यास सवेथेव 
नानाच जबाबदार होत. प्रत्यक्ष सिंद्याशरी तर आमचे मुळींच वांकडं नाही. 
आमच्या संबंधान ते किती कळकळ बाळगितात ती मला ठाऊक आहे; आणि 
उभयतांच्या फायद्याची अशी जर कांही व्यवस्था ते सुचवितील तर त्यांत आम्ही 
मोठ्या संतोषानं सामील होऊ. (1"011'28 < एफ़8]101 ४0]. 1171183) 

त्यावर वकील बोलला, तुमच्याप्रमाणच महादजीचेही नानांश्ीं वांकडंच 
आहे. मोरांबा व बापू यांच्या कामांत सिंद्यांनां नानास केवढें साह्य केले ते 
सगळे लोक भषाणतात. हे उपकार बाजूस ठेवून, नानाने आतां यांजविरुद्ध भोसले 
निजामा्शी गट्टी केली आहे. यावरून सिंद्यांचे औदार्य व नानाचा स्वार्थ 
सहज उघड होतात. खरं पाहतां इंग्रज व सिंदे यांचे अथोअ्थी कांहीच 
बेर नाहॉ. दोघांचही वांकर्डे फक्त नानाशी; अद्या स्थितींत तुम्ही इंग्रजांच्या 
तफेने कांहीं व्यवस्था सुचवाल, तर सिंदेही त्याचा विचार योग्य तोच 
करतील. 

यावरून गॉडडे म्हणतो, त्या वकिलाचा मुख्य हेतु मला इतकाच कळला, 
कीं कोणत्या तरी निमित्ताने माझे पोटांत काय आहे तें प्रथम काहून घ्यावे, 
आणि तदनुसार पुढ आपली व्यवस्था ठरवावी. तेव्हां मी त्यास इतर्केच 
कळधविल, कीं आमच्याशी संगनमत करून नानाचा पाडाव करण्याची नर 


प्रकरण टर्वे ] गुजरातेतील मोहीम २५१ 


३ 


सिंद्यांची खरोखरच इच्छा असेल, तर ती गोष्ट कशी सिद्धीस न्यावयाची तें 
प्रथम सिंद्यांनींच सुचवावे, म्हणजे मग त्यासंबधाने पुढ विचार करण्यास मला 
ठीक पडेल. मिळून आमच्याशीं दोस्ती ठेवल्यान सिंद्यांचे कसकसे फायदे 
आहेत, ते स्पष्ट सांगून, स्वतःचा अंत लार्गू न देतां, ' तुमच्य़ाकडूनच काय 
तें बोलणें येऊ द्या, असे सांगून मी त्या वाकिलास रजा दिली. 

“ नतर पुनः आपाजी साबाजी महादर्जींची पत्रे घेऊन मला येऊन भेटला, 
पण त्या पत्रांत विशिष्ट सूचना कांही नसून पहिल्यासारखेच मोधम क्षेद्दभाव 
दर्शविणारे शब्द होते. बोलणें सुरू झाल्यावर वकील मला म्हणाला, ' नानाला 
कारभारांतून काढण्याची तुमच्याइतकोच आमच्या यजमानांचीही उत्सुकता 
आहे; आणि तसा उद्योग हाती घ्यावयाचा तर प्रथम राघोबानें सिंद्यास 
जो करार तळेगांवावर लिहून दिला आहे, तो तुम्ही त्याजकडून अमलांत आणून 
द्या. त्या करारांत राघोबांन आपला राज्यावरील बेदावा लिहून दिला असून, 
बारा लाख रुपये नेमणूक घेऊन झांशीस राहण्याची कबुलात आह. पेशवाई 
माधवराव नाराय1,5 नांवे चालावी, बाजीरावास त्याचा कारभारी नेमावे; 
परंतु बाजीराव लहान असल्य़ामुळे कारभार सवे लिदे पाहतील, या करारा- 
नुसार प्रथम तुम्हो राघोबास झांशीत पाठवा, आणि बार्नारावास सिंद्यांचे 
ताब्यांत देऊन पुण्यास पाठवा, म्हणजे पुढील सवे भाग उभयतांच्या मना- 
जोगते जुळवितां येतील. यावरून सिंद्याचा उद्देश मला इतकाच दिसला, कीं 
कोणीकडून दादा व त्याचा मुलगा यांस माझेकडून आपले ताब्यांत ध्यावे, 
आणि नंतर पुण्यास जाऊन नानावर आपला वचेष्मा वाटेल तसा बसवावा, 
मग इंग्रजांचे त्यांत काय वाटेल ते होवो. हा वकिलाचा झोंक पाहून 
मा त्यास स्पष्टच अत कळविले काँ, ' राघोबा आमच्या आश्रयास आलेला 
पाहुणा आहे, त्याजला त्याचे इच्छेविरुद्ध केद्यादाखळ तुमचे हवाला करणें ह 
आमचे इभ्रतींस गेर. सबब आम्हांस तसं बिलकूल करतां येणार नाहॉ., त्याचा 
तुमचा करार काय झाला तो आम्हांस ठाऊक नाहीं, व त्याच्याज्यी आमचा 
संबंध नाही. बाल बाजीरावास तुमचे हवाला करण्यापूर्वी त्याच्या जिवास 
अपाय होणार नाही, याची कांहीं तरी हमी पाहिजे; आणि या गोष्टी प्रथम 
पुण्यासच नीट ठरल्या पाहिजेत. बरं, इतके करून सिंद्याचे हाती सवे सूत्रे 
जमवून देण्याचे कामी जर आमचें साह्य तुम्हांस पाहिजे, तर त्याबद्दल 


२५२ मराठी रियासत [ उत्तराविभाग १ 


“४ “४२७” ४५ ४.५ ४७५४ ४ “0.५४.” ४-१ १७५४.” 


आम्हांस तुम्ही काय देणार त॑ अगोदर ठरवा. कारण आजपावेतो तुमच्या 
या भानगडीत पडून आम्ही उगाच भर्यकर खचोखाली मात्र आलों. तो खच 
भरून येण्याची तजवीज झाली पाहिजे. असें सांगून मी आपाजी साबाजीस 
आजच परत पाठविले. आमच्याशी दोस्ती करण्याची सिंद्यांची इच्छा असेल 
तर ती आतां लगोलग दिसून येइल. परंतु मला त्याबद्दल मोठा संशय येतो. 
या केवळ कालहरणाच्या पोकळ बाता दिसतात, एकच गोष्ट आज कळली 
ती सांगतो. फत्तेतिंगाचा भाऊ गोविंदराव सावंतवाडीस $ राहत होता, त्यास 
महादजीने पत्न लिहून आपणाजवळ बोलावि्ल आणि तो आजच येऊन त्याल- 
कडे दाखल झाला. ' फत्तेसिंग इंप्रजांस मिळाला, म्हणून त्यांस शह देण्या- 
करितां महादजीने गोविंदरावास आपल्याजवळ आणिलं, आणि बडोदं हस्तगत 
करण्याची युक्ति चालविली. 


पुढें चार दोन दिवसांतच गॉडड महादजींचा सामना बडोद्याजवळ सुरू 
झाला. गॉडडे लिहितो, ' महादजीच्या हालचाली इतक्या सावधगिरीच्या 
आहेत कीं तो सामना करण्यासाठीं स्वतः पुढें येत नाहो, किंवा मला जवळ 
भिडण्याची साधे येऊ देत नाहो. मी अंगावर आलो को तो मागें सरतो; 
त्याचे पाठीस लागावे, तर त्यांत माझेच नुकसान होणार. फत्तेसिंगाचा मुलूख 
सवे त्याचे तावर्डात आहे. त्याचा वकील येथून परत गेला, तो पुनः मजकडे 
आला नाही, किंवा त्या संबंधान कोणतेही बोलण आतां चालू नाही. नानाचे 
व त्याचं अत्यंत वांकडें आलेले आहे अस सवे लोक बालतात, पण तो केवळ 
देखावाच होय अशी माझी खात्री आहे. नानाचे वकील सिंद्याचे लष्करांत 
असून, उभयतांची दररोज पत्रे जात येत आहेत. सिंद्याने मजकडे वकील 
पाठवून गोडीचें बोलणे सुरू केलं, तेव्हांच प्रथम मला त्याचा वह्ीीम 
आला, कॉ ही सवे बाहेरची हुलकावणी असावी. इंग्रजांना फसवून 
गोत्यांत आणावे एवढ्याच पुरता नानाशीं आपर्ले वांकड असल्याचा देखावा 
सिंद्याने केला आहे, अशी आतां माझी खात्री झाली. कोणाकडून तरी राघोबा 
व बार्लीराव यांस हस्तगत करावे असा सिंद्याचा डाव दिसतो. ते हस्तगत 
झाले म्हणजे पुन; त्याला नानावर आपला शह॒ बसवितां येईल. सारांश, 


कल्स्ाटीकीणाणीपी0णा 


$ हा राजपिंपळ्यास होता; सावंतवाडीस कशास गेला ; 


प्रकरण ८ वें ] गुजरातेतील मोहीम २श्रे 


'२....४०_,”०५ ४९६ ./ ७०१, “0५ “00४१९ “९७.०४ “७५ “९.७... “0 १ “५ “७ -रो “८४-८६...” ६-”६-<६--€६-/६-/४../१-€४६-/४-/%-/१..४-”/१४-/४./४*-/४६./५”९* “९.८१ -१८-१४६०/९ ५.५. “८/९----% “९-९->-““ 


नानाचे आपले वांकड आहे हा केवळ सुहाम पुकारा केलेला आहे. मनांतून 
दोघे एकच आहेत.' ( ता. २४-३-१७८०, बडोद्याननीक छावणी ). 
यासंबंधाने मराठीतही पुष्कळता पत्रव्यवहार नाना महाद्जींचा आहे; त्यांत 
महादजी गोंडडला मिळाला, दोघे मिळून नानाला कारभारांतून काढणार, 
अशी बातमी गुजरातेतून नानाच्या हस्तकांकडून त्यास पुण्यास गेली, परंतु 
ती खरी कों खोटी याची स्पष्टता मुद्दामच कांही दिवस नानाने केली नाही. 
महादजी अत्यंत खोल गांठीचा मनुष्य. त्याला कोणीकडून दादा आपले 
कबजांत आणावयाचा होता. लढाई करून गॉडडेचा पाडाव केल्याशिवाय 
दादा आपल्या हाता येणे शक्‍य नाहीं अशी महादजीची खात्री झाली. अज्ा 
प्रकारचा पराभव आपल्या हातून गोडडेचा होईल ही गोष्ट महादर्जांला अगदी 
अशक्‍य वाटली. कारण इंग्रजांच्या ताफांपुढे महादजीचा कांही इलाज चालला 
नसता. धांवपळीच्या लढाईत, किंवा मत्सद्दोगेरांच्या काव्यांत मराठे इंग्रजांना 
भारी होते, पण त्यांच्या ताोफांपुढे मराठ्यांस एकदांही कधीं जय मिळाला 
नाह. तेव्हां नुसतें लढून स्वतःचीच खराबी करून घेण्यांत हांशील काय ! 
त्यापेक्षां केवळ मुत्सद्देगिरीनंंच काय साधेल तं साधावे असा महादजीचा डाव 
होता; म्हणूनच इंग्रजांचे संशय परभारं दूर करण्याच्या उद्देशानें त्यानें ओलीस 
असलेले इंग्रज मुह्ाम सोडून गोंडडेक3 परत पाठविले; नानाचे आपले वांकडें 
आहे, असा वकिलामार्फेत देखावा केला; आणि अंगावर बाजू न घेतां पजेन्या- 
पूर्वीचे दोन तीन महिने निभावून नेले. एकदां पाऊस पडला म्हृणजे गुज- 
रात'च्या चिखलांत इंग्रजांच्या तोफा निरुपयोगी होणार हें जाणून तो शक्‍य 
तितका आपला कावा साधीत होता. कोणत्याही राताने दादास हस्तगत 
करावें हो त्याची इच्छा; पण हं त्याचे वतन पुण्यास सुद्धां सवांस विपरीत वाटले. 
नानाला खरंच वाटलें कॉ महादजी इंग्रजांकडे फितूर झाला. महादजी मात्र 
मनाचे मनांत हंसत असेल. “नाना, हे राजकारण आहे, असेही बनावट पुकारे 
मुद्दाम करावे लागतात. त्यांमुळे तुम्ही आपल्या अंतःकरणाची चलबिचल कां 
करितां ! तुम्ही आम्ही शपथेन भाऊ क्षाला आहां, त्यास बाध नाहो. असेंच 
महादर्जानं पुढें योग्य वेळीं नानास सांगितलं, यावरून महादजोीचा खोल व 
हिकमती स्वभाव व्यक्त होतो. नाना एक वचनी होता. तसा महादजी नव्हता. 
हा स्वभावभेद दृष्टीपुढे पाहिजे, इंग्रजांचे वकोलळ नवळ ठेवून पोसण्याचा 


२५४ मराठी रियासत [ उत्तरावेभाग १ 


**४€४-€* “* “४.४... .» ९...” ४४९” “५  -४४१ ४ --८१*-८"-/* 2५-४५” “४ “* _“"५६/*-<१ “४ 4४५ “४ “४.४८ * “यया र“ 1) ४*€* €*-* -2"-€५६-*-€* “7१-/*-/४..”१५.” -“0५-”./० 


खचे करण्यांत कां्ही हांशील नव्हत. आलीस आलेले इसम मारून टाकण्याची 
ताकद॒ असेल तर त्यांचा उपयोग. तशी ताकद मराठ्यांची नव्हती, म्हणून ते 
सोडले, हा महादजीचा शहाणपणाच म्हटला पाहिजे 

ता, ९-३-१५७८० चे सिंद्याकडील वतेमान. 'इंग्रभ गडी उतरून अलीकडे 
आले. त्यांची आमची तफावत आठ दहा कोसांची आहे. दोन चार दिवसांत 
गांठ पडेल. फत्तेसिंग अंमदाबादेस मार्गे राहिले आहेत. इंग्रजांसमागमे त्यांनीं 
गोंद्वा दिवाण फोज सुद्धां दिला आहे. अस्रतरावही इंग्रजांबरोबर आहेत. हा 
कालपर्यंत ग्रायकवाडाकडील जाबसाळ किंवा अनुसंधान किमपि नाही. 
फत्तेसिंगानीं इंग्रजांस पगडीबद्दल भाईचारा केला.' इतर्के कृत्य व्हावयास 
कारण गोदबा. त्याने फत्तेसिंगाचे वुद्धीस भ्रंश करून समजाविले का सिंदे 
होळकर जागिरी किल्ले घेतात, आणि आम्हांपार्शी कारभारी रुपये मागतात. 
तेव्हां आपण इंग्रजांस मिळावे, म्हणजे पुण्याचे कारभारी पैका मागतील तो 
द्यावयास नलगे. 

३. इंग्रजांशी घावपळोच युद्ध (एप्रेलमे १७८०).--ता. २६ मार्चची 
हकीकत. “ इंग्रज दहा अकरा दिवस बडोद्यास होते. फत्तेसिंग फोज सुद्धां तिही 
कोसांवर येऊन राहिले. इंग्रजांचे व आमचे लोकांची दोन तीन दिवस गोळा- 
गोळी होते. साल मजकुरा गुजरात प्रांती प्नेन्य पडला नाहां त्यामुळे फोजेस 
पंच फार आहे. पाटिलबावांनीं गायकवाडाकडे अनुसंधान करून पाहिले. 
त्यांचा निश्चय एकच काँ टोपीकरांचा खहृ केला, त्या पक्षा श्रीमंतांच्या इष्ट- 
त्वाची इच्छा नाहा. परभारं त्यांजकडे पुण्याहून सरकारचे कारकून येऊन 
बोलाचाली होते, यास्तव पार्टीलबावा बहुत खद्रे आहेत. आम्ही बडोद्याचे रोखे 
येणार तों त्यांनीं अगोदरच बडोदे जवळ केळं. उपरांत इंग्रज नदीचे पाण्यानें 
सुमार पांच कोस पुढे आले. फाल्गुन शु १४ स (१९ माचे ) रविवारां सडे 
होऊन पुढें आले 

इंग्रजांचा सुकाबला होऊन एकमास होत आला. रोज गोळागोळी व 
कांहींशी लढाई होतच आहे. ता. ३ एप्रिल रोजी पहांटेस सडे 
फेजिवर इंग्रजांचा छापा आला. अगोदर बातमी आल्याने सावध 
होऊन उभे राहिले. दोन तीन घटका तोफांचा मार होऊन उपरांत हत्यार 
लागर्ले, आपल्याकडील दहापांच भळे माणूस ठार व ४० । ५० लखमी नाले. 


प्रकरण ८ वे] गुजरातेतील मोहीम २५५ 
त्यांजकडील दोनचार भातबर सरदार व टोपीवाले स्वार तीस पसतीसपर्यंत 
ठार झाले, व दो सवाशे जखमी जाले. दोन घटका लढाई. चांगली झाली. 
कत्ता “गाच्या माहितगारीमुळे इंग्रजांकडे रसद व कुमक येते. (ग्वा.२-७-१०), 

“सरदार पावागडाजवळ इंग्रजांपासून चार पांच कोसांच्या अंतराने आहेत. 
विसाजीपंत, पाराजीपंत व भगीरथराव इंग्रजांभांवताले फिरतात. नित्य गोळागाळो 
होतच आहे. ते गोळ फोडून यांजवर येत नाहोंत, हे त्यांजवर तुटून पडत नाहीत. 
उज्जनीहून पाटिलबावांस रसद चांगली मिळते. इंग्रजांस महगेता आहे. लांचे 
पिच्छास आपली फोज आहे. साधल्यास ठटून घेऊं. सो. आनंदीबाइनी 
दादासाहंबाशी भाषण केलं जे, इंग्रजांचा खच वाढतो, हें कार्याचे नार्ही. 
गुजरात प्रांत उजाड करावा आणि पोख्त सरजामानिर्शी पुण्यावर चाल करावी, 
तेथ आपणास भय काय? दोघे सरदार ते इकडे गुंतले आहेत. दुसरे तिकडे 
कत पुरुष बळ बांधून उभे राहणारे कोणी नाहींत. येथ सुरतेत बसून उगेच 
दिवस गमावू न2त. बोरघांटांत पलटणें पाठवून घांट बंद करावा. तिकडून 
मानाजी सिदे व येसाजी सिदे येतील व दाटी करतील. ही मसलत सुरत- 
वाले इंग्रजांत सांगितली. त्यांनीं मान्य करून कल्याणकडे मोहीम चालविली. 

“चेत्न व) १४ स ( ३-५-१७८० ) इंग्रजांची गांठ होळकराचे फोजेशी 
पडली, स्वतः तुकोजी हजर होते. लढाई चांगली झाली. कांहीं लोक पडले. 
रहा घटकांना पाटीलबावांकडील तोफा व सरंजाम आला. एक लढाइईं उत्तम 
प्रकार इंग्रजांशी करावी, मग छावणांस फिरावं अर्स सरदारांचे मानस आहे.' 
वरील लढाईसंबंधीं अहल्याबाह म्हणाली, ' आम्हांकडील लोकांचा कामें 
चांगलीं होतात, परंतु उजेडांत आणणार कोणी नाहीं. न होत्याच उनेडास 
येते. दिवसच असे आहेत.' उत्तरेकडून नानास आलिल्या निरनिराळ्या 
इसमांच्या बातमीपत्रांतील हे सव उतारे आहेत. (म. द. बा. १-७.) 

ता. ८ माच रोजी इंग्रज ग्रहस्थ ओलीस असलेले बडोद्याजवळ गांडडंच्या 
छावणीत आले. दहा दिवस तेथेंच बोलाचाली झाली. लिद्याच्या वाकिलास 
रजा दिल्यावर गोंडडे इंशान्येस आठ मेलांवरील पिलोल गांवी ता. र तेढ 
माचपर्यंत राहिला. तेथें पाण्याची टंचाई झाल्यामुळें तेथून ईशान्येस चार 
मेलांवर कुनवाड येथें तो गेला. तेथून पूर्वेस समारं दहा मैलांवर महादजी 
व तुकोजी यांचा मुक्काम कामरोळ येथें असल्याची बातमी गोडडास लागली. 


२५८ मराठी रियासत | उत्तरावेभाग १ 


तेव्हां तो ता. ३-४-१७८० रोजीं त्यांच्यावर चाळून गेला. इंग्रजी सैन्याच्या 
तोफांच्या मारानें मराठी फोजा मागे हटून विरळ झाल्या. गौडडेनं कामरोळासच 
मुक्काम ठेविला. मराठे पूर्वेस पावागडच्या बाजूस सरकले. समोरासमोर लढ- 
ण्याचे शक्‍य तितके टाळून इंप्रजांत आपल्य़ा अंगावर ओढून घ्यावयाचे 
आणि ते बरेच पुढे आले म्हणजे एकदम उलटून त्यांस नरम करावयाचे, 
असा महादजी तुको्जींचा कावा होता. पाठलाग करीत इंग्रजी फोज माळ- 
व्याकडे वळली तर त्यांस पाहिजेच होतें. परंतु दोन्ही सेन्यें केवळ बचा- 
वाच्या हालचाली करीत होती. सभोंवारचा सवे प्रदेश उध्वस्त झाला 
होता. कामरोळाहून थाड पुढें सरकून ता.२४ एाभ्रेल रोजी गॉडडंने मराठ्यांवर 
हला केला. थोडीशी चकमक उडाल्यावर मराठे परत गेले. यानंतर प्रत्यक्ष लढाई 
झालीच नाही. दोन महिन सामना होऊनही उभयतांत एकही लढाई झाली 
नाहो. मुलूख बेचिराख झाल्यानें व पावसाळाही डोक्यावर आल्याने गांडडेला 
छावणीकरितां सुरतेस परत जार्णे भाग पडलं. ता. ८ मे रोजी हार्टले 
वरिष्ठांच्या हुकमाने आपल्या तुकडीसह कल्याणच्या बाजूस परत गेला. 
गुजरातची मोर्हांम पुणं दरबारास प्रत्यक्ष कांहीं हानिकारक नव्हतीच, 
तेव्हां अन्य दिशेन पुर्णकरास थोडा तरी शह बसावा म्हणून कल्याण प्रांतांत 
सुंबईकर इंग्रजांनी उचल केली. ठाण्यास इंग्रजांची जी फोज होती तिने 
एकाएका कल्याणवर हृल्णा करून ते ठिकाण हस्तगत केल, (११-५-१७८० ). 

या युद्धांत इंग्रज हेराण झाल्याची हकीकत खालीलप्रमाणे मिळतेः-- 
“ हूंग्रज पोख्त सरंजामानिश्य चाळून आले. राव सिंदे यांस आगाऊ बातमी 
होतीच. ते तयार होऊन मोकाबल्यास उभे राहिले. तोफांची मारगिरी तारफची 
जाली. शेवटी इकडील लोक आंत घुसले, हत्यार चाललं. शे दीड लोक 
जखमी व ठार जाले. तीन इंग्रज सरदार ठार झाले. इंग्रज सांभाळोन आपले 
गोटांत गेले. पाठावर फोजा होत्याच. त्यानंतर दुसरे दिवशीं बारा पंधरा 
हजार पंढारी उज्लनीहून येऊन दाखल जाले, त्यांस इंग्रजांभोवती घेराघेरी 
करण्याचें बावांनी काम सांगितलं. त्याप्रमार्णे नित्य तलाबा करून बेल, उंटे, 
घोडी, दोन चार वेळ वळून आणिला. बडोद्याहून रतद्‌ येत होती ती दरोबस्त 
लुटली. माणूस जाऊं येऊ न पावे. तेणेंकरून इंग्रज तंग जाले. पलटणाच्या 
बेदोबस्तानं त्यांची कही येत असतां त्यांजवर पाटिलबावांनी धारराव सिंदे 


प्रकरण ८ वें ] | गुजरातेतील मोहीम २५७ 


"१.४. ..५-/0--८ 


१.५ ..१७/४१- हट 


पाठविले. त्यांनीं पलटणा्शीं गांठ घातली; इकडे पेढाऱ्यांनी कही लुटली. 
लढाई मातबर जाली. धाररावांचा बसता घोडा पडला, इंग्रज लोकही फार 
मारले गेळे. इंग्रज खटे होऊन कही गमावून माघारे गेले. सरदारांनी त्यांस 
अंगावर घेतलें. निभाव होईना ते जाणून बडोद्याचे आसऱ्यास गेले, त्यांस 
फौजांनी घेरिळें, कही बाहेर निघा देत नाहींत. बंदी केली आहे. थोडेव 
दिवसांत आयास येतील. तळेगांवचीच गत होण्याची संधि होती. या फोजां- 
पुढं आपला तग निघत नाहां ऐसें पुरते समजोन गोंडर्डनीं मार्गे सुरतेस कूच 
केलें. पाठीवर सरकारच्या फोजा आहेतच.' मे ता. २६ पावेतो नमंदेवर 
इंग्रजांचा मुक्काम होता. 


या युद्धांतील अनेक अंगांच्या अश्या प्रकारच्या किती तरी हकीकती आहेत, 
इंप्रजी कागदांत मराठ्यांची बाजू स्पष्ट कळतच नाहीं. सिंदे होळकरांचे गॉडड॑- 
पुढें कांहां चालले नाही, असेच इंग्रजी मत त्यांत दिसते. त्याच्या सुकाबल्यास 
त्या वेळच्या मराठी कागदांतील हकोकती अवऱ्य ध्यानांत घेतल्या पाहिजेत, 
म्हणजे वरील युद्धांत गांडर्डनें योजलेला प्रचंड डाव गुजरातेत सपशेल फसला 
अशीच खात्री होईल. 

ता. ३-६-१७८० चें वतमान. “" पार्टीलबावा छावणीस जाण्याकरितां माघारे 
फिरोन पायागड जवळ हालोल येथें मुक्काम केला. मजल दर मजल उज्जनीस 
जावें हा विचार आहे. पहिल्याने बऱ्हाणपुरास जाण्याचा निश्चय होता. परंतु 
त्यामार्ग फोजेस पाणी नाही. दाहोदची वारी पार जाऊन महेश्वरावरून बाग- 
पुरीस जावें हाही मागे आहे. येथील विचार कारस्थार्नांचे फार आहेत. काम 
होईपावेतो लवणभंजन यथास्थित होते. मग त्या गांवर्चे स्मरण नाही. 1 

उत्तरंत गोंडडेशी सिंदे होळकर लढत असतां दक्षिणेकडून गणेशपंत बेहे- 
ऱ्यांनंही इंग्रजांस दाबण्याची कामगिरी चांगली केली. त्यानं सुरत अद्राविशीचे 
महाल लटून प्रत्यक्ष सुरतेसच शह दिला. तेव्हां त्याचे बंदोबस्तास गॉडडंने 
ले० वेल्श यास पाठविलें. त्यानें २३ एप्रिल रोजी गणेशपंतावर रात्रीचा छापा 
घालून, त्याचे १०० लोक कापून काढिले आणि लगोलग दक्षिणेकडे येऊन 
दुैमणजवळचे पार्नरा, बुगवडा व इंद्रगड हे तीन किल्ले हस्तगत कले. ही 


वसा "ण पणा णशा पटी आट ० कन “पलापययीप पणा पपा 


1 ग्वा. ३१-१२; खंड १९ ले, ११९ ब १३६ 
७ 


ऱ्ट मराठी रियासत [उ त्तरविभाग १ 


मोहीम पुढे पावसांतही चालली. 'गणेशपंतावर इंग्रजांनीं छापा घातला, ते समयी 
लढाई झाली. पंतास दोन तीन जखमा झाल्या. सांभाळून निघोन मुल्हेरजवळ 
हातगडाकडे आले. त्याबरोबर इंग्रजांनी पार्गरावर मारगिरी केली व 
किल्रा घेतला, ( ता. २६-८-१७८० ), या वेळीं मराठ्यांचे आरमारही जोराने 
कामागेरी करीत होते. “सर्वोत्तम शेकर फडके यास चार इंग्रज सांपडले 
आहेत ते पक्‍क्‍या बंदोबस्तानें अटकेत ठेवून पोटाची बेगमी करणं. चोकी 
पहारा चांगला असावा. बोभाटा येऊं नये.' असा हुकूम सुवणेदुगेचे अधि- 
काऱ्यास गेला होता, त्याप्रमाणे चार निरनिराळ्या किल्ल्यांवर त्यांची रवानगी 
झाली. “ बरोबर माणसे, कारकून व डोल्या देऊन, पुण्यास जाणे असं बाह्यतः 
समजावून कोणास न कळत गुप्तपणं चार किल्ल्यांवर बंदोबस्तानें रवाना 
केले. चालता ओषधे, खडीसाखर वगेरे उपयोगी जिन्नस बरोबर दिल्हे. ' 
( जानेवारी १७८० ). 


यू 


“४श£शा- ४." शा शा --*/*/ ४7 “४ “६-८ ४. 0 शप. ५.५५ 9-१ ४-५ :* “५-7 “-“ -_५-<५-६८-<६-५-५-/*-<५-<<“१. 


७. गुजरात मोहिमतील फखगती.--बाबाजी भिकाजी व राघो 
भिकाजी हे दोघे ( बंधु १) पेशव्यांच्या तफेनें अमदाबादच्या कारभारावर 
होते. ता. २६-११-१७७५९ रोजीं त्यांनी पुण्यास पंत प्रधानास पत्र लिहिलं 
त्यांतील मतलब. “फत्तोतिंगाकडे कारकून व पत्रे कुमक करण्याविशीं पाठविली. 
त्यांनीं कळावेलं, की आमचा अथे किमापे दुसरा नाहो. परंतु आमचा प्रांत 
इंग्रजांचे तोंडांत, आश्विन मासा सरदारांच्या फोजा इकडे यावयाच्या, 
त्यास अद्यापपावेता ठिकाण नाही. फोजा आल्या म्हृणजे मजला इंग्रजांचे 
पारिपत्यास चुकावयाचे नाहो, असं उत्तर आलं. चंद्रराव पवारावर येथील 
फोज रवाना केली. त्यांची व पवाराची लढाई कार्तिक व) ५ स 
(२८-११-१७७९ ) पेटलादेनजीक जाहली. परस्पर घोडी व माणसं ठार 
व जखमी फार जाहली. माघारे फिरून येतांना दोन ताफा पवारांकडे गेल्या- 
मुळें सेर बाजू त्याची जाहली. सांप्रत बोरसदेस शह बसला आहे. अमदा- 
बादेसही बसेल. मुलकी ऐवज बंद जाला, कजे मिळत नाही. तथापि हिंमत 
धरोन दिवस काढीत आहा. सरकारची फोन आली म्हणजे गायकवाडही 


भनद---- -_----ाााा “--2>-ाा->£ -->_----- --ाायर पणागोपन. 7 पटॉणापीपीऱ द >>“ पी 
बटा १ी --- -५-०-५-८५--->-२५॥॥-॥शंशीी शीना 0” न 


* भा. व. २प, या. ५४, ६०, ६६, ७०, ७४, ७५, ७9७; ग्वा. ३-५; 
का. स. प. या. २२४; डफ. 


प्रकरण ८ वें] गुजरातेतील मोहीम २५९, 


५.५ /६.६-/५-/५-/५६८/५-/५//६/६५/-५६-€५ ६-६ €४५€४€४५€*€४५/४€४€४€"€** ->४५-टा४---ट-“-“-< 


४.-५८४--४-/"-/१-/*--*--“ 


सामील होतील. -या'ःउपरी फोज येण्यास विलंब लागल्यास केली चाकरी 
ठपर्थ जाऊन संस्थानास अपाय झाल्यानें गुजरात प्रांतच गेला असं समजाव 
दिनावधि होऊन उपेक्षा न झाली पाहिजे, या नंतर पुनः हृ गृहस्थ 
ता.१०-१२-१७५७९ रोजीं लिहितात, “चंद्रराव पवाराचा जमाव वाढत चालला 
आहि. आम्ही येथील ठाण्याचा बंदोबस्त केला आहे. पवाराचा सरंजाम 
भारी म्हणून आम्ही त्याजवर चाळून जाण्याचा घाट करीत नाहो. सिंदे 
होळकरांच्या फौजा रवाना झाल्या असं धणी लिहितात, त॑ खोट कसत मानावे! 
परंतु अद्यापि फौज आली नाही. ती येते म्हणून चातक न्या्ये वाट पहात 
आहो. ती फोज आल्यावर मिळणे त्यास प्राप्त आहे. जिकडे अमदाबाद 
तिकडे बडोदेकरांस राहणें प्राप्त, येथ शिबंदीच देणे पांच सात. लक्ष रुपये 
आहे. बडोदेकर कुमक करीत नाहींत. सुरतेहून जलचर (इंग्रज) व 
योगिराज या प्रांती येणार, या आवईनें आमचे शिबंदीचा धीर सुद 
लागला आहे. या उपरी जलदीनें फोज येऊन पोचलो तरच पारेणाम आहे 
रात्रीचा दिवस करून रवानगी व्हावी. आम्ही पुढें जाऊन फोजेस घेऊन येऊ 
आणि पवाराचें पारिपत्य अगोदर करूं. याउपरी उपेक्षा झाल्यास स्थळासं 
अपाय होईल. आम्ही अर्थ प्राण जाऊंच, परंतु सरकारचे मातबर संस्थान 
जाऊन माळव्यासही वेध लागेल. संस्थानचा बचाव व्हावयास्तव या समर्यी 
अवज्ञा करून विनोति लिहिली आहे. ' असे निक्षून लिहिणारे स्वामिनिष्ठ सेवक 
त्या वेळी' होते. या दोघांनी पुढें अहेमदाबादचे लढाईत कसा अद्वितीय पराक्रम 
केला, त्यांचें वणेन यथावकाश येईल. 


गुजरातेत येतांना खानदेश्यांत “इसरवाडी व नबाबपुर हे दोन गांव होळ- 
कराने लुटले व जाळले. पेवें नेली. पाटीलबावांचे राऊत मारिले, त्यामुळे इभ्र- 
तांत विक्षेप जाला. होळकरास या वेळीं चापून सांगावे तर बाहेर फूट. दिसेल, 
आंत कसेही असो, बाहेर दाब राखून मसलत पुरी केली पाहिजे. पाटील- 
बावाही सांगावयास चुकत नार्ह्ांत. त्यांचे वचस्येकं मनस्यक आहे त्यास काय 
करावें | सांगावयाचे रीर्तांने सांगत गेला व पुढेही सांगू म्हणतात. .तदनंतर 
बावांनीं होळकरांचे नारो गणक व सुलतानजी लांबहाते यांस शब्द लाविला 
नारो गणेशानें उत्तर केले, आमचे येथील कारभारांत कांहीं बंद राहिला नाही, 
माझें कोणी ऐकत नाहा, तेव्हां मी तेथें राहणही योग्य नाहीं, तुमचेजवळ 


२९० भराठी रियासत ्‌ उत्तरविभाग $ 


येऊन राहतो. बावांनीं म्हटले, आपण मोहिमेवर चाललो, त्यास तुमर्चे साहित्य 
काय आहे! त्यांनीं उत्तर दिले, ' आम्हांजवळ दहाहजार फोज आहे, त्यांस 
पोटास नाही, द्यावं कोठून ! ' बावांनीं ऐकून घेतलें. परिहार कांहॉ जाला 
नाही. इंग्रज गायकवाड एक झाले, त्यांचे शहास जाणें, सरंजाम पोषल्त पाहिजे. 
विसाजी आपाजी आठवले, पाराहर दादाजी व भगीरथराव सिंद्‌ यांस अहं- 
मदाबादचे शहावर पाठावेलें. त्यांचे कुमकेस आणखी फोज पाठावैण्याचं ठरलें. 
ही हकीकत बावांनी सांगितल्यावरून सदाशिव दिनकरानं ता.२१-२-१५७८० च्या 
पत्नांत नानास लिहून कळविली. सदाशिव दिनकर करमरकर (?) व नारो शिवदेव 
पोक्षे हे दोन नानांच्या भरंवशाचे इसम व्यवहारांत व लेखांत विशेष प्रवीण 
असे महादजीजवळ पुढील दहापांच वर्ष केव्हां बरोबर तर केव्हां एकएकटे असे 
राहत असून, त्यांचा पन्नव्यवहार विस्तत व मनोरंजक आहे. वरील पत्नावरून 
भराठ्यांकडे कशी अव्यवस्था होती हें लक्षांत येईल. ( ग्वा. ४-१०,१३ ). 


ता. २७-२-८० रोर्जी सदाशिव दिनकर लिहितो, ' इंग्रज व फत्तेसिंग अम- 
दाबादेवर चालून गेले, तेथील मामलेदार व शिबंदी व आरब यांनीं एको- 
करून लढाईची रथ केली. बाहेर निघोन इंग्रज-गायकवाडांवर कोसळले. 
आराध्यावर चालून जाऊन तलवारीर्च झुज करून सरदार मारणे, कंपेश हजार 
भाणूस ठार व इतकेंच जखमी करणे, दोन तोफांचे कानेंत खिळे मारून फिरून 
शाबूद शहरांत जागे, या कमास मातबराच्यानं हिंमत होणार नाही, 
ते त्यांनी केले. दोन वेळ बाहेर निघोन झुंजोन इतर्के कमे केलं तेर्ण- 
करून त्यांची हिंमत चढली. इंग्रजांनी दोन वेळ तोंडांत खाऊन खजील जाले. 
तिसऱ्यानें शहरावर चाळून आले. त्याजवर इंग्रज्ञांनां कृत्रिम तोफा चाल- 
विल्या. लांकडाचे तुकड्यांनी माणूस फार जाया जालें. राहिलें तें बेहिंमत 
होऊन पळून शहरांत गेलें. तेव्हां इंग्रज शहरांत शिरले, शहर व भद्र घेतलं. 
सोदी व आरब फार मारले गेले. मामलेदार निघोन लणावाड्याकडे गेले. 
पाठीमागून मदत असती तर शहर वांचून इंग्रजांचे पारिपत्य हाते. पाटिल- 
घावानीं विसाजीपंत, भगीरथराव, पाराजीपंत यांस फार लिहिले; परंतु फत्ते- 
सिंगाचे खतऱ्यामुळें संशयांत राहिले. तापी उत्तर तौरास बावा येतांच त्यांस 
अमदाबाद गेल्याचे वतमान समजलें. तेव्हां सुरतेच्या तलाव्यास फौजा 
पाठवून लगोलग कूच करून चालले. सदाशिव मल्हार ब विसार्जापंत यांनी 


प्रकरण ८ वें ] गुजरातेतील मोहीम 4 


"४४7४५५०४५४ ४.” ४७” ४५० ४५” ४ ४-० ४७८ ४७/४-€ ४” २४ ४-८ 5” ४४ ४४/४५/४८४४ ४४ ४८ ४-४ ४४४४५ ५४-/ ४-€४-/४-/४-/४”% ४ ४५७ 0४५५-०४-४५” १-० 


जेबूसर परगण्यांत.-दृंगा आरंभिला. पाटीलबावांर्चे मानस इंग्रज गायकवाडांशी 
गांठ घालावी हेच आहे. चहुंकडून ताणून जकड बसविली तर आयास येतील, 
उद्यांच नमेदापार होतात. ' 


गुजरातच्या मसलतीचा सवे भार कुलअखत्यार गायकवाडांचे मसलतीचा 
सुद्धां आपल्याकडे असावा अशी सिंद्यांची मागणी असून नानानही गायक- 
वाडांस व इतर सवास तसेंच कळविले होतें. महादजी म्हणतो, ' गायकवाडांची 
शिफारस दरपत्री लिहून येत, कां त्यांसी साधनक्रम राखावा. ल्याप्रमाणें 
राखीत असतां, मुद्दे देखील कबूल करीत असतां, गोंदोबांनी इंग्रजांचे आजेव 
करून दरबार खचे गांव इनाम घेऊन, फत्तेसिंगास बगलेंत मारून आपण 
झुंजावयाठा सिद्ध जाले आहेत. बाहेर गोड बोलतात, पत्रें मातबर लिहितात. 
त्यांस पुण्याहून बाळाजीपंत रानडे समजावितात, त्यांजवर पक्का विश्वास, 
रानंडा फोजा तिकडून पाठवितो, त्यांस दस्तर्के सरकारांतून मिळतात, 
कोंडाइबारी बंद करावी, आमच्या देखील फोजा येऊं न द्याव्या, असं लिहीत 
असतां गायकवाडाच्या फोजा येतात. रानड्यार्ने सर्वस्वी सरकारचा 
नाश केला, ह नानांनी ध्यानास आणू नये. कारकुनांवर विश्वास धरून 
त सांगतील त्याप्रमार्णे करीत जाव, सरकारच्या हरामखोरांचे पारिपत्य 
व्हावे, त्यांच्य़ा जप्त्या व्हाव्या, तें न होतां, उलटी फोल कुमकेस 
येते, शिफारस पत्रें येतात, त्यास काय म्हृणावें2 कारभारी गोंदबाने 
भारी सुरतेपासून इंप्रजांकडे अंग दिलें. धन्यास समजाविले, की आम्हा 
हरिपंत तात्यांच्या समागम चाकरांस असतां, उफराटा सरकारांतून आम्हांस 
रुपया मागतात. इतर सरदार नवे सरंजाम घेतात. आम्हांस कां नाही 
नवी जहागीर देत! असें फत्तेसिंगास समजावून गोंदबार्ने आपले 
घोरणी लाविले. इंग्रजांकडे पके अनुसंधान केले. आपण गांव घेऊन फत्ते- 
सिंगास फसविले. मनसबा करणे तो गोंदबा्नेंच करावा. गायकवाड सरकार- 
लक्षांत आहेत असं समजून सोनगड पासून नमंदेपावेता गायकवाडांचा 
मुळूख आम्ही राखवला. रक्षणच केलें. त्यांचे महालांस उपतगरे दिला नाही. 
दहा बारा पर्च्े फत्तेसिंगास पाठावैलीं, उत्तरच नाहीं. राजकारणाची वाट पाहिली 
की आज उद्यां येऊन भेटतील, शेवटी आम्ही होऊन संदर्भ लाविला असतांही 
त्यांचे गांवी नाहीं, इंग्रज व गोंदबा एक शारीर, पक्का खंबीर नेट धरून आद्वेत. 


“२९२९ . मराठी स्यासित [ उत्तरावेभाग १ 


२4४४४८४४४४” “४-४. 


४%-४५४*४५/४-४ ५ “५-४४५४४-४ ५-४ ५-१-/"४/१५-/५४४-/ " 


तथापि आम्ही मनसब्याचे रीतीस चुकत नाही. देहावर आले उत्तम. निदान 
श्रींमंताचं देव थोर आहे. सरकारांत गायकवडांची एकनिष्टता त्यांचें बोलणा- 
रांनी समजाविली, तीच आपणास खचित वाटते. झाडून सरकारचा मलूख 
अमदाबाद सुद्धां गायकवाडांनी घेतला असतां त्यांजबद्दल नानांचे मनांत वांकडं 
येत नाहीं, विषाद वाटत नार्ही, हं अपूव वाटतें. हरामखोर हं ध्यानांतच येत 
नाहीं. तर मग आम्हांस तरी इकडे गोवून पडावयाचे कारण काय ! हराम- 
खोराचें पारिपत्य करावें, एकदम देशच्या व गुजरातंतील महालांची जप्ती 
बेमुलाजा करावी. गायकवाडांचा प्रातिकार न केल्यास आम्ही मोकळे जाणावे, 
-शब्द लावूं नये. गायकवाडांनी इंग्रजांकडे संदभे लाविला त्याचाही अनुभव 
घेतला, केवळ कृतिमाची राशी. त्यांत मदिरापानी. यांस आधार लागल्यात 
- देहावर राहत नाहींत, तद्वत्‌ त्याचा विचार जाला. गोंदबांनी त्यास बगलेंत 
-मारिले. त्यांजकडील बाळाजीपंत रानडे पुण्यास भलतेंच समजवितात ते मान्य 
होते.' हा सवे खेळ गोंदबा व रानडे खेळत होते. 

ता. २६-१-१५७८० रोजी इसग्रजांशी कायम तह॒ केल्यावर सुद्धां गायकवाड 
१-३-१७८० रोजीं नानास लिहितो, ' आनपर्यंत ममतेचे लक्ष आपले आमचे 
ठायी जाणोन आम्ही सवेस्वीं अर्थे प्राण सरकारसेवेंत तत्पर. दुसरा अर्थ 
नाहीं. सांप्रत जलचरांचा प्रकार वृद्धिंगत. कोणीकडील स!हित्य समयास न 
आलें. प्रांताचा विध्वंधत, कारस्थानी समयोचित ते करावी लागली. परंतु 
ज्यांत सरकार मसलतीस उपयोग त्याजवर नजर आहे. यांत अंतर असेल 
तर शपथ असे.' प्रत्यक्ष महादजीला सुद्धां तो त्याच वेळी लिहितो, ' आपण 
थोर, रवे प्रकारे सांभाळ करीत आलां, पुढेही करतील. आम्ही आपल्या- 
शिवाय काडीमात्र नाहा. आम्ही सेवक पदरचे असा. या दरबारचा बंदो- 
बस्त पक्के रीतीचा करून देणे. सवे भरंवत्ता आपला आहे.' म्हणजे इंग्रजांस 
सामील होऊन पुनः ही भाषा. यासच म्हणावे मराठ्यांचा स्वभाव. 


या प्रकरणावरून मर.ठशाहीच्या कारभारांतील गोंधळ उत्कृष्ट व्यक्त होतो. 
कारकून व हेर सांगतील त्या भरवशावर कारभार चाळे, लहानापासून 
मोठ्यापर्यंत प्रत्येकाचा मतलब. सरकारच्या हिताचा दरकार कोणासही नाही. 
नाना लिहितो, ' होळकर वीस हजारांचा सरदार असतां, फौजेची व कारभाराची 
ही गत. भाद्रपदापासून सुरतेच्या तोंडावर उभयतां सरदारांनी जावं म्हणजे 


प्रकरण ८ वें] गुजरातंतोल मोहीम र्ट्रे 
गायकवाड येऊनमिळेतील, इंग्रजांचा फेलाव होणार नाही, असं, सांगत 
आलों. त्याप्रमाणं फोजा गेल्या असत्या तर इतका नाश न होता. असो. 
होणार ते जाळ, आतां तरी उभयतांनी गांठ घाळून पारिपत्य करावें. सवे 
जिंमा पाटिलबावांचाच आहे, ते सवे करतील.' त्यावर पाटिलबावानें उत्तर 
केलें, € फोजा इकडे वेळेवर कां नाही आल्या! फौजा न आल्यामुळें गायकवाड 
इंग्रजांशी मिळाले कीं अगोदरच अनुसंधान व तह्रहाचा निश्चय करून 
मिळाले ! ' अशा बोलाचालींत मसलत बिघडत गेली. एक हुकमत किंवा 
व्यवस्था बिलकूल नाही. कारभाऱ्यांनीं व कारकुनांनी यजमानास वाटेल ते 
समजवावे, आणि नानातऱ्हेच्या अडचणी उपस्थित कराव्या, असा प्रकार चाले. 
या चार महिन्यांतलें नाना महादर्जीचे वाग्युद्ध व तत्संबंधींच्या कागदपत्रांचा 
प्रचंड विस्तार पाहून मराठ्यांचं राजकारण कसकसं बिघडत गेल ते चांगल 
समजून येत. महादजीच्या शिकारसीप्रमाणें नानानं गायकवाडांची व त्यांच्या 
साहाय्यकांचीं घरंदारें सवे जप्त केली. ( ता. ६-५-१७८० ). $ 
“ राजश्री फत्तेसिंगरावाचे. राजकारण अंमलांत येइना सबब गोविंदरावांस 
पदार्ची वस्त्रे देण्याविशी नानाने पुण्याहून सरदारांस लिहिले, त्याप्रमार्णे सर- 
दारांनीं वसने दिली; आणि दहा हजार फोजेनिशीं त्यांची रवानगी अमदा- 
बादेकडे केली; आणि फत्तेसिंगरावांचे सुलकाची जप्ती करविली, (८-६- 
१७८० ), गोविंद्रावास फत्तेसिंगानं प्रथम आपल्याकडे मिळवून घेतले होत, 
पुढें तो फुटला असें ग्वा. ४-७ वरून दिसतें. हा लेखांक एक सांकेतिक पत्र 
असून अवश्य वाचण्यालायक आहे. त्यांत प्रक्ाते ५रुषाचे रूपक अमदाबादे- 
वर बसविलें आहे. 
गोविंद्राव गायकवाड लुनावाड्याहून निघून उभयतां सरदारांस येऊन 
छावणींत भेटले. हेही सामोरे जाऊन त्यांत घेऊन आले. फत्तेसिंगासंबंधार्न 
अहल्याबाई बोलली, “ पाटीलबावांनां त्यांस आपल्याकडे निघून येणें म्हणून 
सूत्र लाविळे, त्यावर फत्तेसिंगांनीं कोणा भल्या माणसा हाती सांगून पाठविलें 
कीं पहिले श्रीमंतांस व तुम्हांस जितके लिहिणं तितके लिहून चुकला. परंतु 
कोणाकडून कांहो न झाल. आतां मा इंग्रजांचे अटकेत आहे. यांस कांही 
$ ग्वा. २-५; ४-११, 43३, १४, १५, १९; स, मा, रा. २२१; खंड 
१९-१४४ व खंड १०-२५३-५५. 


२४४४-४४-४0 ४० ४/४४-€ -“ ४४ “४-४ £ 7४४८४४४४४४ ४४. ४ २-९. “४-४.” “/४-- 


२९४ मराठी र्यासत [ उत्तरावेभाग १ 


९.८ आ २०८0१०//४७// ४७४ ४७ 


७ ४0४७४ ४०४७० ४०४१७ ४७५४ ७४७0७ ४०४0. 1४.” ४४७ » ७८ ४ ४- शश ४४ ८ 0१-५५ १-५" ४-०४५--- 


"८ *०५७४७७ ४-४४७.४ 0-0 ७८४” ७ ४0७४-४0” 


१७८ ४१ 


सुगावा लागला तर, मुलांमाणसां सुद्धां एखादे जार्गी अटकावून टाकतील. 
यास्तव तुम्ही आम्हांशी कांहीं बोळू नका. पार्टालबाबांचा विचार आहे का, 
एक वेळ लढाई करून फत्तेसिंगासही घेऊन यावें. ' परंतु समोर लढाईस येण्याचं 
उभयतांनी टाळिलें, एकंदरींत चार महिने मोहीम करून इंग्रजांसही लभ्यांश 
कांहीं झाला नार्ही. पुढें सुंबईकरांनी गॉडर्डांस कोंकणच्याच मोहिमेस बोलावून 
नेळ; आणि तो छावणीसाठाीं मे महिन्यांत नमदा उतरून सुरतेच्या बाजूस 
आला. सुरतपासून दमण वसह पावेतोंच्या भागांत व पूर्वेस खानदेशांत अनेक 
खटपटी त्यानें चाळूच ठेविल्या ह्वोत्या. फत्तेसिंगराव जरी इंग्रजांस मिळाला, 
तरी त्याजबद्दल त्यांस संरायच होता. म्हणून त्यास स्वतंत्र न सोडतां जवळ 
नवळ केंदेदाखल स्वतःचे नजरंत गॉडडे ठेवात अते. महादजीने मात्र त्याज- 
कडे संघान चालू ठेवून शिवाय गोविंदरावास हाताशी धरलं आणि त्याजवळ 
थोडी फौज गुजरातच्या बंदोबस्तास ठेवून, स॒गारंभीं तो प्रांत सोडन आपण 
वे होळकर उत्तरेकडील हालोल गोहदच्या वाटेनं माळव्यांत आले. 

गुजरातची मोहीम तशीच टाकून सरदार लगोलग स्वस्थानी गेले, 
त्यांनीं मार्गे फोज वगैरे ठेविली नाही, असा नानाने आक्षेप घेतला, पण 
ही गोष्ट खरी नाही. फत्तेसिंग इंग्रजांस मिळाल्याबरोबर महादजीने 
गोवेदरावास हाताशी धरून त्याची स्थापना पांच सात हजार फोजेसह 
इंग्रजांस शह देण्याकड केली. परत जातांना गोविंदराव चंबळ पावेतो सरदारां- 
बरोबर बोलाचाली कर्रांत गेला, त्याचे स्वतःचे दोन हजार स्वार, शिवाय 
होळकर सिंद्यांकडील एक एक पथक मिळून सहा हजार फोज दिली आणि 
गुजरातेत विदा केले, तेव्हां त्यानं अंमदाबाद बडोद्याकडे हंगामा सुरू करावा 
असें सांगितलं. पण त्याचे रवानगीविशीं तट पडला; लोक कोणी माघारे जाण्यास 
कबूल नव्हते. तथापि जमवाजमव करून गोविंदराव जुलईत परत गेला आणि 
तिकडे सरदार, पठाण वगैरे जमवून उद्योग करू लागला. 'गोविंद्रावावर 
आतां श्रीमतांची कृपा झाली, फत्तेसिंगास गुजराततील अंमल करूं देणार 
नाहोंत. आनंदीबाई सुरतेहून बडोद्यास ज्ञाणार, सबब की गायकवाडांस 
आपले पक्षी आणावे. निदान कांही खचास तरी मागावे.' अशी हवाल भज- 
रातेंत चाळून तिकडे या गायकवाड बंधूंचे खटके उडू लागले.* 


*म. द्‌. बा.१-७,१०--१२,१५७; का.स, प. या. ३२६. ता. ४. ८. १७८०, 


प्रकरण ८<र्वे ] गुजरातेतील मोहीम २९५ 

एकदां महादजीला अशी बातमी कळडी, कीं पुण्याहून नानाचे वकील फत्ते- 
सिंगाकडे येऊन परभारं दादा व इंग्रज यांच्यांशी बोलण करीत आहेत. यामुळें 
आपणास तोंडघशी पाडणार, असें वाटून महादजीचा संताप झाला. 

“बावांकडे वतेमान आले की, पुण्याहून गोपाळराव रामचंद्र फत्तेसिंगाकडे 
आला, त्याजबरोबर श्रीमतांकडून कारकून व हुजरे आले. येते समयीं सुरतेस 
सांबाकडे जाऊन मग गायकवाडांकडे आले. दोन तीन दिवस राहून मागती 
सांबाकडे सुरतेस गेले. याजवरून पाटीलबावा बहुत क्रुद्ध आहेत कींयांस 
परभार॑ अनुसंधान व सळूख करावयाचा होता, तर मसलतीचा जिंमा आमचा 
म्हणोन आम्हांस पारंवार लिहितात याचा अथे काय ! बहुत विषण्ण आहेत.' 
(२-५-१७८० ). इकडे फत्तेसिंगास तरी इंग्रजांचा विश्वास बिलकूल वाटला 
नव्हता. पुण्याकडील फोजा आल्या नाहात, तेव्हां पॅच पडून तो ईग्रजांचे हातांत 
गेला. ' फत्तेसिंगाकडील दोघे ग्रह्स्थ नोव्हंबर १७८० त अहल्याबाई, तुकोजी 
व महादजी यांस पत्रे घेऊन आले, जाबसाल का आम्ही इतके दिवस इंग्र- 
जांचे पॅचांत होतों. त्यांच्या सळखानें कांहा स्थळें मोकळा केली. आतां तुम्ही 
व आम्ही मिळून इंग्रजांचे पारिपत्य यथास्थित करूं या. सारांश, य॒द्धांत 
लढण्यापेक्षां कारस्थानीवरच मुख्य भिस्त राहिली. 

फत्तेसिंगास इंग्रजांचे कच्छपी ओढणारा मुख्य ग्रहृस्थ त्याचा गोंदबा, 
हा. गोविंद गोपाळ कामतेकर सारस्वत ब्राह्मण, उपनांव कोलवाळकर, 
राहणार जि० रत्नागिरि. याचे घराणं बडोद्यांत सुप्रसिद्ध आहे. पानिपतचे पूर्वीच 
हे गायकवाडांचे पदरी राहूं लागले, दमाजी गायकवाडाने पूर्वी बडोद्याहून 
ता. ७-६-१७६१ रोजीं राघोबादादास लिहिले, ' आम्ही पानिपतस्वार्रांतून 
ता. ६-५-१५७६१ रोजीं बडोद्यास आलां. सवे मवासी उठले आहेत. भडोचकर 
जवूतर मारणार अस कळतांच बडोद्याहून फोज पाठविली. त्या वेळीं गोविंद 
गोपाळ जंबूसरी होते. त्यांनीं सवे निवेदन केलेंच असेल.' (ऐ.टि.१-५३). प्रथम 
वाडा सिनोर, काठेवाड वगेरे ठिकाणीं मुलूख/गेऱ्या करून, मोहिमा, हिशेब 
व॒ मुत्सददेगिरींच्या सवे बाबतीत गोंदबानें झापली हुशारी प्रगट केली, तेणेंकरून 
फत्तेसिंगाची मर्जी त्याजवर बसली. त्यानें पेश्याचीही मदत गायकवाडांस पुष्कळ 
केली. तथापि दोघांचे पुढ जमले नाही. आणि फत्तोसिंगाने त्यास कारभारांतून 
काढिले, त्याचें कारण बहुधा असें असाव, की इंग्रजांशी संधान करून फत्ते- 


२८८ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


४४५/१-/ *€ ४-४ ४४४-/४//४-४४-/५-/१-* -शाप “५ ४%*-४१-० ८४ “४४८८ “१४- २५ :शा:-५-८२ ६.८८- .१- ८ “२.२./९.//४६/९-४५/४-/५.८९१.४४-४४-४४-४ -५-/४-४५./४- ५-४४--४४. 70४८/-४४५-५५-/-/४-/१ 


शिंगाचा व गाडडांचा तह त्याने जमवून आणिला, तो पुढे मराठेमडळास जाचक 
झाला. त्यावरूनच नाना महादजी वगेरे सवे प्रमुख मंडळी गोंदबास पाण्यांत पाहूं 
लागली. पुढें स.१७९४ त गोषबिंद्राव गायकवाड बडोद्यास स्थानापन्न झाल्यावर 
मानाफडणिसाने गोंदबास त्याचा कारभार्रा नेमिले. नेतर त्यानें आबा 
शेळूकर व मल्हारराव गायकवाड यांजवर मोहिमा करून त्यांत नरम 
आणिले. गोंदबाचा मुलगा गोपाळ गोविंद ह.हीी बापाबरोबर कार्म करीत 
असतां तरुणपर्णी निवतला, त्यामुळें गोंदबास वाधक्यांत फार दुःख झाले; 
आणि तो कारभारांतून निवृत्त झाला. प्रस्तुतच्या इंग्रजांशींच चाललेल्या युद्धांत 
या गोंदबा दिवाणाचें नांव एक दोन वर्षे वारवांर येत. ( वंश्यावळ पहा ). 

५. नांना महादजीच्या उखळवबेऱ्या.-ऱया वेळच्या घडामोडी, 
सरदारांचे व कारभाऱ्यांचे रुसवे, त्यांची परस्पर वेमनस्ये व स्वार्थासाठी इतरांस 
खालीं ओढण्याचे प्रयत्न, ततच कित्येकांची राष्ट्रसेवा व कतेव्यनिष्टा इत्यादि 
अनेक बाबतौसंबंधी इतका कांहा प्रपंच तत्कालीन पत्रव्यवहारांत झालेला 
आहे, की त्यावरून जरी तत्कालीन अवनर्ताचेंच आविष्करण होते, तरी 
ऐतिहासिक दृष्ट्या तोच माज आपणांस बोधप्रद असल्यामुळें, त्याचा अल्प 
उल्लेख येथें करणें जरूर आहे. 

रष स्वारींतील नानाविध भानगडी सांगूं लागल्यास त्यांचें एक स्वतंत्रच 
टुरा'ण हा ल. महादजी व नाना यांची मने एकमेकांविष्या इतका संदाय- 
ग्रस्त झाली होतीं, की एकार्न यत्किचित्‌ कांहीं केलें कीं दुसऱ्यास भरपूर संशय 
येई. त्यांत खरा कोण व खोटा कोण हं ठरविणें सुद्धां आतां मृष्किलीचे आहे. 
स. १७७९च्या आश्विनांतच सिंदे होळकर मोहिमेवर निघून कां गेले नाहांत, 
त्यांस काय अडचणी होत्या, व त्या अडचर्णाचें निरतन नानाकडून होणं 
किती शक्‍य होते हं खात्रीनं समजणं कठिण आहे. डिसेंबरांत नाना महादर्जींची 
उघड फाटाफूट झाली. त्याच वेळेस नानाने चौकर्डाचें जंगी कारस्थान 
उभारले होतें. आश्विन कार्तिकांत सिंदे होळकर गुजरातेत येते तर कत्तेशिंग 
त्यांस मिळून गॉंडडं हलका पडला असता, फेट्रुवारांत ते न्मदेवर आले, 
त्यापूर्वीच फत्तेसिंग व गोंडडे यांचा तह होऊन अहंमदाबाद म्हणजे गुजरातची 
राजधानी हातची गेली. बर, पुढे तरी इंग्रजांशी समार सामना करावा, तर 
त्यांच्या टोफांपुढे आपला निभाव लागेल अशी महादजीस खात्री वाटेना, 


प्रकरण ८वें ] गुजरातेतील मोहीम २८७ 
पराभव झाल्यास सवेच डाव आटपला अपता. तुकोजी होळकर महाद्जीत 
मनापासून साह्य करीत नव्हता. अस्तनींतल्या निखाऱ्याप्रमाणें त्यास महाद- 
जीनें जवळ बाळगिले होते. अश्या परिस्थितींत, रात्रीं बेरात्री छापे घालून, 
अन्नपाण्याची टंचाई पाहून इंग्रजांस दमविण्यापलीकडे आपल्या हातून जास्त 
कांहीं घडणे हकक्‍्य आहे असं महादजीस वाटलं नाही. कोणीकडून पावसाळ्या- 
पावेतोंचे दोन तीन महिने कसेबसे लोटून परभारं इंग्रजांस थकविण्याचा बेत 
महादजीने ठराविला. त्यांचे दोन वकील उगाच महादजीजवळ चेनींत खाऊन 
पडले होते, त्यांत सोडून दिल्यान इंग्रज खूष होतील व तहाच्या हुलकावणींत 
त्यांस गुरफटवून कांहीं लभ्यांश साधला तर पाहवा, अशा इराद्याने त्यानें ते 
वकील आपण होऊन परत पाठवून दिलं. आज नाही उद्यां त्यांना सोडून 
देणे भागच होतें. त्यांचा डोचकी मारल्यानेंही इंग्रज नरम येणारे नसून, 
उगाच जास्त चिडून निष्कारण मराद्यांच्या पाठीस लागते. अशा दूरवर 
विचाराने महादजीने ते वकील सोडले. हो गोष्ट नानास आवडली नाहो. 
महादजीनं इंग्रजांशी सख्य करण्याची हूल उठविला, ती नानास कांहीं काळ 
खरीच वाटली. अशा रीतीनें नाही नाही ती खुसपटें काढण्याची उभयतांची प्रत्रात्ते 
झाली, तीच त्या वेळच्या कागदांत दिसून येते महादजी काय लिहितो पहा. 

“कामेर वगैरे इंग्रज सोडले. या अन्वयावरून मजकूर विस्तारयुक्त पत्री 
आज्ञापिला तीं पत्रे बाबांनीं पाहून उत्तर केलें जे, “आमची विकाति कारभारी 
यांस फार झाली, म्हणून जांबगांवींच आमचे पारिपत्य करांत होते. तो डाव 
चुकला. पण चित्तार्तांल देश कता जातो!  मसलतीचा जिंमा कबूल केला 
असतां आतां कुमक कां मागतात ! आंतून गायकवाडाशी संदर्भ आहेच. 
इंग्रजांस त्यांनां मेळवून घेतलेच आहेत. एक होऊन तोफखान्यान इंग्रज 
( सिंद्यांस) सडकील, फोजेंगे गायकवाड दमवाल, असा मनसबा कारभारी 
यांनीं आरंभेला. परंतु ज्याचे निष्ठेंत भंग नाहीं तो कर्धांच अपेश॒ पावणार 
नाही. दोन महिने इंग्रज-गायकवाडांशेजारीं दों कोसांवर आमचा मुक्काम. 
सोबती अस्तनांत, त्यांनां अंगसूत्रे अनुसंधान खेळविर्ठी. चिंता विठ्ठल, 
सदाशिव रामचंद्र वगेरेंनीं कोणेविशीं कसूर केला नाही. बातम्या मनस्वी 
पाठवून छापे आगिले, दगे केळे, तेणेंकरून इंग्रजगायकवाड फजित पावत गेले. 
झुंजांत घोडे माणूस जखमी अगर ठार मारत गेले ते आमचेच. इतर कोणाचें 


४-५ * “४५४५ ४४५० ४४ ४४-४४ ४ ऐ-ता४शा*“४--” *शा४“ ८ -ा- ४-४” ४४० ४४५४ ४ ४४ ४५ ४४ ४ ४५४ ४४ ४५४ ४५ ४४७५४ ४-४ ४.//०//च्क 


२टट मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


५१९५ ४५” ४ ५५८१" परा ८ -“4>€ “ “> << > -* -“ -2 क व क्ले य पक्का का सन 


मेले नाही. होळकरांनी चार दिवस मेहनत केली, त्यांतही मना केलं, का 
तुम्हा कोर्ठे जाऊं नये, कांही करूं नये. अश्या घरांतच जुटी पडल्या, या- 
प्रमाणे संगत असोन, आम्ही तां भ्याडच. झुंजाचे समयीं आम्हांस हीवताप 
येत असतो. असे आम्ही इंग्रजांवर काय चालून जाणार ! इंग्रजच चालून आला, 
तेव्हां श्रामतांचे प्रतापाने फजित पावला, आमच्या तरवारीस अगर गोळीस 
शाक्तिच नाहो. श्रीमंतांचे कृपकरूनच इंग्रजांचे सरदार मरत गेल. असे दान तीन 
महिने होत असतां दरम्यान फत्तेसिंगाचे कारभारी गोंदबा यांनीं आपण होऊन 
दोन तीन वेळां मध्यस्त पाठवून राजकारणे लाविला. शेवटी निश्चय केला, कीं 
: इंग्रजांचे कूच होऊन पुढें चालले ते दिवशी आम्ही खास फुटून येतां, तुम्ही 
आम्ही एक होऊन इंग्रजांचे पारिपत्य करू. ' यावरून कराराची याद मखलाकी 
करून दिली. त्यावर त्यांनी इंग्रजांचे कूच करवून आम्हावर गफलतींत घेऊन 
आले. इंग्रजांस रसद अगर वेरण मिळेना. घोड्याउंटांस झाडपालाही मिळेना. 
आम्ही बेजरब गळां पडावे म्हणून रात्रीस स्वारी करून गेला. इंग्रर सवाचा 
आहे. ते दिवशी इंग्रजांचे अनुकूल काळाने आम्हांस चकवून पाण्याचा तोटा 
पाडिला. काबू साधला नाहा, दहा प्रहर घोड्याची स्वारी करून मध्यरात्री 
मुक्कामास आलो. तोफा मार्गे राहिल्या, आणावयास रात्र खपवून गेलो, तां 
इंग्रज तयार झाल्याचें वतमान कळतांच पुनः तयार होऊन गेलों, तो इंग्रज 
अधंरात्रीस कूच करून माघारा गेला, गायकवाडाचं पत्र आलें जे, कारकून 
पाठवून देणे. केसो अनंत पाठविले, त्यात रात्रीस गोटास नेऊन गोंदवांनी 
कळविलें की, ' आम्हो इंग्रजांचे पोटांत नाना प्रकारची भये घाळून इंग्रज माघारा 
फिरविला, त्यांस आम्ही सुरतेस पावते करितो, तुम्हो पाठीमागें येऊं नये.' 
त्यावर केसोपंताने उत्तर दिलं, तुम्ही सरकार उपयोगी काय पडलां ! तेव्हां 
गोंदबा म्हणतो, इंग्रज फार खजील जाला, माझी फजिती जाली, सुंबईकर 
मजला हांसतील, हे गोंडडाचें बोलणं गोंदबा बोलला. केसो पंतानें साफ 
जाब दिला जे, आम्ही वाटेल ते करू, तुम्ही शास्रार्थ सांगणार 
कोण £ इतके बोलणें होऊन पहांटेचे सहा घटका रात्रीस गोटाबाहेर 
करून दिला. दिवसा ठेविल्यास पुण्याहून चोघे कारकून राजकारणास 
आले आहेत, त्यांशीं गांठ पडेल, म्हणून केसो पंतास गोंदबांनीं वाजवीच 
काढून दिलें. पुण्य्राहून पत्रें येतात, राजकारणाचा अखत्यार पाटीलबांवाचा, तर 


प्रकरण ८ वै ] गजरातेतील मोहीम २९९ 


“शा ४-/-/४//४/ ४-४” 


मग सरकारांतून कारकून हुजरे परभारं कां पाठवावे! आम्हांस प्रथम भेटून 
कां पाठविले नाहींत १? आम्हांस चिठो देखील नाहीं; सुरतेस जाऊन श्रीमंत 
दादांस भेटले. दहा रोज तेथे राहून इंग्रजांशी व दादांशी राजकारणे करून 
आले. आम्हांस हें ठटौक दिसत नाहीं. धनीपणा कारभाऱ्यांकडे आहे. आमचें 
पारिपत्य मनांत म्हणून अर्शी कारस्थाने करतात. करोत. आम्हांस त्यांसी 
बेइमान करणें नाहीं. दुरून चाकरी करू. आम्ही नसावेंच असे मानस असल्यास 
उत्तम. आणीक कोणाचे छायेस पोट भरू. याउपर रवापार हाणे नाहीं, अशी 
लिहावयास आज्ञा केली. पुण्याचे कारकून गोंदबाशशी बोळून गोंडडोस भेटले. 
त्यानं उत्तर केले, “ दादासाहेबांचे पत्नावाचून मला कांहीं कबूल नाहा.' सबब 
पुनः दोघे दादाचं पत्र आणावयास गेले आहेत. आमचें साहित्य करून सर- 
कार काम करून ध्यावं ते न करितां, आमचे पारिपत्याचीच विवचना करतात. 
गोंदबा स्पष्ट सरकारचे नाशास प्रवतला हे त्यांस कळत नाही. सांप्रत त्याने 
धन्यास न विचारतां सिनार, चांदोर, करनाळीच्या सनदा इंग्रजांस दिल्या, 
आणि डभईं किल्ला व परगणा आपले बायकोचे चोळीबद्दल घेतला. इंग्रज कूच 
करून जातांच डभईत गोंदबानें आपला अंमल बसविला. चोघे ग्रह॒स्थ पुण्या- 
हुन आलेल गोंदबाजवळ आहेत. तेव्हां गोंदबास हरामखोर की हिंदु काय 
म्हणावे! आम्ही इकडून राजकारण करतो, ते तिकडून कारेतात, तेव्हां आम्हांस 
तोंडघशी पाडावे हीच की नाहीं मसलत ! धन्याचे हित कारेतात, सुखे 
करोत. आम्हांस लिहितात, एक वर्षे लागो, दोन वर्षे लागोत, इंग्रज नेस्तनाबूद 
करावा, सळूख करणें तर निजाम, भोसले, हैदर व सरकार चोघांचे संमर्त 
करावा, आणि आंतून ग्रहस्थ पाठवून राजकारण दादांशा, इंग्रजांशी, गाय- 
कवाडांशीं करितात. कसंही करून आम्ही तोंडांत खावी हे मनोरथ सुफल 
होवोत. याउपर आम्ही नर्मदा उतरत नाही. कारभारी यांनी इंग्रज व दादांस 
सांभाळून घ्यावं. उत्तर लोकर यावें.' यावर नानाचे उत्तरही असेंच मजेदार व 
लांबलचक आहे, पण या वाग्युद्धाचा मासला म्हणून तेही येथें देणें अवऱ्य 
आहे. ता. २४-५-१७८० रोजी नाना लिहितो, “ चार कारकून राजकारणा- 
साठी सुरतेस व गोंदबाकडे गेल हृ ऐकून अपूरवे वाटलें. बोलणारच पुण्याहून 
कोणी गेले नाहींत, मग पुढील गोंदबाचे बोलण्यांत काय खरेपणा राहिला? 
ते कारकूनच मुळीं येथें आणविले आहेत. याचा विस्तार लिहितां फारच 


*२* "५-५-/ -“ ४१-१४ “00७ 0.70...” म कसन 


२७० मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


“*४१- 


>€*--४-४१४-४१४-४४/४” ४-८-/"-€'५/* ४4८ 


आहे. आंतून कांही एक राजकारण आम्ही केलं नाही, गादबा सरकारचे 
नाशास प्रवतक अस कळल्यावर आम्हां काय उण केल £ रांडा पारं धरून 
किल्ल्यावर केदेंत घातली. चोळीबद्दल महाल घेतले, हो चोळी किल्ल्यावर 
अडकविली आहे. हं समजूनच जप्त्या करून गोविदराव गायकवाडांस पद 
द्यावें म्हणोन लिहून पाठविले, याखेरीज दुसरा जाबसाल येथून कांहीं झालेला 
नाहा. ही मसलत कारभारी बुडवितात म्हणोन लिहिलें, त्यास कोण बुडवते 
हें ध्यानांत यावयाजोगेंच आहे, त्याचा विस्तार लिहितां फारच आहे. तह 
करणें तरी चौघांचे विचारें करावा, वगेरे जे निश्चय ठरले आहेत तेच कायम 
आहेत. सुरतेस इंग्रज आला किंवा कोठेही गेला तरी पाटीलबावांसच पारिपत्य 
करावे लागेल. सवे भार त्यांजवरच असतां आणि जे दोलतेचे स्तंभ, ज्यांवर 
दौलतंची मदार आणि आमचा अकृत्रिम भाऊपणा, अत असतां, जांबगांवींच 
आमचें पारिपत्य करीत होते हं बोलणें कसं निघालं, इश्वर जाणे ! ज्यांनीं 
लबाड्या केल्या तेही फजित पावले, हे यथार्थ, पाटीलबावांची निष्टा तशीच 
आहे. इंश्वर दिवसंदिवत अधिकच यश देईल होच इच्छा आमची आहे. 
पुण्याहुन गोपाळ रामचंद्र पाठविले येविश्ी पूर्वी लिहिलेंच होतें. हल्ली चोघे 
सुरतेस जाऊन दादाशीं बायकांशी राजकारण करून गायकवाडांकडे आले, 
तेव्हां गांठ पडेल म्हणोन केसोपॅतास रात्रीसच काहून दिला, या लिहिण्या- 
वरून आपणास बातम्य़ा किती यथार्थ कळतात, व सांगणार कसे सांगतात, 
तं समजान येते. जे इसम तिकडे गेले अस पाटीलबावा म्हणतात, ते 
येथेंच आहेत, त्यांस समक्ष आणून पाटीलबावांचा कारकून येथे आहे 
त्यांस भेटावेलं. यावरून विपरीत ग्रँथ गोंदबांनीं कसा बनविला ता 
ध्यानांत आला, ' दुरून चाकरी करूं, बेइमानी होणार नाही. रवा 
उतरणे नाहा, हा बॉलणीं मात्र बोलावी; परंतु श्रीमंत लहान, सव 
भार पाटिलबावांवर व दोलतंत जीव काय आहे, ती सांभाळावयास योग्य 
कोण आहे, हें सवे ते जाणतात. मग या गोष्टी बोलण्यांत देखील येऊं नयेत; 
व याचे कारणही नाहीं. त्यांच्या चित्तांत दुसऱ्यांचे छायेस पोट भरू हां 
अक्षरंंच येणार नाहींत, हो खातरजमा आहे. पाटीलबावांचे वांकरडे व्हावें हं 
चित्तांतही नाहीं. कोणेही प्रकारे मसलत चांगली शेवटास जावी, पाटील- 
बावांस यश यावें, भाऊपणा दिवसं दिवस अधिक चालावा, हीच इच्छा आहे. 


प्रकरण ८ वै ] गुजरातेतील मोहीम २७९ 


"५-५ ५ 1 “५ -₹५-४४५८४५.श. शश" शग ४१५४-४४ -४-४१"-“धलटी य “४-५ ५- - ४- ४४ ए_ “५ “* ४४ “-”- 7८. ----- २८% > उन नाह." “”0८ “५.४८ -“*--५----/५-०---५-/-८-. 


नानासंबंधान महादजी उघड चर्चा करी तेणेंकरून कसं नुकसान होई ते नानाने 
खालील ३०-४-१७८०च्या पत्नांत दरोविल आहे. ' तथे पाटीलबावांचीं बोलणी 
विक्षेपाची होतात, त्यांची लिहिली इकडे लोकांच्या घरां येतात, तेव्हां ती बातमी 
इंग्रजांकडेही जातच असेल. ही गोष्ट मसलतीस वाईट ह त्यांच्या ध्यानांत येतं 
कीं नाहीं ! वांकड असल तरी थोर आहेत ते वांकडं दाखवीत नाहात. 
मग येथ तर भाऊपणा अकरुत्रिम, वांकडं रतिमात्र नसतां, उगेच कोते अदेश 
माणसांच्या लिहिल्यावरून व सांगितल्यावरून मनांत आणावे, निष्कारण विपरित 
अर्थ करून बोलावें हें तर फारच विलग दिसते. या गोष्टींपासून उमेदही सरते, 
बोलण्यानेंच सतोष असेल तर, एकांती बोलत जावें. दुतऱ्यांस कळूं नये असं 
तरी व्हावें. येथें पार्टीलबावांची पत्न येतात त्यांत एकही पत्र दरबारांत सवाचे 
वकील बसले असतां जाहीरप० वाचून दाखवार्वे, आणि आंतील बाहेरील शत्रूस 
एकत्वाचा व खेहाचा दाब पडावा व इष्ट आहेत त्यांस गोड वाटावे, असे पत्र 
कर्धांच येऊन पाहिलें नाही. पत्र जासूद धेऊन आला म्हणजे लाखोटे फोड- 
ण्यापूर्वी चित्तांत येतें काँ, काय विक्षपाचा नवा ग्रंथ रचला असेल, मग फोडून 
पत्र पाहवे, तों तंच निघतें. जी पत्रें येतात त्यांत मनांत कल्पना नाहींत त्या 
असावयाच्या. कित्येक रोषकरून व कित्येक विपरीत अर्थ करून लिहून येतात 
तीं पत्ने एकांती वाचावी, त्याचे पाऱ्हेरे उत्तरं लिहून पाठवावी, याखालांच 
दिवस गेले, पुढें ईश्वरी इच्छा असेल तसें घडेल. इंश्वरच त्यांच्या बुद्धीस काय 
साक्ष देईल ती खरी. अश्शी विक्षेपाच्य़ा मजञञकुरांचीं पन्न॑ वाटेंत इंग्रजांकडून 
घरली गेलीं तर काय होईल याचाही विचार करावा. त्यांनीं कितीही वाईट 
वाटावयाजांगे लिहिल किंवा बोलल, तरी आम्ही चित्तांत वांकडं काडीभर 
आणणार नाहीं. कारण एक तर आम्ही शुद्ध बुद्धीने पाटीलबावांचे ठाया 
चालतो, दुसरे खावंदांचे कायोवर नजर मग वाईट कशास वाटेल ! ! 
पाटीलबावा दक्षिणेकडे आले तर दगाफटका कोणी कोणास करूं नये 
अस बावांचे उत्तर सदाशिव दिनकरानें नानास लिहिलं, त्या वरून 
“अपूव वाटलें. परस्पर सुखदुःखाचे सांबती पाटीलबावा व आम्ही, 
खावंद एक, त्यांत भाऊपणा, खावंदांच्या चाकरीवर एकनिष्ट, असं असतां, 
दुगाफटक्याची शंका चित्तांत येते हे काय ! तुमचा इलाज नाहा. तेथील 


२७२ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 
सारी मंडळी बोलतां बोलतां चित्त बेहरम होऊन गेलं असेल. त्यास या गोष्टी 
घडावयाच्याच नाहींत. मग लिहावे काय १' (ता. २४-"- ७८० ). 


असे फितुर त्या वेळीं फारच बोकाळले होते. “ पुण्यास नानास व हरिपंतास 
दगा करावा अदी मसलत एप्रिल सन १७८० त झाली. वतेमान 
कळल्यावर सवास कैद केले. या राजकारणांत पावतीबाईसही पामील करून 
घेतलेल होते. बाईसाहेबांनी एक वेळ तोतयाचं राजकारण करून सार॑ 
ब्राह्मण्य बुडवावयास सिद्ध झाली, महादजीच्या छावर्णींतही फितुर झाले. 
नारा गोपाळ, महादजीपंत गोगटे, त्रिबक भालेराव हे इंग्रजांकडे फारसी 
पर्त्रे पाठवीत होते, तींच बजिन्नस सांपडली, त्यांत मजकूर काँ सोमवारी तुम्ही 
येऊन छापा घालावा. त्यावरून त्रिवगांस केद करून किल्ले मंदोसर येथें 
पाठविले; आणि सदादिव रामचंद्र व "चिंतो अनंत देवस्थळे यांस उज्जनीस 
पाठविलें. चिंतो विठ्ठल इंग्रजांकडे पळून जात होते त्यांसही केद करून 
उज्ननीस रवाना केलें. ' ( एप्रिल १७८० ), 


वरच्या या गोंघळांत अनेक छुलूक बाबतींतंबंधाने नानामहादर्जाचीं मनें 
एकमेकांबद्दल सारखां कलुषित होत गेलां. एक तर हा त्यांच्या स्वभावांतला 
फरक होय. फॉजेचे बळावर महादजी आपणास नमवू पाहतो हो नानाची 
भावना, उलट महादजींचा स्वभाव फार चिकित्सखोर, वितंडवादी व मतलबी. 
त्यामुळे वास्तविक पाहतां सवाई माधवरावाचा इतिहास ह्या दोघांच्या चुरसी- 
नेच मुख्यतः भरला आहे. एक दुसऱ्याचे कह्यांत जाण्यास नाखूष हेंच त्याचें 
बीज. यावजन्म दिलसफाइ अशो कधीं झालीच नाही. मात्र दोघेही समजूत- 
दार असल्यामुळे प्रत्यक्ष राज्यनुकसानीची गोष्ट त्यांचे हातून घडली नाहो, 
हाच फायदा समजावा. दोघे एक मतानें चालते तर इंग्रजांस हिंदुस्थानांतून 
साफ उखडून देण्याची ऐपत त्यांच्यामध्यें खास होती. महादजीचें मनोधारण 
नाना अनेक उपायांनी सदेव करीत असे. आपार्जाराम लिहितो, ' राणेखान- 
भाईंनी एकच गोष्ट सांगितली, की मी पाटीलबावापा्शी आहें तोंपर्यंत नाना- 
विशी निखालसताच राखली आहे. पुढं ही खातरजमा असावी काँ नाना- 
विषयां तिलप्राय वांकडा अर्थ पडणार नाही, आणि श्री. रावसाहेबांचे 


-->:---------ााा-7--< 


हकल््टशाण 0 /शशाशणणशीशण ती ती0ी 0000 शाक येपोणाणणणापीणी २ फयधयाणपाणणपा? पी?"0ी?पी?प 0 पयणापप)?"पट2 पनयापापीफीपयाच णा??? पली | उसा -नाशीणी00 णोऑॅकश?0िलशरशि0"0 गीती णी 


* का. स, प. या. २०१-३०३, ३०६; ग्वा. ३२-११. 


प्रकरण ९ वें] अखिल हिंदुस्थानचा इंग्रजांवर उठाव २७९ 


“४.४ ४.7६...» ६.५८.” :-<-“* ““*-/४-/१-/१५. “४-/४-/४-/४-४/४-/४-०४४-0४५-५४-/४-४-/४ “४ “४४09 “४४-४४. ७४४७७७. ५ ४४ “४ 


४८.५. ५./४-/५४-/४-€१-/% “४-४४-४४-”५ ४५५१-४४-0१ 


कल्याणाविश्लीं येथून अंतर कदापि पडणार नाहीं. भाईंनी खातरजमा केली 
कीं पाटीलबावांच्या बोलण्यांत नानाशीं किंवा श्रीमंतांच्या पायांशी दुसरा अथे 
नाहीं. ज्यांत श्रीमेतांचें कल्याण व राज्याचा बंदोबस्त तीच गोष्ट होईल 
इतर गोष्टांविशी चित्तांत विकल्प आणू नये. रा. बाळाराव, आबा चिटणीस, 
राणेखान, रायाजी पार्टाल, या सवांनी पुरतेपणी खातरजमा केली. ' हीच मंडळी 
महादजीची मुख्य सल्लागार. सवांस महादजीचा धाक एवढा होता की इतरां- 
प्रमाणं महादजी सल़्लागारांचे मुठांत कर्घांच वागला नाही. उलट त्यानेच सवास 
आपल्या मजीप्रमाणे वागावयास लाविलं. नारो शिवदेव, सदाशिव दिनकर, 
आप्पाजीराम हे नानाचे वकील तर मोठे नेकीचे व स्पष्टवक्ते होते. (ग्वा, ३,४). 


प्रकरण नववे 


अखिल हिंदुस्थानचा इंग्रजांवर उठाव 
सन १७८० चा उत्तराधे 


ष्ण ४ 


, कोंडाइईबारीवरील छावणीचा वाद. 
, इंग्रजांच्या शक्ती आंखडण्याचे उपाय. 
, हेदरनायकाचा इंग्रजांवर घसारा (पावसाळा १७८०), 
, कृष्णाजी नारायणाची हेदराकडे वकिलात. 
. दुदैवी दादाची कहाणी, 
. कल्याण व वसई इंग्रजांनीं जिंकली, ( मे व डिसेंबर १७८० ), 
. वज्रर्‍योगिणीचे सुदशेन, रामचंद्र गणेशाचा आत्मयज्ञ. 
भै ज नर १९ 
१, काडाईेबारीवरील छावणीचा वाद (स.१७८० पावसाळा).--जून 


१७८० त पर्जेन्यकाळामुळें मराठ्यांची गुजरातेंतील मोहीम बंद पडली, तेव्हां 
१८ 


& -“* .:« «<<. .७५७ “४ >? 


२७४ मराठी रियासत [ उत्तरावेभाग १ 


*...४%८-/ “१” -“*५*€” “ ४-५" - ४9११० 0 टार “* “४ > - >» >» “४८” “* “६ “ -“४-/४/४% “1 “५-१ “१- .“१" “"*-६-४-४५ ९ ॥ “टी--४१-” “४ “४-५ “9 


पुण्याहून नानानें तिंदेहोळकरांस अस सुचविले, की सरदारांनी पावसाळ्याची 
छावणी खानदेशच्या उत्तरभागीं पूर्वेस बऱ्हाणपुरावर अगर तेथून थेट पश्चिमेस 
गुजरातेत उतरण्याची खिंड कांडाईंबारी $ म्हणून आहे तेथे करावी, म्हणजे पुढें 
शत्रूचा जोर होईल तिकडे फोजा नेण्यास सुलभ पडेल. परंतु हा बेत महादजीस 
पसंत पडला नाहा. एक तर दादाबद्दल इंग्रजांचा आदर आतां सवे ओसरला 
होता. इंग्रज आतां दादासाठीं लढत नसून सुंबई इलाख्यांत आपला पाय 
भक्कम करण्यासाठी प्रमुख म्हणून लढत होते. महादजीला नरम केल्याशीवाय 
मराठे ठिकाणावर बसणार नार्हांत, हें त्यांस कळून चुकले. हिंदुस्थानचे सार्वभोम 
सत्ताधीश आपण अशी मराद्यांची घर्मेड असून, तिचा मुख्य आधार महादजीच 
होता. होळकर बिलकूल स्वतंत्र वृत्तीन वागणास नसून, भोसले व गाय- 
कवाड हे दोन प्रमुख सरदार अगोदरच थोडे बहुत इंग्रजांच्या पचनी पडले 
होते. तेव्हां महादर्जांला शह देणें हच इंग्रजांनीं आपले मुख्य कतेव्य ठरावले. 
मराठ्यांच्या साम्राज्यसत्तेचा आधार महादजी आणि त्या सत्तेचे अधिष्टान 
माळव्यांत. माळव्यांतूनच महादजीचा शह दिलछीकडे बादशहास पांचे. दिल्ली 
हेंच बादशाही सत्तेचे केंद्र. ह्या केंद्रांतून मह!दर्जांचा हह पश्चिमेस राजपुतांवर, 
उत्तरेस अयोध्येन्या वजिरावर व पूवेत काशी, गयापयंत लागू पडत असे. 
तेव्हां महादजीचे माळव्यांतील अधिष्ठान उखडून दिल कां मराठी सत्तेचा 
मुख्य जोर संपला, अर्स दूर दृष्टीनं इंग्रजांनी ताडून, त्यांनीं गोहदच्या * जाठ 
राण्यास महादजीविरुद्ध उठवून आपल्या हाताशी धरिले, आणि त्याच्या मदतीस 
फौजा पाठवून ग्वाल्हेरचा मजबूद किल्ला त्याजकरवीं सन१७८० च्या पावसाळ्यांत 
महादजीच्या हातून हिसकून घेतला. इंग्रजांचे हे डाव ओळखून महादजीने 
छावणीकारितां गुजरातंतून माळव्यांत उज्जनीस जाण्याचे मनांत ठरावेलं, मात्र हा 
अंतस्थ बेत त्यानं एकदम उघड करून दाखविला नाहो, बऱ्हाणपुरावर अगर दुसरे 
कोठें छावणी करावयाची तं सवडीप्रमाणें पाहता, असें बोलत तो जो पावागडा- 
वरून परभारं उज्जनीस गेला, तो फिरून सन १७९१ पर्यंत दक्षिणेंत उतरला 
नाहीं. इंग्रज हळू हळ सावंभोम सत्तेची हाव धरूं लागले. ह्या दृष्टीने आतां 


७००२-00 णि 01 


$ धुळ्याचे पश्चिमेस ५० मेल खानदेश गुजरातचे हद्दीवर, चिंचपाडा रे० 
स्टे० चे पूर्वेस १० मेल, * ग्वाठरच्या ई० सुमार २० मेल. 


प्रकरण ९ वे] अखिल हिदुस्थानचा इंत्रजांवर उठाव २७५ 


२.२. “२--टीध्ट “५ “४-“५-८५- शपशा्शाधशथशरी"ली-ट हा २.५५. ५८->६.६-/५-५-५६.---५८/५८८/६ “५८-५८: “८८” “५“-“५:-“५६/५६- ६८५५८५-४-५८€-/५८€*/५-/€४-५-४-श*०४४५४-४-7००- 


पुण्यास महत्त्व राहिलें नव्हतें. पुण्याचे रक्षण म्हणजे इंग्रजांस बोरघाटांतून वर 
येण्याची बंदी करणें. हे काम हारिपंत वगेरे मंडळीस शक्‍य होतं. एकवार त्याचा 
प्रयोग आदल्या वषात घडून चुकला होता. त्यासाठीं महादजीनें इकडे गुंतून 
पडण्याची जरूर नव्हती. महादजी दक्षिणंत बसता, तर इंग्रजांनीं थेट नमंदे- 
पावेतां उत्तर हिंदुस्थान ग्रासलं असते. इंग्रजांच्या हालचाली व वाटाघाटी 
लष्करी दृष्टीने महादजीनं जश्या ताडल्या, तशा त्या नानास पुण्यास बसून 
उमजल्या नाहींत, म्हणून त्याने महादनीस दक्षिणच्या हृहदीवर छावणी करण्याचा 
आग्रह केला. शिवाय आतां पावसाळा लागल्याने मुंबईपासून पुण्यापर्थेतच्या 
प्रदेशांत कोणतीही मोहीम शक्‍य नव्हती. उलट पक्षी माळव्याकडे विदोष 
भीति पर्जन्य काळांतच होती. तेव्हां महादजीने उत्तरेकडे लक्ष ठेविले ते 
अगदां योग्य हाते. सारांश, या छावणीच्या बाबतीत पुढें मोठाच वितंडवाद 
वाढला, त्याचा प्रस्ताव असा. 

उज्जनीहून महादजी नानास लिहितो, ' अंबूजी इंगळे माळव्याचे बेदोबस्तास 
आहेत. त्यांच पत्र आलें को गोहदकर जाठ व इंग्रज यांनी नरवरानजञीक 
अंत्रीवर येऊन छावणीचा सरंजाम कला, तेथूनही कूच करून सिप्रीवर आले, 
पुढे चाल करावयाची उमेद आह, यावरून ते हावभारी झालेसे दिसतात. 
उज्ननीपासून एकर्शे पेधरा कोसांवर शत्रू या पजञन्यकालांत हिंमत वाढवून 
आले, तेव्हां दसऱ्यापावेता किती मुलूख घेतील ! आम्हो उज्जननींत व होळकर 
इहंदुरांत असतां इतकी हिंमत वाढवून प्रसार करीत आले, तेव्हां आम्ही देशीं 
गेल्यावर काय करतील न कळे ! सरकारची पत्रे येतात भे, उभयतां सरदारांनी 
कोंडाईबारीस छावणीस यावें. त्यास नोकरीस उजूर नाहीं. आधा खावेदां्चे घर 
रक्षावे हा मुख्य पक्ष. कारभारी म्हणतील तें मान्य खरं. विचारदष्टीं पाहतां 
सुरत सुंबइईत इंग्रज आहेत, त्यांस काकणांत व गुजरातेंत मोहीम आहे. 
बाहेरून खुष्कीची मदत त्यांस नाहीं. विलायतेस लढाइ लागली, तिकडील 
इंग्रज तिकडेच गुंतले. कलकत्याहून जलमार्ग कुमक येईल तर मध्यें हेदर 
नाईकांची लढाई सुरू आहे, दक्षिणेस खुष्का नाहोंच. जलमार्ग हेदर- 
खानानें धारिला, पूर्वेकडील जिंमा, निजाम व भोसले यांचा आहेच. तिकडील 
वतमान सरकारांत येत असेल. आतां दिसण्य़ांत मु्शिदाबादेपासून अयोध्ये- 
बरून अंतवेंद्पावेतों मार्ग मोकळा, तिकडून कंपूचे कंपू येत आहेत. हा मार्ग 


२७६ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 
मोकळा जाणून इंग्रजांनीं हिंमत धरून भारी मनसबा आरंभिला. अंतर्वेद, 
रोहीलखंड हाताखाली घातलंच. द्रव्यलोभ दाखवून पातशहा मेळवून तोरा 
हाताखालीं घालावा, मग बादशहाचे वजीर नजफखान सामील जाले 
उत्तम, न जाल्यास तोरा आपणाजवळ असतां करतात काय, मारून घेऊं, 
अशी हिंमत धरून साधन करितात. पातशहा व नजफखान समजलेच आहेत, 
ते सरकारच्या ( मराठ्यांच्या ) फौजेची कुमक इच्छितात. आधी सरकारची 
पत्रें येविशी त्यांस गेलींच होता. आम्हीही गुजरातेतून पत्रें पाठविली, आम- 
च्या आधारावर त्यांना इंग्रजांशी बिघाडाची हिंमत धरिली. तथापि आमच्या 
फोजा येऊन त्यांस सामील होतील असा भरंवसा पुरवत नाहो. दक्षिणेंत 
इंग्रजांची लढाई; साऱ्या दक्षणी फोजा तिकडे जातील असा अंदेश्या चित्तांत 
आणून, पातशहा नजफखानांनीं इंग्रजांचे सूत्र लावून ठेविलें आहे. आम्ही 
त्यांस सामील जाल्य़ास ते इंग्रजांशी बिघाड करतील, आम्ही सामील न 
जाल्यास इंप्रज, पातशह्ा व ननजफखान एक होणार. एकूण हिंदुस्थानांतून 
इंग्रजांस वाट मोकळी. हल्लीं इंग्रज व गोहृदकर एक होऊन दक्षिणेस चाल धरली. 
मुलूख घेत घेत पुढें चालत येतात. आम्ही देशी आल्यावर इकडे यांस 
अटकाव नाहींच. निःसंदेह दसऱ्यापावेतो नमेदा गांठतील. जितका मुलूख 
मार्ग टाकतील, तितका त्यांचा झालाच. पुढें चाल करावयाची हिंमत वाढली, 
सुरतमुंबईस कुमक आली, याचा परिणाम दृष्टीस यावासा आहे. सि्प्राकोलारा- 
पासून शेभर कोसांवर शन्नू आले असतां, आम्ही दक्षिर्णत गेल्य़ास पळून 
गेले म्हणतील, आणि जास्तच जोराने टांबलांब मजली करीत येतील, आम्ही 
उभयतां सरदार व लहान मोठे सारेच, एक खावंद कायम आहेत तोंवरच सवेत्रांची 
कायमी, हे आबालवृद्धांस कळत, आम्हांस न कळावेस नार्ही. परंतु मनसुब्याचे 
घोरण चांगलच असावे. परिणाम लावणार श्री किंवा खावंदांचे प्रालब्ध. 
हिंदुस्थानांतून इंग्रजांची खुष्कीची वाट बंद करावी, हा उत्तम पक्ष आहे. आम्ही 
देशीं गेल्यापासून इकडे एकतंत्री मसलत पडत गेली. ते सारे एक झाले. 
गुदस्तां देश, गुजरात व हिंदुस्थान तान प्रकार झाले, तेच येंदां सबळ हात 
चालले. त्यांत श्रीमंतांचे देवं करून एक गोष्ट मोठी झाली कीं हेदर नायकाने 
तहनामा करारांत आल्याप्रमाणे वचन सांभाळून इंग्रजांवर मोहीम केली. येणें- 
करून इंग्रजांचे मसलतीस उणेपणा आला. हेदरखानाप्रमा्गच भोसले मना- 


प्रकरण ९ वें] अखिल हिंदुस्थानचा इंग्रजांवर उठाव २७७ 
पासून कराराप्रमाणे मोहीम करते, तर श्रीमंतांस सारे लहान मोठे सरदारां- 
सहित एकच पश्चिमेकडील मुंबइ सुरतेची मोहीम राहती. निजाम तर घरीच 
आहेत. आम्हो इंदुर उज्ननीस आलां, तरी देश, गुजरात व हिंदुस्थान 
तिहींचे चिमठ्यांत शह राखून आहो. लहान मोठे दोलतींत आहेत, तितकयांनी 
स्वामिसेवेचे पोटी आपले कल्याण समजून श्रम करावे. विखरली 
मसलत जिकडील तिकडे आटोपावी. उत्तर हिंदुस्थानांतून इंग्रजांचे चढाईचा 
मागे पडला, हं तोंड भारी, थोडक्या फोनेन हें तोंड धरवत नाहीं. आम्ही 
उभयतां सरदारांनी पातशहाव नजफखान मेळवून घेऊन, आणखी संस्थानिक 
व राजेरजवाडे आपले करून घ्यावे, आणि इंग्रजांचे गळां पडावं, तरच इक- 
डील बंदोबस्त होईल. गुजरात व दक्षिणचे लहान मोठे सरंजामी यांनीं सुरत- 
मुंबईचं तोंड राखून, होऊ शकल्यास, गुजरातेस गोविंदराव गायकवाडांची रवा- 
नगी केलीच आहे, त्यांचं साहित्य करावें. सुरतमुंबईच तोंड भारीच आहे, तें 
गुजरातच्या सरंजञाम्यांनीं सांभाळावे, पुढं वाहू देऊं नये. गोविंद्राव गायकवाड 
व आपण एक होऊन गुजरातची मसलत करावी, एकानें हिंदुस्थानची मसलत 
पातशहा नजबखान मेळवून घेऊन करावी; हिंदुस्थानांतले इंग्रज मार्गे 
हटवले तर मोठाच गोष्ट जाली. श्रीमतांचे दैवॅकरून होईल; न होईल 
तर पुढें तरी वाढू देऊं नयेत. पुढें वाढले तर सुरत-मुंबई- 
करांची कुमक होणार नाही. देश व नुजरातची मोहीम हलकी जाईल असे 
मनसवब्यानें वाटतें. कारभारी यांनी विचार पाहवा. लिहिला मनसबा ध्यानास 
आला, तर कोणी कोणती मसलत करावी त्याचा ठराव करावा. आम्हां 
देशी जावें, देशींच्यानें हिंदुस्थानांत यावे ह ठीक दिसत नाहो. देशीं आहेत, 
त्यांस माहीतगारी जाग्याजुग्याची, साधनांची, माणूस कोठील कसे याची 
आहे. त्यांनीं तिकडील मसलत आटोपावी. हिंडुस्थानचो माहीतगारी 
आम्हां उभयतांस आहे, त्यांत नर्वांन गुजरातची मिळाली. दोन मसलती 
दोघांस नेमाव्या, ज्यास जी कबूल असेल ती प्रथक्‌ प्रथक्‌ सांगावी. म्हणल 
काळजी धरून आपल्या जिम्यानें काम करतील. आम्हांस पुतस्ताील तर 
गुजरात किंवा हिंदुस्थान दोहांतून जी मसलत सांगतील ती कबूल आहे. 
इतकेही सोडून देशींच या म्हणतील तर तेही मान्य आहे. कोर्ठेही चाकरी 
करावी. डोईवर ध्यावे लागत नाही. हिंदुस्थानची मसलत शिरोपस्थायीची 


२७८ मराठी रियासत [ उत्तरावेभाग १ 


८“ ६८५४-४५” ४-/४५-/४०/१0-४-/९-१- 


बरी नाही. कोणतेही काम मार्हीतगारी व वळणाशिवाय होत नाहीं. हे सवे 
मनन करूनही देशींच यावयाची आज्ञा आली तर, जो गोहदकर, इंग्रज व 
नजफखान यांची फोज जवळ आली नाही, तों अगोदर निघोन जाऊं. येण 
करून पळून गेल्याचा आरोप दूर होईल. आम्ही गेल्यावर ते सुळूख घेत 
येतच आहेत, येऊत. सांगतील तेथ जातीने अगर ऐवजाप्रमाणे राहूं. कदा- 
चित्‌ इकडीलच मसलतीस कारभाऱ्यांचे संमत पडळे, तर या मसलतीची 
साधनें आतांपासून त्वरेनेंच करावीं लागतील. महत्साधनें अल्प यत्नंकरून 
साधत नाहोंत. यास्तव अगोदर जपले पाहिजे. हिंदुस्थानांतून इंग्रज कंपू 
एकामागून एक येऊ लागले, याजकारितां इकडील मसलत भारी, उभयतांर्नीही 
असावे, असंच काम आहे. कदाचित्‌ सरकारची-मर्जां दोघांस दोन मसलती 
योजण्याचीच जाली, तर गुजरातची मसलत करणाराने इकडील मसलत 
करणाराची कुमक करावी, खावंदाचीही मदत असावी. मनन होऊन मनसब्यास 
उपयोग असेल त्याप्रमाणें उत्तर लौकर सादर जालं पाहिज, मसलतीस दिवस 
राहिले नाहीत, उत्तर येईल त्या प्रमाणे वतेन करू. ( ३१-७-१७८० ), 
महादजीच्या या पत्नांत एकंदर राजकारणाची पारोस्थाति उत्कृष्ट वार्णलेली 
आहे. आतां तत्संबर्धी निरनिराळया व्यक्तींचे व स्थलांचे पर्याय कसे बनले होते 
तें प्रथम त्या वेळच्या इतर कागदांतून दाखवितो. मे अखेर गुजरातंतील 
मोहीम महादजीने आवरली. ' देश वाईट, येथे छावणीची सोय नाही. उद्ईेक 
कूच करून हालोल दोहद बदनावरचे मार्गे (म्ह० हीच्या आगगाडी मार्गच) 
माळव्यांत जाऊन छावणीचा विचार कोठें ठरेल ती विनती करीन,' असं त्याने 
पुण्यास कळविल्यावर नानानें लिहिलें, “इंग्रजांच्या पाठीवरालळ फोज काढिली, 
येणेंकरून ते गुजरातंत मोकळे झाले. निदान ग्रोविंदराव गायक्रवाडांबराबर 
फौज द्यावयाची नोमिली असेल, तीच कांहीं दिवस इंग्रजांच्या हहावर असती 
तर ते फेलाव करूं न पावते. असो, आतां उभयतां सरदारांनी माळव्यांतून 
जलदीने कांडाईबारीबर येऊन छावणी करावी हे मनसुब्यास उपयोगी 
चांगलें. बऱ्हाणपुरावर छावणी केली असतां मसलतीचा रांख सुटतो. उज्जनीस 
छावणी झाली तर फारच विलग सवे गोष्टींस पडेल.' या संबंधाने आपाजीराम 
नानास ता, ७ जून रोजीं लिहितो, “मी बावांस एकांती गांठून विनोते केली, 
कीं उज्जनीस जाणें मनसुब्यास फार विलग पडतें. परंतु आपलाच हेका करून 


प्रकरण ९ वे] अखिल हिदुस्थानचा इंग्रजांवर उठाव २७९ 
अवॅतिकेस जाणें ठरविळें. जवळील मंडळींचे ऐकत नाहींत, व कोणी निष्ठुर 
बोलतही नाहीं. सवे खुशामतांच्या गोष्टी सांगतात, इंश्वरे त्यांच्या वुद्धीस 
काय प्रेरणा केली आहे न कळे.' पुढे महादजी ता. २४ जून रोजीं उज्जनीस 
दाखल झाला, त्या वेळच्या महादर्जाच्या दिनचर्येचे चमत्कारिक वणन 
आपाजीरामानें केलं आहे, त्याचा उपयोग त्याचा स्वभाव समजण्यास होईल. 
: उभयतां सरदार छाबणीस उज्जननीस आले, यामुळें मखळत टाकून गेले असा 
सवेत्र लौकिक नाला. निदान बऱ्हाणपुरास छावणी होती, तरी भ्रम 
राहता. येथें येऊन दोन मास जाले, अद्यापि मतलतीची किंवा राजका- 
रणाची ततूंद किमपि नाह. जेव्हां विनंति करावी त्या वेळेस उत्तर होतें, 
कॉ आम्हांस सांगाल ती चाकरी करू. मसळत मनसबा आम्हांस कांहा 
कळत नाहीं. तूते ऐबआरामीवर नजर आहे. सार्थकाळ झाली म्हणजे 
भोजन करावे आणि माडीवर जनानखाम्यामध्यें भावें. प्रातःकाळी 
चार घटका दिवस उठावयास येतो. उफ्रांत देवपूजा व पुराण, गंध 
लावणं, याखाली दोन प्रहर होतात. उपरांत भोजन करून निद्रा करावी. 
सायंकाळच्या चार घटिका दिवसास उठावे. उपरांत दरबार होतो. त्यांतही 
कांही विनोद, थोडाबहुत कारभार व खलबत होत असते. अशी 
येथील वतैणूक आहे. आजपर्यंत इतक निक्षून लिहले नव्ह्ते, परंतु तेथील 
प्रकार एक रीतीचा दिसतो, याजकरितां लिहिणे प्राप्त झाले. दुसऱ्याचे व्यंग 
त्याचं मात्र वर्णन करावें, आपल्या गुणदोषाचे लोप करावे हे आज आठ 
महिने पाहतो. हली ग्वाल्हेरचा किल्ला इंग्रजांनी दगा करून ४ आगष्ट रोजी 
घेतला. यामुळें त्यांस बसावयास या प्रांती मनबुदी झाली. तिकडे केसापंत 
दातारानें सोनगड व ढ्य़ारं येथे इंग्रजांची ठाणी बसवून पुढें खानदेशांत आला. 
पत्न एकांती अवलोकन करून फाडून टाकावे.' $ 

ता. १३ ऑगष्ट रोजां सदाशिव दिनकर पार्टालबावाचें बोलणें पुण्यास 
लिहितो, ' गोहदकर, जाठ व इंग्रजांना एक होऊन सिप्री कोलारवर छावणी 
केली. म्हणजे उज्जनहून दभर कोस. तसंच नजफखान व जयपुरकर एक होऊन 
त्यांनी होळकरांकडील रामपुरा, टोक हां ठाणी उठवून आपलीं कायम केली. 


$ ता. २०-८-१७८०, ग्वा. २३-२०, १३, १४, १६; का. स. प. या. २६६. 


२८० मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


डोसे 


५५४४-४४-४१” “/४५/४४-४-/४/४-४१-१-४-५ -€1- “४८४४८४४४८४ “ ५८“४* 


"४८.४. %/”५”€५ ६. 


असं असतां, पाटीलबावा म्हणतात, आम्ही देशीं गेल्यास इंकडे विलग, हा 
देश राहणार नाही, शत्रू घेतील, आणि सुरत, सुंबईवाल्यांची कुमक करतील. 
इंग्रजांची वाट दक्षिणेस जावयाची अंतर्वेदींतून पडली ही वाईट. ती वाट 
मना कली म्हणजे सुरतमुंबईकरांची कुमक होणार नाहीं. आज वर्तमान आलें 
ज्ञ श्रावण शु० ४ शुक्रवारी गोहदकर व इंग्रजांनी मिळून ग्वाल्हेरचा किल्ला 
घेतला. अंबूजी इंगळे कुटुंब सुद्धां किल्ल्यावर होते, ते सडे माणसें मात्र उतरून 
खालीं येऊन रात्रादिवस करून शहाबादेस $ आले. (केळेदार रघुनाथ रामचंद्र 
ठार झाले. वर्तमान ऐकून त्यांची बायको, पुत्र लहान होता त्यास मारून 
टाकून आपण व भावजया कटारी मारून मेल्या. आतां आम्ही येथून दक्षिर्णत 
गेल्यास शत्रूस किती हिंमत येईल, पळून गेले म्हणतील, आणि पर लावून 
येतील. केसो कृष्णास बगलेत मारून घेऊन ते खानदेश & आरटोपितात. सवे 
ठिकार्णी मसलत पडली. आम्ही सारेच देशीं आल्याने चहुंकडून मसलता 
कशा आटोपतात ! विचारास आलं तर देश व कोकणची मसलत पुण्याहून 
सांभाळावी. भोसले व निज्ञाम यांच्याही फोजा आणाव्या. सुरतसुंबईकरांस 
ठांसून राखावे. खानदेशांत महाल गेल व आहेत त्यांसाठी होळकरांस खान- 
देशांत नेमावे. आम्हांस आज्ञा जाल्यास पातशहा, नजफखान व राजेरजवाडे 
मेळवून घेऊन इंग्रजांशी गांठ घालतो. खावंदांचे प्रतापकरून चाकरी घडोन 
येइल ती खरी. प्रारब्ध धन्याचे, कष्ट सेवकाचे. समय तर नाजूक आला. 
आम्हांस हिंदुस्थानांत जाण्याची परवानगी पाठवावी, म्हणजे राजकारणे 
असतील तीं साधून साहसास लागतो. हें मर्जांस नये, देशींच यावे असा 
आग्रह असेल तर लाचार. इकडील सवे निराशा करून भाटोपून सडे खावंदा- 
जवळ येऊं, सवांत आम्हीही आहों. म्हणजे सवांचे नाशांत आमचाही नाश 
आहेच. परंतु शत्रु उत्तर हिंदुस्थानांत येऊन नमेदापार येतात, सुरतमंबइकर 
एक होऊन बळ येऊन दोलत घेतात. आम्ही सारे लाचार होऊं, कोणाच्यानें 
कांहीं होणार नाही. फार निकड जाली, अवधि राहिली नाहीं, म्हणून खोलून 
लिहिण्यास आज्ञा ज्ञाल्यावरून विनॉते लिहिली आहे. (१२३-८-१५७८० ). या- 


धु सन १७५७८ च्या उन्हाळ्यांत प्रथम महादलीनें स्वतः गॉडडोस परवाने 
देऊन हो वाट पाडिली, नाना त्यास विरुद्ध होता. पहा प्र. ५ क. १. 
$ ग्वाल्हेरच्या ने० ७५ मेल, झालावाड हद्दीत. 


प्रकरण वे ] अखिल हिंदुस्थानचा इंग्रजांवर उठाव २८२ 
संबंधानें नानानं जबाब पाठविला तो असा. * पाटीलबावांवि्षी अन्यथा कल्पना 
उत्पन्न होणंच नाही, त्यास इश्वर किंवा परस्पर चित्त साक्ष आहे. येदां त्यांनी 
श्रम फार केले. मसलत शेवटास नेण्याविषयी कस्तीत कमी केलें नाही. 
करणेही दूरंदेशी युक्तांचं. निरंतर शत्रूशी सन्मुखता; सवोविशी अडचणींत. 
म्हणूनच इंग्रज जरबेस य्रेऊन मनसव्याचे जातीने माळव्यांत यावयाची सल्ा 
ठरली, गुजरातत गोविंदराव गायकवाडांस ठेविलें. बाजतबरसाद मसलतीचा 
नेट चांगला आहे. अश्यी मसलत शत्रूसही राहिली. पुढील कतेव्याविषयी 
मजकूर अलाहिदा लिहिला आहे, त्याची उत्तरे सत्वर यावी. श्रामेतांचे 
दोलतीचे कल्याणाविषर्यी, व येथील संपादिळे ऐक्याचे कामाविषयी, अर्थे- 
प्राणें पाटीलबावांचा दुसरा प्रकार नाहीं, ऐस ऐकोन संतोष, व हे निजाम व 
हेदरखानास लिहून पाठवावयाविषर्यी भूषण वाटतें. १. 


*“४४४४ २०४५-५४ ४-४४-४१-४५-0५ --५-१५-- 


महादजीने आपल्य़ा पत्रांत सवे व्यवस्था स्पष्ट व दूरदृष्टीने लिहिली आणि 
सिंदेहोळकर या दोघांस दोन कामगिऱ्या निरनिराळ्या द्याव्या अर्स कळविलें. 
तंबहुतेक मान्य केल्याशिवाय नानास गत्यंतरच नव्ह; आणि ग्वाल्हेर गेल्याचे 
ऐकिल्य़ावर तर महादजीच्या दूरदृष्टीबद्दल सर्वांची खात्रीच झाली. मात्र पहिल्या- 
प्रथम नानास महादजी च माळव्यांत परभारे जाणें पसंत पडले नाही.त्याने लिहिलें, 
“सवेत्र जञाहिराणा जाला, कीं सरदार मसलत सोडून घरा गेले. पाटीलबावा इंग्र- 
जांशीं गांठ घालून पारिपत्य करीपर्यंत बाहेर सर्वास विलगपणाची बोलणीं बबोला- 
चयास कारणें जालीं. यास्तव इंग्रजांच्या उरावर मातबर सरदार मसलत योजून 
हेदरखान व भोसले यांस दुहेरी पत्रें पाटीलबावांनीं पाठवावी, का इंग्रज जर- 
बेंत आल्यामुळें सुरतेस छावणीस निघोन गे. पुढें भारी फौजेस त्या प्रांती 
रहावयात अडचण, यास्तव आम्ही इकडे छावणीस आलो. सवे तयारी जारी 
आहे. बरसात हातांच इंग्रजांचे पारिपत्यास जाणें घडेल. छावणीस राहिलो हेंही 
इंग्रजांचे तोंडावरच आहे, व पह्लाही नजीक आहे, जलदीने नाऊन पोहांचूं, 
करार ठरल्याप्रमाणे ज्यानं त्यानें आपआपले तकेंचें इंग्रजांचे पारिपत्य करावें. 
येणं प्रभाणे पर्त्ने जरूर पाठवार्वी, म्हणजे त्यांची खातरजमा पटेल आणि मसलत 
सोडणार नाहींत. पर्त्रे न गेल्य़ास त्यांस वाटेल कॉ सिंदेहोळकरांनी मसलत 


(५५५00 0-7...“ 


गु ता. १४-८-१५७८०; ग्वा. ४-२१, २२. 


२८२ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


4२५४४४ ४५४0 ४०४0 *-५५-४-/१-९५-/४-/५-/४ 


सोडिली. आजपावेतो खटपट करतां करतां हेदरखान चाळून गेले; आणि 
भोसलेहो बंगाल्यानजीक गेले. निजामांनीं आपले चिरंजीव बाहेर काढिले 
भाहेत. असा मनतबा तोंडास असतां उज्नीच छावणीचे वतेमान कळल्यावर 
सवांस संदेह पडेल. यास्तव पत्ने पाठवावी म्हणजे दसरा होतांच मनसबा 
रंगास येईल. उज्ननीस जाणेंच होते तर गुजरातेत इंग्रजांचे उरावर दहा 
हजार फोज ठेवावयास पाहिजे होती.' (२१३-७-१७८०, )* माळव्यांतील 
स्वतःचा मुलूख शत्नंस उघडा ठेवून आपण गायकवाडांच्या मुलखांत उगाच 
लढत बसर्णे महादजीस गेर वाटलें, म्हणून तो आपल्या मुलखांत गेला. पेश- 
व्यांचं मध्यवर्ती राज्य कोसळले तर आपआ।पला प्रदेश तरी थोडाबहुत बच- 
वावा, अशीच भावना, भोसले गायकवाडांच्या उदाहरप्यांवरून सिंदेहोळकरां- 
सारख्यांची सुद्धां कांही अंशी होऊं लागली असावी असा संशय येतो. 


पुढील मसलतीसंबंधानं नानाने पाटिलबावांस लिहिलं की, । इंप्रजांच्या 
तीन मसलती करणे प्राप्त; एक हिंदुस्थान, एक गाडर व एक सुंबइकर. पेकी 
पातशहा नजफखान अनुकूल याजमुळें हिंदुस्थानची मसलत हलकी जाईल 
अशी आहे. खानदेश, गुजरात व देशची मसलत्त भोघड आहे, यास्तव पाटील- 
बावांनींच कोंडाईबारीकडे येण चांगले. नाहींपक्षी होळकर, पवार व दिवाजी 
विठ्ठल मिळून भाद्रपद मासी कोंडाईवर यार्वे आणि पाटीलबावांनीं हिंदुस्थानचे 
मसलतीवर नमूद व्हावे. होळकरास येथून पत्रे पाठवून जाबसालांत दिवसगत 
लागते, म्हणोन पाटीलबावांनींच होळकरांस अगर त्यांचे कारभाऱ्यांस बोला- 
वून, साफ पुसावे आणि मसलत कोणतो ती त्यांचे माथी मारावी. परतु पत्नाची 
वाट न पाहतां आपापल्या कामावर रुजू व्हावे. निजाम भोसल्यांची फोज 
इकडे न यावयाची कारणें पू्वाच लिहिलीं आहेत. ' (२-८-१७८० ). 


महादर्जानें सवे राजकारण स्पष्ट सांगितल्यावर त्या संबंधानें नानाची 
खात्री पटलीशी दिसते. बादशहा, वजीर व सवे रजवाडे तोंडापुरतं हो म्हण- 
णारे, परंतु दोन दगडींवर पाय ठेवून प्रसंग पडेल त्याप्रमाणें वागणारे होते. 
गुजरात खानदेशांत महत्त्वाची मोहीम पुढे पडणार नाहीं हं महादजी जाणून 
होता, म्हणूनच त्यानें कोंडाईंबारीवर येण्याचे नाकारिले; आणि पुढील सालच्या 


वि शब नय 


* का. सं. प. या. ३२१, ३२५, 


प्रकरण ९्वे ] अखिल हिंदुस्थानचा इंग्रजांवर उठाव २८३ 


४८१४-४४-४८ ४८ ४-४-४-/" “१* ४५-४५ ४-” -"*-४४-% €४-7*-“०-शप-”*-€५- *“-“*-ई४१-/१-४*-/४-/४-४%*-/7-. 


“"४८-४१-/४०// 


मोहिमेवरून महादर्जाचाच अंदाज खरा ठरला. होळकरास कामास लावण्याचे 
एक नवीनच घोंगडे नानाने महादजीच्या गळ्यांत या वेळीं अडकवून दिले. 
होळकराचे घरांत अपरिहार्य अडचण होती. राज्यकारभार व पैसा अहल्या- 
बाइच्या हाती आणि लष्करी कामास जबाबदार तुकोजी. त्या दोघांचा सदेव 
बेबनाव. तुकोजी समरांगणांवरील कामास तेवढा उपयोगी होता; परतु स्वतः 
भानगडी सोडविण्याची पात्रता अंगी नसल्यामुळें तो स्वाथेसाधु कारभाऱ्यांच्या 
मु्ठींत वागे. त्यांत आणखी व्यसनाची भर. हिशेबाची तर क्षितिच नाही, इकडे 
अहल्याबाई मोठी हिशेबी व करारी, परंतु तिला स्वारीच्या भानगडी व अडचणी 
घर बसल्या पटत नसत. त्या वेळी प्रत्येक नामांकित सरदारास रणशोये व कार- 
भार या दोनही बाबती अवशय संभाळाव्या लागत. तुकोजीला कारभार कधी 
साधला नाहीं, म्हणून स्वतंत्र जोखीम शिरावर घेऊन तडीस नेण्यास तो 
सवेथेव असमथे होता. अहल्याबाई पुरुष असती तर असा प्रसंग आला नसता. 
ही दुहेरी राज्यव्यवस्था नुसती होळकरांसच नव्हे तर सव मराठशाहीस अंती 
बाधक झाली, महादजीस जो मान किंवा किफायत मिळे, तो आपल्यास अतावा, 
अशी सदेव तुकोजींची इच्छा. दोघेही सरदार बरोबरीचे, हो कल्पना तुको- 
जीनें हदयाशीं घट्ट बाळगिलेली. कारभाऱ्यांस हा तंटा तुटेना. मोकळा 
सोडला तर तुकोजी मोरोबा फडणिसासारख्यांच्या कारस्थानास बळी पडणारा. 
स्वतंत्र बुद्धि नाहां, स्वतंत्र निश्चय नाहा. तेव्हां त्यास वागवून घेण्याचें 
जोखीम नानानें हलकेच महादजीचे गळ्यांत अडकविलं. ही नवीन भानगड 
महादजीस निभावतां आली नाही. हं होळकर प्रकरण उत्तरोत्तर फारच रंगले. 


२. इंग्रजांच्या शक्ता आंखडण्याचे उपाय.--' पातदाहा व नजफ- 
खान यांस मेळवून घेऊन त्यांचा आपला करारमदार पक्का करावा, 
उभयतांकडील दहा बारा हजार फोज त्यांजकडे पाठवून इंग्रजांशी 
बिघाड करावा, एकानें कांडाईंबारीकडे येऊन एकानें हिंदुस्थानची 
मसलत करावी, हं पातशहास फारच अनुकूल पडेल, असं नानाने त्याच 
वेळीं महादजीस कळविले, यावरून सवे हिंदुस्थानभर इंग्रजांवर झोड 
उठविण्याचा केवढा प्रयत्न नानानें केला हे दिसून येतं. *“ पाटीलबावांस 
श्रीमतांचे दोलतीची काळजी आहेच व भारही सवे त्यांवरच. इंग्रजांची मस- 


२८४ मराठी रियासत [ उत्तराविभाग १ 


"५५४६-४४ ४१- ४८ ४-४४-€ ५४४५४.” 


“<*-५//४-८४१ “४-४ ४.५ ४-४ १५४४ ४- ८४१४-७५ 0-४. 09.४० क कन 


लत शेवटास नेली तरच सवे गोष्टींचा परिणाम उत्तम. त्याची तंतूद लोकर 
भाद्रपदमासींच व्हावी. गोविंदराव गायकवाडाबरोबर दहा बारा हजार फोज 
घेऊन अमदाबाद बडोद्याकडे हंगामा सुरू करावा. साल मजकूर इंग्रजांचा 
विचार कोंडाईंबारीन खानदेशांत येऊन पुर्ढे पुण्यावर चाल करावी, मद्रासेंतून 
तीन हजार माणूस सुंबईस आलें आहे. तेथे साहित्य भरपूर तयार होत 
आहे; तरी आपण ढौल करं नये, व फोजेस निरोप देऊं नये. हेद्रखानानें 
सरकाराशी खत्रेह संपादून इंग्रजांशी बिघाड केला, हा ये समयी मोठा उपयोग 
आहे. इंग्रजांचे मानस कॉ हेदरखान, श्रॉर्मत व निजाम तिघांच्याही 
दोलती घ्याव्या, एकाशी शकटभेद करून दुसऱ्यास खालीं पाडावे, अस 
करतां एक राहाल त्यास शेवटी गुंडाळावे, असं वतमान गप्त बातमीत आलें 
आहे ते पाटीलबावांस सांगावे. इंग्रजांची कांहीं पलटण गुलजारखानाचे मदतीस 
सोनगडास आलीं, त्या तोंडावर कोणीच नाहीं, असे जाणून तिकडे गणेश 
पंत बेहेऱ्याची छावणी करविली. विसाजी आपाजीस सुद्धा त्याजकडेच पाठविले. 
ते टॉक्याकडे आले. कोंकणांत फोज होती तिची छावणी तळेगांवावर करविली, 
कारण सुंबईनजीक, कसा प्रसंग येतो कळत नाही. करवीर प्रांतांत पर थुराम- 
भाऊवी छावणी करविली; रामाजी महादेवाचा पुत्र आनंदराव राम व धुळप 
यांस कल्याणानजीक मलंगगडास राहून कल्याणास व बेलापुराकडे झोबट 
लाविलं आहे. या सवे व्यवस्थेने फोनांचा विस्तार फार जाला; पायांच्या 
माणसांचा दरमहा वीस लाख, व फोजेचं देणें पाऊण कोट चढले आहे, ता 
संकर्डे काय लिहावी ! पाटीलबावा श्रीमेतांच्या पायांशी एकनिष्ठ, बरं वाईट 
सांगावयास जागा इतकीच जाणून लिहिले आहे. 8 ( १८-८-१७८० ), 
चहुंकडून आटोकाट प्रयत्न केल्याशिवाय इंग्रजांची पुरी खोड मोडणार 
नाहीं, असे विचार स. १७७९ च्या पावसाळ्यांत पुण्यास घाटल, त्यापूर्वीच 
निजामाचा, वगैरे आशय कळून आला होता. या संबंधांत महादजी व नाना 
यांनीं प्रथम वाटाघाट करून पुढील बेत ठरविला; आणि मग हरिपंत फडके 
व कृष्णराव काळे यांच्या मा्फतीने अत्यंत गुप्तपणे ठिकठिकाणीं पत्रव्यव- 
हार चालवून नानानें इंग्रजांविरुद्ध चौघांचा संघ स. १७७९ च्या दसऱ्याच्या 
मुहूतोवर स्थापन केला. संघाच्या उभारणींत कृष्णराव काळे निजामाकडच्या, 


ने क्य -->--->- --:-::- >>>. “-->.>- लट 


का, सं. प. या. २०४, ३०५, २२४, ३२२, ३२६, 


श्रंकरंण ९ वे] अखिल दुस्थानचा इंग्रजांवर उठाव २८५ 


व देवाजीपंत चारेघोडे भोसल्यांकडच्या कारस्था्नीत वावरत होते. हेदराकडे 
आरंभीं थोडा उपक्रम झाल्यावर पुढ कृष्णराव नारायण या शहाजोग इसमास 
नानानें श्रीरंगपट्टणास पाठविलें, सबंध हिंदुस्थानांत हीं कारस्थाने घाटून सिद्ध 
होण्यास स. १७८० चें साल गुदरल. बहुधा कोणतेही सत्ताधीश या कार- 
स्थानांतून वगळलेले नव्हते. बनारसच्या चेतसिंगास नानाने पत्र लिहून ईम्रजां- 
विरुद्ध उठविले. त्यानंतर ता. २१-६-१७८० रोजीं नानाने दिल्लीचा वकील 
हिंगणे यास लिहिलें, कीं “खंडूजी भोसले यांस बादशहाचं फमान जावें की तुम्हो 
व रावप्रधान पेशवे एकदील होऊन, इंग्रजांचे तंबीची मसलत ठरविली ही गोष्ट 
रास्त आहे. इंग्रजांची सजा करणें मंजूर आह. खातरजभमानें हा मनसुबा 
अंमलांत आणावा.' नजफखानानें बादशहाकडून असं फमान भोसल्यांस पाठ- 
विले. यांशिवाय पोतुगीज, फ्रेंच, व डच यांनाही नानाने इंग्रजांविरुद्ध चेतविल. 
फ्रेंच व डच इंग्रजांशी अगोदरच लढत होते. डच वसाहतींचा मुख्य बांद- 
ग्राफ ( ४७1] तला ) म्हणून होता, त्याशी नानाने पत्रव्यवहार करून 
इंग्रजांचा सुरत किल्ला हस्तगत करण्याचा घाट रचिला. पोतुंगीझांशीं तर 
ता. ३-६-१७८०« रोजीं खेहभावाचा तह करून नानाने त्यांचं साह्य संपा्दिलें; 
आणि अश्शा प्रचेड उठावानं त्यानें इंग्रजांचा नक्ष उतरविला, ही गोष्ट त्याच्या 
कतबगारीतील उच्चतम कामगिरी समजली पाहिजे. $$ 


तथापि होळकर प्रकरण वगेरे अनेक भानगडी उपस्थित होऊन पुढील 
मोहिमेची व्यवस्था लागेना, तेव्हां महादर्जांने नानास सुचविले, का “ तुमचे 
आमचे भेटीचा योग करावा, भेटींत मसलतीचा ठराव करून आपलाले 
कामावर जाऊं. सिरांज भेलशयाकडे मुख्य फोज ठेवून आम्ही थोड्या फोजे- 
निशी बऱ्हाणपुरापावेर्ता येता, तिकडून नानांनी यावे, त्यांची आमची 
स्वच्छता होऊन जो लौकिक होईल तो मसलतीच्य़ा उपयोगी पडेल, चारही 
मनसब्यरार्ची धोरणें ध्यानांत आणून मसलती वांटून जिमेवार लावाव्या. 
होळकरांनी वाटेल ती मसलत पत्करावी, जड राहाल ती आम्हांस द्यावी. ते 
आज सहा सात वर्षे फोज किती ठेवितात, चाकरी कशी करितात, ध्यानांत 


$ स. मा. रो. २ए. ६६ व ले. ५४८-४९; दि. म. रा. १-७; का. सं. 
प.या. ४६४. 


२८९ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


॥% “४../४-/४-”/१-/"४-५-५-५-€६-६-/५-€५-<*-“* 


“५१-८५ “५ -<*%-/*-/४-”१ 


आहेच, यास्तव त्यांस प्रथक्‌ मसलत सांगावी म्हणजे मन घालून करतील. 
हिंदुस्थानचे काम जड आहे, त्यांजकडे कोंडाइबारीच द्यावी. सर्वानी एकत्रच 
राहु म्हटल्यास माळवा राहत नाहो.' ही भेटीची सूचना नानाने लगोलग 
स्वीकारिली. ' पत्न पावतांच होळकरांसह बावांना खानदेश्यांत यावे, आम्हीही 
कूच करून येतों, हा प्रकार आश्विनमासीच करावा, लांबला तर मसलतीस 
विरुद्ध, असें नानाने कळविले, ( १४-९-१७८० ), 

खरोखरच ही नानामहादजींच्या भेटीची सुचना फार योग्य होती, 
पण ती घडून कां आली नाहीं ते समजून येत नाहौं. शोकाकुशका घेऊन 
प्रकरण लांबणीवर टाकण्यांत महादजी मोठा वस्ताद हाता. ' हिंदुस्थानांत 
दुसरा सरदार पाठवितात, तेव्हां आम्हांस उणेपण. -- हिंदुस्थानची मसलत 
करावी म्हणान लिहिले, आतां आम्हांस काहून टाकणार.' अशी दीका 
महादर्जान घेतली. त्यावर नानाने लिहिलं कॉ, ' ठराव करणे तो पाटीलबावां- 
नांच करून सत्वर उत्तर पाठवावे, असं येथून लिहिलं असतां, कल्पना घेऊन 
वादावेवाद घालावयास जागाच राहिली नाही. त्यांचे चित्तांत कल्पना उठतात, 
त्यांचें निवारण करणार इश्वर. आम्ही जी गोष्ट चांगली, जीत दोलतीचे कल्याण 
व जी पाटीलबावांचे स्वरूपास उत्तम, तीच समजून लिहितां. उभय पक्षा भेटीचा 
प्रकार लिहितात, हा चांगला आहे. परंतु पाटीलबावा व होळकर दोघांसही 
येर्ण लागेल. तेव्हां तिकडे इंग्रज, पातशहा, नजफखान यांस वाटेल कां सरदार 
देशीं गेळे, जाणून बखेडा करील. इकडे मुंबईकडून गांडरच्या बातम्या पे 
दर पे हंमेक्ष येतात. या संधींत आम्ही गंगापार गेला म्हणजे ते काय 
उपद्व्याप करतील कळत नाहीं, हा पेंच मोठाच दिसतो. श्रीमंतांचे पाय 
ध्यानांत आणून स्वच्छ अंतःकरणे संदेह सवे टाकून पूर्वी मसलती लिहिल्या 
त्यांतून कोणता तो ठराव करून, आपापले कामावर जाऊन निकड करावी. 
घरांतील गोष्ट तर एका आईची लेकरं, संदेह टाकले म्हणजे स्वच्छताच आहे, 
नवें जडावें लागत नाह. दुसरं लिहिले, को, होळकरांचे घरांत फूट. त्याची 
तोड पडल्याशिवाय फोजेची ततूद होत नाहीं, ही गोष्ट फार विलग दिसते. 
दिवस तर फार नेटास आले. भेटीचा प्रकार चांगला आंहे. उभयतां सर- 
दारांनीं खा नदेझांत यावे, आम्ही येऊं. (१५-९-१७८०), इतक्यांत “ सालेरचा 
किल्ला. हस्तगत करण्यासंबंधाने दादा व इंग्रज यांचा सूत्र खेळं लागली, तेव्हां 


कै 


प्रंकरण ९ वें] अखिल हिदुस्थानचा इंच्रज्ांवर उठाव २८७ 


कोंडाईंबारीचा बेंदोबस्त सरदार करतात काय? नाहीं तर आम्हांस येथून कळेल 
तसें करावें लागेल ' असं नानाने विचारिले, आणि भेटीचा विचार सुचविला, त्या- 
संबंधानेंही तकवितके चाळू लागले. नाना लिहितो, ' सरदारांनी बऱ्ह्यमणपुरा 
अलाकडे चाळीस कोस याव, भेर्टानंतर फिरोन संदेह उत्पन्न न व्हावेत. 
आम्हांस कोणे गोष्टीची अडचण पाढूं नये. मुंबईचे तोंडावर रा. हरिपंत राह- 
तील. हिंदुस्थान व सुरतेकडील दोन मसलती सरदारांनी सांभाळाव्या. सर- 
कारचे काम पूर्वी येथ मन घाळून पाटीलबावा करांत होते, त्याप्रमाणें करावं. 
आंतबाहेर वांकडें कोठेही नसावं. इतक्या गोष्टींची पुरती खातरजमा होऊन 
चिठी आली म्हणजे आम्ही निघून येऊं. आम्ही येथून गेल्यावर श्रीमंतांचे 
राहणें पुण्यास ठौक नाहो, सबब पुरंदरास राहतील.' (२७-९-१७८० ), 
आश्विन व. ७ स नानाने निघून खडकांवर खुक्काम केला. 


--८>0६८- 


ता. १७-११-१७४० रोजीं आपाजीराम नानास लिहितो, ' आपले 
स्वदस्तूर पत्र पाटीलबावांस आलें. सत्वर देशीं यावे. येविशी लिहिले त्यास 
कार्तिक व? २ (१४ नोव्हेंबर ) डेरेदाखल होण्याचा निश्चय जाला तों 
अगोदर इंदुवारीं दोन प्रहरी घरांतून निघण्याविश्ींची प्रतिकूलता जाहली. 
सबब फिरोन व० १० चा निश्चय होऊन डेरेदाखल जाले, तो इंग्रजांची 
फौज चालून आली, त्यांशी गांठ घालावी असा विचार आहे. सबब तूत 
देशीं येण्याचा विचार घडत नाही. येथून रामजीपाटील जाधव रवाना केले 
आहेत, ते सविस्तर सांगितील, तुकोची होळकर रेवा उतरले, देशीं येणार. ' 
एवंच महादजीने देशीं येण्याची नुसती हूल दाखविली. मनांतून नानास भेट- 
ण्याचं नव्हर्तेच असं दिसतें. नाना तर आपण होऊन महादजीकडे एकटा 
कधी जाण्याचा संभव नव्हता. 1 


“ पाटीलबाबांचे चित्तांत सवे गोष्टी आल्या. जाहालं तें जाहाले, याउपर 
मागील अर्थ लिहिण्यांत न यावे, ' असें महादजीकडून सुचविल्यावर नानाने 
लिहिले, ' आम्ही मार्गाल अर्थाचा विस्तार पूर्वीपासूनच करीत नाहो. कोर्ठे 
कोर्ठे लिहिण्यांत येतं, याचें कारण पुढें तरी सरकार काम चांगलं व्हावे. तेही 


1 का. सं. प. या. २२०, २९१, २२१, श्रर्््क्ज डाळ २१५, 


२१२, २९१; ग्वा, २-१८-२०, 


२८८ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


थोर आहेत, समंजस आहेत, उत्तम तेंच करितील. ' (३०-९-१७८० ), 
“ तुकोजी होळकरांशीं इकडे येण्याचा मजकूर बोलण्यांत आला कीं नाही, 
नाहीं तर आइ सम्या दिक्कत काढतील. आतां त्वरेने येणे होऊन मसलतीवर 
नमूद व्हावे, नाहां तर अश्याच खाली दिवस जातील. ' असें नानाने २६-१० 
रोजीं लिहिले. यावरून पुढें होळकर प्रकरण उपस्थित होऊन तेंच कांहीं दिवस 
पुरलं, त्याचा विचार अन्यत्र स्वतंत्रच केला आहे. अश्या विवेचनेंत मसळतीस 
कोठेंच कांहीं ठिकाण नाहॉसं पाहून नाना १३ नोव्हेंबर रोजीं वेतागानें 
लिहितो, “ आश्विन व॥ ७ स (२० ऑक्टो. ) निघता म्हणून पत्ने आली 
त्यास दीड महिना होऊन गेला. आम्ही त्याच दिवशी निघून खडकी- 
वर सुक्काम केला. अद्याप उभयतां सरदार आपापले घरा. 
फौजांची ततूंद नाहा, मसलतीचा निश्वय नाही. गोंडडे वसई घेतो. पेक्‍्याचे 
ओढीमुळे प्रसंग काठिण पडला आहे. परिणाम दोलतीचा इंधराधीन. लिहि- 
ण्याची बोलण्याची अवाथे याउपर कांहीं र!हिली नाहीं. इंश्वरर इच्छा असेल 
तश्ा बुद्धीही सरदारांस होतील. आषाढ मासापासून लिहीत गेलां. तिहा 
ठिकाणी इंग्रजांची लढाई लागली. दिवसगत लागल्यामुळें दोलत पंचांत आली. 
याउपर सरदारांचे थोरपणास उाचित तं करतील. त्यांनीं तूते इषां सोडलोीसें 
दिसते. वसई गेली त्यापक्षीं काॉंकणपट्टी राहणें कळतच आहे. अर्स असोन देशी 
लाण्याची निकड दिसत नाही. लिहिण्याची व इशारतीची परमावाथे झाली. 
तुकोजी होळकर आज दीड महिना इंदुराहून निघाल, परंतु अद्याप रेवातीरींच 
आहेत. उभयतां सरदारांची चित्तथुद्धि नाही. होळकर निघाले ते पाटील- 
बावांच शमत घेऊन गेले नाहीत.' अश्या नानाप्रकारच्या वाटाघाटी त्या वेळच्या 
कागदांत दिसून येतात. 

नाना जसा पानपत अगोदरपासून मराठ्यांच्या राजकारणांत अनुभवाने 
तयार झाला; तसाच, किंबहुना त्याच्याहून पंधरा वर्षे वयानं वडील असल्या- 
मुळें महादजीने नानासाहेब पेशव्याच्या सवे स्वाऱ्या पाहिल्य़ा, नंतर उत्तर 
हिंदुस्थानांतील पानिपतची व पुढे माधवरावाची मोठी स्वारी त्यानें पाहिली, 
स्वतः त्यांत मुख्य भाग घेतला. अलीकडे इंग्रजांशी दोन वेळां गुजरातंत व 
तळेगांवावर व कोल्हापुरावर इत्यादि ठिकाणीं जो नानाविध अनुभव त्यानें 
मिळविला, त्याचा इत्यथे इतकाच काँ, इंग्रजांप्रमाणें आपले कवाइती कंपू व 


प्रकरण ९ बें] अखिल हिंदुस्थानचा इंग्रजांवर उठाव २८९ 


“४०४४0 “४-५/९-.”0४./६/६. 


--२- * “४ “५-५ “*८-४-४५६-४४५-/४-४-४४-४५ ४०-४४ “४-श४- ४-४ ६-१५८/४”१५४१४”/४/४/0१४४४ 


तोफखाना तयार केल्याशिवाय त्यांच्याशीं सामना करणे शक्‍य नाहा. या 
तत्त्वास अनुसरून तो पुढं कागला. अनुभवाच्या जोरावर लष्करी व मुत्सद्दी या 
दोनही बाजूंनी तो नानास पाहिजे तसा दाबूं शके. एक प्रकारे स्वतःचा अंत 
लागूं न देतां तो नानाफडणिसास कसा खेळवी, हेंही वरील पत्रव्यवहारांत 
दिसते. मात्र त्याचे बोलण्यांत बोलणं नसावयाचें, देखावा पुष्कळ करावयाचा, 
स्वतःचे अंग बचावून दुसऱ्यास गोत्यांत आणावयाचे, वगेरे त्याचे स्वभाव- 
विशेषही वरील पत्रांत दिसून येतात. स. १७२७ त जन्मलेला, त्याच्याइतका 
वृद्ध व अनुभवी प्रमुख पुरुष सखारामबापूनंतर महाराष्ट्रांत दुसरा कोणी 
नव्हता. नाना मोठा हिशेबी, व्यवस्थित, सवार्ची अनुसंधानें ठेवून प्रकरणें 
लगोलग उलगडणारा, लेखणीचा व वचनाचा खंबीर, या योगानें शत्चमित्रांचा 
त्याजवर विश्वास असे. 

स. १७८० च्या नोव्हेंबरांत आतां नवीन मोहीम सुरू व्हावयाची, 
त्यास या वेळच्या अषांतर गोष्टी प्रथम लक्षांत घेतल्या पाहिजेत. हृष्ीं चाल- 
लेल्या या प्रचंड युद्धांत दोनहो पक्षांची मुख्य भिस्त पेक्यावर असून इंग्रजांस 
बेगाल्यांतून सालीना एक कोट रुपया अविच्छिन्न पावत असे. हा पैश्याचा ओघ 
तोडल्याशिवाय इंग्रज नरम होणारे नव्ह्ते. बेंगाल प्रांतांत धामधूम केली की 
इंग्रजांच्या नाड्या आंखडल्या. हा प्रकार महादजी पूर्णपणें जाणत होता. 
बंगाल्यांत इंग्रजांस ताण बसल्याशिवाय त्यांचे बळ कमी होणार नाहीं, हं 
महादजीचं सूत्रवाक्य अनेकवार व्यक्त झाले आहे. (ख. ले. २६३६ ), 
बंगाल्यांतूनच उत्तरेस अयोध्या, अंतवेद, दिल्लीपावेता इंग्रजांचा शह होता. 
काशीचा राजा व वजीर हे हेस्टिंग्सचे कधीं न ओतरणारे पेशाचे झरे होते. 
ज्याच्या हातांत बादशहा, तो सावभोम सत्तेचा मालक. या सवे गोष्टी लक्षांत 
आणून महादजीनें नानास सुचावले, काँ आपणास माळव्याकडे जाऊं द्यावे, 
भोसल्यांस पुण्याचे मदतीस घाटांत आणावे व तुकोजीस खानदेश्याकडे गुज- 
रातचे हद्दीवर ठेवावें. परंतु हो योजना नानानें मान्य केली नाही. बारभाईचा 
मुख्य भाधार महादजी होता. त्यांचा दादार्शी शत्नभाव तीत्न होता. भोसले 
दक्षिणेंत येते तर कदाचित्‌ दादास मिळून त्यांनी भलताच प्रकार केला असता, 
म्हणून नानास जसा महादजीचा भरंवसा तसा भोसल्यांचा नव्हता. मूळचा 
बेंगाल प्रांत भोसल्यांचा, तो सोडबिण्यास ते जितके उत्सुक होते तितके पुण्यास 

१९ 


५९० मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


येऊन पेशव्यांच्या घरगुती लढाया लढण्यास तयार नव्हते. सन १७७९च्या जून 
महिन्यांत दादा सुरतेस जाऊन गाडडाने त्यास आश्रय दिल्यावर पावसाळ्यांत 
पुढील मसलतीची वाटाघाट पुण्यास सुरू झाली, तींत वरील मतभेद तौत्र 
होऊन नानामहादर्जीमध्ये सडकून वेषम्य आलं; आणि महादनीला माळ- 
व्याच्या प्रदेशाची आझा सोडून गुजरातेंत जाणे भाग पडलें. इकडे राहिल्याने 
पैशाची पेदास न होतां महादजीची अनेक बाजूंनी पुढें मोठी कुचंबणा झाली. 
इंग्रजांनीं तिकडे त्याचेच प्रदेशावर घाड घातली. त्यांचे तोफांपुढें गनिमी 
काव्याचा टिकाव लागेना. एकंदरींत या युद्धांतेन कशीबशी निभावणी करून, 
प्रथम पाश्चात्य वर्तीवर फोजा तयार केल्याशिवाय इंग्रजांशी सामना करावयाचा 
नाहो, असा महादजीचा निश्चय झालेला दिसतो. पुण्याचे रक्षण मी माळव्यांत 
राहूनच करीन, असें महादजी पुनः पुनः नानास सांगे त्याचे बीज हं असे वर 
प्रमाणे आहे. 

३४. हैदर नायकाचा इंग्रजांवर घसारा, (१७८० चा पावसाळ!).-- 
इंप्रज फ्रेंचांचे युरोपांत युद्ध लुपळं, त्याचा संपर्क पूवे वहिवाटीप्रमाणें हिंदुस्था- 
नास पोंचला आणि येथ इंग्रजांस सर्वत्र फ्रेंच कारस्थानाचा वास येऊं लागला. 
त्यासाठीं पश्चिम किनाऱ्यावरचे माहे बंदर कनल ब्रेथ्वेटनें १९-३-१७७९ 
रोजीं घेतलें. ते पूर्वा हृदराचे कक्षंतेळ स्थळ असून तेथून त्यास फ़रेंचांची 
मदत होत असे. ती बंद झाल्यामुळें हेदरास इंग्रजांविरुद्ध शस्त्र उचलणे 
भाग पडलें. स्वामित्व निर्बाध असावे हा इंग्रजांचा हृद्ट पूर्वीपासूनचाच 
आहे. मराठ्यांपासून ठाणे, वसई, वगेरे ठिकाणे घेण्यांत त्यांचा हाच हेतु 
होता. मद्रास व बंगाल या दोन प्रांतांत स. १७५६-६३ पावेतां इंग्रजांची 
सत्ता कायम झाल्यावर त्या दोहोंच्या दरम्यान आपल्या लष्कराचा संचार 
अनिरुद्ध असावा अशी त्यांस इच्छा झाली. हॉस्टग्तला हा अडचण अतिशय 
भासूं लागली, याचें कारण त्यान युद्धाचा वणवा सवे देशभर पेटवून दिला होता. 
हेदराशीं युद्ध सुरू होतांच बंगालची फोज मद्रासेकडे पाठविण्यास मध्यें दोन 
सत्तांचा विरोध आला. ओव्या प्रांत म्हणजे कटक जिल्हा नागपुरकर भोस- 
ल्यांचा. त्याच्या दक्षिगेस निजामाचा प्रदेश नेलोरपर्यंत होता. कृष्णेच्या 
उत्तरेकडील ओढ्यापर्येतचा किनारा उत्तर-सरकार 'या नांवानें प्रसिद्ध असून 
तो पूर्वीच इंप्रजांनी हस्तगत केला होता. फक्त कृष्णामुखाचे दक्षिणेकडील 


प्रकरण वें ] आखिल हिदुस्थानचा इंत्रज्ञांवर उठाव २९१ 
किनाऱ्याचा प्रदेश ज्यास गुंटूर जिल्हा असें नांब होते, तो निजामाने 
आपला भाऊ बसालतजंग यास जहागीर म्हणून दिलेला होता. हा बसालत- 
जंग अडोनीत राहत असे, निजाम इंग्रजांचा मच्छलीपट्टण येथें पूर्वी तह 
झालळला हाता, त्यांत त्याने आपल्या हृहीत फ्रेंचांना आश्रय देऊं नये असे 
कलम होतं. परंतु बसालतजंगाने आपल्याजवळ एक लहानसे फ्रेंच पथक 
नाकरोस ठोवेल, तं इंग्रजांच्या डोळ्यांत खुपे; आणि त्याबद्दल उभय- 
बेधूंकडे इंग्रजांच्या तक्रारी चालू होत्या. तश्शांत हेदगनें बसालतजंगावर 
स्वारी करून वार लाख रुपये खंडणी घेतली, त्यांत केंच पलटणांचा बसालतास 
उपयांग झाला नाही, म्हणून त्याने मद्रासचा गव्हनेर रंबोल्ड याजकडे इंग्रजांची 
मदत स्वसरक्षणाथ मागितली, आणि त्याचे खर्चास गुंटूर प्रांत लावून दिला. या 
कृत्याने निजामली व हेदर दोघेही चिडून गेले. निजामली राज्याचा मालक 
आणि बसालत भाऊ झाला तरी त्याचा एक जहागीरदार. तेव्हां त्यानें आपला 
प्रांत परभार॑ इंग्रजांस कायमचा देऊन त्यांचा खुष्कीचा रस्ता मोकळा करणें म्हणजे 
इंग्रजांचे सन्य निजामलीन आपल्याच अंगावर ओढून आणण्यासारखे होतें. मराठ- 


शाहींतील भोसले गायकवाड वगेरे सरदार जसे इंग्रजांनीं फोडिले, तसाच 
निजामलीचा भाऊ बसालतजंग त्यांनीं फोडून आपल्या आश्रयाखाली घेतला 
इंग्रजावरुद्ध इतकी चीड निजामास येण्याचे हच मुख्य कारण आणि याच कारणा- 
स्तव चा्घांची जूट उभारण्यांत त्याने एवढा पुढाकार घेतला. इकडे गुट्रच्या 
पश्चिमेचा अडांनी प्रांत हृंदराच्या कक्षेंतला, तो इंग्रजांनी घेतला, कॉ आपल्यावर 
चालून येण्याचा त्यांचा माग बंगालपासून खुला झाला, ह्याबद्दल हेदरासही मोठें 
वेषम्ग्र वाटले. हेदराने या चेळां खुद्द दि़ीच्या बादशहाकडे संधान लावून सर्व 
दक्षिणच्या सुरसुभेदारीची सनद मिळविली, त्या आधारावर तो कृष्णेच्या 
दक्षिणेकडील सवेच प्रदेश आपला म्हणे. परंतु रंबोल्डने बसालतर्शी केलेला 
तह हेस्टिंग्सनें मंजूर केला नाहो; आणि रंबोल्ड प्रकृति बिघडल्यामुळे एकदम 
काम सोडून स्वदेशी निघून गेला. तेव्हां हेस्टिंग्सने गुटूर प्रांत निजामलीस परत 
देऊन त्याची समजूत केली; म्हणून इंग्रजांविद्ध जोराची उचल करण्याचे त्यास 
कारण उरले नाहो. एवंच नानाच्य़ा कारस्थानीनें एकवटलेल्य़ा चार शत्रेपैकी 
हेस्टिंग्तने केवळ राजकारणाच्या जोरावर निलाम व भोसले या दोघांस गप्प 
बसवून, इंग्रजांवेरुद्ध झालेली जूट निमजोर केली. गुटूर प्रांत पुढे सन१७८८ त 
कॉ्नवॉलिसनं निजामापासून मिळविला. 


२९२ मराठी रियासतं उत्तरविभाग १ 


--“"*-/१%-/६.. 


स. १७८० च्या जून महिन्यांत हेदर सत्तर हजार जय्यत फोज व १०० 
तोफा घेऊन श्रीरंगपट्टणाहून निघाला तो थेट अकोटवर चाळून आला. अको- 
टचा नबाब महंमदअली इंग्रजांचा आश्रित आणि हेदराचा पक्का शत्रु. कारण 
महंमद॒अलीस नाहींता करून सवे दक्षिणची मालकी आपली असें सिद्ध कर- 
ण्याचा हेदराचा घाट होता. त्याच्या फॉर्जेत लाली नांवाचा एक फ्रेंच 
अंमलदार चारशे फ्रेंच शिपाई घेऊन लढाईची शिस्त पाहत होता. पूर्वी डु- 
नंतर लाली इकडे आला होता तो हा नव्हे. हेद्रानें या युद्धाची पुकारणी 
जिहाद म्हणून केली आणि परधमां इंग्रजांस हांकून लावण्याचा संकल्प जाहीर 
केला. नबाब महंमद॒अली इतका व्यसनी व कजजेबाजारी झाला होता का हैदर 
चाळून येतांच महंमदअलीची प्रजा हेद्रासच साह्य करूं लागली.सर्वे मुळूख जाळून 
छटून उद्ध्वस्त करीत हेदर प्रथम अकोटला वेढा घालून पुढें धडाक्यासरशी 
मद्रासपासून दहा मेलांवर येऊन थडकला. (खं. १९-७३ ). 

जळणाऱ्या गांवांचा धूर पाहून मद्रासचे इंग्रज कोन्िसिल चपापून गेलें. दाणा- 
वेरण म्ह० गवताची काडी सुद्धां हेद्राने त्या प्रदेशांत रिक ठेविली नाहा. 
मद्रासचा सेनापति सर हेक्‍टर मन्रो पूर्वी बक्‍तार येर्थे मीरकासीमचा पाडाव कर- 
ण्यांत प्रसिद्धीस आलेला, या वेळीं वृद्ध व हीनबल झाला होता. त्याच्याजवळ 
एकंद्र आठ हजार फोज होती, त्यापैकी अडीच हजार लोक कनेल बेलीच्या 
हाताखाली गेटूर प्रांत हस्तगत करण्यास गेल होते. त्यांस ताबडतोब 
परत बोलावून, त्यांच्यासह मन्रोने हेदराशीं सामना करावा असा मद्रास 
कौन्सिलने हुकूम सोडिला. हेदरास ही बातमी कळून त्यानें आपला मुलगा 
टिपू यास बेलीवर पाठविलं, आणि मन्रो निघून कांचीकडे येत होता, त्याज- 
कडे लक्षच दिलें नाहो. बेली परत येत असतां त्यास टिपूर्न अडवून धरिले, 
तेव्हां बेलीने मन्रो सेनापतांस सर्वे फोजेनिश्ी आपल्या मदतीस बोल्यावेलें. 
परंतु स्वतः पुढें न जातां फ़ेचरच्या हाताखाली आणखी ११०० फोज बेलीस 
सोडविण्यास मन्रोने पाठविली. त्यांचा मिलाफ होऊन ते मन्रोस सामील 
होण्यासाठी कांचीकडे येत असतां ता. ६-७-१७८० रोलीं त्यांजवर टिपून 
एकदम दृष्टा केला. तरी टिपूस धुडकावून ते पुढें येऊं लागल, जवळच दोन 
मेलांवर मन्रो होता. तो जागचा हालला नाही. ता. ९ रोनी हेदरानें 
घेलीस वेढून तोफांनी त्याच्या बहुतेक फोनेचा फन्ना उडविला. दुसरे 


-“४९-/१४-४४५-/१ 7९ १ ४४./७ “ण ० ही > “ह १५ २-१. -४ “४-४-श-€ -/*-€%/१-४ “४ -"-/४६./४-/४--६./६-/४.४-/४-/४-/४-”४६-/-५-४४-//४-/४-/0५ “79 “१-””%, "ळ् ळर 


प्रकरण ९ वें] अखिल हिंदुस्थानचा इंग्रजांवर उठाव २९२ 


दिवशीं १० तारखेस ही लढाई पुनः चाळून बेलीच्या ३७०० लोकांपैकी ७० 
इंग्रज अंमलदार व बहुतेक सव फोज मृत्युसुखी पडली. फक्त ३०० युरोपियन्स 
उरले; आणि ते नाइलाजाने हत्यारं ठेवून हेद्राचे स्वाधीन झाले. या वेळा 
मन्रोने स्वस्थ न बसतां हेदरावर दुसऱ्या बाजूनें चाल केली असती, तर 
इंग्रजांस जय मिळण्याचा पुष्कळ संभव होता. परंतु मन्रोनं आपल्या सवे जड 
तोफा तळ्यांत फॅकून दिल्या आणि सामानसुमान टाकून आपण मद्रासेकडे 
परत आला. इतकी वर्षे शौये व हिंमत या गणांनीं अ्जिक्य अशी जी इंग्रजांची 
ख्याति झाली होती ती अक्या रीतीने हेदरानें तत्काळ नाहीशी केली. आपण 
बेलींच्या फोजेची कशी चंदी उडविली, त्याचीं चित्रे त्याने श्रीरंगपट्टणाच्या 
वाड्यांतील भिंतीवर एटीन काढिलेलां अद्यापि पाहवयास मिळतात. मद्रासच्या 
या कठिण प्रसंगांत हेस्टिंग्तनें सर आयर कूट यास बंगालची फोज देऊन जल- 
मागोने व क० पियसे यास खुष्कीनं मद्रासेस पाठविळे, पग कूटला सुद्धां 
सुमार वषभर हेदरानें दाद दिली नाहीं. याप्रमार्ण स. १७८०-८१ त 
इंग्रजांची स्थिति अत्यंत खालावली. आपण जगता कसे, असे त्यांस होऊन गेल. 
हेस्टिंग्सचे डोळे पांढरे झाले. निष्कारण कुरापती काढून हा आपल्या राष्ट्राचा 
संहार करणार अशी कांहीं काळ येथें व इंग्लंडांत सवेत्र समजूत झाली. 
स. १७८१ च्या जून महिन्यांत लाड मेकाटेने मद्रासचा गव्हनेर नेमून आला. 
त्यानें ही परिस्थिति पाहून वरिष्ठांच्या परवानगीशिवाय केवळ स्वतःच्या 
जबाबदारीवर वाटेल त्या प्रकार तह घडविण्यासाठी निरनिराळ्या शनरूंकडे 
पत्रे देऊन स्वतत्न वकील पाठावेले. या उपक्रमाने जो गोंधळ उडाला त्याचं 
निरसन हेरिंटग्सलाच करावें लागल, बिघडलेला डाव शक्‍य तितका सुधारल्या- 
बददल इंग्रज ग्रंथकार अद्यापि हेस्टिंग्तची वाहवा करितात. 

नाना फडणित्तार्चे राजकारण समजण्यासाठी हेदराच्या हालचाठींचा इतका 
विस्तार करावा लागला. सन १७८० च्या ऑगस्ठांत हैदरानें नानास लिहिले, 
“ आम्ही घांट उतरून कित्येक गड, किल्ले व ठाणी घेतलीं. इकडील फोज 
मद्रासचे चो्बीदे मारामारी करीत फिरत आहे. ते जमा होऊन मेदानास 
निघतील तरी लढाई करावी, म्हणोन मुक्तर केल आहे.' त्यानंतर ता. ६-१० 
रोजीं तो पुनः लिहितो, ' जनरल मन्रो नामें सरदार दोन हजार गोरे, आठी 
तुरुब स्वार, दहा हजार बार व तीस तोफां सुद्धां लढाईचे इच्छेने कांचीस 


२९४ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


आल्प्रावरून आम्ही त्याचे फौजेस घेरा दिला. त्याचे कुमकेस जनरल बेली 
जंगी सरंजामार्ने येत असतां त्याचे तबीस इकडूनही फोज पाठविल्यावर पुढे 
येऊ न शकतां केचीपासून तीन कोसांवर गढींचे आश्रयाने राहिले. त्याच 
वर्ती आम्हो क॑ंचीस आलों. मारामारी करून बेलीचे फोजेस कत्तलळआम केल. 
शिवाय तीस सरदार व गोरे पांचशे सरकारांत पाडाव आले. त्यांचे सवे लष्कर 
ळटून घेतलें. मन्रो रातचे वर्ती फरारी जाहले. त्यांची सवे जमियत मारून 
घेतली. आपणास कळाव. कांह जुजबी जमियेतनिशी चेगलपट येथील गढीचे 
आश्रयास जाऊन तो पोंचला. आम्ही त्या गढीस घेरिले आहे.' हेदर वनाना 
फडणीस यांचा पत्रव्यवहार काव्येतिहास संग्रह पत्ने यादी ले.४५७-४८७चा 
या मोहिमेसाठी अभ्यासकांनी अवश्य पाहण्यालायक आहे. विस्तारभयास्तव 
सर्वांचे उतारे येथ घेतां आले नाहांत.* 

ता. १-१-१७८१ चें वतमान हेदर पुण्यास लिहितो,--'इंग्रजांची फोज 
गारद जाली ह खबर कलकत्त्यास पोचतांच जनरल कूट भारी जमावानिशी 
' चेनापट्ट्णास आला. इंग्रजांनीं नागपुरकर भोसल्यांशीं गुप्त जाबसाल करून 
सळूख करून घेतला. निजामाकडे तर त्यांचा मातबर बोलणारा जाऊन दार- 
मदार जाहलाच आहे. कोणीही वजेने श्रीमंत पेशव्यांशी सळूख करून मुंबईचा 
सरंजाम इकडे घेऊन येणे म्हणान मुंबईकरांस व गोंडर यास चेनापट्टणची पत्रें 
गेलीं आहेत. कर्नाटकगड$छ॑ वगरे कित्येक किल्ले व महंमद॒अलीखांचा 
भाऊ अबदुल वाहबखां हस्तगत जाहले.' अशाच मजकुराचे पत्र हेद्राचें महा- 
दजीस गेल, त्यावर त्यानेही निभावणी-पत्र उलट पाठविलें. ( ग्वा. २-२५१). 

४. कृष्णाजी नारायणाची हैदराकडे बकिलात (स.१७५७९-८१).-- 
नानानें नेव्हां हेदराशी तह करून इंग्रजांविरुद्ध चोघांचें कारस्थान उभें केले, 
तेव्हां हेदरानें मराठ्यांचा एक प्रतिष्ठित वकील सव कामें बोळून ठराविणारा 
असा पुण्याहून आपल्याकडे बोलाविळा. तदनुसार कृष्णराव नारायण जोशी 
सातारकर यास इतमामानिशी पुण्याहून रवाना केल, हा ग्रहस्थ नारायणरावाचे 
वधानंतर बारभाईंच्या अंतरंगांत असून साबाजी भोसले व निजामली यांस 
दादाचे विरुद्ध बारभाईकडे खंबीरपर्ण ठेवण्याची कामगिरी करीत होता. ख.१० 


न्ववाडामाताा 


“खं, १०. २६१, २६७; का. स. प. या. ४५७-४८ऊ. $ अकोट? 


प्रकरण ९ वे] अखिल हिदुस्थानचा इंग्रजांवर उठाव २९१ 


२८ ४८ पेट क्ट पटी नट ८८ “४८ शाकध्शपिट ४८ शा फेलाणश-शेशश शाध्टाऱ“ाप्टा*. 


ध्न्ल४४७४”४४ 00 फशी” 00000/00-/ेन्टशापल फट ४-टकश एक्पटापथ्ट पट “फिट टफ 


ले. ८९-१४२ च्या पत्नांत याचा उषखवारवार असून त्याचा बाप नाना नाशी 
पुरंदरास होता. नाना जोशी साबाजी भोसल्याबरोबर नागपुराजवळ मारला 
गेला. कृष्णाजी नारायणाच्या हेद्राकडील वकिलातीचा पत्रव्यवहार सुमार २०० 
कागदांचा राजवाड्यांनी इतिहास संम्रहांत १९ व्या खंडांत छापला आहे. त्यांतील 
महत्त्वाचे मुद्दे येर्थे ध्यानांत ठेवणें जरूर आहे. प्रथम हेद्रास नानाचें पत्र 
गेलं की ' आपणाकडील वकील नरसिंगराव, इकडील कृष्णराव नारायण, सिंदे 
यांजकडील त्रिंबकराव, व रास्ते यांजकडील गोविंदराव नारायण व गणेश केशव 
आपल्याकडे तहाची याद करार करून घेऊन जात आहेत, त्याप्रमाणें आपणा- 
कडून निभावणीत यावें. हे वकील स. १७५९ च्या ऑक्टोबरांत निघून जाने- 
वारीत श्रारंगपट्टणास पोचले. तेथे सवे हिदी राजकारणाची वाटाघाट होऊन 
नानातऱ्हेच्या शेकाकुशंका काहून हेद्रानें पांचसहा महिने फुकट घालविले. 
पुण्यास नानाकडे व गुजरातेत व माळव्य़ांत सिंद्यांकडे याप्रमाणें शेंकर्डा 
टपालवाल्य़ांचा धूमधडाका चार सहा महिने किंबहुना वषे दोन वर्षे चालला. 
कारण हेदर व मराठे दोघेही एकमेकाविषयीं अत्यंत साशक होते, आणि 
लेखी वचनें पाळली जातील अश्शी कोणासच खात्री नव्हती. खरं म्हटल तर 
चौकडीची ही जूट केवळ मारून मुटकून बनविलेली होती. ती भक्कम बनती 
तर इंग्रजांस हिंदुस्थानांतून साफ उखडून देण्याचें सामथ्ये तींत द्वोते. ज्या- 
प्रमाण हछींच्या काळांत राष्ट्रसंघ बनला तशाच स्वरूपाचा हिंदुस्थानांतील प्रमुख 
सत्ताधीश्यांचा एक संघ बनविण्याची ही शक्कल नानार्ने काढली होती असा तके 
होतो. त्याचे योगाने इंग्रजांचे वाढत्या शक्तीस आळा बतवायचा होता. 


सव तिद्धता करून कृष्णराव तात्या निघाला, त्याचा मुक्काम वारणेच्या 
कांठी कोडोलीवर १४-११-१७७९ रोजी झाला. पुढें डितबरांत तो हेद्राकडे 
पोंचणार त्यापूर्वीच इंग्रजांनी बसालतजंगाच्या मदतीस अदवानीस फोल पाठ- 
विली, त्याबरोबर हेदरानें स्वतःच त्या प्रांतावर फोज रवाना केली. त्यामुळें 
निजामास वैषम्य वाटून जमलेले चोकडीचे कारस्थान ढांसळण्याचा प्रसंग 

ला. ' कसंही करून अदवार्नांस उपसग देऊ नये, त्यामुळ निजामास उगाच 
वेषम्य़ वाटून इंग्रजांवर चालविलेल्या मख्य मसलतीस बाध येइल, ' अशा 


॥ खरे २५१०; खंड १०. २३५, २३६; का. सॅ. प. या, ४८३, २४१. 


२९८ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


-“7"५८€%४7 4“ 


गोष्टी नानाने कृष्णरावामाफेत हेदरास वारंवार कळविल्या. त्यावरून हेद्रानें 
अदवानीचा उपसगे मना केला. अश्या नाना भानगडी उपस्थित होऊन पत्र- 
व्यवहार वाढला. प्रथमच तहनाम्यांतील कित्येक कलमांस हेदराने हरकत 
घेतली; व सिंद्याकडील निभावणीचीं पत्रे ठीक नव्हतीं तीं सव त्याने दुरुस्त 
करून मागितलो. असं करण्यांत पुष्कळ काळ गेला. ता. ७-२-१५७८० रोर्जी 
नानाने खालील मजकूर हेदरास लिहिला. $ 

: इंग्रजांस सांप्रत काळीं गवे फार जाला. पांच वर्षे त्यांचे चार्लांस पक्केपणें 
माहीतगारी जाली. कोल करार इमान त्यांचे गांवींच नाहां. प्रथम लिहिणे व 
बोलणें परम गोड. दुसऱ्यास असे वाटावे कां काय इमान व वचन आहे तें 
यांपार्षी, खरेपणाची रास, ऐसी भूलथाप पडावी. परिणामी उमजते. त्यांची 
नजर केवळ वांकडी. सवे मुलूख कबज केला. एकास मिळवून घ्यावे, एकास हलक 
करावें, हे जात करण्याची, फोडाफोड करावी, नाद राखावा, ऐस आहे. ज्याचें 
इमान सुटलं आणि वचनाची कायमता नाही, ते दोलत एका दिवतांत बुडते हा 
नेम. इश्वरं असं जाणूनच राव पंतप्रधान, निजाम, हेदर व भोसले इतक्यांचा एका 
होऊन त्यांस ताण बसवावे ऐस ठराविळे. दोलत देणें हा अखत्यार 
इश्वराचा.' तहाचे पूर्ततेसाठां हेदरानें महादजीचे निभावणीपत्र मागितलं 
ते आणिण्यासाठी गुजरातेत नारो शिवदेव यास मुहाम नानाने पाठाकेल. या 
वेळीं दयोतूनही पेशव्यांचे व इंग्रजांचे आरमाराची लढाई सारखी चालू होती. 
प्रथम हैदरानें दिरंगाई चालविली, त्याजबद्दल वकिलामाफत नानाने त्यास 
फारच निकड लाविली; आणि दादाचा मिलाफी बाजीराव बर्वे हेदराचे नोकरीत 
होता, त्यास दूर करविले, तेव्हां बर्वे निघून इंदुरास अहल्य़ाबाईेचे आश्रयास 
गेला. नाहीं होय करतां हेदर १३ जून सन १७८० रोजीं श्रीरंगपट्टण सोडून 
इंग्रजांवर निघाला आणि लगोलग कृष्णराव नारायण जुल्डे महिन्यांत निघून 
परत देशी आला. हेद्राच्या मनावर त्यानें चांगला पारेिणाम करून कारस्थान 
यदास्वी केळे, असं पुढें केक दिवस त्यास हेद्राची पत्न येत होतीं, त्यांवरून 
दिसते. ' सांप्रत अंगरखा शिवणेकारेतां गुजराती शहाणा दिपी सावनराहून 
आणविला आहे, आपणांस जरूर असल्यास आपल्याकडे घेऊन येतो,' असं 

$ खड १९, ४९, ५६, १०२, ११२, ११४, १४७, ११७, १३०, १५१, 

२०६; भा. व. २ प, या. ५९, 


प्रकरण ९ वें] अखिल हिंदुस्थानचा इंग्रजांवर उठाव २९७ 
एक ग्रृहस्थ कृष्णरावास लिहिता, त्यावरून गुजराती डिंप्यांचे माहात्म्य समस्त 
देशांत त्या वेळा सुद्धां फार होतें असे दिसते. 

निभावणीपत्र पाठावैतांना हेदरासंबंधाने महादजीने व्यक्त केलेला अभि- 
प्राय ध्यानांत ठेवण्याजोगा आहे. तो म्हणतो, “ आम्हांस नाइकाचे भरण 
ठाऊकच होते. परंतु उत्तरप्रतत्युत्तांत वेळ घालविण्याचा आज समय नाही. 
आम्ही मसलतीस आलां, लांब माळव्यांत पडला. थोरल्या दोलता वचनावर 
चालत असतात. तो बळकटांचा प्रकार एक वेळ वचन जालें, त्यावर चालावा. 
नाइकांच्या वचनाची सचोटी नाहीं. आजचे कालीं पुण्यांत फौजा नाहींत असें 
मनांत आणून, नवीन तहनामा व निभावणीपत्रें मागतात. नाईक वचनाचा 
घड' असता तर आजपावेतो इंग्रजांस पक्का ताण देता. ते न करितां फेर-पगडी 
बदलली, आपले नफ्याची कलमें लिहून पाठविलीं, हरएक कामांत सरकारची 
नुकसानी व दगाबाजी, माझे सल्ल्याखरीज इंग्रजांशी परभार॑ तह कर नये 
म्हणतो. दोन अर्थ आपले उणे पडले, यांत वर्चस्व त्याचें होईल. सबब नरमगरम 
अंदेशे आदिकरून शब्द लावून त्यास लिहिलें आहे. येणकरून देहावर येईल. 
स्वच्छ चित्ते खंबीर पक्का धरून इंग्रजांस ताण देईल तर याच वषात शेवट 
होतो. नाहीं तर आंतून इंग्रजांशी संधान लावून पैका घेईल; आणि वर्षांची 
वर्षे मसलत चालेल.' (२७-२-१७८०, ग्वा. ४-१०. ) 

५. दुदैवी दादाची कहाणी.--पूर्वी सांगितलेंच आहे काँ दादास 
इंग्रज आतां विचारीनातसे झाले. तळेगांवच्या मोहिमेपूर्वी इंग्र नांच्या व्तेनांत 
दादाविषर्यी जो आदर दिसत होता तो त्या मोहिमेनंतर पार नाहींसा झाला, 
मराठ मंडळ आपणांस अनुकूल आहे, मुंबईहून आपण निघण्याचा अवकाश 
कीं सरदार मुत्सद्दी वगेरे झाडून आपल्यास भराभर येऊन मिळतील, सवे 
महाराष्ट्रांत आपल्या तोडीचा पराक्रमी व कतेबगार दुसरा कोणी नाहीं, वगेरे 
ज्या बढाईंच्या बाता इंग्रजांस झोकून त्याने त्यांस आपल्या नादी लाविलें होते 
त्यांबहृळचा इंग्रजांचा भ्रमाचा भोपळा फुटला. मराठ मंडळाची दादास कितपत 
अनुकूलता आहे याचा पुरा प्रत्यय तळेगांवावर इंग्रजांस येऊन खुद्द दादाच्या 
शह णपणाची व कतेबगारीचीही पण इंग्रजांस पुरी ओळख पटली, दादाच्या 
नादास लागून आपण फुकट फसलो, बारभाईंच्या तंत्रानेंच वागतो तर आपला 
कांहीं तरी फायदा झाला असता, असें त्यांस आतां वाटलें; आणि त्यामुळें 


२२८ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


*२-”४-/४-४०१-४४-४४”५८/ १ १ ४० -“५५८€£€ ऱ्ह -“ रा -/*- *. > भ- ४- ् "४२ -“४ १-८". 


दादाच्या ख्चाकारेतां दरमहा दहा हजार रुपये त्यास पुढें देण्याचे त्यांच्या मोठे 
जिवावर आलें. स.१७५७९ जून ते स. १७८३ जूनपर्यंतची चार वर्षे दादा सुर- 
तेंत मोठ्या विपज्नावस्थंत होता. त्याची बायको आनंदीबाई त्याच्यापेक्षांकिती 
तरी शहाणी व धोरणी होती. तिनं म्हणून थोडी तरी सावरासावर केली. 
शरीर कृश व व्याधिग्रस्त, बुद्धीस थोडाबहुत भ्रंश, व मन अत्यंत 
निराशा व उदास, अहा रातानें दादा अगदीं मृत्युपथास लागला. 
कमठपणाच्या ढोंगांत त्याची कालकमणा होऊ लागली. ता. ५-६-१७८० 
रोजी नानाचा वकील लिहितो, 'सुरतंत दादासाहेब शरीरं करून फार 
श्रपांत आहेत. तिघां शिष्य़ांनीं धरून उर्भे करावं तेव्हां सूयेअर्ध्ये देऊन ए 

घटका उभे राहतात. तदाोत्तर बतण अथवा शयन. बारा घटका रात्रीं तीन 
पेशेभार राळ्याचे तांदूळ व पेसाभार मूग ऐसे एकत्र खिचडी करून भक्षितात. 
आठ दहा दिवसांनीं सो० आनेदीबाईचे दशन. एक अधा घटका येऊन जवळ 
बसली तर त्यांसी भाषण करीत नाहीत. बाजीरावास बाईकडे फारस जाऊं 
देत नाहींत. वारंवार आपले मंडळीचें पुण्याचें स्मरण कारेतात. खर्चाचीही 
गिराणी फार आहे. इंम्रज्ञांनी अडीचा महिन्यांनी पंचवीस हजार रुपये 
खर्चास दिले. आनंदीबाईही शरीरं फार कृश झाली आहेत. दादासाहेबांची 
कनिष्ट स्री मथुराबाई देवी निघून गत झाली. सुरतेभोंवताळे गणेशपंत 
बेहेऱयांनी फार धूम केली आहे. त्यांनीं सारा प्रांत उजाड केला. 
दादा हे सुरतराहरास अरिष्टरूपच आहेत. पुर्णकरांशीं सलाह करण्यांतच 
कल्याण, असं चिंताग्रस्त सावकारांस वाटतें. दादासाहेबांस गोंडर स्वारीस 
जाऊं देत नाहांत. गुदस्तां दादासाहेब पुण्याजवळ आले, पण पुणे 
पाहिलें नाही. श्रीमेतांस सोनगडास ठेवून सवे कता आनंदीबाई, बाजी- 
राव मुख्य व दिवाण अस्रतराव, ऐसे पुढे दक्षिणेस येऊन पुणें पाहवें, हौ 
इषो मातुश्रीस फार आहे. ६ंग्रजांनीं दादांस वसईचा किल्ला लिहून मागितला. 
ते बोलले, किल्ला आम्हांस देण नाही, त्यावरून इंग्रजांचे मजीस ठोक न 
पडलें. तेव्हां आनंदीबाई व अस्रतराव यांनीं दादांच्या शिक्‍्क्यानिश्टीं वसई 
लिहून दिली. ते वतमान दादांस कळलें. फार रागे भरले. बाईशी व 
श्रीमंतांशीं कडवी भाषणं फार झालीं. सुरतंत दादांच्या शरीरास पाऱ्याचा 
उपद्रव जाला होता. अंगास जागांजागां फोड आले. इंग्रजांनी औषधोपाय 


प्रकरण ९ वे] अखिल हिदस्थानचा इंग्रजांवर उठाव २९९ 


"*-/५४-€४४४ “५४/४८/४८४४ 0-४ ४०८४४०७ ल फल २- ४ ४ ४-४ ४-शा “लाकस्शा५ <<< - ५-५ -<५---४-/ *-८- ५५/०४/४0१५ -/--- 


करून उपद्रव दूर केला, पण हवालदील आहत. बाक नांवाचा ओषधी 
पदार्थ दादानें मुंबईहून वारंवार मागितलेला आढळतो, तो काय वख असावा 
की सिंकोना बाऊ म्हणजे क्रिनिन असावें याचा बोध होत नाही. '“ नाटक- 
र्ाळांमुळें आनंदीबाई फार रुष्ट आहेत. ज्यानें जी मसलत दादास सांगावी 
ती ते बरीच म्हणतात. बाई व अमृतराव मात्र योजना करणें त्या करितात. 
इंग्रजांसही दादांचा प्रकार कळला, यास्तव सल्ला मसलत त्यांच्याशीं करीत 
नाहीत. दादांच्या बुद्धीस कांहीं विषयास पडला आहे म्हणून कित्येक बोल- 
तात. श्रीमंतांस कान दुखावयाची व्यथा आहेच. बहुत हेराण आहेत. कान 
न फोड येऊन पू वाहतो. कान देखील खरोखर स्थानभ्रष्ट करून उदंड 
उपाय केले, परंतु अद्याप वाहतच आहे. रात्रंदिवस ठणक लागते, अ्लाकडे 
हवालदील. बुद्धि स्थिर नाही. अन्योन्य भाषणे करितात. बाइ दादाचा 
शेवट करील. ' माचे स.१७७५ पासून १७८३ च्या जूनपर्यंत तब्बळ आठ 
वर्षे दादा इंग्रजांच्या आश्रयास होता. मुंबईत असतां बाईनं त्यास लिहिलं 
“ उगीच इंग्रजांच्या घरीं पाटात मात्र खाऊन कितीक दिवस पडून राहवं; 
एवढे पराक्रमी भारती योध्यांसारखे म्हणवितां आणि मुंबईस राहून कांही 
उद्योग न करतां काळ घालवितां, यास काय म्हणावे | ' “इंग्रज केवळ गळेकापू, 
आपला मतलब मात्र साधणारे ' असेही दादाचे उद्गार वारंवार निघत. $ 
स.१७८० त सुरतेस असतां * दादांनी थोर तोफा ओतावयाचा कारखान 
सुरू केला. त्यांनी हेदराकडे दोन खिजमतगार गोमतकाचे जहाजावरून मुंबई- 
हुन पाठविले, अशी मुंबईची बातमी नानात लिहून आली होती. * दादांच्या व 
इंग्रजांच्या माणसांची ऑगस्ट१७८१त कटकट होऊन ते रुसून गळ्याकांबळ्याच्या 
मुक्ामास गेले. वर्तमान गाडरास कळल्यावर त्यानें मुंबईहून येऊन समजूत 
पाडली, तेव्हां आश्विनीकुमारास येऊन राहिले. तूते सात लक्ष रुपये द्यावयाचा 
ठराव करून गाडराने समजत कली. पुढील माहन्यांत दादांना नागर त्राह्म- 
णाची मूल जबरदस्तीने धरून आगिली, यास्तव तिच्या आईबापांनी 
प्राण दिला. तेव्हां गाडर सुरतवाल्यांस रागे भरोन ब.लला, तुमच्य़ा स्वाथीन 
राघू केला असतां, अश्या बदफेलीच्य़ा गोष्टी व्हाव्या! सुरतवाला म्हूगाला, 
ब्राह्मण होऊन याच्या बुद्धास भ्रंश झाला; असं म्हणून वाड्यांत बदोबस्ती 


$ म. द. बा. १-८,१२, १३, २७-३०; खं. १२.२२२, २२६, २३३; 
भा. व. २, प, या. ४९, 


३०० मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


"२0% ४४४१४४ ४४७ ४७४१५४ » ४.७७ ५-९ ५१-५७ ४४७४ ४४ शश - ४-८ ४-८ ४- ४५ ४४४ “४ २“ ४%“*/४ ५४५४-४४-०१ “0४५४"४४* “0४५४0४ 00१ /४”-> 


करून ठेविला, बाहेर निघो देत नाहोंत.' ( ६-१०-१७८१). थाच सालच्या 
गिस्टांतील खालील बातमी उपलब्ध आहे. गाडर सुरतेस दादास भेटून 
म्हणाला, ' तुम्हा स्वारीस निघा. दादा म्हणाले, ' तुम्हांबरोबर सारं पायदळ. 
आमचे फोजेची ततृद करा म्हणजे आम्ही स्वारीस निघतो. पेका द्या, 
म्हणजे आम्ही फोज ठेवितो. फत्तेसिंग गायकवाडांस दहा लक्ष रुपये इंग्रज 
मागतात. दादांनी मना केर्ले. त्यांजपाशी पैका मागू नये. एकंदरांत 
दादाचें हें लोढणं जसं मराठी राज्यांत कोणास नको होतें, तसें ते इंग्रजांसही 
अगदीं नकोसं झाल; आणि शेवटी दोवरटी आंत बाहेर सवेत्रच दादाची पुरती 
नाचक्की झाली. त्याचा संपके नको असें ज्यास त्यास वाटे. तो प्रकृतीने व 
परिस्थितीने अगदींच हताश झाला होता. बायका सुले सुद्धां त्याची परवा 
करीनात., इंग्रजांस तर तो नकोताच होता. चिंतो विठ्ठ«ळ, सखाराम हरि, 
मोरोबा फडणीस, तुळ्या पवार, बाजीराव बवे वगेरे त्याचे सवे साथीदार ठिकाणी 
लागले. सवे दुनियेत त्याचे नांव बद्द झालें. पुण्याचे दशन नाहीं. इहलोकची 
आशा राहिलीच नाहीं, पण पापाचरणासुळें परलोकही त्याचे मतें दु-वला, 
दादाने प्रयत्नाची मात्र पराकाष्टा केली. त्यान आपले दोन वकील हणमंत- 
राव व मणियार पारशी इंग्लंडच्या राजाची फोन मदतीस आणण्यासाठी 
ता. ११-९-१७८१ रोजी इंग्लंडास रवाना केले, तेथे त्यांची फारच आबाळ 
झाली, ती सर एडमंड बके याचे नजरेस आल्यावर त्यानें त्यांस आपल्या गांवी 
बीकन्तफील्ड येथें नेऊन स्वतंत्र घर राहण्यास दिल. या ठिकाणी ते आपला 
स्वर्यपाक स्मतः करून खात आणि धर्माची बंधनें बरोबर पाळीत. बके व त्याची 
बायको यांनीं त्यांचा फार चांगला परामषे घेतला म्हणून ते निभावले. बाकन्स- 
फील्ड येथें त्यांस पुष्कळ लोक येऊन भेटत. परंतु इंग्लंडांतून दादास मदत 
मिळणें दुरापास्त आहे अस पाहून, सन १७८२ च्या पावसाळ्यांत ते परत 
हिंदुस्थानास आले. उपरांत दादानें बक यास पत्र लिहून त्याचे आभार मानले. 
दादाच्या या पत्रास बकने लिहिलेला खालील जबाब त्याच्या छापी पत्रांत 
उपलब्ध आहे. हा जबाब स. १७८२ अखेर किंवा १७८३ चे आरंभी 
लिहिलेला असावा. 
“ आपले पत्र आलें, त्याबद्दल मी आपला फार फार आभारी आहे. आप- 
ल्य़ासारख्या थोर व्यक्तींना लिहिण्याचे मायने किंवा पदव्या मला बरोबर माहीत 


प्रकरण ९ वे] अखिल हिंदुस्थानचा इंग्रजांवर उठाव ३०१ 


“४-६” **--४*-<६-€४४४-८४-४४-/५-€४४-“%./४-/५-/५-५. 
चा “. “५-५ 7 “५ ४-/४-८ ४ शी9शश४४थट४€४४ट४शॅशश४श४शॅॅशॅशण "शण" “५-1 7 “५-८: ८-३ 


नसल्यामुळे, त्यांत कांहीं उणे वाटल्यास आपण मला कृपा करून त्याबद्दल 
क्षमा केली पाहिजे. तुमचे वकील हणमंतराव व मणियार पारशी हे येथ आले 
असतां त्यांच्यासाठी जी कांहा अल्प सेवा मीं केली, तिचा तुम्हा एवढा गोरव 
करण्याचें बिलकूल कारण नाही. कोणीही मनुष्य एक दुसऱ्याकरितां सामान्यत: 
जें करील त्यापेक्षां अधिक असं मी कांहींच केलेलं नाहीं. हणमंतराव माझ्याच 
येथें कांही थोडे दिवस राहिले. आपल्या धमाची बंधनें तेतोतत पाळण्यांत ते 
अत्यंत दक्ष असल्यामुळे, आणि त्यांत त्यांनीं स्वतःच्या प्रकतीचीही पवो न 
केल्यामुळे, शक्‍य तितकी सोय मौ त्य़ांस आपल्या घरांत करून दिली. त्यांच्या 
सहवासाचा आम्हांस एक फायदा झाला तो असा का, तुमच्या देशाचे रीत- 
रिवाज आम्हांस थोडेसे कळून आले. यापुढें अशा प्रकारे धमाची व जातीची 
बेधर्ने पाळणारे हिंदु ग्रहस्थ काणत्याही कामाकारेतां जर इकडे यावयाचे असतील, 
तर आम्हांस त्याची आगाऊ वर्दी व त्यांच्या आगमनाबद्दल इकडील आधि- 
काऱ्यांची परवानगी मिळाल्यास, आम्ही त्यांच्या राहण्याची सोय शक्‍य तितकी 
चांगली करून देऊं. म्हणजे त्यांच्या आमच्या समागमास व्यत्यय न येतां 
त्यांस इकडील त्रासदायक हवेची बाघधाही होईल तितकी कमी करितां येईल. 
आमचे इकडे फार फार तर वषांतले सहा महिनेच साधारणतः सुखावह 
असतात, म्हणून आगाऊ तजवोज न केल्यास त्रास झाल्याशिवाय राहत नार्ही. 
या दोघां ग्रहस्थांस आमच्या हवेंत फार कष्ट सहन करावे लागले याचे कारण 
आम्हांस तुमच्या रीतरिवाजांची माहिती नाहा हेंच होय. आमचा निष्ट्र 
स्वभाव त्याचें कारण खचित नव्हे. तुम्हांस आमच्या देशाहून जी फोजेची 
मदत पाहिजे ती येथून मिळण्याचा बिलकूल संभव नाहीं हे कळविण्यास मला 
मोठें दुःख होतें. ज्या गोटटी शक्‍य नार्हांत, त्या एकदम स्पष्टच सांगितलेल्या 
बऱ्या. हणमंतराव हे मोठे लायक व तुमचे हितास जपणारे आहेत; आणि 
मणियार पारसी यांनीं सुद्धां तुमच्या कामी कष्ट करण्यास कमी केलं नाहा. 
तुमची इच्छा सफल झाली नाहीं हा कांहीं त्यांचा दोष बिलकूल नव्हे. कळावे. 
६. कल्याण व वसडहे इंग्रजांनी जिकिली (मेव डिसंबर १७८०).-- 
गुलरातेंतील मोहीम रंगाळत चाललेली पाहून मुंबईकर हवालदील झाले, 
बोर घांटांतून मराठी फोजा खालीं उतरून मुंबईकरांची नाना प्रकारं अडव- 
णूक करीत. विदोषतः युद्धोपयोगी साहित्याचा पुरावा ठिकठिकाणाहून करण्यास 


३०९ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


*- “- “* शा “ “7५ च ७ ७५. ा ऱ कका ०७० 


मुंबईच आसपासचा उत्तर कांकणचा सुपीक टापू इंग्रजांस फारच सोयीचा होता 
या टापृंत ठाणे, कल्याण व वसई हा. तीन नाक्‍यांची ठिकाणे ज्याचे हातांत, 
त्याचें स्वामित्व या प्रदेशावर चाले. हल्लीं हा टापू ठाणें व कुलाबा अक्या दोन 
जिल्ह्यांत विभागला जाऊन कल्याण रेल्वेचा मागे वांकडा गेल्प्राने, त्या प्रदेशाचे 
खरं स्वरूप लोपले जाते. मुंबईहून खाडीपलीकडे थेट पूर्वस पनवेल; तेथून समोर 
पूर्वेत खोपवली व खोपवलांचे वर सह्याद्रीचा माथा म्हणजे खंडाळा. वास्तावेक 
वसई कल्याणची खाडी स्वभावसष्ट हद्द आहे, स. १७५४ त ठाण्याचा किल्ला 
इंग्रजांचे कबजांत आल्याने, साष्टी बेटावर त्यांचा शह बसला तो पुनरपि 
सुटला नाहीं. परंतु खोपवली कल्याणच्या मार्गाने खालीं वसइवर परभारं फोजा 
पाठविणें पुणेकरांस सुलभ असल्यामुळें, वसई कल्याण वगेरे कोंकणाचा प्रदेश 
जिंकला तरच पुण्यास तंबी बसेल असं मुंबईकरांनी ठरवून, गॉडडास सुरतेहून 
परत बोलाविलं. परंतु फत्तेतिंगाशीं स्वतंत्र तह करून गुजरातचे एक नवीनच 
घोंगडे गोडडनें आपल्या गळ्यांत अडकवून घेतले होते. त.१७८०त गोंडडे गुज- 
रात सोडून जाता तर सिंदे होळकरांनी फत्तेसिंगाच्या चिंधड्या उडवून अंम- 
दाबाद सुद्धां गुजरात प्रांत लगोलग हस्तगत केला असता. यासाठी गांडडात 
गुजरातंतच काहो काळ ठांसून राहवे लागलं. पजन्यकाळांत सुद्धां सुरतेस 
छावणी करणें त्यास भाग पडलें. मात्र हाटलीस त्यान बडोद्याहून ८ मे रोजा 
मुंबईस रवाना केलें. शिवाय दादा या वेळां सुरतेस रिकामा माशा मारीत 
बसला होता. गोंडडंला तर हो ब्याद बरोबर मोहिनंत नको असल्यामुळें, मुद्दा- 
मच देखाव्यासाठीं अमग्रतरावात गाडडंनें आपल्या स्वारींत बरोबर घेऊन दादास 
सुरतेसच ठेविळ होते. दादा बरोबर असल्यानं दररोज शकडा भानगडी 
उपस्थित होत. परंतु सुरतेस आनेदीबाई व दादा यांस बिलकूल चेन पडेना, 
गोंडडेची युद्धपद्धाते त्यांस पसंत पडली नाही. गुजरातेत कितीही युद्धप्रस'ग 
केले तरी त्यामुळे पुण्याची पेशवाई दादास कशी मिळणार£ पुण्यास पेंच 
पडण्यास मुंबईेजवळचा कल्याण प्रांत व वसई तालुका हस्तगत केला पाहिजे. 
हा समृद्ध प्रांत हातीं आल्याने सुबइपासून सुरतेपर्यंतचा टापू इंप्रजांस सलंग व 
रणांगणाचा पाया म्हणून उपयोगी पडण्याजोगा होता. हा प्रकार दादानं सुरतेस 
बसून मुंबडेकरांस पटविला. यापूर्वीच पुण्याच्य़ा फोजांनी घांटाखाठी उत- 
रून मुंबईची बहुतेक नाकेबदीच केली होती. अथात्‌ सुंबईच्या चरितार्था- 


प्रकरण ९ वे] अखिल हिदुस्थानचा इंग्रजांवर उठाव ३०९ 


->५॥/ “६५... ४ “-ट४-पटध्ट* “४-५ - “* 7५८"-<* “*€* /* ६-४ “४-7८४-४४-४४८४-- ४४ 2०४१ शीट थ्श्श्शध-टा£४* श£€ 7२ शा शध” “२-५ १ 0 0 -/४/४-/"५/* “*-. 


साठीं तरी कल्याण-पनवेल भागांत मोर्हांम सुरू करणें मुंबईकरांत आवश्यक 
झालं. याच वेळीं युरोपांत इंग्रज फ्रेंचांचं युद्ध सुरू असून, सुंबईची बहुतेक 
फोज गुजरातेत होती. वसई व कल्याण या ठिकाणीं मराठ्यांच्या फौजा जय्यत 
होत्या. बार्जापंत जोशी व सखारामपंत पानसे घांटाखालीं उतरून भुंबईची 
नाकेबंदी करीत चालले होत, आणि समुद्रांत धुळपार्च आरमार वावरत होतें. 
शिवाय प्रत्यक्ष मुंबईवरच अचानक घाला घालावा अता व्यूह नानानें रचिला. 
होता. ता.२०-४-१७८० च्या पत्रांत मुंबईच्या गव्हनराने गॉडडोस हो 
स्थाति स्पष्ट लिहून कळविली आणि हाटेलीस ताबडतोब परत बोलाविले. 
परंतु तो येण्यापूर्वीच मुंबईकरांनी कांह्यी थोडी फोज बेलापुरास उतरविली. 
ते पारसिक घेऊन पनवेलीवर आले. त्यांजवर पानसे व बाजीपंत जोशी यांनीं 
चाल केली. हृया करून चार पांचशे माणूस ठार, गोरे वगरे मिळोन मारले. 
तोफा चार पाडाव आणिल्या, (मे १७८० ). कांह गोरे घरले, त्यांत एक 
सरदारहो पाडाव आला होता. (का. सं. प. या. २०१, खरे २५३५७). 

याच संधीत ठाण्याच्या संरक्षक इंग्रज फोजनें कल्याणवर अचानक झडप' 
घालून ता.११-५-१७५७९ रोजीं ते .ठिकाण हस्तगत केलं. हें हहर म्हणजे मरा- 
ठ्यांची राजधानी, शिवाजीनें आदिलशहापासून हस्तगत केलेली.याच ठिकाणच्या 
मुसलमान सुभेदाराची सून शिवाजीसमोर पकडून आणली होती. चिमाजी 
आपानें वसई हस्तगत केल्यापासून कल्याणचे माहात्म्य वाढल, व्यापार दांडगा 
चालत असल्यामुळे तेथें धनाढ्य सावकारांची मोठी वस्ती होती. त्यांत मख्यतः 
ब्राह्मण प्रमुख होते. श्रांव्धेन जंजिरा हर्द्दात पडल्यामुळें, ठाणे, कल्याण, वसई 
हांच पेशव्यांची मोठ्या किफायतीची उत्तरेकडची ठिकाणें असून, तेथे त्यांच्या 
खास भरंवशाचे नांवाजलेले अधिकारी बंदोबस्तास असत. रामाजी महादेव 
बिवलकर व विसाजीपंत लले हे त्यांपेकी होत. मूठभर इंग्रजांनी जरी कल्याण 
हस्तगत केलं, तरी ते कायमचे हातांत ठेवण्याची ऐपत तेव्हां त्यांस नव्हती. 
व्यापारी व सावकार केव्हां बंडावा करून उठतील याचा नेम नव्हता, म्हणून 
इंग्रजांनीं शहर हाती. आल्याबरोबर प्रथम तेथील धान्य व संपत्ति ठटतां 
आली तितकी घेऊन मुंबईस रवाना केली. सरव ब्राह्मणांची घरें जाळून 
टाकावी असा त्यांचा इरादा होता. तो बंद पाडण्यासाठी पानसे व बाजीपंत 
त्वरा करून कल्याणावर आले. पश्चिमेकडून मराठ्यांची लढाऊ जहाजेंही 


२०्श मराठी रियासत [ उत्तरांवेभाग १ 


> >“ 


८४-४४. /१* १ ८४ “१ श “४ “ शोाश*“*श ए ४ “१ 2५ १... 2२श-लभ 20१ १” “श्‍नहभ्शा*““ध-“ “६.” > 2४ /५_./-९./४ /%./५./ ९ ५.६ 


आली. त्यांनीं कल्याणास वेढा घातला. तेथ इंग्रन फार थोडे. होते, त्यांच्याने 
टिकाव धरवेना. मराठ्यांना कनल फाइफ, सात गोरे व कित्येक हिंदी 
ग्रहस्थ पकडून केद केले. कॅप्टिन कॅपू्बेल म्हणून तेथ इंग्रजांचा लष्करी काम- 
गार मुख्य होता, त्यास बाजीपंतारने कळाविलं, 'तुम्ही धान्य वगेरे नेलं आहे 
त्याची पुरेपूर किंमत द्या आणि कल्य़ाण व बेलापुर ताबडतोब सोडून द्या, नाहो 
तर पकडलेल्या सर्वे गोऱ्यांस ठार मारितो.' कँपबेलनं या धमकौकडे दुलेक्ष करून 
नेटाने लढाई चालविली. इंप्रजही चिडलेच होते. इतक्यांत कनल हाटेले 
गुजरातेतूुन आपली तुकडी घेऊन ता. २४ मे रोजीं कल्याणनजीक येऊन 
पोचला. ता. २० रोजी सकाळीं मराठी फोजा कल्याणवर निकराचा हा 
करण्यासाठी कूच करून निघाल्या, तांच हाटेलेने त्यांजवर मागून अनपेक्षित 
रीतीर्ने असा कांहीं तोफांचा भडिमार केला, काँ पुष्कळ लोक जायां होऊन 
मराठे मार्गे हटले. पुनः कांही उद्योग करावा तां पर्जन्य आला, त्यामुळें 
कल्याण परत घेण्याचा संकल्प सोडून मराठी फोजांना मार्गे घांटाचे तोडाखालीं 
परत येऊन तेथेच छावणी करून राहवे लागलें, एवंच ठाणं व कल्याण हीं दोन 
ठिकाणे मराठ्यांचे हातची गेलीं. फक्त वसई राहिली, ती काबीज करण्याचा 
उद्योग पावसाळ्यांतच इंग्रजांनीं हाती घेतला; आणि ता.११-१२-१५७८० रोजीं 
चिमाजीआपाच्या पराक्रमाचे स्मारक असं तें ठिकाण गोंडडांने अचानक 
काबीज केलं, तो प्रकार असा. 

गुजरातच्या मोहिभंत इंग्रजांस म्हणण्यासारखा लभ्यांश झालानाही. वेळ व 
पैसा फुकट जाऊन युध्यमान परिस्थिति पहिलीच कायम राहिली. एकदम चहूंकडे 
चढाई केल्याशिवाय मराठे नरम होणार नाहीत, अश्शी खात्री पटून स.१७८० 
'च्या पावसाळ्यांत सुंबईकरांनी वाटाघाट करून असं ठरविलें, कां बोरघांटाचे 
खालील सवे कोंकण प्रांत थेट सुरतपावेतों प्रथम हस्तगत करावा, आणि नंतर 
पुण्यावर चाळून जावें. पेकां प्रथम वसईचा किल्ला हस्तगत केला का उत्तर किनारा 
सलंग मोकळा होईल, अशा उद्देशानं गोंडडेला सुरतेहून फोनेतह येऊन वसई 
काबीज करण्याची कामगिरी सांगितली. तदनुसार गॉडडं १६ ऑक्टोबरला सुरते- 
हून निघून १२ नोव्हंबरास घोलवाड येथे आला; आणि नंतर लवकरच त्यानें 
वसईस वेढा घातला. २८ नोव्हंबरास त्याने तटावर तोफांचा मारा सुरू केला. 
“गोंडर्ड सरंजामानिश्ी खुष्कीन वसहइननाक आला. बरकड ठाणी तालुक्‍यांतील 


प्रकरण ९ वें] अखिर हिंदुस्थानचा इंत्रजांबर उठाव ३०५ 


शा प. १ पट्ट: र --४ “शाप ह:८_८-८/- -_ -“५६/१ ५६८१ ८५ ९-२ “५४६५८५८ ८/१ “« /* “५£/६-/४ “* ८४. टी£- “ह टश 2५६ ५ 7ट-ध्टाध:- “५-५-५४-५४-४५-४६ रट -< 


घेतलीं. पूर्वी रास्त्यांचे पथक व मता नारन वसईकडे रवाना केले. आतां राम- 
चंद्र गणेश व बाजीपंत यांजबरोबर हुजरातेची रवानगी कारितों. पेक्याचे 
ओढीमुळे प्रसंग कठिण पडला आहे.' (१३-११-१७८०). वसईवर विसाजीपंत 
लेळे शिकस्तीने झगडत होता. इंग्रजांच्या हालचालींची वदी पुण्यास सारखी 
पोंचत होती. 'इंग्रज तयार झाला. एक दोन दिवसांत वसईस जाऊन 
उतरणार. राऊत व गाडदी दादरावर लगोलग पाठवावे. लोकिकांत वस- 
इहचीच मसलत ऐकिल्यांत येते. करणें एक, डबर दाखवावे दुसरीकडे, अशी 
इंग्रजांची चाल आहे.' अशी इशारत सेप्टंबरांतच वसइईहून एण्यास लिहून 
आली होती. 

ता. १०-११ डिसंबर रोजी किल्ल्यावर मोठ्या तोफा चाळू झाल्याबरोबर 
मराठे जेरीस आलं. ता. १२ रोजीं किला हवाली करतो म्हणून .गोंडडकडे 
विसाजीपंताचे बोलणें नागोपताबरोबर आलं. शिबंदीनं आपली हत्यार॑ ठेवून 
निघून जाव असें गोंडडनं त्यांस कळविले; आणि आपल्ग्रा फोजेतला जेकब 
जान्सन नांवाचा इंग्रज फितुरी करून मराठ्यांकडे गेला आहे त्यास प्रथम 
आपले हवाली करावा, अशी मागणी केली. त्या प्रमाणे नेकब जान्सनला 
हवालां करून विसाजीपेत सुद्धां चार हजार लोक किल्ला इंग्रजांचे हवाला कून 
गेले. या लढाइत इंग्रजांकडील एक आधिकारी व बारा इसम पडले. पश्चिम 
किनाऱ्यावरील सवात मोठे सुपीक प्रदेशाचे ह मजवूद नाक इंग्रजांचे ताब्यांत 
आल्याने त्यांस तर अतिशय आनंद्‌ झालाच, पण पेशव्यांच्या अखिल कतेत्वाचे ह 
टृ्य चिन्ह गमावल्याबद्दल समस्त महाराष्ट्रास व प्रत्यक्ष दादास सद्धा तीव्र 
उद्वेग वाटून हा भावी विनाशाचा आरंभच होय, अशी कित्येक मंडळींची 
भावना झाली. कल्याणहून हाटले गाडडेचे कुमकेस जात असून, त्याचे पाठीवर 
मराठ्यांकडील सुप्रसिद्ध पोतुगीज गोलंदाज मुसा नारन हाही त्वरेने वसईचे 
साह्यास येत होता. पण ते पोंचण्यापूर्वींच वसईचे ठाणें मराठ्यांचे हातांतून गेलें. 

“ वसईच्या किल्ल्याची मजवुदी पक्की व सरंजाम पोख्त, फोजा उपराळ्यास 
जाऊन पोंचल्य़ा होत्या. तश्शांत गोंडराकडून मारागेरी व लढाई सुरू होती. 
किल्लेदाराने हरामखोरी करून मकाण त्यांचे हवालां केले. आपण निघोन 
जात असतां सरकारची दोड जाऊन पकडून आणिला. हरामखोरास शिक्षा 
होईल. मात्र मकाण तूते त्यांचे हातीं गेळ,' असे नाना फडणीस हेदरास 

२० 


३०९ मराठी रियासत [ उत्तरांवेभाग १ 


ऱ्ह 


लिहितो. त्यावरून गोंडरानें वसईचे ठाणें लढाईपेक्षां लालचीने घेतलं यांत 
संशय नाहीं. एक दोन दिवस किलेदार टिकाव धरता तर वज्ञेश्वरीवरील 
फोजा लगोलग वसईस पोचल्या असत्या. वसई पडल्याचे समजल्यामुळें त्या 
फोजा परत चोकाकडे आल्या. & 


७. वश्रयोगिणीचे सुदर्शहान, रामचंद्र गणेशाचा आत्मयज्ञ, 
(ता. १२-१२-१७८० ).--गॉडडंनें वसइवर जाण्याचं ठरविले, त्याच वेळीं 
मराठी फोजा वसईचे बचावास येतील त्यांस अडविण्याची कामगिरी त्याने 
हाटले यास सांगितली, याप्रमाणे सवे कल्याण प्रांत सोडवून त्यांतील साहित्याने 
फोजेची समृद्धि करून मग पुण्यावर चाळून जावें, असा इंग्रजांचा बेत पावसा- 
ळ्यांतच ठरला. आश्विन लागतांच गोंडडे व हाट्ले यांनीं मोहिमेची त्वरा 
केली. कल्याणचे दक्षिणेस बाबा मलंगचा डोंगर आहे तो ३ ऑक्टोबर 
रोजी हाटलेने कल्याणहून जाऊन हस्तगत केला. या हालचालांची बातमी 
नानास होती. त्यानं पावसाळ्यांतच कांकणच्या फोज्ञा जमा केल्या. ' वसइ- 
कल्याण व खानदेश प्रांती इंग्रजांनीं धामधूम चालविली आहे, त्यात सवांची 
तयारी असावी. कल्याणकडे सरकारचा जमाव होता तेथे इंग्रजांची लढाई 
झाली. इंग्रज बाबा मलंगचे माचीस बसल आहेत, त्यांचा जमाव भारी सबब 
काट चालेना, म्हणून सरकारचा जमाव चार कोस माघारा आला. इंग्रज पुढें 
सरून खोपोलीस आले होते ते माघारे तळ्यावर गेल. वसइस ऑक्टोबरांत 
त्यांनीं गडबड केली परंतु फञजीतच पावले. तीन जहार्ज वसइच्या गोळ्यांनी 
जायां झाली. आनंदराव रास्ते, चिमापा पानशे, मुसा नारन तोफा गाडय्यां- 
सुद्धां घांटाखाला इंग्रजांवर गेल. ता. ५ ऑक्टोबर रोजी कुडकी येथे हार्ट- 
लेची व मराठ्यांची ग्रांठ पडून, मराठे मार्गे हटून चोकावर गेले. पुढें हाटले 
चोकावर येतांच ते मार्गे खालापुरास गेले. घांटाचे पायथ्याशी खोपवली येथें 
मराठ्यांचा तळ होता. ता. ११ रोजीं हार्टलेने बदलापुराजवळ कुळगांव येथें 
मुक्काम केला असतां, त्यांजवर मराठ्यांनी तारीख १६ रोजीं हलला केला, पण 
त्यांत हाटलेचें कांहो नुकसान झालं नाहीं. कांकणांतील या झटापटींची 
बातमी ऐकून नाना व हरिपंत तळेगांवास येऊन राहिले, आणि तेथून खालील 


& भा. व. २ प. या. ६१; का. सं. प. या. २९१ व ४८७. 


प्रकरण ९ वें] अखिल हिदुस्थानचा इंग्रज्ञांवर उठाव २३०७ 


“४४४१ 


--<-<ध/४-४४ /४५-५/%--. *१-./४५-<-<*-<६-/-“< “६-/१-/५-/१-- ६५-५० -“६--६-५--६“५--६:--५६-६८६-८५८-*-/५-/५-“* “--“:-/*-/*५-/५-८५-/*-“--<:-५-“:-<६-“-:-<५---६-/४८/५----५-८. 


फोजेचें साहित्य करूं लागले. रामचंद्र गणेश, परशुरामभाऊ वगेरे सवांस 
त्यांनीं घाईर्ने बोलाविळें, हाटेलेवर अचानक छापा घालण्याचा इरादा होता. 
हें ऐकतांच हाटल कल्याणचे उत्तरेस देवळी येथें आपला तळ करून राहिला. 
मराठे त्याच्या अंगावर धावले. माहुलीचे किल्ल्यावरून त्यांनीं भिवंडीचे ठाणें 
व दुसरी कित्येक गांवें जाळली आणि हाटेलेचा उच्छेद उडवून दिला. 
तथापि त्यानें मराठी फोजांस वसईचे बाजूस फिरकू दिलें नाही. रास्ते, पानशे व 
ममा नारन यांनीं उलट हार्टलेस बिलकूल चेन पडूं दिळे नाही. ९ डिसंबर रोजी 
हाटैळेचा मुक्काम कल्याणचे ईज्यान्येस टिटवाला येर्थे होता. त्यास चुकवून 
वसईचा उपराळा करण्यांत मराठ्यांनी किती शिकस्त केली हे रामचंद्र गणेश 
कानडे याच्या मृत्यूने विशेष मनांत भरते, तो प्रकार अत्ता. 

रामचंद्र गणेश हा जुना अनुभवलेला सेनापति. नानानें त्यास मुद्दाम घई- 
घाईने वसईस मदत घेऊन घांटांतून रवाना केलं. हा परभारे वसईस जाणार 
अशी बातमी आल्यावरून हाटले ता. ८ डिसेंबर रोजी त्यास अडविण्यास 
टिटवाल्याचे वाटेने आला असतां, त्याच्याशी योगिणीच्या जवळ रामचंद्र गणेश 
व मुसा नारन यांनीं ता.१०-११ डिसेंबर रोजीं असा निकराचा सामना केला 
काँ हाटलेची गाळण उडाली. वसईचा किल्ला हातून जाऊं द्यावयाचा नाही 
अक्षी रामचंद्र गणेशाची मोठी हिंमत होती. ता. १२ रोजीं सकाळी अभ्रा- 
च्छादित वातावरणांत रामचेद्र गणेश हाटलस पकडण्यासाठी अगर्दा गोळीच्या 
टप्य्ांत नजीक येऊन आतां त्यास हस्तगत करणार, इतक्यांत अभ्रसदशेन 
एकदम दूर होऊन चक्क सूर्यप्रकाश पडल्याबरोबर हार्टलेच्या लोकांस हे मराठे 
शूर गडी जवळ दिसून त्यांनां लगोलग त्यांजवर गोळ्या झाडल्या. तेणेकरून 
रामचंद्र गणेश ठार व मुसा नारोन जखमी झाला. इकडे आदल्या दिवर्शा 
ता. ११ रोजी वसई गांडडंचे हाती पडली. असा प्रकार झाल्यानें मराठे बोर- 
घांटांचे पायथ्याशी मागे हटले. या अनपेक्षित पराभवास वज़ाबाई, 
वज़योगिणी ऊफ वजेश्वरीचें सुदशेन असं नांव देतां येईल. 

हाटले व रामचंद्र गणेश यांची वजयोगिणीदी लढाई परमेश्वरी घटनेंत 
गणतां येईल, हार्टलेनं मुख्य पाया कल्याण येथें ठेवून घाटांतून येणाऱ्या 
मराठी फोजेस वसइस जाऊ द्यावयाचें नाही असा संकल्प केला होता. आतां- 
पर्येतच्या लढण्यांत त्याचे पुष्कळ लोक जायां होऊन सहाशे जखमी बरोबर 


२०८ भराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


*/*-/४ ५-/*/ 


७७५१ /४-/४-/-/ 0४५ ४ “0२ ४.” -“*“ «> “ -<१*५५-८५*- २ ४४१४५ ४४४-४ “४५४४४ ५/"४८/१-/०< 


हाते. खंडाळ्याहून खालीं डोंगराच्या पायथ्य़ाशीं खोपवली गांव असून तेथून 
उल्हास नदीच्या कांठाने म्हणजे जवळजवळ हल्लींच्या आगगाडीच्या वाटेनेंच 
कर्जत, वांगणी करून बदलापुरास रस्ता येतो. तेथून वसईकडे नावयाचे 
म्हणजे मुख्य वाट कल्याणवरून जलमार्गाने होड्यांतून आहे. कल्याण 
हातचे गेल्यामुळें हा मागे मराठ्यांस बेद झाला. मुंबई कल्याणचा साष्टीचा सर्वे 
प्रदेश खाड्या व खाजण यांच्या योगाने पार्यी चालण्यास अशक्‍य आहे. 
कल्याणची खाडी वसईवर जाते, परंतु दहावीस हजार फोज होड्यांतून लगो- 
लग खालीं नेणे शक्‍य नसून, कल्याण हातांत नल्य़रामुळे, जलमार्गाने वसईस 
कुमक बिलकूल नेतां येईना. म्हणून कल्याणच्या पुवेबाजूने बदलापुरावरून थेट 
उत्तरेस माहुली किल्ल्याचा आश्रय घेऊन तेथून पश्चिमेस वज़ेश्वरीच्या डागरा- 
घरून खाली कामणला येऊन तेथून वसइस जावयाचे. नगरकडून माहुली- 
वरून वसईंस जाण्याचा हृष्ठी सुद्धां हा मागे प्रचारांत आहे. वज़ेश्वरी ऊफ 
वज़्योग्िणीचा पवेत सुप्रसिद्ध असून त्याचा आश्रय लढाऊ फोजांस चांगलाच 
होतो. त्यावरील देवीला वज़्ाबाई असे म्हणतात. रामचंद्र गणेश व मुसा नारन 
भाहुलीवरून वज़योगिणीकडे मोठ्या फोजेनिशीं चाललेले ऐकून हाटंले त्यांस 
अडविण्याच्या इराद्याने कल्याणहून ८ डिसंबरला निघुन टिटवाळ्यावरून दुगाड 
येथें आडवा आला. दुगाड हे वज्रेथवरीच्या दक्षिण पायथ्याशी मोठे गांव 
आहे. जीव गेला तरी बेहत्तर, पण वसइस कुमक नेल्याशिवाय राहवयाचें 
नाहीं अश्या निकराने रामचंद्र गणेशाने ता. १० रोजीं हाटलेवर हला केला. 
त्यांत त्या दिवशी १८ इंग्रज पडले. पुनः ता. ११. रोजीं तसाच हलला केला 
त्यांत शेभर लोक पडून हाटेलेचें फारच नुकसान झालं. तथापि तोफांच्या 
सामर्थ्याने एवढ्या मोठ्या फोजेश्ली दोन दिवस चांगली टक्कर दिल्याबद्दल त्यानं 
आपल्या लोकांची मोठी वाहवा केली. पुनः ता. १२ रोजी आपणावर जर 
मराठ्यांचा हळा आला तर निभाव कठिण असं वाटून हाटलेनं आपल्या बचा- 
वाची सिद्धता ता. ११ च्या रात्रीं केली ती अशी की, त्याच्या तळाच्या दोन 
बाजूंस दोन लहान टॅकड्या होत्या. त्यांवर एक लहानसा मातीचा उंच बांध 
करून त्यावर एक लहान तोफ ठेवून दिली. नेणेंकरून कोणाकडूनही हल्ला 
आला तरी या तोफेनें थोडाबहुत बचाव व्हावा. ता. १२ रोजी सकाळी 
रामचंद्र गणेश हाटलेच्या उजवीकडील टेकडी काषीज करण्याकरितां एक घोडे- 


प्रकरण ९ वे] अखिल हिंदुस्थानचा इंग्रजांवर उठाव २३०९ 


४४-४८ ४४-४४ ४-४ १-०/ ४-०४०१-/१४-४ ७४-४७ ४८७४४४७ ४५७४४.” न फलक ४-४0४--”- ४-५ ४-५ ४४४- “> स्ट २४४५ *- -“९% ४: ४४४१८ “ ५-५” << ५१४५” 


स्वारांची तुकडी व मुसा नारनची आरबी पायदळाची एक तुकडी घेऊन गेला 
त्या दिवशीं सकाळी धुक इतर्के दाट पसरलं होतें को समोर कोणास कांहीं 
दिसत नव्हर्त. या धुक्याचा फायदा धेऊन रामचंद्र गणेश व नारन नऊ 
वाजण्याच्या सुमारात हाटलेच्या तोफेनजीक येऊन दाखल होतात तोंच 
श्रीकृष्णाने सुदर्शन काढून घेतले त्याप्रमाणे दाट धुक्याचा तो विस्तृत पडदा 
वज्रयोगिणीनें निमिषमात्रांत दूर सारिला, त्याबरोबर एकदम चक्क ऊन पडून 
इंग्रजी तोकेपुर्टे मराठे आयते सांपडले; परंतु बिलकूल न डगमगतां 
ते तसेच पुढें ती तोफ हस्तगत करण्यास धावले. इतक्यांत तोफ 
सुटली तिचा गोळा लागून कांही स्वार व खुद्द रामचंद्र गणेश एकदम ठार 
झाले आणि नारन जखमी झाला. हं पाहून मराठे साफ कचरले; आणि 
रामचंद्र गणेशाचा मुर्दा व नारन यांस सोडवून घेऊन परत तळावर गेले. 
आदल्याच दिवशी म्हणजे ११ तारखेस वसई इंग्रजांचे हातांत पडून पांच चार 
दिवसांत गोंडडला हाटलेची बातमी कळली नव्हती, म्हणून वसइ्चा ताबा 
घेऊन तो लगोलग वज्ञेश्वरीस गेला; जवळच दुगाड येथें ता. १४ रोजीं त्यांची 
भेट झाली. मराठ्यांचा तळ माहुलीस होता. ता. १८ रोजीं आनाला किल्ला 
इंग्रजांचे ताब्यांत आला. तेव्हां मोहिमेचे पुढील स्वरूप साफ बदललं. कांही 
अल्प काळ इंग्रज हावभरी होऊन पुण्यावर चाल करून येऊं लागले. हाटले 
मात्र लवकरच परत स्वदेशी गेला. 

रामचंद्र गगेश कानडे हा नानासाहेबाच्या वेळेपासून कसलेला योद्धा. माधव- 
रावाची त्याजवर अत्यंत कृपा. दिल्लीच्या स्वारीत सिंदे होळकरांशी बेबनाव 
होऊन परत आल्यावर तो कांहीं दिवस अत्यंत उद्दिझ राहिला. पुढें नाना- 
फडगिसानें त्यास पुनः काम दिलें. प्रस्तुत वसईच्या संकटांत नानाने घाईघाईने 
फौजा घांटाखाली पाठविल्या, त्यांत सिंदे, होळकर, परशुरामभाऊ वगेरे दूर 
असल्यामुळें नानाने रामचंद्र गणेशास हे कुमकेचे काम सांगितलें आणि त्याबेंही 
आपला पराक्रम नानास दाखविण्याची ही संधि आयती आलेली पाहून जिवावरचा 
प्रयोग स्वीकारिला. वास्तविक लढणे असें त्या दिवशी अल्पच झालं. रामचंद्र 
गणेशाचे भरलें म्हणावें, किंवा वजाबाहचा इंग्रजांवर वरदहस्त म्हणावा, 
धुक्याचे आवरण एकदम दूर झालें आणि रामचंद्र गणेश बळी पडला. वसई 
पुढें मराठ्यांचे हातीं परत आली हा भाग वेगळा, परंतु राष्ट्राचा खरा नोम 


३१० मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


->६-/५--५८/५/ “८” “7” “ ४* | “* 2 ५८.८ >» > >» ->*-”- 77: -**>7 .» -<-/ “</-< >4/-/"-)->६-/१-८* > “71-. -“ 2 -““*-“:>. >“ “.-“> “४ “प्ली. २ ८०/५८/०००७. कन 


संकटकालांतच बरोबर अजमावतां येतो, हं तच्व खर्र असेल तर, रामचंद्र 
गणेशाच्या मृत्यूनंच जो प्रचंड आवेश पुढें हरिपंत, परशुरामभाऊ व तुकोजी 
होळकर, पानशो, रास्ते वगेरे सवांच्या अंगी तत्काळ प्रगट झाला, तेणेंकरून गोंडड- 
सारखा जहांबाज सेनापति जेरीस येऊन नासुष्कीने वाटेल तसा तह जमवून 
बचावाच्या उद्योगास लागला. या दृष्टीने वज़ेश्वरीची हौ चकमक मराठ्यांच्या 
इतिहासांत विशेष स्मरणीय मानिली पाहिजे. रामचंद्र गणेशाने जगून जी 
कामगिरी केली नसती, ती वास्तविक त्याच्या ग्रृत्यूने सिद्ध झाली असं स्पष्ट 
दिसतें. मराठी राष्ट्राचे तेज अश्या अनेक संकटप्रशगांतच निदशनास आलेलें 
आहे. नारायणरावाच्या वधाच्या निमित्ताने इंग्रजांनीं जो निष्कारण अतिक्रम 
केला त्याचें निवारण सात वर्षे केवढ्या चिकाटीने मराठ्यांनी केलें ह 
लक्षांत आणावें.$ 


प्रकरण दहावे 
चोकडीच्या जुटीचा फलिताथे 
सन १७८ ९ 


हिहव यिकासास 
१, बंगाल्यांतून इंग्रजांस उखडण्याचा नानामहादर्जींचा प्रयत्न, 
२. चोकडीच्या कारस्थानांत भोसल्यांची कुचराई. 
३. भोसल्यांस फोडण्याची हेस्टिंग्सची कारवाई. 
४. दिवाकरपंत चोरघोडे, म्त्यु ( आगस्ट, १७८१ ), 
५. बोरघांटाखाली इंग्रजांचा संहार, गोंडडाचे पलायन. 
६. माळव्यावर इंग्रजांची चढाई, ( फेब्रुवारी १७८०-आऑगस्ट ८१ ), 
७, स, १७८१ च्या बरसातची छावणी, महादजी व म्यूर. 
नर 33 3 नट 


$ खरे २५६२ व २५६४; डफ, फॉरेस्ट इ०. 


प्रकरण १० वे] चोकडीच्या जुटीचा फठिताथे ३११ 


४ ४०/0१/४०४४ ४0 ४ २७४४ प ४- 0४ ४” ७- गो“. ४८ ४५01-४0 - “ही २८ ४८ 2५-१४” ४५ "४५/7५”१५. 


१. बंगाळ्यांतून इंग्रजांस उखडण्याचा नानामहादजांचा 
प्रयत्त.--बंगालसारखा सुपीकव अविच्छिन्न पेदासीचा प्रांत इंग्रजांस मिळाल्या- 
मुळे त्यांस पैश्याच्या जोरावर देशभर युद्ध चालविता आलीं. दरमहा चाळीस 
लाख म्हणजे सालीना पांच कोटींचा ऐवज बिनतक्रार त्यांचे हाती पडे. हा 
द्रव्योध भोसल्यांच्या मा्फेत तोडण्याचें नानाने ठरावेलें. बंगालवर मूळ 
मालकी बादशहाची व कारभार सुरिदाबादचे नबाबाचा. पुढें भोसल्यांनी 
तो निंकून त्याजवर चौथाई बसविली. ती त्यांस इंग्रजांकडून मिळेना. यास्तव 
मराठी राज्याचे संरक्षणाचा भाग सोडला तरी देखील केवळ स्वतःचे हक्क 
सांभाळण्यासाठी, निदान स्वतः जगण्यासाठी तरी असेल नसेल तं सामर्थ्य 
खचून बंगालची चोथाई वसूल करणें, व तेथील आपला ताबा शावूद राखणे, 
भोसल्यांचे पहिलें कतेव्य होय. ते बजावण्याचे त्यांचे प्रयत्न सारखे जानोजीच्या 
वेळेपासून चाळू होते. या प्रयत्नांची कमेकहाणी पददियन केॅलेंडसेच्या पुस्तकांत 
पाहवी. इंग्रजांचा हा बंगाल प्रांत त्यांजकडून हिसकून घेण्याची तजवीज नानाने 
महादजीच्या विचाराने चांगलीच केली होती, ह चेतसिंगास त्यानें लिहिलेल्या 
पत्नावरून स्पष्ट होत. 

ता. ४-२-१७८१ रोजी म्हणजे गॉडडे बोरघांट चहून पुण्यास येण्याचे 
वेळीं खालील महत्त्वाचे पत्न नानाने चेत्तिंगास लिहिलं. “इंग्रज बेइमान, छिद्रा- 
न्वेषी. बेंगाला वगेरे ज्या दोलतींत त्यांचा पाय शिरला तेथील अहवाल 
काय झाला व इमान देऊन खेह कसा राखतात हं महशूर आहे. दक्षिणेत 
सुद्धां याच प्रकारचे त्यांचे कपट वाढवीत चालले. खुषकांत टोपाकरांची 
चाळ वाइट, सबब यांस पोख्त सजा करून काढून लावावे, हीच नेक सल्ला 
जाणून इंग्रजांचे तंबीचा नक्षा सरकारांत मुक्र झाला. त्याप्रमाणे सरकारांतून 
लढाई सुरू आहे. भोसले बंगाल्याचे सरहर्हावर जाऊन पोंचले. हेदरखान 
यांणी चेनापट्टण, अकोट वगेरे कुल ठिकाण कबजांत आणिली. निजामलीखां बहा- 
दूर यांच्याही फोजा शिकाकोल राजमेंद्रीकडे जाणार, असा चोंकडून ताण 
बसला आहे. इग्रज पांवप्यादे म्हणजे पायदळ शिपाइ किती दिवस टिकणार ! 
इंश्वरतत्तेने होईल तें दिसेल. सरकारांतून आणखीही मातबर फोज बंगाल्यांत 
कलकत्त्याचे सुमार रवाना होत आहे. फोजेच्या सरंजामाचे तजविजेविशीं 
आपल्य़ास पेशजी लिहिण्यांत आलें. त्याचा जबाब अद्याप आला नाही. 


३१९२ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


२. ५.८६.” -४-/१ /*-“* “८-६” /५८ 0८१ >” ५..« -“« ५ ०१-५५ 20५० 7 -/% 0४-7०" ४७८१६ ४-७. हॅक अ ला 2५ २ 0५२ ८४/0 श 2 “012 ४ ह" “9०४१ “४५-£८४६८४५ €१५४१ “४५/५-५/% 


सबब वाट पाहत आहो. इंग्रजांची चाल बादशहा आदिकरून सव दोलत- 
दारांस वाईट हे दुरद्टटींचे मार्गे समजोन त्यांची तंबीची शक्कल 
अंमलांत आणावी. आपणाकडून उत्तर आलें कीं बंगाल्य़ाकडे पोख्त फोज 
आली ऐसं समज्ञावं. कितेक जाबसाल बोलण्यास राघो मल्हार आपणाकडे 
पाटाविले आहेत, ते सविस्तर बोलतील त्याप्रमाणे ततूद व्हावी. हा ऐन वख्त 
आहे. पुनः अशी संधि मुद्दाम आणून येणार नाहीं. पत्तांचे जाब जलद येऊन 
पोंचावे.' असेंच पत्न चेतर्सिंगाचा कारभारी बाबू सुभानर्सिंग यासही नानाचे 
गेलं. चेतर्सिंगास नानाचे व पेशव्याचे अक्टीं वेगळी पत्रे गेली. चेतर्सिंगास हृ 
पत्र गेळें तेव्हां त्याचा हेस्टिंग्स्शीं बेबनाव झाला नव्हता. पुढील १६ ऑगस्ट 
रोजी हेस्टिग्सनें चेतसिंगास पकडिले. नेतर चार महिन्यांनी तो महादजीचे 
भेटीस माळव्यांत आला, आणि त्याच्या मदतीनं इंग्रजांस बंगाल्यांतून उखडून 
देण्याच्या उद्योगास लागला, यापूर्वीच नानांन महाद्जास स. १७८१ च्या 
पावसाळ्यांत सचविलं होतें कौ, “पातशाही फोज व पलटणें सामोल करून 
घेऊन इंग्रजांस बंगालपावेतों रखडीत नेऊन मुलूख सोडवून खुरकींत त्यांची 
वसती न होय तें करावें. इंग्रजांनीं करोडो रुपयांचा मुलूख कबजांत आणिला 
आहे, तो सोडविला असतां मोठेच न्फे व नक्ष आहे. इंग्रजावर सरकारचे 
फौजेची व हैदर नायकाचे फोजेची जबरदस्ती पडली म्हृणजे पाण्यांतील 
जाग्यांत जाऊन राहतात. फिरून कांहां दिवस बाहर निघतात. असें जाणून 
सरकारांतून नानांनी फरांसीचे पातशहास पत्रे पाठविली. ते व वलंदेज मिळोन 
साठ जहार्जे व माणूस लढणार पाठविले. सरदारही मातबर फुलचरीस येऊन 
दाखल जाले. याउपर इंग्रजांचे काय होतें ऐकाल.' अशा हिंमतीने नानाने 
प्रचंड मसलतीची उभारणी केली. त्यावर महादजी म्हणतो, “ आम्हो पुण्याचे 
मुक्कामी पातशहाचे सूत्र व बंगाल्याचे मसलतीचे नानास बोललो होतां. पात- 
शहाचें सूत्र पक्के होते. पण ते दोहींकडे संधाने राखून, इंग्रजांस न मिळते, 
ऐसे मात्र राहिले. बंगाल्याची मसलत पुण्यांत स. १७७९ च्या पावसाळ्यांत 
सांगितली, तेव्हां इंग्रजांची पलटणे माळव्यांत आलीं नव्हतीं. गुजरातची मस- 
लत मात्र होती. ती संभाळून आम्हांस बंगाल्याची मतलत सांगावी 
ऐसं आमर्चे बोलणें होतें. ते समर्यी फोजेची व पेक्‍्याची ततूद होती. 
अलीकडे इंग्रजांचा हह संभाळून वागावें लागत आहे. तेव्हां आतां बंगाल्याचे 


प्रकरण १० वें] चौकडीच्या जुटीचा फलिताथे ३१३ 
मसलताचें पहिलं बोलणें कसं घडते! दोनही मसलती . आम्हॉ कशा 
कराव्या? ' | 

मराठ्यांचा मूळचा बेकेदी व फुटीचा स्वभाव बाजूस ठेविला, तरी नागपुरकर 
भोसले आरंभापासूनच मराठशाहीशी एकजीव नव्हते. रघूजीचा व पेशव्यांचा 
सारखा बेबनाव असून शाहूने स. १७४३ त त्यांचा स्वतंत्र सुभा तोडल्या- 
पासून पेशवे व भोसले एवमेकांच्या भानगडीत पडत नसत. रघूजीच्या 
पश्चात्‌ नानासाहंबान भोसल्यांस युक्तीने मराठशाहींत सामील केलें; आणि 
जानोजी पानिपताचे वेळीं फोज घेऊन नानासाहेबाबरोबर बुंदेलखंड पावेतो 
गेला होता. पुढें माघवरावाने भोसल्यांचे प्रकरण धसास लावून स. १७६९ त 
कनकापुरच्या तहाने त्यांची एकंदर व्यवस्था त्यांच्या व मराठी राज्याच्या फाय- 
द्याची अशी ठरवून दिली, ती पुढें अव्याहत चालविणें भोसल्यांचें कततेव्य 
होतें. जरी घरगुती भांडणांमुळे ते पुष्कळसे पंगु बनले होते तरी नानाफडाणि- 
सानें पुनः पुनः वाटाघाट करून भोसले वंधू व दिवाकरपंत वगेरे सवे 
मुत्सद्दी यांस व्यवस्थित कार्येभाग नेमून दिला. असें असूनही क्षुद्र फायद्याच्या 
नादा लागून त्यांनीं स्वीकृत कार्येभाग पुरा केला नाही. मराठशाहीतून साफ 
फुटून केवळ इंग्रजांच्या छत्राखाली राहण्याचा निश्चय ठरवून तसे ते उघड 
वागते तर तेंही एका अर्थानें क्षम्य म्हणतां आलें असतें. कारण इंग्रज पातशहाचे 
मांडलिक होऊन राहण्याची आपली मांठी इच्छा आहे, असं त्यांना हॅस्टि- 
ग्सला लिहून दिले होतें, तें तरी मग खरं झाल असतें. दोहोंकडचा फायदा 
मात्र पाहिज, पण जबाबदारी तेवढी नको असें वतन त्यांनीं ठेवि, यामुळे 
अखेर त्यांचे स्वतःचच मोठें नुकसान झाले. 

हिंदुस्थानांत फुटकळ तत्ताधीदा स्वतंत्रतेने नांदण्याचा काळ संपला होता. 
मोगल बादशाहोची मध्याकर्षी शाक्ति संपल्यावर मराठ्यांनी आपली सावेभोम 
सत्ता सन १७७२ चे सुमारास परिपूण केली. हो सत्ता जरी अनेक सरदा- 
रांच्या साह्यावर उभारलेली होती, तरी प्रत्येक अवयवास मध्यवर्ती सत्तेचा 
पाठिंबा असल्यामुळेच त्याचा निभाव लागे. पुण्यास मध्यवर्ती पेशव्यांची सत्ता 
नष्ट झाली म्हणजे मग तुमची आमची राज्ये कोठें राहिली, असे उद्घार 
महादजी व अहल्याबाई यांचे तोंडीं वारंवार निघत, त्यांचा अर्थ असा कां 

थुंका. स. प. या. ४६४, ऐ. टि. २-२८; दि. म, रा, १-४५ व ६४; 

प. द्‌. म, व. पृ. ६६, 


३१४ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


-> “ -< ८“५/'८ ५८/1४/४५८५ ५ - ४ ४८ ४ ४ ४४ “. राया *-< ४८ *<४*//४” ४” “ ४४४० ४४५ ४ ४५ ४८ ४५१४ ४०-४४" “0४४ 


६ “ *-<४-”%-५४-५४४/ ४-४ भ्शा का 


मराठे सरदार मुख्य सत्तेतून अलग झाले तर त्यांचा निभाव क्षणभर लागला 
नस्तता. चोकडीच्या कारस्थानाची एवढी भोति हस्टिंग्सला वाटली त्याच कारण 
हेंच. प्रत्यक्ष इंग्रजांची सत्ता हिंदुस्थानांत प्रबळ झाली, ह्याचे आद्य कारण 
युरोपांतून इंग्रज राष्ट्राचा येथील कंपनीत मिळणारा पाठिंबा हेंच होय. लायल 
प्रभाते विचारवेत लेखकांनी ह स्पष्ट केल आहे. सारांश, पुण्याचे मध्यवती निर्य- 
त्रण झुगारून देण्यांत भोसल्यांनी आपर्ले स्वतःचे नुकसान करून घेतलं, आणि 
राज्यसंवर्धनाची उत्कष्ट संधि फुकट घालविली. मुधोजी भोसले अव्वलपासून 
मराठशाहोंत वावरलेला हुशार होता. त्याचे हातून ह्यो भयंकर नुकसानीची 
चूक झाली. पुढें दुसरा रघूजी मोठा होत चालला तशी हो चूक त्यास पटली 
आणि हळ हळ त्यानें पुढे नाना फडणिसाशी आमला कार्यभाग जमवून 
घेतला. स, १८०३ सालीं इमग्रजांशी झालेल्य़ा दुसऱ्य़ा युद्धांत रघूजीने मराठ- 
शाहींचा पुढाकार घेतला हं सुप्रसिद्धच आहे. पण त्या वेळां मराठ्यांचा बहु- 
तेक डाव अनेक कारणांनी संपल्यासारखाच झाला होता. 

भोसल्यांची ही तुटक व्रात्ति महादजीच्या पूणे परिचयाची होती. भोसले 
कांहीं एक उद्योग करणार नाहींत, चाललेल्या गाड्यास उलट खीळ मात्र घाल- 
तोल, तेव्हां त्यांचे भरंवशावर न राहतां आपणच सवे भार ध्यावा अशी 
महादजीची नानास सल्ला होती. त्य़ाने नानास सांगितले, ' माळवा व बंगाल 
इकडील कामगिरी मी स्वतः अंगावर घेतों, तुम्ही व होळकर मिळून दक्षिण 
सांभाळा.' नानाला हौ सल्ला दोन कारणांकारीतां पटली नाहीं; एक तर यांत 
महाद्जीची सत्ता वाहून तोच सवेस्त्री मालक होऊन बसेल अशी भीति. दुसंरं 
अस की, सिंदे बंगाल्यांत उतरतील तर त्यांचा व भोसल्यांचा खटका उडून 
त्यांतच मराठी राज्यास अपाय होईल. सारांश, अश्या साधकबाधक तपाशि- 
लांची पूर्ण वाटाघाट होऊनच मग चोकडाचे कारस्थान सिद्ध झालें होतें. 
भोसल्यांकडे दिवाकरपेत, भवानी काळो, वेणीराम शिवभद्र व त्याचा भाऊ 
विश्वंभर पंडित; तसाच चिमणा बापूचा कारभारी राजाराम पंडित इत्या- 
दिकांच्या भिन्न भिन्न काव्यांनीं मुधोजी व त्याचा मुलगा चिमणा बापू यांचे 
मनाचा गोंधळ उडे, सर्वोच ऐकून निश्चित हुकूम देण्याची ऐपत त्यांच्यांत 
नव्हती. व्यक्तिशः सवे भोसले बंधु पराक्रमी व चतुर होते, पण 
जवळचे कारभारी व सल्लागार त्यांस आपापल्या मतलबासाठीं वाटेल तसे 


प्रकरण १० वें] चोकडांच्या जुटींचा फलिताथं ३१५५ 


*-/%*-/४-४%-७४-” ४-४ ४-४... ४-५" “४१-४४ शी १ ४थ“ाथशाध्शागध्“ध्“ाध्शा* ०:90 न २६८४” “८४४ ६४५८५ -“1५ ४५४१५४0१५१ -९१-९४-४-१-१ ५ >. 


फसर्वात. ही त्या वेळी सर्वेच प्रमुख मंडळीची स्थिति होती. कारभार्‍्यांचे 
छेंदानें वागला नाहीं असा एकच पुरुष महादजी तेवढा होता. वेणीराम व 
विश्वंभर हे बंधु भासल्यांचे तफे हेस्टिंग्सजवळ राहून कारस्थाने कर्रीत. बहुधा 
हेस्टिंग्सनें त्यांस पेशाने मिंधे केले हात. नाना तऱ्हेच्या अडचर्णींतून त्यांनी 
हेस्टिंग्तला साह्य करून धन्याचा कार्येभाग बुडविला. सन १७८१) च्या जुल- 
इत हेस्टिंग्स कलकच्याहून निघ्रून बनारसला चेतसिंगाकडून पेसे काढण्य़ा- 
करितां गेला. तेथेंच दिवाकरपंतास बोलावून भोसल्यांस आपल्या तंत्रांत आण- 
ण्याचा त्याचा विचार असल्यामळे, ह्या कामी त्यानें वरील दोघां वाकेलांस 
आपल्याबरोबर ठेविले, नानाच्या कारस्थानाचा सुगावा हेरिंटग्त यास द्ोताच, 
आणि चेतसिंग जर पेश्याचा पुरवठा महादजीस करूं लागला, तर बंगाल्या- 
वरच मराठ्यांची धाड येईल, ती बंद पाडून उलट शक्‍य तर महदर्जालाहो 
नानाचे जुटांतून फोडावा अश्या खटपटीताठी हेस्टिंग्त मुद्दाम काशीस गेला. 
ती वेळ मोठी आणीबाणीची होती, आणि भोसल्यांचे वकील जर फितले नसते 
तर हेस्टिग्सचा संहार होण्याचीच संधि आलेली होती. काशी क्षेत्र भागी- 
रथीच्या उत्तर कांटी आहे आणि समोरच दक्षिणकाटी रामनगर येर्थे चेत- 
सिंगाचें वास्तव्य होतें. याशिवाय खुद्द काशी क्षेत्रांत भागीरथीचे शिवालय- 
घांटावर वेतसिंगाचा वाडा होता. हेस्टिंग्स काशीस येऊन नेदेश्वर बंगल्यांत 
म्हणजे शिवालय घांटापासून सुमारें दोन मेलांवर उतरला, आणि त्याच्य़ा 
भेटीसाठी चेतासिंगही रामनगर सोडून काशीत शिवालय घांटावरील आपल्या 
वाड्यांत येऊन राहिला. हेस्टिग्सनें चेतसिंगास आपल्य़ा मुक्कामावर भेटीस 
बोलावून त्या जकडे पेशाची मागणी केली. आपणास एवढी रक्कम देण्याचें सामथ्ये 
नाहीं असें सांगून चेतर्सिंग परत आपल्य़ा मुक्कामावर शिवाल्य घांटावर येऊन 
राहिला. त्या ठिकाणीं ता. १६-८-१७८१ रोजीं हेसिटिग्सन गोरे अमलदार 
पाठवून चेतसिंगास बाहेर जाण्याची अटक केली, आणि वाडयावर कडक 
पाहारे बसवून चेतासिंगाचे सवे लोक बाहेर काढून दिले. फक्त 
चार दोन खास नोकर तेवढे जवळ ठेविले. हो बातमी शहरांत पसरून 
लोकांनीं चवताळन राजास सोडविण्याकारतां वाड्यास वेढा घातला, त्या वळा 
हेस्टिंग्तबराोंबर तोफा किंवा फोल नव्हती. चेतसिंगास लाकांनी सोडविलं आणि 
खुद्द हेस्टिग्सलाही ते पकडणार होते. पण वेणीराम व विश्वंभर यांनी त्यास 


४-८ क ध्य भ्“ थ्-“ २४ ४४८ कब 


२१९ मराठी रियासत [ उत्तरावेभाग १ 


४ 


वेष पालटून आपल्य़ा पालखीतून दूर गंगेवर नेऊन होडीत घालून पलीकडे चुनार- 
गडास सुराक्षेत पोचविले, या ठिकाणाहून पुढे हेस्टिग्सन फोजा जमवून 
बेडावा मोडला. त्यांत चेतर्सिंग पळून महादर्जांच्या आश्रयास गेला. या उप- 
काराबद्दल हेस्टिग्तने भोसल्यांचे वकिलांस बक्षिसे व इनामे करून दिलीं. अशा 
रीतीनं नागपुरकर भोसले हॅस्टिग्सच्या एकसारखे उपयोगी पडत आले. मात्र 
त्यामुळें खुद्द भोसल्यांचे व त्यांच्याबरोबर मराठक्याहीचेही अंती नुकसानच 
झालें, ( 1")11'28 111). 5अ08 ४१0]. 3. ) 

चॉकर्डाचें कारस्थान ठरलें त्यांत भोसल्यांनी बंगाल्यांत फोजा नेऊन 
चोथाईचा पैसा वसूल करावा व इंग्रजांच्या फौजा बाहेर जातील त्यांचा संचार 
बेद पाडावा, अशी कामगिरी त्यांनीं स्वीकारेली होती. हो जर भोसल्यांनी 
शुद्धांतःकरणानें तडीस नेली असती तर पियसे, पोफेम, म्यूर, कॅमक वगेरे 
इंग्रज सेनापाते माळव्यांत व मद्रासेकडे आले ते येऊं शकले नसते. आणणि 
मुळांतच इंग्रजांच्या नाड्या आंखडल्या गेल्याने, त्यांचें आस्थान सवे देशांतून 
उछिन्न होऊं शकले असतें. खंडोजी भोसल्याच्या फोजेची हेस्टिग्त यास 
केवढी धास्ती पडली होती, त ध्यानांत घेतलं म्हणजे बंगाल प्रांत हृस्तगत 
करणें भोसल्य़ांस सवेथा शक्‍य होते. याविषयी संशय राहत नाहीं. हे काम 
सोडून ते इंग्रजांच्या भूलथापांस कां वश झाळे आणि त्यांत त्यांनीं काय 
कमाई केली याचाही विचार करावा लागतो. खंडूजी बंगाल्यांत धडाडीने 
जातात तर,-रघूजी व भास्करराम यांची पूर्वीची तडफ त्यानें दाखविली असती 
तर,-त्यासत किती तरी पट जास्त पेसा मिळता. तर मग भोसल्यांना कर्तव्य- 
पराड्मुख होण्याचें कारण काय याचा बोध होण लरूर आह. 

ता. ९-२-१७८२ रोजीं नानास महादजी सिंदे लिहितो, “भोसल्यांनी 
गुद॒स्तां ( म्ह० स. १७८१ त ) बंगाल्याची मसलत कबूल करून केली, तिच! 
शेवट अंतीं त्यांचा व इंग्रजांचा सळूख होऊन प॑नास लाख रुपये भोसल्यांस 
एकताली फौजचा खर्चे दिला; आणि पगडीबद्दल भाईचारा केला आणि तहा- 
मध्ये ठराव केला जे, हेदरखानाचे पारिपत्यास इंग्रजी पलटणें जाण, त्यास 
भोसल्यांनी पंतप्रधानांचे सांगितल्यावरून आम्हांशी बिघाड करू नये. या 
तहाअन्वर्ये काशीहून इष्टिनाने भोसल्यांस लिहून पाठविले आहे की, तुम्ही 
गुद्स्तांप्रमार्णे फिरून एक मातबर सरदार देऊन बंगालियास पाठविर्णे, म्हणने 


प्रकरण १० वे] चौकडीच्या ज्ञुटीचा फलिताथे ३१७ 


ती फोज व आम्ही एक होऊन इकडे माळव्यांत मसलत भारी पडली आहे 
ही तडीस नेऊ. अशी बातमी चेतसिंगाचा वकील आला, त्यानें सांगितली. 
इष्टिनाची मसलत दक्षिणीयांची पुरी तंबी करण्याची होती, परंतु काशीच्या 
राजाने गलबल केल्यामुळे इंप्रजांचे इभश्रतीस गोष्ट कमी पडली.' भोसले ६ंग्र- 
जांचा वरील तह गुप्त होता, तो महादनीला अँडरसेननें दाखविला, तेव्हां 
भोसल्यांचे कपटी कृतीवर चक्क प्रकाश पडला. 

२. चौकडीच्या कारस्थानांत भोसल्यांची गफलत.--मराठे, 
हूंप्रज व हैदर हे तिघे या वेळी जवळ जवळ समबल असून, या तिरंगी साम- 
न्यांत कोणतेही दोन तिसऱ्यास भारी होते. हिंदुस्थानांत मराठ्यांची सावभोम 
सत्ता चाळू असून, ती त्यांजकडून खचून आपण ध्यावी असा इंग्रजांचा डाव 
छासीच्या वेळेपासून चालला होता. जोपरयेत मराठे-हेदराचें वेर हात, तोंपर्यंत 
इंग्रजांचा डाव यशस्वी झाला. ही गोष्ट ओळखूनच पुणं दरबारानें तुंगभद्रेच्या 
दक्षिगेकडील स्वत:च! सवे प्रदेश हेद्रास देऊन त्यास मोठ्या मिनतवारीनं आप- 
ल्याकडे वळविले, नानाच्या मृत्सही धोरणाची ही पराकाष्टा होय. बाजीरावाच्या 
वेळेपासून, किंबहुना, शिवाजीच्या वेळेपासून मराठ्यांचे ताब्यांत असलेला 
तुंगभद्रेच्या दक्षिणचा सवे प्रदेश कायमपर्ण सोडून देणें हा केवढा स्वार्थत्याग 
होता, याची कोणासही सहज कल्पना होईल. उद्देश हा की सवांसच लबाड- 
णाऱ्या इंग्रजांचा कांटा एकवार साफ नाहांसा करवा. हिंदुस्थानांतील अनेक 
दूरदृद्रि अक्कलवानांच्या अंतःकरणांत एकसमयावच्छेदेकरून जी हो स्फूर्ति 
उत्पन्न झाली तिचाच परिणाम नानाने निमाण केलेल चोकर्डांचें कारस्थान 
हाय. याचा मूळ उगम जरी खुद्द नानाच असला तरी त्यांत अनेक सत्ताधीश 
व मुत्सद्दी सामील होते. शिवाय बादशहा व त्याचा वजीर नजफखान, 
लखनोचा आसफुद्दोेला, काशीचा चेतसिंग, माशिदाबादचे नामधारी नबाब, 
भोसले व निजाम यांच्या दरबारांतली प्रमख मंडळी असे सवे लहान मोठे 
गृहस्थ इंग्रजांविरुद्ध चाललेल्या या कारस्थानाचा परिणाम मोठ्या कोतुकानें 
पाहत होते. त्यास फ्रेंच लोकांचा अंतस्थ पाठिंबा भरपूर होता. इंग्रज फ्रेंचांचें 
युरोपांत युद्ध सुरू होते. अनरकेच्या बसाहती हातच्या गेल्याने इंग्रजांचा 
काळ पडता आलेला होता. अशा या अमूल्य संधीचा फायदा घेऊनच 
खोकडीच्या कारस्थानाची उभारणी झाली. सर्व ठिकार्णी हे कारस्थान पूणे- 


३११८ मराठी रियांसत [ उत्तरविभाग १ 


४४-८४ ९४८१४१४५१५" १ “४ “धल शघश टी शा“ -ट८” टा -४-टा* शः. 2४ 7 शा- र्‍ा र ट्ट "० शॉ शष" श४£- 79 “४ श्लो ट्टी ण २ 7-7 /६/८॥ “1. “9 र. २-2 


पण यशस्वी झालं. एक बंगाल्यांतील कार्येभाग तेवढा भासल्यांनीं पार पाडला 
असता तर इंग्रजांचा येथून समूळ उच्छेद होण्याची वेळ आली होती. अकां- 
टचा महृंमदअली तेवढा अगतिक म्हणून इंग्रजांचे बाजूस चिकटून होता. 
निजामाने जरी या कारस्थानांत विशेष उद्योग केला नाहा, तरी त्याच्या 
विरुद्ध असंही आचरण त्यानें केल नाहो. यास्तव कारस्थान फिसकटल्याची 
जबाबदारी एकट्या भोसल्यांवर येते. 


मुधोली भोसल्याचें अंतरंग बारभाइईंस पूणे अनुकूल असें कर्धांच नव्हते. 
त्याची वरात्ति बहुधा द्विधा असते. ता. २८-१-१७५७९ रोजीं बाबूराव वेद्य नाग- 
पुराहून पुण्यास आपल्य़ा मुलास लिहितो, ' इंग्रजांची तयारी पाहून निजाम 
संदेहांत आहेत, अंतस्थ दोनहो सूत्रे ठीक असे लिहून आलें, त्यावरून 
मुधोजीबावा आम्हांस म्हणों लागले, ऐकले का, तुम्ही नबाब आपला 
म्हणतां ना १ आम्ही उत्तर केले, या दिवसांत नबाबांनीं केल हच पुष्कळ, 
आपण तर कांहींच केलं नाहो. नबाब परका, हिंदुमसळमान हे दोन पक्ष, 
त्यांचा वैरभाव भगवंत निर्मित आहे. या अथाीं त्यांनीं फार केली, तुर्म्हा 
केल्याचे आश्वये काय १ ही नागपुरची दोलत आणि ती पुण्याची दोलत भिन्न 
हा भावच आपल्या घरीं नसावा. यावर काय उत्तर करतात ! यांनां (भोसल्यांनी) 


४"... /03___ दीर 


गांडराकडे व कलकत्त्यास पत्ते लिहिलीं आहेत. ( खंड १०-१९९ ), 


मुधोर्जाचे चित्त अश्या प्रकारे द्विथया असतां सन १७७८ च्या उन्हाळ्यांत 
गॉडडे फोज घेऊन दक्षिणंत आला, तेव्हां भोसल्यांनी नमंदेवर त्याची सरब- 
राई करून त्यास आपल्या हहातून पुढें व्यवस्थेने रवाना केलं, तेणेंकरून तळे- 
गांवी तोंडास लागलेली काळोखी इंग्रजांस धुवून काढतां आली आणि दादास 
पुनरपि पळून जाण्यास सॉधि मिळून त्यास सुरतेस गोंडडोचा आश्रय मिळाला. 
त्यामुळे सपलेलं युद्ध फिरून जारांत आलें. या आगळिकीबद्दल नानानं भोस- 
ल्यांस सडकून तंबी दिली, तेव्हां भोसल्यांनी दिवाकरपंतास पुण्यास पाठवून 
पेशव्यांशी नवीन तह करून त्यांच्याशीं गोडी केली. हा तह सवाल जबाबाचे 
स्वरूपाचा वाचण्यालायक आहे. मागणी भोसल्यांची असून जबाब पेशव्यांचा 
आहे. इंग्रजांविरुद्ध चोकडीची जूट या वेळो. घाटत होती, तींत भोसल्यांनी 
भाग घेण्याचे कबूल केले त्या वेळां हया तहृ घडून आला. 


प्रकरण १० वे] चौकडीच्या जुटीचा फटिताथ ३१९. 


>“*%-/*-/६<* “*:" “* “*-<१-८५-४४-१-४४-४४/४-१-/१४-५१५१ “९६६ ५४-४६-”-&४४/-” ७ “0९.0 “॥--0-४-/१५ “४४/”१---”0-”0१ “४५-४१ “*-0५-“/४-£४* “0 €- 0"--7*« “*-“/४ ५ १.४१" €" “0 “श४-ट* “पट “- ४८ "६ “0४-४0 -“%- “५-१. 


१. 


रज 


ना 


चे 


के. माधवरावांनी ब्रह्मेश्वराचा तह॒ केला त्या वेळां दोन वर्षे प्रर्चात 
पुरवून मग काय ती विनांते करावी हा निश्चय होता, त्यास सांप्रत 
काय त॑ सांगितले पाहिजे. उ. उचित असेल ते बोलावें. 

पांच वषापूर्वी तह झाला कां दादांचा पक्ष सोडावा, पुणे द्रबाराचा 
धरावा. त्याप्रमाणें आमचेकडून घडून आलं काँ नाहॉ ! उ० दादांचा 
पक्ष सोडल्याबददद आमची खातरजमा आहे व लोकांतहाो 
प्रसिद्ध आहे. 


, इंग्रजांची पलटणें दोन महिने हुरंगाबादेवर बसलो. आम्हां त्यांशी 


्षेहाचे रीतीने दिवसगत घेतली, त्यावरून चोहोकडे आमचा अंदेशा 
आला, पण आपले संबधाने आमचे लक्षांत रतिमाच्र अंतर झाले कॉ 
काय ९ उ० आमची खातरजमा झाली, अंदेशा नाही. 


, इंग्रजांचा व सरकारचा बिघाड होऊन त दोलतीस उपद्रव देऊं लागले, 


तेव्हां कटक प्रांताबद्दल द्रसालचे चोदा लाख व बंगालच्या चोथा- 
इची तुबलेली बाको भोसल्यास इंग्रजांकडून यावयाची ती ते वुड- 
वितील हा पंच पडला, त्याची वाट भोसल्यांनी कशी काढावी? 
भोसल्यांस हरएक प्रकार सरकारांतून मदत केली जाईल. 

इंग्रज किंवा हेदर यांजबरोबर युद्धप्रत्य पडला तरच भोसल्य़ांस 
फोजनिशी बोलवावे, इतर स्वाऱ्यांत पेशव्यांचे फौजेबरोबर घडोघडी 
भोसल्यांस बोलवू नये. कारण त्यांचे घरांत भावाबंदांचे पॅच, वऱ्हा- 
डांत उपद्रव; संबळपुर, मडळ, भोपाळ, वगेरे रजवाडे बिघाडास 
तत्पर, याकरितां फोज पाठविण्याची माफी करावी. जबाब-मातबर 
मसलतास बोलाविल जाईल, तेव्हां भोसल्यांनी फोजेसह यावें. इतर 
मसलतींत दरसाल बोलावणं होणार नाह. 


, तेरा लक्ष रुपयांचा रोखा आहे तो माफ करावा. उ० बंगाल्याची मसलत 


अंतःकरणपूवेक कबूल केली सबब १३ लक्ष रु. माफ केले आहेत. 


, आमच्या येथून नाराज होऊन गेलेल्या इसमांस आश्रय देऊ नये. 


उ० अशा गोष्टी घडणार नारहांत. खातरजमा असावी, 


३२० मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


क क यावली 2८ कास ३३०७ ग्र "५ “८ 0४ एप" * णाचा ऱ “प 2० टापप्टा“ “-८« 


८. आमचा मुलूख, त्याचा वसूल व संसाराचा आणि बंधूंचा खच वगेरे 
लक्षांत बेऊन आम्ही फोज कायम किती बाळगावी £: उ० समजून 
सावधपणे खर्चे करावा. 

९.-१३, १५, १७ किरकोळ स्वरूपाची कलम निजामसंबंधां वगेरे आहेत. 

१४, मेंडलेवाल्याचा बंदोबस्त करून द्यावा. उ० खंडोजी चिमणाबापूस 
“ सेनाबहादर ” किताब व मंडल्याचा सरंजाम दिला जाईल. त्यांनी 

प्रथम बंगाल्याची मसलत करून मग मंडल्याची हाती ध्यावी. 

१६. इंग्रजांचा बिघाड जाल्यास बंगाल्यावर फोज नाईल, पण मग नाग- 
पुरचे बंदोबस्तास फोज नाही, त्यास सरकारांतून मदत 
व्हावी. उ० सरक्वारांतून मदत होईल. मातबर पेंच पडल्यास मुल 
माणसं गाविळगडावर पोंचवार्वी. 


१८. आमच्या निष्टेंत रतिमात्र अंतर नाहो, याजकारेतां सरकारची क्रुपा 
सदेव निदशेनास यावी. उ० समजोन उचित तें केलं जाईल. 

१९. खंडूजी भोसले आमचे धाकटे बंधु बेहोष जवांमदं आहेत. 
फोजेची व सरदारीची हंमश उमेद राखतात. सबब त्यांस परभारां 
सरकारांतून बंदोबस्त घडावा. उ० जवांमर्दा जाणूनच मंडल्याचा 
सरंजाम आलाहिदा कलम १४ त करार केला आहे. 

एकूण कलमें १९ मु. गारपीर (ता. १२-९-१७ऊउ९ ना. भो. का. १५), 

या तहा, रून एकंदर मराठमंडळाची रचना व मनःस्थिति आजमावतां येते. 
वादविवाद आणादपथा, करार यांची सवदा रेलचेल; पण ठरल्याम्रमाणें 
वतेन मात्र केव्हांही घडलें नाहो. नागपुरकरांनीं पुढे कत वतन केलं त्याची 
हकीकत लाला सेवकरामानें दिली आहे ती अशी. ता. ८-३-१७८० रोर्जी तो 
लिहितो,-- 

“ हेद्राची प्रबलताई ऐकून हेस्टिंग्त घाबरे होऊन जनरेल कूटास 
पत्नें पाठवून सत्वर बालाविलें. या कूटानें नबाब वजिराचे मुलखांत 
जकाती बतवून एक करोड ऐशी लक्ष रुपये नगद वसूल केले. वजिरांनी 
पागोटा भुईवर आपटून तौन उपास केले, पण कांहो चाललें नाह्दी. मग 
३० आकटोबरी कलकत्यास कोसल केली. बडेसाहेब बोलले, ' दाल्षि- 


प्रकरण १० वें] चौकडीच्या जुटीचा फलिताथे ३२१ 
णचे मोहिमेवर चार पांच करोड रुपये खच झाले. रुपयांची ओढ बहुत आहे, 
म्हणून बंगाली व्यापारी हुजुरीमछू, लबा किशोर, दिवाण काशीनाथ, रामहरि 
मलीक, व रामरतन ठाकूर वगेरे मातबर लोकांपासून करोड रुपये वसूल 
करून खजिन्यांत दाखल केले, आणि लगेच कूट व अठरा असामी मातबर 
अंग्रेज व फोन व ५० लक्ष नगद जहाजावरून मद्रासेस रवाना केलं. मग 
ता. १-११-१७७९ रोजीं वेर्णारामपंतांचे घाकटे बंधु ।,श्वंभरपंत यांस एक 
लक्ष जवाहीर, दान लक्षांचे पोषाख, चार लक्ष मोहोरा, व सात हजार रुपये 
व सरंजाम देऊन खंडूजी भोसले सेनाबहादुर यांजकडे रवाना केलें. पंन्नास 
लक्ष रुपये बड साहेबांनी देऊं केले म्हणतात. सेनाबहादरांशीं सल्ला करावा, 
बंगालचे मलखांत हंगामा होऊं देऊं नये याचा बंदोबस्त करतात. वेणीरामा- 
पुढें बडेसाहेबांजवळ कोणाचें कांहीं चालत नाही.* भोसले फोजेनिशी कटक 
प्रांती आहेत व कनेल पियसेच जाणें त्याच वाटेने, यामुळें बडेसाहेबांस बहुत 


* सवकरामाचा वंशा 


-पटापा--2 - पणा 7 *-:--_- 


| गा | 
लाला भगीरथ १६९७--१७१७ लाला भवानीदास १७१८-१५७५३ 


सेवकराम १७५५७-१७९३ 
ल । | । 

चिमणलाल गुलाबराय 
सेवकरामाचे पूरवेज आयचछत्रपतीपासून मराठशाहीत नोकरीवर होते. पेशवा- 
इत कामावर असलेल्या अनेक घराण्यांचा प्रवेश पूर्वीच मराठीराज्यांत झालेला 
होता. सेवकराम ता. २२-७-१५७८७ रोजी लिहितो, ' माझे चुलते लाला भगीरथ 
झुल्किकारखानांनी नव्वद वषापूर्वी के.शाहूछत्रपतींबरोबर मुनसी करून दिले होते. 
त्यांचे पश्चात्‌ माझे तीर्थरूप भवानीदास यांनीं चाळीत वर्षे मुनसीगिरी केली. 
चि. चिमणलाल व गुलाबराय कुटुंबसहित येथ आहेत. (ऐ. टि. ६-२४ ले.२), 
लाला कृपाराम व तुळजाराम हे सवाई. जयसिंगाजवळ बाजीरावाचे वकील 
होते ते याच कुटुंबापैकी होत. या सर्वास मराठी भाषा व मोडी लेखन वाचन 
चांगले येत होते. सेवकरामही आरंभी जयपुरासच वकिडीवर असून त्यास 
स. १७७५ त नानाने हेरिंटग्सनवळ कलकच्यास नेमिले. (प. द.म. व. ), 

२१ 


३२९ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 
प्रकारे समजाविले, कीं आपण क० पियर्स यांस रवाना करावं, चिमणाजी 
भोसले बिघाड करणार नाहोंत. त्यावरून वीस हजार रुपये वेणीराम 
पतास इनाम दिले. पियस मेदिनीपुरापावेतो गेले, पुढें गेले नाहाोंत. 
बेनीरामचे मसलतीमुळ बडेसाहेबांस श्रीमंत पेशवे सरकारचा द्वेष आते- 
हय लागला आहे. हे आपल्या मगदुराप्रमार्ण विरोध व हंगामा करावयास 
कमी करीत नाहीत व पुढेही चुकणार नाहीत. बंगालचा मुलूख खराब 
लाल्यागॅच वाटेवर येतील.' 

ता. २२ फेब्ह्वारीस खबर आली कीं विश्वंभरपंताने चिमणाजी भोसल्यांची 
दोस्ती पक्की व मामला फडशा करून, पिथसचे कंपूस वाट देण्याची आज्ञा 
घेतली. मेजवानी करून बहुत ख्ेहान कटकेचे वाटेने जाऊं दिलें. बडेसाहूब 
बहुत खूष झाले. वेणीराम व विश्वंभर यांस सिरपाव व इनाम दिल, (८-३-१७८० 
चें पत्न, ऐ. टि. ३-२२ ). 

ता. १०-१०-१७८० रोजीं सेवकराम कलकत्याहून पुण्यास लिहितो:-- 

: वेणीरामपंत भोसले यांजकडील व राजारामपंत दादासाहंबांकडील या 
उभयतांनी बडेसाहेबांस दक्षणेची आशा बहुत प्रकार दाखवून पुणें दर- 
बाराशा विरोधावर आणिले. दोनहीकडून दक्षणा हस्तगत करावी हं मानस. 
मराठे सरदारांची सुस्ती व परस्परविरोध पाहून बडेसाहेबांनीं गुदस्तां दोन 
कोट रुपये नगद जहाजावर कनल गांडराकडे पाठवून ताकौद लिहिली, कॉ 
गुजरात हस्तगत करावी. तसेंच सात महिन्यांपूवी कनेळ पामर यास गोह- 
दचे राजाकडे पाठविले, कीं उभयतांनी मिळून श्रीमंतांचा हिंदुस्थानमधील 
सुळूख हस्तगत करावा, ही ( आक्टोबर १७८० त ) त्यांनीं कर्नल कॉमक 
( (७1190 ) यास पलटणांसह गोहदकडे पाठविलें. जलई व आगस्ट मासांत 
दादासाहेबांकडील खलित कलकत्यास आले, मजकूर हाच कॉ हरएक प्रकार 
आम्हांस पुण्यास पावते करावे. यावरून बडेसाहेबाचा व फ्रॅन्सिसचा विरोध 
वाढून उभयतां १७-८-१७८० रोजीं सकाळीं ६ वाजतां बागांत लढले. तेव्हां- 
पासून दोन महिने कोन्सलळ करीत नाहांत. खंडूजी भोसले तीस हजार फोज 
घेऊन कटक प्रांती आल्याची खबर ज्येष्ठांत आली, तेव्हां घेणीरामपंतास 
बोलावून पुसलं, तुम्ही म्हणतां भोसले खेहो आहेत, मग हं काय ! वेणी- 
रामांनीं जबाब दिला, पुण्याहून ताकाोंद निकडीची आहे म्हणून आले, पण 


ब > >* पटा ८५ *५५* “५” “*< “५.*६८-** ८५ “*.४*-८ “*६*%/”*.”%. १४-१५ -”“४./१ /"*.”* “४ १ १-१ "*./१४./४५./१ 


प्रकरण १० व] चौकडीच्या जुंटीचा फलिताथ ३२१ 


बिघाड करणार नाहांत. दसरा झाल्यावर आपले मुलखास परत लातील. तेव्हां 
बडेसाहेबांनी खबरदारीसाठी क. अप्टन व कॅ. मॅक्‍्फरसन यांस सात पलटणे 
देऊन भोसल्यांच्या तोंडावर ठेविलें आहे.  वेणीरामपंतांनी नागपुरास 
लिहून मुधोजींची ताकोदपत्रे खंडोजीचे नांवे आगिली, कीं आमचा 
व बडेसाहेबांचा लेह बहुत. तुम्ही बंगाल्यांत उपद्रव न करणे. पत्रदशनी 
परत येणे. या दक्षिणी फोजेमुळे बंगाल प्रांतांत बहुत गडबड उडाली आहे. 
वस्तीचे लोक पळतात. भोसल्यांची ही फोज व हैदर नायकाचा अकोट 
प्रांती प्रलय यांसुळे बडेसाहेब व इंग्रज फार घाबरले. बंगाल्याचा वसूल 
इंग्रजांस चाळीस लक्ष दरमहा नगद येतो, तो मुलूख खराब जाल्यारने बंद 
होऊन बडेताहेबांच बळ मोडेल, तरच ते सलाह करतील. आम्ही बडेसाहे- 
बांशीं बहुत जाबसाल केल, पण दादासाहेबांचे पक्षामुळे एकही उत्तर सरळ 
दिर्ल नाहो. आम्हांस शत्रू्समान जाणतो. महिनाभरांत एकवार जाऊन 
रामराम मात्र करून येतों. 

भोसल्यांची फोज कटक येथं आलेली अत्यंत निरुपयोंगी होती. तेथील 
वकोल पुण्यास लिहितो, ' जनावरें फार मेली. फोजत हाळ राहिला नाहीं. 
त्यांत पेका नाही. वोढ्या प्रांत सवे खराब जाला. भवानीपंतावर फोनेचा पेंच 
भारी आहे. काम पडल्यास अवघे फोजेतून पांच हचार लोक लाऊन धावणी 
करून माघारे येतील असा दम कोणामध्ये नाहो. प्रसंग इंग्रलांशी. मळूख 
ताराज करावा, तेव्हां धावर्णांचे काम. सेवकरामाचे पत्न आम्हांपावेतो 
पावत नाहो. बडेसाहेबानें मुलकाचा पेसा आणावयास क० कोट फरखा- 
बादेस पाठविला होता, तो एक करोड पसतीस लक्ष घेऊन आला, त्यास 
साहेबाने जहाजावरून मद्रासेस रवाना केल. त्यांतील दोन जहाजे बुडाली. 
दोनर्शे माणूस वांचलें, बाकी गेलें. वतमान कळल्यावर हिष्टांन बहुत 
घाबरा होऊन चार दिवस दरबार कारखाने बंद केले. वकिली बेणीराम 
पेताची आहे. चारे जिवंत आहेत. बडेसाहेबाच्या व भोसल्यांच्या 
भाऊपणांत तिलप्राय अंतर नाहीं. (जाने« १७८१ ). खंडोजी चिमणा- 
बापूने मुत्सद्यांचें व भवानीपंतांचं ह्रद्र न घेतां वेणीरामपंताचे भावाशी बोलोन 
ठौक केले, कीं शिबंदीचा पॅच वारावयासाठी बडेसाहेबांचे सांगण्या प्रमाणें 
करितों, हृ्ली इंद्रसेन बडेसाहेबांकडून बोलणें करावयास आला, झाहे तो बारा 


३२४ मराठी रियासत उत्तरविभाग १ 


“शश श*शा-“-/५६.“*”« 


लक्ष देतो. पूर्वी तीस लक्ष दिले. त्यास भवानीर्पंत म्हणतो, माझा प्राण 
ल्यावर पाहिजे तें करा, परंतु मी ही गोष्ट घडटूं देणार नाहाॉं. मुधोजींनी 
लिहलं, की शिबंदी वारून परत या. सारांश, सरकारमसलतीचें यांच्याकडून 
काडीमात्र घडेलसें दिसत नाही. चिमणाबापूचे व कोणा मुत्सद्याचें बनत 
नाही. यांनीं कलकत्त्यास कळाविलं, को पॅनासपर्यंत जाल्याशिवाय सामील- 
तेचा प्रकार घडत नाहां. पाटीलबावाकडून कृष्णाजी बाबूराव कारकून कल- 
कच्यास आला आहे. कलकच्याहून पांच पलटणं चेनापट्टण्चे कुमकेस जावया 
आली. तेव्हां चिमणाबापू भोसले शहास गुंतलं. माघारे फिरतां नये. अग्रे- 
क्षांशीं लढाई घेऊन नक्ष करून दाखाविणेस सामथ्ये नाही. पुढें बंगाला मारून 
ताराज करावा तर प्रस्तुत येथेच कलागत वाढते,. तेथवर जाणंही घडत नाहीं. 
तेव्हां यांस मार्ग देणें प्राप्त जाला. पिय़रसच्या फौजेचे कूच होऊन पुरीपावेतो 
गेले. बडेसाहेबांस बहुत समाधान झाल.' 1 एवंच अल्पसंख्य इंग्रजांपुढे 
बहुसंख्य मराठे कसे लटपटत, आणि हेस्टिंग्सने हरएक अडचरणींस कशा 
कावेबाजीनें ताड दिलं, हा प्रकार वरील लेखांवरून स्पष्ट होतो. 
खंडोजी चिमणाबापूनं पुढं काय केल त्यासंबंधाने सेवकराम पुण्यास 
३-५७-१७८१ रोजीं लिहितो, ' चिमणाजी भोसले नीलगिरीचे डोंगरांतून कूच 
करून पुढें आले. नऊ दहा गांव लटून जाळून चैरान केले. बरद्दान व 
मकसुदाबादेच लोक पळूं लागले. कलकत्त्यांत बहुत गडबड झाली. सुभेदारा- 
कर्डाल दोन कदोम वकील व जगतशेट सावकार आणि लहानथोर जमीन- 
दार यांनी भोसल्यांजवळ जाऊन सांगितलं, काँ तुम्ही एकवार या प्रांती 
यावे, आम्ही माहिती देऊन आंग्रजांचा अंमल सहज दूर करून देतो. कल- 
कत्त्यांत बिलकूल फोज नाही. कनल पियसेबरोबर बेगारी माणसं बलात्कार 
धरून पाठविला. म्हणून भोसले मनावर घेऊन बंगाला ठरते, तर बडेसाहेब 
बहुत लाचार व जेरदस्त होऊन मायलतीचे ( चोथाइंचे ) रुपये देऊन सल्ला 
करते.परंतु भोसल्याचे वतमान आपल्यास माहीत आहे. वेणीरामपंतांनी गांडरास 
काल्पीचा घांट उतरून छत्रपुरपावेता नेला. बराणपुराहून मुधो्जींनी आपले 
जासूद व माणतं देऊन सुरतेस पावता केला. देवाजीपँत व मुधोजी यांनी 


अनन “पाणे 00 पपा पप यी णी णक कमा टण पट -ध्् - ---::>- -->> >-_->>>-----:->>> “-८---३:-->>२-->>-ा- 0 “- पपप: “ पीप" 0) प "0?! 


[| २-५-१७८१, ऐ. टि. ४-२०, प. द्‌. म. ब, ए. ६३-६८ 


प्रकरण १० वें] चोकडीच्या जुटीचा फलिताथे ३२५ 
खवमणाजी जवळचे दिवाण भवानीपंत काळो यास साफ लिहिलं, काँ तुम्हा 
'ंग्रजांशीं बिघाड न करणें, तेव्हां लष्करांत दोन चार माणसांचे हातपाय कापून 
ताकीद केली, कीं इंग्रजांचे मुलखांत हंगामा न करावा. त्यावरून बडेसाहेबांनीं वास 
लक्ष रुपये नगद भोसल्यांस देवविले. बडेसाहेबांनी आजपावेतो चाळीस लक्ष 
हपये नगद, दहा लक्ष जवाहीर वगेरे मिळूंन पन्नास लक्षांचा ऐवज भोसल्यांस 
पोचविला, तेव्हां चिमणाजी भोसले कूच करून परत गेले. 

भोसल्यांचा हा विश्वासघात ऐकून नानाचा अत्यंत जळफळाट झाला. 
छत्तीस गडास बिंबाजी भोतले सदेव रामभजनांत निमम़ असे, त्यास नानाने 
मुधोजीच्या विरुद्ध भर देऊन नागपुरावर चाळून येण्याची सिद्धता करविली, 
तेव्हां मुधोजी पुनः स्वीकृत उद्योगांत सामील झाला, अश्ी हकीकत नागपुर 
बखरीत आहे. 

३. भोसल्यांस फोडण्याची हेस्टिग्सची कारवाई (सत.१७८१).-- 
कटक प्रांताच्या सुभ्याचें काम नेहमीच भोसल्यांस अवघड वाटे. पूर्वी 
गणेश संभाजी व शिवभट साठे यांची तेथे डाळ शिजली नाहा. नंतर राजाराम 
मुकुंद याची नेमणूक तेथे होऊन, खंडूजी चिमणाबापू पंधरा सोळा वषाचा 
होतांच, स. १७८० त अनुभवादाखल त्याची नेमणूक मुधोजीने सुभ्याचे 
जागी करून, राजाराम मुकुंदास त्याच हाताखाली कचा कारभार करण्यास 
ठेविलं. यांस हेस्टिग्सर्न आपल्या बाजूस कसें वळविले त्याची हकीकत त्यानेंच 
युरोपास ता. ३०-४-१७८१ रोजी लिहून कळाविलेली मनोरंजक आहे 
ती अशी.$ 

हेस्टिंग्त लिहितो, ' स. १७८० 'च्य़ा सेप्टेंबरांत आम्हांस बातमी आली 
कॉ हेद्रांन मद्रासकडील भागावर स्वारी करून बेलाच्या लष्कराचा फन्ना 
उडविला, आणि जनरल मन्रोला पिटाळून लाविलें. या वेळीं मराठ्यांशी 
सुद्धां आमचें युद्ध चाळूच होतें. तपास कॉारतां असं कळलें, को नागपुरकर 
भोसले, पेशवे द्रबार, निजामअलीखान व हेदरअली अशा दोन हिंदु व 
दोन मुसलमान सत्ताधीशांनीं इंग्रजांविरुद्ध मोठे कारस्थान रचिले असून, 
त्याचाच परिणाम ही हेदराची स्वारी होय. निजामाने उत्तर सरकार प्रांतांत, 
नागपुरकरांनीं बंगाल्यावर, पुणेकरांनी मुंबईचे बाजूत, व हेद्राने मद्रासंत 


$ 1'011'०5(/5 १७0101 1185175 ४01. 2 


२२६ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 
असा चोधां्नी चार ठिकार्णी एकदम उठावा करण्याचा बेत ठरला होता. पेकी 
नागपुरकर भोसल्यांनी गेल्या दोन तान वषात आमच्याशी अत्यंत ख्रेहभावाचें 
वर्तन ठेविले होतें. इंग्रजांविरुद्ध चाललेल्या कारस्थानांची बातमी आम्हांस प्रथम 
या भोसल्यांनींच दिली. त्यांनी कळविलें, “आमचा नाइलाज झाला म्हणून 
आम्ही वरील जुटींत सामील झालो. पण बाहेरून आम्ही कांहीं जरी देखावा 
केला, तरी इंग्रजांवर समोरासमोर शत्र धरण्याचा प्रसंग आम्ही कधीं आण- 
णार नाही.! ठरल्याप्रमाणे भोसल्यांनी आपली सुमार ४०,००० फोज खंडोजी 
ऊर्फ चिमणाबापू याजबरोबर ता. १९-१० रोजी बंगाल्याकडे रवाना केली. बहार 
प्रांतांतून नीट समोर हो फोज येती तर तिनं दोन महिन्यांत बंगाल गांठला 
असता. पण केवळ आमच्या वचनाकरितां म्हणून खंडोजीनें पुर्वेकडे ओढ्या 
प्रांतांत कूच केलं. कटक येथें पोंचण्यास या सेन्यास मे महिना लागला. 
पावसाळा जवळ आल्यामुळें त्यांस तेथेच छावणी करणें भाग झाले. 

“य़ा कारस्थानाच्या प्रमुख उत्पादकांपेकी निजाम हा एक होता. पण 
पेशाची थोडी फार मदत करण्यापलीकडे त्यानें त्यांत कांही केलें नाही. 
इंग्रजांवर हास््र धरण्याच्या कामापासून तो आलिप्त राहिला. या वेळी फ्रेंच 
लोक हिंदुस्थानांत प्रळय उडवितील अशी आम्हांस मोठी धास्ती होती. 
या संकटाचे निवारण करण्याकारेतां आम्ही लगोलग भद्रासेस कांही 
फोल सभुद्रमार्गानें पाठविली, आणि खुष्कीच्या मार्गाने जाण्यासही कांहा 
फौज तयार केली. पण रस्त्यांत भोसल्यांचीच फोज असल्यामुळें तिला 
चुकवून पुर्ढे जाणें शक्‍य नव्हतें. दुसरं, पुणे दरबाराशी एकदम मिटते घेण्याच्या 
इच्छेने आम्ही एक तहाचा मसुदा तयार करून ऐंडसेन वगेरे वकिलांस 
नागपुरकर भोसल्यांकडे पाठवून विनॉते केली, कां मुधोजीनं पुणे दरबाराशी 
आमचा सलूख जुळवून द्यावा. पुढें ५्कळ दिवस वाट पाहिल्यावर 
ता. ८-१-१५७८१ रोणीं मुधोजीचा जबाब एकदांचा आला, परंतु त्यांत इतक्या 
बयादा लिहिलेल्या होत्या, कीं त्याचे हातून तह जुळून येईल अशी आज्याच 
आम्हांस वाटली नाहीं, उलट मुधोजी आपल्या विरुद्ध फिरला अश्ीच 
आमची भावना झाली. तथापि मद्रासेस जाणारी फोज आम्ही कनल पिथसंचे 
हाताखाली लगोलग पाठविली; आणि रस्त्यांत चिमणाबापूची समजूत 
करण्याकरितां बरोबर भामचा वकील लेम्स अँडसन यास रवाना केलं. तो 


प्रकरण १० वे] चोकडांच्या जुटीचा फलितार्थ ३२७ 


२.५४. ९./९., ४.२ २.” ४४४१ ४६” ४८८४८८” << ५४५८ ->"४“४८४"८४४- ४४४५ ४५/४४४ ४१५४-४१ ४-४ ४४१" “४१-४७ ४०४ ४५४४0 


३१ लानेवारी रोजीं कटक येर्थे पोंचला, त्या वेळो चिमणाबापूची फोज तेथून 
दूर होती, त्यास भेटण्यास चिमणाबापूने विश्वंभर पंडित यास पाठाविलं; आणि 
पियसच्या फौजेस कांही एक अडथळा न करितां पुढें जाण्यास वाट दिली. 
इतक्यांत मधोजीकडून भवानी पंडिताचे हातची पत्रेही त्याच आशयाची 
चिमणाबापूस आलीं, बंगालच्या चोथाईंची रक्कम आम्ही त्यांस देत नाही, 
हा त्यांच्या पोटांतील मोठा दंश. कोणीकडून आमच्याकडून पेसे उपटावे ही 
त्यांची मसलत.' हेस्टिंग्सने अँडरसन वकिलास इशारा देऊन ठेविला तो असा. 
' चिमणाबापूस एक मधाचे बोट लावून ठेवावे का, “आम्ही तुम्हास सातारचे 
छत्रपतिपद मिळवून देऊं. तुमचे वडील बंधु नागपुरचे राजे आहेत, पण खुद 
तुमची पुढली व्यवस्था काय! आमच्या मदतीनं तुम्ही छत्रपति होऊन सवे मराठ- 
. शाहीचें धुरीणत्व तुम्हांस प्राप्त होईल.' हल्लीं नागपुरास सवे सुख्त्यारी दिवाकर 
पौडिताची आहे. राजमंडळी व कारभारी एकूणएक दिवाकर पॅडिताच्या तंत्राने 
चालतात. भवानीपोडेत तर त्यांचे केवळ मुठींत आहे, आणि आमचेकडे असलेले 
दोघे वकील बंधु वेणीराम व विश्वंभर हे तर केवळ भोसल्यांचे नोकरच, मग त्यांची 
सत्ता ती किती | म्हणून चिमणाबापूर्शी कोणतीही गोष्ट बोलतांना फार सावधगिरी 
ठेवा. त्यांच्या पोटांतळे काहून घ्या, आपली दाद त्यांस लागू देऊं नका. 
' मुधोजीच्या हयातीतच काय करणें तें करून ध्या, पुढें सवे कारभार रघूजांचे 
हाती जाईल; मग तुमर्च कांही चालणार नाहा,' अस आमिष चिमणा- 
जीस लावा, हेद्रअली सवांचाच शत्र आहे, त्याचा पाडाव न केल्यास 
कोणाचीच धडगत राहाणार नाहो. चिमणाबापूजवळ सवे क.रभार 
राजाराम पंडित पाहतो, त्यास व इतरांस थोडेसे पेसे देऊन सुद्धां वश 
करण्यास तुम्हांस आमची परवानगी आहे. अशा प्रकारे हेस्टिग्सनें 
ऐंडरसनला खूप पढवून पाठविल्यावर १३ माचे १७८१ रोजीं ऐँंडरसनने 
चिमणाबापूची भेट घेतली. पांच दिवस उभयतांची बोलणी होऊन निकाल 
कांहीं एक न ठरतां वकौल २६ माच रोजी परत कलकतच्यास आला. चिमणा- 
बापूच्या फोजेस खर्वोस नव्हते, म्हणून त्याची मोठी तारांबळ होती, त्यासाठीं 
त्याने ५० लाख रुपये हेस्टिंग्तकडे मागितले. पण हेस्टिंग्सनं फक्त १६ लाख 
दिले. भोसल्याने २५ लाख निदान कजे म्हणून मागितले, तेही हेस्टिग्सनें 
दिले नाहीत. पुढें ता. ६ एप्रिल १७८१ रोजीं हेस्टिंगत व चिमणाबापूचा 


३२८ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


“> 


कारभारी राजारामपंडित यांजमध्ये तह ठरला, कॉ भोसल्यांनी दोन हजार 
फोज इंग्रजांचे मदतीस हैदरावर पाठवावी; आणि तिच्या ख्चाबद्दल दरमहा 
एक लाख रुपये इंग्रजांनीं भोसल्यांस द्यावे. ता. ३०-४-८१ रोजीं इंग्टंडास 
कैपनीकडे हेस्टिंग्तने जो खलिता लिहून पाठविला त्यांत हौ हकीकत आहे. 
यावरून या चौकडीच्या कास्स्थानाबद्दल हेस्टिंग्सला केवढें भय पडले होते, 
त॑ दिसतें. लाला सेवकराम ता. २-३-१५७८१ च्या आपल्य़ा पत्रांत लिहितो, 
: खबर आली कों निजामअली खानाकडोल कोणी मातबर सरदार फोज घेऊन 
पुण्याच्या मदतीसाठी गेला. बडेसाहेबांनीं वर्तमान ऐकून नबाबाकडील वकील 
राजा गोविंद्राम याच्या माफत खलिता लिहून पाठविला की ' पुण्यास 
फोल रवाना केली याजकारेतां तुमचे आमचे स्नेह्यांत खलेल होईल.' 

सारांश काय, की हेस्टिंग्तकडून मोठी रक्कम मिळाल्याबरोबर नागपुरकर 
भोसले स्वस्थानी बसले. स्वराज्याकरितां त्यांनीं कांही. खटपट या वेळीं 
केली नाहां, ह॑ उघड आहे. प्रत्यक्ष रक्कम हेसिटिंग्तकडून भोसल्यास किती 
मिळाली याचा नक्की आंकडा समजत नाही. सेवकराम पनास लाख म्हणतो, तर 
हेस्टिंग्तच्य़ा लेखांत १६ लाख दाखल आहेत. भोसल्यांची हेस्टिंग्तकडे 
बंगालच्या चौथाइंची मागणी फार दिवस चालू होती; त्यांनी इंग्रजांचे मद- 
तीस फोज द्यावयाची त्याचे खर्चाची रक्कम यावयाची होती. शिवाय कजे 
म्हणूनही भोसले इंग्रजांकडे रकमा मागतच होते. तेव्हां त्यांनी इंग्रजांवर न 
उठावे म्हणून सवच पॅनास लाख रक्कम लांच म्हणून दिलेली असेल असं 
म्हणतां येत नाहो. एकंदरींत सन १७५७९ च्या दसऱ्यापासून १७८१ च्या 
दसऱ्यापर्यंत भोसल्यांनी कराराप्रमाणे स्वराज्याचे कांही एक काम केलें 
नाही. ' खंडोजी भोसले यांनी इंम्रजांपासून एक वेळ तीस लक्ष, एक वेळ 
पंधरा लक्ष, एक वेळ सात लक्ष येणेप्रमाणे बावन लक्ष, रुपये घेऊन इंग्रजांच्या 
पलटणांस चिनापट्टणास जाण्यास मागे दिला, म्हणून पातशहांनी व 
नजफखानांनीं वतमान सांगितलें. इंग्रजांकडून सांत्वन मिळून भोसल्यांनी 
इंग्रजांचे कंपूंस मागे दिला,' अशी त्या वेळीं बाहेर प्रसिद्धि होती. कटकचा 
सुभेदार राजाराम मुकुंद पंडित हा स. १७८१ च्या उन्हाळ्यांत कलकत्त्यास 
हेस्टिंग्तचे भेटीस गेला असं वर आलेंच आहे. त्याने तेथें ता. ६-५-१७८१ 
रोजीं तह ठरवून इंग्रजांकडून कांही रकमा घेऊन कटकमधून फोला नेण्याची 


प्रकरण १० वे] चाकडांच्या जुटीचा फ्लिताथं २२९ 


“५५४४१ ४४४१५ “0२४४-५४ ४८४४-५४ ४०७४ ७ ४... ७-० ४७४0७” 0४9७ ७” ४-५-”-/९-५ २ ४४८ '"२०/४४०/४-/७-- ७-7 ला *-० >€ “7-2 >71"-> राब भ्र “7 ५. ० १-४ ४ 


इग्रजांस मोकळीक दिली. हा तह म्हणजे चोकडीच्या कारस्थानाचा उघड 
उपमदे होय. त्याच्या योगानें मराठमंडळांत भोसल्यांची अगदी नापत 
होऊन पुढे नानाच्या नाकदुराया काढतां काढतां रघूर्जांस पुरेवाट झाली. 
मुधोजी हेस्टिग्तचे हं आख्यान येथंच संपविणे युक्त होईल. स. १७८१ 
चे अखेरीस अँडसंन तहासाठटी महादजीकडे गेला, तेव्हांच हंस्टिग्सने 
मि. चॅप्मन यास मधोर्जाकडे न!गपुरास तहाकरितां पाठविलं. हा चंप्मन हेस्टि- 
ग्सच्या अत्यंत मर्जीतला, कांहां दिवस त्याचा सेक्रेटरीच हाता. पूर्वी यालाच 
सन १७५७८ त हस्टिग्सतनें कोचीनचायनाचे प्रदेशांत कांही नवीन,फायद्याचे 
बीळ पाडण्यासाठी पाठविले होतं. पुढें स. १७८१ त इंग्रज युद्धांत हरले हो 
गोष्ट त्या वेळां जगजाहीर झाल्यामुळें, मुधोजीचा इंग्रजाविषयोंचा प्रेमा ओस- 
रून ता पुणें दरबाराकडे झुकला. यापुढें दान तीन वर्षे मुथोजीर्न नाना- 
फडणिसाशींच सख्य करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे हेत्टिंग्तळा फार वाइट वाटत 
असे. मुधोजी इंप्रजांवर र्ट झाला होता. म्हणूनच पुढे हेस्टिंग्स गेल्य़ावर 
मुधोजीने महादजी मार्फत पुनः एकवार इंग्रजांकडून चोथाई वसूल करण्याचा 
प्रयत्न केला. ता. २२ जानेवारीपातून १४ माचे सन १७८२ पावेतो चॅप्मन 
नागपुरास होता. ' त्यांना जाऊन सफाईची बोलणी बोळून कटकचे सुभे राजा- 
राम मुकुंद यांजला ताकीद आणिली, की इंग्रज फोजांस बेखलश हेदरावर 
जाऊं द्यावे, अशा प्रकारे इंग्रजांच्या दोस्तीकरितां मुघधोजींनी करोड रुपयांची 
नुकसानी करून घेतली. त्यावरून पंतप्राथानांचे मनांत खलश आला, तो दूर 
करण्यासाठी स.१७८३त बाळाजी विष्णु व भवानीपंत मुनशी यांजला सोरसाचें 
बोलणें बॉलण्यास पुण्यास पाठविलें, तेव्हां नानांनी तोड काढली की माधव- 
रावांचे लम झाल्यावर मोर्हांम आहेच. त्यांत सामील व्हावे. असा हा भोस- 
याचे कुचराईंचा परिणाम झाला. उघड आहे कां भोसले जर मनापासून 
युद्धांत सामील हाते तर निदान बंगालची चोथाई तरी त्यांस अविच्छिन्न 
मिळूं लागली असती. फुटीच्या स्वभावानं यांत भासल्यांचेच नुकसान झाले 
हेस्टिंग्तच्या थापांस न भुलतां भोसले ठरलेल्य़ा इमानास ज्ञागते, तर खंडोजीने 
सवे बंगाल प्रांत साफ उद्‌ध्वस्त करून टाकला असता, असे डफही लिहितो 


[| हा तह १1115” ६७श)पा' 9छॉा2 प्र. २३१ वर दिला आहे 
दि. म. रा. १ ले. ५२. ५३. ५४; ना. भा. का. प्र. २७ टीप ८ व 
बखर पु. १२८-१०, 


३२० मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 

४. दिवाकरपंत चोरघोडे, (मत्यु, ऑगस्ट १७८१).--मराठशाहींतील 
साडेतीन शहाण्यांपैकी हा ग्रहस्थ म्हणजे भोसले शाहॉोतली तास वर्षे एक 
शक्ति होती. याची थोडी हकीकत पूर्वीच्या भागांत येऊन गेली आहे. हा 
सखारामबापूचा समकालीन, जवळ जवळ त्याच्याच वयाचा अतावा. दि. म. 
रा. १-४२ वरून दिवाकरपंत स. १७८१ च्या जुलईत खास जिवंत होता असं 
दिसते. ' भोसल्य़ांकडील पर्त्ते दिवाकरपंताचा काळ जाल्यावर आलां ' असें विधान 
३१-८-१७८१ च्या पुण्याच्या पत्नांत आहे, त्यावरून या आगस्ट महिन्यांत 
तो वारला असं अनुमान होतें. हेस्टिग्तर्न १६-८-१७८१ रोजी काशी येथें 
चेतशतिंगास अटकेत ठेविले, तेव्हां त्यास दिवाकरपंत काशीस भेटणार होता. 
भोसल्यांचे बखरीत, “ दिवाकरपंताचा काल नागपुरांत जाला, एवढेंच विधान 
आहे. भा. व. २ प. या. १२ ता. १२-११-१७८१ या कागदांत “दिवाकर- 
पेत निजामाकडे जावयाचे असतांना वारले, असें लिहिलें आहे, त्या अर्थी 
नोव्हंबरपूर्वी तो वारला हं निश्चित होतें. ता. ७-१-१७८२ च्या सेवकरामाच्या 
पत्रांत पुढील मजकूर आहे. “देवाजी५त म्हणून कारकून नागपुराहून १७ 
दिवतांत काशीस आले. छ १३ मोहरमास बेणीरामपंतांनीं बडेसाहेबांशी 
नावेवर भेटविले. लोक म्हणतात, कीं भोसल्यांनी बेणीरामास दूर करून यांस 
पाठविले आहेत. ' तर्सेच ' वणीरामांनी देवाजीपेतास बडेसाहेबांजवळच आणून 
पोषाख देऊन रवाना केले, २२ मोहोरम,' असे उल्लेख आहेत. छ १३ मोहोरम 
म्हणजे २९ डिसंबर १७८१. त्यापूर्वीच दिवाकर॒पंत सरत्यु पावला असल्यामुळें 
सेवकरामाची वरील माहिती ऐकीव असावी. स.१७८०च्या डिंतंबरांत दिवाकर- 
पंत लिहितो, 'माझे शरीरास आराम नाहीं. शूल पंधरा दिवसांत जातो. अखंड 
वायु उदरांत, जेवण बेद, दहशतीनें राहिला. आजवरी रोग मोठा कारांगार 
होता. एकदां कसेही ऑरिष्ट दूर होऊन श्रांमंतांस यश आलें. कुरापत जळून 
गेली. श्रीमंत मुधोजींची मरजी फार कॉ श्री० बाल पेशव्यांस पहाव.' सखाराम 
बापूच्या तोलाचा व समस्त हिंदी राजकारण अकलेनें हालविणारा हा 
हुशार मुत्सही नाह्ांसा झाल्याने भोसल्यांचे फार नुकसान झालं. सखाराम- 
बापू व दिवाकरपंत यांच्या इतका विस्तत कारभार तिसरा शहाणा विठ्ठल 
सुंदर याचा उपलब्ध नाहो. जुन्या पिढीतल्या ब्राह्मण मुत्सद्यांपेकी हा 
शेवटला, एक सबंध पिढी त्यानें नागपुरकर भोसल्यांच्या कारभारांचीं सवे तूर्त 


र क ल्ल ल -ट_ ६.८ ६ - “२४-70 “४ "५४५६ ४०  पो-%४४-४१ श४*”४”00णा 


प्रकरण १० वे] चौकडीच्या जुटीचा फलिताथे ३३१ 


7४४८४८ ४०” ४४१ “४-/४-४१- "२- 0-20 शं 0 शब ी* 2 टी “*%* ४-४ ४४-१४” ४-४ ४१-४५४-४४-/४-४१-/४-/१४१..१४-/४-/०/.. 


प्रमुखत्वाने हालविलीं. यास्तव या प्रकरणाअखेर त्याच्या मृत्यूचा उल्लेख 
अवश्‍य होता. कागदपत्रांतून याचे नांव केव्हां केव्हां ' देवाजीपत ' असंही 
लिहिलेलं आढळतें.* 


५, बोरघांटाखाली इंग्रजांचा संहार, गॉडडेचे पलायन.-- 
(फेब्लुवारी-एप्रिल, १७८१), हाटलेचा पाडाव करण्याकरितां हारेपंत फडके व 
रघुनाथराव पटवधन पुण्याहून मोठी फोज घेऊन कोकणांत उतरले आहेत असें 
गांडडास वसईस कळतांच, तो आपली फोज घेऊन लगोलग हाटळेचे कुमकेस 
निघाला. त्याचा तळ वज्रेश्वरीवर असतां. हरिपंताचा मुक्काम कजेतला लागून 
दहिवरळवर होता. बाजीपेत अण्णा तोफा गारदी सुद्धां तेथून पुढें बदलापुरा- 
वर होता. गांडडंची मसलत काय होती याचा अंदाज मराठ्यांस नव्हता. 
इतक्या फोजेस न जुमानतां गोंडडंची छाती घांट चहून पुण्यावर चाल 
करण्याची होईल असं त्यांस वाटलं नाहीं. तथापि गांडड जसजसा पुढें येऊं लागला, 
तसतसे मराठे सांभाळून मार्गे हृटूं लागले. जानेवारी अखेर परशुरामभाऊ 
कोल्हापुराहून व तुकोजी होळकर खानदेश्ांतून पुण्यास दाखल झाले. 
ता.२९-१-१७८१रोर्जी तुकोजीर्न बाल पेशव्याची भट घेतली. गोंडडे पुढे चाळून 
आला, तेव्हां हरिपंताची व त्याची बदलापुराज्वळ थोडी चकमक उडाली. ६ग्र- 
लांस मुद्दाम पुढें ओढीत हरिपंत मार्गेहटला. कोंकणांतील जागा लढाईस अत्यंत 
अडचणीची, ते घांटावर आल्यास पूर्वीप्रमाणे त्यांचा आपण कोंडमारा कडू, 
अशी नाना व हरिपंत यांची खात्री होती. इंग्रज पुढे आल्याचे कळतांच नानाने 
होळकरास लगोलग दहा हजार फोजेनिशी घांटाखाली पाठविळें. मागाहून परशु- 
रामभाऊही फोनेसह आला. ता.९-२-१५८१ रोजीं गोंडर्ड बोरघांटांतून लिहितो, 
: काल सकाळीं आम्ही खोपवलीस आलां. सभोवार घिरट्या घालण्यापलीकडे 
मराठ्यांनी आम्हांस कांहीं त्रास दिला नाही. मात्र घांटाच मध्यद्वार त्यांनी 
तोफांच्या बंदोबस्ताने बंद केलें होते, म्हणून आम्ही मध्य रात्रीस घांट चढू 
लागलां. आम्ही त्या द्रारापार्शी येतांच मराठे मार्गे हटून वरच्या द्वाराजवळ 
गेले, आमच्या लहान तोफांनी आम्ही द्वार हस्तगत केलं.' अशा रीतीनें घांट 


गी २६३८;प. द. म. व. पृ. ७३-७४, ले. ६-७; खंड १०-२६५: 
॥)प्गी 1] 0, 454, (/81]- 1व. 


२१२२ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


न्हव ०७ ४“ *४४शोफ्शाधये णा "> ्ड “7 “7-० अण न ् "२२ ४ प आही 0 "शा य - “४ "> 


हस्तगत करून गोंडडे वर खंडाळ्यास पोचला, आणि तेथील तळ्यावर मक्काम 
करून राहिला, तों लिहितो, ' अद्यापपर्यंत तहाचे संबंधाने नानाचे कोणतेही 
बोलणं मजकडे आलेलं नाही. त्यांत कांहीं तरी चांगली अद्दल घडल्यादिवाय ते 
तहास कबूल होणार नाहींत. माझी अशी सूचना आहे की, आपण हुं बोरघांटाचें 
द्वार मजबुदीने आपल्या ताब्यांत ठेवावे, म्हणजे काकणांतील खालच्या प्रदे- 
शावर व पुण्यावर आपला शह कायम राहील. येथे सवे साहित्य व सामान 
पुरेसं जमा करून मग आपल्या सवडीप्रमार्णे पुण्यावर चाल करावी. पण हा 
गांडडचा सल्ला मंबईकरांनीं मंजूर केला नाहीं. १५ एंप्रिलपयंत गोंडडचा मक्काम 
खंडाळ्यास होता 

“ परशुरामभाऊ व हरिपंत यांनो स्वतः सभावार फिरून खंडाळ्यावरील इंग्र- 
जांच्य़ा छावणीची टेहळणी ली. इंग्रज अडचणीच्या जागी बातेऱ्या बांधून 
राहिल्यामुळे त्यांजला हेराण करण्याचा लाग साघेना. जागा अडचणीची, सबब 
गाडरास मैदानांत काढून लढाई द्यावी या तजविजींत आहेत. पुढ बाहेर निघेना 
तेव्हां मग सब सरदारांनी खलबत करून ठरविलं, की घांटाखालून, इंग्रजांस 
रसदेचा पुरवठा होतो, ती बंद केल्याशिवाय ते जेरीस येणार नाहीत. 
ही रसद बंद करण्याची कामगिरी परशुरामभाऊला सांगण्यांत आली. 

“" गॉडडे घांट चहून आला, तेव्हां हरिपंत व होळकर अलीकडे कारल्यावर 
आले. बाजीपत अण्णा त्यांचे पिछाडीस घांटाखाली आहेत. श्रीमतांस पुरंदरास 
पाठविले. पुर्ण पळू लागलें. घांट चढतांना हरिपंत व होळकरांनी इंग्रजांचे कांहींच 
नुकसान केलं नाही, याबद्दल नानांनी त्यांस रागे भरून लिहिलं. ' तात्यांनीं चुकली 
गोष्ट, म्हणून उत्तर पाठविले, होळकरांनी “ तात्यांनी लिहिळें आहे त्यावरून 
कळेल, असं लिहिलें. सारांश गोष्ट गेली असे जाल. पुण्यास यावें हौ इंग्रजांची 
मोठी कस्त आहे. एक वेळ पुर्ण पहावं हे त्यांचे मनांत आहे. पुण्यांतील लोक 
फार करून गेले. दोन दिवत मोठी गडबड होती. आतां भाडे हलक झालं. 
भोसले व नबाबांनीं कांहीं केलं नाहीं, तरी चिंता नाही. आपण दोघांनीच इईप्र- 
जांचें पारिपत्य करू, अशी हिंमत हेदराने लिहून पाठविली.' (१६-२-१५७८१), 

गोडडेच्या चढाईमुळें मराठ्यांचा धीर बिलकूल खचला नाहों. २८० रोजी 
परशुरामभाऊ लिहितो, “रसद बंद झाल्याशिवाय गाडर पेंचांत येत नाहो. 
सवांचे विचारे आम्होंच घांटाखाली जावें असं ठरोन आज कोळंब्याचे घांटाखाली 


प्रकरण १० वें] चौकडीच्या जुटीचा फलिता्थ ३३३ 
जातो. गाडर लवकर कूच करीलसं दिसत नाहो. घाटमाथ्यावर अडचणीच्या 
जागत इलाज चालत नाही. गुदस्तांप्रमाणं पुढें मेदानांत तळेगांचच्या सुमार 
आल्यानंनर श्रीगजानन हिंमत देऊन करील तें करो. फोजंत पोटाचाच गव- 
गवा मोठा, तेथें काम कसें होईल ! सवे भार श्रीवर आहे. हं शिवशाही 
राज्य आहें, केवळ यवनाक्रान्त होतें असं नाहा.' 

यापुढील सगम्र मोहिमेचे संक्षिप्त पण मुद्देसूद वणन नाना फडणिसानें 
सातारच्या छत्रपतीस ता. १७-६-८१ रोजी लिहिल तं असें. “इंग्रज घांटा- 
वर आला, ते समया श्री. महाराज व मातुश्री आईसाहेब आम्हांस यश यावे व 
शत्रूचा पराभव करावा म्हणून चिंतन करीत होती, त्या प्रमाणे घडलं. आपल्यास 
संतोष झाला, सविस्तर वतमान लिहून पाठवावे म्हणोन आज्ञा, त्यास, गाडर 
इंग्रज भारी जमाव व पोख्त सामान, सरंजाम व ताफा घेऊन लढावयाचा हिंमत 
धरून बोरघांट चढून अडचणींची जागा धरून राहिला होता. तेथ मातबर 
फोजेचा एलगार व्हावयाचा इलाज नसतां, रा. हरिपेत फडके फोज सुद्धा खड- 
काळ्यानजीक सुक्काम करून तेथून अर्हानश इंग्रजांकडे तलाव्यास (टेहळणीस) 
जाऊन बाण सोडून मारनिरी व करोल वगेरे लोक पायउतारां निकड करीत 
गेळे, परशुरामपतांची रवानगी घांटाखालीं रसद बंद करून इंग्रजांस ताण द्याव- 
याबद्दल कली, त्यांगीं घाटाखालीं जाऊन, गाडराची पलटणें रसद घेऊन बोर- 
घांटास येत होता, त्यांजवर दोन वेळां निकड करून व लढाई मारून तान 
चारदा माणूस त्यांचे ठार केले. डेरे, राहुट्या, दारूचे छक्रडे व र्प्याची भांडीं 
व पांच हज्ञार बेल घोडा वगेरे लढून आगिलीं. त्यांजवर पनवेलीहून पांच 
पलटणें, गाडराकडे कुमकेस येणार हौ बातमी येताच, तुकोजी होळकरही 
कोंकणांत गेले, आणि इंग्रजांच्या पलटणांवर ह्यांनी व भाऊंनी चालोन घेतलें. 
समागमे तोफा नसतां करोल ((.७४ए७]1'५) पाय उतार करून घोडे उठवून इंग्र- 
जांचे आराब्या पावेतां जाऊन हत्यार लाविल. निकडीनें झुंजले. त्याही लढाईत 
चार पांचशे माणूस इंग्रजांचे ठार झाळं. उटे, छकड, बंदुका वगेरे त्यांजकडील 
पाडाव आल. घाबरे होऊन खाोंपवलीचा पल्ला जवळ, व गाडरानें दोन 
पलटणें कुमकेस पाठविला यामुळ ती पलटणें खोपवर्लास येऊन पोचली, 
परंतु त्यांची बाकी खराबी बहुत जहाली. इकडूनही हृरिपतांनीं फोज, तोफा, 
गाडदी घेऊन गाडरावर निकड भारी केली, दुतफो मातबर शह व नरब 


३२४ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


५५८५ “--४-५४-४५८४४५/४-५४५५४५५४४५५४४५१८५८१/५-५८५५/५-८५८५/१/ >: शा “ -“* *-<*. -“*-€५ ४८८ “7 री-“*श-र-१* “१- *<“€*-€* €*-४*-“"५-**“€" “*-€५-€५€४* ४ “€६£/४ “५-९-/१%-/१५.//४ र 


बसली. फिरून कुमक अथवा रसद येऊन पोचण्याची मुष्कील पडली. त्यांचे 
लष्करांत दाणावेरणीची महागाई, सबब नेट धरून रहावयाची हिंमत न 
राहिली. अश्या विचारांत पडून गाडर व जमियत व सामान सरंजाम सुद्धां 
१८ एप्रिलास घांटाखालीं उतरू लागला. हरिपंतास बातमी लागतांच 
तयार होऊन गेले तों ते खालां उतरले. यांणी वरून मार्रगरी केली, 
तेव्हां दुसरे रोजीं खालून इंग्रज कूच करून जाऊं लागला. यांनीही खाली 
उतरून त्यांशी गांठ घातली. तिकडन होळकर व भाऊ यांनीं दुसरी 
कडून निकड बसविली. बरी लढाई जाहली. यामुळें इंग्रज घाबरा होऊन 
श॑ दीडशे मुर्दे टाकले. त्यांस काढावयाची फुरसत न पडली. गाडे, छकडे, 
दारू व हजारो गोळे तोफांचे पाडाव आले. ते दिवशी तीनचारशें माणूस 
इंग्रजांचे ठार झालें. भारी गळाठा त्यांचा होऊन खालापुरास राहिला. तेथून 
गाडर चोकास जाऊं लागला. तेव्हांही हरिपेत, होळकर व भाऊ असे तिघे 
तिह्ींकडून घेरून लढाई दिली. त्या दिवशीही इंग्रजांचे पांचसातशं माणूस 
ठार जखमी जहाल. दारूगोळे, बंदुका, छकडे आले. तेथून २२३ एऐाप्रिलास 
कूच करून पनवेलीस जाऊं लागला. तेव्हांही यांणीं गांठून फारच निकड 
केली, आराब्यापावेतो घोडे चालवून लढाई मारिली. हजार बाराशे माणूस 
त्यांचे ठार जखमी जहाल. चार सरदार त्यांजकडील मातबर पडले. त्यांत 
एक दोन खुद्द गाडरचे प्रतीच मदे होते. बंदुका व तोफा बेसुमार पाडाव 
आल्या, बुणगे वगेरे टले गेलें. दारूगोळे तर मुबलक सोडावेले. इकडालही 
घोर्डे माणूस बरंच जाया जखमी जाहलें, परंतु इंग्रजांस जरब चांगली बसली. 
फार खराबी जहाली, मुडदे देखील काढावयास फुरसत ज सांपडटी. शिकस्त 
होऊन गाडर भुंबइईकडे बंदर किनारां गेला. महाराजांचे प्रतापे यश आलें. 
पुढेही महाराजांच्याच प्रतापे राज्याचे कल्याण होईल. सोनगडाकडे इंग्र- 
नांची पलटणं होतीं, त्यांसही गणेशपंत बेहेऱ्यांनीं जरब पोंचविली. प्रस्तुत 
बार्जांपंतास फोज सुद्धां वसई तालुक्‍यांत सुरतेपर्येत गर्दी करून ताण द्यावया- 
बद्दल रवाना केले असे. श्रीमैतांस देवी येऊन आरोग्य जहालं. स्वारी पुण्यास 
आली. बहुत काय लिहिणे. ४ 


ह एरशिशटीण0 गाण | बगा « > ७०-०2 > -ना- -_ पप्ऱट 


का. स.प.या. ५००,२०९व१२२; खरे २५७६, २५८२-८५; फॉरेस्ट. 


पक >> न -१-:  -:-“> ---- -- ना--“-> टण 000 शात तीण “ती 


प्रकरण १० वें] चौकडीच्या जुटीचा फलिताथे २२५ 


अल्क ककण्के, “७७% “७४.४७ .»९ “0५ ण. ण॥«/ “४ “| “४-./%./४../६ 70,» »/7२ “7२ “४ /९ शू न /% /४ ४9 २४-५९ “१ /४/८ “ ४-१ “२_ व “२ /५. 7४. २९-८० /५./५ >» ..”* 


“ सरकारचे सरदार व लोक, व गाडदी व हरामी, यांनां स्वामिसवा, 
एकानेष्टता, महाराजांचे चरणांचे चिंतन करून, इंग्रजांचा जंगी मार होत 
असतां, खात्रेस न आणितां, मोठ्या तारफेच मदुर्मानें युद्ध केलें. गाडरानें 
हिंदुस्थानांत जागां जागां लढाया केल्या, त्याच तोरानें इकडे मदुमी दाखवावयास 
आला. परंतु स्वामींच्या तेजप्रतापे त्याचा गर्वेपरिहार झाला. दारूचे बळ 
फार. लढवय्या चांगला, म्हणूनच मुक्कामास जाऊं शकले. कालचे लढाईंत 
एक ताफ व बंदुका पाडाव आल्या. मागीन लोकांस दारू फार सांपडली, एकंदर 
एकुणीस असामी मातबर इंग्रज लढाइत पडले; आणि जखमी व ठार 
सरासरी माणूस तान हजार; चारपांच हजार बंदुखा ठटली गेली. अशी 
जरब आजतागाईत इंग्रजांस बसली नव्हती. मुंबईतील सारं जन हासते 
जिन्नस तेथून महाग जाला. पेसा कोपिरनांत नाहो. तमाम सावकाराची दिवाळी 
निघाली. रयत पळोन जाऊन भरली. खावयास नाहो. मोठा कल्लोळ आहे. 
आपले जागां सदे आहे. आंतील बालणं आहे कां साष्टी, उरण खरीज घेतले 
जागे सारे देऊन तह करावा, दादासाहेबांचे मन आतां परिपाकास आलं 
आहे. झातां इंप्रजांस कोंडून आंतले आंत राखावा. एक वेळ चांगलं 
तोंड फुटलं. गोऱ्या कातडीचे पांच मसुदे गोणत्यांत बाघलेले मुंबईस 
येऊन लागले आहेत.' हं मुंबइच्या बातमीदाराचे ता. ५-५-१५७८१ चें 
पत्र आहे. तसेंच गॉडडोच बातर्मादार मराठी फोजंत फिरून त्यास 
बातमी पोंचवीत. अश्या बातमीद!रांस मराठ्यांनी पकडून त्यांच्या स्वारीत 
लबान्या घेतल्या त्या वाचण्यालायक आहेत. '“ शहेखअबदुल खिजमतगार 
दिल्लीचा दिमत अप्टिन याजकडून बातमीस लष्करांत आला होता, तो 
सांपडला, त्यास विसापुरच्या किठठेंत अटकेत ठेविला. (ता. १०-४-१५७८१ ), 
“ एग्रजांचा बातमीदार कुवरसन खत्री पुण्यास राहून इंग्रजांकडे व दिल्लीस, 
बादशहाकडे बातम्या पुरवी व इंग्रजांची वारे्ठता लिही, त्यास पुण्यांतून 
काढून द्यावा असं पत्न दिछीहून हिंगण्याचें नानास आलं. अश्या अनेक तप- 
शिलाची पत्ने पुष्कळच आहेत. $ 


€. तका काळ च या --> > >-- णा: “-> >“ ->_२----._.--०२२__-- “० 


$खर ल. २६६३४; ऐ. टि. ३१.१८ व २८; स. मा. रो. ४९४; भा. व. २ 
प. या. ५१; दि. म. रा, १-१४, २३१. 


२२३९ मराठी रियासत [ उत्तरांवेभाग १ 


*% ५./९६७४./१ “४४0९0  शोप्पध्शा “ २ २ ष्ट 2 अ आ शहाब “४ “५-९ “४ आर आ. 0 डू “ ४* “:-५-४५४*-/१-/./५-४४*-/४-/१-/१ ४१५” 


इंग्रजांस हरवून परत घालविल्याबद्दल महाराष्ट्रास मोठा आनंद वाटला 
दानदां लागोपाठ इंग्रजांची कडेकाट तयारी पुण्यावर चाल करण्याची निष्फळ 
ठरली. त्यांतल्या त्यांत स. १७ऊ९च्या बोरघांटावरील मोहिमेत इंग्रजांचा कार- 
भार अत्यंत अव्यवस्थित होता. गळ्यांत दादाचं लोढणे, सेनापति नालायक, 
अधिकार बहुमुखी, इत्यादे कारणांनी आपणांस अपयश आले असं ते म्हणत. 
हिवाय मराठ्यांकडे महादजी सुद्धां सवे योद्धे हजर होते. परतु हीच्या गाड- 
डोच्या मोहिमेत वरील कांहीं एक अडचणी नव्हत्या. गोंडडोसारखा कल्पक 
व हिंमतवान सेनापति, आणि तोफखान्याची वगैरे भरपूर तयारी त्याजपाशी 
असून, अडीच तीन महिनेपावेता खंडाळ्यासच त्यास बसून राहवे लागलं. 
या वेळीं पेशव्यांकडे तुकोजीशिवाय ब्राह्मणेतर सेनापति दुतरा कोणी नव्हता. 
त्यांची फोज एकंदर वीस पंचवीस हजार होती, त्या मानानें इंग्रजांची त्याच्या 
पंचमांशही नसेल परंतु हा प्रश्न संख्येचा नाहीं. पाश्चात्य कबाइत व पाश्वात्य 
शास्त्राने बनावेलेला तोफखाना हाच दोन इंग्रजांच्या वरचढपणाची मुख्य 
कारणे वरील तांन महिन्यांच्या मोहिमेंत स्पष्ट होऊन त्यांत गनिमी पद्धतीचा 
विजय झाला. गनिमी पद्धत पाश्चात्य शास्त्रापुढे निष्फळ ठरली तरी मराठ्यांच्या 
अंगीं ती किती भिनलेली हाती हेंही या प्रसंगाने व्यक्त झालं. या पद्धतींत 
संख्या मोठी लागते, काल हरण होतें, विजयाची खात्री नसते. तथापि बाजू 
अंगावर आली तर सववस्व संह।रही होत नाहीं. महादर्जीशिवाय आपलें अडणार 
नाहीं, हेही नानाने या वेळीं तिद्ध केळं. मागें आपण चिंचवडावर राहून नाना 
सवे सिद्धता करून देत होता. परशुरामभाऊ लिहितो, ' हरिपंताची मिठी भारी. 
आम्ही ता. २ मे रोजीं चार घटका रात्रीस घांटमाथां आलों; आणि दुसरे 
दिवशीं तळेगांवास पोचलो. आमचा वज्ये वार होता, म्हणून नानांचे भेटीस न 
जातां परभारं मुक्कामास आलां, उपरांतिक नाना आमचे डेऱ्यास आले. भेट 
झाली, आगत स्वागत चार घटका बसोन बोलणें झालं. हरिपंत व होळकर 
अद्यापि घांटाखालींच आहेत. बार्जापंतास सुरत अट्टाविशीकडे ताका लटून 
इंग्रज्ञांस पेंच बसविण्यास पाठविणार. .पुढें नानाचा निरोप घेऊन पुरंदरास 
श्रीमंतांचे दर्शनास गेला. रात्री किछ्यावरच राहिलों. दुसरं दिवशी श्रीभतांचा 
निरोप घेतला. चि० हृरिह्रराव थास शिरपेच, रघुनाथरावास मोत्याचा तुरा 
गणपतरावास चाकडा, आम्हांस मोत्याची कठी, दोलतराव हिंदुराव घोरपडे 


प्रंकरण १० वै] चौकडीच्या जुटीचा फटिताथ ३२७ 


.»४/९४./५४-/१-८४-/ ५. 


*%८४*-४-४४-४४-८ ४-५ ४८८ ४7४८-४४-८१” 


यांस शिरपेच, हत्ती, वर्ख, याप्रमाणें श्रीमेतांनी सर्वांचा बहुमान केला.! 

या युद्धांत पैशाच्या अडचणीची हाकाटी जशी मराठ्यांचे बाजूस दिसते 
तशीच इंग्रजांकडेही कांहीं थोडीथोडकी नव्हती. पुर्ढ हेस्टिंग्तचे कारभाराचा 
तपास इंग्लंडांत झाला, त्यांत गोंडडवर सुद्धां पेशाची अफरातफर केल्याचा 
आरोप आला होता. त्या सबंघानं हेस्टिंग्सनं जबाब दिला कॉ, ता. १-५-१७७८ 
पासून ता. २१-१०-१५७८१ पावेतोंच्या साडेतीन वषांत गोंडडोच्या फोजेचा 
एकंदर ख5 रु. १२०३२३८३८५ झाला, म्हणजे दरमहा सरासरी रु. २८६६२८ 
पडला. यावरून गॉडडनें अफरातफर केल्याचे सिद्ध होत नाही. फार तर 
त्यार्ने हिशोब चोख ठेविले नाहोंत इ:केंच म्हणतां येईेल.! & 


९. माळव्यावर इंग्रजांची चढाई (फेननू०१७८१-ऑगस्ट १७८१),-८ 
महादजीला माळव्यांत पायबंद दिल्याशिवाय पुणेकर वठणीस येणार नाहींत, 
अस गॉडडने हेस्टिंग्सला सुचविल्यावर त्यानें माळव्यावर फोजा रवाना केल्या, 
हे मार्गे सांगितलेंच आहे. कॅप्टिन पॉफम बंगालची अडीच हजार फोज व 
थोड्या तोफा घेऊन फेब्रुवारीत काल्पीवर यमुना उतरून गोहदच्या राण्याचे 
मदतीस आला. हा राणा पूर्वी मराठ्यांचा अंकित असतां या वेळीं तो हेस्टि- 
ग्सच्या कारस्थानास बळी पडला. जयपुर, जोधपुर वगेरे संस्थानिक व गोहदचा 
जाठ राणा पूर्वी मराठ्यांनी जिंकलेळ असून महादजीच्या ताब्यांत होते; पण 
सवड सांपडतांच महादजीच्या विरुद्ध उठून स्वतंत्र होण्याची त्यांची इच्छा 
कायम होती. गोहद अगदीं महादजीच्या घरांतच असल्यामुळें राण्याच्या या 
फितुराबद्दल महादजीने पुढें त्याचा चांगलाच सूड उगविला. इंग्रजांनीही 
त्याचें साह्य न कारितां त्यास करस ताडघर्द्ली पाडिलं हें पुढें दिसून येईल. 
पॉफमन गोहदजवळ असलेल्या मराठ्यांस हांकून देऊन राण्याचे सांगीवरून 
लाहरच्या ठाण्यावर चाळ केली. हें ठिकाण काल्पाींचे पश्चिमेस ५० मेलांवर 
[सेंध नदौच्या आसमंतांत होते. या ठिकाणी कॅक दिवस जंगी रणसंग्राम 
होऊन इंग्रजांचे पुष्कळ लोक पडले, पण स्थळ पॉफमच हस्तगत झालें. नंतर 
लगोलग ग्वाल्हेरवर चाल करून तोही किछा फितुरीच्या साधनाने ता.४-८-१७८० 
रोजीं पॉफमने घेतला. हा किल्ला पुढें तीन वर्षानी महादजीने परत मिळविला. 

$ डोडवेल प्र, १४४, खरे २६२३, २६३२, 

२२९ 


३२८ मराठी रियासत [ उत्तरवेभाग १ 


या संबंधानें पॉफमनें लिहिलेलें एक पत्र उपलब्ध आहे तें असे. '* ग्वालेरीचा 
किल्ला अगम्य. डोंगराच्या टोकावर, सवे बाजेनीं उंच, बळकट तटबंदीचा, 
अभेद्य होता. तो घेण्यांत महाराजाधिराज सवाई सिकंदर सरूपचेद गुप्त यांचें 
कळकळीचे साह्य नसतं तर, आम्हांस कोणत्याही उपायाने किला सर करतां 
आला नसता. किल्ल्यावर जाण्यास एक चारेवाट होती, ती अत्यंत प्रयासाने 
समजून घेऊन आम्हांस त्यांनी कळविली, म्हणूनच विनाश्रम किला हस्तगत 
झाला. ब्रिटिशांशी एवढी राजनिष्टा ठेवून त्यांनी ही सेवा केली, सबब त्यांच्या 
कुटुंबाचे हक्क, व त्यांचे हे उपकार आम्ही सदेव ध्यानांत वागविले पाहिजेत.' 
सरूपचद गप्त हा एक जेन व्यापारी गोहदचे राण्याचे पदरचा होता. 
(नात; 1)पर्ण; भा. इ. मं. त्रे. व. ६ ९. १६३) 

लाहर व ग्वालेर य़ा ठिकाणांवर चढाई करण्याचा पॉफमचा उद्देश होस्ट- 
ग्सला कळतांच, या दुघेट कामांत त्यास खाचेत अपयश येइल असें वाटन 
मेजर जेकब वे.मक यास हेस्टिग्तने उत्तरेकडून घाइघाइंने स. १७८० तच 
पॉफमचे जोडीस गोहदकर राण्यांचे मदतीसाठी पाठविले. तो काल्पी 
सिप्री धेऊन ता. ६-२-३७८१ रोजीं सिरोंजला येऊन दाखल झाला. 
आदल्या वषोपासूनच महादजीने इंग्रजांशी लढण्याची तयारी केली असून 
इंग्रजांच्या हालचालींवर त्यानें अंबूजी इंगळे व खंडेराव हरि यांस नेमिले 
होते, पण त्यांचा परस्पर थोडाबहुत बेबनाव होता. इंग्रज सिप्नी, कोलारस पयंत 
चाळून आल्याचें कळतांच महादजी जानेवारींत आपण स्वतः उजञनीहून 
पूर्वैस सारंगपुरावरून भेलशाकडे गेला; आणि इंग्रजांस मागें रेटींत ग्वाल्हेरच्या 
व गोह॒द्च्या दरम्यान नेट धरून राहिला. 

कनेल कॅमक फेब्रुवारीत भेलशापर्थत पुढें आला होता. भेलद्या ठाणे व 
परगणा पूर्वी नानासाहेब पेशव्याने भोपाळचे नबाबापासून जिंकून घेतलेला हल्ली 
सिंद्यांचे ताब्यांत होता. गांडड स १५५७८ च्या अखेरीस माळव्यांतून बऱ्हाण- 
पुरात आला, तेव्हां त्यानें भोपाळचे नबाबाशी सख्य केलें. त्यांत हा आपला भेलह्या 
परगणा मराठ्यांकडून परत घेऊन भ्षापणांस द्यावा, अशी नबाबाने गॉडडीत 
विनंति केली; पण त्या वेळीं तें प्रकरण तसेंच राहिलें. हीं कॅमक येतांच पुन: 
भोपाळकर नबाबाने त्याशी बोलणें लाविले, को आम्ही तुम्हांस तान लक्ष 
रुपये देतों, भेलसे सिंद्यांकडून घेऊन आम्हांस द्यावे. कॅमकनें हो गोष्ट मान्य 


प्रकरण १० वें] चौकडीच्या झुटीचा फलिताथे ३२९ 


“४६ “7२-”४-/४-/ “६८ ४. ४-/४-€१ “४ ४ ४0५४-४४-४४ ४८४४-४१-”५-/-/४-४४-४१४४८/१-€४ ४४१ “४-५१"-४-€१-९१* “१ “४५/४-/ 


&७७७कककके ७ 0 ४४% “५. 0 ४-१ “शाध्शा -“४“* 


करून सिरोंजपावेतो चाल केली. त्याबरोबर महादजीने फेब्रुवारी अखेरीस 
कमकशां गांठ घेतली; आणि त्यास धेरून सात दिवस तोफांचा सडकून मार 
दिला. ता. ७ माचे रोजी कॅमक मागें हटून महत्पुरास गेला. तेथें धान्य वगेरे 
सामुग्री मिळवून २४ माचे रोजीं त्यानें सिंद्यावर छापा घातला, प्रथम 
ता. १ माचेपासून अहोरात्र ७ दिवस कॅमकवर तोफांचा मारा सुरू खहिला. 
त्यांतून निसटून ९ तारखेस तो महत्पुरास गेला, आणि अयोध्येहून ताबडतोब 
त्याने जास्त मदत मागविली. महादजी त्याचे मागोमाग होताच. झटापट थांबली 
नव्हती. २४ माचे रोजी रात्रीं कमकर्ने एकदम महादजीवर छापा घातला. 
आणि पुष्कळ लोक कापून काढले; १३ तोफा, तीन हत्ती, मुख्य निशाण व घोडे 
हस्तगत केले. यामुळें महादजीला इंग्रजांची थोडीबहुत दहदात बसली. पूर्वी 
मदत मागितल्य़ाप्रमाणें ले० कनेल म्यूर आणी इंग्रज फाज घेऊन ४-४-१७८१ 
रोजी कॅमकला येऊन मिळाला. त्यांनीं लगोलग ग्वाल्हेरचा किळा गोहदकर 
राण्यास देण्याचें कबूल केलं. तेव्हां राण्यात आनंद होऊन त्यानं भनेक राजपुत 
राजांस महादजीविरुद्ध उठण्याची भर दिली. म्हणजे सन १७८१ च्या उन्हा- 
ळ्यांत दक्षिणेंत गोंडडोशा पुर्णेकरांचा निकराचा सामना चाळू असतां, तिकडे 
माळव्यांत महादजीचाही तशाच तोडीचा सामना चालू होता. या सामन्यांत 
जो अनुभव महादर्जांस आला, त्यामुळेंच पुढे सालबाइच्या तहाची उभारणी 
झाली, हं लक्षांत ठेविळे पाहिजे. 

कनेल म्यूर थेऊन कॅमक यास सार्माल झाला तेव्हांपासून गनिमी काव्याने 
लहून महादजीने पावसाळा येईपर्यंत निभावणी केली. ता. १३-३-८१ रोजी 
पटवधेनांचा कारकून पुण्याहून लिहितो, “ भूपाळवाल्यांनीं तीन लाख रुपये 
कबूल करून भेलस घेऊन द्यावं या अर्थ इंग्रन आणिले आहेत म्हणून लिहिले 
ऐशास शिदळीचे इंग्रज आहेत तरी किता |! जेथ तेथे तंच उद्भवतात हं काय 
आहे न कळे. शिंदे त्यांचें पारिपत्य करतील तेव्हां खूळ मोडल.' यावरून 
इंग्रजांसंबंधानें सामान्य मराठ्यांचे केवढे अज्ञान होते हें दिसून येतें. 
(खरे २६०३ ) 

कलकत्त्याहून हेस्टिंग्त एकामागून एक फोजा माळव्यांत पाठवू लागला, 
तेव्हां त्यास बंगाल कान्सिलांत फ्रन्सिस व व्हलर यानां सडकून विराध केला, 
पण हेस्टिग्सने नादा मताच्या जोरावर फोजा पाठावेल्या, तसेंच ग्वाल्हेरवर 


२४० मराठी रियासत [ उत्तरावेभाग १ 


९ ८-० 2 थाट हधटाधटा-टपट “ /* "८ ऱ - “१ /४-४५६/४- ५ -श£”१४ -शा४£“१/» “४-४ -श-”*५” -““४६/५४६-४-४-/४-४४-५४--/५-/५-"५४४/*”४-/४०” “६४-४०”. ./४४/-५.”0 ८४.४” “॥५/॥५ “१-/ 


चढाई करण्याचा आपला उद्देश पॉफमनें जाहीर केला. पण पुढें अनायासे 
ग्वाल्हेर हस्तगत झाली त्यामुळें हेस्टिंग्सचा लोकिक वाहून तितकयापुरती मरा- 
ठ्यांची कळा उतरली, गोहदचे राण्यानें आनंदाचे भरांत हेस्टिग्सचें अभिनंदन 
केले आणि किल्ल्याचा ताबा मागितला. ही ग्वाल्हेर घेतल्याची आनंदाची 
बातमी हेस्टिग्सनें लगोलग युरोपांत कंपनीचे अधिकाऱ्यांस मोठ्या फुशारकीनें 
लिहून कळविली. ग्वाल्हेरचा आपणास उपयोग कसा करतां येईल व तेथील 
बंदोबस्तास फोज वगेरे किती पाहिजे, त्याचा तपशील तूते पॉफमने 
हेस्टिंग्सला लिहून पाठविला, आणि किल्ला आपले कबजांत ठेविला. येणेकरून 
राण्यास फार वाईट वाटलं. युद्ध संपल्यावर किल्ला तुमचे ताब्यांत देऊं 
तोंपयंत पुढील संग्रामास त्याची आपणांस जरूर आहे, असें हेस्टिग्सनें राण्यास 
कळावेल; आणि इकडे पुणे द्रबारास आपल्या तहाच्या अटी कठिण अशा 
कळविल्या, तसंच एक पत्र ता. १२-१०-१७८० रोजीं महाद्जासही त्यानें 
लिहिलें. परंतु नुकसान सोसून शरण आल्यासारखा तह करण्याची गोष्ट महाद- 
जीने मनांत सुद्धां आणिली नाहॉ. या वेळच्या इंग्रजी कागदांतील हकोकती 
विकृत आहेत, त्या मराठी कागदांवरून दुरुस्त केल्या पाहिजेत. 


ग्वाल्हेर हातची जाऊन महादजीवर एकामागून एक इंग्रज सेनापाति चढाई 
करून येऊं लागले, तेव्हां त्याने दक्षिणेंत फोज घेऊन यावें म्हणून जो नानाचा 
आग्रह चालू होता, तो अथात्‌ बेद पडला. इतकेच नव्हे, तर शूर पुरुषांचे प्रखर 
पाणी अडचणींतच विशेष प्रगट हात असते, हा अनुभव या वेळा उत्तरंत महा- 
दर्जांनें व दक्षिणेंत पेशव्यांचे सरदारांनी गाडडोशी लढतांना, भरपूर खरा करून 
दाखविला. हें एकंदर युद्धच मराठ्यांचे शोये व राजकारण या दोनही गुणांचे 
निदर्शक आहे, ही गोष्ट मराठी कागदांत उघड होते. सदाशिव दिनकर नानास 
लिहितो, “ पातदाहा व नजफखान यांनीं इंग्रजांचा वकोल काहून दिला. मोहि- 
मेच ततूदेंत आहेत. शिर्रीस इंग्रज पलटणें आलीं, त्यांजवर अंबूजी इंगळे 
पाठविले. सिरोजेंतही इंग्रजांचा दाब पडला. महेश्वरीहून अहल्याबाईनीं अंबूजी 
इंगळे याचा बाप त्रिबकजी इंगळे $ यास दौड हजार फोजेनिश्ली रवाना केलें. 


& अंबाजीचा ब्यप त्रिंबकजी इंगळे या वेळीं अहल्याबाईंचे नोकरीत होता, 
असं यावरून दिसतें. 


प्रकरण १० वें] चौकडीच्या जुटीचा फलिताथे ३४९ 
मागाहून सदाशिव मल्हार बक्षी बावांनीं रवाना केले. बळवंतराव घोंडदेवही 
अंबूजीस सामील होण्याकरितां भलेशापुढें गेले. ( फे० १७८१ ). महादजी 
२१-१-१७८१ रोषीं लिहितो. “अंतर्वेदींतून कुमक नामे इंग्रज सरदार पलटण 
घेऊन ग्वालर प्रांतांत आला. त्याचे पारिपत्यास फोज रवाना जाली आहे. 
बेगालपावेतों इंग्रजांस हांकून लावावें असा कस्त आहे. इंग्रजांशी सलळूख करूं 
नये. चहूंकडून तेबीच करावी. भोसले मोगलांनी कराराप्रमाणे मसलती 
कराव्या हं उचित होतें. पण हा कालपर्यंत घडत नाही.' “इंग्रज सिरॉज 
भेलसें घेऊन भोपाळकरास सामील करून नर्मदा उतरणार हे बातमी ऐक- 
तांच पाटिलबावांनीं लांब लांब मजलीने येऊन सिरोजवर गांठ घातली. दहा 
अकरा दिवस तोफांची गोळागोळी होऊन इंग्रज पळाला, (ता. ८-३-१५७८१),' 
ता. २८ एप्रिल रोजीं कलकत्यास खबर आली कीं महादर्जींनी कॅमकचे 
पारिपत्य केलें. ते चाळीस कोस मागें सरून सिप्रीवर आले. सिंद्यांनीं चहुंकडून 
घेरून रसद बंद केली. नबाब नजफखानानेंही मेजर मजकुराशी लढाई केली. 
दहा तोफा व अकरा इंग्रज हस्तगत व चार पलटण गारद केली. खबर ऐंकून 
बडेसाहेब फिकीरभंद झाले. पंधरा दिवस दरबार केला नाही. मेजर पॉफम ग्वाल- 
रीस होता, त्याने वतेमान ऐकोन दोन कुंपणी सुद्धां राहराबाहेर येऊन राहिला. 
त्याजवर कूपरासंग व पद्मर्सिंग गजर यांनीं ग्वालेरकर जमीदारांचे विद्यमाने 
लाग लावून पांच सातशे माणूस जाळून पाडले; पॉफम इंग्रज सुद्धां दोन 
कपनी कापुन काढून किल्ल्यावर जाऊन निशाण भगवें चढविले. किल्ला स्वाधीन 
जाला.$ ग्वालेर इंग्रजांकडून गेली तेव्हां पॉफम माघारा फिरून चंदेरचे झाडी- 
तून झांशीकडून अंतवेदींत जावें या विचारें काल शनिवारी (२०-३-८१) सिंध 
नदी उतरून पचावलीस सुक्ताम करून होता. लालाजी बल्लाळ कोटेकर 
नालमासेंग हाडे यास घेऊन आले. पाटीलबावा येतात्स ऐकून इंग्रजाने सुरजे- 
जवळ मुक्काम केला. राणेखानभाइव राजगडवाले यांच्या फोजा जाऊन पोचल्या. 
त्यांनी इंग्रजांची रसद बेद केली. भूपाळकरांनी इंग्रजांशी राजकारण केले आहे 
कॉ तीन लक्ष रुपये घेऊन भेलसं घेऊन देणें. त्यावर ' पाटीलबावाच इंग्रजांवर 
वाळून गेले, त्यापक्षीं जथ चांगला पडून पारिपत्य करतील यांत गुता नाही. 
युद्धांच कार्यास पाटीलबावा दौक्षित. इंग्रजांची पक्की बंदी करून निकड 

$ हं वतमान पुढें लटके ठरलें, 


३४२ मराठी रियासत [ उत्तरावेभाग १ 


केल्यास कात चांगले होइल,' असे नानाने लिहिल. अशा रीतीनें रेटारेटींत 
महादजीने तीन माहने काढिले. ' प्रस्तुत बावांस दिवसांतून फिरावें लागतें, 
रात्रा सडे घोडे राऊत घेऊन फिरत असतात, ते प्रातःकाळीं चार घटका 
दिवस चढेतांपर्यंत. मग इंग्रजांचे कूच मुक्कामाची बातमी आल्यानंतर कोस 
अ्धाकोस ओढ्यावर येऊन आणखी चार सहा घटका तसेच राहतात. इंग्रज 
यावयाचें घडत नाहीं असं समजून जीन घोड्यावरील उतरावें. ते खानभोजन 
लवकर उरकून मागती सिद्ध व्हावे. सायंकाळ हातांच रानांत आडवाटेवर 
बसावें. सांप्रत असा प्रसंग आहे. जिकडे इंग्रज जाईल तिकडे त्याचे पाठीवर 
बावांचें कूच होईल. छाप्याचे दिवसापासून लोकांचे सत्वच गेलसे जाले आहे. 
इंग्रजांवर झड घालीत नाहींत. यामुळें लोकांवर बाषा रुष्ट आहेंत. लोकांस गूळ 
नाहीं, गूळसं बोलत नाहात, यामुळें ते बावांवर रुष्ट. या मोहिमेत इंग्रजांची 
पलटणें सहा, व गोहदकराची दोन मिळून आठ, तोफा चोदा, व तान गर- 
नाळा, दोनसे तुरुपस्वार इतका जमाव त्यांचा. महादजीकडे तोफा अकरा 
व एक गरनाळ व निरनिराळे बरेच सरदार होते. इंग्रजांचे लष्करांत 
केद भारी, नवे माणूस आढळल्यास बातमीदार असेल असें जाणून 
देहान्त करितात, या दहशतीने कोणी लष्करांत जात नाहांत. ६ग्र- 
जांचे अंतःकरणी मराठ्या फोनेचं भय नाहीं. यांनीं यांजबरोबर लढावे तर 
यांजपांशी तोफा नाहांत, इंप्रजांजवळ तोफा असल्यानें यांच्यानं मातबर लढाइ 
होत नाहीं. छावणी योजना बावांस विचारतां, इंग्रज ग्वालेरीकडे गेला तर 
त्याचे मार्गे भापणही जातच आहो. इकडे सिप्री कोलारस धरून राहिला तर 
याच प्रांती भेलशाचे सुमारे अगर अहिरवाड्यांत छावणी करणे प्राप्त. प्रस्तुत 
यजमान एके स्थळीं, दिवाणजी ( बाळाराव ) वुणग्यांत, याप्रमाणे आहेत. 
जालमासेंग कोटेकर, बुंदेले, खची, चदेरीकर, सिमथरकर, दतियेकर, हृ सारे 
पाटीलबावांस मिळाले आहेत. एक वेळ मातबर लढाई करावी हा विचार 
आहे.' सदाशिव दिनकर ता. २-५-१५७८१ रोजा लिहितो, “ इम्रजांस मराठ्या- 
फोजेचें भय अंतःकरणी नाहीं. यांनीं लढाईस जावें तर यांजपाश्ीी तोफा 
नाहींत. इंग्रजांचा मुक्काम असतां यांच्यानें त्यांजवर चढाई होईल असा अथे 
नाहीं. इंग्रजांचे कूच चाळू असतां बाणांची मारगीर वगेरे एक दोन वेळ 
होऊन पारिपत्य होत गेळे. इंग्रज सिप्री कोलारत घरून राहिला, एक एक 


प्रकरण १० षे] चोकडीच्या जुटीचा फलिताथे ३४३ 
पलटण वेगळाले जाऊन भूम्यांचे माहीतगारीनें रसद आणितात. आपली 
फोज उपाशी मरते. यांस पैका नाही. छावणीस या प्रांती राहणें झालें तर 
मोठा पेंच पेक्याचा आहे. तूर्त लढाई रूबकार रात्रंदिवस आहेच. आम्हा 
सांगितलें, नानांनी आपणांस देशीं बोलाविले आणि नारो शिवदेव बोलतच 
होते कीं ज्या पक्षी आपली मर्जी इकडीलच मसलत कबूल करावयाची आहे, 
त्यापक्षीं वरचेवर देशीं जाऊन नानांची आपली भेट जाल्यानें परस्परे स्वच्छता 
होऊन जनापवादही दूर होतो. मसलती समक्ष ठरवाव्या.' असे अनेक प्रकार 
सदाशिव दिनकर, नारो दिवदेव, आपाजीराम व महादजीचा विश्वासु दिवाण 
बाळाराव गोविंद यांनी वारंवार महादजीस सांगितलेले आढळतात. $$ 


७. स. १७८९ च्या बरसातची छावणी, महादजी व स्यूर.-- 
महादजी लिहितो. ' आम्ही इंग्रजांचे मसलतीवर आलों. त्यांचे सामान भारी. 
आपले फौजेने ते आयास येतील हें घडावयाचे नाहीं. त्याकरितां गोसावी व 
बेरागी व खची व चदेरीवाले व सिमथरकर गुजर हल्लीं नवे आले ते, अश्या 
सार्‍्यांस दरमहा कबूल करून ठेविले आहेत. दिसण्यांत मात्र लौकिक. आंतून 
अथे पाहतां साऱ्यांनी दरमहा करून घेतले. इंग्रजांचे मसलतीमुळे अश्या ओढी 
येऊन पडल्या आहेत.' “अंबुजीचा व इंग्रजांचा मुकाबला लागला. समोर 
लढाई करून पुरें पडणें कठिणच, पण खांद्यावर भाला टाकून भोंवताले हिंडून 
चारापाण्यावांचून जेर केलें. पुढें ग्वालेरीचे मेदानांत आले; तेथें अंबोजी व 
महादजी यांनी घेराघेरी आरंभिली. हिंदुस्थानची एवढी मसलत महादजीने 
एकट्याने कबूल करावयाची नव्हती, अशी जवळच्या सल्लागारांची त्यास 
टोचणी होती. ( ग्वा. ४-४१ ), तसेंच अधून मधून नाना व पाटीलबावा 
यांची बोलणी परस्पर वितुष्टाचीही होत असत. स. १५७८१ च्या मे महिन्यांत 
लढणें बद होऊन छावणीचा विचार झाला, निदान इंग्रजांस महादजीने 
वरचढ होऊं दिलें नाही इतकाच या मोहिमेचा उपयोग झाला. 

ता. १-७-१७८१ रोजीं सिप्रीनजीक एक शेवटची निकराची लढाई होऊन 
म्यूर पराभव पावला. “गोहदकर राणा कनेल म्यूर सुद्धां भारा जमाव घेऊन 


$ मे. १७८१; ग्वा. ४.२५-४२; ग्वा. २. २५१; का. सं. प. या. २८६, 
३११५; प, दू. म. व, प, ६९, 


३४४ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


सिप्रीस आले. तेथून हजार बेल रसदेचे घेऊन मागील प्रहर रात्रीं शेसईहून 
कोलारसास आले. राणेखानभाई, व इंगळ्यांची फोज व सदाश्विव मल्हार ऐसे 
बातमी ठेवून, एके बाजूनें गोसावी बैरागी व दुसरे बाजनें फोजा, याअन्वयें 
लगट करून इंग्रजांकडील ८० माणूस ठार व सवाद जखमी केलं. तीत बंदुका 
व चाळीस बेल रसदेचे आणिले. पांच तुरुप स्वार ( (!00]* ) ठार पडले. 
इकडीलही इंभर सवादों माणूस ठार व जखमी मिळोन जालें. महत दयोगीर 
मातबर माणूस गोळ्या लागोन ठार जाला. मुडदा उचलू देइनात. 
त्यावर गोसाव्यांनीं बेलाशक चाळून जाऊन दहापांच इंग्रजांस मारून 
प्रेत उचळून आणिलें. पाटिलबावांनी महंताची क्षीत फार केली. पाटील- 
बावांचे मेहुणे तुळाजी जाधव ठार झाले. अशा प्रकारें इंग्रज अगदी रड- 
कुडीस आले. '* तळेगांवचे स्मरण, त्यांस आहे. अंबुजी इंगळ्याबरोबर 
बळवंतराव धोंडदेव यांचे लोकांनी लढाईत फार चांगल काम केलें. 
त्यानें नेहमीं आघार्डांस राहून विलक्षण झड घ्ातली.' जुलई महि" 
न्यांत उभयतांच्या छावण्या झाल्या. इंग्रजांची छावणी सिप्री कोलारसचे दर- 
म्यान शेसदैवर आणि महादजींची तेथून ईशान्येस वुढा पाहडावर म्हणजे 
काळी सिंध नदीवर रणोद व नारोद गांव आहेत त्या ठिकाणी झाली. 
हॉ सर्व ठिकाणें झांशीचे पश्चिमेस ५० मेलांचे आंत आहेत. याच प्रदेशांत 
फोजांचे तळ असतां म्यूर व महादर्जींचा शेसहेचा तह ता. १३-१०-१७८१ 
रोजीं होऊन त्यावरूनच पुढें सालबाईंचा तहृ ता. १७-५-१७८२ ला कायम 
झाल्यावर युद्ध संपले. सालबाई ग्वाल्हेरच्या दक्षिणेस २५ मेल आहे.* 


या वेळची युद्धपरिस्थिति २३-७-१७८१चे पत्रांत नानास महादजी लिहितो, 
: हल्ली इंग्रजांचे छातीवर छावणी सडे फोजेसह लगती केली, अलीकडे दहाबारा 
लढाया जाल्या, तरी लढाईत इंग्रजांवरील जरब बरीच बसत गेली. त्यांचे जे 
मुडदे पडले व जखमी नहाले, ते लढाईतून टाकून मुक्कामावर माघारी गेले. 
आजपावेतो त्यांजकडील पंधरा सोळाशें पायदळ, गोरे चाळीस पन्नास, 
तुरुपस्वार पंन्नास साठ, व चार पांच पलटणांचे सरदार ठार पडले. केपेश 
दोन पलटणें कमी झाली. त्यांचे लोक बेजार झाले आहेत. कित्येक बंदुका 


वाया सवय मवाडयाा 


* उवा. ४-५'५; ह्‌. सं. हो, के. पृ, १५: ऐ. टि, ६९-२२, 


प्रकरण १० वें] चौकडीच्या जुुटीचा फलिताथे ३४५ 


४२५ ४४ ४-४४-४ ४४४४ ४५/७५/४५५५ १८४८०४ 77२ वी र्न ळल “ ४५८ “* ४४-५0 ५” “ ५” 


४४५७७ ४०४ ४//४/” 


टाकून पळून अंतवेंदींत जातात. त्यांची रसद मारावयास सदाशिव मल्हार, 
गेगाधर गोविंद, शिवराम हरि झांशीकर वगेरे लाहरकडे पाठविले आहेत. 
सिकंदराकडे अंवूजीची फौज गेली आहे. आम्ही चार पांच महिन सडे फोजे- 
निशी इंग्रजांचे ल>त आहा. छावगीस मार्गे न जातां, बरसाताींत इंग्रजांचे 
भोंवते दक्षणी राहिले, तेव्हां बाजत बरसात इंग्रजांचे पारिपत्य करतील, ह 
इकडील राजे रजवाडे वगेरे सवास समजले. त्यावरून नजफखान वगेरेंचे वकील 
आले आहेत. नबाब भोसले यांचा सरकाराशी ख्ोेह असतां त्यांनी भलताच 
प्रकार केला. विना बंगाला मारल्याशिवाय इंग्रजांची मसलत ठरली, तेव्हांच 
आम्ही सर्वास सांगितलें, को भोसल्यांचा व इंग्रज्ञांचा दांडा भेंडा (स्शेजारस्नेह) 
आहे. त्यांच्यानें इंग्रजांची मसलत होणार नाहा. पर्णेकर व हेद्रखान दोघां- 
वरच मसलत पडेल. याजकरितां आम्ही सरचाविल, का भोसल्यांस देशीं आणून 
गाडराची मसलत सांभाळावी; आणि आम्हांस हिंदुस्थानांत जाण्याचा निरोप द्यावा. 
बगाल्प़ाची मसलत करण्याचा जिंमा आमचा. हु त्या वेळीं नानाच्या चित्तासन 
आले, त्या समया (म्हणजे स. १७७९ च्या पावसाळ्यानंतर) आम्हांस हिंदुस्था- 
नांत जावयाचा निरोप दिला असता, तर इंग्रजाचा इतका फेलाव झाला नसता. 
बैगाल्य़ास ताण बसता म्हणजे देशींही मसलत भारी न पडती. भासले व नबाब 
यांनीं कराराप्रमाणे निदशनास आणून न दाखविलं. हेदरखानानें मात्र जरब 
चांगली बसविली. आतां विना बंगाला मारिल्याशिवाय इंग्रजांची मसलत 
आटपत नाही. पुढे तरी भोतले कोणती चाल धरतील याचा अंदेशाच आहे. 
तरी आमच्याच देशचे आहेत म्हणून बरे ! गुजरातचे स्वारीपू्वाच इकडे आमचें 
थेणे झालें असतें, तर इंग्रज इतके भारी न होते. देश! जावयाचें म्हणून फोजेचा 
भरणा केला नाही. पुढें अकस्मात्‌ मतलत ग्रेऊन पडली. अद्यापि श्रांमंतांचे 
पायांशी आमची निष्ठा आहे, तर इंग्रजी पलटणांचे पारिपत्य करून बंगाल्यांत 
ताण बसवावा हेच उमेद आहे. मसलत आम्हांवरच आहे. यावर प्राण, मेहेनत 
करणें आम्हांकडे, होणें जाणें श्रीमंतांचा प्रताप. हेदरखानास वरचेवर पत्ते जाऊन 
कायम राखावा. मुंबईस गाडर-इंग्रजांचा मनसबा काय, याची पेरवी आतां- 
पासून राखावी. नबाब भोसल्यांशी कागदोपत्रा खेहाचाच शिलरिला चालवावा. 
माळव्यांत इंग्रजांचे पाऊल मार्गे पडलें म्हणजे बंगल्यापर्यंत मोकळे, इंग्रज 
दगाबाज आहेत. सलोख्याचा संदभ्भे लावतील त्याजवर जाऊं नये. इंग्रजांशी 


२३४९६ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


आपलें बालणें लागलें, कीं हेदर हातचा गेला म्हणून समजावें. तं दोघे एक 
होऊन सरकाराशीं विरुद्ध करताल तर दोलतीस मोठाच पेंच पडेल. होळकरां- 
कडून घरचा पेंच सांभाळून वंगाल्याची मसलत होणार नाहो. त्यामुळें भोसले 
भडकर्ताल; आणि नबाब व ते एक होऊन वांकडी चाल धरल्यास परिणाम 
ठीक नाही. (ख. ले.२६३६ ). महादजीच्या या पत्रांत एकंदर कारस्थानाची 
जी स्पष्टता आहे, त्यावरून त्याच मुत्सही व लष्करी दोनही प्रकारचें चतुराईचे 
धोरण चांगलें व्यक्त होतें. भोसल्यांस दक्षिणच्या कामगिरीवर आणावें आणि 
आपण नमदा पार राहून माळवा बंगालचा प्रदेश सांभाळतो, अशी 
स.१७७९ च्या पावसाळ्यांत महादजीची सूचना होती. ती नानानें मान्य न 
करितां महाद्जीस दक्षिणेंत ठेवून भोसल्यावर बंगोलचा भरंवसा टाकेला; तो 
सिद्धीस न जातां रोवटी इंग्रज बळावले व प्रत्यक्ष माळवा प्रांत हातचा जाण्याचा प्रसंग 
आला. पेशव्याच्या संरक्षणासाठी महादर्जाला नानानें दक्षिणेंत ठेविले. आपण 
उत्तरत राहूनच पुण्याचा बचाव करूं, अभे जें महादजी म्हणे, त्याचें इंगित 
हं असें होतें. हिंदुस्थानच्या सावभोम सत्तेचे केंद्र पुण्याहून उत्तरेकडे सरकले, 
याची जाणीव महादजीप्रमाणं इतरांस नव्हती. 

ता. २-५-१७८१ रोजीं रा. पाटीलबावा आपार्जाराम व गंगाजी आव्हाड यांस 
बोलावून बाळू लागले, “ इंग्रजांची मसलत देशीं आहे व इकडे आहे. देशी 
इंग्रजांची दह्या पलटणें, त्यांवर हुजरात, होळकर पटवधन मिळून साठ हजार फौज 
जमा असतां इंग्रज वोरघांट चहून वरता आला. आमचेक्रडे इंग्रजांची चोदा 
पलटणे, सेचाळीस तोफा, आणखी चार पलटणें काल्पीकडून येणार, त्यास 
आमचा सरंजाम पंधरा वास हजार. इतक्यानं तिरोंजपासून कोलारसपाचेत| 
इंग्रज मारीत आणले. प्रताप श्रीमेतांचा. त्या उपर छाप्याचा प्रकार जाला. 
मागाहून इंग्रजांस आणखी कुमक येऊन पोचली. आतां मसलत कशी करावी ! 
पैका नाही. छावणीचे दिवस आले. तेव्हां देशीहून दहाबारा हजार फोज 
चांगली आणून बादबरसात इंग्रजांचे पारिपत्य करावे.' त्यावर आपाजीरामानें 
उत्तर केले, “ तुम्हां रिकामे दिवस चार पांच महिने जुलई १९८« पासून 
उज्नीस घालविले. देशीं जाणे झाले नाही, व इकडे इंग्रजांवरही येणें झाले नाही 
महादजी बोलला, ' देशीं जातो. तर इंग्रज मागोमाग माळवा घेऊन देशींच 
येता. लवकर इकडे येऊन गांठ घातली म्हणून बरं.' अशी वाटाघाट कर्धी 
रागाने, कधीं लोभाने महादजीची कारभाऱ्यांजवळ सारखी चालू होती. 


श*<ा*-“क-्ट 


प्रकरण ११ वे ] युद्धसमारोप;--सालबाईचा तह ३४७ 


च ७ 0४७५४ ७४५४ 0४७४ ४७४१४०७ ४०४ ७४४४४ ४० ४०” ४७४ ४. कशी कोच कळच रडी > जने १. ४२५८ 2“ *“<*“टाा४४४१४* ७४४४४४४ ४ ४४४५८४” 


प्रकरण अकराव 


युद्धसमारोप,-सालबाइंचा तह 
स, १७८२ 


-र्‍"-.<><>4<८७->. 


म्यूर-महादर्जींचा स्वतंत्र सलळूख ( १३-१०-१७८१ ). 

. चेतासंगाचा महादजीकडून पुरस्कार ( डिसेबर १७८१). 
. तहाच्या पूवगामी वाटाघाटी, 

सालबाइईच्य़ा तहाची अव्वल अखेरची कलमें. 

सालबाई तहांतील नफानुकसानीची विविध चचा. 


ज़ > नर > 


“८० :० > 


ऱी 


१. स्यूर-महादजींचा स्वतंत्र सळूख, (१३-१०-१७८१ ).-- 
स.१७८० मार्चपासून चोकर्डाचा प्रादुभञाव थोडा थोडा निरनिराळय़ा ठिकाणी 
व्यक्त होऊं लागला. माचे एप्रिलांत संदे होळकर गुजरातत गोंडडोस ताणीत 
असतांच, चिमणाबापू भोसल्यानें इंग्रजांचा ओढ्याचा मागे अडवून धरिला, 
आणि पुढें जुलइ महिन्यांत हेदरानें आपल्या लाख फोजेच्या लोटानें मद्रास- 
अकॉटचे द्रम्य्रान प्रळय उसळून दिला. मराठी आरमारही त्याच वेळीं पश्चिम- 
किनाऱ्यावर इंग्रजांस थोडेंबहुत अडवीत होते. माळव्यांत इंग्रजांची फोज 
आली, तिला महादजी पावसाळ्य़ांतच आडवा आला. या सवे गोष्टी एकदांच 
सवे ठिकाणी उद्भवलेल्या पाहून हेस्टिंग्तला जबर धक्का बसला, आणि मद्रास- 
कडे हेदरानें जेव्हां इंग्रजांस सडकून तंबी दिली, तेव्हां हेरिंटग्सचें धाबे दणा- 
णले, चहुंकडून आकाह कोसळल्प्रासारखें त्यास झालें. निजाम, भोसले, हेदर व 
मराठे एकदम चहूंकडे इंग्रजांवर उठलेले पाहून, यांत कांहीं तरी अंतस्थ 
कारस्थान आहे अश्ली त्याची भावना झाली, आणि अकोटचा महेमद्अली, 
भोसल्यांचा वकोल वेणीराम शिवभद्र, वगेरे त्याच्या दोस्तांना त्यास या प्रचंड 
गुप्त कारस्थानाची वर्दी दिली. काशीचा राजा, अयोध्येचा वर्जार, दिल्लीचा 
बादशह्या वगेरे सवेच इंग्रजांवर उठून अंतस्थ खलबते करतात असा त्यास 


३४८ मराठी रियासत [ उत्तराविभाग १ 


डं डर शर “५ ९८ २५/५-/५४/५-/"५-/५- 
६-३» ६” /२/ ४-२ २८ “४५ १८५८८ ८ ८४४४४-१* ४ रोक च -४*€* रस, जहान कलीचे डे रल की 


सुगावा लागला, युरोपांत इंग्रज फ्रेंथांचे युद्ध चाळू असून मोठे फ्रव आरमार 
इकडे येत होते. इंग्रजांचे पेशाचा चुराडा होऊन इतके दिवस लभ्यांश कांहांच 
झाला नाहो. तेव्हां एकदम सर्वाशी वितुष्ट न वाढवितां, त्यांतल्या त्यांत हंदर 
व मराठे या दोघांपॅकी एकार्शी तरी सल्ला करण्यांचा विचार हेस्टिग्सने ठरविला. 
नागपुरकर मुथोजीस जरी त्यानें थोडा वेळ थांबवून धरिले, तरी कारस्थानी 
मंडळीच्या तावर्डांत सांपडून तो केव्हां उलटेल याचा नेम नव्हता. निजामा- 
सही हेस्टिंग्सनं आवरून धारेल, तरी त्याचाही कायम भरंवसा नव्हता. हिंदु- 
स्थानभर चाललेल्या या प्रचंड कारस्थानाचा सुगावा हेस्टिग्स यास एक वर्षे- 
पर्येत लागला नाहीं, यांतच त्याची खात्री झाली, कॉ. सव देश आपणावर 
फिरला आहे. यासंबेधार्ने सवे ठिकाणची परिस्थिति मुंबईकरांपेक्षां हेस्टिग्तलाच 
चांगली कळली होती. त्यावरून पुणे दरबाराशी समेट करून मग मरा- 
तयांच्या साह्यार्ने हेदरावर चाळ करावी असा घाट त्यानें रचिला; आणि 
तहाच्या खालील अटी पुण्यास रवाना करण्यासार्ठी स. १७८० तच त्याने 


मुधोजी भोसल्याकडे पाठविल्या, आणि तहाची मध्यस्थी करण्याची विनाते केली. 


१ अहमदाबाद फत्तेसिंगाकडे व ग्वाल्हेर गोहदच्या राण्याकडे राहवी. 
२ वसई इंग्रजांचे ताब्यांत आली असल्यास त्यांनकडेसच राहवी. शया 
खेरीज जानेवारी १७७९ नंतर जिंकलेले सवे प्रदेश इंग्रजांनीं परत द्यावे. 
४ इंग्रजांनीं रघुनाथरावास आश्रय देऊं नये. ७५ पुणेकरांनी त्याचे ख्चोची 
व राहण्याची व्यवस्था मर्जीप्रमाणे करावी. ६ पेशवे इंग्रजांनीं एक जुटीने 
हेद्राचा पाडाव करावा; आणि अशी जूट करणें नसेळ तर निदान इंग्रज 
मराठ्यांनी तरी चाललेले युद्ध थांबवावे. या अटी हस्टग्सनें ता. ९-१०-१७८० 
च्या पत्राने सुंबईकरांस कळविल्य़ा आणि पेशव्यांची कबुली आली तर एकदम 
युद्ध थांववावे, आणि तशी कबुली न आली तर निकराने युद्ध चालवावे, असा 
हुकूम केला. $ 

या अटी मुधोजीस मिळाल्या त्याच सुमारास त्यास बातमी कळली काँ 
ता. १०-९-१७८० रोजीं हेदरानें मद्रासेजवळ बेलींच्या फौजेचा साफ फन्ना 
उडविला. हा बनाव हां हां म्हणतां सवे देशभर पसरून प्रत्यक्ष मुधोजीसही 


ऱ क. पने. पलटी मकळन्लय मि 2 न 


$ 1011050 १1७9301318 3९0105 1), 438, 445, 463; 1) 


प्रकरण ११ वें ] युद्धसमारोप;--सखसाळूबाईचा २४९ 
वाटलं कॉ आतां इंग्रजांची धडमत नाहीं. यास्तव त्याने तहाच्या अटी 
पुण्यास नुसत्या कळविल्या सुद्धां ना्हात. हेस्टिग्स मात्र दोन महिने सुधोजीच्या 
जबाबाची वाट पाहत तिष्ठत बसला. स. १७८० चे मोव्हृंबर डिसेबर गेले. 
नानेवारी आला, तरी दुळध थांबविण्याविषयीं पुणेकरांची सूचना गाडडास 
येईना. ता. १८-१-१७८१ रोजी गाडरानें भअनोळा किल्ला हस्तगत केला 
आणि मुंबईकरांस अशी बदसछा दिली, कीं पुनः एकदम पुण्यावर चालून जावें. 
इकडे मद्रासकर इंग्रज अगदीं टेकीस येऊन मुंबईकरांस सारखा दोष देऊं लागले 
कॉ,राघोबाचें निमित्त करून निष्कारण मराठ्यांशी युद्ध चालाविण्यांत हे मुंबईकर सवे 
इंग्रज राष्ट्राचा घात करीत आहेत.पण मद्रासच्या या ओरडीकडे गॉडडं हॉनर्बानी 
बिलकूल लक्ष दिलें नाहो. ता. ९-२-१५७८१ रोजीं गोडडोन हानबीस लिहिल, 
“ अद्यापि पुर्णेकरांकडून तहाच्या अटॉसंबंधानं कांहींच निकाल येत नाह; 
आणि कल्याण प्रांत हस्तगत केलेला आहे तो कदाचित्‌ ते फिरून घेतील, 
सबब आपण फोजेनिशी जाऊन बोरघांटाचे द्वार ताब्यांत घेऊन मराठ्यांचा 
खालीं कोंकणांत उतरण्याचा मार्ग बंद करावा; आणि त्या नाक्यावर फोज 
जमवून मग पुण्यावर चाल करावी.' गाडडाची हो सूचना मान्य करून सुंवई- 
करांनी ता. १२-२-१७८१ रोजीं त्यास हुकूम सोडला, कॉ तुम्ही पुण्यावर 
चाळून जावें. ह्यावरून गोंडडे लगेच खंडाळ्यास जाऊन त स्थळ बळकावून 
बसला. गोंडडोच्या एकंदर आयुष्यांदील हो एक मोठी घोडचूक होय, असा 
अभिप्राय डफन व्यक्त केला आहें. 

इकडे मुधो्जीने स. १७८१ च्य़ा जानेवारीत हस्टिग्सला कळावेल का, 
आपल्या हातून पुणेकरांशीं तहाची मध्यस्थी होणार नाहीं. चोकडीच्या जुटी- 
तीलच एक इसम इंग्रजांकडे फितूर होऊन तहाचा मध्यस्थी करता, असा 
याचा अर्थ पुणेकर करतील, याची त्यास मोठी धास्ती वाटली. मात्र हे त्यानं 
पूवीच कळविण्यास हरकत नव्हती. गाडड खंडाळ्यास वाट पाहत बसला, कां 
मुधोर्जानं तहाच्या अटी पुण्यास पाठविल्या असतीलव त्यांचा जबाब येईल. पण 
तसा कांहींच इशारा पुण्याहून येईना. येणार कसा ! सुधोजीन त्या अटी पाठ- 
विल्याच नव्हत्या, पण पुढे जेव्हां गोंडरास कळले काँ हेस्टिग्तन भोसल्यांच्या 
माफत पुण्यास तहाचा संदर्भ चालविला आहे, तेव्हां खंडाळ्याहूनच त्यानें त्या 
अटींची एक नक्कल नानाकडे पाठविली आणि लिहिलं, कॉ या अटी पूर्वीच तुमच्या- 


३५० मराठी रियासत [ उत्तरांवेभाग १ 


५५५४-९० “५-५ “१-€६/ “५ -होे-टीध 7 ऱा डं क “-ली" शीध्श शी ८ शी टश शी “४१-१४ “-ट- 


कडे मुधोजीकडून आल्या असतील. नानाने त्या अटी वाचून गॉडडीस साफ कळ- 
विले, कॉ हंदरास वगळून इंग्रजांशी तहाची वाटाघाट करण्यास आपण बिलकूल 
तयार नाहीं. माळव्य़ांत महादजी लढत होता, त्याची सुद्धां हीच भावना 
होती. गुजरातच्या सरहर्हावर माधवराव रामचंद्र कानडे दहाहजार फोनेनिशी 
दादा.व गायकवाड यांस चापून दहशत घालीत होता. 

गॉडड खंडाळ्यास तळ देऊन बसला असतां ता. ५ मार्चेचे नाना 
फडणिसाचे पत्न त्यास आले, त्यांत असा आशय होता, कॉ * मुधोर्जांचे 
माफत हस्टिंग्सनी तहाची कलमे आमच्याकडे पाठावेल्य़ाचें तुम्ही 
लिहितां, पण त्यांजकडून आमच्याकडे कांहींच संदर्भ आलेला नाही. तुमचे 
पत्नासोबत मात्र जी नक्कल आहे. तिचा आशय पाहतां त्या अटी आमचे 
इभ्रतीस शोभण्यासारख्या नार्हांत. मुधोजी भोसलही आम्हांस लिहितात, 
कॉ“ कलकत्त्याहून तहाची कलमें आला आहेत, पण ती आम्हांसच 
मान्य नसल्यामुळे आपल्याकडे पाठविण्याचे प्रयोजन नाही. नाना पुढे म्हणतो, 
: वास्तविक पाहतां इंग्रजांशी यद्ध चालविण्याची आम्हांस बिलकूल इच्छा नाहा, 
उलट आम्ही त्यांची दास्तीच चहातों. युद्धाची आगळिक प्रथम कोणी केली 
ह तुम्ही जाणतां, अ म्हो सांगण्याची जरूर नाहीं. याहून जास्त काय लिहावे! ' 
तिकडन सेनापाते सर आयर कूटन ता. १-३१-१७८१ रांजा गाडडांस खरम- 
रात पन्न लिहल त असें. ' वसई काबीज केल्याबद्दल जरी तुमचे अभिनंदन 
केलें पाहिजे, तरी हेदरानें मद्रासेकडे प्रळय उडवून दिल्यामुळे, हिंदुस्थानांतील 
केपनी'च्या तमाम मुलखास प्रचंड धोका पोचून इंग्रजांवर कठिण प्रत्षेय गुद्रला 
आहे. अक्शा स्थि्तांत तुम्ही तिकडे पुणेकरांशीं मिटते. घेऊन मराग्यांशी 
कशाही अटीवर तहृ करून, सुंबईची मदत मद्रासेकडे पाठवाल, तरच इक- 
डील तरणोपाय आहे. हे आम्ही तुम्हांस वारंवार कळर्वात असतां, तुम्ही 
मराठ्यांशी तहाचा प्रयत्न सुद्धां करांत नाहा, हं पाहून मी अत्यंत निराश 
झालो आहे. कलकच्याच्य़ा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे हुकूम सुद्धां तुम्ही मानीत 
नाहीं, याजबद्दल खेद ब आश्चर्ये वाटतें. प्रत्यक्ष माझा सेनापतीचा हुकूम 
तोडल्याचा गुन्हा तुम्हा केला आहे. मराठ्यांशी लढण्यांत आपल्या राष्ट्राचा 
बिलकूल फायदा नाहो. उलट सवेस्वाचा नाश त्यांत आहे. म्हणून माझा 
तुम्हांस असा स्प्ट इशारा आहे काँ, आपला राजा, आपले राष्ट्र व॒ आपले 


प्रकरण ११ वे ] युद्धसमारोप,--सालब इचा तह १५१ 
धनी कपनी, यांच्या हिताची तुम्हांस चाड असेल, तर हरतऱ्हेचा प्रयत्न 
करून मराठ्यांशी तह घडवून आणणें हं तुमचें पहिलें कतेव्य आहे. सुंब- 
हेची फोन इकडे उत्तरेकडून हेदराचे प्रांतार चाल करून आल्याशिवाय 
मद्रासला बसलेली त्याची गगरमिटी सटणार नार्ही. थोडयाशा फॉजेनें मी येथे 
कसाबसा जाव धरून आहे. सवे बाजूंनी आमची क्चंबणा आहे. इंग्रज मरा- 
ठ्यांचा सल्ला होऊं नये म्हणून हैदर नानाप्रकारे खटपट करीत आहे. हें सर्व 
ध्यानांत घेऊन तुम्ही लगोलग मराठ्यांशी तह घडवून आणावा, असे आमचें 
तुम्हांस आग्रहाचे सांगणें आहे. ' 

हुं पत्न दाखल झाले तेव्हां गोंडर्ड बोरघांटाखालां साफ चेंगरला जात होता. 
ती त्याची दुदेशा हेस्टिंग्सलळा कळली; आणि पुढे आतां चढाईची आशा सर्व 
सोडून कांहों काळ पावेतो. मुंबईकल्याणचा प्रदेश सांभाळीत केवळ बचावानें 
राहवयाचें, असा आपला पुढील बेत मुंबईकर व गोडडं यांनीं कलकत्त्यास लिहून 
पाठाधैला, तेव्हां तर हेरि-ग्तची तहाची उत्सुकता अतोनात वाढली. गॉडडाचे 
किंवा भोसल्ग्रांचे हातून पुणं दरबाराशी समेट होईना, तेव्हां हेस्टिंगत अगदी 
रडकुंडीस आला; आणि पुनरापे सुधोजांस मध्यस्थी करण्याची गळ घालून, 
आपण स्वतः स. १७८१ च्या पावसाळ्यांत महादर्जांच्या सांनिध्यांत 
बनारसला गेला. मनांत दान तीन डाव त्यानें योजले होत. ख्चा- 
साठीं चेतसिंगाकडून पेसे काढावे आणि शकय त्या प्रश्रत्नाने महाद- 
जीसच वश करून घ्यावे. त्याला मार्हात होत का, भोसल्यांचा 
दिवाकरपंत हौ एक प्रचेंड शक्ति आहे, त्याच्याशिवाय नागपुरांत 
पान हालत नाही, त्याच्याच तंत्राने मुधोजी सवेस्वी वागतो. यापूर्वी दिवाकर- 
पंताने नानांस साह्य रून हेस्टिग्सचे अनेक व्यूह मोडून काढिले होते, तेव्हां 
दिवाकरपंतासच काशी येथें भेटीस बोलावून त्याचे माफत पुढील राजकारण 
हेस्टिग्सनें ठरविले; आणि त्यास आपल्या भेर्टासत बनारसला बोलाविले. 
त्याजला सव गोष्टी पढवून पुण्यास नानाकडे पाठवावे, आणि सलूख करावा 
अशी त्याची अपेक्षा होती. 'द्रन्येण सव वद्याः' हा मंत्र हेस्टिग्तला पाठ असून 
दिवाकरपंत अगर महादजी यांना खूष करण्यासाठीं द्रव्पर पाहिन होते, ते 
चेतासंगाकडून उपटण्याच्या प्रयत्नांत पुढे निराळाच प्रसंग हृस्टिंग्सवर नुदरला. 
अयोध्येच्या बेगमांकडूनही पेसे उपरण्याचें प्रयोजन त्यास या युद्धामळें प्राप्त 


२०५२ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


-< >* ४ “* “1-“ -५५/* >“ “४ जा ५ > न ऱाध रश" ” शी र: 7 “१” “ -श “-“५/५/ 770 / “४६- ३ “१ ४-४“: ४१-१५” ”*-४५४४ ४५४४७४४४४6 0४.४४.” १४६४-४४-४१ ४- 


झालें. या सवे उलाढादांत हेरिटिंग्सचा जहांबाजपणा व संकटास तोंड देण्याची 
हिमत चांगली व्यक्त होत. हेस्टिग्तला मुधांजीकडून ता. ११-६-१७८१ चा 
जबाब आला, काँ दिवाकरपंतास तुमचे भेटीस पाठवितो. यानंतर लवकरच 
म्हणजे ऑगस्टांत दिवाकरपंत वारल्याचें वतमान सुथोभीन हेस्टिंग्तला कळ- 


> €”"३ 


विल, तेव्हां त्याची मोठी निराशा झाली 


इकडे याच पावसाळ्यांत म्यूर व महादजी माळव्य़ांत सिप्रीजवळ छावणी 
करून एकमेकांवर टेहळणी ठेवीत लढाईच्या पइव्र्यानें राहिले होते. दिवाकर- 
पंत वारल्यामुळें म्यूरच्या माफत खडा टाकून महादजीचा ठाव हेस्टिग्सनें 
घेतला. महादजी सुद्धां लढाईस कंटाळलाच होता, सहा वर्षे तो सारखा मोहिम- 
शीर होता. म्यूरने हलकेच डाव टाकून महादजीस चांचपून पाहिले, आणि 
तितकी अनुकूलता दिसतांच दोघांनी कवळ आपापल्यापुरता संग्राम थांब- 
विण्याचा खालील तह ता.१३-१०-१७८१ रोजीं ठरविला. 


१ उभयतांनी कायम दास्ती राखून करार पाळावे. 


२ तह कायम झाल्यापासून आठ दिवसांचे आंत उभयतांनी आपापले 
ठिकाणी म्हणजे म्यूरनें यमुनेपार व महादजीनं उज्जननीस निघून जावें. 

३ महाराजा महादर्जींनी इंग्रज पेशव्यांचा व इंग्रज हेद्रांचा तह घडवून 
आणण्याची खटपट करावी. असा तह न घडून आल्यास महादजीने 
तटस्थ राहवे, कोणत्याही पक्षास मदत करूं नये. 

४ यमुनेच्या दक्षिणेस इंग्रजांनीं महादजीचा मुळूख जिंकला असेल तो 
परत द्यावा; आणि इंग्रजांचे दोस्तींत असलेले गोहदकर राणा छत्रसिंह 
आणि नरवर व चंदेरींचे राजे यांचा महादजीने सांभाळ करावा, 
उच्छेद करूं नये. 

याप्रमाणें तह ठरून एका अर्थाने महादजी चाढ्लेल्या युद्धांतून बाहेर फुटला. 


२. चेतसिंगाचा महादजीकडून पुरस्कार ( डिसेंबर १७८१ ).-- 
युद्ध मिटविण्याकरितां म्हणून हेस्टिग्स काशीस आला, तेव्हां चेतसिंगा्शी 
त्याचा बेबनाव होऊन आणखी एक लढाई उपस्थित झाली, तीत पराभव 
पावून चताशंग पळून माळव्य़ांत महादजीकडे आला, तेणेंकरून पुनः तह 


प्रकरण ११ वे] युद्धसमारोप,--सालबाईचा तह ३५३ 


“४-/१४-४-/१५५--५ 


१../०५०/५५० ५९५५-५०-६० “८-/५-/५-/५-८५८८/४६ ५ ९ ५-० -आ:-“--६---€-<*:-५- ८“: “:-7::-.६-*ा-र्‍“:-*--८/५८---५५८-/५६ ८५“: “>. 
क 


बिघडण्याची वेळ आली, तो प्रकार असा. चेतासिंगाचा संबंध मराठी राज- 
कारणाशीं असून त्याचे वशयास सिंदेशाहात अद्यापि जहागीर मिळते हो गोष्ट 
फारशी कोणास माहीत नाहीं. बनारसच्या या राजवंशाचा उगम मोगलांच्या 
उत्तरावस्थेत झाला. मनसाराम नांवाचा एक गोतमी भूम्यार ब्राह्मण सादत- 
खान नबाबाचे वेळेस अंगच्या हुशारीने प्रसिद्ीस आला, रुस्तुमअली नांवाचा 
सादतखानाचा हस्तक बनारसचे कारभारावर होता, त्याचे वशिल्याने मन- 
सारामानें बनारस येथें आपला जम बसविला; आणि सन १७३८ त जोनपुर, 
चुनार व बनारस या परगण्यांची जागीर मुलगा बळवंतासंग याचे नांवानें 
बादशहापासून संपादन केली. त्याच वेळीं बळवंतासेंगास राजा बहादूर हा किताब 
मिळाला, मनसाराम स. १७३९ त मरण पावल्गय्रावर बळवंतासंगानं बनारसजवळ 
गंगापुर येथे आपलें ठाणें केले; आणि भागीरथीच्या दक्षिण कांठावर ठिकठिकाणी 
किल्ले व गढ्या बांधून आपली मजबुदी केली. अश्या रीतीनें स. १७५४त 
बनारसची जागीर त्याच नांवानें स्वतंत्र झाली; त्या वेळीं तिचे उत्पन्न ३५ 
लाख होतें. स. १७६३ त बादशहा व शुजाउद्दोला यांनीं बंगाल प्रांतावर 
स्वारी केली, तींत बळवंतसिंग त्यांस सामील झाला; परंतु बक्‍्सारचे लढाईत 
बादशहाचा पराभव झाल्यावर बळवंतासंगाने इंग्रजांचा आश्रय करून त्यांज- 
कडून जागिरीची सनद घेतली. पुढें बळवंतसिंग स. १७७० त मरण पावला 
आणि त्याचा मुलगा चतासंग जागिरींचा कारभार पाहू लागला. बंगाल प्रांत 
हस्तगत केल्यावर पुढें अयोध्या प्रांतांत शिरकाव करतांना इंग्रजांस या बनारस- 
च्या राजांचे चांगल साह्य झालें; आणि स. १७५७५ च्या तहाने वनिराचे 
ताब्यांतून चेतासंगास काहून हेस्टिग्सने त्यास इंग्रजांचा ताबेदार बनविले. 
पुढें हेस्टिंग्त त्याजकडून बेसुमार पेसा उकळूं लागल्यामुळें उभयतांचा कज्जा 
होऊन चेतसिंगास त्यानें केद केल्यावर युद्ध झालें. त्यांत पराभव पावून चेतासेंग 
ता. १४-१२-१७८१ रोजीं ग्वालेरजवळ महादजीचे आश्रयास आला. परंतु 
मराठ्यांची सत्ता उत्तरोत्तर खालावत गेल्यामुळें त्यांजकडून इंग्रजांचा पाडाव 
करण्याइतका पाठिंबा चेतासंगास मिळाला नाही. इकडे इंग्रजांनी बळवत- 
सिंगाच्या मुलीचा मुलगा महीप-नारायण यास गादीवर बसवून जागिरींचा 
कारभार चालविला. महीप नारायण स. १७९५ त मरण पावल्यावर त्याचा 
मुलगा उदित नारायण गादीवर असतां मराठ्यांचे राज्य संपले. चेतासंगास 
२२ 


२५४ मराठी रियांसत [ उत्तरांवेभाग १ 
सिंद्यांनी मात्र क्धां अंतर दिलें नाहो. महादजी व दोलतराव यांचे आश्रया- 
खालीं राहत असतां चेतासंग स. १८१० त ग्वालर येथें मरण पावला. पेश- 
व्यांशीं चेतासंगाचा आरंभापासून घरोबा असून ता. ६-१०-१७५६ रोजीं 
त्यानें सवाई माधव (वास पोषाख पाठविल्य़ाचाउल्लेख आहे. (स. मा. रो. ५९२.) 

चेतासंगानें काशी सोडून इंग्रजांशी लढाई केली, तेव्हां त्यानें आपल्या" 
' बरोबर सहोदर बंधु सुजनासिंग, मुंगारासंग नांवाचा दत्तक बंधु, आणि बळवंत- 
सिंगाची विधवा राणी गुलाबकुवर व तिचा जांवई दुर्विजयसिंग अशी मंडळी 
घेतली होती, त्यांस विजयगडावर पाठवून आपण लढाईवर गेला. पुढें पराभव 
पावल्यावर तो प्रथम रवासुकुंदपुरास व तेथून बुदलखंडांत पळून गेला. त्याचे 
मार्गोमाग हेस्टिग्सनें विजयगडावर फोज पाठवून सुलाबकुवर, तिचा जांवई व 
लांवयाचा मुलगा महीप नारायण यांस पकडून आणिलें, आणि चेतासंगास 
पदच्युत केल्याचा जाहीरनामा लावून ता.२० सेप्टेंबर १७८१ (आश्विन शु.१३) 
रोजीं महीप नारायण यास कर्शीपे राज्यावर बसविले, आणि तो अल्पवयी 
असल्यामुळे त्याचे बापास कारभारी नेमिले. येणेंकरून ' दीड महिन्याच्या 
अवधींत सबंध काशी प्रांत, जो चेतसिंगाचे बंडाव्यानें त्याचे हातचा गेलाच 
होता, तो मा ब्रिटिश राज्यास पेदा करून दिला,' अशी प्रोढी हेस्टग्सनें 
कलकच्यास लिहून कळविली. 

ता. २७-११-१७८१ रोजीं नाना फडणीस महादजीस लिहितो, “ चेतासेंग 
राजा पांच हजार फॉज़ व पन्नास हत्ती खजिना घेऊन बिजेगडास $ कुटुंब 
ठेवून रेवामुकुंदपुरास $ आला. तेथून निकर्डाची पत्रें आपणांस पाठविर्ली. 
राजाचें मत फिरोन जमाव करून इंग्रजांवर नावे. आपल्याकडे वकील रवाना 
केला तो आल्यावर कांहीं पेक्याची तोड पडल्यास त्या प्रांती जावें असा 
विचार दिसतो, म्हणान विस्तार लिहिले तें कळलें, त्यास मीर्झा अमानी वजीर 
इंग्रजांस मिळाला आणि फोनेंत फितूर झाल्यामुळें राजा हलका झाला, म्हणोन 
निघाला,परंतु हिंभत आहे. अशा समयीं त्याची कुमक करून इंग्रजांचे पारिपत्य 
करावें. पैक्यावरच दृष्टि ठेवू नये. मसलतीवर नजर ठेवून करावें. समय आहे. 


नन: “>> णपदपाशी 0 थएशशाणा 


"८.०... 


$ काशीचे द०, जि० मीझापुर, रोठसगडाचे पश्चिमेस. $ रेवामुकुंदपुरचे 
ऐवजीं अर्घारीखास असे फारेस्टमध्यें आहे. (1001728 1111). 
5९५28 ४०]. 3 ); का. सं. प, या. ४६४, २९४; ऐ. टि. ५-१०. 


प्रंकरण ११ वें ] युद्धसमारोप;--सालबाईचा तह २५५ 


-“*.५४७/१ ४-४. 0१-/१-४१-४-४४-४४-४--४४-४४- ४-४१--९४-१ “€*-१-४४-४-€ ५ ५“€६-”-/५-€१-/१५-/४-€*-/४-४" “१-/१५-€४ ५ “१- ४५४५-४१-०१ 


५९.//६//४.१ /१/४../९_/१_”.” "५५४%-४ ५-”१-४-7 


हिंदी एकीकरणाचे जितके म्हणून धागे आपल्य़ा कबजांत ठेवणें शक्‍य 
होतें तितके नानाने सांभाळिले होते. गाजीउहिनास त्यानें काल्पीस जहा गीर 
देऊन पोसले, शहा आलमच्य़ा मुलास एण्यास ठेवून घेतलं; आणि पन्नाचा 
हिंदुपद व बनारसचा चेतासिंग यांस त्यानें आश्रय दिला. हिंदुपदपातशाहीचें 
सावेभोम ध्येय राज्यचालकांचे दष्टीपुढें जाग्रत होते, असें यावरून दिसतें. 
महादजीने चतार्सिगास झांशीजवळ पांच लक्षांची जागीर नेमून दिली, असें 
सदाशिव दिनकरानें जून १७८५ त पुणं येथे नाना फडणिसास लिहून कळविलें. 
ही जागीर स. १८१० पावेतो चेतर्सिंगास पावून ती त्याच्य़ा म्रृत्यूनंतर बंद 
झाली. त्याचा भाचा महीप नारायण यास हेस्टिग्सनें बनारसचें राज्य दिले तें 
त्याच्या वेशाकडे चाळू आहे. पण घेतासंगाची बायको व तिचा मुलगा बलचंद्र- 
सिंह सिंद्याचे आश्रयास राहिले, त्यामुळें इंग्रजांची त्यांजवर इतराजीच होती. 
पुढें बलचंद्रसिंहानें दोळतराव सिंद्याकडे अर्ज करून कांहीं थोडी जागीर 
आपल्प्रा नांवानें ता. ११-१-१८१२ रोजीं करून घेतली, तौ अद्यापि ग्वाल्हेर 
राज्यांत ' काशी नरेश ' या नांवानें चालत असून, ती हिंदु रजवाड्यासंबंधानें 
मराठ्यांचा आदर अद्यापि व्यक्त करीत आहे. 


चेतसिंगाची वंशावळ 
मनसाराम मू. १७३९ 


| 
| बळवेतासंग मृ. १७७० 
१ राणी ली | रे री राणी गुलाबकुवर 


क ० क्क. ७७ ल > 


सुंगरासंग चेतासंग म. १८१० सुजनासंग मुलगीरल. दुर्विजयार्सिंग 


| | | 
बलचंद्रसिंग ( ग्वालेर येथे ). महाप नारायण 
त ( वैश विद्यमान काशी येथे 
राजा चक्रतासेंग 
| 
बलभद्रासिंग 
६.4 | ४२ हर 
राजा [चतामणासंग ( विद्यमान १९२९ ) 


३. तहाच्या पूवेगामी वाटाघाटी.--तहाची वाटाघाट ऑगस्टांत 
सुरू झाली. ता.१६-८-१५७८१ रोजी सदाशिव दिनकर नानास लिहितो. ' शेसई- 


२३५८ मराठी रियासतं [ उत्तरावेभाग 4 


च्या इंग्रजांकडून फो्डसाहेब व मुनसी पाटीलबावांकडे आल्याचे वतेमान पूर्वी 
विनविलेंच आहे. इंग्रजञाने सहा कलमांची याद लिहून आणिली होती. कल- 
कत्तेकराचें पत्न क. म्यूर यास आलें होते, कीं तुमचा व पाटीलबावांचा 
सळुखाचा जाबसाल लागला आहे, उत्तम आहे. तुम्ही मुखत्यार आहां, ज॑ 
कराल ते आम्हांस मान्य आहे.' तेंच पत्न मोहोरेनिशी बास पाटीलबावांस 
दाखविलें. पाटीलबावांनीं सांगितले, ' तळेगांवचा करार मोडून तुम्ही सरकारच्या 
जागा घेतल्या, त्या साष्टीसुद्धां सोडून द्या, म्हणजे मग आम्ही तुमचा पुणे- 
करांशीं सळूख करितों.' त्यावर म्यूर बोलला, “हा अखत्यार इंस्टिग्तचा. त्यास 
लिहून उत्तर आणतों.' इतर कलमांची उत्तरे पाटोलबावांनी योग्य ती दिली. 
गोहदकरांस उपद्रव देऊं नये असं इंग्रजांचे एक कलम होते. महादजी बोलला, 
आम्ही होऊन त्यांसी वांकडे करणार नाहीं. त्यानें अंतर केल्यास ते व आम्ही 
समजोन घेऊं. इंग्रजांशी सुद्धां गोहृदकर विश्वासघातानेंच वागत होता. 
ता. १३-९-१७८१ रोजीं महादजीचा मुक्काम नरवरजवळ बुढा डोंगर येथें हाता. 

वरील तहाची नक्कल म्यूरनें ताबडतोब हेस्टिग्सला बनारस येथें व गॉडडास 
सुंबईेस पाठविली. महादजी्यी तह झाला, मोठा प्रतिस्पर्धी ठिकाणी बसला, हो 
बातमी हेस्टिग्सच्या ऐन संकटांत बनारस येथें पांचून, आज आपणास प्रत्यक्ष 
परमेश्वरानेंच साह्य करून मोठ्या अडचणींतून सोडविले असें त्यास वार्यर्ल; 
आणि म्यूरच्या शहाणपणाची तारीफ किती करूं, असें त्यास होऊन गेलं. 
ता. २०-१०-८१ च पत्रांत म्यूरनें हेस्टिंग्तला कळविले, कां ' कराराप्रमाणं 
उद्यां मी आपला सुक्काम हालवून इटाव्याजवळ यसुनापार जाणार. फोजेनें पुढे 
कोठें जावयाचें त्याचा हुकूम यावा. लगोलग हेस्टिग्सनं तहाची बातमी 
कलकतच्यास व युरोपास कळविली. मोठ्या युक्तीने हेस्टिंग्सने मराठमंडळांतून 
महादजीला अलग केलं. एक गोष्ट उघड होती, कॉ आतां पुढें युद्ध चाल- 
विण्य़ापासून कोणासच फायदा नव्हता. इंग्रजांची तर अन्न बचावून माघार 
घेण्याची पूणे तयारी झाली होती. इतका वर्षे सारखा लहून महादजी 
अगदी कंटाळला होता; आणि त्यानं तरी स्वतंत्र तह इतक्याच पुरता केला, 
कीं युध्यमान परिस्थितींतून सुटून पुढे आपण मुख्य तह घडवून आणण्यास 
उपयोगी व्हावें. स्वतः इंग्रजांकडून कांहां स्वार्थ साधून त्यानें तहृ केला असें 
बिलकूल नाही. शिवाय दोन महिने चाललेली वाटाघाट तो पुण्यास नानास 


प्रकरण ११] युद्धसमारोप,--सालबाईचा तह ३५७ 


२७८४०७0 क ४७0४ ७ क फेक फक कककनहणफ ह फकट ४७७४००४००४” ४४४५-४५ ४-४५-४०-ट्ट ४४ हा ४ ७ एर शो” ७0४00४” ४७७४४७४ ४७ 0७४” कक ४४-४४ -९१ ५४-0४ 


सारखी कळवीत होता. नानानें या स्वतंत्र तहाबद्दल वषम्य मानल्याचा 
उल्लेख आढळत बाहो. बहुधा महादजीचा डाव त्यास पसंतच पडला असें 
का. स. प. या. २९४ वरून दिसते. तथापि 'इंग्रजांचीं पलटण हेस्टिग्स यास 
जाऊन मिळाल्यावर पुढें मसलत भारी पडेल, केवळ कोलारस सि्प्रांत ठाणी 
बसलीं याचा संतोष मानूं नये, चेतसिंग हिंमत धरून पाटीलबावांकडे येत 
आहे तर त्याची कुमक करून इंग्रजांचे पारिपत्य करावें, पेक्यावर दृष्टि न 
ठेवतां मसलतीवर ठेवावी,' असा इशारा नानाने ता. २७-११-१७८१ रोर्जी 
महादजीस दिला. इकडे म्यूरनें केलेला तह तंतोतंत पाळावा असे हुकूम 
हेस्टिग्सनं आपल्या अधिकाऱ्यांस ठिकठिकाणीं पाठाविले. 

हेदराच्या उपसर्गारने मद्रासकर इंग्रज तर अतिशय टेंकीस आळ होते 
फ्रान्सहून सफ्रां हा नामांकित फ्रेंच नाविक मोठ आरमार घेऊन इकडे येत होता 
वृद्ध कूट तर हेदरापुढे अगदीं नाउमेद झाला. मद्रासत लाड मकाटने हा नवीन 
गव्हनेर इंग्लंडहून जून १७८१ त कारभारावर आला, त्याजबरोबर जांन 
मॅक्फर्सन हा क कलकत्याच्या कौन्सिलळचा नवीन मेंबर फ्रेन्सिसच्या जागी 
आला. त्यास डायरेक्टरांचे खास हुकूम होते, कीं पुणें द्रबाराशी लगोलग तह 
करून मराद्यांचें युद्ध थांबवावे. मद्रासेस त्या वेळी इंग्रज नोकापांते एं. ह्युइज 
होता. मिळन हा ह्युइज, सेनापाति कूट, तेथील गव्हनेर मेंकार्टने व कोन्सिल 
मंबर मॅक्‍्फतन या चोघांनी मद्रास्त एकत्र खलबत करून, हेस्टिग्तला कळविल्या- 
शिवाय, पुण्यास ११-९-१७८१ रोजी खालील आशयाचे पत्र पेशव्यास 
आपल्याच सह्यांनीं लिहिले. 

* इंग्रज बादशहाची व कंपनीची पेशवेसरकाराशी कायम दोस्तांचा तह 
करण्याची उत्कट इच्छा आहे. हिंदुस्थानांत जास्त प्रदेश जिंकण्याची त्यांस 
बिलकूल इच्छा नसून, सर्वार्शी गोडीनें वागण्याचाच त्यांचा निर्धार आहे. खुद्द 
रघुनाथरावांचे वकील इंग्लंडांत जाऊन त्यांनीं पुष्कळ फायद्याची आशा दाख- 
विली असतांही त्यांचें मागणे इंग्लंडचे सरकारानं मान्य केलें नाहां. आम्ही 
चौघे आमच्या सरकाराची ही इच्छा या पत्नानें आपणांस कळवांत आहो; 
आणि हाच मजकूर अकाटकर नबाबही आमचेतरफ॑ आपणांस लिहीत आहेत. 
आम्हांस इंग्लंडच्या सरकारांचे असे हुकूम आहेत, कां तुमचे सरकाराशी 
कायम दोस्तीचा तह आम्हा ठरवावा, तो पार्लमेंट व बादशहा मान्य कर- 


३५८ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


ताल; हिंदुस्थानांत कोणतेही इंग्रज अधिकारी तो तह मोडू शकणार नाहात. 
आमच्या या उददेश्याची खात्री पटण्यासाठी आम्ही सव ठिकाणच्या फोजांस 
युद्ध थांबविण्याचे हुकूम यासोबत पाठवीत आहो; आणि आपणही तसेच 
हुकूम आपल्या ठिकठिकाणच्या फौज्ञांस पाठवाल अशी आम्हांस उमेद आहे. 
अशा तहासंबंधीं आपल्या ज्या कांहॉ अटी असर्ताल त्या आपण ताबडतोब 
ग० ज० यांस कलकत्त्यास लिहून कळवाव्या. या गोष्टी परमेश्वरास स्मरून 
अत्यंत पवित्र अंतःकरणाने व इंग्लंडचे राजाचे व पालमेंटाचे नांवानें आम्ही 
आपणांस कळवीत आहो. इतक्याउपर आपण आग्रहाने युद्धच चालू ठेवाल 
तर त्याची जबाबदारी आपल्यावर राहील.” असेंच पत्न अकोटच्या नबा- 
बाचेहो पुण्यास आले. ( ए. टि. ३-४३ ). -- 

अशा प्रकारचे पत्न परभारं या चोघां प्रतिष्ठित अधिकाऱ्यांनी पुण्यास 
लाहेलें, आणि हिंदुस्थानांत सावेभोमत्व स्थापण्याची आपली हाव समूळ त्यांनी 
सोडून दिली, हो गोष्ट मुंबईत किंवा कलकत्त्यास बिलकूल इंग्रजास आवडली 
नाही, तरी पण त्याविरुद्ध त्र काढण्याचीही कोणाची छाती झाली नाही. इतक्या 
दिवसांचा इंग्रजांचा खटाटोप व खचे सवे फुकट गेला. मुंबईसही या चोघांचें 
पत्र जाऊन तेथील अधिकाऱ्यांनी गांडडोस अधिकार देऊन पुणें दरबाराशी 
तह ठरविण्याची कामगिरी सांगितली; आणि तसा जबाब त्यांनीं त्या चोघां 
अधिक्ताऱ्यांस मद्रासेस पाठाविला (१२३-१२-१७८१ ). गांडर्डानें प्रथम 
पुण्यास पन्न लिहून तह ठरविण्यासाठी मी आपला भरंवशाचा ग्रहस्थ बोला- 
चालीस पाठावितो, त्याजला आपला परवाना यावा, अशी मागणी केली. त्या- 
वर २५ डिसेंबरचें नानाचें उत्तर गॉडडास गेले, काँ ' हेदरखानाची व आमची 
पक्की दोस्ती असल्यामुळें त्यांस वगळून इंग्रजांशीं आम्ही एकट्यांनी तह करणें 
शक्‍य नाही. हेदरखानाची तकी कबुली आणून आम्हांस कळवावी, म्हणजे 
आम्ही बोलणे करण्यास सिद्ध आहो.' 

इकडे वॉरन हॅस्टिग्सने सिंद्याचे माफत पुणें दरबाराशी तह॒ ठरविण्याचा 
निश्चय करून त्यासाठी डेव्हिड अंडसन यास संपूर्ण अधिकार देऊन 
सिंद्याकडे जाण्याचा हुकूम केला आणि तार्राख ४-११-८१ च्या पत्राने 
मुंबईच्या गव्हूनरास व गॉडडोस लिहून कळावेलें काँ मराठ्यांशी कोणत्याही 
ठिकार्णी युद्ध चालवू नये, चाललेलं युद्ध बंद करावे. ' एक वकोल इंद्रसेन 


प्रकरण ११ वे] युद्धसमारोप;--सालबाइईचा तह २५९ 
मातबर अंग्रेज यांस बडेसाहेबांनी इटाव्य़ास रवाना केलें, पोष कृष्ण १३ स 
(१४-१२-१७८१ ) राजे चेतासंग महादजीजवळ गेले. सिंद्यांनां आपला 
दिवाण 4 कोस पुढे पाठवून बहुत सन्मानें करून चेतसिंगाची भेट घेतली; 
लष्कराजवळ राहवून घेतलें. बडेसाहेबांनीं ह ऐकून इंद्रसेनास लिहिले कॉ तुम्ही 
सिंदे यांसी भेटावे. त्यावरून ३० डिसबर रोजी खबर आली काँ, इंद्रसेन इटा- 
व्याहून कूच करून २३ डिस्तंबर रोजीं सिंद्यांस भेटले.' इकडे बडेसाहेबानं 
वेणीरामपंतास व विश्वेभरपेतास एक लक्ष रुपये इनाम अ पंचवीस हजारांची 
जहागीर देऊन नागपुरास भोसल्याजवळ रवाना केल, को आपण श्रीमतांशी 
सल्ला करून द्यावा. विश्वंभरपंताबरोबर कनल चापमन नागपुरास पाठविले 
आहेत. वेणीरामपताने वेतासंगाचे बंडांत हेस्टिंग्सचा जीव वांचाविला. पण 
पुढें चेतसिंग पळून महादजीकडे गेला, तेव्हां हेस्टिग्तच घाबें आतिशय दणा- 
णळे. तह झाला नाहीं तर सवे बैगाल प्रांत हातचा ज्ञाण्याचा योग आला होता. 
सदाशिव दिनकर लिहितो, ' काशोच्या राजाची तोड निघेल तशी काहून लिहावे 
म्हणोन लिहिलें, त्यास इंद्रसन प्रथम आला ते समयींच त्यान बोलणं लाविले, 
काँ राजास तुम्ही लष्करांतून काढून द्या, म्ह्णजे आम्ही भेटीस येऊं. त्यावरोन 
बावांनी इंद्रसेनास सांगून पाठावेले को, तुम्हांस येणे तरी यावे, नाही तरी न याव 
परतु जो कोणी आम्हापाशीं आला, त्यास आम्ही काहून कसा देऊ; आणि 
अशी कोठे रीत नाही. त्यावर इंद्रसेन येऊन भेटल्यानंतर पाहिलं बोलणे या- 
विदाच जाहलें, कां तुमची आमची दोस्तीच जहाली तर मग दोस्तांच्या पोटी 
तुमच्या आमच्या विचारं घडेल तसं करावयास येइल. कदाचित्‌ तुमचा आमचा 
तह न जाला, तरी राजा आमचा आम्हांपार्शी आहे तसा आहे. सारांश, कलकत्ता, 
मद्रास, मुंबई इत्यादि सवे ठिकाणांच्या इंग्रजांकडून तहाचे संदर्भ पुण्यास आले. 
नाना, हेदर, महादजी या तिघांनी आणखी जरा चढाई केली असती तर 
मराठे सांगतील त्या अटीवर तह करून इंग्रजांस आपला निभाव करून घ्यावा 
लागला असता. महादजीने एकट्यानेंच स्वतंत्र तह केल्यानें इंग्रजांची बाजू 
पुष्कळच बचावली. 

या वेळीं म्हणजे स.१७८१ अखेर निरनिराळ्या पक्षांची परिस्थिति खालील 
पन्नांत दिसून येते. ता. २ जानेवारी १७८२ च्या पत्नांत नानाने मद्यादर्जांत 
कळविले की, ' गोंडरानें कल्य़ाणजवळ युद्धाची तयारी केली. तसंच मुंबई- 


३९० मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


ह.” “*८/५-” “८-८: -: “८0 “१८४५- शा “1-५. “२ /५_/* “०८ ४ ४१" शे “४शध£्श*्शश४ध४<ा€ाः“"४-५५॥५८५१*/१"/५-४-/१-१* /* “४ /१-/५४५ “ १ /*/१४*/४-४४-८१ “१ -“४-€४./४-- 


> 


कराने सावकारांच्या महागिध्या धरून गलबतावरील लढाईची तयारी केली 
आहे. बारीक रीतारनें ऐकण्यांत येत, कॉ गोंडरानें घांटाकडे येऊन फोनेचा 
शह धरावा, मुंबईवाल्यांनीं रेवदंड्यावर जावे, असा घाट आहे. त्यास आम्ही 
सखाराम पानसी यास बोरघांटाकडे रवाना केलें. रंग दृष्टीस पडेल त्याप्रमाणे 
हरिपंतही जातील. होळकरांची खातरजमा करून रेवदंड्याचा उपराळा 
करावा, याप्रमाणे केलं आहे. फत्तेसिंग गायकवाड (इंग्रजांचे तफेने ) पांच 
सहा पलटण जमा करून सुरतेपुढें आले. पुढें सोनगडावरून खानदेश्ांत येणार 
अश्या बातम्या येतात. याजकारेतां गणेशपंत बेहेरे यांजकडे आणखी फोज 
रवाना केली.' यावर महादजीने नानास जबाब पाठविला तो असा. ' इंग्र- 
लांची पलटणे यमुनापार गेली. काशीचा राजा सता. १४-१२-१७८१ रोजीं 
येऊन भेटला. आम्हो रणोदहून कूच करून दतियानजीक आलां. इंग्रज 
पलटणांचे मार्ग आमच्या फोजा दरकूच येतात असं इष्टिनास कळतांच, त्यानें 
सारीं पलटणें कानपुरीं जमा केलीं, आणि सळखाचे जाबसालास इंद्र्सनास 
मुखत्यार नेमून रवाना केला तो ता. २३ डिसेंबर रोजी येऊन भेटला. 
तीन चार बेठकी होऊन बोलणी जाली. इंद्रसेन आल्यावर दतियाकडून कूच 
केलं. गोहदकराचे मुलखांतून इटाव्याचे सुमार जाण्याचा विचार करून इकडे 
गोहदजवळ अठरा कोशांवर आलो. सरकारचे महाल खराब होतील म्हणून 
काल्पांकडे आलो नाहीं. शिवाय कार्ल्पांकडे यमुनेस पायउतार नाहो. गोहद- 
करानें ग्वाल्हरकडील मुलूख दाबून इंग्रजांस सामील जाला, त्याचें पारिपत्य 
जातांना करावें म्हणून चार पांच गढ्या घेतल्या. बंदोबस्त करून पुढं जात आहो. 
यमुनातीरां गेल्यावर अंतर्वेदींत उतरू. (म्हणजे महादली दतियाहून ईशान्येस 
काल्पीकडे न जातां उत्तरेस जाठास नरम करून इंटाव्याजवळ यमुना उतरणार 
होता. ) पातशहा व नजफखान अनुपगीर गोसाव्यास फोजसुद्धा इकडे रवाना 
करणार असें लिहून आलें आहे. राजकारणे सर्वोर्ची आहेत. अंमलांत येतील 
तीं खरी.' ता. ४ नोव्हेंबर १७८१ रोजीं हेस्टिग्सनें अंडरसनास तहाची लेखी 
समजूत दिली, त्यांत त्यानें असं कळविले काँ, इटावा येथें क० म्यूर यास 
भेटून तुम्ही पुढे णावें. म्यू यांस महादजीच्या धोरणाची चांगली माहिती 
आहे, ती तुमच्या उपयोगी पडेळ. महादजीला आम्हो स्वतःच भेटून सवे 
गोष्टी ठरवाव्या अशी आमची इच्छा आहे. त्यासाठीं अलाहूबाद किंवा कान- 


प्रकरण ११ वे ] युद्धसमारोप,--सालबाईचा तर्‌ ३६१ 


४*५४/१४€४- *४-५४४१ “१-४५-४१-४0-४.” “४८ ४ ४.” ४.५४. ४ “४-/7४-४४-/ -“१.” ४८ ४४६ ४५-/५/०* ८४५ 1 ४7५ 2२-५१ न **-“"४-४१*-€-४४-१ “४-१४- ५.४५ ४८४५ "7२ 


पुरपावेता आम्हा येऊं. महादनांची मना असल्यास त्यांनीं तेथें आमचे भेटीस 
यावे, फार तर इटाव्यापर्यत आम्ही यमुनेवर येऊं. यावरून समक्ष भेर्टांत 
आपले फायद्याचा.तह महादजीकडून करून घेण्याचा हंस्टिंग्तचा उद्देश होता. 
हॅस्टिंग्त-ही व्यक्ति मोठी गुंड. असून, मोठमोठ्या मी मी म्हणणारांस कोणत्या 
ना कोणत्या युक्तीने कसें वळवून ध्याचें, व एखाद्यास आपल्या जाळ्यांत कसें 
ओढून आणावे हं तो उत्कृष्ट समजे. थोडा बहुत महादजी त्यास बळी पडला. 
वरील पत्रावरून अंतवॅर्दांत इंग्रजांवर मोहीम करण्याचाच त्याचा प्रथम उद्देश 
होता. अडरसनास तरी त्यानें तीन चार महिने वाटाघार्टांत खूब नरम केलं. 
इंग्रजांशी स्वतंत्र तह करून युद्ध तहकूब केलं असतां, महादजी पुनः मोहि- 
मेच्या गोष्टी बोळूं लागला यावरून वाटत, कीं सामदाम दोनही शत्र तो जय्यत 
ठेवीत होता. केवळ इंप्रजांचे पचनीं पडला नव्हता. हेस्टिग्स जुलई १५८१ 
पासून जानेवारी १७८२ पर्यंत बनारसचे बाजूस होता. युभ्यमान परिस्थिती- 
संबंधार्ने भा. व. २ प. या. ५ हा कागद उपयुक्त आहे.* 

स. १७८१ च्या ३ डिसेंबरपासून चांगली पांच महिन अंडसन व महा- 
दुजी यांची वाटाघाट चालल्यावर १७ मे रोजी तह कायम झाला. महादजी 
या वेळीं गोहदकर राण्यावर मोहीम चालवीत असल्यामुळें त्याचा मुक्काम 
चिन्होर, नूनकी सराई, सालबाई वगेरे ठिकाणीं झाल्याचा उल्लेख येतो. 
ता. २९-४-१७८२ रोजीं त्याचा मुक्काम सालबाईंस असून, “इंग्रजांनी ग्वालेर 
किल्ला गोहदकर राण्यास दिला, तो परत घेण्यासाठी थोरली मसलत पडली 
आहे, अस तो लिहितो. 

अंडतंन येतांच त्याजपासून इंग्रजांच्या तहाच्य़ा अटी घेऊन त्या रामजी पाळील 
व सदाशिव दिनकर यांजबरोबर महादजीने पुण्यास नानाकडे रवाना केल्या. 
नानानें लगोलग त्यांवर आपले मुद्दे घालून मसुदे परत पाठावेले ते घेऊन 
मार्चेचे आरंभी मंडळी परत महादजीकडे आली. ता. १५-४-१७८२ रोजी 
नाना रामजी पाटलास विचारतो, ' तुम्ही निघोन लष्करांत गेल्यावर इंग्रजांचे 


नट. कात -->*-:>२:->>---> र: पपाणणणा 20 प पनी ५ 00 कक ०७ 


क एवा. ४. ४८; ३. ३६; २.२५२; जी. च. ले. ७, १२; ऐ. टि. ६.२५; 
प. द. म. व. प. ७१; का. सं. प. था. २५९, २८९, ३४२, ३१९, 
२१९, २८३, ॥07॥'९& गप) ७00 1, 98%, 


३८२ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


*.४४./४-/९४-/४४-/४-/४-” ४-/१-/१-४५-€४ ४४४५४११-2४५४५-” -“५-श “ “१५१४ “ “५ “ “<< श:“८/ “५-४४-५* ४८-४५८-४-/४-/८४४/४४४-४१/४४१ “४४-४४ ४५५ ५४४४८४४४४५” ४०४०-६५-०० ल 


तह प्रकरणी बोलणें होऊन पर्त्रे यावी, तीं न आलीं म्हणून अपूवे वाटलें 
दादांस येथें आणून सरकारचे स्वाधीन करावें हो खातरजमा आहेच. नारो 
शिवदेव यांस परत पाठवावयाविशीं पाटीलबावांस लिहिल आहे, त्याप्रमाणं करावें. 

चार प्रतिष्ठित इंग्रज अधिकार्‍यांनी मद्रासेहून स्वतः पत्ने तह करण्याविषयी 
लिहिल्यावरोबर इंग्रज्ञांची तहाची उत्कंठा अतिशय वाढली. त्यांतही चेतासिंग 
व उत्तरहिंदुस्थानांतील रजवाडे इंग्रजांवर उठल्याने हेस्टिग्स अतिशय घाबरा 
झाला. शिवाय फ्रेंच लोकांची मदत हेदरास आल्याने त्यानंही जास्त जोरानं 
इंग्रजांवर नेट बतविला, अक्या स्थितींत मराठ्यांचे प्रकरण मिटविण्याची 
इंग्रजांस सर्वत्रच उतावीळ झाली. गोडर्डन कॅप्टन वॉद्स्टंन यास आपल्या 
तफेने पुण्यास तहाची वाटाघाट करण्यास पाठावेल. म्हणजे जानेवारी 
स.१७८२त अंडरसन ग्वालेरजवळ महादजीशी वाटाघाट करीत असतांच वॉाद- 
स्टॅन पुण्यास तच काम करीत होता. हा वोदस्टंन मुंबईस फारसी भाषाभिज्ञ 
असून पुण्याचा फारसी मराठी पत्रें तोच मुंबईस समजून सांगे. परंतु दोन 
ठिकाणीं एकच वाटाघाट श्रेयस्कर नतल्यामुळ, हेस्टिग्सकडून अंडरसन सिंद्या- 
कडे गेल्य़ारचें कळतांच मुंबईकरांनी वेद्स्टनला परत बोल्याविलळ, पण नानानें 
त्यास लगेच परत जाऊं दिलें नाही. महादजञीकडून अंडरतनच्या वाटाघार्टाचीं 
बॉलणीं काय येतात तीं पाहून मग तुम्हीं परत जावें, असें त्यास नानाने 
१५-२-१७८२ रोजीं सांगितलें. या वेळीं हेसिटिंग्तकडून मि. चंपमन हा आणखी 
एक ग्रहस्थ नागपुरकर भोसल्यांकडे असाच तह ठरविण्यास गेला होता. त्या- 
वरून महादजी व अंडरसन या दोघांसही पुण्यास वाटाघाटीसाठी बोलवावे असा 
नानाचा प्रथम विचार होता. हेद्रकडून नानास वारंवार सूचना येत होती 
कॉ, 'इंग्रजांशीं परभारं तह वरू नये; फ्रचांची मदत येत आहे. इंग्रजांचा 
कायमच पाडाव करूं. हेदर निजाम वगेरे सवास पुण्यात आणून त्यांच्या 
माफतीनं पक्का तह इंग्रजांशी असा करावा, कीं पुनः कोणत्याही प्रश्नासंबंधानें 
भानगड राहूं नये, आणि त्या साठीं या सालींच पेशव्याचे लम ठरवून त्या 
निमित्ताने सवे राजेरजवाडे एकत्र जमवावे, असा नानाचा विचार झाला. 
पण लम्नाचा बेत या उन्हाळ्यांत जमला नाहीं. हं लम पुढें एक वर्षाने 
१०-२-१७८३ रोजा झाल. के. बँक्स व मि, शा असे दोन इंग्रज स.१७७९ 
च्या डिसेंबरांत पकडून ठेविलेले केदंत होते, त्यांस भातां सोडन देण्याचें नानाने 


प्रकरण ११ वे ] युद्धसमाराप,--सालबाईचा तह ३९३ 
कबूल केल, आणि इंग्रजांशी निष्क़ात्रिम लेह ठेवण्याची आपली इच्छा वाद- 
स्टैनला सांगून १२ माचे १७८२ रोजीं त्यास पुण्याहून जाण्यास रजा दिली. 
जातांना वादस्टनच्या भळेपणाबद्दल शिफारसपत्रही नानानें गॉडडला पाठाविलें. 
इतक्यांत महादजी व अंडतेन पुण्यास येणार असा बेत होता, म्हणून वाॉद- 
स्टननें पुण्यासच राहवे, असा हेस्टिग्तने हुकूम पाठविला. परंतु तो पोचण्या- 
पूर्वीच वोद्रूटन पुण्याहून निघून गेला होता. 


ता. १६-४-१७८२ रोजीं नानानं महादजीस लिहिल, ' उद्ष्टिन 
( १७३९७01 ) आला होता. त्यास इंद्रसेन आपल्याकड आला आहे 
म्हणून सांगितलें आहे. त्यावरून त्याचे चित्तांतील आशय दिसला, कीं इंद्रसेन 
मुख्य हेष्टिनाकडून आला आहे, त्याचे करणे हेष्टिनास मान्य, त्याचे योग्य- 
तेस गॉडर देखील पोचत नाही. त्यास इंद्रभेनाची योग्यता आपण बोलतां त्या 
पक्षी सरकारचे सुद्देमाफक हेदरखाना सुद्धा तह करून ध्यावा.' पुनः ता. ३-५ 
रोजीं नाना नारो शिवदेवास लिहितो. ' वसई, काकण, गुजरात वगेरे प्रांतींचा 
मुळूख देऊं, मात्र अमदाबादेविश्ीं फत्तसिगास आमर्चे वचन गेलं आहे तेवढें 
स्थळ त्यांजकडे ठेवावे, याप्रमाणे इंद्रसेन बोलती; पण पाटीलबावा म्हणतात 
कीं हो गोष्ट घडावयाची नाही, म्हणोन लिहिल, त्यास फत्तेसिंगाची वागणूक 
पाटीलबावांचे ध्यानांत आहेच. अंमदाबादेविशी उत्तर केलें. सरकारचा सवे 
मुलूख इंग्रजांपासून माघारा ध्यावा, अंमदाबादची ओढ त्यांनीं धरु नये. 
परंतु हेदरखान सुद्धां तोड पडून तह ठरणे कठिण दितर्ते. आपले मसलतीस 
हेदर सोबती झाला, तेव्हां त्यास सोडून सदा करणें ठीक नाहीं. पाटील- 
बावांकडून इंद्रसेनाशीं भवति न मर्वाते होऊन कलमबंदीची याद आली, 
त्याची उत्तरें पाठविली आहेत. साष्टी खरीज करून अप्टनाचे तहाप्रमाणें तह 
इंग्रज करणार, त्यास अप्टनाचे तहापेक्षां तळेगांवावरील तह॒ चांगला. मुई- 
माफक हेदरखानासह पाटीलबावांनीं तह करून ध्यावा.' 


४. सालबाइईच्या तहाची अव्वल अखेरची कलमे.--वॉरन 
हेस्टिंग्सनें अंडसंनला तहाच्या समजुती लिहून दिल्या त्यांत खालील मुद्दे होते. 
१, मराठे व इंग्रज यांचा हेदराचे विरुद्ध बचावाचा व चढावाचा करार महा- 
दजीने जुळवून द्यावा; असा करार शक्‍य नसल्यास निदान पुणे दर- 


३९४ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


८७७४००४...” “४.” “१ “00.४९ ५० ४४५ “४४ 71-४४ ४४०४४५५” ४ ५८ >& 02002. ळे टु -* ४४५८४५ ६४-५८ ४-४४-४१-४४५४५-४४”४५४/१. ४-४ ४५४ ४-८ ४७ ४-४४-%-४१ €४- ४-८ ४८५४४१४१५५” 


बाराश्ी कायम दोस्ती व्हावी; त्यांत अहमदाबाद व गुजरातेत फत्ते- 
सिंगास दिलेले मुलूख शिवाय करून बाकी सव जिंकलेले प्रदेश इंग्र- 
जांनी पेशव्यांस परत द्यावे. 

१. रघुनाथरावास पुरेशी नेमणूक करून द्यावी. 

१. निजाम, भोसले, फत्तेसिंग, गॉडडे वगेरे ज्यांच्याशी आमचे करार मदार 
झाले असतील त्यांस या तहाने बाध येऊ नये. मात्र गोहदचा राणा 
आमच्याशी इमानाने वागत नाहो, सबब त्यानें आपली ठय़वस्था 
पाहिजे तशी लावून घ्यावी, आम्ही त्यास जबाबदार नाही. 

१, साष्टी व दुसरी लहान बेटें इंग्रजांकडे राहवीं. शक्‍यतो पावेतो. वसई 
सुद्धां परत देऊ नये य 

१, इंग्रजांशिवाय दुसऱ्या कोणत्याही युरोपियन राष्ट्रांस मराठ्यांनी आश्रय 
देऊ नये. 


१, विदोषतः सतिंदे व होळकर यांचा खेहभाव शक्‍य तितका सांभाळावा. 

हीं कलम अंडसन घेऊन आल्यावर वाटाघाट सुरू झाली. फत्तेसिंग गायकवा- 
डास अंमदाबाद देण्याचे मुद्यावर मोठीच अडचण उद्भवली. अंमदाबाद पेशव्यांची 
परत आली पाहिजे असा महादजीने हद्ट धरिला. ता. ११-४-१७८२ रोजीं 
अंडरसननें हेस्टिग्स यास कळविले, को सिंदे अतःकरणपूवेक तह॒ जुळविण्या'ची 
खटपट करीत असून आम्हां नक्की केलेले मुद्दे पसंतीकरितां पुण्यास पाठवून 
ते परत आल्यावर मग कायम होतील. पेशव्यांकडील पाहिल्या मागण्या ऐ. 
टि. २-४२ येथे नमूद आहेत. 


ता. १८-१-१७८२ रोजीं आपाजीराम दाभोळकर सिंद्याचे लष्करांतून 
नानास लिहितो, “ इंग्रजांचा वकोल इंद्रसन सदाशिव मल्हार यांजबरोबर 
आला. हेद्रखानाशिवाय आमचे इतर सवे महे इंग्रज कबूल करीलसें दिसतें. 
काल पागे सरदार वगेरे मंडळांसाहित पाटीलबावा इंग्रजांकडे मेजवानीस 
लाऊन वस्त्रे घेऊन आले. दुसरे दिवशीं इंद्रसेन बावांचे डेऱ्यास आला. 
कनेल अप्टनच्या पुरंदरच्या तहाची नक्कल पाहिजे ती पुण्याहून लगोलग 
पाठवावी. साष्टी, वसई, कोकणपट्टी, दरोबस्त गुजरात व अंतर्वेद दादासाहेब 
सुद्धां आमचे हवाली करावे, हेदरखानास घेऊन तह करावा, व कै० रावसाहे- 


प्रकरण ११ व॑ ] युद्धसमारोप,--सालबाईचा तह ३९५ 


“*५-४-€*/४१-४-/४-/५-६-/४५४४/४-८४४ “7४४५१ “४०% ५/0९१४८५१५,-१-४१ ४४-४४ 


बांच्या वेळीं चालत होतें तसे चालावे, अद्या आमच्या अटी आम्हा इंद्र- 
सेनास सांगितल्या. इंद्रसेन विचारतो, हेदरखानास घेऊन तह करावयाचा तर 
त्याचे मुद्दे काय ते तर सांगा. त्यावर पुण्यास पत्रे लिहून हेदरखानाचे मुद्दे 
मागविता, असं सांगितलं. पाटीलबावांचे चित्तांत सरकार कामाची कळकळ 
दिसत नाहो. बोलण्यांत गोष्टी बहुत, घडत एकही नाही. उभय 
पक्षी रक्‍्यतेच भाव जांबगावच्या मुक्कामचे तेच अद्यापि आहेत. 
सरकारच्या नफानुकसार्नांत मन असावें ती गोष्ट दूरच आहे. यांच्या सोब- 
तीस राहिल्यानं आम्हांकडे नाकर्तेपणा येईलसं दिसते. ता. १४-२-१७८९ 
रोजीं पाटीलबावाने कळविले. * येथ इंद्रतन इष्टिनाकडून आला आहे, हा मात- 
बर आहे. आमच्या बोलण्याची खातरजमा नसल्यास याजबराबर एखादा 
कारभारी देऊन पुण्यास रवानगी करून देऊं. हेदरखानाखेरीज सलखा 
केल्यास सरकारास धक्का आहे. हेदर सुद्धां तहाचे बोलणें न घडलें तर इंग्र- 
जांस जरब दिल्याखेरीज गसलत हात नाहो. जरबेचा प्रकार म्हणजे दोन 
मसलती, एक बंगाल व एक अंतर्वेद. अंतर्वेदींतील सूत्र आलीं आहेत. हेदर- 
खानाकडे नानांनी बंगाल्याचे मसलळतीस ऐवजाविश्ी बोलणें लाविलं, 
आहे. पंधरावीस लक्षांची सोय जाल्यास बंगालची मसलत होईल, इंद्रसेनाशी 
बावांचें बोलणं आहे, कॉ पगडीवाल्यांचा पक्ष इंग्रजांनीं करूं नये, व टोपी- 
वाल्यांचा पक्ष श्रीमंतांच्या सरकारांतून होणार नाहो, पण अंडसंन म्हणतो, 
पगडीवाल्यांपैकी निजाम, भोसले, हेदरखान यांचा पक्ष आम्ही करीत नाहीं, परंतु 
महंमद॒अली व असोफउद्ोला या दोघांचा पक्ष तुम्हा जरब दिल्यास आम्हांस 
करावा लागेल. अंतर्वेंद्चा जाबसाल इंद्रसेन बोलता की जसे नबाब, भोसले, हेदर- 
खान हे तिघे तुमच्या पेट्यांत, तसे असोफउद्दोला व महदंमद॒अली हे आमच्या 
पेट्यांत. तुम्हा यांशी बोळूं नये. आम्ही त्या त्रिवगाशी बोलणार नाहॉ. असे 
जाबसाल होऊं लागले तेव्हां मुद्दा मोघम ठेविला. पुढें मागें समजून घ्यावयास 
येईल.' अंतर्वेदींतील प्रदेश स. १७५१ पासून सिंदे होळकरांनी जिंकिलेला, 
तो सोडून देणें महादजीस पटेना. पण तहांत तो मुलूख कायमचाच हातचा गेला. 

आपाजीराम लिहितो, ' फक्त हेदरखानाविशी गोट अवघड पडली आहे. भोस- 
ल्यांना गुद्स्तां बंगाल्य़ाची मदत कबूल करून अंती पंनास लाख रुपये इंग्रजांनीं 
एक साली फोजेचा खचचे दिला,आणि पगर्डाबद्दल भाईचारा केला.इ्टिनाची मसलत 


३८९ मराठी रियासत  उत्तरविभाग १ 


-.<६-/%/४-/१% -< 


“०८८५ “५ .हाध्शा--* “० “६५८” “* /४/४- -श४श४” ५८४१-९१ २ 7४५” “7 शीध्शी- ४- एप्शा शी ऱ््श > -*४ “2. ल्ला "शा 7” > *>४- ४-/५-४१५-/५-”"५-४५"-८५-८-/१ “*-- 


दक्षणीयांची तंबी करावी अशी होती, परतु काशीच्या राजानें मध्ये गलबल 
केल्यामुळं इंग्रजांचे इभ्रतीस गोष्ट कमी पडली. तरी आतां भोसल्यांस श्रार्मि- 
तांचे नांवाची पत्रें पाठवावी, कीं तुम्ही कोणी एक खासा दहा हजार फोजे- 
निशी गोंडराचे पारिपत्यास रवाना करावा, म्हणजे भोसल्यांचा खरा खोटा 
भाव समजेल. हली पाटीलबावांचा सवे इतबार अंबाजी इंगळ्यावर आहे. ते 
सांगतील ती गोष्ट प्रमाणांत पडते. बाकी विश्वात कोणावर नाही. इंगळ्याचें 
आचरण पाहतां, पांच रुपये कमाविश्ीचे मिळाले तर तीन सरकारांत सांगावे, 
.दोन आपण खादे. ग्वाल्हेरचा किल्ला गमाविल्यापासून अंबाजीची जरब 
बिलकूल नाहीं. पाटीलबावांचा प्रकार सर्वे मतलबी, मनुष्यावर दधटि नार्ही. 
सव लोभाने या थरास आणिलं.' अशी अनेक प्रकारे चर्चा व वाटाघाट होऊन 
पेशवेसरकारचा व इंग्रजांचा तह सालबाइचे मुक्कामी ता.१७ मे १७८२ रोजीं 
इंद्रसेन व महादजी यांच्या सह्या होऊन कायम झाला, तो अताः-- 

१ अप्टनचे तहानंतर जे £देश, किल्ले, ठाणी इंग्रजांनीं घेतलीं असतील, 
किंवा दादाने आपण होऊन दिष्टीं असतील तीं सर्व वसई सुद्धां तह 
झाल्यापासून दोन महिन्यांचे आंत इंग्रजानीं नाना फडणीस सांगतील 
त्यांचे हवाला करावी. 

२ साष्टी व जवळची तीन लहान बेटें आणि भडोच शहर इंग्रजांकडे राहर्वी. 

३ फत्तेसिंग व सयाजी गायकवाड यांनीं इंग्रजांस जो प्रदेश दिला असेल 
तो सव ज्याचा त्यास परत द्यावा. 

४ रघुनाथरावाने तह॒ पुरा झाल्यावर चार महिन्यांचे आंत आपलं राह- 


ण्याचे ठिकाण निश्चित करावें. त्यानंतर त्यास इंग्रजांनीं कोणत्याही 
प्रकारचा आश्रय किंवा मदत देऊं नये. त्यास खर्चास पेचवीस हजार 
रुपये दरमहा पुण्यांतून द्यावे. त्यास पेशव्यांनी कोणताही अपाय 


करू नये. 


५ फत्तासेंग गायकवाडाकडे पूर्वी असलेला मुलूख राहील. इतउत्तर पूर्वीचे 
कराराप्रमाण त्यानें पेशव्यांस खंडणी वगेरे देणें ती देऊन नोकरी 
करावी; पूर्वीच्या सालांबद्दल पेशव्यांनीं त्याजकडे खंडणीची मागणी 
करूं नये. 


प्रकरण ११ वें ] युद्धसमारोप;--सालबाईचा तह २९७ 


१ 
१.४५ ४४६/४४८/१४ ४५४४-४८-९८ ४८४५/ “ “ “0 “1 0 2 टो-ट-रा-श्ा- “४८ ८ “टा ए-शप्शा -ट- १८१ -्शः श्र १-९ टी १ ४१ टषटी* श* "५१ ९८0 ४ ४ ४-7 १7" 


६ हेंदरअला खानाचा व पेशव्यांचा तह॒ ता.९-८-१७८० रोजी झाला, 
त्या उपरांत त्यानं जे जे प्रांत इंग्रजांचे किंवा महमदअलीचे घेतल अस- 
तील ते सवे त्यांस परत द्यावे. हेदरखान इंग्रजांशी युद्धप्रसंग सोडून देईल 
तर इंग्रनजही त्याजबरोबर संग्राम चालवूं इच्छीत नाहींत, 
७ इंग्रजांच्या दोस्तांस पेशव्यांनीं उपद्रव देऊं नये, किंवा पेशव्यांच्या 
दोस्तांस इंग्रजांनीं उपद्रव देऊं "ये. 
८ पेशव्यांनी व इंग्रजांनीं आपापल्या हृद्दींत उभयतांचे जहाजांस बंदरो- 
बंदरां पूर्ण संचार द्यावा; आणि त्यांनीं एकमेकांचे व्यापारास अडथळा 
करूं नये. 
९ दुसऱ्या टोपौकरांस पेशव्यांनीं आश्रय देऊं नये. पेशव्यांच्या पगडी- 
वाले दोस्तांस इंग्रजांनीं त्रास देऊं नये. काणी कोणाच्या शनत्नंस मदत 
करूं नये, 
१० इंग्रज, कंपनी व पेशवा पंडित प्रधान दोघांचाही माधवराव सिंद 
बहादूर यांजवर मोठा इतबार असल्यामुळें, उभय पक्षीां हा तह बरोबर 
पाळला जाईल अशी ल्षामीनगिरी ते पत्करीत आहेत. जो कोणी तह 
मोडील त्याचें पारिपत्य हे सिंदे दुसऱ्यास मिळून करतील. 
मुळांत एकंद्र कलमें १७, ता.१७ मे १७८२, म. सालबाई, सिंदे यांची 
छावणी; अंडरसन व महादजी यांनां कायम केला. दोन प्रती करून एक 
पुण्यास व एक कलकत्त्यास सहासाठां पाठविण्यांत आल्या. लेखक राघू भाऊ 
दिवाण. सही महादजी दिदे व डेव्हिड अंडसन. साक्षी जेम्स अंडसन व 
ब्लेन. सह्या ६ जून १७८२ रोजीं वारन हेस्टिग्स व एडवडे व्हेठर व जॉन 
मंक्‍्फसेन. जे. पी. ओरेओल, सेक्रटरी. 
सही बाळाजी जनादन ता.२० डिसेंबर १७८२. 
तहाचे अस्सल कागद ग्वाल्हेर नजीक महादजी सिंदे व डेव्हिड अंडसेन 
यांनीं एकमेकांचे हवाली केल, ता.२४ फेब्रुवारी स.१७८३, 

सालबाईंच्या तहाची वाटाघाट सारखी दीड वषे चालली होती, त्या संब- 
धानें नानातऱ्हेची चचा व भांडाभांडी झाली. ता.१७ मे सन १५७८२ रोजी 
तहृ कायम झाला, तरी हेद्रास वगळून तह करण्याची नानाची इच्छा नसल्या- 


-. मराठी रियासत [ उत्तरॉंवेभाग १ 


००८००५२” “* *< “*/* /: /*“ “ “€ ॥ ४" “-* “*“€ ऱ ५ ७ 07 ४" 70 “१-४ /* “ 4* “४ “1 णि **..* “ /* “: “* * “४-€*-५-€" “५-८ “.. 


मळ, त्याने त्याजवर लगोलग सही केली नाहो. ता.७-१२-१७८२ रोली 
हेदर मरण पावला आणि पुढें लगेच ता.२० रोजीं नानानें तहावर सर्हा 
केली. उपरांत कागद महाद्जीकडे जाऊन अस्सल एकमेकांस देण्यांत आले. 
तहासंबंधाचन झालेली कुचंबणा खालील पत्न'त दिसते. हं पत्र आपाजीराम 
नानास लिहितो. ' इंद्रसेनास इष्टिनांचे पत्र आलें काँ तुम्ही भाज वरीसभर 
पार्टीलबावांशीं जाऊन बसलां आहां. अद्याप सठलूखाचा जाबसाल कांहाच 
घडोन येत नाहा. सळूख होत नसला तर तुम्ही निरोप घेऊन उठोन येणें. 
निरोप न देतील तर कळेल त्या रीतीनें निघोन यावं. अतःपर तेथे राहूं 
नये. पुण्यांतून राजकारणें हेद्रखानाशीं व फरासिसांशी खेळतात. असं असतां 
तुम्ही लिहितां कॉ महादजी सिंदे हेच श्रीमंतांच्या दोल्तांचे मुखत्यार आहेत. 
हं करतील तेंच परिणामास येईल. तच पत्र बनिन्नस इंद्रसनाने सदाशिव 
मल्हार यांनला दाखावलं. त्यावरून त्याची जावयाची निकड फार आहे. 
इष्टिन कलकत्त्याहून काशीस यावयाकारेतां निघोन खुष्कीच्या वाटेनं दोन 
कंपू घेऊन येत आहे.' तह ठरण्यास लागलेल्या विलंबामुळे हेस्टिग्स किती 
घाईस आला होता हे असें वरील पत्रावरून दिसतें, तसेंच तह बिघडला तर 
युद्ध चाळू ठेवण्याच्या तयारींतही तो होता, गाफील मुळींच नव्हता, हंही 
दिसून येतें. 

५. सालबाई तहार्ताल नफानुकसानीची विविध चर्चा.--नाना 
व महादजी एकत्र भेटून तह बनला नाहो, यासुळ मराठ्यांचे नुकसान 
होऊन पुढे अनेक अडचर्णाही उत्पन्न झाल्या, आणि त्या दोघांची मनं उत्त- 
रोत्तर विटत जाऊं लागलीं. गोहदचा राणा, खेची, नरवर, चंदेरी वगेरे 
ठिकाणचे संस्थानिक माळव्यांत महादजीविरुद्ध उठून इंग्रजांस मिलाफी होते, 
त्यांस नरम करण्याचा महादजीचा उद्योग तहाचे वाटाघार्टीचे वेळीं चालूच होता. 
त्या सस्थानिकांनी पुण्यास आपल्या तक्रारी कळवून नानाकडे दाद मागितली. 
तेव्हां नानानें त्यांस साह्य दिल म्हणून महादजी चिडून गेला. तुकोजी व 
अहल्याबाई यांचें वितुष्ट चाळूच होतं. अश्या रीतीने उत्तरेकडील कारभार 
विसकळित होऊं लागला, तो स्वतः तिकडे जाऊन दुरुस्त करणें नानास जरूर 
होत. तहासाठा भानाच माळव्यांत गेला असता, तर इंग्रजांच्या पडत्या 
स्थितीचा फायदा घेऊन मराठ्यांच एकंदर राजकारण व्यास महादजीच्या 


प्रकरण ११ वें] युद्धसमारोप;--खालबाईचा तह ३९९ 
साह्याने नेटांत आणितां आलं असत. ही गोष्ट घडली नाहीं तरी झाला हा 
प्रकार एकंदरीत मराठ्यांचे इश्रतीस पोषकच झाला. महादजीनंच तह करावा 
असें ठरवून त्याला नानाने मोठेपणा दिला, यांत महादजीचा गोरव व 
राज्पराची प्रतिष्ठा दोनही गोष्टी साधल्या. नानाने सदाशिव दिनकरास 
लिहिलें, ' तुम्ही पाटीलबावांस एकांती बोलावें की इंग्रजांचा तह आपले हाते 
होतो, हो गोष्ट लहान नाही. यांत कस्त करून सरकारचा कलमें नितकां 
अधिक साधतील तितकी साधावी. हा लोकिक मोठा आहे. पाटीलबावा 
दुरदेशीही आहेत. याउपर त्यांचे थोरपणास व श्रीमंतांचे दोलतीस उचित 
तेच करताल.' परंतु महादजीची परिस्थिति बिकट होती. तो म्हणतो, 
“ पुणेकर व होळकर निसूर ( झोपत ) बसुन आम्हांवर दगड टाकितात. 
आम्ही गुदस्तपासून इंग्रजांच्या मसलतीची मेहेनत कशी केली हें मनांत 
आणावे. सारे तमाशा मात्र पाहतात.' यावर नानानें लिहिले, ' तमाशा 
पाहवा हे इच्छा येथील नाही. मोठमोठीं कामें बावांनीं करावीं, सरकारचे 
मातवर उपयोग तेच घडत असावे, सरकारच्या मातबर मसलती होऊन 
पाटीलबावांस यदा असावे, भाऊपणांत अंतर पडूं नये, हाच आम्हांस मोठा 
संतोष आहे.' 

मुख्य मुद्या साष्टींचा होता. साष्टी परत ध्यावी म्हणून नानानं पुष्कळ 
ओहून धरलें, परंतु तें अखेर साधले नाहीं. हेदरखानास घेऊन तह करण्या- 
संबेधानेही पुष्कळ वांधा पडला. दादासाहेबांचा मुद्दाही असाच भिजत राहिला. 
नाना लिहितो, “ पाटीलबावांनी त्यांस ताब्यांत घेऊन आपले विद्यमाने 
सरकारांत हवाली करावें म्हणजे बंदोबस्त चांगला राहील. इंप्रजञांच्या नुसत्या 
बोलण्यावर जाऊं नये. ते दगाबाज आहेत. दादासाहेबांस अगादर हाती 
घेऊन त्यांस कचेश्वरास पोहोचवून द्यावे. हेदरखानानें सरकारशी विरोध 
केला असतां, त्याजबरोबर परभारा इंग्रजांना सळूख करुं नये असा पक्का करार 
दस्तऐवजीं घ्यावा. ता.८-८-१७८२ चे पत्तांत नाना लिहितो, ' तहाच्या 
कलमबंदीची याद ठरवली त्याच्या नकला पारशी व हिंदी पाठविल्या त्या 
पाहेल्या. या तहनाम्यांत दिकती फार आहेत, त्यांचे विस्तार पूर्वीच कलम- 
वार लिहून पाठविळे आहेत. तह न ठरला तर सलूख तुटतांच बंगाल्यांत 
फोन पाठवून हेंगामा करण्याची ततूद जाली पाहिजे म्हणोन पाटीलबावा 

२ 


३७० मराठी रियासत [ उंत्तरविभाग १ 


सांगतात. त्यास असा ताण पूर्वीच बसता म्हणजे इंग्रज जरबेंत येऊन म्हटल 
ऐकता. परंतु ती गोष्ट घडली नाहीं. गांडराकडून उदिष्टीन येथें येऊन बोलं. 
लागला त्याचेपेक्षां इंद्रसेनाकडून पाटीलबावांजवळ अधिक काम होईल हे 
जाणून त्यास निरोप दिला. परतु आतां कलमबर्दाच्या यादी आल्या त्यांत 
अप्टनच्या तहापेक्षां नुकसान दिसते. (अशी एक याद ग्वा. ४-६२व ३-२३६ यांत 
छापलेली आहे.) याकरितां पुनरापे निदान पक्ष लिहून पुनः यादी पाठविल्या 
आहेत, त्याप्रमाणे घडावे. इंग्रज बोलतो, तो आपला नफा पाहून बोलतो, त्या 
अन्वयें कबूल केल असतां, अप्टनच्या तहासही नुकसानी, मग तळेगांवचा 
तह॒ कोणीकडे ! याकरितां निदान पक्ष लिहिल्याप्रमार्ण होत असल्यास उत्तम. 
प्रस्तुत हेदरखान सुद्धां तह होत नाही व साष्टी व्हावी तेंही नाहीं. हेदरखान 
घ फरासीस व नबाब निजामली एक होतील तर मसलत भारी पडेल. मोजे 
वेळास हा गांव आमचा वतनी इंग्रजांकडे बाणकोटाखालीं आहे, तो सोडवून 
घ्यावा अस मनांत होतें, परंतु सरकारची साष्टी सुटली नसतां, आपला गांव 
सोडून ध्यावा हं ठोक नाहीं.' निजाम व भोसले यांस तहाची वाता युक्तीने 
कशी कळवावी, तेही नानाने पाटीलबावांस लिहिलें. “न कळवितां तह॒ 
केल्यास दोघे उदास राहून वांकड्या चाली धरतांठ, किंबहुना हेदरखान व 
नबाब एक व्हावयास चुकणार नाहोंत. परभारंच सलूख केला असतां वाईट 
मानतील असं आहे. यास्तव तहनाम्यांत कलमे लिहावी, कीं नबाबाचा मक्ता 
दरसाल इंग्रजांनी त्यास देत जावा, आणि भोसल्यांची बंगाल्याची चोथही देत 
जावी. येणेंकरून, नबाबास व भोसल्यांस गोड वाटेल व इंग्रजांचे कांहीं जात 
नाही.' हें सवे स.१७८२ च्या आंगस्टांत लिहून नानाने महादजीकडे पाठ- 
विल. का. सं. प. या. ले. २६४ यांत तहाच्या वाटाघाटीची साक्षिप्त हकोकत 
नानाने लिहिलेली पाहण्याजोगी आहे. तह झाल्यावर इंद्रसेनानें पुण्यास येऊन 
श्रीमतांस भेटावे असे ठरलं होतें. ता.११-६-१५७८२ रोजीं हेस्टिग्सने अंडर्स- 
नला विवारिले, “ शिंद्यांचा विचार जाण्याचा आहे की काय | ते जात असतील 
व तुम्हांस बरोबर बोलावतील तर तुमचे नाण्यास माझी हरकत नाहा.' ' तह 
झाला, आतां फ्रेचांचे वाकिलास निरोप देण्यास हरकत नाहो असें समजून 
नाना त्यास निरोप देतील तर देऊ नये. नाद राखून ठेवावा, असं महाद- 
ज्ञाने नानास सुचविले, तें नानाने मान्य केलं. एकंदरांत अडरसनचा तह 


प्रकरण ११ वें ] युद्धसमाराप,--खालबाईचा तह ३७१ 


नानास बिलकूल पसंत पडला नाहीं. ता नाकबूल करावा असाच जवळ जवळ 
नानाचा म्रह झाला. ' उदिष्टीन आला त्याचे बालण्यांत दादा व साष्टी 
द्यावयाचें होते. परंतु पाटीलबावा इंद्रसेनाकडून जास्त करून घेतील अस 
आम्हो जाणून व नबाब भोसलेहो इंग्रजांचे तहाविषयीं बोलत होते ते न 
एकून, उर्दिष्टिनास निरोप दिला. हल्लीं दादा हवाली करून घेतल्याखेरीज 
तह केला. साष्टीचा मुद्या होत नाहीं, अंतर्वेदीचे आणखी नुकसान. हेदरखान 
सोबती झाला त्यास तोडणें, सारांश तहाचा जाहिराणा होऊन लभ्यांश 
कांहींच नाही. बिनसल्यास फिरून मसलत उभी राहील. याकरितां दादांस 
इंग्रज कुटुंब सुद्धां हवाली करीत असेल तर तह करावा, नाहीं तर कडू नये.' 
असं नानाने ता.२३-११-१७८२ रोजीं कळविलें. त्यावर महादजीने उत्तर 
पाठविलें, का' “तह करणें असल्यास पूर्वी याद पाठविली आहे, त्याप्रमाणें 
शिक्यानिश्ीं परत यावी म्हणजे इंद्रसेनास दाखवून समाधान करू. नाही तर 
इंद्रसेन रहात नाही, निघून जातो. इंद्रसेनाचें बोलण काँ दादांस आम्ही 
तुमचे स्वाधीन करावें, यांत आमचा लोकिक चांगला दिसत नार्ही. तुमचा 
आमचा तह झाल्यावर तुम्ही मातबर माणूस दादांकडे समजुतीस पाठवावा, 
आम्हीही त्यांस सांगून तुमचे हस्तगत होयसें करूं.” त्यावर नानाने कळविले 
कीं “दादासा० हातीं न येतां तह करू लागले तर तो रद्द समजावा.' या- 
शिवाय नानाने जे जे आक्षेप लिहून पाठाविळे ते महादजीने इंद्रसेंनाकडून 
कबूल करविले. पत्रव्यवहाराचे योगानें अनेक भानगडी उपास्थित झाल्या, 
निरनिराळ्या मुत्सद्यांत व भाषांत तफावत होती, बहुत पत्रें मुद्दाम तपशील, 
जार लिहिलेली होती. त्यांवरून उपयोगी जाबसाल चांगले रीतीर्ने बोलावे, 
नाहां तर पुढें हे आम्हांस कळलं नव्हते, अथवा आम्ही असें सांगितले होतें- 
असं म्हणतील. यांत होतें तें त्यांत गेलं, असं होऊं नये. असें होतां होतां 
डिसेंबरांत तहनामा फारसी कायम होऊन नानानें हेदरखान मेल्प्रावर त्याज- 
वर सही करून शिक्‍्क्यानिशीं ता.२१-१२-१७८२ रोजीं पुण्याहून रवाना 
केला, “ तो कलकत्त्याहून सहीशिक्के होऊन यावयास विलंब लागेल, याकरितां 
पाटीलबावांनी इंद्रसेनास घेऊन श्रीमंतांचे लझास जरूर यावे; म्हणजे बावांनी 
इंग्रजांचा वकील श्रीमंतांजवळ जाणून तहृ केला असे होईल व लोकिकांत चांगलें 
दिसेल; तोंपावेतो तहनामा सहो होऊन येईल व दादासाहेब स्वाधीन होण्याचें 


३७२ मराठी.रियासत [ उत्तरविभाग १ 


४.><-४-/१-४४-€%* “'४”४-”/४४-४-7"-९*-४* श'-ट*"४>€ “' “१४” -/*€ ४८१” शा १. ६८-५६ * “६ ४:०५ “४ “५८८४ “४६-५५ “५.६६” ४४-४४.” ५.६-/%-/४-/०५-९४-४७-४४०४४- “0५/५१५-४ ४०४१०४१५.०९// 


समजेल. श्रीमंतांचे लमाचा महृते माघ शु०९ चा म्हणजे १०-२-१७८३ चा 
आहे. लम्न समारंभास आल्यानं फार चांगलें होणार आहे. इंग्रजांचे तहाचे 
काम लहान नाहा. बहुत जपून सांभाळून करावें.' असं नानाने कळावेल. हा 
तह पुण्यास कां झाला नाषह्ही, त्यांत महादर्जाने उभय पक्षी जामिनगिरी 
पत्करून स्वतःचं महत्व कसं वाढविले, तसेंच मराठी राष्ट्रास त्यापासून नफा 
नुकसान काय झालें, वगेरे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न या संबधानें उद्भवतात, त्यांचा 
थोडा विचार करणं जरूर आहे. 
पुणें दरबाराशी बोलाचाली करण्यास हेस्टिंग्स कोणी तरी मध्यस्थ शोधात 
होता. भोसल्यांनी ती गोष्ट मनावर घेतली नाही. अकाटचा महंमद अली 
आपण तह जुळवून देतो म्हणून आग्रह करीत होता, परंतु त्यास पुण्याचे 
दरबारांत वजन नव्हतें. अद्या अडचणींत गोंडडास इंस्टिग्सने पुण्यांत जाऊन 
तह ठरविण्यास लिहिलें, इतक्यांत म्यूरन महादजीक्ीं स्वतःपुरता स्वतंत्र तह 
केल्ग्राची वर्दी हेस्टिंग्सला मिळाठी, याच वेळीं चेतर्सिंग महादजीकडे पळून 
गेला, आणि ते दोघे वजिरास व बादशहास संगतींत घेऊन बंगाल्यावर उतर- 
णार, अशी बातमी हेस्टिग्सला पोचून त्याने कसही करून महादजीला खूष 
ठेवण्याचे मनांत आणून अंडरसनला त्याजकडे पाठविलें. खरं म्हटलं तर 
लष्करी जोराच्या पाठिंब्यांत महादजी जितका फायदेशीर तह पदरांत पाड- 
ण्यास समथ होता तितके पुर्ण द्रबार नव्ह्ते. ' इकडील मसलतीवर पाटील- 
बावा आहेत, अंतवद खाला पाहिली असतां, चाळ करतील, यानकरितां इंद्र- 
सेनास सलूखाचे बोलणें करण्यात हंस्टग्सनं पाठविला, असं सदाशिव दिनकर 
लिहितो. गोंडडंसारखा राज्याची हाव धरणारा ग्रह॒स्थ पुण्यास तह॒ ठरविण्यास ' 
जाता तर इतकंही पदरांत पडल असतें कॉ नाहीं याची शंकाच वाटते. 
हेस्टिग्त घाबरलेला व फ्रन्सिसच्या खटपटांनीं जवळ जवळ कामावरून दूर 
होण्याच्या बेतांत आलेला असल्यामुळें, ग्वाल्हेर-बनारस'च्या पेंचाच्या वातावर- 
णांत घडलेला तह पुष्कळ फायदेशीर झाला असंच म्हणावे लागत. महादर्जानें 
स्वतः होऊन तहाची जबाबदारी अंगावर घेतली नाहो. अंडसंन त्याजकडे 
आला, तेव्हां त्यास पुढं पुण्यासच पाठविण्याचा महादजीचा विचार होता. 
पण महादजीच्या मार्फत तह होण्यांतच राज्याचा फायदा आहे हें नानाने 
ओळखून महादनीला आपण होऊन त्यानें सवे मखत्यारी दिली. याला 


प्रकरण ११] युद्धसमारोप;--सालबाईचा तह २३७३ 


४२५.” ४..”१५-/४०-४४- /४-४% ४ ७५७४१ फट १४७५४ ४-५ २.५ ४.४५५०-/४-५"५-- ४-४ ४-४ ४-४ चेक २ २.७ ब्ध च्य त ४-४ ए* ४१५ 7४2 ४-८१४/0४-/ ४४ ४-७ ४४४४ ४7९0४८” धणी 


पर्याय दोनच, एक महादर्जाने अंडसेनसह पुण्यास जाणं, किंवा नानानेंच 
महादजीच्या छावणींत पुण्याहून जाणें. पेकी महादजीने या वेळो माळवा 
सोडणे अत्यंत धोक्‍याचे होते. इंग्रजांच्या फोजा वजीर व बादशहा यांस कबजांत 
आणण्यासाठी दुआबांत बसल्या होत्या. गोहृदकर राणा, राजपूत राजे, बाद- 
शहा व वजीर हे सवे मराठ्यांवर केव्हां उठतील याचा नेम नव्हता. वास्तविक 
हेदर मराठ्यांना इंग्रजांस पुरेपुरे केलें म्हणून त्यांच्या चढाईत थोडाबहुत तरी 
आळा बसला. नार्ही तर याच वेळीं दिल्ली पावेतो मजल मारून हिंदुस्थानचे 
सावैभोमत्व स्वार्धांन करून घेण्याचा हेस्टिग्सचा डाव बराच सफल होण्याचे 
बेतांत होता. मॅक्‍्फसेन, कूट वगेरे थोर अधिकाऱ्यांनींच हेत्टिग्सतला गप्प बस- 
विळे, म्हणून हा तह होऊन युद्ध संपले. नाहीं तर पुरंदरच्या तह्ापासून नाना 
तऱ्हेच्या युक्त्या करून हेटिंग्स हॉनबींनी आपले कावे कसे चालविले हं 
आपल्य़ा दृष्टीसमोर आहेच. सारांश, हिंदुस्थान राखायच, कीं नमेदोत्तर भाग 
सोडून पुण्यापुरता राज्याचा संकोच करून घ्यावयाचा, असाच या वेळीं महा- 
दर्जीपुढें पेंच होता. पुढेंही आपलं वजन उत्तरंत प्रस्थापित करण्यास महा- 
द॒जीस आणखी सात आठ वर्षे लागलीं, यावरून उत्तर हिंदुस्थानांत ठांसून 
बसण्यानेंच महादजीस मराठी राज्याजी मोठी कामगिरी कारेतां आली अर्स 
म्हणावे लागतें. यासंबंधान आणखी पुढें विचार करावा लागणारच आहे.$ 


महादजीने नानास विचारिलं, आमचेकडून तहांत सरकारची नुकसानी 
काय झाली, त्यावर नानाने कळविलें, “१ महंमद अलीकडील चौथाई बुडाली; 
२ साष्टींचा वारसा ठेवला होता, तो तुटला; ३ गायकवाडाकडील मागील ऐवन 
बुडाला; ४ अतरवेद हातची गेली; ७ दुसरे टोपाकरांचा आधार संपला.' 
अशी अनेक प्रकारची वाटाघाट होऊन शेवटीं २५४ फेब्लुवारीस तहाचे काम 
पूणे झाल. दादासाहेबांबद्दल मात्र पुष्कळ वाटाघाट पुढेही चालू होती. महा- 
दजजीचें म्हणणें असें होते, की दिल्लीची मसलत साधण्यासाठी इंग्रजांशी मेत्री 
करणे प्राप्त, त्यांत थोडं तूते नुकसान झालें तरी हरकत नाहां. एकदां पात- 
दाहा हातीं आल्यावर राजपुतांपासून कोन्यवधि खंडणी घेतां येइल, रोहिल्यांवर 
सूड उगवावयास सांपडेल, ईमग्रज, निजाम, हेदर वगेरेंवर आपला वचक बसेल, 


| याजााडवडडवडका साड 


$ ग्वा. ३. २४-४२; ४-६२; का. स.प, या. २८८, 


---द----८-८ य 


३७४ मराठी रियासत [ उत्तराविभाग १ 


**-४४-५-४४-/%/४-€५/४-/ -€४-५९-/ ९/४/0९ / ५५५ ५.” २.५१४-५४५-./0४४-./ 


४४0५ ४४ ४ “१७५४०४ ४५ ४-५/४७४४--४४- “४७/४०/४०४४. 


म्हणल्ञे पर्यायानें मराठ्यांची सावेभोम सत्ता मजबूद करतां येईल. नाना म्हणे 
कीं, इंग्रजांनीं मराठी राज्यांत फूट आरंभिली आहे. जहागीरदार स्वतंत्र होऊं 
लागले कीं मराठ्यांच्या सत्तेस उतरती कळा लागली. 

नानामहादजींचा लढा जितका राष्ट्रप्रमाचा तितकाच तत्त्वाचाही होता. 
शाहू व बाळाजी विश्वनाथ यांनी महाराष्ट्राला उत्तराभिमुख बनविले आणि 
त्याची सांगता सिंदे होळकरांनी केली. हिंदुस्थानच्या सावेभोम सत्तेची हाव 
बाळगणारांनी उत्तरेची किल्ली सांभाळली पाहिजे असं महादनीचें धोरण होतें. 
ही किल्ली पुण्यास नसन दिल्लीस होती. याच कारणासाठी महादजीला उत्त- 
रेचा एवढा ओढा वाटे. सालबाईच्या तहानें दिळीकडील बादशाही कारस्थान 
महादर्जाने मोकळं केल आणि इंग्रजांस त्यांत धुस्‌ दिले नाहो. शेवर्टा सुद्धां 
मराठझाही बुडाली ती उत्तरेत सेनापति लेकनें दिदी काबीज केल्यानें बुडाली, 
वेलस्लीने बाजीरावाघत पेशवाईवर बसविल्यानें बुडाली नाहीं. या वेळच्या 
घडामोडी नानाफडणिताने एकदां सुद्धां उत्तरेत जाऊन स्वतः अनुभवून 
पाहिल्या नाहॉंत, यामळे मराठी राज्याचे अंती नुकसान झालें. दुरून लेखणी 
चालविणाऱ्या मुत्सद्यापेक्षां रणक्षेत्राच्या धडाक्यांत वावरणारा सेनापातिच राष्ट्राची 
काभगिरी नास्त करूं शकतो. 

निजाम भोसले चोकडीच्या जुटींत होते, त्यांबद्दल सदाशिव दिनकर 
लिहितो, ' शिंदे यांच्या विद्यमान तह झाला, त्यांत आपला इतल्ला नाही. मत- 
लब कांहीं सिद्ध नाहीं म्हणून भोसले व निजाम उभयतां समदुःखी आहेत. 
उभयतांची लिहिलीं परस्परं जाऊन येऊन, भोसल्यांनी विश्वंभर कलकत्त्यास 
पाठविला. त्याचा भाऊ स्रृत्यु पावला म्हणून गेला. आतां आपण पुढें कोणती 
चाल धरावी याचा विचार करण्याकरितां निजामाचा वकोल नागपुरास येणार 
होता. परंतु बावांनीं भोपळे व निजाम या दोघांसही पत्रे लिहून त्यांचं 
समाधान केलें. विश्वंभर यांस रवानगीची वस्रे देतांना चार दिवसपर्यंत 
वाड्यांत बागेत स्वस्थपणे प्रहर सहा घटका बसोन भोसल्यांनी रवानगांचे 
भाषण केलं. आतां हे इंग्रजांकडे जाऊन काय घडवितात, कळत नाहो.' खरें 
पाहतां चोघांचें जगी कारस्थान होऊन, त्यांत निजाम भोसल्यांनी कांही एक 
काम न करितां, परभारे कार्यभाग उरकून इंग्रज तहास सिद्ध झाले, त्यांत 
शेवटी महादजीस यश येऊन, मराठ्यांची सावेभोम सत्ता डळमळत होती, 


प्रकरण ११ वें] युद्धसमारोप,--सालवबाईचा तह ३७५ 


“1१-7१” 


“४०/१०/४७४० ४.५४” “0-/९-४-४.””/५ १ 0५-८११-/१-”१६-४ “४-/४४१-४% “ ४.” १.”४४५५१--/.” ४८/%.”४.”€४. 


ती दृढ झाली, आतां हे आपणास पाहिजे तसे मान वांकवावयास लावर्ताल, 
हें मोठें वेषम्य त्या दोघांस वाटलें. “आंतील अथे पाहतां इंग्रजांची मसलत 
आपण होंऊन करविली, आणि आपलेकडून कांहींच झालं नाहो, आपल्यावर 
शब्द आला या फिकिरींत ते आहेत. इंग्रजांचे मसलतीस कसंही करून 
हेदरखानास मिळवून घ्यावे, असें नबाबाने पुण्यास लिहिलें तो दस्तैवज गुतला, 
पुढें हेदरखानाचा व पुणेकरांचा खेह झाला, तेव्हां ते आतां कांहीं तरी बहाणे 
लावून लिहितात. आंतून पाहतां शरमतात, ज्यास मसलत होत नाहो तो 
बाहणे काहून लावितो. पोटांत इंग्रजांची जरब भारी आहे. हे दोघे निजाम 
भोसले कांहीं न करतां फशी पाडतील, असें महादजी दोन वर्षे नानास सारखं 
बजार्वांत होता. या तहासंबधानं कीन म्हणतो-- 

“ सालबाईच्या तहाचे इंगित सहता कोणाचे लक्षांत येत नाहीं तें ह की, 
इंग्रजी राज्यांत एका मेलाची सुद्धां भर न पडतां, त्यांची सावेभोम सत्ता दक्षिण 
हिंदुस्थानांत नकळत सिद्ध झाली. कारण त्या भागांत म्हेसूराशेवाय करून 
बाकीचे सत्ताधीश इंग्रज्ञांच्या मध्यस्थीची अपेक्षा बाळगू लागले, मध्यस्थीवी 
अपेक्षा म्हणजेच वचेस्व नव्हे तर काय ६ ' ( महादजी चरित्र, प. ८२ ), 

राजकारणांत भलभलतेच देखावे किंवा आविर्भाव दाखवून प्रातिस्पध्यावर 
मात करण्याचे प्रसंग नाना फडणीस किंवा इतर मुत्सद्दी पाहिज्ञे तसे उपस्थित 
कर्रांत. म्हणजे एका दृष्टीनें हीच्या युरोपियन राजकारणांतळे आंतरराष्ट्रीय 
डाव त्या वेळीं सुद्धां कांहीं कमी होत नव्हते. साष्टी बेट इंग्रजांकडून हर उपायानं 
परत ध्यावयाचें असा नाना फडणिसाचा सारखा नेट चालू होता. त्यासाठी 
सालबाईंचे वाटाघाटीत नाना शक्‍य त्या रीतीनें हेदर व फ्रेंच यांच्याशी संपूरणे 
मिलाफ केल्याची बतावणी तो इंग्रजांकडे करी, उलट इकडे तो हेदरास असें 
सांगे कीं कृष्णेपलाकडचा आमचा मुलूख तुम्ही घेतला आहे तो सोडून द्या, 
म्हणजे आम्ही इंग्रजांशी सालबाईचा तह कायम करीत नाहीं. तुम्ही हा मुलूख 
सोडून देत नसाल तर इंग्रजांशी सख्य करणें आम्हांस भाग पडेल. असे डाव- 
पॅच सर्वत्र सारखेच चाळू होते. सालबाईंचा तह घाटत असतां हेदराचा वकील 
पुण्यास आला, त्यास नानानें असें पढवून ठेविले को, पुणें दूरबारानें हेदर 
फ्रेचांशी कायम दोस्तीचा तह ठरविला आहे असें इंग्रजांस कळवा; आणि साष्टी परत 
देत असाल तर तुमचा तह कायम क्ररून फ्रेंचांशीं आम्ही गुतणार नाहीं, हा 


३७९६ मराठी र्यासित [ उत्तरविभाग १ 


>€**//% “*-/५-€*./६-/४-/% -“१-/४-/% ४7१ “१ /%"-४५-/*% 7४-€ -“€५-€* “* -५-४*-€५६-€४*-€१-४१-४४-१-€ “* ५“ /५.////५./५-/ / “९-५. “* “६८/१४/४४४४ ४.४४”. ०» क“ 


वकील महादजीकडे लाऊन पुढील वाटाघाट करणार तोंच हेदर मरण पावला 
आणि तहाचे कार्मा जास्त आहून धरण नानास इष्ट वाटलें नाही. म्हणून त्यानें 
लगेच तहावर सही केली. हेदराची चिकाटी टिपू दाखवील अशी त्या वेळी 
नानास अटकळ नव्हती. 

इंप्रजमराठ्यांच्या तैहासंबंधानें शाहू छत्रपतींचे पेशवा माधवराव नारायण 
यास आलेले पत्न उपलब्ध आह तं असे, जिल्काद सन११८४ (४-१०-१७८३), 
: इंग्रजांबरोबर महादजी सिंदे यांचे माफत तह होऊन, वसई, अहमदाबाद 
वगेरे ठिकाणें परत आलों, रघुनाथरावास कबजांत घेऊन बंदोबस्तानें ठेवलें, 
आणि ग्वाल्हेरचा किल्ला महादर्जींनीं हस्तगत करून घेतला वगेरे मजकुराचे 
आपलें पत्र आले ते पावले, ऐशियास, इंग्रजांनी केवळ आपमतलबानें रघुनाथ- 
रावास आश्रय देऊन निष्कारण देशांत लढाइ उपस्थत करून रयतेस उपद्रव 
दिला; त्यांनीं आपणच केलेला तह मोडून युद्धास सुरुवात केली; सबब त्यांचा 
नकक्ा उतरून आतां त्यांनीं तह केला, हं वर्तमान ऐकून संतोष झाला. 

“ आमच्या दोलतींत सरदार व सरकारचे अधिकारी आहेत, त्यांपैकी एखा- 
द्यास रघुनाथरावाप्रमाण आपल्याकडे वश करून इंग्रज पुनः बंडाळी करतील; 
आम्हांस त्यांचा भरंवसा येत नाहीं. सबब हा नवीन तह कायमपणें चालावा, 
या साठीं आमची अशी आज्ञा आहे काँ तुम्ही इंग्लंडचे राजास स्वतंत्र पन्न 
पाठवून हा तह तिकडून मंजूर करून ध्यावा. महादजी सिंद्यांनीं हा तह 
सिद्धीस नेला, सबब त्यांसच तुम्ही असें स्पष्ट कळवून ठेवावे, की इंग्रज येथें 
आरंभीं केवळ व्यापाराचे निमित्ताने आले, आणि व्यापाराची परवानगी 
मिळवून राहिले असतां, आतां हावभरी होऊन येथील राजकारणांत शिरू 
पाहतात, आणि दैंगल माजवितात. हे सवे लक्षांत ठेवूनच इतउत्तर महादर्जींनी 
त्यांच्याशीं मोठ्या सावधागेरीने व्यवहा!र करीत जावा. पुनरपि आमच्या 
राज्यांत अशी बंडाळी किंवा लढाई उपस्थित होऊन रयतेस कोणताह्ो 
उपद्रव होऊं नये अशी आमची फार फार इच्छा आहे, ती तुम्ही सिद्धीस 
न्यावी. कळावें.'4] 

५] [?७]0'5 0 (130 10६]8 01 39081७ यांतील इंग्रजी भाषांतरावरून 
परत मराठी. का. सं. प. या. २२२, २५८, ३००, २०२, २०५, २०६, ३२७, 
२६४, २६५, २९२, २९०, १८७, १८८, १७१, १९०, 9१९२, २२४, १६४, 


प्रकरण ११ वे] युद्धसमारोप,--सालबाईचा तह - 


0 ती 


“४५४४४४४६४१ “0४*0५/४-४५-४४४0४नन 


कांमन्स सभेपुढे आपल्या कृत्यांचा जञाब देतांना हेस्टिग्सने मराठ्यांच्या 
युद्धासंबंधानें असे प्रातपादन केलें, की ' तुम्हां इंग्रजांचे ज राज्य आज हिंदुस्था- 
नांत आहे, त्याला व्यवस्थित स्वरूप मी आणून दिलें. माझ्या प्रमरत्नानें 
त्या राज्याचें रक्षण झालें. शत्रूच्या सुलखांतून प्रचंड फोजा अत्यंत थोड्या 
खचात माँ युद्धास पाठविल्या, म्हणूनच दूरदूरच्या प्रदेशांचं संरक्षण झालें. 
मुंबईकरांची साफ बदनामी झाली होती ती माझ्या प्रयत्नाने वांचली. मद्रा- 
सचा प्रदेश हेदराचे तावडातून सोडविण्पास माझे प्रयत्न कारण झाले. युद्ध 
सुरू केलीं दुसऱ्यांनी, पण तो यशस्वी करून दाखवावी लागलीं मला, मरा- 
ठ्यांच्या एका बलिष्ठ सरदारास (महादजीस ) मी मोठ्या युक्तीने वळवून 
घेतल; दुसऱ्या एका बलवान सरदाराशी ( फत्तेसिंग गायकवाडाशीं ) मां 
गुप्त करार ठरविला; तिसऱ्या एकास ( नागपुरकर भोसल्यास ) मराठ्यांच्या 
गटांतून फोडून त्याजकडून पुढील तह घडवून आणण्याची सिद्धता 
केली. तुम्ही सवे तह तह म्हणून ओरडत असतां व हौ ओरड सव शत्र 
एकत असतां, माच तेवढा नटाने तहाचे विरुद्ध आविभाव आणून, शेवटीं 
फायदेशीर तह पदरांत पाडून घेतला. एवढी सवे जबाबदारी घेऊन जिवाची 
त्रेधा उडवून घेण्याची मला काय जरूर होती: तह॒ करा म्हणून आलेल 
वरिष्टांचे हुकूम मी अक्षरशः पाळता तर त्यामुळे माझा स्वतःचा फायदाच 
होता; पण त्यांत इंग्रज राष्ट्राची मात्र अत्यंत हाने झाली असती, वडगांवा- 
वर इंग्रज सेनापतींनी मित्रेपणाने आपल्या राष्ट्राच्या नांवास काळिमा लाविला, 
तो धुऊन काढण्याची मला कोणीं फरज पाढडिली नव्हती. मद्रासचा प्रांत 
हेदरानें गडप केला, तो सोडविण्यास फोज पाठविण्याची मला काय जरूर 
होती ९ माझ्या योजनेस कोन्सिळचा विरोध होता, त्यास नुसतें हो म्हणून माझें 
काम भागले असतें. भोसले चिमणावापून बंगाल प्रांत गिळंकूत केला असता, 
तर माझें काय गेलें असतें ९ खासगी पेसा खर्चे करून मीं हा पारेणाम थांब- 
विला, यांत स्वतःचा फायदा केला को राष्ट्राची सेवा केली ! मुद्दाम काशीस 
जाऊन चेतसिंगाचें प्रकरण उकरून काढण्याची तरी मला काय जरूर होती !' 


२१४, २४३, २७०, २२८; खरे ना. फ. चरित्र; ॥एण्लाट& ७1७18१ ]13 
ग्वा. ४.५१, ५२९, ५२; ग्वा, ३२, १५. 


३७८ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


न्€ ९८0४४४९४४0" ४१ 0८४१४ 0700 9 शी 0४-४४ ४५/४४/४४४५ ५-/५./४-/६-/४ “*/. “२.८५. शाध-टध्टा* “ह 


राजकारणाचा. एक मासला म्हणून हेस्टिग्तचे हे उद्ठार लक्षांत ठेवण्यासारखे 
आहेत, इतकेंच.$ बाको हेस्टिग्तच्या घमेंडीस उलट बाज होती हेंही तितर्केच 
खरं आहे. 
इंग्रजांनीं साष्टी परत दिली नाहां, हो गोष्ट नानाचे अंतःकरणास सदेव 
झोंबत राहिली. साष्टी सुटली नार्ही म्हणून वेळास गांव इंग्रज देत होते तो त्यानें 
घेतला नाही. स.१७८७ त दुसरा कांहां प्रदेश मोबदला देऊन साष्टी परत 
द्या, अशी मॅलेटच्या मार्फत नानाने मुंबईकरांकडे मागणी केली. मुंबईस लाग- 
णारें नेहमांच्या निर्वाहाचें धान्य वगेरे सामान साष्टांतूनच इंग्रजांस मिळत 
असल्यामुळें, साष्टी हातांतून गेल्यास सुंबईचा सहज्ञ कोंडमारा होईल या 
भीतीनें ते साष्टी परत देण्यास नाखूष होते. मुंबईकरांनी हें प्रकरण कॉने- 
वॉलिसकडे पाठविलें, त्यानें त्याबद्दल ता.१६-११-१७८७ रोजीं इंग्ढंडास 
लिहिलें. या लखापडीमुळें नानास निकाली जबाब मिळेना, म्हणून त्याने 
साष्टी परत घेण्याच्या खटपटीसाठीं मृहाम आपला वकील इंग्लंडास पाठावे- 
ण्याचे ठरवून ती गोष्ट मॅलेटच्या माफत इंग्रज अधिकाऱ्यांस कळावेली. याच- 
वेळी इंग्लंड फ्रान्सचे युद्ध जुपण्याचा रंग आला होता; तसें झाल्यास, टिपूला 
फ्रेंचांची कुमक येऊन तो आपल्यावर चढाई करील, तर आपणास मराठ्यांचे 
साह्य अवश्य मिळावेलें पाहिजे अश्या समजुतीने, साष्टी परत देत नाह असें 
गून पुर्णेकरांस दुखविण कानवालिस यास इष्ट वाटले नाहीं. ता.१०-३-८८ 
रोजीं त्याने मॅलेटच्या माफत इतकेच कळविले की इंग्लंडास मुह्याम तुमचा वकील 
पाठविल्यापासून विशेष फलप्राप्ति होईल असें मला वाटत नाही. तथापि तुम्ही 
कोणी इसम पाठवीत असल्यास आम्ही त्याचे साहित्य सवेतोपरी करूं, मात्र 
नुष्य पाठवाल तो इभ्रतींचा व लायक पाठवा. एखादा लुंगासुंगा युरोपियन 
पाठवू नका. ' साष्टांचे हे प्रकरण नानाने केक वर्षे चाळूच ठेविले होतें 
ता.३-६-१७९० रोर्जा इंग्लंडांतून कॉनवांलिस यास लिहून आलें कौ, “पुणे 
दरबारानें साष्टांची मागणी चालविलेली आमच्या लक्षांत आहे. परंतु त्या- 
बद्दल आम्ही येथून साष्टींचे उत्तर कांहींच देऊं शकत नाहीं. आम्हांस तूर्त 
इतकेंच वाटतें, कॉ दुसरा यांग्य मोबदला मिळाला असतां साष्टीच आपणास 


-गीपटपपपणापपापा॥ा0 -र्‍-------.“--- -॥णण----->५/--८-* ---::----.- 
न पर चक 


$ फॉरिस्ट-इंपीरियल सिलेक्शन्स-प्रस्तावना ए. ८९-९२ 


प्रकरण ११वे ] युद्धसमारोप,--सालबाईचा तह ३७९ 


२. र*“*>“६४४८८/ ४८0५५ ४४-४४ शेकाप 9९ णिधग्श ४७-0१ ४४४४-४४-५४ ४०/४४/४४५४ ४0४ 09०४00 


पाहिजे अशांउला भाग नाहीं. भडोच परगणा आणि सुरतेतून गायकवाड व 
पुणें दरबार यांस मिळणारी चोथाईची रक्कम साष्टींच्या बदल्य़ांत आम्हांस 
देण्यास ते तयार आहेत कॉ काय याचा तपास करून कळवावें.' शेवटांसाष्ट्री 
परत आली नाही ती नाहींच. 

महादजीचे हातून राज्याची नुकसानी होते, असा तहाचे वाटाघाटीत त्याजवर 
नानानें आरोप केला, तेव्हां महादजीने झणझणित जबाब लिहून पाठविला. 
ता.१३-२-१७८२ चें हें सुप्रसिद्ध पत्र ऐ. टि. २-२८ येथे छापले असून 
त्याची ग्रॅंट डफनेही वाखाणणी केली आहे. महादजी म्हणतो, ' श्रीमंतांचे 
अकल्याण आणि नानाचे वाईट आम्ही काय करितों, तें बारकाईने शोध 
करून पाहवें. निजाम, हेदर, भोसले, इंग्रज, गायकवाड व दादा या सहा- 
जणांकडे आमची सूत्रें चाळून वकील येतात, ते सवे सरकार आज्ञेप्रमाणेंच 
येतात. यांत निखालसता कोटे कमती झाली ! सखारामपंत, मोरोबा वगेरे- 
कडे संधान राखून सरकारनुकसानी व नानाचे अकल्याण कले न केले ह 
त्यांस माहीतच आह. प्रस्तुत होळकर, हरिपत, परशुरामभाऊ व दुसरे सरदार 
मानकरी यांजकडे संधानें राखून सरकारनुकसानी व नानाचे अकल्याण केल 
असेल ते सांगावे ! श्रीमंतांचे पाय व नानांचा भाऊपणा आमचा खंबीर 
आहे. एखादे मसलतीचा किंवा सरकारचे अंमलदारांचा मजकूर बरावाईट 
लिहावा लागला, तरी तो तितक्‍यापुरताच समजावा, मागाहून त्याचे प्रकरण 
चालवू नये.' यासंबंधाने महादजीने घारच्या पवारारचे व॒ सागरकर बाळाजी 
गोविंदाचे, तसेंच अहल्याबाई व तुकोजी यांच्या भानगडीचं उदाहरण 
सांगितलें. सालबाइचा तह॒घाटत असतां महादजीने आजूबाजूच्या गढ्या 
घेऊन जे बंडखोर इंग्रजांस मिळाले होते, त्यांचा उच्छेर चाल'वेला, 
तेव्हां त्याबद्दल सरकारी अंमलदारांनीं ण्यास तक्रारी केल्या त्यावरून 
नानाने महादर्जांस ठपका दिला. महादजी म्हणतो, “ अंबूजी इंगळ्यास 
फोज देऊन गढ्या घेण्यास पाठविलें, परंतु ठाणी सरकारी अमलांतील 
आहेत हं समजतांच फोजा माघाऱ्य़ा बोलावल्या. राजजी देशमुखांचे 
पारिपत्य केलं याहूनही अधिक पारिपत्य करावयाचे होते, तर आम्हांस 
लिहावयाचे होतें. त्याचे घरी चोक्या बसाविल्य़ा, तेव्हां भामचा लोकिक काय 
राहिला | शिरोजचे जमीनदारांनी सिजीस येऊन इंग्रज आणिला आणि 


३८० मराठी रियासत [ उत्तरावेभाग १ 


-:-४-६-५-८८५ २>>“**“१*----८/५ 


भेलते घेऊन देण्याचा घाट घातला. आम्हो जाऊन गोळ्या चालविल्या तेव्हां 
सरकारचे अमलांत बेल व बुणगे लटले गेले. त्याचे पारिपत्याकरितां अंम- 
लदारांचे बोभाट सरकारांत गेळे. त्यावरून आम्हांस न विचारतां, परभारां 
कमावीसदारांबराबर ताकीदपत्रे आमचेकडे येऊं लागलीं. त्यावरून आमच्यावर 
अस्तत्यारी किती आहे ह समजून आले,' अशा प्रकारचे वाद व प्रतिवाद प्रसिद्ध 
कागदांत भरपूर आहेत. गढ्या घेऊन बंदोबस्त करण्यासंबंधानें ' चंदेरी, दतिया, 
खेची वगेरे संस्थानांस उपद्रव होऊं नये असें सरकारांतून लिहून आलेलें राघोपंत 
गुरुजींनी बावांस सांगितलें. “त्यावरून मर्जी बहुत विक्षपास पावली, आणि 
आम्ही संस्थाने धऊच लागल्यावर आम्हांस परवानगी कशाला पाहिजे !' 
अशी भवती न भवती प्रहरभर दरबारांत झाली. राणेखान भाईनीही सांगि- 
तले काँ “तूते इंगळ्यांचे नादीं आहेत. कोणीकडून चार रुपये मिळवावे हो 
बुद्धि जाल्यावर विचार कसचा पुसतां! ' ह ऐकल्यावर नानानें लिहिलें. ' सर- 
कार तालुक्‍यांतील गढ्यांस मोच लावून रुपये घेणें, आणि रद्बदल सरकारचे 
वकिलांनी केलेली न ऐकतां, लोभावरच दृष्टी देणे, सरकारचा तालुका खराब 
होतो, दुलाकिक होतो, हें कसें चित्तांत येत नाहो ! असेंही करतां इंग्रजांस 
सरकारचे कामदारांनीा रसद पोचवली असली तर सरकारचे कमावीस- 
दारांकडून बंदोबस्त करवून झुन्हेगारांचे व नजरेचे रुपये ठरावून कमावीस- 
दारांस सांगावं काँ, हे रुपये पुण्यास पावते करणं, असे करणें थोरपणास चांगलें. 
कांही मनांत येऊन उपद्रव मना जाहला तर बरं, नाहीं तर इंश्ररी इच्छा. 
मयादा सोडल्यावर इंश्ररास गोष्ट मानवत नाही. 

अंडसन दीड वषे महादर्जांचे सांनिध्यांत नाना तऱ्हेवे मदु कठोर मुद्दे 
विवेचित होता; त्याने लिहून ठेवलेला महादजीसबंधाचा अभिप्राय मार्मिक 
आहे, त्याचा मतलब असा. सालबाइंचा तह ठरण्यास अतोनात विलंब लागला 
याबद्दल सिंद्यांस अत्यंत वाईट वाटलें. त्यानें पुनः पुनः बजावून सांगितले 
कीं निजाम व मुधोजी यांस केव्हांही तहाचे मध्यस्थींत घेऊ नका. ल्ांच्या 
कारवाईनेंच नाना तऱ्हेचे अडथळे उपास्थत झाले. अंडसंननेंही महादर्जांची 
खात्री केली, कॉ तुमच्याबद्दल इंग्रजांस मोठा आदर वाटत असून मराग्यांच्या 
कोणत्याही भानगडीचा विचार तुमच्याशिवाय आम्ही करणार नाहो. अड- 


1 का. स.प. या, २९६ २०५, २३३, २५१, २८८, २९३, 


प्रकरण ११ व॑] युद्धसमारोप,--सालबाईचा तह ३८१ 
सेन पुढें कलकत्यासच राहणार होता, याबदल महादजजीस संतोष वाटून तो 
बोलला, तुम्ही कलकत्त्यास असल्याने आम्हांस मोठा आधार आहे. तुमच्या- 
सारखाच एखादा ग्रहस्थ कलकत्त्याचा पुण्यास राहोलळ तर उभय सरकारांस 
मोठा उपयोग होईल. या सूचनेवरूनच पुढे मॅलेटला नेमण्याची कल्पना 
निघाली, अडसन हेस्टिग्त यास लिहितो, “' तह ठरत असतां केक्र वेळां 
नानाप्रकारचे संशय निघाले, एकमेकांविशीं तककुतक उत्पन्न झाले, भल- 
भलत्या मागण्या उभय पक्षी पुढे आल्या; एका मुद्याचा निकाल होतो, तां 
दुसरा बिकट सुद्दा उपस्थित होई. परंतु या सव प्रकरणांत शांत व न्यायी 
वृत्ते कायम ठेवून महादजीनें जी कामगिरी केली, तिच्याबदलळ माझे मनांत 
अत्यंत मोठा आदरभाव राहतो. पुण्याच्या बारभाईंच्या शकाकुशकांचा 
निकाल महादजी होता म्हणूनच लागला. भडोच खुद त्यासच मिळावयाची 
होती, परंतु त्यासबंधानं त्याने यत्किंचित आग्रह धरला नाहो. माझ्या केवळ 
बोलण्यावर त्याचा पूर्ण विश्वास होता. अश्या थोर पुरुषाचा खेह आपण कधीं 
माडू नये. हेस्टिंग्स व इंग्रज ठाक यांबदल त्यास मोठा आदर वाटतो; आणि 
आमच्याशी सदेव ख्हभाव कायम ठेवण्याचीच त्याची इच्छा आहे. युद्धांत 
बाजू अंगावर आली तर त्याचा हुरूप व शांति कधीं भग पावत नाहीं; तसंच 
ज्ञय मिळाले असतां तो हृषांने फुगून जात नाहॉ. ( अंड्सनची रोजनिशी 
१५-६-१७८३ ) 

महादजी म्हणतो, * इंग्रजांचा तह आमचे विद्यमानाचा म्हणून तो शवटास 
जावा असे कोणाचेही मानस नव्ह्ते. म्हणोन हिसके किती बतल ! अद्यापि तो 
शेवटास न जावयाची साधनें निरनिराळा आरंभण्याचे क्रम वाळूच आहेत. 
आम्हांस तोंडघर्ती द्यावें हा इरादा धाकट्या मोठ्या तर्वांचा. म्हणून मुंबई, 
मद्रास व आणखीकडे राजकारण आंतून लावून, आमचे राजकारण मार्गे टाकून 
परभारां दुसरीकडून शेवट करावयाचा उद्योग केला, तो सफल न जाला; आणि 
लांबण पडल्यामुळें टिपूच्या सलुकाचे परभारां ऐकोन आम्हांस शब्द लावून 
लिहिले. तर आम्ही बुद्धीने चालला असल्यास शब्द लागेल. निष्कपट, एक- 
निष्ठेने वतला असल्यास ईश्वर आम्हांस पार पाडील. राज्यभार मोठा, बहु- 
तांच्या हाते चालावा तितक्‍यांचीं मतें स्वच्छ राहून साधनास लागतील तरीच 
चालेल. हं स्पष्ट समजल असतां आम्हांस पुढें करून घाट घडविला. तहनामे 


१८२ मराठी रियासत [ उत्तराविभाग १ 


दिले घेतले येथवर करून, आतां मनांत हरएक विकल्प आणून आमचा 
कार्यभाग सिद्धीस न जावा याअर्थे, प्रथक प्रथक निरनिराळे साथनास लागून, 
परभारं संधानें टिपूकडे लाविली. टिपू व इंग्रज हे आपले मित्र को शत्रू ९ 
यांसी परभारे निरनिराळीं राजकारणें लाविल्यानं, तीं सिद्धीस जाऊन आपला 
घोर तुटेल कीं वाढेल, याचा विवेक न करितां, द्वारांतर॑ साधनें चालविली. 
शनन संधिच पाहत असतात. बहुमत ( ऱदुफळी ) ध्यानास आल्याने घरफुर्टात 
शत्रूस शिरावयास जागा होतो. हाच द्वारें नाशाची. नाश आढळला, तेव्हां 
आम्हांस शब्द लावून लिहितात. तर निष्ठा, ज्याची त्यास कामास येईल. 
आरंभिलेला क्रम सोडूं म्हटल्यास मोठा नाश होतो. यास्तव उपेक्षा करणें 
ठीक नाहीं. हृ एक शेवटास जावें म्हणजे सुटलो. पुढें कोणत्याही कमात,पुनः 
पडावयाचें नाही. श्रम सायास जीवाभ्य करावे, कनभरी व्हावे, त्याचें फळ 
शाबासी मिळावी, ते उफराटं उपमदाची चाल धरू लागल्यास परिणाम कसा 
लागतो ! यास्तव कशांतच पडूं नये तें बरं. (ग्वा. ३.४). 

महादजीचें बळ वाढूं देऊ नये, त्याचा बळींच बंदोबस्त करावा, असा हेका 
पुष्कळांनीं चालविलेला पाहून हेस्टग्सनं त्याजवर खडखडित जबाब लिहून 
पाठविला को ' महादजी कपटी व पाताळयंत्री आहे, तो इंग्रजांचा व अकोट- 
कर नबामआाचा अत्यत ठवेष करतो, असें पुन्कळ लोक मला सांगतात, पण मला 
हे बिलकूल खरें वाटत नाहो. माझा त्याचा इतक्या वषांचा संभध आहे, 
त्यांत लबार्डाच असें एकही उदाहरण त्याचें मला दाखवितां येणार नाहो. 
गोहूद'च्या राण्याचें उदाहरण उठल्या सुटल्य़ा पुढें करण्यांत येतें. पण राण्यानें 
आमच्याशी इतकी लबाडी व कृतप्नता केली आहे काँ, महादजी करतो तें 
यथायोग्य हाय, असच मला वाटतें. उगाच अविश्वास दाखवून सिंद्यास आपण 
दुखवू नये. नाहीं तर नसल्या जागी भलताच धोका आपल्या सत्तेत्त उत्पन्न 
होईल.' सारांश, हेस्टिग्स, कॉनेवॉलिस व शोअर हे तिघे धूर्त इंग्रज सिंद्याचे 
वाटेस क्धा गेले नाहोंत; आणि पुण्यास नाना व उत्तरेत महादजी आहेत 
तापयेत मराठ्यांचे कारभारांत हात धालणें अत्यंत धोक्याचे होय, ही खूण- 
गांठ या युद्धापासून इंग्रजांनीं बांधून ठेविली. नाना व महादजी हे दोन पुरुष 
मराठी राज्याची प्रचंड शक्ति होते ह॑ जाणून, त्यांच्या हयातांत राज्यांत हात 
घालण्याचा प्रयत्न इंग्रजांनी केला नाही, हें लक्षांत ठेविले पाहिजे. 


प्रकरण १२व ] हिदी व पाश्चात्य राजकारणांचा लढा ३८३ 


.“४-८४५.”४५-४-” १.”४-/४-”/४-४४-/४-४४०४४-”५”-४५९४-”४-४-४-१ “४०0५-८४ ४९* १८/४५/४९५४ ४४"-”५-/४-/५- 


प्रकरण बारावे 


हिंदी व पाश्चात्य राजकारणांचा लढा 
स, १७८१-८३ 


ऱ--०2५>०--> - 


१. युद्धांतील नाना फडणिसाची अपूव कामगिरी. 

२. इंग्रज आरमारावर धुळपाचा विजय ( ८-४-१७८३ ). 

३. फ्रेंच नोकायोद्धा सफ्रां ( १७८२ फे.-१५७८३ सेप्टे.) 

४. इंग्रज फ्रेंचांच्या राजकारणांत नानामहादर्जांचा विरोध. 

र व मः नर 
१. युद्धांतील नाना फडणिसाची अपूवे कामगिरी.--नारायण- 

राव पेशव्याच्या खुनानंतर राघोबा इंग्रजांस नाऊन मिळाला व त्यामुळें उपस्थित 
झालेल्या इंग्रज मराठ्यांच्या सप्तवार्षिक युद्धप्रसंगांत मराठयांच्या बाजूस भांडा- 
भांडी, अव्यवस्था, ढिलाई वगैरे प्रकार कितीही झाले असले, तरी तश्याच 
तोडीचे प्रकार इंग्रजांच्या बाजूसही कांहीं थोडे झाले नाहींत; व सात वर्षे 
अनेक शत्रूशी ही जी टक्कर मराठ्यांनी मारिली, ती त्यांत एकंदरींत अत्यंत 
भूषणावह आहे. हॉनेबी, हेस्टिंग्त, मॉस्टन, गोंडडे यांच्यासारखे कार- 
स्थानी पुरुष्र जसे इंग्रजांच्या बाजूस प्रकट झाले, तसेच नाना, बापू, 
महादजी, हरिपंत, परथुरामभाऊ, भोसले बंधू साबाजी व मुधोजी, 
तुकोजी होळकर, गणेशपंत बेहेरे, देवाजीपंत चोरघोडे, कृष्णराव काळे, 
बिनीवाले, पानसे, आठवले इत्यादि किती तरी मुत्सही व शिपाई मराठ्यांचे 
बाजूस झळकले. रामचंद्र गणेश कानडे व इष्टुर फांकडे या दोघांनी 
आपापल्या राष्ट्रांकरितां रणांगणावर प्राण अर्पण केले, सवानी कसून 
प्रयत्न केला म्हणूनच या प्राणघातक संकटांतून मराठी राज्याचा बचाव 
झाला. माधवरावासारखा थोर पेशवा दिवंगत झाल्यावर खुनी राघोबास राज्य- 
पंद॒ विटाळण्याची संधि न देतां, नानाप्रकारच्या संकटांतून, नाना युक्‍त्यांनी 
व कारस्थानांनीं नानाफडणिसाने राज्याचा बचाव केला आणि इभ्रत कायम 
राखिली, हीच त्याची तवोत मोठी कामगिरी असून, “खूप श्तांने राज्य राखिले 


-2. मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


२२५ २ ४४ 0 ४-४५. आ -£-२-शाध्ला शप "८ टी ४६4० त्कळ ली द्र र “> 7 “३ * 7 ८४शा-“४५1 “7 “५५८५-५५” “ -“€*“ :८५-/४८/१*-"५-/५-*--*€* “४-५ 


या गीतानें अद्यांपि ती महाराष्ट्रांत सवेतोमुर्खी वसत आहे. मराठ्यांच्या या 
वेळच्या थोर कतेबगारराचें महत्व अनेक कारणांनी लोपून गेलें आहे. नारायण- 
रावाच्या वधाने मराठी राज्यावर केवढें अरिष्ट कोसळले याची सहसा कोणास 
कल्पना नाहीं. प्रचारांतील पुस्तकांत इंग्रजांच्या ठढायांचीं वणेनें भरपूर 
असून त्यांत पानिपतानंतर मराठ्यांच्या कतेबगारीचे नांव सुद्धां ऐकू येत नाही. 

पानिपतावर घडून आलेला मराठे दुराणींचा झगडा अत्यंत तौत्र व ऐति- 
हासिक दृष्ट्या अपूव समजला जातो. परंतु इंग्रज मराठ्यांच्या या युद्धार्शी त्या ' 
प्रसंगाची तुलना केली तर अनेक बाबर्तांत पानिपतचा प्रसंग अगर्दींच फिक्का 
पडेल. एका युद्धनीतीच्या पलीकडे पानिपतच्य़ा प्रसंगांत दुसऱ्या डावपेंचांची 
गुंतागुंत नव्हती... पण इंग्रज मराठ्यांच्या युद्धांत नांनाविध पक्ष, भिन्नभिन्न 
कावे, लहान मोठ्या सत्ताधीशांचे लष्करी व मुत्सद्देगिर्रांचे डावपेच वगेरे गोष्टी 
लक्षांत आणिल्या तर इतिहासाभ्यासकांस हा विषय पानिपताहून अनेकपटींनी 
महत्वा वा वाटेल. पानिपताचें रणक्षत्र दिळी कुजपुऱ्याच्या दरम्यान केवळ 
पाऊणशं भलांच्य़ा टापूंत मर्योदित होतें. परंतु इंग्रज मराठ्यांच्या या युद्धाने 
देशाच्या चारही दिशा हालवून सोडल्या होत्या. देद्यांतील कोणताही तत्ता- 
धीश, इच्छा असली तरी, त्यापासून अलिप्त राहूं शकला नाहीं. इंम्रज, फ्रेंच, 
पोतुगीज, वलंदेज वगेरे पाश्चात्य राएें सुद्धा त्यांत गोंवलीं गेली. सावकार व 
मुत्सद्दी, प्राच्य व पाश्चात्य सेनानी, अशा सवे पेश्यांची मंडळी या युद्धांत अड- 
कली गेली. देशांत फोजांच्या संचारानें व बंडखोरांच्या हालचालींनी केक वर्षे 
सवेत्र अस्वस्थता व अशांतता पसरून राहिलो. शास्त्रास्रांचे नवीन कारखाने 
निघाले. मराठ्यांच्या गनिमी पद्धतींची आणि पाश्चात्य कवाइतीची 
चढाओढ ठिकठिकाणीं प्रर्दाशात झाळा. पळापळीचे कावे किंवा तुंबळ रण- 
संग्राम शेकडोनी मोजण्याइतके घडले; कित्येक प्रसिद्ध पुरुषांना रणांगणावर 
देह ठेवावे लागले; कित्येकांस आपल्य़ा अगची करामत दाखविण्यास संधि 
सांपडली. पॅरिस लंडन पावेतो हिंदी वकिलांनी प्रयाण केले. इंग्रज फ्रेंच बाद- 
शहांस इकडून अनेक खलिते प्रविष्ट झाले. शेवटच्या तहाच्या वाटाघाटी सुद्धां 
अलीकडील महायुद्धाच्या वाटाघाटी सारख्याच हुमरीतुमरीच्या पण अनिश्चित्त 
परिणामांच्या झाल्या. सारांश, हंदुस्थानच्या इतिहासांत इंग्रज मराठ्यांचा हा 
दौघे कालीन झगडा अत्यंत महत्त्वाचा गणला जाण्यास पात्न असतां, सामान्यत 
त्याजकडे अभ्यासकांचे लक्ष अद्यापि वेधलेलें नाहो. 


प्रकरण १२ वं.] हिदी ब पाश्चात्य राजंकारणांचा लढा ३८५ 


“€४*-/४१-/१% “2 “१.” 


पानिपतासारखें अद्भुत कथानक या युद्धांत दिसत नसल्यासुळे, आणि 
आजपावेतो त्यालबंधानें वाचकांची भिस्त बहुधा इंग्रज लेखकांवर असल्या मुळ 
इंग्रजांच्या प्रत्येक कारवाइस मराठ्यांनी जबाब कसा दिला, शहास शह व 
डावास डाव लढवून इंग्रजांस कस टकोत आणिले, याची. यथायोग्य हकीकत 
पुराव्यानेशीं अद्यापि पुढ आलेली नाहा. सामान्यतः या युद्धांत मराठेच 
हरले अशी भावन। होते ती चुकीची आहे. पुढील राजकारणांत नानाच्या 
कितीही चुका आपणांस दाखवितां आल्या, किंवा मागाहून आपण त्यास 
कितीहि दोष दिले, तरी वरील सात वर्षांच्या या युद्धांत आंवळ्यांची मोट 
बांधून केवळ अकलेच्या जोरावर जी राष्ट्रसेवा नानाने केली, ती महाराष्ट्रास 
सदेव अभिमानास्पदच वाटेल. त्यानें शेकडो, हजारों माणसांना या राष्ट्र. 
सेवत राबविले. नाना वचनाचा सच्चा; लबाडीचे किंवा खोटें असे त्याचें 
एकही कृत्य दाखवितां येणें शक्‍य नाहीं. “श्रीमंत नाना एकवचनी आहेत. 
पाहले कोणासी दोस्ती करणार नाहांत, परंतु दोस्ती जाल्यावर अंतर देणार 
नाहांत. राजश्री हरिपंत तात्यासही दुतरं न वळखावें. शरीर दोन परंतु चित्त 
एक. यांत कांही दुसरा विचार नाही, व रावरास्ते वगेरे सरदारांस यांच्या 
मर्जांशिवाय दुसरं कांहीं एक बोलावयास सामर्थ्ये नाही. ये गोष्टीविषयी 
लाटसाहेबांनी पुरती खातरजमा असों द्यावी.* असा सेवकरामानें 
रोख जबाब कॉनेवॉलिस यास दिला. हेस्टिग्स, फ्रान्तिस, हागनेबी 
वगेरंचे वितंडवाद, मद्रासच्य़ा कारभारांतील पंधरा वर्षे चाललेली बाचाबाची 
व गव्हनरांस बंदीत टाकण्याचे किंवा बडत करण्याचे प्रयत्न, नंदकुमार, 
चेतासिंग, अयोध्येच्या बेगमा इत्यादिकांसंबंधानें इंग्रजांची किळसवाणी प्रकणे 
व इंग्रजी कारभाराचे लपंडाव, हे जोंपर्थेत केवळ बकेच्य़ा भाषणांतच नव्हे, 
तर हेस्टिंग्सच्या छापील पत्रव्यवहारांत किवा फारेस्टनें छापलेल्या परराष्ट्रीय 
कागदांच्या तीन लढ ग्रंथांत कागदावर नमूद आहेत, तोपयत राजनीतांच्या 
क्षेत्रांत मराठे थोर की इंग्रज थोर या प्रश्नाचे उत्तर कागदच बोलतील. आणि 
तक्या प्रकारचे उभय पक्षांकडचे बरेचते मातले वर प्रतंगोपात्त येऊनद्दी गेले 
आहेत. एकोजिसाव्या शतकांत आम्ही इंग्रजांचे अंकित झालो. या पुराव्या- 


7-० ाणापीश00 घना 


कप. दू. म. व, ए. १०७, 
२५ 


३८९ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


»€६-/-/४-/१४ 


वरून अठराव्या हतकांतील घडामोडांचा निर्णय करणें बरोबर नाहीं. केवळ 
इंग्रज शिकवर्ताल तेवठेंच ग्रहण करून तप्तीचे ढेंकर देणें आपणांस शोभणार 
नाही. जे शकडो, हजारों कागद-इंग्रजी, मराठी व फारसी-उपलब्ध आहत, 
यांचा पूणपणे व सहृूद्यत्वार्न अभ्यास करून मग आपले मत आपण बन- 
विले पाहिज. 
नानाच्या क्तबगारीचा हा अभिप्राय हछी नवीन बनविला जात आहे असें 
नाहीं. तो त्या वेळच्या कागदांत ठिकठिकाणीं व्यक्त. झालेला दिसतो लक्ष्मण 
संभाजी नांवाचा ग्रहस्थ ता. १९-८-१७८९ रोजीं जयपुराहून लिहितो:-- 
“ नारायणराव साहेब गेल्यावर मार्गे घरचा आगि बाहेरचा बखेडा ऐसा पडला 
कौ, राज्य राहत नाही, ऐसच.सवांत दिसोन आलें. परंतु समथे प्रतापी प्रसंगी 
निघाले, त्यांनीं बिघडलं राज्य ठिकाणास आणिलें. श्रीमंत बाल्यावस्थेत; 
रघुनाथराव स्वतः धनी, केलेले पुरुष, त्यांसी विरुद्ध करून त्यांची 
एकवाक्यता लावून घेणे व प्रजेचे पाळण उत्तम प्रकारे करणें, हॉ. कान 
दुसरे कोणाची न.हांत, ऐशा समथोस कोणतीही गोष्ट अगाध नाहा. ऐसी 
भाषर्णे जयपुर दरबारांत होत आहेत.' ( ऐ. टि. ४. ३२.) एकंद्रींत या 
प्रचंड युद्धकालांत नानाच्य़ा कारस्थानांची व्याप्ति सवे देशभर होती. कोणाच्या 
दोलता हिंदुस्थानांत सुरक्षित नाहीत हा समज सावैत्रिक व सवेतोमुखी होता. 
बालपेशव्या'च्या लमप्रसंगाने निरनिराळे स्त्तार्धीहा एकत्र जमवून इंग्रजांच्या 
सकटाचा कायम परिहार करण्याचा विचार नानास सुचलेला होता. एकवार 
इंग्रजांचा कसाबसा प्रातेकार झाला, पण फिरून त्यांनीं उपद्रव दिल्यास पुढे 
काय करावयाचें, याची उघड वाटाघाट नाना-महादजीसारख्यांनीां करणे 
त्यांचे कतेव्य होते. यासाठीं सवे सत्ताधीशांना राष्ट्रभरक्षक संघ स्थापण जरूर 
होत. या संघाने पुढील राजकारण ठरवून, तदनुसार आपली युद्धपद्धात 
सुधारणे व कामगिरी वांटून घेणे हॉ कलमें मुख्य होती. पण असं वेल्यानें 
प्रत्येकाच्या स्वेच्छाचारास आळा पडला असता, तें कोणासही नको होतें. 
सालबाइई'्या तहाचे प्रसंगी नाना उत्तरेंत गेला नाही, व महादजी दक्षिणंत 
आला नाहो; आणि त्यांनां एकत्र भेटून एखादा उपक्रम केला असता तर 
इतरांनी तो मानला असता काँ नाहीं याचाही संशयच आहे. एकवार आलेल्या 
अनुभवाचा उपयोग पुढील कामांत करून घेण्याचा प्रचार आपल्याकडे 


प्रकरण १२ व] हिदी व पाश्चात्य राजकारणांचा लढा ३८७ 


“४५-५० /५- ५-५ -/५५--४-४५-८<-८:८€५६४€५६-४५८/५*१-/-/४*-€३ ४५-४४ -हा-श-€४४४/४-€८ 


»“*..५./६१%/ -“५-/५६-/४५६-/५-- 


फारसा नाही. दादा दिवंगत झाल्यावर बाजीरावाचा चिडीस गेलेला दांडा शिलूक 
राहिल्याने, तो गोतास काळ होईल, असा कयास या युद्धाच्या अनुभवाने त्या 
वेळीं बांधणें नानासारख्या चाणाक्ष मुत्सद्यास अशक्‍य नव्हते. 


मराठ्यांचे निरनिराळे सरदार निरनिराळ्या ठिकाणीं आपापल्या तंत्राने 
एकमेकांविरुद्ध वागत, यामुळें मराठी राज्याचे बळ नेहमीच कमी होई, असें 
सामान्यतः समजण्यांत येतें. निंजीपासून अटकेपर्यंत सवे देशभर मराठ्यांचा 
सारखा धुमाकूळ माजलेला, त्यास नियंत्रण म्हणून कांहीं नाही, अशा विस्क- 
ळित स्थितीनें जर एकंदर राज्याचे बळ कमी झालें असें म्हणावयाचे, तर 
कांहीं कांहीं प्रसंगी अश्या विस्कळित स्थितीमुळेंच त्यांचा बचावही झाला अस 
म्हणतां येते. सुरतेत गोंडडे गायकवाडास नरम करतो, तों कल्य़ाणाजवळं 
पानसे बेहरे वगेरे सरदार सुंबईकरांस हटकतात; माळव्यांत महादजी एकास 
पायबंद देतो, ता भोसले कटकला शह लावतो, भाणि होळकर खानदेशांत 
घुसतो, अशा रीतीने निरनिराळ्य़ा ठिकाणी लढण्यांत इंग्रजांचा अगदी दम 
निघून गेला. याच कारणास्तव पुढें पेशव्यांचें राज्य गेल्याबरोबर सर्वेच मराठी 
राज्यें नाहॉंतशीं झालीं नाहीत. हेस्टिगतसारखा अत्यंत हिकमती व उपदू- 
ठ्य़ापी पुरुष, पण तोही शेवटीं ठिकठिकाणच्या मराठ्यांस तोड देण्याच्या 
कामांत अगदी जेरीस येऊन ज्याच्या त्याच्याकडे तहाची याचना करूं लागला. 
मराठ्यांच्या अडचणींत इग्रजांनी ठाण्याचा किल्ला अचानक हस्तगत करून 
तो पचविण्यासाठी जितके म्हणून उपाय केले तितके सवे सपशेल फसले. प्रथम 
स. १७७५ च्या मार्चात राघोबास घेऊन इंप्रज पुण्यावर येत होते, ती गोष्ट 
हरिपंतानें चालूं दिली नाही. नंतर अप्टननें केलेला तह मोडून त्यांनीं मोरोबा- 
कडून कारस्थान करावल तही सिद्धीस गेलें नाहॉ. पुढे तळेगांवावर त्यांची 
पुरी फजिती उडाली पण तोही करार मोडून इंग्रज सेनापाते गोंडडं छातीस 
हात लावून मराठ्यांच्या पाठीस लागला. त्यानें गुजरात जिकिली व वसईचा 
किल्ला हस्तगत केला. तथापि त्यासही शेवटी मराठ्यांपुढें नाक घांशीत तह करणें 
प्राप्त झाले. अशा अनेक प्रग्रत्नांचा एकतमयावच्छेदं विचार करणं बोधप्रद आहे. 

इंग्रजांनी मराठ्यांचा पाडाव करण्याकारितां सुद्दाम कळ काढून स. १७५७५ त 
मराठ्यांशी युद्ध सुरू केलें अशी वस्तुस्थिति असतां, त्या युद्धास लोकिकांत 
केवळ ग्ृहकलहाचें स्वरूप इंग्रजांनीं मतलबानें दिले. हेस्टिग्स ही ्व्याक्ति 


३८८ मराठी रियासत [ उत्तरांवेभाग १ 


जितक्या प्रामुख्यानें या देळच्या ऐतिहासिक रंगभूमीवर लोकांच्या ननरेपुढे 
पाहिजे, तितकी ती सामान्यतः येत नाहाँ. या एकंदर प्रकरणांत दोन बिलंदर 
व्यक्ति एकमेकांवर कडी करून तांत्र स्पर्धेने वतत होत्या, त्या महादजी व 
हेस्टिग्स या होत. हे दोन पुरुष हिंदुस्थानचा भावी इतिहास बनवीत होते; 
लश्ाास तशी युक्ति लढवून, मुत्सद्देगिरीन किंवा लष्करी डावपेंचांनीं आपापला 
लाग सिद्धीस नेण्यांत या दोन व्यक्तींचे खेळ अत्यंत कोतुकास्पद व हीच्या 
काळांत अस्सल कागदपत्रांवरून अभ्यसनीय आहेत. या खेळांत महादजीने 
हेस्टिग्सला साफ हरविले, आणि महादजीशी विरोध करण्यांत आपल्या राष्ट्राचे 
भारी नुकसान आहे असें हेस्टिग्सनें आपल्या सवे हृस्तकांस वारंवार बजावून 
मग त्याने सन १७८५ त स्वदेशी प्रयाण केल. 


ज्याप्रमाणे सभानी-राजारामांच्या वेळेस अनेकवार पराजय झाल्यावरही 
भराठ्यांनी चिकाटी न सोडतां आपला उद्देश सिद्धीस नेला, तशाच तोडीचे 
प्रसंग या इंग्रजांबरोबरच्या युद्धांत पुनः पुनः आले असतां दरखेपेस नवीन 
युक्ति योजून *नानें मराठी राष्ट्राचे तेज समग्र हिंदुस्थानास दाखविलें. पानि- 
पतावर पराभव झाल्यामुळें मराठ्यांस नर्वांन पाणी चढले, त्याप्रमाणेंच वसई 
हातची गेल्यामुळें गांडडाला नरम करण्यास त्यांस नवीन शक्ति प्राप्त 
झाली. वास्तविक अशा संकटकाळींच मराठ्यांचे पराक्रम नास्त उज्ज्वल 
दिसावयाचे, हा त्यांचा पूवक्रम याही युद्धांत वारंवार दिसून आला. अश्या 
प्रकारें अखेरीस इंग्रजांवर मात करून सालबाईच्या तहांत राष्ट्राची पत राखली 
गेली याचें मुख्य श्रेय नानासच दिलें पाहिजे. 


एकंदर सात वषांच्या या युद्धांत नानाने आपला वचक सवेत्र यथायोग्य 
बसविला. त्यांतल्या त्यांत महादजीसारख्या कठिण पुरुषाकडून त्यानें राज्याची 
कामगिरी करून घेतली; रघुनाथरावासारख्या जहांबाज निगरगट्टास शरण 
येण्यास भाग पाडिले; हेस्टिग्स, हॉनेबी, गोंडडेसारख्यांस चीत केले; मोरोबा, 
सखाराम बापूस योग्य शासन केलं; रघूजी आंगरे व रघूजी भोसले यांस मित्र 
बनविले; खरगासेंग, महंमद इसफ, तुळ्या पवार, असल्या भर्यकर नुन्हेगारांस 
देहांत शिक्षा ठोठावल्या; फत्तेसिंग व गोविंद्राव ग्रायकवाड यांचा आणि 
तुकोजी व अहल्याबाई यांचा शक्‍य तितका उपयोग करून होळकरशाहीचा 


प्रकरण १२वे ] हिदी व पाश्चात्य राजकारणांचा लढा ३८२ 


“४*-*९५५-४४४-४॥ ४-५ रह. ४ ८१ 1 7५.श- शा /५.८ /“ 2“ “-<५८१.* २ <.” “६ “८/५ “५६-६५... 


बचाव केला; हरिपंत फडके, कृष्णराव काळे, महादार्जापंत गुरुजी, रामशास्री, 
असल्प्रा धवलयश सहाय्यकांचें नेतिक बळ राज्यास लाभविलें; परशुरामभाऊ, 
रामचंद्र गणेश, विसाजी कृष्ण, गगेश विश्वनाथ, भीमराव पानसे वगेरेंतारख्या 
रणशूर व कल्पक योद्धथांकडून स्वराज्याच्या लढाया लढविल्या; नारो शिवदेव 
सदादिव दिनकर, बाबूराव वेद्य, आपाजीराम, बाबूराव आपटे, सेवकराम, 
कृष्णाजी नारायण जोशी यांच्यासारखे किती तरी राषट्राहितास जपणारे शकडो 
हस्तक ठिकठिकाणीं पेरून ठेविले; भोसल्यांची व गायकवाडांची दोलत 
तारिली; आणि मुख्यतः माधवरक्षाचा मृत्यु व नारायणरावाचा वध या दोन 
भयंकर आपत्तींच्या तडाख्यांतून मराठशाहींचा बचाव केला. या गोष्टी नानाच्या 
कतीबगारीची साक्ष निरंतर पटवितीळ. हा सवे भाग नानाच्या पूर्वे कारभा- 
राचा आहे; आणि तो निःसंदय उज्ज्वल भाहे. त्याच्य़ा उत्तर कारभारास 
सुरुत्रात झाल्यावर मराठमंडळाची भक्कम घटना त्याच्य़ा हातूच घडावी अशी 
अपेक्षा वाटूं लागते. राज्यांत स्वस्थता झाल्यावर छत्रपतींस बाहेर काढून 
त्यांच्या छत्राखाली मराठपंडळाची नवीन रचना त्यानें केली नाहॉ, पाश्चात्य 
युद्धपद्धति सरेहा राज्यांत निमाण केली.नाहाँ, पिढीजाद सरदार-जहार्गारदार 
व इतर नोकर रुष्ट कां व त्यांचें मनोधारण कसे करतां येईल याचे उपाय 
योजले नाहीत, सव कारभार स्वतःच्या हाता. एकवटून एकंदर राज्याची 
इमारत एकखांबी केली, आण इंग्रजांस दूर ठेवण्याचे कायम इलाज स्वीकारले 
नाहींत, असे कित्येक आक्षेपही त्याच्या कारभारावर निःसंशय निघतात 

परंतु सवेगुणसंपन्न असा मानव कोण आहे ! अथात्‌ जितक या राष्ट्रपुरुषांनी 
केळे, तितकेच उपकारपूवेक स्मरून भावी कतेव्य आपण बजावलं पाहिजे 


अल्पावकाशांत नानाने आपला वचक सवेत्र बसाविला. सखारामबापू गेल्या- 
वर कारभारांत त्याला नियंत्रण राहिलें नाही. “गोंडडांस घाट कसा चहूं 
दिलात १' असा प्रश्न हरिपंतास व होळकरास विचारून त्यांजकडून नानाने 
चूक कबूल करविली. शिंद्यांच्या मदतीची दक्षिणेंत अपेक्षा न ठवितां, सव 
मोहीम स्वतः चालवून इंग्रजांस नरम आणिलं, आणि पेशवाईची घडी माधव- 
रावाच्य़ा वेळेप्रमाणे बसवून दिली. हेदर, भोसले, गायकवाड, निज्ञाम सवे 
हरण येऊन पेशव्यांचे वचेस्व कबूल करूं लागले, हें काम कांहीं थोडे नव्हे 
त्यावर आक्षेप इतकाच निघतो कीं राज्याच्या भावी संरक्षणाची योग्य घटना 


३९० मराठी रियासत [ उत्तरांवेभाग १ 


*-१५४५१"५"-€४"४४१€ 4 “४*४४"-४८१४- ४” ४४४ ४४९१-१४-४१ ४४% ४०४४४” १५”४/१””€ “1 ४ “४-/४%*”/ “४१. ४५/४/"५/४-” :./४५>€४/४-/ १ 


त्यास कारेतां आली नाहो. तथापि टापटीप, कामाचा उरक, नियमितपणा, 
वचक व वचनावर विश्वास, हे नानाचे गुण शत्रमित्रांस इतके मोलवान वाटत 
कीं सवे राज्य नानापुढें चळचळां कांपत असे. स्वतः रणशूर नसतां त्यानें 
एवढें काम केलं. महादजीसारख्याला सुद्धां नानाचा वचक बाळगावा लागला, 
त्याला काढून टाकणे महादजीस शक्‍य किंवा युक्त वाटलें नाही. उलट नाना- 
नेंच महादनीस मयादेत ठेवून राज्याचा मुख्य आधार बनविला, हा प्रभाव 
लहान नव्हे. ' ह शिवशाही राज्य आहे, केवळ यवनाक्रतांत होत असं नाही, ' 
(ख. २५९३) अशी भावना ज्यानें उत्पन्न केली, त्याचें कतृत्व केवढें असेल ! 


नाना-महादनींचा पत्रव्यवहार उभयतांच्या .स्वभावांतील खांचाखोंचा 
उत्कृष्ट दाखावेतो. ज्या कांही गोष्टी प्रत्यक्ष महादजीस लिहिल्यापासून त्यास 
वाईट वाटेल, त्या तो नारो शिवदेव किंवा दुसरे कोणास लिही. ते सुद्धां महाद- 
लीची लहर पाहून ती पत्ने योग्य वाटल्यास महादजीस दाखर्वात. 
ता.१५७-५-१५७८१रोजीं नाना पाटीलबावास लिहितो. ' मसलतीचे कित्येक विचार 
नारो शिवदेव यांस लिहिले आहेत. सर्वे समलोन पुर्तैपणं मनन करून पोक्त 
विचारें उत्तरं यावी, दोलर्तांचे सवे ओझें आपल्यावर आहे. मसलती तर तिड- 
णीच्या दिसतात. तजवीज करून उलगडल्या पाहिजेत, (का. सं. प. या. 
२१६.) त्याच सुमारास ता. ५-५-१७८१ चें नानाचें पत्न पांडुरंगपंतास गेल 
तें असंः-_येथून पत्रे पाठवीत असतों त्यांत पाटीलबावांचे चित्तास वाईट 
वाटतें. त्यास पेशजी नारे|पंतास लिहिलें होतें कीं पाटीलबावाचे चित्तास वाइट 
वाटावयालोगें तर कांहा लिहीत नाही, तथापि त्यांच्या समजेस एखादें 
वाईट वाटतें. त्यास पेशजी नारोपंतास लिहिलें होतें कॉ पार्टालबावांचे चित्तास 
वाईट वाटावयाजोगें असेल ती पुरवणी दाखवूं नये, मजकूरच तोंडाने बोलत 
नावा, असें असतां एखादे वेळेस पत्रें दाखविल्यावर वाईट वाटोन उदार्तान- 
तेचे भाव तुमच्या लिहिण्यांत कां येतात ६ त्यांस संतोष वाटे असा मजकूरच 
तोंडाने बोलत जावा.' “ इकडील पत्रांची उत्तर मागितला, त्याच उत्तर 
पाटीलबावांनी केलें कीं सांप्रत आम्ही कांही लिहीत नाहा. ल्य़ावयाजोगा 
दिवस आणील ते दिवशी लिहूं.' त्यावर पांडुरंगपंतांनीं बावांस सांगितले, कीं 
“ आपले घरीं पत्न लिहिण्यास संकोच असू नये. ज॑ बरें वाहेट होईल तें इकडून 
आम्ही लिहीत असतो, तिकडून त्यांनींही लिहावे. थेविशी दुसरा अथे चित्तास 


प्रकरण १२] हिदी व पाश्चात्य राजकारणाचा लढा ३९१ 
आणूंच नये.' (का. सं. प. या. २७४.) “शुक्रवारी दोन प्रहरां पाटीलबावां- 
जवळ बसलों होतों. समय नित्रेचा, तेव्हां लोकांस बाहेर घालवून बोळे, लागले 
कॉ नानाशीं भाऊपणा झाला, यामुळें बर वाइट तें दोघांचे म्हणून बोलावें 
लागतें. त्यामुळें नानाचे चित्तांत काय कल्पना येईल कळेना. इतकें बोळून उगेच 
राहिले. त्यावर मी ( सदाशिव दिनकर) विनंति केली, काँ काय आज्ञा करणें 
ती करावी. ज्यापक्षीं भाऊपणामुळें बरे वाईट तें दोघांचे, असे अंतःकरणी दृढ 
आहे, त्यापक्षीं ऐकले वतमान कां बोळूं नये! त्यावरून हास्यवदन करून 
उगीच राहिले. पुढें सायंकाळी आबा चिटणीसांनी चिठ्ठी काढून मला दाखविली. 
कोणी मिक्षुकानें बालबोध अक्षरानें बावांस तांजिक सूचना लिहिली होती जे, 
आपण सिरोजवर इंग्रजांचे पारिपत्य केल्याची वतेमानें आला त्याचा संतोष 
हकारपूयेक व माहिमाजीस ( हरिपंतास व नानास ) नाह. बाह्यात्कारे संतोष 
मानीत असतात, परंतु आंतून उभयतांचा विचार होतो जे, इकंडील पलरटणांचें 
पारिपत्य करून त्रिंबकशोटीस (१) शिशुसंन्निय ( बाल पेशव्याजवळ ) ठेवून 
दुकानाचा कारभार आपण करावा. सोबती येऊन पोंचण्यापू्वींच गता उरकून 
टाकावा, ऐशास ये समयी कोणेही प्रकारें आपलें ( पाटीलबावांचें ) येणें देशी 
व्हावें हे उत्तम.” याप्रमाणे चिठ्ठीत मजकूर लिहिला होता. (ग्वा. ४.३२. ) 
अशा प्रकारें नानाप्रकारचे खटपटी लोक दोनही बाजूकडे सदेव असून नाना 
महादर्जांत वितुष्ट पाडीत असत, हें लक्षांत ठेविले पाहिजे. 


वाईट माणसांच्या संगतीने गायकवाड क्रिंवा तुकोजी होळकर फसले असें 
म्हणतात, पण त्यांना चांगलीं माणसें कां सापडूं नयेत£ कतेबगारीरचे लक्षण 
हेंच की चांगल्याचा उत्कषे व्हावा व वाइटात अपकर्षेच प्राप्त व्हावा. ना 
दृष्टीनें पहातां नाना व महादजी यांची योग्यता एकमेकांस पूरक होती. 
इभ्रत, धिंमेपणा, युद्धकला या गोष्टी महादजीजवळ होत्या; तर हिदेबाची 
व आयव्ययाची चोख व्यवस्था, कामाचा उरक, नियमितपणा व टापटीप 
हे जे गुण नानाचे अंगीं होते, ते महाद्नीत नव्हते. या दोघांचा ससुचय 
कारभारांत होऊन एकमेकांचे गुणावगुण भरून निघतील अक्षी योना 
कारभारांत झाली असती तर मराठी राज्याचा नाश इतक्या लवकर झाला 
नसता, असे या इतर प्रकरणांवरून वाटल्याशिवाय राहत नाही. बाजीरावाच्या 
राजवर्टात सुद्धां माणसें कमी नव्हतीं, पण त्यांचा उपयोग करून घेणारा घनी 


४१९२ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


कोणी नव्हता. शिवाली, शाहू, माधवराव, नाना फडणीस यांच्याच वेळेत 
तेवढी चांगलीं माणसे होती, असें म्हणतां येत नाही. माणसांचा उपयोग 
करून घेण्याची कला त्यांस होती, एवढाच फरक. या दृष्टांने मराठशाहीत दर 
पैचवीस वर्षांत कोणकोण नवीन व्यक्ती पुढें आल्या, त्याचा आढावा काढणें 
क्षत्यंत बोधप्रद होईल. 

कामाचा उरक असलेला कोणताही थोर पुरुष घेतला तरी स्वतःच्या भरं- 
वश्याचे अनेक साहाय्यक त्याला बनवावे लागतात; आणि असे लोक एक एक 
व्यवहार इभ्रतीने व स्वतःच्या जबाबदारीवर उरकणारे ज्या राज्यांत असतात, तेच 
राज्य चांगलें चालतें. हल्लीं जसे इंग्रजांचे अंमलदार जगभर पसरलेले आहेत, 
तशाच तऱ्हेचे अनेक लायक इसम नाना व महादजी या दोघांच्याही जवळ 
तयार झाले. अश्या साह्यकत्यांचे पाठबळ त्यांस होते, म्हणूनच त्यांच्या हातून 
राज्याची इतकां कार्मे झालीं. कृष्णराव काळे व हरिपंत फडके हे दोन साह्य- 
कर्ते पुरुष मोठ्या इभ्रतांचे, निःस्वार्थानें पेशवाईची सेवा करणारे व मुख्यत: 
गोड स्वभावाने आणि युक्तीच्या तडजोडीने सवास सांभाळून घेणारे असे 
नानास लाभले; व त्यानेही त्यांस सांभाळिलं, म्हणूनच त्याचा कारभार इतका 
यशस्वी झाला. त्यांतल्या त्यांत परराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी ची बाजू कृष्णराव बह़ा- 
ळाने व लष्करी बाजू हरिपंताने राखिलळी. माधवरावाचे वेळेस जसे गोर्विदपंत 
लिमये व नारो आपाजी, तस्तेच पुढें हे ग्रहस्थ होते. महादाजी बाळ गुरुजीही 
अडचणीच्या प्रसंगीं नानाचा केवळ उजवा हात हाता. महादजीसारख्य़ांस 
वळविण्याचे काठेण काम गुरु्जानेंच करावें. सदाशिव दिनकर, नारो शिवदेव 
वंगेरे नानाचे वकौल पुढें तसेच इभ्रतीचे निपजले. या सर्वांच्य़ा भरपूर हकीकती 
मिळाल्यास इतिहासांतील अनेक खिंडार भरून येतील. 


२. इंग्रज आरमारावर घुळपाचा विजय, (८-४-१५७८३).--प्ताल- 
बाईचा तह पुरा होतो न होतो, इतक्यांत पश्चिम किनाऱ्यावर रत्नागिरीजवळ 
इंग्रजांच्या रॅजर नामक लढाऊ नहाजावर आनंदराव धुळपानें अकस्मात्‌ झडप 
घालून, पुष्कळांस ठार मारून तें जहाज पकडून विजयदुर्गा नेलें, या प्रसंगांत 
त्यानें ली मदुमकी केली ती मराठ्यांच्या इतिहासांत चिरस्मरणीय झाली पाहिजे. 
या कृत्याने तह बिघडतो को काय अशी सुद्धां कांहीं बेळ खळबळ उत्पन्न झाली 
होती. जिंकिलेला सुळूख इंग्रजांनी दोन महिन्यांत परत सांपून द्यावा असें तहांत 


प्रकरण १२ बें ] हिदी घ पाश्चात्य राजकारणांचा लढा २१९३ 
कलम असून, ते दान माहिने २४ एप्रिल रोजीं पुरे व्हावयाचे, त्यापूर्वीच हा 
अद्धत बनाव बनून आला. दर्यावर्राल युद्धांत इंग्रजांचे नेपुण्य तर प्रख्य़ातच 
आहे, पण या प्रसंगांत मराठ्यांचं शोये पाहून इंग्रजांनी सुद्धा तोंडांत बोर्टे घातली. 
हें इंग्रज अंमलदाराने लिहून पाठविलेल्य़ा वणेनांतच सिद्ध आहे. या युद्धाची 
हकीकत त्या वेळच्या पत्नांत आहे ती अशी:--““ राजश्री आनंदराध धुळप 
गोसावी यांस खोे० माधवराव नारायणराव प्रधान आशीर्वाद. सु॥ सलास संमा- 
नीन मया व अलफ. तुम्ही छ ७ जमादिलावलचें विनोतिपत्न पाठावेलं तं प्रविष्ट 
जाहलें. आम्ही आरमाराची तयारी करून गोव्यापासून रत्नागिरीचे सुमार 
बाहेर फिरत असतां छ ५ जमादिलावली (८ एप्रिल ) इंग्रजी लढवई मुधोशी 
बोट ( रॅनर ) व बतेला एक व शिबाड तीन ऐसे पांच दागिने जंगी सरंजाम 
व दारूगोळा व गाडद भरून जनराल मंक्लोड व आणखी सात कपतान 
पालखीवाले कनोटकांत हेदरखानाकडील प्रांत सोडविला त्याच्या बंदोबस्तास 
मुंबईहून कालिकोटास जात होते, त्यांची गांठ रत्नागिरिनजीक पडोन प्रातः- 
कालचे प्रहर दिवसापासुन त्यांची आमची लढाई सरू होऊन परस्पर तोफांची 
मारगीर जाहली. संध्याकाळच्या प्रहर दिवसापर्यंत लढाई होत असतां आयात 
नये. त्यांचा लढावयाचा नोम भारी, मारगिरीनें तरांडे पाडाव होत नार्हात 
असं जाणून, सवे लोकांचा एक जथ करून धण्याचे पायांचे स्मरण करून तरां- 
ड्यांस अडावणी केली. ते समयी रेतगिरी व बरकदाजीच्या मारगिरीची सोमाच 
केली. सरकारचे बरे बरे माणूस आठ असामी ठार जाले. तरांड्यांवर 
पाय न लगे, तेव्हां वरकड लोकांस इरे पडोन ते तरांड्यांवर चढले. त्या 
गर्दीत पाऊणशे माणूस जखमी जालें. हत्यारांस हत्या' मिळाल्यावर 
त्यांजकडील एक कप्तान व पंचवीस अतामी ठार जाले. तरांडे पाडाव 
केळे अततां बतेल्यावरील लोक कोल न घेतां बतेला लढविला. त्याजवर 
मारागेरी करून अडावणीस धरून पाडाव केला. मातबर लढाई होऊन पांचही 
दागिने पाडाव करून बर्दरांत आलों. खासा जनरलास तीन जखमा आहेत. 
वरकडही लोक जखमी आहेत. तीस पसतीस गोरे व इतर व चारशे प्थेत माणूस 
होईल. आरमारी लोक जखमी आहेत, त्यांत भारी जखमा आहित, ते वांचतां 
कठीण आहे. सारांश, लोकांनी प्राणांची आस्था न धरितां, टोपीकरांचे लढव 
तरांड्यांची अडावणी केली. सफेराजी करणार धनी आहेत, म्हणोन विस्तार 


१९४ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


लिहिलें त विदित जालं. ऐशास तुम्ही टोपीकरांचा दारूचा मार भारी तितका 
सोपून जनरालळ व कपितान सुद्धां तरांडे पाडाव करून आणिले. शाबास 
तुमची व लोकांची. इंग्रजही आपणांस शिपाई म्हणवितो, त्यापेक्षां सरकारचे 
लोकांनीं मदुमी फार चांगली केली. टोपाकरांवर तुम्ही आपली सलाबत 
बसावेली, फार संतोष जाला. सरकारचे आठ असामी सरदार ठार नाले 
आणि लोक सरकारकामास आले, त्यांचे मुलांचे चालाविळें जाहेलळ. जखमी 
लोकांची बरदास्त चांगली ठेवून जखमांस खर्च लागेल तो चोकशीने लावून 
निगादास्त चांगली करणे, इंग्रजांकडील जखमी असतील त्यांस कायोकारण 
खच लागेल तो लावणें, तुम्हांस बहुमान, खासगीचा पोषाख व कठी पाठविली 
आहे. लोकांनी मदुंमी केली त्यांची याद तुमचे विचार नांवनिश्षीवार आका- 
रून पाठविणे, समजोन बक्षीस देविल जाईल. त्यांचा कागद सुंबईस जाऊं 
द्यावयाचा नाहीं. छ २२ जमादिलावल.' ( २५ एप्रिल स.१७८३ ), 


रेंजर जहाजावर बारा तोफा असून त्याचा मुख्य ले० प्रुएन हा कंपनीचा 
नोकर असून, जनरल मॅकक्‍्लोड इंग्रज राजाचा सेनापति आपल्या मेडळींसह 
त्या जहाजांत कालिकोटास जात होता. कंपनीचे अंमलदारांस राजाचे. अंमल- 
दार सदेव चुरसीनं हिणवीत असत. अशा चुरसीर्ची बोलणी प्रुएन व मॅक्‍्लोड 
यांचीं चालत असतांच त्यांची गांठ धुळपा्शी पडली; तेव्हां निमूटपणे स्वाधीन 
होण्याऐवजी, कंपनीचे लोक कसे लढतात हें मॅक्लोडला दाखविण्यासाठॉंच 
प्रुएतनें धुळपार्शी उगाच जिवावरचा सामना केला. लढाई दोन प्रहर 
पावेतो मोठ्या शर्तीची झाली. मराठ्यांकडून इंग्रजांवर गोळ्यांचा वर्षाव 
चाळू राहून शेकडों मराठे त्यांच्या अंगावर हातघाईंनें तुटून पडले. ६इंप्र- 
जांच्य़ा जनहालावर प्रेतांचे ढांग व रक्ताचे सडे पसरल. शेवटी ने कांही 
जिवंत होते त्यांचा प्राण वांचविण्याच्या बुद्धीने प्रश्‍न बावटा उतरून धुळ- 
पाचे स्वाधीन झाला. तेव्हां इंग्रज जहाजांची माळ दोरीने आपल्या जहा. 
जांस बांधून धुळप रात्री नऊ वाजतां विजयदुगेचे बंदरांत दाखल झाला. 
धुळपांच्या' जहाजांची नांवानेशी छापलेली पहाण्यालायक आहे. वरील 
युद्धांत नारायणपाल, माधवपाल व रामप्रसाद या तीन नहालांचा भाग होता- 
इंग्रजांचे पांच अंमलदार ठार व २३ जखमी झाले. मराठ्यांचे १६ इसम 
मेले व ४८ जखमी झाले, अक्ी हकीगत प्रुएनच्या पत्नांत आहे. 


प्रकरण १२वे ] हिदी व पाश्चात्य राजकारणांचा लढा ३९५ 


उभय पक्षी तह झाला असतां धुळपांनी इंग्रजांवर चढाई केली याबद्दल 
पुढे इंग्रजांच्या तक्रारी बरेच दिवतत चालू राहिल्या आणि तह फिसकटतो की 
काय अशी सुद्धा कांहां काळ भाते पडली. ' धुळपांनीं तरांड्यांवरील सर. 
दार व कांही लोक दस्त केले ते तहनामा जाला त्या पक्षी सोडून द्यावयाचे. 
त्यांत मुंबईकरांचेंही पत्र आलें. त्याजवरून तेव्हांच धुळपास लिहून 
तरांडीं व लोक सोडून दिले. येविशीं पाटीलबावांत पत्र लिहिले आहे, 
असें नाना फडर्णांस कळवितो. धुळपात ता. ९-५-१७८३ ची पेहाव्यांची 
आज्ञा गेली, कॉ * इुप्रजी बोट एक व बतेले व शिअ्डां मिळोन पांच दागिने 
सामान सुद्धां मुंबईहून जात असतां तुम्हीं पाडाव करून आगिलीं आहेत, 
त्यास ते पांच दागिने सामान लोक सुद्धां सोडून द्यावयाची आज्ञा केली आहे 
त्याप्रमाणें सोडून देर्णे.' म्हृणजे एक महिन्याचे आंत इंग्रजी जहाजें परत 
देण्यांत आलीं, धुळपानें हस्तगत केलेलें सवे परत करून नानानें इंग्रजांची 
समजूत काढिली, तेव्हां इंम्रजांनींही ठरणे म्हणजे ताटी खेरीज करून वसई 
अंमदाबाद वगैरे सवे मराठ्यांची ठाणी परत त्यांच्या हवालों केलीं. सरका- 
रांत मुंबईकरांचे पत्न आले, कीं सरकारची आमची दोस्ती त्यापक्षी तरांडी 
वरील सरदार व लोक सुद्धां सोडून द्यावी, त्यावरून धुळपास लिहून सोडून 
देवविलीं, तरांड्यांवरील इंग्रजांनी लढाई मातबर दिली. धुळपांनींही चांगळीच 
लढाई देऊन दस्त केलें. मुंबईकरांनी इंद्रतेनास वतेमान लिहून पाठविलें, त्यानें 
पाटीलबावांस सांगितलं, त्यावरून पाटीलबावांनीं पुण्यास लिहिलें. धुळपांस 
तह॒ जाल्य़ाचें वतमान समुद्रांत कळले नव्हतें म्हणून हा प्रकार बनला. सुंब- 
इस लोक पावले म्हणून मुंबईकरांचे सरकारांत पत्र आलं. ( १६-६-१७८३ .) 

. इंग्रजांशी आरमारी युद्ध करण्याची तयारी मराठ्यांची कशी होती हृंवरील 
हकीकतींत दिसून येतें. आनंदराव घळप स. १७९५ त मरण पावला. त्याचा 
एक सुंदर पोवाडा ऐतिहासिक पोवाड्यांत छापलेला असून त्यांत वरील रंजर- 
च्या युद्धाचे वर्णन आहे. $ 


शी 


ढ--------५८ /४४४णतीरी णी 00) "वलण 


$ ]'01/250 )॥७'. 8. ४0]. 1 1711 2111; वा. इ. वृ. १८३३ 
पृ, १२०; खरे २६५७९; ऐ. जु. गो. २-२८; का. स. प. या, २१०-२११ व 
१६५; दळवी म, कु. इ. ३, प्र. ७८, ७९; रवा. ३-४७; स. मा. रो. ५१५, 


२१९८ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


“7-7 > थब "२ ५ शोलटी - ४-४१-४-४८/५/४ ४२ ० शी. श-7१ 0 “शा “१४१४ श४- ४५४४४ ४ ४-४. 


अही 0४७७५७, ७-०४.”७४.४४-४.” ७ 0 क 2 


इंग्रजांशी घाईने तह करूं नये, एकवार त्यांची संपूणे खोड मोडावी 
असे पु्णेकरांस वाटण्यास आणखी एक महत्त्वाचे कारण या वेळी घडलं, 
त्याची हकांकत सांगितल्याशिवाय नाना-महादर्जांचा विरोध नीट लक्षांत 
येणार नाही. तें कारण म्हणजे फ्रेंच आरमाराचे इकडे आगमन होय. ६इंग्रज- 
फ्रेंचांच युद्ध युरोपांत या वेळी निकरावर येऊन हिंदुस्थानांतील इंग्रजांचे 
वजन नाहासें केल्याशिवाय त्यांचा युरोपांत पाडाव होणें शक्‍य नाहीं अशी 
फ्रेंच सरकाराची खात्री होऊन, त्यांनीं आपला उत्कृष्ट नोकायोद्धा सफ्रां यास 
हिंदुस्थानांत रवाना केलें. त्याचे पराक्रम सामान्यतः इकडील इतिहासांत 
नमूद नाहींत, म्हणून इतिहातपूतिस्तव ते थोडे तपश्लीलवार देणें जरूर आहे. 

१. फ्रच नौकायोद्धा सफ्रां$ ( त. १७८२ फेक्ुबारी-स. १७८३ सेप्टे- 
बर ).--सफ्रांचा जन्म ता.१२३-५७-१७२६ रोर्जा होऊन सतराव्या वर्षी त्यानें 
फ्रेंच आरमारांत नोकरी धरिली. सप्तवार्षिक युद्धांत त्याने अनेक नामांकित 
कृत्ये केल्यावरून त्याची बढती झाली आणि युरोपांत त्याचे नांव गाजू 
लागल. इंग्रजांच्या वसाहतींनीं अमेरिकेंत मायभूमीशी युद्ध चालविले, तेव्हां 
वसाहतींच्या साह्यास फ्रेंच सरकारानें सफ्रां यास तिकडे पाठविलें. तिकडेही 
यक्ति व साहस या नोकायुद्धाच्या दोन नुणांत त्याची प्रातिष्ठा एवढी वाढली 
कॉ, अमेरिकेंतून परत येतांच त्याची नेमणूक हिंदुस्थानच्या कामगिरीवर 
झाली. आरमाराची सिद्धता करून ता.२२-३-१७८१ रोजीं तो फ्रेंच किनारा 
सोडून निघाला. त्या आरमाराचे रखवालीखालीं बरीचशी फेंच फोज सद्धा 
त्याजबरोबर इकडे येण्यास निघाली. या फोजेचें आधिपत्य बुसीकडे होतें. 
मात्र बुती स्वतः मागाहून बऱ्याच काळानें इकडे दाखल झाला. फ्रेंच आर- 
मार निघाल्याची वाता इंग्लंडांत कळून इंग्रजञांनाही आपली लढाऊ जहान 
कमोडोर जान्स्टनचे हाताखालीं देऊन लगबगीनं इकडे पाठविली. रस्त्यांत 
स.१७८१ चे एप्रिल महिन्यांत या दोन आरमारांची केपव्हड बेटांजवळ 
थोडीशी चकमक उडाली. 

त्या वेळीं फ्रान्सचे ताब्यांत हिंदुस्थानच्या किनाऱ्यावर सोयीचे मजबूद 
ठिकाण नव्हतें, यामुळेंच सफ्रांची विशेष कुचंबणा झाली हे पुढे दिसून येईल. पूवव 
पश्चिम किनारे इंग्रजांना व्यापले असल्यामुळें सामानसुमान घेण्यास किंवा डाग- 
डुज्ञी करण्यास फक्त मारिशतत बेट एवढेच फ्रेंचांचे ताब्यांत होतें. त्यास त्या वेळी 


$ ॥18]]65015 119] ]9थालर 9'प2श९ 7. 11-76 


प्रकरण १२ व] हिंदी व पाश्चात्य राजकारणांचा लढा ३९७ 


“च 


आइल आफ फ्रान्स अशा संज्ञा होती. हे बेट पुढें स.१८१० साली इंग्रजांनी 
जिंकून घेतलं. ऑक्टोबरांत सफ्रां या बेटांतील संट लई बंद्रास येऊन दाखल 
झाला. तेथ सवे सिद्धता करून डित्तंबरांत सफ्रां पुढे निघाला, तो स. १७८२ च्या 
फेब्रुवारींत थेट मद्रासेवर चाळून आला. पांदिचरीहून त्यानें आपण आल्याची 
खबर हेद्र अलीस कळविली. हेदर त्या वेळीं इंग्रजांचा सव टापू हस्तगत 
करून नाकी पकडून बसला होता. 

हिंदुस्थानांत इंग्रज नोकायोद्धा सर एडवडे हुइज म्हणून होता. तो 
सफ्रांचे सामन्यास आला. ता.१२-४-१७८२ रोजीं या दोन अरमारांची 
मद्रास किनाऱ्यावर पहिली निकराची लढाई होऊन दोघांचेंही पुष्कळ नुकसान 
झाले; आणि ह्युहइज हा बचावासाठी सिलोनच्या पूर्वे किनाऱ्यावर ट्रिंकोमाली- 
च्या बैदरांत गेला. त्याचा पाठलाग करण्याचे सफ्रांचे मनांत फार होतें. पण 
हाताखालच्या अंमलदारांनी त्याचे हुकूम बिलकूल मानले नाहीत. फ्रेंच लोक 
वरिष्टांचे हुकूम पाळण्यांत कुचराई करीत, हं दुसरं मोठें वेगुण्य पूर्वी काउंट 
लालीच्य़ा वेळेप्रमाणेंच या वेळीही सफ्रांत नडलं. अशी कुचराई हाताखालील 
लोकांनीं केली नतती तर हेदरअलीच्या साह्याने सफ्रांनें इंग्रजांचा या वेळी 
साफ उठाव दक्षिण हिंदुस्थानांतून केला असता, अता मेलेसनचा अभिप्राय 
आहे. सफ्रांचें धाडस व कौशल्ग्र पाहून हेदरानें सुद्धां असे उद्गार काढिले की, 
“अखेरीस या इंग्रजांस नरम करणारा वस्ताद भेटला. याच्या मदर्तांने मी 
आतां इंग्रजांचा नायनाट करून दाखक्तों. दोनच वर्षांचा अवधि पाहिजे, 
म्हणजे मी या हिंदभूमीवर इंग्रजांचे चिटपाखरूं देखील राहूं देत नाहीं.' पुढे 
सफ्रांस भेटून युद्धाची व्यवस्था ठरविण्यासाठी हेदर मुद्दाम किनाऱ्यावर गुडलूर 
येथे गेला. सफ्रांनें जहाजांतून बंदरावर उतरून ता. २६-७-१७८२ रोजीं 
हेदराची भेट घेतली. हेदरानें या प्रसंगीं या सफ्रांचा जो बहुमान केला, तसा 
पूर्वी त्याने कधीं कोणाचा केला नव्हता. 

पाहिल्याच दिवशीं दोघांचं तीन तास गुप्त खलबत झाले. पुढें आणखी दोन 
दिवस एकत्र राहून त्यांनीं पुढील बेत नक्की ठरविले. हं खलबत चालू असतां 
फ्रेंच फौज बुतीचे हाताखालीं निघाडी होती, ती येऊन पोंचल्याचें वर्तमान 
त्यांस येऊन, त्यांचा आनंद द्विगुणित झाला. प्रथम त्रिकामाली बदर हस्तगत 
करण्याचें ठरवून सफ्रांन॑ लगोलग आरमार नेऊन ता.२१-८-१५७८२ रोर्जी तें 


३९८ मराटी रियासत [ उत्तरवेभाग १ 


.*-/*- 


४५ ४”. /% “१ “१ /१ /५ /१ /% ८४.१.” -४१ “0४४.” “१ १९ “7४ “५ “४५ “ “४ “२ “ "४-४१- २.४४--श२४ “५ /५/४*/४”/४ 7५ ८०५१० 2. ७ -“* /४ “४-५५६-/४ १-८ 


बंदर हस्तगत केलं. तें परत घेण्याच्या इराद्याने इंग्रभ नोकापति हाइज सफ्रांवर 
वाळून गेला, पुनरपि उभय आरमारांची निकराची लढाई ता.१३-९-१७८२ 
रोजीं होऊन इंग्रजांस माघार घेऊन मद्रासेस परत यावें लागले. 

बुसीनें ता.२७-६-१७८२ रोजीं नानास लिहिलें, ' आम्ही ७ हजार फौजेसह 
गुडळलरास आलां. इकर्डाल इंग्रजांस तमाम गारत करून मुंबईकडे खुष्कीचे 
मागाने व मुसा सफ्रॉन द्याचे मागान येत अर्सो. इंग्रज आपले जागा घाबरा 
होऊन खुष्कीचे सरदारांशी फोडाफोडी करून आपणाकडे आणावे या तज- 
विजींत आहेत. परंतु आपले आमचे उद्योगाने नेस्तनाबूद होतील.' $ 

हॅ आरमारी युद्ध चाळू असतांच स.१७८२ च्या मे महिन्यांत महादजीने 
घाई करून सालबाईचा तह पुरा केला हे येथे ध्यानांत ठेविलं पाहिजे. म्हणजे 
सफ्रां आरमार घेऊन इकडे आला, त्याच सुमारास इंग्रजमराद्यांचा 
सल्ला होऊन इंग्रजांच्या पाठीमागचा एक शह निघाला. हो गोष्ट पाहून हेद- 
राला मराठ्यांचा केवढा संताप आला असेल याची कल्पनाच करावी. उत्तर- 
कड'चा शह मिटल्यार्ने बंगालची इंग्रज फोज हेदरावर येऊं शकली. पुढील 
डिसेंबरांत हेदरही म्रृत्यु पावला. त्यामुळें तदुत्तर सवेच राजकारण बदलले. 
त्रिकोमालीच्या युद्धांत फ्रेंच जहाजांची वाताहात झाली होती, ती दुरुस्त 
करण्यासाठी सफ्रां सुमात्रा बेटांत आचिन येथे गेला आणि तेथ सवे सिद्धता 
करून स.१७८३ च्या फेब्लुवारींत तो परत त्रिकोमालीस आला. बुसी तर 
दुखण्याने व वा्धक्यानें जर्जर होता. जमवाजमव करून तो लढाईस उभा 
राहीपर्यंत स.१७८३ चा माचे आला. त्याची फोज २३०० होती ती स्फ्रांनें 
पोटोंनोव्होच्या बंदरांत उतरून दिली. नंतर जून महिन्यांत त्रिकोमालीहून 
येऊन सफ्रांने गुडलूर बंदर हस्तगत केल, त्यानंतर १८ जून रोजी इंग्रज 
आरमारची व त्याची पुनरांपे निकराची लढाई होऊन, इंग्रज पराभव पावून 
मद्रासेस परत गेले. असंच आणखी युद्ध चालते तर इंग्रजांचा पाडाव झाला 
असता. पण युरोपांत इंग्रजफ्रेचांचा तह | होऊन युद्ध थांबल्याची बातमी 
याच वेळीं इकडे आल्यानं पुढील कारभार आपोआप थांबला, तथापि अल्पा- 


$ रा. खं. १०. २५५७. या पत्नाची छापलेली मिति चुकली आहे 
[| हा तह मराठींत 'तहृ व करारमदार' पुस्तकांत जुलइ १७८३ चा 
प. २१७ वर दिलेला पाहवा. 


प्रकरण १२ वे ] हिदी व पाश्चात्य राजकारणांचा लढा ३९९ 


“* “६-०८५१"-/४ 7" “१-१, 


“<< '*२..»../७ ४.८... ५...>५.* “५४.” ५-“*-“५-“५/५-४४-४४-४६/४ /४* ४-४४/१-/ -€४-४ ४४/४०/५४५५ “0४५४” 


वकाशांत सफ्रांनें जी कामगिरी केली, ती दृष्टीसमोर असल्याशिवाय त्या 
वेळच्या राजकारणाचे धागे व निरनिराळया पक्षांचे व व्यक्तीचे व्तनोद्देश 
स्पष्ट होणार नाहींत. सफ्राने अंगास अंग भिडवून प्रचंड अ.रमारी लढाया 
मारल्या, त्यांची योद्धिक ख्याति युरोपांत एवढी मोठी झाली, काँ तीच पद्धत 
पुढें नेल्सननें सुद्धां स्वीकारली. सफ्रां स.१७८४ त परत स्वदेशी पोंचला 
आणणे पुढें चार वर्षानी दंद्दयुद्ध खेळतांना मरण पावला. उत्तरंत महादजीला 
फ्रेंचांच्या या हालचाली माहीत असत्या, तर त्यानें सालबाईवर तहाची घाई 
केली नसती. नानाचे चित्त द्विधा झाले असून युद्धसामथ्ये महादर्जाचे हाती 
असल्यामुळें त्यास स्वतःचे हिंमतीवर पुढील निश्चय करितां येईना, अशी 
स्थिति होती. 

४. इंत्रजफ्रेचांच्या राजकारणांत नानामहादजींचा (वेरोध.-- 
सालबाईच्य़ा तहाचे प्रकरण अत्यंत गतायुं्तांचें आहे; अथोत्‌ तहासंबंधींचे 
वाड्यययही तितकच विस्तृत असून त्याच्या आधारानें या भानगर्डाच्या प्रकरणांतील 
निरनिराळ्य़ा व्यक्तींचे वतनोहदेश निश्चित करणें इतिहासदृष्टया उपयोगाचे 
असल्यामुळे तसा प्रयत्न आतां कडं. 

सन १५७८१ च्या उन्हाळ्यांत लांड मंकाटने व जान मंक्‍्फसन हे दोन 
जबाबदार भधिकारी नवीन नेमणुका होऊन इंग्लंडांतून मद्रासेस दाखल झाले. 
पहिला मद्रासचा गव्हनर व दुसरा बंगाल कोन्सिलचा सभासद. पे मंकार्टने 
सन १७६४ ते ६७ पावेता रद्वयांत इंग्रजांचा वकोल म्हणून होता. दोघांसही 
युरोपीय राजकारणाची व इंग्रज-फ्रेंचांच्या चाललल्या युद्धाची ताजी माहिती 
होती, तशी ती येथ होस्टिंग्सला नव्हती. येथील दुसरे दोन अधिकारी 
सेनापति कूट व मुख्य नाविक ह्युइज हेही त्य़ा वेळी मद्रासेत होते. अर्थात्‌ 
ह्या चौघांना जी परिस्थितीची ओळख येथें पटली तितको दुसऱ्या कोणास 
नव्हती. हॉनेबी व हेस्टिग्स दोघेही हिंदुस्थानांतील सवे सत्तादीशांशीं विरोध 
करून युद्धाच्या : रेस पडले होते. तेव्हां त्या दोघांसही बाजूस ठेवून वरील 
चोघांनीं पूर्ण विचारांती असें ठरविठे, का मराठ्यांचे युद्ध वाटेल त्या तऱ्हेने 
मिटवावें आणि हेद्रास नरम करावा; कारण राघोबास आश्रय देऊन 
मराठ्यांची पहिली आगळीक इंग्रजांनी केलेली होती. तेव्हां मद्रासस या 
चोघांनीं खळूबत करून गोंडडांस तद्वाची कामगिरी सांगितली आणि नाना 


४०० मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


“४. 


१ ४9 शण शश” 0-४--४-४४-/४-”/ -“*-६-/४-/४--- 


“४-४” 


व महादजी यांस परभारं पत्ने लिहून त्यांच्या मनांत समेटाची भावना उत्पन्न 
केली. हेस्टग्स व हॉनेबी यांस वरील चोकडीचा हा ऊअव्यापारेषु व्यापार 
न आवडून त्यांना त्यांचा भारी संताप आला. निदान आपणांस भेटून 
आपल्गय्रामाफत तरी हा उपक्रम त्यांनीं केला पाहिजे होता, वुद्ध व तह कर- 
ण्याचा अधिकार गव्हनंर जनरल्चा, तो हिसकावून घेणारे हे चोघे कोण £ 
असें त्यांचें म्हणणं होतें. उलट पक्षी या चोघांनीं आपल्या जबाबदारीवर 
सुद्दामच पत्रे लिहून तहाचा उपक्रम केला. न जाणो, हेस्टिग्सची गांठ पडल्या- 
वर तो आपल्या नहांबाजीनें तहाचे मार्गात नवीनच विघ्ने उपस्थित करील. 
हे सवे तपशील ध्यानांत घेतल्यानें या कारस्थानावर नवीन प्रकाश पडतो. 
या कामी डॉड॒वेलनें छापलेला हेस्टग्सचा पत्रव्यवहार उपयोगी आहे. 1. 

सालबाइईंच्या तहांत व तदनंरच्या राजकारणांत नोन्‌ मॅक्‍्फसंनचें कतृत्व दिसू 
लागतें. वॉरन्‌ हेस्टिग्सनंतर फेप्नुवारी १७८५ पासून सप्टेंबर १७८६ पावेतो त्यानें 
गव्हनर जनरलचें काम केलें. याचा जन्म १७४५ त होऊन ५७६८ त तो प्रथम 
हिंदुस्थानांत आला, तेव्हांपासून त्याचा संबंध मद्रासेकडे अकोटच्या नबाबाशी 
येऊन त्या नबाबाची खासगी नोकरीही त्यानें कांह वर्षे केली. त्याची व हेस्टि- 
ग्सची चांगली दोस्ती असून मध्यंतरी इंग्लंडांत गेल्यावर सन १७८१त तो 
वरिष्ट कोन्सिळचा सभासद होऊन परत मद्रासत उतरला; आणि तेथें मरा- 
ठ्यांशीं तह करण्याची योजना ठरवून तो सप्टेंबरांत कलकत्त्यास जाऊन 
कोन्सिलच्या कामावर दाखल झाला. मराठ्यांचे युद्ध कसें आवरावें या विवं- 
चर्नेत असतांच दुसरे आणखी हेदराशीं युद्ध सुरू झालेलं त्यास इकडे आल्या- 
वर आढळले. मद्रासचा गव्हनर मेऊाटंने हाही नुकताच म्हणजे ता. २२ 
६-१७८१ रोजीं कामावर दाखल झाला होता. नाविक योद्धा ह्यूहूज, सेना- 

|| मक्‍्फसंनसंबंधानें लॉड कॉनवॉलिसचा खालील अभिप्राय ध्यानांत ठेव- 
ण्याजोगा आहे. ' मॅक्‍्फसेनच्या एकाही शब्दावर मला विश्वास ठेवतां येत नाही, 
किंवा त्यार्ने सुचविलेला एकही व्यवहार मला पसंत नाहीं. अत्यंत पेसे- 
खावूपणापल़धी कडे त्याच्या एकंदर कारभारांत मुख्यत्वे दुसरें कांहां सुद्धां नज- 
रेस येत नाहो. स्वतः भित्रा व लबाड असून गव्हनेरच्या कारभारावर 
आलेळां याच्याइतका , नीच, व तिरस्करणीय इसम दुतरा कोणी सांपडणार 
नाहम ( कॉनेत्राठीस प. व्यं .) 


प्रकरण १२वे] हिदी व पाश्चात्य राजकारणांचा लढा ४०१९ 


१.१ ५ “0५-८५ १-/४-/४५- ...--<«.<६.« -“४५..८४.०५८-४%-.”/*-“४*-/५.”५--“*-“€४-./-५४-€*% ४४-०४ ४-० ”४-£८४४-४४/४४५४४-/४४५-१४०४४-”/४- ४४०४४५४५८६... “४५९४४८” ४0-४0 ४ १ 0000४५0 चक 


पाते कूट व गव्हनेर मॅकारटने इत्यादींनी मॅक्‍्फ्तनला कळविले, की आज 
दीड वषे हेदर ह्या भागांत आमच्या छातीवर येऊन बसला आहे. मरा- 
ठ्यांशीं तह झाल्याशिवाय त्याला येथून उखडून देणें शक्‍य नाहीं. अज्ली 
परिस्थिति पाहून सर्वांनी मिळून हेस्टिग्सला न पुसतां परस्पर खटपट करून 
पुणेकरांशीं तह घडवून आणण्याची व्यवस्था केली. वरील चोघे चार तऱ्हेचे 
गृहस्थ होते. ह्यूजिसला तर आपल्या सुत्सहदेगिरांची मोठी घमेंड असून दुस- 
ऱ्याचे कामांत ढवळाढवळ करण्याची विलक्षण खोड असे. बातम्या काढून 
आणण्यासाठा खुद्द पुण्यांत त्यानें पगारदार हेर ठेवले होते. त्यार्ने स्वदस्तुरची 
परन्ने नाना फडणिसास पाठविली आणि इंग्रजांशी तह करण्यांत मराठ्यांचा 
केवढा फायदा आहे हें त्यास ठिहून कळविलें. नानानें त्याचे हेर पकडून केदेंत 
टाकले. हा बेत फतल्यावर ह्युइजने दरमहा २०० रुपये देऊन आपला एक 
ब्राह्मण पुण्यास ठेवून दिला. यावरून इंग्रजांचा घरभेद्या स्वभाव व्यक्त होतो. 
इंग्रन लोकांस मराठयांच्या पराक्रमाची केवढी धास्ती पडली होती, हो गोष्ट 
मात्र वरील ळडबुडीनें नानाचे प्रत्ययास आली, आणि तहाचे बाबतींत जास्तच 
ओढून धरण्याकडे त्याची प्रत्रृत्ति झाली. महादजीनें घाई केली नसती तर बहुधा 
नानाने जात्त फायदेशीर तह पदरांत पाडला असता. मात्र महादजीचे व 
त्याचें संगनमत पाहिजे होतें. हे चोघे दु्ठाचाये परभारं मद्रासेहून तहाच्या 
गोष्टी शत्रपक्षाशी बोळ लागल्याचे पाहून, हेस्टिंग्सच्या पायाची आग मस्तकास 
गेली. त्यांनी पुण्यास असें लिहून पाठविले की ' खुद्द राजाने आम्हांस तहाचा संपूण 
अधिकार दिला आहे.' ह्युजिसनें एक वेळ फाजीलपणा केला असला तरी 
परराष्ट्रकारणांत वागलेल्या मंकाटने व मॅक्फसेन ह्यांनी हा भलताच अव्यापारेषु 
व्यापार करून हॅस्टग्सची बाजू लंगडी केली. ह्या हकीकती समजल्यावर 
हेस्टिंग्सने मॅक्फसेंन यास ता. १-११-१५७८१ रोजीं बनारसहून कलकत्त्यास 


च 


लिहिलेले पत्र मार्मिक असून चुकलेला डाव त्यार्ने कसा सुधारला हें 


७४ 


त्यांत दिसून येत. ता. ३०-९-१७८१ रोजा इेस्टिग्त सॅक्‍्फसेनला 
कलकच्यास लिहितो: 

“महादजी संद्या्शी तहार्ची वाटाघाट चाळू असून जमल्यास माच जाऊन 
त्याची गांठ घ्यावी असं फार फार माझ्या मनांत आहे. कारण समक्ष गांठ 
पडल्याशेवाय तह कायम झाला अतुं स्राशे मन. घेतू, नाहा.07केनेव्क म्य्रला 

२६ 


0 


७०९ भराठी रियासत [ उत्तरांवेभाग १ 


०५ _/९६ .»०५.-८९ ४७७७५५.” .५ ० ०४६... “४४०” “४ ४१४ “ ४./0४./४४..५ “४ 0१७५0१ >€२.”०५-/”१*-४" “५४४४-४४ 


मीं तसें लिहिल आहे. फरुखाबादपावेतो सिंदे येतील तर-मी तेथे अवश्य 
जाऊन त्यांस भेटेन. तह ठरल्यावर महादनीला आपण आपला पाठिंबा जरा 
चांगलाच दिला पाहिजे. नाहॉ तर पुणं दरबारावर त्याचें वलन बसणार नाही. 
निदान या भानगडी मला जश्या समक्ष मिटवितां येतील तशा दुसऱ्यास सांगून 
कधीं भागणार नाहीत. समक्ष बोलावण्यांत अनेक फायदे करून घेतां येतात. 
खरं म्हणाल तर मी इतक्या लांब इकडे येऊन बसलो, यार्चे कारणया तहाचा 
घोर. एकदां महादजी स्वतंत्र तह करून गुंतला कीं पुढच्या गोष्टी त्याच 
धोरणावर संपार्वेणे त्यास भाग आहे; आणि एकवार मराठ्यांचा तह पदरांत 
पडला म्हणजे मग हेदराचें प्रकरणही मिटविण्यास आपणांस सुलभ जाईल. 
हेद्रास कसंही करून मद्रासजवळून उखडून दिला पाहिजे. बनारस 
येथील चेतरसिंगाच्या भानगडीसमुळ मात्र मराठ्यांचा तह॒ फिसकट- 
ण्याचा पुष्कळसा संभव आहे; आणि तसें झाल्यास दुसरी कांहीं शक्कल काढणें 
भांग आहे. बादशहाचा कारभारी नजफखान याचा वकोल येथे मजकडे 
आला असून त्यास मी मुह्याम ठेवून घेतला आहे. सिंद्याशी नच जमलं तर 
दिल्लीस पाचर लावणे प्राप्त होईल, कॉ जेणेकरून सिंद्यास आमच्याशी नमते 
घेणें भाग पडेल. म्हणून या बाजूस राहून धाकानें किंवा लोभाने सिंद्यास वश 
करण माझे पहिल काम आहे. कारण महादजीच्या एकट्या आधारावर 
मराठ्यांचे राज्य़ आज चाललं आहे. त्यास वश केला काँ दुसऱ्या कोणाची 
आमच्या विरुद्ध जाण्याची छाती नाही. माझा अंदाज आहे की, माझ्याशी 
महादर्जांचे संगनमत हाऊं शकेल. त्यास जरा मोठेपणा दिला म्हणजे तो 
पुण्याच्या मध्यस्थीचे काम अंगावर घेईल. मराठ्यांचे राज्य आंतून अगदी 
पोकळ झालें आहे; त्यांची आदा बहुतेक संपली आहे; कारभाऱ्यांस वेडे- 
चार आठवले आहेत. अशा स्थितींत महादजीस फोडला का आपलं काम 
झालें. मग पुर्णेकर नाक घांशीत तह करतील. महादजीच्या विरुद्ध वागून 
आपला निभाव लागेल असं नानास वाटत नाहीं, असा माझा अंदाज आहे. 
थोडक्यांत सांगायचे म्हणजे युद्धाची दहशत सारखी मराठ्यांच्या छातीवर 
असल्याशिवाय तह करण्याकडे त्यांची प्रश्वात्ते होणार नाहो. पुरंदरचा तह 
आम्ही होऊन मोडला अशी माझी समजूत नाहीं; आणि तशी समजूत 
असली तरी ती बोलून दाखविण्यांत शहाणपणा नाहीं, तसं बोळून दाखविणे 


प्रकरण १२ बे] हिदी व पाश्चात्य रोजंकारणांचां ठढा ४०३. 


“०-० 


“५... 2१५... 


म्हणजे क्षमेचीच याचना करणं होय. आम्ही इंग्रज म्हणने केवळ लोभाविष्ट 
भुर्ते, आम्हांस नाही शब्दाची किंमत, नाही. नीतीची चाड, असे आमचे 
शत्रू आम्हांस निंदितात, ती गोष्ट आम्ही होऊन कबूल केली तर मग मला 
जगापुर्ढे तोंड तरी दाखविण्याची सोय राहील काय | मराठ्यांशी! हें युद्ध 
मी ओढून आणिले नाहो; मला माहीत नसतां व माझी संमति नसतां तै 
सुरू झालं. पण एकदां सुरू झाल्य़ावर मी त्यांत शक्‍य तें साह्य केळे; आणि 
हे युद्ध निकरानें लढण्यांत सुद्धां माझा हेतु तें युद्ध सेपविण्याचाच आहे. 
रान्रूंस शरण ज्ञाऊन तहाची याचना करण्याने हा माझा हेतु कधो सफळ 
झाला नसता, अशी माझी खात्री आहे. महादजीशी चाललेला आमचा 
संग्रामच याचें उत्कृष्ट उदाहरण होय. फ्रॅन्सिसर्ने कसून विरोध केला व 
केमकने भरूभलत्या चुका केल्या तरी मी त्यांस न जमानतां पुढें युद्ध ।नैक- 
रानें चालविले, म्हणूनच गोंडडने वसई जिंकली आणि गुजरातचा दरन्यीघ 
सुंबईत आणून सोडला. नाहो तर हीच्या तहाचा योग कधीं तरी आला 
असता काय: ह्या एकंदर व्यवहारांत माइया काळजाला किती घरे पडले 
आहेत, आणि अद्यापि ते यत्किंचित निमित्ताने किती झोंबतात, याची तुम्हांस 
कल्पना होईल तर मी इतके अश्महासार्ने कां लिह्दितों हे तुम्हांस सहज समजून 
येइल. मलाही तह पाहिजे, पण तो मी माझ्या पसंतीच्या साधनांनी व्‌ 
मला पसंत असलेल्या पद्धतीनींच घडवून आणणार, जे आपलां हत्यारें टाकून 
मज्ञपुढें येतील, त्यांस मी बिनहृत्यारी जाऊन भेटेन; जे म्यानांतून तलवार न 
काढतां थेतील, त्यांस नुसती तलवार लटकावून भेटेन; पण ज्यांना आमचा 
नाश करण्याचीच खुमखुम असेल, त्यांचा मी नाशच करून दाखवीन. माहे 
सव वरिष्ठ आणि सगळे इंग्लंडचे लोक जरी ही माझी पद्धति त्याज्य समजू 
लागले, आणि नुसता तहृ तह म्हणून टाहो फोडू लागले, तरी मी माझी आंख- 
लेली ही वर्तनरेषा कर्धां सोडणार नाहो. मग असें करितांना मला नोकरीस 
सुकावें लागलें तरी मौ त्याची पर्वा करणार नाहीं. अशा स्थितीत मला नोकरी 
सोडूनच जावें लागलें तर येथील इंग्रजांचे हाल कुत्रा खाणार नाही अशी माझी. 
खात्री आहे. उद्यां (२-११-१७८१) अंडरसन येथून निघून महादजीच्या भेटीस 


जाणार. मागाहून एक महिन्याने मीही जाईन म्हणतों. '* 


-->-> ०० आ सपक क 2 ला > 


* डोंडवेल, ले. ११ व १७, पान ८६. 


शॅणणिएटॉशॉशरशिणणाटी 


४०४ मराठी रियासंतं [ उत्तरविभाग १ 

मद्रासच्या चौकडाने उतावळी करून मराठ्यांकडे तहाची याचना केली, 
त्या संबंधानें हेस्टिग्तचा हा मॅक्‍्फसनला जबाब आहे. यत्किंचित उलट वारा 
वाहूं लागतांच जे आपली पाठ फिरवितात त्यांजवर वॉरन हेस्टिग्सनें आपल्या 
अनेक पतन्नांत खरमरीत टोका केली आहे. 


सन १७८३ च्या फेब्लुवारींत इंग्रज मराठ्यांचा तह॒ सालबाई येथें 
कायम होऊन, मराठे युद्धातून निवृत्त झाल्यावर हेदर टिपूंच युद्ध 
इंग्रजांशी चालूच हाते. आपणास वगळून मराठ्यांनी इंग्रजांशी तह 
केला यामुळें टिप्स जास्त चौड आली. त्याने फ्रेंचांची मदत आण- 
वून इंग्रजांशी निकराने सामना चालविला. हा सामना चाळू असतांच 
युरोपांत इंग्रज-फ्रेचांचे युद्ध बंद झाल्यानें जुलई सन १७८३ पासून टिपूस 
मिळणारा फरेंचांचा आधार बेद झाला, तरी त्याने आपली शिकस्त करून इंग्रजांशी 
आणखी पुढें सामना केला, आणि मराठ्यांच्या मदतीची आहा समूळ 
नाहींशी झाल्यामुळे, ता.११-३-१७८४ रोजीं टिपून मंगळूर येथ इंग्रजांशी तह 
करून युद्ध थांबविले. म्हणजे सालबाइच्या तहापासून मंगळूरच्या तहापर्यंत 
ज्या नानाविध भानगडी उपस्थित झाल्या, त्यांचे वणन मराठी कागदांत असून 
तं समजण्यासाठी त्या दोन वर्षातील चोहोकडची परिस्थिति नजरेसमोर 
पाहिज, एका बाजूस इंग्रज महादजीशी लाडीगोडी लावीत होते, तर दुसर्‍या 
बाजूस नानाने फ्रेंचांकड आपले संधान मजबूद चालाविले होतं. तो प्रकार असा. 


सन १७८० त नाना फडाणिसानें समस्त हिंदुस्थान इंग्रजांविरुद्ध उठाविले. 
त्यांत हेदर व फ्रेंच हेच इंग्रजांस जाचक होते. कारण त्या वेळी युरोपांत 
फ्रेंच युद्ध चालू असून त्यांत फ्रेंचांचा पाठिंबा मिळवून हेदर इंग्रजांस छळीत 
होता. हेदरास बाजूस ठेवून केवळ महादजीच्या द्वारा इंग्रजांनी मोठ्या युक्तीने 
सालबाईवर मराठ्यांशी तह करून आपला एक प्रतिस्पर्धी कमी केला, यामुळें 
हेदरात जास्तच त्वेष आला; आगे तो जरी सन १७८२त मरण पावला तरी 
त्याचे पश्चात्‌ टिपूनें तितक्‍याच निकराने इंग्रजांशी युद्ध चालविले. ह्या 
प्रसंगांत फ्रान्सांतून नौकायोद्धा सफ्रा व सेनापाते बुसी हे आरमार व फोज 
घेऊन पूवेकिनाऱ्यावर दाखल झाले. त्यांची कारस्थाने मराठ्यांकडेही चालू 
झाल्याने सालबाईचा तह सिद्धीस जाण्यास आणखी हरकती उत्पन्न झाल्या, 


प्रकरण १२] हिदी व पाश्चात्य राजकारणांचा लढा ४०५ 


८४ ४६८४४७००७५ ४४..४ ९७-४७ 0४५४७७० ९४७७ ७.०४ १६०४0७७ ४७००४७४ ४.७४” 0७७४ कक टके ४७७ ७७ 0.७ क ४. ९७0 ४७ ७.५४.” ४-९.” “४-८ ७८ ४-८ > ४- ४.८. “१४५ “४” ५9८२ * “५ -“४८/४ 


त्यांचा उल्लेख मराठी कागदांत इतका येतो का, इंप्रज-फ्रेच-टिपूंचे व्यवहार 
घ्य़ानांत आल्याशिवाय ते कागद समजत नाहीत. हेदराने पुष्कळसे व नानाने 
थोडेसं संधान फ्रेंचांकडे चालूच ठेविलें होते. युरोपांत या वेळीं इंग्रजांविरुद्ध 
फ्रान्सबरोबर स्पेन, हॉलंड हे सुद्धां युद्धांत सामील होते, त्या स्वोीचा विचार 
हिंदुस्थानांतून इंग्रजांना काहून लावण्याचा असून, शक्‍य तितक्या जगी तयारीने 
फ्रेंच आरमार सन १७८२ च्या आरंभी पूर्वे किनाऱ्यावर उतरल; आणि मागा- 
हुन कांही काळाने फ्रेंच फोज आली. आरमाराचा मुक्काम रस्त्यांत डागडुजी- 
साठीं बुर्बो बेटांत बरेच दिवस झाल्यानें त्यास येऊन पोचण्यास विलंब लागला. 
एक वर्षे अगोदर तें येतें तर हिंदी राजकारणास निराळाच रंग चढला 
असता. 

ता.२२-३-१७८२ च्या बेठकींत मद्रास कोन्तिलनें असें ठरविलें की, ' मरा- 
ठ्यांशी तहृ करून युद्ध थांबविणे अत्यंत जरूर आहे; युद्ध नथांबेल तर मद्रास- 
किनाऱ्यावरील इंग्रज सत्तेचा सवेथेव नाश झाल्याशिवाय राहणार नाहीं, अशी 
आमची सवे बाजूंनीं पूणे विचार कारेतां खात्री झाली आहे. फ्रेंच आरमाराचा 
मुख्य सफ्रा हा फ्रान्सांत अत्यंत नांवाजलेला नाविक असून त्याच्या मानानें 
इंग्रजांचा मुख्य ह्युजिस पुष्कळच कमी दर्जाचा होता. परंतु इंग्रजांस 
किनाऱ्य़ावरचीं अनेक बंदरे मोकळी होतीं. तक्णीं फ्रेंचांस नव्हता, 
त्यामुळे फ्रेंच आरमाराची कुचेबणा झाली. शिवाय ह्युजिसला 
हाताखालच्या लोकांचं साह्य होतें तस सफ्रांला नव्हते. सौलोनांत 
न्रिकोमाली बंदर डचांचे होतें तेंही सफा येण्यापूर्वी एकच महिना इंग्रजांनीं 
हस्तगत केलें, त्यामुळें फ्रेंच आरमाराला सामानसुमान घेण्यास किंवा दुरुस्ती 
करण्यास इकडे स्थळच राहिल नाही. शिवाय आयरकूटन पोटोनोव्होच्या लढा- 
ईत ता.१-७-१७८१ रोजीं हेदरास इतकें कमकुवत केलें की, त्याजकडून सफ्रॉला 
कांहींच पाठबळ मिळेना. तरी त्यानें ह्युजिसबरोबर पूर्वे किनाऱ्यावर पांच निक- 
राच्या लढाया मारिल्या आणि इंग्रजांचे वचेस्व पुष्कळसे कमी केलें. या झग- 
ड्यांत दोनही आरमार इतकीं निकामी झाली कीं, डागडुजीसाठी ह्युजिस 
सुंबईला व सफ्रा बुबोला निघून गेले. इंग्रज सेनापति सर आयर कूट सुद्धां या- 
नंतर लवकरच सन १७८३ त मरण पावला. त्यापूर्वी थोडेच दिवस म्हणजे 
सन १७८३ तच बुसी आपल्या फोल्षेसह पांदिचरीस दाखल झाला, 


४०६ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


"*१४५४४/”१७// ४.” ४” ६.” ४” 


पण त्याच्या अंगी पूर्वीची करामत कांहांच राहिली नव्हती. संधिवातानें 
लर्जर झाल्यामुळें त्याची तोंडाची बडबड मात्र कायम होती. तरी त्यानें 
टिपूच्या साह्याने फडलोर येथ एप्रिल महिन्यांत इंग्रजञांस जेर केलें. त्यावर 
इंग्रज सेनापाति स्टुअटे जूनम'*यें चाळून गेला. त्या महिन्याच्या १३ तारखेस 
ळढाई होऊन बुसीचा पराभव झाला. इतक्यांत नौकायोद्धा सफ्रा बुबोंहून 
आरमार दुरुस्त करून पुनः परत आला. त्यास लगेच ह्युजिसने तोंड दिलं, 
तथापि सफ्रोने बुतीच्या मदतीकरितां २३०० फ्रेंच शिपाई पोटोनोव्हो येथें 
उतरून दिले. त्यांनी जून २५ रोजी स्टुअटवर चढाई केली, पण त्यांत 
बुसीचाच पराभव झाला; आणि फ्रेंच सेनापांति--बनेडोट इंग्रजांच्या हातांत 
सांपडला. हाच बर्नेडोट पुढें नेपोलियनकडून स्वीडनचा राजा झाला. स्टुअटे- 
चीही पुढे पंचाईत आली होती, पण जुलईंचे आरंभीं बातमी आली का, 
इंग्लंड व फ़रान्स ह्यांजमध्ये व्हतेल येथें तह होऊन युद्ध बंद झालें. त्याबरो- 
बर हिंदुस्थानांतलेंही युद्ध थांब; सरफ्रो परत स्वदेशी गेला आणि वुती 
अनेक खटपटी करीत पांषिचरीस मुख्य फ्रेंच कामगार म्हणून राहिला; आणि 
तेथेंच तो सन १७८५ च्या जानेवारींत मरण पावला. भा. व. पु. २ मधील 
अखबार दिनचर्या यांत ले. ८ च्या ३०-७-१७८४ चे पत्नांत बुस्ती जिवंत 
आहे, पण त्यापुढील ले. ९च्या १६-७-१५७८५ च्या पत्रांत त्याचे जागीं दुसरा 
फ्रेंच अधिकारी असल्याने त्या दरम्यान बुसी मरण पावला हे निश्चित आहे. 
तसेंच सन १७७८ त फ्रेंच वकील संट ल्यूबीन पुण्याहून निघून गेल्यावर मुसा 
मूतीन नांवाचा दुसरा वकील पुण्यास कांहीं वर्षे येऊन राहिला होता. वरील 
अखबारी पत्रांत (ले. 9११ ) सन १७८८ पावेतों मूतीन पुण्यास असल्याचें 
दिसते, याच कारणामुळे सालबाईचा तह॒ झाल्यावरही इंग्रज-मराठ्यांच्या 
मनांतलें शल्य बरेच दिवस कायम होते. सन १७८६ त इंग्रज वकील मॅलेट 
पुण्यात दाखल झाल्यावर तं हळूहळू नाहासें होत गेलं. युरोपांत या वेळी 
किंवा पुढें नेपोलियनच्या वेळेस फ्रेंचांचें वर्चस्व इंग्रजांवर झालें असते तर 
त्याचा पॉारेणाम हिंदी राजकारणावर आजच्याहून किती विपरीत झाला 
असता हं विचार करण्यासारखें आहे. नानानें तर फ्रेंच युद्धकलंतील विशेष 


मुद्दे टिपून घेतले होते. त्यावरून सिंद्याचे उपक्रमाप्रमाणें दक्षिणतही फ्रच 


प्रकरण १रेरवे] हिदी व पाश्चात्य राजकारणांचा लढा ४०७ 


४ ४५०५५४५५१४” ४€ ५ “१४४४४१४५१४ ४५ ४४५४ ४7% ४१४५ ४८ ४ ४५४ ४४४ ४४८ ४“ ४८४४५४४ ४-४४- ४ ४ ४४ 


युद्धकला सुरू करण्याचा त्याचा विचार असावा.” ता. २५-४-१७८३त नाना 
फडणीस महादर्जास विचारतो को, “ टिपूशी बोलणे करायचे तें मित्रत्वाचे 
बोलावें कीं शत्रुत्वाचें बोलावें ९ लोकिकांत इंग्रजांचा व आमचा सलूख पृर्ण जाहीर 
झाला. आम्ही मात्र टिपूस लिहिलें नाहीं. पुढे स्पष्ट बोलावें, की नाद ठेवण्याची 
तजवीज करावी, तें लिहून पाठवावे. समेट करावयाच्या युक्तीने बोलार्वे तर 
फराशिसांचे टिपूचे दारमदार झाले. मुसा भूती भारी सरंजामानिशी आला. 
बेदनूर टिपून घेतल्यादाखल, आणि चेनापट्टण ( मद्रास ) कदाचित्‌ त्यांनी 
घेतला तर मनसबा कसा पडेल कळत नाही. इंग्रजांचा व आपला 
तह॒ झाला, आतां फराशिसांचा वकोल, येथे कशास राहील |! मुसा 
मूतीन निरोप मागत आहे.' इतक्यांत बुसीचे पत्न नानास आले काँ, 
“ तुमचे उत्तर वाचून बहुत खुशाल झालो. आम्हांस आमचे खावंदांनी 
बहुत फोज व मजबूद सरंजाम देऊन या प्रांती पाठविळे. इंग्रजांस त॑ञी करून 
मारून काढावा, हिंदुस्थानांतील सरदारांचे मुलूख त्यांनीं घेतले असतील ते 
ज्यांचे त्यांस द्यावे, असा आमचे खावंदांचा आम्हांत हुकूम आहे. मोसम 
येतांच आम्ही मजबुदीने तिकडे येतो. तुम्ही आम्ही मिळोन इंग्रजांस ख्स्त 
करून टाकूं. श्रीमंत के. बाळार्जारावांची म्हणजे नानासाहेबांची व आमची बहुत 
दोस्ती होती. तुम्हांपा्शी मुसा मूतीन आहेत ते पातशहाचे इतबारी, तसेच 
वाजैरांचे व आमचेही इतबारी आहेत. ते तुम्हांस सवे सांगतील.” हं 
ता.२०-३-१७८३ च॑ पत्न नानास आल्यावर इम्रजांशीं सख्य ठेवणें आपल्या 
फायद्याचे का फरेंचांशीं, यासंबंधाने नानाची चलबिचल सुरू झाली. महाद्जीस 
हेस्टिंग्मने पूर्णपणें भारून आपल्या बाजूस वळविले होतं, आणि त्यास फ्रेंनां- 
च्या हालचाली माहीत नव्हत्या. त्यामुळें मराठशाहींत एक प्रकारची फूटच 
उत्पन्न झाली. कारभारी नाना व सेनापाते महादजी विरोधी बनले.$ 

नानाने आपल्या अडचणी वरील २५ एप्रिल १७८२ चे पत्रांत महादजीस 

* पांडिचरीचे दक्षिणेस जवळच किनाऱ्यावर पोटॉनोव्हो व त्याचे दक्षिणेस 
गुडळूर ऊफे कडलोर हां बंदर आहेत. ऐ. स्फु. ले. ३-१८; मंलेसन; लायल 
प्र. १२१, १९९, २००; डोंड्वेल ए. ११७. 

$ का. सं. प. या. २२५, २३9७, २६७, २६९, २३०९,.२९५७, २७१, 


---- -:-:-:---:-: ->--->५------>--------- ---८*-::--॥-----८-८ ----- -.---.----. 
अनन ३ 


४०८ मराटी रियासत [ उत्तराविभाग १ 


५८०५.//६./%>€१./१../४६-/४-१* » “%_.”१ १.”४-/% “४ * ४ ४४४४-७४-८१ “%* ४ “९१ “४-४%-श४४१/€* *-/-४-€५-€५.४-४५-४१४-४१-/४-/0४-४-४४५-/४%*-४१४५-.४0 “0९.” “१ “५ .“४-.”*./%./0..” :“ १./८४६-/४६ .»*./९_» ९./४६.”--” 


स्पष्ट कळाविल्या. त्यावर महादजीने नानास लिहिलं,का (इंग्रजांशी तह झाला असतां 
तुमची फोज टिपूचे कुमकेस जाते हें ठौक नाहीं. ही बातमी इंग्रजांचे घरो गेली. 
सबब तुम्ही इंग्रजांस लिहावे की फोज रवाना केली ती टिपूरषी लढण्यास केली, 
त्याचे मदतीस नव्हे. असा दोहांकडे नाद राखून छावणी तुंगभद्रेवर करावी. 
चातुमोस्यांत चोहांकडील विचार ध्यानांत आणून पुढें रंग दिसेल तरस करावें. 
त्यावर नानाने कळविलें, “ टिपू पाऊतकाळ न म्हणतां लढाईस मजबूद. 
श्रीमंतांचा इंग्रजांशी सळूख झाला हं त्यास समजलं आहे. तेव्हां फुरसत न 
देतां चनापट्टणावर जातात. टिपूरनें चेनापट्टण घेतल्यावर आम्हांस भारी पॅच 
पडेल, टिपू फरांसीस दोघे मिळून जबरदस्त. श्रीमेतांच्या दोलतीचें ओझें 
पाटीलबावांवर असल्यान पुरतेपणी मनन करून आम्ही पुढें काय आकार 
करावा ते लिहावे. तिकडे हेस्टिग्सचा हस्तक इंद्रसेन महादजीजवळ होता, 
त्याने महादजीस विचारिले की, “आमच्याशी दोस्ती झाली असतां 
पुण्याची फोज टिपूचे मदतीस गेली हे काय? तुम्ही तहाची हमी 
घेतली असल्याने मराठ्यांनी . इंग्रजांचीच कुमक केली पाहिजे. महा- 
दीच्या सालबाइंच्या तहाने असा हा चहूंकडे घोटाळा उत्पन्न झाला, 
सुदैवाने इंग्लंड फ्रान्सचा तह 11 जलईत झाल्याचें वर्तमान आल्याने फ्रेंचांचा पॅच 
मिटला. नाहो तर नाना महाद्जींचा तीत्न विरोध उत्पन्न होण्याची वेळ आली 
होती. धुळपानें पश्चिम किन्याऱ्यावर ता. ८-४-१७८३ राजीं इंग्रजांचे लढाऊ 
लहान-' रेजर -पाडाव करून घेतलें, त्यामुळे सद्धा वरील प्रकरण जास्तच 
पेटण्यास कारण झालें. 

सन १७८१ च्या पावसाळ्यांत महादजीची व इंग्रजांची तहाची वाटाघाट 
सुरू झाली, ती बातमी हेद्रास लगोलग कळली. सगळ्या हिंदुस्थानभर प्रत्ये- 
काचे बातमीदार पसरलेले असत. तेव्हां खऱ्या खोट्या बातम्या हल्लींच्या वर्त- 
मानपत्रांप्रमाणेंच त्या वेळीही उठत. महादलीनें तह केला, आतां पुणेकरही 
करतील असें पाहून, हेदरानें नानास निकडीची पत्रे पुण्यास लिहून करार 
मोडल्याबद्दल तक्रार केडी. त्यासाठी हेदरार्ने नानाचा वकील कृष्णाजी 
नारायण यास पुण्याहून पुनः त्वरित आपल्याकडे बोलावून घेतलं. सन १७८१ 
"च्या पावसाळ्यांत तो पुण्याहून शिवकांची येथें हेदराकडे गेला. पुढें नानानंही 


_ र्ग पहा तह व करारमादार ए. २१७. 1. खं. १९-१८८ व १९५. 


प्रकरण १२वे ] हिदी व पाश्चात्य राजकारणांचा लढा 8०९. 


४४४४" *-६-५-/४-८५--५८-५६-८४८४८४८४४८-०५ ५८2 ५६८५४८४५८५ -: 4“ 2४८ 2 "८ ला २ > --/£ ४५-८८ ४८ ६४४४८५४ ५-४४१"-०४४-/४५/४८ १५४५ “४८ ४८८ 


कृष्णरावामार्फत हेदराकडून पेसे मागितले. * बंगाल्य़ाकडे फोजेच्य़ा रवानगीची 
सिद्धताच आहे. ऐवजाची रवानगीच करावी, रवानगी करतों म्हणून सांगू नथे, 
छत्तिसांची ततूद न होय तर निदान तिछांचा जाबसाळ उरकून पाठवावा.! 
असें नानाचे लिहून गेल्यावर कृष्णराव जबाब कळावितो, “सांप्रत मुंबईहून 
इंग्रज वकील ( उदिष्टिन ) पुण्यास आल्यामुळें हेदर नायकांचे चित्तांत विकल्पाचे 
वरक्षव वाढले आहेत. ते म्हणतात, मुंबईकर वकील माघारा लावून द्यावा, 
निजामलीखां मसलतीास निघत नसतील तर कृष्णराव बह़लाळांनी त्यांशीं रुष्ट व 
तुटक भाषण करून उठोन यावें. पुण्याकडील बातमीच्या १त्रांनीं विकल्पयुक्त 
होऊन बेमर्जी होते. नाइकांचा शोध फार तूक्ष्म, यांचा निश्चयच आहे का, 
आपल्याकडून अंतर पडेलसा शब्द लावूनच बेऊं नये. पुण्याकडूनच न घडावयाची 
गोष्ट घडल्यास मग कळेल त्या रोतीनं आषला मतलब साधावा. यानंतर एक 
माहेन्यानें इंग्रजांशी तहाची वाटाघाट चाढलेली हेदरास कळून, त्याचें चित्त 
अंददेशांत पडलं. मसलती विषयी उदासीनता आली.इंग्रजांची व फरासांसांची लढाई 
सुरू झाली म्हणोन वदंता येऊन, नाइकास वाटलं, इंग्रजांच्या तंबीचा हाच 
समय आहे. असा समय पुन: येणार नाहो. आम्ही, नाना व फरासीस तिघे 
मिळून इंग्रजांची बेबुनियाद करूं.' असे हेदरार्चे बोलणें पुण्यास कळल्यावर 
नाना मोठ्या बुचकळ्यांत पडला. उत्तरंत महादजीचा आग्रह तह॒ जुळवून 
आणण्याचा, दक्षिणेत हेदराचा आग्रह युद्ध जोरांत चालविण्याचा. 
या पेंचांतून नानास त्वारेत सुटका करून घेतां येईना. म्हणून 
तिकडे महादनीनें तह कायम केला, तरी नानाने त्यास रुकार दिला नाह. 
युद्धाच्या बाबतींत नानाला स्वतंत्र विचार करण्यासही अडचण पडली. 
महादजी म्हणतो, ' पुढें मागे आम्हांस तद्वाचा शब्द ठेवतील तरी आम्हांकडे 
दोष किमपि नाहो. सवे गोष्टी पेशजी आम्ही चार पांच वेळ लिहिल्या 
असतां, तेव्हांच आम्हांस स्पष्ट उत्तर लिहिल असतें, कीं इंग्रजांशी सळूख करा- 
वयाचाच नाहो, तरी या गोष्टींचा आमचा आग्रह किमपि नव्हता. आतां 
मात्र लौकिकांत गोष्ट वाइट दिसते की, पाटीलबावांचे विद्यमाने इंग्रजांचा सळूखा 
होऊन सरकारची कार्म विल्हेस लागला; आणि इंग्रजांकडील जाबसाल कांहाॉंच 
घई नये. आमच्या वचनांत हिंदुस्थानांत बेइमानी नव्हती, ती या कारभारांत 


४१० मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


ह क च्य |). आ क्ल क.) क » अ न >“ ४०-७० ५५ ४४४४” ०” 


यावयास करिते. तेव्हां आम्ही खोटे पडल्प्रावर सरकारचे उपयोगाचे काय !' 
(२३-१०-१७८३ ), यावरून तह करण्याची जबाबदारी महादजी आपल्यावर 
घेत नाहीं, नानावर लोटतो. दोघे एकत्र भेटते तर हिंदी राजकारणांताल 
दृष्टिकोनांचा मिलाफ होऊ शकला असता. युद्ध पुढें नेटाने चालविण्याची 
जबाबदारी नानानं सुद्धां पत्करिली नाही. 

त्या वेळचा इतिहास आपण पुर्ढे घडलेल्य़ा परिणामांवरून पाहतों हं बरोबर 
नाहीं. इ. स. १७८९ त फ्रान्सांत भयंकर राज्यक्रान्ति झाली; त्यानंतरच्या 
पंचवीस वषात नेपोलियनने युरोपांत धुमाकूळ उडवून दिला; आणि नेपो- 
लियनच्य़ा पाडावानंतर युरोपीय राजकारणात निराळें वळण लागले. हे प्रकार 
सामान्यतः आपल्या दृष्टीसमोर असतात; आणि सप्तवाषिक युद्धाच्या अखेर 
म्हणजे इ. सन १७६३ त इंग्लंडचे सामुद्रिक वचेस्व सुरू झालें तें अद्यापपावेतों 
अविच्छिन्न चाललें आहे, अशी मनाची समजूत झाल्यानें सालबाईंच्या तहाच्या 
प्रसंगाची खरी परिस्थिते आपण विसरून जातों. पण नाना फडणीस व 
महादजी सिंदे, एक आपल्या बुद्धिसामर्थ्याने, व दुसरा, लष्करी डावपेंचानें 
इंग्रजांस सडकीत असतां, आतां पुढील पांच दहा वर्षात फ्रान्तांत राज्यक्रान्ति 
होऊन तें राष्ट रसातळाला जाईल व इंग्रजांचाच वरचष्मा भूतलावर होईल, 
असें स्वप्न कोणास तरी पडले होतें काय १? उलट इंग्ठंडच्या वसाहती गेल्या, 
अमेरिकेंत व युरोपांत इंग्लंडास मार खावा लागला, हिंदुस्थानांत हेदरानें 
ब मराठ्यांनी इंग्रजांचे नाक चांगलेच ठेचले, इत्यादि प्रकार धडधडीत डोळ्यां- 
समोर असतां नानाने फेचांकडे मनाचा ओढा दाखविला आणि संट ल्यूबीन व 
मुसा मूतीन वगेरे फ्रेंच वकील पुण्य़ास ठेविले, याबद्दल त्यास दाष देण्याचें तरी 
आपणांस काय प्रयोजन आहे ६ महादजीने इंग्रजांकडे मनाचा ओढा दाख- 
विला, याचें कारण चार दोन वेळां इंग्रजांशी सामना करून पाश्चात्य युद्धपद्धती- 
पुढे आपलें कांही चालणार नाहीं अशी त्याची खात्री झाली होती. परंतु 
फ्रेंचांच्या राजकारणाची व युद्धपद्धतीची महादजीस बिलकूल आळख नव्हती. 
तकी ओळख होण्याचा प्रसंगच आला नव्हता. एकदां सन १७५७८ त संट 
ल्यूबिन व महादजी पुण्यांत एकत्र होते; त्या वेळीं इंग्रजांना वुजगावणें म्हणून 
आणल्याचे वर्तमान महादजीस कळलें; परंतु त्या वेळीही मह्ादजीनें नानाचा 
निषेध करून संट .ल्यूबिनात घालवून देण्यास सुचविले. तरी पुढें नानाचा 


प्रकरण १२वें ] हिदी व पाश्चात्य राजकारणांचा लढा ४११ 
पांदिचरीस वकोल होता, त्याजकडून फ्रेंच कारस्थानाच्या सवे बातम्या त्यास 
पुण्यास कळत होत्या. चोकडीचें कारस्थान निमोण झाले, तेव्हां फ्रेंचांच्या 
मदतीनेंच इंग्रजांस उखडून द्यावयाचे, असा नाना व हैदर यांचा अंतस्थ 
बेत ठरला; आणि त्याप्रमाणे सन १७८०-८१ त हेदरानें जेव्हां दोन वर्षे- 
पावेतो. मद्रासेजवळ येऊन तळ दिला, तेव्हां इंग्रज अत्यंत घाबरून गले. 
फ्रेंच नाविक जर एक व अगोद्र येता, तर सव पारडे फिरून येथील राज- 
कारणास निराळें वळण लागलें असतें. परंतु त्याच संधीत हेदर स्रृत्यु पावला; 
आणि मद्रासच्या चार राजांनीं परभार॑ नानाशीं तहाचा उपक्रम चालविलेला 
पाहून, हेस्टिग्स कलकत्त्याहून काशीस जाऊन महादर्जास आपल्या बाजूस 
वळविण्याच्या खटपटीस लागला. कनल म्यूर व महादजी पावसाळ्यांत 
सिप्रीननीक जवळ जवळ छावणी करून राहिले असतां म्यूरच्या माफत 
खडा टाकून महादजीचा ठाव हेस्टिंग्तनं पाहिला. थोड्याशा लालुचीस वदा 
होऊन महादजी तह करील कों नाहो हें त्यानें अजमावलं. शिवाय दिल्ली 
अंतर्वेदीकडील बादशाही प्रदेश महादजीच्या क्षेत्रातला असून तिकडे 
हेस्टिग्तने कारस्थानी करून थोडासा शह महादजीच्या विरुद्ध बादशहाकडे 
दाखविला; तेव्हां दिल्लीचा आपल्या हातांतला डाव इंग्रज हिसकावून घेतील 
तर त्यांत आपणास नानाकडून मदत होणें शक्‍य नाहा असं वाटून, महादजीने 
इंग्रजांशी स्वतंत्र तह करण्याची म्यूरची सूचना स्वीकारिली. त्याची अट एकच 
की, दिल्लीच्य़ा कारस्थानांत इंग्रजांनीं बिलकूल लक्ष घालूं नये, ती हेस्टिग्सनें 
कवूल केली. महादजी जिवंत असे पर्यंत व पुढें सुद्धां केक वर्षे इंग्रजांनी 
सन १८०३ त प्रत्यक्ष सिंद्यार्शी युद्ध सुरू होईपयत, दिल्लीच्या कारस्थानांत 
लक्ष घातलें नाहो, त्याच एक कारण हं आहे. * बुडतां वुडतां महादजीने 
आपणांस तारल असं हेस्टिग्स यास नेहमीं वाटे. इंग्रजांशी तीन चार वर्षे 
लढून महादजीस अगदी वेताग आला होता. फोजेचें देणे वाहून देणेकरी 
त्यास घेन पडूं देत नव्हते; आगि नानाशी थोडाबहुत हेवादावा त्याच्या 
मनांत वसत असल्यामुळें त्यानें हेस्टिंग्तचा गळ गिळला, तें पाहून नानास 
अत्यंत दुःख झाले. ऐन रंगांत गजू आली असतां आणि इतक्या वर्षे झग- 
डल्याचें श्रेय पद्रांत पडण्याची सांघ आली असतां, महादजीने अवसानघात 
केला, असें त्यास वाटलें. परंतु होऊन गेलेल्या गोष्टीस उपाय नाहा. असं 


४१२९ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


-/ -« >“ ४१-४८ ४" भ्र २८ ४८ ४टा*“*२* ४८ ४५४४ ४५-४४ ४०0५-४४ ४५-४४.” ७०४७०” 0५ ४४ ४०४४७७७ ४०४ ४५५0 ७७७७ कह 


पाहून त्यांतल्या त्यांत शक्‍य तितका तहाचा फायदा नानान पदरांत पाडून 
घेतला, बाकी सफ्रां व बुसी आल्यावर सुद्धां यापेक्षां जास्त फायदा इंग्रजांशी 
लढण्यांत मराठ्यांचा झाला असता कॉ काय याची शकाच वाटते. 


प्रकरण तेरावे 


दादाची इतिश्री 
---श् >ैळ>-- 
१, दादाचें देहान्त प्रायाश्चेत्त ( ११-१२-१७८३ ). 
आनंदीबाइईंची अखेर (२७-३-१५७९४). ३. चिंतो विठ्ठल रायरीकर 
४. बाजीराव गोविंद बर्वे. ५. सदाशिव रामचंद्र, 
६, मानाजी फाकडे. 
८ नेर न * 

१. दादाचे देहान्त प्रायश्चित्त, (११-१२-१७८२ ),--हिंदुस्थानांतील 
इंग्रज अधिकाऱ्यांनी मराग्यांश्ी तह केला, तरी दादानं तो मान्य न करितां 
अगदी शेवटचा इलाज म्हणून त्यानें आणखी एक पत्न ता. १८-१-१७८३ 
रोजी इंग्रज बादशहास पाठविलें. $ त्या पत्नाचें मराठी रूपान्तर खाला 
देतो. दादास तर याचा उपयोग झाला नाहींच, परंतु मराठ्यांस जिंकण्याच्या 
त्यानें दाखविलेल्या युक्त्यांज्ञा हिंदुस्थानांतील इंग्रज अधिकाऱ्यांनी पुढे चांग- 
लाच उपयोग करून घेतला, हे त्या पत्रावरून समजून येईल. 

: आपल्या ताब्यांतील मुळखांपैकीं या भागांत सुरक्षितपर्गे राहतां येईल असें 
जाणून, सात वषापूवी मी सुरतेस येऊन आपल्या बादशाही छत्राचा आश्रय घेतला. 
इंग्रजांची फोज लढाई देण्यास लायक आहे हें मला कबूल आहे. पण 

& यापूर्वीच त्याचे वकील युरोपांतून परत आले होते. दादाच्य़ा या पत्राची 

नक्कल के. पारसनीस यांनीं हि० रे० कामेशनच्या स. १९२३ सालच्या 
बेठकींत वाचली. पहा रिपोटे १९२३ प्र. ९४, 


प्रकरण १३ रवे] दादाची इतिश्री ४१३ 
मराठ्यांच्या सेन्याची व शत्रूला नामोहरम करण्याच्या मराठ्यांच्या युक्‍त्यांची 
इंग्रजी फोलेला माहिती नसल्य़ानें, इंग्रजी फोजेंत तितका कमीपणा आहे. 
जरूर त्या युद्धविषयक सूचना मी इंग्रजी फोजेस दिल्य़ा होत्या. पण इंग्री 
सेनापर्तांनीं माझ्या सूचनांकडेस अगदींच दुलंक्ष केलें. इंग्रज सेनापतीचें हें 
उद्दाम वर्तन विचारांत न घेतां बादशहांनी माझ्या मदतीसाठी भरपूर दारू- 
गोळ्यासह तोफखाना आणि दहा हजार पायदळ माझ्या हुकमतींत द्यावें आणि 
सेनापतीनें माझ्या सल्ल्याने चालावें अशी त्यास ताकौद द्यावी. यादीवाय जो 
खचे होईल त्याची व्यवस्था पाहण्यास दोन चार विश्वासू माणसेंहो पाठवावीत. 
या माणसांचा खचही मी देईन. नतर मी आपलें घोडदळ सिद्ध करून 
ताबडतोब थोडक्या खचात लढाईची तयारी करीन बादशहाच्या फोजेचा 
आजपर्यंतचा आणि यापुढीलही होईल तो खर्च मी देईन. मात्र रकमेसाठी 
विशेष तगादा न लावितां जरूर तो अवाधि आणि फुरसत मला मिळावी. 
प्रथम सहा महिन्यांचा अवधि निळाला पाहिजे. नंतर इंग्रज पायदळ आणि 
माझें घोडदळ यांचा संयुक्त मोर्चा हेदरावर वळवून त्याच्या बंडखोर फोजेसह 
त्याची पाळेंमुळ उपटून काढूं. स्वारीचे हे माझे विचार नि:संशय तडीस 
जाणारे असल्याने ते मी बादशहांपुढें पसततीसाठी आणि अंमलांत आणण्यासाठी 
व अवश्यक ते हुकूम मिळण्यासाठी सादर करीत आह. तूर्त हे विचार बाजूस 
ठंवून दुसरी एक महत्त्वाची बाबत मी बादशहांचे नजरेस आणीत आहे. ती 
हो का, मला हष्ठी दरमहा फक्त दहा हजार रुपयेच खर्चाताटी मिळत आहेत. 
परंतु ही रकम कसोशीने खच करूनही अनुभवाअंती मला अगदींच कमी 
पडत आहे. म्हणून माझ्या पारेस्थितीकडेस लक्ष देऊन ही रकम कंपनी सर- 
कारानें थोडी तरी वाढवावी, असा हुकूम पाठविण्याची मेहेरबानी व्हावी. 
याप्रमाणे झाल्यावर महाराजांच्या इच्छेप्रमाणे मी सर्व खर्च त्या रकमेंतच 
भागवीन. माझे शत्रू मला पुष्कळ प्रकारांनी अनेक गोष्टी सुचवीत आहेत, 
आणि शेकडों प्रलोभने दाखवीत आहेत. परंतु ज्याअर्थी मी अंतःकरणपूर्वक 
बादशहाच्या कृपाछत्राचा आश्रय़र घेतला आहे, त्याअथी माझा कितीही फायदा 
होत असला, तरी माझ्या इभ्रतीत काळिमा लागेल असें अश्ठाध्य वतन माझ्या 
हातून कदापि होणार नाहीं. येथें चाळू असलेल्या (1'911' ॥[॥1७119 081) 
हीच्या युद्धाची हकीगत लांड सेलबोने यांचे पत्रावरून हुजूरच्या ध्यानी 


७१९४ मराठी रियासत [ उत्तरांवेभांग १ 


गी - ८८७११ » ८7 २.४८ ५४ 41-४१ ४४६-” “२ शा£“ शश € 7 “४५४ ४-€५-/४-४४-४४- ४ ५८% “४” ४४  ४-.” ४श४/"४५” “-/%१-€-/४-/१*-८१-/४*- 


येईल, सर एडमंड बके यांचे पत्रावरूनही यासंबंधीं बारीकसारीक माहिती 
हुजुरांस कळून येईल. हुजूरकडून मला मदत व आश्रय मिळेल अशी आशा 
आहे. या पन्नांत माझ्या खाजगी लेखकांच्या अज्ञानामुळे ज्य़ा कांही चुका 
झाल्य़ा असतील त्याबद्दल मी हुजुरांची माफी मागतो. मु सुरत, जानेवारी 
ता. १८ सन १७८३ (मुद्रा. )' या पत्राचा उपयोग कांहींच झाला नाहीं. 

इकडे तह पुरा होतांच इंग्रजांनीं दादास सुरतेहून निघून जाण्यास सांगि- 
तळे, आणि नाना महादजजींना त्याची पुढील व्यवस्था लाविली. दादा हस्त- 
गत होण्यापूर्वी तह कायम झाल्यास, फिरून तो काय खूळ उठवील याचा 
नेम नव्हता. शिवाय महादजीचे ताब्यांत दादा गेल्यास ते दोघे पुनः शिर- 
जोर होऊन पुणेकरांस नमवितील, सबब प्रथम दादा.त इंग्रजांकडून आपल्या 
कबजांत घ्यावें या संबंधानें नानाने महादर्जास अट्टाहासपूवेक लिहले. परंतु 
शेवटीं दादाने आपण होऊनच हरिपंताच स्वाधीन होण्याचें ठरावेलें, तेव्हां 
स.१७८३ च्या जून महिन्यांत नानाची एक भीति निटडो. 

: दादासाहेबांस आपल्य्राजवळ आणावे, त्यास सुरतवाल्यांनी अटकाव करूं 
नये, म्हणून पाटीलबावांनी इष्टिनास पत्रे लिहिलीं होता, त्यास इष्टिनानें सुरत- 
वाल्यांस हुकूम पाठविला कों दादासाहेबांस पार्टालबाबांकडे सुखरूप येऊं 
देणें. ती पत्न व पाटीलबावांनी आपला कारकून केसो अनंत यास दादा- 
साहेबांकडे पाठविलं. शिवाय पूर्वा अतस्थ बोलणें चाललं होतें, कीं वसुली दहा 
लक्ष रुपयांचा सरंजाम अगर नक्त घेऊन दादांनी श्लानसंध्या करू गंगातीर्री 
बसावं, बाजीरावांस पुण्यास श्रीमत माधवरावांजवळ पाठवावे. पाटीलबावांनीं 
आज्ञा केली, कां दादासाहेब देशी जात असल्यास उत्तम आहे. लवकर जाणें 
हाय ते करावें, नाहो. तर राजकारणे लागली आहेत. रामजी पाटलाचेंही 
बोलणें कॉ दादा देशीं आल्यास पार्टीलबाबांस संतोष आहे. यास्तव हरिपंत, 
होळकर, रास्ते व पांडुरंगराव यांस पाठवावयाचें केलें. ( ता.१६-६-१५७८३ ). 
दादाची स्थिति किती निकृष्ट झाली होती त्याचें वणन मागें प्र. ९ क. ५ मध्यें 
दिलें आहे. तदनुसार त्याने पुढील पत्रें ता.२७-१२-१७८२ रोजीं महादजीस 
लिहिली. ' आशीवाद उपरी. हल्ली तुमचा मुक्काम कोटे आहे ब 
तुम्हांकडील वतेमान काय ते लिहून संतोषवीत असावें. सांप्रत इंग्रजांचा तुम्हो 
तह ठरवीत आहां, व आमचाही जाबसाल लागला आहे म्हणून ऐकतो. 


प्रकरण १३ वें ] दादाची इतिश्री ४१५ 
त्यास सांप्रत आम्हांस थोरले दोलतांचा लोभ राहिला नाहा. तथापि बार- 
भाईंचा आम्हांस इतबार येत नाही, त्याअर्थी आम्ही इकडेच राहूं. तरी 
ज्यांत आमची सोय तं तुम्हीं करावं हे उचित असे. मागील गतवाती चित्तांत 
न ठेवाव्या. आम्ही सांप्रत कोणाचे बऱ्या वाइटांत नाही. दोलतीचा अथ तरी 
पूर्वी ईश्वरकृपेकरून मोठीच केली आहे. आतां वृद्धापकाळीं कांहीं ईश्वराची 
सेवा करून तापीतीरर॑ राहर्व अशी इच्छा आहे. ह्यास्तव येथेंच आमची सोय 
घडून येईल तो अर्थे करावा. तिकडे तुम्हो जो मुलूख द्याल, त्यापेक्षां इकडे 
आम्हांस कांहाो कमी दिला तरी आम्ही राजी आहां. परंतु कोणाचे पेचांत 
राहणे होणार नाहा. सवे तुम्ही जाणतच आहां.' सहोंत “ रघुनाथ बाजीराव ' 
याचेपुढें “प्रधान ' हा शब्द नाही, हं आतां लक्षांत ठेवण्याजोगं आहे. त्या- 
नंतर ता.१२-६-१७८३ च्या पत्रांत दादा महादजास लिहितो, ' तुम्हो 
इंग्रजांशी सळूखा केला, तेव्हां इंग्रजांनीं आम्हांस खर्चात द्यावयाचें बंद केलें 

म्हांस तरी खर्चाची बहुत तंगचाई, तुम्हांकडून कसो अनंत येथे आले 
परंतु आजपर्यंत आपलेकडून खचात पावल नाहां, व यादीवर करारमदारही 
करून पाठविले नाहींत; आम्हांस खर्चाचा ओढा बहुत, सबब पुणेकरांपासून 
आम्हां ख्चांस घेऊन व मातुश्रीबाईसाहेब यांच बहुत दिवस दशन नाही 
हेंही समजले, त्याजला गोदातारीं खासा स्वारी गेली. तुम्हांपा्शी असल्यास 
व गोदातीरीं असल्यास भेद नाहां, परतु पुणेकर कारभारी यांविश्ी खस्ता 
बहुत होता. तो त्यांनी शपथ देऊन व मध्यस्थ मातबर देऊन दूर केला 
सबब नाशिकच्या सुमार कूच केलें. रेवातीरां राहवयाचा बेत बहुत होता, पण 
चार महिने कजदार जाहला, कजही सुरतेमध्ये मिळेना, सुरतेजवळ 
फुलपाड्यास राहवे तरी चार महिन्यांत निदानीं एक लक्ष पाहिजेत, व 
हल्ली कजे साठ सत्तरपर्यंत आहे. पुण्याहून पैसा मिळेना, व केसो अनंत याज- 
कडील तरी अंमल बसवून रसदा घेऊन देणार, तेव्हां ऐवजास ठिकाण नाहो 
चहूंकडून खचांचा ताग मोठा पडला. तूत पुण्याकडून हुंड्या आल्या; व फत्ते- 
संगाकहूनही कर्ज वारावयाबद्दह ऐवज देवविला, याजमुळे थोडीशी सोय पडली, 
तूत गोदातीरीं जातो. वरकड सविस्तर बोलणं केसो अनंतापार्शी जाहले, ते 
लिहीत असतील. अतःपर लोकरच मातुश्रांचे द्शेनास जातो. $ 
__ $$ नातू-म. सिंदे च. ए. २९२-२९४; ऐ. टि. १.८; म. द. बा. १.१६१ 

खरे २६३८ 


४१६ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


-*८/*/४”४५४-2५--*--ा 


स.१७८३ च्या फेब्लुवारींत सालबाईचा तह पुरा झाल्यावर “ दादासाहेबां- 
कडून शिष्य़े पुण्यास येऊन करारांत आले कीं हरिपंत, तुकोजी होळकर, 
रास्ते व पांडुरंगराव पटवधंन यांस कोंडाई बारीस पाठवून द्यावे, म्हणजे 
आपण येऊन दाखल होतों. हं वर्तमान वाचून पाटीलबावा संतोषी जाले. 
परंतु अंतर्यामी काय दुःख नालं असेल ईश्वर जाणे, तह झाल्यापासून चार 
महिन्यांचे आंत दादाने आपला राहण्याचा निश्चय करावा असें ठरलं होत, 
त्याप्रमाणें स.१७८३ च्या माचे अखेरीस ' इंग्रज खर्चास देत होते, ते आतां 
देत नाहींत. त्यामुळें दादासाहेबांचीं राजकारणें चोहोकडे चालूं लागलीं. टिपू, 
नबाब, भोसले वभेरंकडे कारकून रवाना केले. इंग्रजांनी स्वाधीन करावे असें 
करारांतच आहे. पाटीलबावांचे स्वाधीन झाल्यास ते सरकारांत देतील, परंतु 
मध्येंच कोठ निघून गेले तर ठीक नाहीं, याचा बंदोबस्त नानांनी करावा. 
आतां त्यांस इंग्रजांची अटक नाही. पांच सात कोस जातात येतात असें 
आहे. मध्येंच निघोन गल तर इंग्रज म्हृणतील आम्हा काय करावें; आणि 
तहृ तर जाला, मुद्दा हातचा गेला असे होईल.' अस्ते सुरतेचें पत्र नानास 
२५-४-८३ चें आलं. दादासंबंधानें नानामहादजींचा पत्रव्यवहार तौत्र 
झाला, पण त्यास आतां त्राण राहिले नव्हते, आणि बरीच उपरतिही झाली. 
“अखंड नाना व हारेपंत यांचे गुण वणेन करितात. आमचे दोलतीत असले 
कारभारी होते, म्हणून त्यांनी राज्य रक्षिले. उभयतांचे नांव निघाले काँ 
त्यांस बरंच म्हणतात, सखारामपंत, आबाजी महादेव व चिंतो विठ्ठल यांस 
दोष ठेवतात. ते अप्रामाणिक, पण या दोघांचे सद्ठुण घेतात.' 

सालबाईंचा तह पुरा झाल्यावर सुरतेस दादासाहेबांना इंग्रजांनीं खर्चास 
देण्याचे नाकारले, आणि पुणे दरबाराशीं कसा तरी समेट करून आपले राज्यांत 
जाऊन राहण्याचा सछा दिला, तेव्हां निरुपायाने इंग्रजांस सांडून जाणें दादास 
भाग पडलें. महादजी [संदे त्यास बोलावीत होता, परंतु एकदां तिकडे गेल्यावर 
मुलांबाळांचा सुद्धां पुण्य़ाकडील पेशवाईचा संदभ तुटेल, अशा अनेक कारणांस्तव 
गोदातौरीं राहण्याचे त्यानें ठरावेळे, नानानेंही त्यास तर्शी पत्रें लिहून आश्वा- 
सन दिले. त्यावरच विसंबून न राहतां हरिपत, तुकोजी हाळकर व परशराम 
भाऊ यांपासून प्रथक्‌ प्रथक्‌ इमानपत्रें व बेलभेडार घेऊन, दादा सुरत सोडून 
निघाला. त्यास घ्यावयास हरिपंत व तुकोजी होळकर गेले, त्यांच्या गांठी 


प्रकरण १२ बै] दांदाची इतिश्री ७४१७ 


“*><4€५<५५/"*“५-/४<४*/४८-४४-४४८४--५ 


चांदुवडापलीकडे तीन कोसांवर १६-७-१७८३ रोजी पडल्या. दुसऱ्या दिवक्षा 
मुक्काम धरणगांवावर ७ गंगातीरी झाला. हरिपंताची मुलगी बाजीरावास देऊन 
त्याचें लम्न करावें असा विचार घाटत होता. | 

“दादांकडील दोघे शिष्य स्वदस्तुरचं पत्न हरिपंतांस घेऊन आले का, या 
उपर तुम्ही याद करार करून पाठवाल त्यास आम्ही मान्य. दरम्यान निभा- 
वणीस होळकर व परशरामभाऊ. त्याजवरून इकड्नही याद व पत्रे गेला. 
समपेक उत्तरें येतो अशीं येतांच हरिपंत व होळकर आणावयास गेले.' परशु- 
रामपंतांचें पत्र १६ जूनचें दादास गेळं त॑ असे. “ आपण मातुश्रोबाईसाहेबांचे 
दशेनास व गोदातारी राहवयाचा निश्चय करून खातरजमेविश्ी हरिपंतास 
पत्ने पाठविली, त्यावरून साविस्तर कळलं, ऐशास स्वामी स्वच्छ चित्ते गोदातीरी 
र्ञानसध्या करून राहणार, त्यापक्षी फिरोन संशयास कारण व लोकिकास 
विरुद्ध गोष्ट होऊं नये. कराराच्या यादीप्रमाणे घडावें. श्रीमतांस व दोलतीस 
कल्याण ती गोष्ट आपणांकडून घडावी, म्हणजे कोणेविर्शी संशयार्चे कारण 
नाही. खातरजमेविशीं बेलभंडार पाठावेला आहे. येंविर्शी श्रागणपतीची शपथ 
असे. त्यावर * निश्चये येता, कोणेविशा लढा नाहो.' म्हणोन पन्ने आली. 
त्यावरून ता.१९-६-१७८३ रोजीं हरिपंत व होळकर निघाले. कोंडाईबारीस 
यांनी जावें व श्रीमंतांनी सुरतेकडून यावें. तेथून गंगातीरात कचेश्वर कोपर- 
गांवाजवळ वाडा बांधला आहे तेथें राहवे. श्रीमंतांचा कारभार, विश्वास धरा- 
वयाचा नाहीं. परंतु रावसाहेबांचे पुण्य विचित्र आहे. नेमल्या स्थलास 
बहुतकरून घेऊन येतील, परशुरामभाऊला हरिपंत तात्या चला म्हणत होते, 
पण सवारनींच पुण्यांतून जाणें चांगळे नाही म्हणून राहिले. नानांनी परथुराम- 
भाऊस आम्रह केला, कीं हरिपंत येत तोंपावेतो. आम्हांजवळ राहणें. कोणे 
समयी कसं प्रयोजन पडतें कळत नाही. ' ' दादांच्या व हरिपंत होळकरांच्या 
भेटी घोडपेनजीक आषाढ शु. १२ ता. ११-७-१७८३ रोजीं जाहल्या. 
बोलण्यांत व करण्यांत सरळता फार चांगली आहे. कचेश्वरास किंवा आनंद- 
वल्लीस राहवयाचा निश्चय करून ठरेल ते लिहून पाठवू. ता.१९-७-१७८३ 
रोजीं खालील पत्र दादानें नानास पाठविळे. ' आजतागाइईत मागील कित्येक 
गोष्टींविषयी आमचे चित्तांत विरुद्ध होते. परंतु आजपासून निखालसता झाली. 

& कोपरगांवाजवळ, नगर जिल्हा. म. द. बा. १-९४,. | | 

३. 


४१८ भराठी रियासंतं [ उत्तरवेभाग १ 


>“. 


तुम्हांविशी मनांत आढ्या होत्या, त्या सोडल्या. पुढे तुम्हीं आम्हांशी सरल- 
तेनें चालावे. कपट धरू नये. आम्हीही तुम्हांवर निःकपटें करून कृपा करूं. 
येविश्ीं श्रीसांबाची दापथ असे.' सुरतेहून निघण्यापूर्वी दादाबरोबर झालेले 
दोन करार उपलब्ध आहेत. एक दादांच्या मागणीवर ता.२१-५-१७८३चे 
कारभाऱ्यांचे जबाबाचा, व दुसरा कारभाऱ्यांचे मागणीवर दादांचे जबाबाचा. 
दोनही करार समम्र देण्याचे प्रयोजन नाही ' ख्रानसंध्या करून स्वस्थ 
बसु. राजकारण करणार नाहू'. दोलतीस विरुद्ध आचरण करणार नाहीं. जवळ 
मातबर सरदार ठेवून घेऊं. यात्रेस जाण्यास सवड असावी,' वगेरे मजकूर आहे. 

याप्रमाणे ठरून दादा कोपरगांवास येऊन राहिल्यावर त्यास गोपिकाबाइईस 
भेटण्याची इच्छा झाली. तसंच मातुश्रीचे पायांवर हत ठेवून दादाने शपथ 
घ्यावी, कॉ पुनः विरुद्ध आचरण करणार नाहीं, कराराप्रमाणे वागेन, 
म्हणजे तितकाच कांहा. आळा त्यास बसेल, अक्या बुद्धीनें भेटींची योजना 
करण्याकरितां हारेपंत दादापासून गेगापुरास गोपिकाबाइकडे गेला. तेथून 
ता. २०-७-१७८३ चीं पत्रें त्याने पुण्यास पाठविली, त्यांत दादाच्या व 
गोपिकाबाइंच्या भेटीचा वाद हारिपंतानें लिहिलेला वाचण्यालायक असून, 
त्यांवरून बाईंची कडकडीत तपश्चर्या व जाज्वल्य वृत्ति चांगली पटते. 
दादांचे पत्न स्वदस्तुरचे भेटीविश्ा बाईस आले, तेव्हां मातुश्री म्हणाली, “यास 
अनुताप झाला नाही, मी दर्शन घेत नाहा. आहे त्याप्रमाणे प्रायश्चित्त घेऊन 
एकटा येईल तर दर्शन होईल. त्यानें आनंदवलछलास राहू नये. यावर हरिपंत 
नानास लिहितो, ' बाईसाहेबांचा प्रायाश्वित्त-संकल्प व दादांचा दशनाविषयी 
संकल्प यांचं परम संकट होते, तें निवारण होऊन घडेल असं वाटतं. सिद्धांत 
झाला म्हणजे कुभारीहून कोपरगांवाजवळ गंगातीरानें नासिकचे रोखं जाऊ. 
सांप्रत दादा बोलण्यांत कांही गुप्त ठेवीत नाहींत. मोहरा. करूरतेचा नाही. 
मुखावर ग्लान असते, केवळ गरिबीने भाषण हात असतें. पश्चात्ताप पुरता 
झालासा वाटतो. गुह्य दोष आपल मुखें उच्चारून मातुश्री सांगतील तसें 
प्रायाश्चेत्त करूं म्हणतात. आनंदीबाइही सांगतात का मातुश्री सांगतील तशी 
खातरजमा करणें.' याप्रमाणे प्रायाथेत्त श्रावण शुद्ध ६ सोमवारी (४-८-१७८३) 
'गोंदादारणांचे संगमीं सांगवी येथे थोर ब्राह्मण ससुदाय मिळवून स्वमुखं 
स्पष्ट उच्चार करून केलें. क्षोर करून हाम केले.' नंतर दादाने मातुश्रीची भेट 


प्रकरण १३वै ] दादाची इतिश्री ४१९ 
घेतली. या भेटीचे वणन मात्र कोठें कागदावर आढळत नाही. एवंच रामशास्त्री 
याच्या तपस्वी वाणीर्ने दादास सांगितलेली देहान्त प्रायश्षित्ताची शिक्षा, 
तत्त्वाथांने खरी झाली. त्याचा देहान्तही लगोलग झाला, पुण्याचे किंवा राज्याचे 
पुनर्दशन त्यास घडलें नाहाी.* 

स.१७८३ च्या आगस्टांत दादा कोपरगांवच्या समोर गोदावरी कांठीं कचे- 
श्वर येथे स्थायिक झाल्यावर लगोलग अखेर पल्ल्यास पोचला. इहलोकी 
कांहीं कतेन्य न राहिल्याने त्याचें जिणे संपलं. ता.११-१२-१७८३ रोजीं 
त्याचे देहावसान कचेश्वर गांवी झाळे. या गांवाजवळ नदीकांठी बेटांत शुक्लेश्रर व 
विष्णु अर्शी दोन मादरं असून त्यालगतच दादाचा भव्य वाडा होता. त्याच 
वाड्यांत त्याचे देहावसान झाले, जवळच हिंगणी गांवीं दुसरा एक वाडा 
बांधण्याचे काम दादाने चाळ केल तें पुर झाले नाहीं. या नवीन वाड्या- 
जवळ त्याचें दहन झालं. आपली राख तरी या वाड्यांत पडावी अता त्याचा 
हेतु होता. याशिवाय खुद्द कोपरगांवास एक लहान वाडा त्याचा होता 
त्यांत हृ्लीं मामलदार कचेरी आहे. मृत्यूचे वर्तमान नानानें तुकोनी 
होळकरास लिहिले तें असं. 

“श्री. दादासाहेबांचे शरीरीं समाधान नव्हतें. मध्यें चांगलं आरोग्यही झालें 
होतें. फिरून ज्वर होऊन मार्गेशीषे व॥३ गुरुवारी सहा घटका रात्रीस केलास- 
वास झाला. विसाजी आपाजीची रवानगी बाई व बाजीराव यांचे समाधांनाथे 
केली.' मरणसमयी वय ४९ वर्षे होतें. यांस स्रिया तीन, जानकीबाई बबव्यो- 
कडील, आनंदीबाई ओक व मधुराबाहे पेंडसे. मथुराबाई सुरतेस देवी येऊन 
जून १७८० त वारली. दादाचे मरणसमयी आनंदीबाई गरोदर होती, ती 
पुढें २०-३-१७८४ रोजीं प्रसूत होऊन मुलगा झाला, त्याचें नांव चिमाजी 
आपा. हा काशी येथ नेमणूक घेऊन राहत असतां ९-६-१८२३० रोनी वारला, 
_ * आधार--का. सं. प. या. २०३-२०५, १९८, १९६-२०१, ४९६ 
( पर. ५४३); खरे २६७५-५९, २६८५, २६९९; म. द. बा. १-८६, ९१, 
१०३ व २-२५७; ग्वा. ३१-२८; ऐ. स्फु. ले. २-५; ऐ. चर्चा ले.५; भा. व. २. 
प, या. १; पे. श. प्र. ३४; ऐ. टि. १-२०, २-४०, ३-३७. स. मा. रो. 
१३०, १३९, १४१, १४३, १४८, १५६, १५७, १६० व १६१; पे. द. 
१४४-१४५७; इ. व. १८३७-५५. 


४२७ भराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


“१४-४१ “*-४-/४/५-४-४५-४-/४-/४५-५-५-६-/ ४४-/४-/%*-५४/४-९५-*५”५४/४४-४//४-/४-/४-४-४-/४.”९ ४५/१४/४४४४.” /४.”४..”./ ४ 


%७७./१४५-५४-४- ९४ “0५८५१४-४-८४-५४१%-€*-“* “९१४” “१५/४-”११ “€१ 


सुरतेस इंग्रजांचा आश्रय केल्यावर दादास त्यांनी दरमहा दहा हजार रुपये 
खचास ठरवून दिले होते. दादांच्या आवांतर गोष्टी व उपद्याप ठिकठिकाणीं 
वर्णिलेले आहेत. मुंबईच्या वाड्याचा व नाटकशाळांचा उल्लेख, खर्चाची व्यवस्था 
वगेरंचे तपक्षील भरपूर आहेत ते जिज्ञासूंनी पाहवे. महेश्वर येथें दादाने 
नमेदेस घांट पुर्वीच बांधला होता; आणि देऊळ बांधावयास चोथरा घातला 
होता, त्यावर अहल्याबांईनीं देऊळ बांधण्याचे काम लावलं ( २-२-१७८३ ), 


“ दादासाहेब मयत होतांच आनंदीबाईंचे अंगावरील जवाहीर घेऊन येणे 
म्हणोन नानाफडणीस यांनीं अन्याबा मेहेंदळे यासि पाठावेलें. जवाहीर देणें 
म्हणोंन मशार निल्हे बोलले. बाईंना उत्तर केलं, की. अंगावर आहेत ते काढोन 
घेणे. हें उत्तर मज्लारनिल्हेनीं नानास लिहिल, त्यांनीं उत्तर पाठविलें का 
निघोन येणे, म्हणोन माघारे आले.' बाजीराव, चिमाजी आपा व अस्रतराव 
यांसह आनंदोबाई कोपरगांवास कचेश्वरी राहत होती. बंदोबस्तास गोविंद- 
राव गोडबोले व आपाजीराम सहख्बुद्धे पागा सुद्धां होते. 


रघुनाथरावाच्या अखेर पेशव्यांच्या घरांतील पुरुषांच्या जुन्या पिढीचा 
शेवट झाला. ता.१६-८-१७८३ रोजीं सदाशिवराव भाऊची बायको पावेती- 
बाई, १३२-११-१७८३ रोजीं जनादेन बाबाची बायको सगुणाबाई, व रघुनाथ- 
रावांचे मागोमाग ३०-१२-१७८३ रोजीं बाळाजी विश्वनाथाची कन्या अनु- 
बाई घोरपडे ह्या सवे दिवंगत झाल्या. गोपिकाबाईनें मात्र आणखी पांच 
वर्ष जगून ता.३-८-१७८८ रोजी गेगापुरास देह ठेविला. राहतां राहिली 
आनंदीबाई, ती स.१७९४ मध्यें गेली, मिळून रघुनाथरावाबरोबरच मागील 
पिढी संपली असं म्हणण्यास हरकत नाही. हरभट पटवधनाचे कुटुंबाप्रमाणे 
बाळाजी विश्रनाथ भटाचें अगर  महादेवभट भानूचें घराणे विस्तार पावलं 
नाहो. अडचणी, कष्ट, साहस वगेरे बाबतींत तीनही घराणीं अम्रगण्य व 
पराक्रमक्षेत्र विपुल असतां, कांहांचा विस्तार व कांहोंचा संकोच कां झाला 
असा प्रश्न राहून राहून मनांत येतो. वरील बायकांत अनुबाई घोरपडे फारच 
चतुर व बाळानी विश्वनाथाच्या इतर वंशजांप्रमाणें पराक्रमी झाली; तिनें 
म्हणूनच अपरंपार संकटांतून इचलकरंजी संस्थानाचा बचाव केला. पावेती- 
बाईच्या अंगी कतेत्व असें कांही नव्हतेंच, थोडीशी भाबडी व श्रड्वाछळु असल्या- 


प्रकरण १३र्वे] दादाची इतिश्री ४२१९ 
मुळे नवऱ्याचे बाबतींत भट भिझक्ठुक मांत्रिक जे कोणी तिला कांहां सांगत 
त्यांजवर तिचा विश्वास बसे. नारायणरावाचे वधप्रसंगांत व पुढें सवाईमाधव- 
रावाचे बाळपणांत स्वतःची अक्ककळ अशी तिनें एकाही प्रसंगांत 
दाखविलेली दिसत नाही. मात्र सांगकाम्या प्रमाणें ती कारभाऱ्यांचे हुकूम 
मानी. आनंदीबाईचे पाणी तर तिच्यांत बिलकूल नव्हतें. मोरोबा 
दादाचे फितुरांत तिने शिक्ेकटार वगेरे सहज त्याच्या स्वाधीन केली. 
तोतया आपला नवराच असावा असें जरी तिला वाटलं, तरी तेवढ्यावरून 
तिच्या नीतीला बिलकूल वैगुण्य येत नाहो. खरे म्हटलें तर पेशव्यांच्या सवे 
स्रिया, किंबहुना त्या वेळच्या उच्च कुळांतल्य़ा सवे हिंदु स्रिया पातित्रत्यांत 
अत्यंत खंबीर दिसतात. तसा लोकापवाद आलेलें मराठा स्रीचे उदाहरण 
इतिहासांत सहसा आढळत नाही, ह महाराष्ट्रास एका दृष्टीने अत्यंत भूषणावह 
आहे.पार्वेतीबाइसंबंधाने महादजी लिहितो, ' बाईनी केलासवास केला, त्यास इंश्वर- 
इच्छेस उपाय नाही. मातुश्री होती तां पावेतो श्री रावसाहेबांविशीं व घरांतील 
बंदोबस्ताविद्यी खातरजमा होती. आतां तसें घरांत कोणी दिसत नाहा. 
अष्टो प्रहर जे बाळपेशव्यांजवळ असतात, त्यांचे हातून प्रात:काळपासून 
दुसरे प्रातःकाळपर्येत सवे क्रियाकमे, खानपान, भोजन, शयन, इत्यादि 
संपादन होत असतात. तीं कर्मे विश्वासुकाचे साक्षीनं घडावी हं मोठें संरक्षण 
आहे. नाना पाहतच आहेत. जुन्यांपेकीं पार्वतीबाई गेली व नवा समागम 
आज प्राप्त झाला. ( म्ह पेशव्याचें ल्न नुकतेंच झालं). दोनही विलगच 
झाली. यास्तव बंदोबस्त पक्का करावा.' घरांत वृद्ध सोबतीची राखण या पली- 
कडे या पत्रांत महादजीनें बाईस जास्त गोरव दिलेला नाहीं. तिर्ने आपलें सोभाग्य- 
1वैन्ह मात्र अखेरपर्येत टिकविले. म्हणून तिच्या अंत्यविधींत नवऱ्याची सुद्धां 
क्रिया पलाशविधीनें करण्यांत आली. 

२. आनेदीबाईची अखेर (२५-१-१७९४).--आनंदौबाईच्या योग्यते- 
संबंधानें पूर्वी जागजागी विवेचन येऊन गेलेच आहे. तिच्या इतक्या हुशार व 
बाणेदार स्रीचे नशिबी अशी बिकट स्थिति आल्याची उदाहरणें क्रचितच सांपड- 
तील, खुद्द दादास, त्याच्या साथीदारांस व इकडे कारभाऱ्यांस तिने पाठविलेली 
पर्त्ने मोठ्या शहाण्यास शोभतील अशीं अप्रतिम आहेत. स.१७७८ ता. १ लञाने- 
“वारी रोजी तिर्ने धारेहून सुरतेस बाजीरावाकडहून लिहविलळे पुढील पत्र किती 


७२२९ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


खुबीदार आहे पहा. राघोबा सारख्या पराक्रमी पुरुषानं इंग्रजांचे घरां तुकडे 
मोर्डांत बसणें तिला बिलकूल पसंत नव्हतें. 

“< अखंडित ल० आलंकृत राजमान्य राजश्री लक्षुमण आपाजी गोसावी यांसी, 
सेवक बाजीराव रघुनाथ नमस्कार. सूरसन समान सबेन मय्य़ा व अल्लफ. 
तुम्ही तीर्थरूप सोभाग्यवती मातुश्री ताईसाहेबांस पर्त्ते पाठवितां आणि आम्हांस 
पाठवीत नाहा हे गोष्ट तुम्हासी रुसावयाची आहे कीं नाहीं १ तुम्हांस रवि- 
हेकरमणाचे तीळ कशेरा ( शकरा ) पाठविले आहेत हे घेग. तुम्ही सांगून 
पाठविलें को “ एक दोन लहान साह्या जाहाल्यास त्याच्याने काय काये होणार 
आहे ! मोठ्यांच्यानें कांहां जाहाले नाहा.' त्यास हो. गोट खरीच आह. परंतु 
सुर्ते बहुत मिळाली म्हणजे चर्‍हाट होते; त्याणं मस्त हत्ती बांधला जातो. 
त्याप्रमाणें बाराभाईनीं एक मत करून धन्यासही थारा नाहींसा केला. या- 
प्रमाणें युक्त केल्यास काय न होय्रे? चवघे जे गोष्टीने आपल्या मनांत येतील 
त्या तऱ्हेची सूत्रें राखावी व आपले दोलतेंत कोणी मोठें माणूस असेल 
त्यांणी कराराचा शब्द मागितला तर त्यास देऊन काये होये ते गोष्ट करावी. 
नाहीं तर सल्ला तरी कालाबर नदर देऊन करावा. ह्या गोष्टींतून कांहींच 
नजरेस येत नाही; आणि उगेच इंग्रजांचे घरीं पोटास मात्र खाऊन कितीक 
दिवस पडोन राहावें ! यांत पूर्वीपासून तेज मिळविले आहे. या प्रांतांत परा- 
क्रमाच्या गोष्टी तीथरूपांच्या फार ऐकतों, त्या अश्या कां ज्या तऱ्हेने पुराणां- 
तील गोष्टी ऐकाव्या त्या तऱ्हेच्या. असे असोन हॅ तेथे राहणं आणि उद्योग न 
करणे, ह॑ काय समजून वडिलांचे मर्जीस येत असेल £ वरकड जातीने तों बहुत 
मानी आहेत. परंतु कालापुढें इलाज नाहीं. आम्ही लेकरे, विशेष लिहिळ तर 
तीथेरूप म्हणतील कीं, ' बाईको सारा वेळ आम्हांस गांजीत असते. तिला लेक 
झाला तोही तसाच खोटा निघाला ! ' यास्तव तुम्ही मर्जी पाहून पत्न वाचून 
दाखविर्ण आणि आज्ञा ने होईल ते लिहिणे. आम्ही वाडिलांस तीळ शकरा 
पाठविले आहे ते प्रविष्ट करून उत्तर पाठवावयाची विनाति करणं. जाणिजे, 
छ १ जिल्हेज, ( १-१-१७७८, पारसनीस संग्रह ).” 

दादाचे पथ्थात आनंदी बाईंचा मुक्काम पुढें दह्या वर्षे कोपरगांवासच झाला. 
तिच्या बंदोबस्तास गोविंदपंत गोडबोले, आपाजीराम सहस्रबुद्धे व केसोपत हे 
फ़रोज्न पागा सुद्धां असून, फंदफितुरासंबंधाने बंदोबस्त फार कठोर होता. 


प्रकरण १३] दादाची इतिश्री ४२३ 


स. १७९२ च्या आशिनांत बाई आपल्या परिवारासह आनंदवल्लीत येऊन राहिली, 
तेथेच ती महादजी सिंद्याचे मागोमाग ता.२७-२३-१७९४ रोजी मरण पावली, 
नवऱ्याचे पश्चातही तिला स्वास्थ्य किंवा सोख्य मिळालें नाहीं. कारण हरहंमेश 
कांहीं ना कांहीं प्रकार घडून तिच्याबद्दल कारभाऱ्यांस संशय येई, त्यामुळे 
तपास वगेरे होऊन त्याचा जाच तिला सहन करावा लागे. ता. ८-२-१७८४ 
च्या एका पन्नांत अया भानगडींचा एक मासला आहे. नवऱमाच्य़ा पक्षांतील 
मंडळीचा परामषे ती घेऊं लागे, तेव्हांच तिला असा त्रास होई. माटकशाळां- 
'ची व त्यांच्या मुलाबाळांची तिनें अखेरपर्थत आबाळ होऊं दिली नाही. प्रथ- 
मच कोपरगांवाहून कृष्णातीरीं तिला ठेवण्याचा विचार चालू असतां, गरोदर- 
पणामुळे ती तेथून हालली नाहीं. ' चित्त प्रशस्त नाहो. त्यांचे मनांत येथेच 
राहवे. त्यांचें म्हणणें राजकारण कांहो कतव्य नाहो. निमेळ चित्त जालें असें 
असतां विठ्ठल गोपाळ याणे लटकीच दिक्कत आणिली, ज्यापक्षी बंदीदाखल 
आहो, त्यापक्षां जेथे ठेवतील तेथ राहणं प्राप्त आहे. पूर्वी इंग्रजांकडे होतों 
तेव्हां बरे होते, आपले स्वाधीन होतों. आतां स्वराज्यांत आला असतां हे 
अवस्था. तस्मात्‌ देवयोग |! अशा गोष्टी क्ेशयुक्त्या, विस्ताराच्या, कुजक्य़ा, उभ- 
यतां अमृतराव व मातुश्री बोलतात, ' किती लिहाव्या ! ' आनंदवल्लींस बंदोबस्त 
राहणार नाहीं असें कारकुनाने नानात कळविले, ते पत्न ऐ. स्फु.ले.३ पृ. ८९ वर 
आहे. आनंदीबाइच्या अंतसमयाचें वर्णन खालील पत्रांतमाहे, (२७-३-१७९४), 
५ ता.२६ माचे रोजी सायकाळां घाबरी झाली. नेत्रांत तटस्थता झाली म्हणोन 
दभोस्तरणावर आली. नंतर गंगोदक मुखांत घातलें. घटकेने किंचित्‌ सावध 
झाली. हेमगर्भ मात्रा घातली, तेणेकरून स्थिर झाली. रात्रभर बाजीराव, 
चिमाजीआपा व अम्रतराव जवळ बसले होते. उत्कांत धेनु सार्यकाळींच 
दिली. प्रातःकाळी सूर्योदयाचे संधीस प्राणोतमण झालं, अखेरपर्यंत सावध 
होती. डोळे पुसर्ण, आंग खाजवर्णे, पदर नाट करणे, पाणी सांगणे, 
सवे आपले हातें करीत. गळ्यांत कक होऊन शाक्तिहीन झाल्यानें 
बोलणे राहिले. पाहिला देवपूजन व जप याचा अभ्यास फार हाता, तोंच 
अखेरपर्यंत नमस्कार, न्यास करावे, असा छंद लागला होता. प्रातःकाळपासून 
साहित्य होऊन अभिहोत्र क्षालेलं ते उपवार झाले. अभिमंथन करून विधि 
सवे झाला. गंगेवर जाण्यास दिवस बारा घटका आला, बालीराव क्रिया 


४२४ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


करितात.' दादानें स्माते विधिपूवक अभिहोत्र घेतलं होते, सबब आनंदीबाइंचा 
भंत्यविधि वरप्रमाणे करावा लागला. 

दादाचा कारभारी लक्ष्मण आपाजी आंबेकर याचीं पर्त्ने सुंबईहून दादास 
सुरतेस लिहिलेली खं. १२ त छाफ्लेलीं आहेत. या अंबेकराचा उल्लेख खरे 
१४७६त आहे. ता.२८-७-१७६४ पासून त्याचा संदभे दादाकडे होता 
असं स. मा. रो. ३९७ वरून कळतें. याची पुढची हकांकत कळत नाहो. विठ्ठल- 
राव रामचंद्र व कृष्णराव रामचंद्र आंबेकर यांचा उल्लेख भा. व. श. प्र. ८१ 
वर आहे ते बहुधा लक्ष्मण आपार्जाचेच आप्त असावे. दादाकडे आंबेकराच| 
प्रवेश चिंतो विठ्ठलाचे माफत झाला असें दिसतें. हे देशस्थ क्रग्वेदी ब्राह्मण; 
मोजे साकुर ता० पारनेर, जिल्हा नगर, हा गांव यांस पेशव्यांकडून इनाम 
होता, तेथ त्यांचे वेशज आहेत. 

रघुनाथपुरा म्हणून सुरतेंत एक भाग आहे तो दादाने वसविला अशी 
प्रसाद्धे आहे ती खोटी होय. तो भाग दुसऱ्याच कोणी रघुनाथानें वसाविलेला 
आहे. सुरतेच्या बाहेर दादाचा वाडा मात्र होता, तो हल्ली मोडकळीत आहे. 
दादामुळें सरकारास जो सात वर्ष जबरदस्त खर्चे आला तो भरून काढण्या- 
करितां एक स्वतंत्र पट्टी किंवा कर त्याचे नांवानें सवे सरदारांवर 
बसविण्यांत आला होता. 

राजापुरचा वासुदेवभट गाडगीळ व कऱ्हाडचा नरसिहाचाये असे दोन 
पुराणिक आनंदीबाइईभनवळ आश्रित असल्याचा उल्लेख सांपडतो. $ 


३४. चितो विठ्ठल रायरीकर (मृ.१७८३).--सखारामबापूच्या पाठोपाठ 
केदेंत मरण पावलेला दुसरा प्रसिद्ध पुरुष म्हणजे दादाचा कारभारी चिंतो विठ्ठल 
हा होय. बापू, चिंतो विठ्ठल व नागपुरचा दिवाकरपंत हु जवळ जवळ सारख्याच 
योग्यतेचे एका शाळेतले समकालीन लोक होत. चिंतो विठ्ठल केद झाल्यावर नानाने 
त्यास आपल्या ताब्यांत मागितले असतां, महादजीने कांही राजकीय मतलबा- 
साठीं आपल्या बरोबर गुजरातच्या स्वारींत नेलं. ' तेथें फितूर करून इंग्रजा- 
कडे चालले. र,उतांनीं धरून आणून राणेखानभाईचे हवाली केले. आज 


४४ ४१४0 शिंशशशिशॉकणाणी0शीएशएणी?शिशसे२)े१00)ी000ी? श?)ी॥१ी?0१ी?ी00ी)1॥0शशीशि?ण0ि?0?0?00शी0 ननॅ? स१११0?१0ी? णी? णी कि णे00१ीनि?४े११ी?0नि?प?0?णकशश?0?0?0पाणाणकाशी0”ी?णीणीपीणाणणीपीण एणी पीपीपी? णी?0२ १0५0२ णी?ण)?0)?0ण णपणलननन्त------- 


$ ऐ. टि, ६-२८; भा. व. २. अ. दि. ए. १७; इ. वृ. १८३५, ४५, 
व १८३७, ५८. 


“०... /* ८४.८६ “« “५४५५-४५-४५. /-/०५-०५-०५.//०००-/६०.०५/९-/” ० 


प्रकरण १३वे ] दादाची इतिश्री ४२५ 


७५५८४४७४५७ “७७४११../४४१.४१४..0७.. ४... ५५/४६ /९ 0४9 ४९-५१ ॥९४%- ४९-४१ “४-श४-४५-४-४५-४- शा स 4४१ “४८-/४-५४-४१- २ ४५ ४१- ४ १ ४0 शक शी४-१* ४६ “४ ४.४" /४-/१ 7५-४४ ४ 


पालखीत घालून उज्जन्नांस रवानगी केली. तेथें सहकुटुंब चोकोंत राहवे म्हणोन 
सांगितल आहे. (ता. ११-४-१७८० ). इंग्रज गायकवाडांपासून दो कोसावर 
सेंद्यांचा मक्काम. सोबती अस्तर्नींत, त्यांनां अंगसत्रें अनुतंधानें खळविलीं. निंतो 
विठ्ठल, सदाशिव रामचंद्र,महादजी गोगटे, नारो गोपाळ, त्रिबकजी भालेराव यांणी 
णिविशीं कसूर केला नाही. बातम्या मनस्वी पाठवून छापे आणिले, दगे केले, 
पण इंग्रज गायकवाडच फजीत पावत गेले. इंग्रज तोफा मारीत मारीत तळावर 
आले. इतक्यामध्यें चिंतो विठ्ठल तयार होऊन साऱ्या लोकांच्या पुढें जाऊ 
लागले. तोंपर्येत कोणास समजले नाही. गाडद्यांच्या गोळ्या अंगावर येत त्यांच्या 
माऱ्यांत मशारनिल्हे निःसंग चालले. तेव्हां आपल लोकांनीं धरून आणिले. 
केद॒ करून उज्ञर्नास रवाना केले. तिकडे ते किल्ले मंदोसर येथें अटकेस होते. 
पुढें त्यांची रवानगी पुण्यास करावयासाठीं आश्विन शु २स (३०-९-१७८०) 
उज्जननीस आणिलें, तों मशारनेल्हनी, पुण्यास न पाठवावें म्हणोन पांच 
सात उपोषणे केलीं. पुढें आश्विन शु०१३ स भेमवारा रात्रो (१०स्प्टेंबर) 
पहारेकऱ्यांस फितवून अब्दुलपुऱ्यांत एका जतीचे घरी पळोन गेले. चोकशी 
करितां तिसरे दिवशी सांपडले. धरून आणून पायांत बेडी घाळून ठेविलें 
अन्न खात नाहींत. पळोन गेले त्याचे दुसरे दिवशीं त्यांचे स्त्रीने व कन्येने 
विषप्रयोग करून निधन पावलों. दाघे कारकुनांस मार दिला तेही मेल. 
लबाड, क्रियानष्ट, यांचा परिणाम लागतो. पुढें यांस जाहिराणा चांगला दिसेल 
अज्षा प्रकारे शोभेनें पुण्यास आणले ( आक्टोबर १७८० ), तेव्हां त्यांनी 
सन्यास घेतला. तरी कारभाऱ्यांनी त्यांत सातारा किल्ल्यावर केदेंत ठेविल 
तेथेंच संन्यासी मले.' ' मृत्यु स.१७८३ च्या जून महिन्यांत झाला असं 
१२-३०२ वरून दिततें. पुढें वाड्याची मोजदाद, दत्तक वगेरे झाले, त्याच्याही 
हकीकती सदर ले. २०३-३२३ पर्यत आहेत. बाजीरावाने स.१७९९ त 
त्याच्या कुटुंबास पांच गांव इनाम करून दिल. $ 
४. सदाशिव रामचंद्र.--याचा शेवटही असाच हृदयद्रावक झाला. दादा 
मुंबईस आल्यावर स.१७७७ त तो इतरांबरोबर कर्नाटकांत हेद्राचे आश्रयास 
गेला. तावशलींच्या लढाईत पटरवधंनांची वांताहत झालेली ऐकून त्याने परशु- 


"२ नट न --->-:4“ «>>> 


$ का. सं. प. या. २२१, २२३; म. द. बा. १-२०, २१; ग्वा. ३-१० 
११, १५; ४, १६, १७; भा. व, ग, ख, १९ १ १६, १२५, 


४९८ मराठी रियासत [ उत्तराविभाग १ 


राम भाऊस ता.५-२-१७७७ रोजीं लिहिलें, की. 'आपणाकड1र वर्तमान 
कळतांच स्वार होऊन आपणापाशी येऊन पोचावे हेंच उचित, परंतु काय 
कराव | आम्हांपार्शी साहित्य फाज नाही. आमची अवस्था केवळ पराधीन 
त्याजमुळ संकटांत पडला आहा. हा कालवर आम्हांकडील जाबसालाचा 
प्रथम दिवस, आमचे श्रम आपल्यास लिहावे, त्यास आपणही घोरांत पडलां 
यास्तव वाईट वाटतं. पत्री काय लिहावं !' यावरून दादाचे पक्षास मिळाल्या- 
बहूल या ग्रहस्थास पश्चात्ताप होत होता असे वाटतें. परशुरामभाऊच्या व 
हरिपंताच्या मध्यस्थीने तो पुढें बारभाईकडे आला; पण पुनः स.१७७८ त 
मोरोबाचे फितव्यांत सांपडून कैद झाला. “सदाशिव रामचंद्रास चोकी दिली,' 
असा उल्लख ता.१५-७-१७५८ चा आहे. त्यानंतर तळेगांवावर दादा स्वाधीन 
झाल्यावर त्याचे साथीदार सदाशिव रामचंद्र, चिंतो विठ्ठल, वगेरे महादजी 
सिंद्यापा्शी नभर केदेंत राहहले. स.१७८० च्या आरंभीं महादजी गरजरातेत 
पावागड जवळ इंग्रजांशी लढत असतां, “सदाशिव रामचंद्र वगैरे दादासाहेबांचे 
शागीदे पाटीलबावांपा्शी होते, त्यांनीं फितुर केला, त्याचे कागद पाटील- 
बावांस सांपडले, त्यांवरून सवास केद करून बेड्या घालून पावागडास रवाना 
केलें. सदाशिव रामचंद्रास उजजनीस पाठविलं. त्या वेळीं चिंतोपंत जवळ नव्हते. 
दोचों रोजांनी चिंतोपंत तयार होऊन इंग्रजांकडे जाण्याच्या मनसब्यानें 
निघाले; वाटेंत सांपडले, त्यांगी धरून आणिले. त्यांसही उज्जनीस रवाना 
केले. तेथें मुलेंमाणसें आहेत तेथें जाऊन राहणें म्हणोन आज्ञा जाहली. 
शेवटीं होण्याचे ते जालें, फर्जात पडले, तसेच पुण्यांतीठ फितुरी झाडून 
पकडून किल्ल्यावर घातले. कांहीं द्रव्य हरण करून आपापले घरां 
पुण्यांतच चोकांत ठेविले. एकूण पक्का बंदोबस्त केला. हें सवे वर्तमान 
नबाबबहाददरांस सांगावे, असे नाना फडणीस निजामाकडीळ आपल्य़ा वाके- 
लास ता.१५-५-१७८० रांजीं लिहितो. सदाशिव रामचंद्राची मुले माणसें 
तोरणा किल्ल्यावर ठेवण्यांत यावी असा विचार स.१७८३ त चालला होता 
पुढे त्याचा अंत कोठें कसा झाला हे आढळत नाही. पुण्यांत व उळ्ञनींत त्याचे 
मोठे वाडे होते. गांडापुर परगण्यांत स.१७६७त सदारिव रामचंद्राने मोठी 
घामधूम केली होती असे शुंदुर्णी दप्तांतील कागदांवरून कळतें. 

नानार्ने या ग्रहस्थाचा बराच छळ केला असावा असें अनुमान होतें. 


प्रकरण १३ वे] दादाची इतिश्री ४२७ 


त्.१७८६ च्या ऑगस्टांत मथुरेहून सदाशिव दिनकराचे पत्र पुण्यास आले त्यांत 
मजकूर आहे को, ' सदाशिव रामचंद्राचे चिरंजीव राजेश्वरराव येथें पाटीलबावां- 
समागमं आहेत, त्यांस दीड हजार रुपये दरमहा द्यावा लागतो. पाटीलबावा 
म्हणतात, हे सरकारच्या पद्रचे; यांस पत्र पाठवून घेऊन जार्वे व यांचें चाल- 
वावे म्हणुन किती वेळां लिहिलें. परतु जाबच थेत नाहो. सदाशिव राम- 
चंद्राचा संदेह होता, ते गेले. तो विचार आतां चिरंजिवाकडे राहिला नाही, 
यास्तव गांव, खेडी, बाग, मळे, कुरणे, कदीम यांचीं यांस देऊन चालवावे, 
पुढें सेवा करतील तेव्हां कृपा होईल. या सेंबंधीं किती पर्त्ते नानास पाठविली, 
पण जाबच येत नाहां.' यावरून सदाशिव रामचंद्र नुकताच वारला असून 
सखाराम हरीप्रपाणे त्याच्याही कुटुंबाचे हाल चालले असतां महादजीने नानाकडे 
रदबदली केली हं सिद्ध आहे... रामचंद्रबाबाचा हा वैश हल्ली कोठें आहे? 

७५. बाजीराव गोविद बव.--हा आणखी एक दादाचा कद्च अभिमानी 
होता. दादा मुंबइस गेल्यावर स.१७७७त तो, सदाशि4 रामचंद्र व तुळ्या 
पवार हेद्राकडे जाऊन राहिले. हैदरानें त्या सालच्या जानेवारीत सावशी 
येथे पटवधेनाचा पराभव करून कोन्हेररावास ठार मारून पांडुरंगराव व 
दुसरी कित्येक मंडळी यांत केद केलें, त्यांचा थोडा बहुत परामष बाजीरावार्ने 
घेतला, आणि परशरामभाऊत पत्रें लिहून बारभाईशीं तडजोड चालविली, 
तिचा उपयोग कांही एक झाला नाहो. पुढें नानानें हेदराशी तह केला, तेव्हां 
बाजीरावास हेदरानें स.१७८०च्या मे महिन्यांत आपल्य्राजवळून काढून 
लाविल, तेव्हां तो पुनरापे दादाजवळ सुरतेस गेला. तेथून स. १७८१चे 
आरंभी दादाने त्यास महेश्वर येथें अहल्य़ाबाइंचे आश्रयास पाठविलं. “येते 
समयी दादाने त्यास बाजीराव रघुनाथाची दिवाणगिरी करार करून 
शिरपाव दिला. महेश्वरी आल्यावर बाईने त्यास कांही दिवस सन्मानाने 
वागावें. परंतु तेथे त्याची घोडा, जवाहीर वेगेर जळून वाताहत झाली. त्या 
मुळें फोज बाळगण्याची सोय राहिली नाहो. बर्वे महेश्वररास आल्याचे नानास 
समजतांच त्यानें बाईकडे माणसं पाठवून बव्योस पुण्यात पाठविण्य़ाबद्दल 
तगादा लाविला. तेव्हां बव्योनं बाईस विनंति केली का, “आम्हांस पुण्यास 

[| खरे २०१४, २४०१; खंड १९-११६, १२५; भा.व. २ प. या, १४०, 

ता. ११-१२-१७८३; ग्वा, ५-१२०, 


४२८ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


यी “*/५४५८५-%/४८/१६४४५१४४४-४०/४ ४->०- ९४४७४४५ 0०0000४०७० चक नक किच िविजजविअजग॒ब॒ब॒बहु बजे 


“४४-०८ १४८४५४५१४५/१-/४-४0" “४ “* »४./॥४/१-४८”४-४५४१४०४४-८/”१५१ "५0९० २ ॥-”४/ - “0 *-५७४/५-"-/ 


पाठवू नका. एक वर्षेभर आमची निष्ठा पाहून मग आपल्या विद्यमाने पक्का 
बंदोबस्त पुर्णेकरांशी करून बिदा करावं.' प्रथम बाईनें त्यास बरेच ताणले 
पण मागाहून तो गयांवयां करूं लागल्यावर एक दोन वर्ष तिन त्यास आपणां- 
जवळ बंदोबस्ताने ठेविले. एक वेळ बाईने त्यास पुण्यास जाण्याची निकड 
केली, परंतु ' बर्वे ऐकेनात, आपण जिवंत नाणार नाही, प्रेठ रेवेपार कराल, 
असें उत्तर केल. वक्तृत्व, सव्यअपसव्य फार केल, परंतु पुण्यास जाण्याची 
अनुकूलता पडेना. दोन तीन दिवस दुखणें झालें. ओषध घेतांना खाने न 
करितां उपोषणें केलीं. सगळ्यांनी चार दिवस गळ घातली तेव्हां प्रहर रात्री 
ज्ञान करून फराळ घातला. प्राणत्यागच केला तर नाहक दुर्निमित्य येइल, 
यास्तव बाई मोमदोलळ जाली, आणि सरकारांत रदबेदलीर्ची पत्रे लिहिली. 
त्याचीं घोडी धर्मेपुरीस होतीं. जवळ गवताच्या गेजी व बाण होते. ता.१७ एप्रिल 
स. १७८२ रोजीं पागेस आग लागून घोडां सवे मेली, कापड व जवाहीर 
होतें तेंही जळाले. बर्वे पनः पळन गेल्यास तुम्हांस जबाबदार धरू, असें 
नानाने बाईस दरडावून लिहून पाठविल्यावर, त्याजवर पाहरा बसविला, 
म्हणून बर्वे उपोषणें करूं लागला. पुढें सालबाईचा तह पुरा होऊन दादाची 
उमेद सवे संपली, तेव्हां बर्वेही उघडा पडला. फंदफितूर करण्याची त्यास 
ताकद राहिली नाहीं. अहल्याबाइईनें नानाकडे मध्यस्थी करून तीनचार हजार 
रुपयांचा गांव द्यावयाचा करार ठरवून त्यास आदरानें निरोप देऊन पुण्यास 
पाठविलें. दादा कोपरगांवास आला. त्यानंतर बर्वे सेप्टेंबर १७८१ त बाईंचा 
निरोप घेऊन पुण्यास गेला. सालबाईंचा तह झाल्यावरही पाटीलबावाशी खत्रेह 
करून, दादास झाशीस आणून, पुढें आणखी खटपटी किंवा देंगे करण्याची 
बव्यीची उमेद होती. ' दादा, पाटीलबावा व आम्ही एकत्र जालियावर जी 
मसलत करणें ती करूं, ' असा त्याचा डाव होता, पण तो सिद्धांस गेला नाही. 
मुख्य दादाच आतां हेराण होऊन मरृत्युपेंथास लागल्यामुळें सव कारभार 
आटोपला. महेश्वर दरबारच्या बातमीपत्नांतील भाग २ चे अं. २७-३५ वगेरे 
कित्येक लेख बाजीराव बव्यांचा स्वभाव दाखविण्याजोगे आहेत. पुढें बाजीरावास 
पेशवाई झाल्यावर त्यानें बव्यांचा परामषे घेतला. 1 

खंड १९. ११७, १३०; म, दु. बा. १-४३१-५०, ९४, ९८, १०१, १०९, 
१11; रेन्र कट, 


प्रकरण १३ वे] दादाची इतिश्री ७२९ 
६. मानाजी फाकडे.--महादजीच्याच घराण्यांतला एक पुरुष हा 
मानाजी असून, त्यास पुढे राष्ट्राने € फाकडे ' म्हणून जे साथ नांव दिलें, त्यांतच 
त्याचें कतेत्व चांगलें व्यक्त होते. याच्या जन्मकालाचा किंवा पूवेचरित्राचा थांग 
लागत नाहॉ. परंतु पानिपत पूर्वीपासून पुढें त्याचे नांव कागदोपत्री आढळू 
लागतें. म्हणजे बहुधा वयानें सुद्धां तो महादर्जाचाच समकाढीन असून 
महादजीचे पश्चात्‌ सहा वर्षे मानाजीचे कतेत्व चाळू होते. म्हणजे ठोकळ मानानें 
मोठेपणी अर्ध शतक वर्षे तो राष्ट्रांत वावरत असून सन १७६४-६८ पर्यंत 
चार वर्षे त्याने प्रत्यक्ष सिंद्यांचे गादीचाही उपभोग घेतलेला आहे. अर्थात्‌ 
मरणसमर्यी त्याची उमर सुमार सत्तराचे आंतबाहेर असावी. $ 


महादजीचा आंढा माधवरावाकडे आहे हं पाहून, राघोबानें मानाजीस 
सेंद्यांचे अह्ागिरांवर कायम करून तारीख २५-१०-१७६४ रोजी 
त्यास पोषाख देऊन उत्तरेतील कामागेरीवर रवाना केले. तेणंकरून महादजी 
अथात्‌ रुष्ट झाला. एढें माधवरावाचा जम बसल्यावर त्यानें तारीख १८-१-१७६८ 
रोजीं महादजीस सिंद्यांची जहागीर देऊन, मानार्जांस लष्करांत नोकरी दिली, 
त्यामुळे तो चिडून वेळी अवेळी माधवरावास त्रास देऊं लागला आणि रघु- 
नाथरावाचा कच्चा अभिमानी बनला. परंतु माधवरावाचे हयातींत त्याच्या 
उच्छेंखल स्वभावास करामत दाखविण्यास अवकाश मिळाला नाहीं. माधवरावाचे 
पश्चात्‌ नारायणरावाचा खून झाल्यावर जी दंगल माजली, तोंत मानाजीस 
आपल्या अंगचे शोये, साहस, दुराग्रह, स्वार्थ, कारस्थान वगेरे गुणावगुण 
दाखविण्यास हवी तशी सॉधे मिळाली, तेव्हांचें वणेन प्तागे ठिकठिकाणी 
आलंच आहे. 


“>> पण शाशीशीगी? णशा एटशाण ४ ४५ “70 "९० ७0 ण 0-0-0---*>-1-/:-2:->--::-1---“. 12“.-“...“.“.“ “>. 


$ आधार. इ. स॑.--ऐ. चरि. २. १३; किंकेड भा. ३ प्रष्ट १२५; का. सं. 
प. या. ११६; पेशवाईची अखेर प्रष्ठ १९, १३, २२; खरे-ऐ. ले. त॑.-ले. 
१७६६, १८३१, १९२३४, १९४७, १९५६, १९९६, १९९८, २०३६, 
२२२३-२८, २२२१-३५, २३५९, २२८३, २१८५-८६, २५४१, २५४३, 
२५५१, २६२१, २६३५ वपृष्ठ २४६०-६२, २१०६६, २४७२ व१ ३४७७; 
स्वकूत म. रि. म. वि. ४ पृष्ट १८७, 


४२० मराठी रियासत [ उत्तरावेभाग १ 


"*/४४--/४५४६४ ७४/४४/00७४ ४५४0 ५ .” ४.५४ ४-0...” २-६ “- 


वंशावळ, मानाजी फाकडे रघुनाथराव म्रृत्यु पावल्यांवर मानाजीचे 
साबाजी संदे अपराध माफ करून त्यास पुनरपि नानाने 

नोकरींत घेतले, मात्र ही त्याची पुढील 

॥.  _ नोकरी विक्षपकारक नस्ल्यासुळें तिच्या- 
मानाजी १ फीकड संबंधाने विशेष तपशील उपलब्ध नाहीं. 
आनंदराव (बडोद्यास) तेव्हांपासून मानाजीचे वास्तव्य पुण्यास 

पुष्कळ दिवस हाते. घाशीरामाचा कोतवाली कारभार पुण्यांतील लोकांस दुःसह 
झाला, आणि त्याने ३४ तेलंगी ब्राह्मणांस रात्री बाहेर भटकत राहिल्याच्या 
गुन्ह्याबद्दल चावर्डांचे जागेत अटकेत ठेविले. सकाळीं पाहतात तों २१ मेलेले 
व बाकांचे प्रेतवत आढळले. तरी त्यांस सोडवून आणण्याची कोणास छाती 
होईना. कोणी तरी साहसी पुरुष मदतीस असल्याशिवाय हे काम तडीस जार्ण 
शक्‍य नव्हतं. त्राह्मगांनीं हा प्रकार मानाजीस जाऊन सांगितला. तो लगोलग 
कांहॉ शिपाइ बरोबर घेऊन कोतवालचावडीवर गेला; आगि दरवाजे फोडून 
जिवंत ब्राह्मणांस बाहेर आणिलं. पुढें त्या ज्ञाह्मणांनी घाशीरामास पकडून 
त्याचे गळ्य़ास दोरी बांधून रस्त्यांतेन फरफटत ओढून ठार मारिले. हा प्रकार 
ता.२१ आगष्ट सन १७९१ रोजीं घडला. यांत मानार्जाचें साहस दिसून येतें. 
पुणे दरबारांत व तमाम राज्यांत मानाजीचा दरारा विलक्षण होता. कित्येक 
इंग्रज अधिकाऱ्यांच्याही तो चांगला परिचयाचा होता. मेजर प्राइस रून १७९१ 
त पुण्यास आला होता, त्याने प्रत्यक्ष पाहिलल्या हकोकती लिहिल्या आहेत, 
त्यांत मानाजीचाही उल्लेख खालीलप्रमाणे आहे. “ मी पेशव्यांचा दरबार पाहिला, 
त्यांत मानाजी फाकडे नांवाचा ग्रह्स्थ होता. त्याजकडे कोणाचेंही चित्त 
वेधण्याजोगें होते. त्याच्या अप्रातिम घाडसाचा अनुभव इंग्रज फोजेस आलेलाच 
आहे. त्याचं ते ओबडधोबड व अवाढव्य शरीर आणि अस्सल मराठी ठेवण 
लगोलग डोळ्यांत भरणारी होती. कमरेच्या वर सवे शरोर उघडे, फक्त खांद्या- 
वरून खाला मोकळा सोडलेला एक दुपद्च होता. छाती, तोंड व हात त्यांजवर 
पिंवळ्य़ा व आुभ्र गंधाचे भले मोठे पट्टे ओढलेले होते. ढालीवर टेकलेले शरीर 
व त्याची राकट सुद्रा पाहून थरकांप सुटावा, मग अंतर्याम त्याचें कसही असो. 
तळेगांवावर ज्या आम्ही इंग्रजांनी त्यास आपल्य़ा पाठी दार्खविल्या, यांचाच आतां 
पेशव्यांचे दरबारांत चाललेला एवढा सत्कार त्यास दुःसह वाटत असावा, 


नरासंगराव 


प्रकरण १३ व ] दादाची इतिश्री ४३१ 


4४ “६५८४-४१-४० “00१-४-/"५/”४/१* “0५-४-/४-/४/४५-४०/१८-४-//* “ह 


१./०४०५४१४/// ४.४ ४८/४४/९४४४ “४७ ल 


४० 


महादनीर्शी असलेला मानाजीचा पहिला द्वेषभाव पुढें नाहोंसा झाला 
असावा. निदान महादजीचे पश्चात्‌ त्याचें दोळतरावास साह्य होतें. अंतर्याम 
रघुनाथरावास वाहिलेले असल्यामुळें त्याचा पुत्र बाजीराव यास पेशवाई मिळ- 
वून देण्यांत त्यानें पुष्कळ खटपट केली, सवाईमाधवरावाचे स्त्यूनंतर पेदवाई- 
संबंधां ज्या खटपटी सुरू झाल्या त्यांत आरंभींच मानाजी फाकडे, बाजीराव 
बर्वे वगेरे दादासाहेबांचे परिवारांतील पूर्वीची सुमारें दोनशें मंडळी लगोलग 
बाजीरावाचे भोवती जमा झाली, आणि त्यांनीं पुनरापे पूर्वीचाच डाव चालू 
केला. त्यांत मानाजीची कमत इतकी वाढली का, नाना फडणीस सुद्धां 
त्याची आजेवें करूं लागला, “रहिमतपुराविशीं मानाजी सिंदे यांस नानांनी 
रूबरू सांगितलं जे, सोडचिठ्ठी देणे. त्याजवरून आज चार दिवस आज 
देतो, सकाळ देतो म्हणतात. ' यावरून मानाजींच्या स्वभावाची परीक्षा होते. 
राज्याचं कांही कां होईना, आपला मतलब साधला म्हणजे झालें, अशा 
प्रकारची मानाजीची व इतरांची वृत्तिच शेवटी राज्य बुडण्यास कारण झाली. 
मानाजींच्या या खटपटीचं वणेन खरे भा. ९ यांत भरपूर आहे. तो एप्रिल 
स. १८०० त मरण पावला. 8 


मानाजीचा मुलगा आनंदराव यान ता.२६-७-१८०९ रोजीं, रानपुतान्यांत 
निमाडार[[ येथें दोळतरावाचा मुक्काम असतां, सर्जेराच घाटग्यास ठार मारिले, 
त्याची चित्तवेधक हकीकत ब्राउटननें दिली आहे.* सर्जेरावाच्या क्रूर व्तनास 
लोक इतके कंटाळले हाते कां त्याच्या म्रत्यूने समाधानी उत्पन्न झाली. पुढें 
सिंद्याचे पदरी राहणें आनंदरावास धोक्याचें वाटून तो बडोद्यास आनंदराव 
ग्रायकवाडाचे पदरी जाऊन राहिला. तेथे 'फाकडे ' या नांवाने त्याचें घराणें 
दृष्टी विद्यमान आहे. 

इतिहास म्हणजे राष्ट्रपुरुषांचें स्वभाव-चित्र. ते मनोहर वठण्यासाठीं वरील 
तपक्षील येथे व॒ ठिकठिकाणीं मुहाम सांपडले तितके दिले आहेत. एखाद्या 
राष्ट्राच्या स्वभावांतील ठळक खांचाखोंचा समजण्यास त्यांतील प्रसिद्ध व्यक्तींची 
चारित्रें तपासावी लागतात. बाबरापासून ओरंगजेबापर्यंतच्या मोगल बादशहांचे 
स्वभावविशेष कसकसे बनत गेले हे. तपासणें जितके बोधप्रद आहे 


नट पणापणाणणा णीणा एटा ण 0१0?१0ीपणी "ण शॉशिणिणाशी न" “शाप पला)?" पटना . सय उपक“ 


ओडव 


& खरे ले. ५४३३. 1. अलमौरच्या द० ६० मेळ, * पू. १६८. 


४३२ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


"८:५५ ४-€५-५-५-५* “4८५५-५८” “५ <<. 


तितकेच शाहाजी-शिवाजीपासून प्रतापातेह महाराजांप्येत जे छत्र- 
पाते झाले त्यांचे स्वभावविदशेषही अनेक दृष्टींनी मोठे हृदयंगम वाटतात. 
राज्याची परिस्थिति बदलते, तदनुसार राष्ट्रपुर्षांचे स्वभावही बदलत जातात. 
शिवाजी व त्याच्या करक्षेतीळ पुरुष कान्होजी व बाजी जेधे, तानाजी माळसरे, 
प्रतापराव गुजर, हंबीरराव मोहिते इत्यादींचा संच मनांत आणावा; तसाच 
पुढे शाहू छत्रपाते सिंहासनावर असतां खंडेराव व त्रिबकराव दाभाडे, 
कान्होजी व सखोजी आंगरे, कान्होजी व रघूजी भोसले, इत्यादींचा मेळा 
कांहीं निराळेच स्वभावविशेष दाखवील. उत्तर मराठकार्हांत पेशव्यांच्या. 
ब्राह्मयी स्वभावाची झांक राष्ट्र-पुरुषांचे ठिकाणीं झळकू लागते. बाजीराव व 
त्याचे साथीदार राणोजी शदे, मल्हारराव होळकर, उदाजी पवार वगेरेंचा 
खाका शाहूच्या मंडळाहून अगदीं वेगळा पडतो. नानासाहेब व सदाशिवराव 
भाऊ आणि त्यांच्या आवारांतील पुरंदरे, पेठे, पटक्धेन, दमाजी गायकवाड, 
दत्तानी व जनकोजी शतिंदे, यशवंतराव पवार व समशेर बहाद्दर या मंडळींची 
खुमारी आणखी कांहीं निराळाच. पानिपतोत्तर कालांत तर माधवराव, 
रघुनाथराव व त्यांचे कक्षेंतील ब्राह्मणव्यक्ती, तसंच महादजी सिंदे, तुकोजी 
होळकर, जानोजी व साबाजी भोसले, सखाराम हरि गरप्ते व मानाजी फाकडे 
इत्यादींचा पंथ तर मागच्या सवाहून अगदींच स्वतंत्र दिसतो. अशा सर्वे 
व्यक्तींच्या चरित्रांचे तपशील डोळ्यांपुढे असले म्हणजे एकंदर राष्ट्राचा उद्योग 
व त्याचा स्वभाव हे पारोस्थित्यनुसार कसकसे पालटत जातात, त्याची उमज पडून 
इतिहासाचा उपयोग मनांत उभा राहतो; आणि ज्याप्रमार्णे शाकुंतल किंवा 
हॅम्लेट नाटकांतील पात्रांचे स्वभाव कवीने उत्तरोत्तर कसे सजविले आहेत हं रंग- 
भूमीवर पाहत असतां मनास एक प्रकारचें कोतुक बाटतें,त्याचप्रमाणें ऐतिहासिक 
व्यक्तींचे कर्तृत्व आणि स्वभाव एकदम मनांत भागिले असतां, इतिहास म्हणजे 
सुद्धां एक प्रकारचं प्रचंड मानवी नाटकच आपल्य डोळ्यांपुढे चाललें आहे, अशी 
भावना हाते; आणि भिन्नभिन्न व्यक्तींचे स्वभाव एकाच्याच ठिकाणी एकवटलेले 
पाहिले म्हणजे विधात्याच्या चातुर्याची हृद्द वाून, तशा चरित्रांचे तप्षील 
खोलांत शिरून समजून घ्यावेसे वाटतात. या दृष्टीनं मानाजी सिंदे 
वगैरे अनेक पुरुषांची हकीकत या पुस्तकांत ठिकठिकाणीं दिलेली अभ्यासूर्नी 
तपासून पाहूवी. 


प्रकरण १४ बे] प्रतिनिधि, हैदर ब करवीरकर ७३२ 


4 
(आर्क ४.0७ “0 ४४ ७ “१ शी. ४०-०९ ९.४ »“ /७ ०. .”१ “९ ८१. .>५.>६-५..-६.८५६ ५६.५ “५.६ “६-५-८४-./ “४६८४ “४१-0१ 0. “४ ४१ “१ “0१ “१ €* ४४ €४-”४-१"-- री: -“ “*-<५/€* * “/१*-€*-€४/ ४५१ ४४४५-४१-५५ -*/१"-४१-/५-/१-/१*- 


3 _ ७३ 
प्रकरण चाढाव 


प्रतिनिधि, हेदर व करवीरकर 


हि या ही ्िडि शशश 


१, दोन जाज्वल्य प्रतिनिधि,-भवानराव व भगवंतराव. 
२. हेदरखानाची चढाईः-- 
(१) स. १७७४-५५ सालचे आक्रमण. 
(२ ) गुत्तोचा पाडाव, मुरारराव घोरपड्याचा हृदयद्रावक अंत. 
(२) सावशीची लढाई, पटवधेनांचा चकाचूर, ( ९-१-१७७७ ), 
(४) परशुरामभाऊ व हारिपंत यांची लंगडी मोहीम. 
३. करवीरकर छत्रपतींचा बारभाईशी विरांध:-- 
(१) पहिली अपुरी मोहीम. 
(२ ) महादजीची मोहांम व तह. 
(३) छत्रपतींची फेरपलटाई. 
3 2 * कः 
इंग्रजांच्या युद्धाचे मुख्य अनु्तथान ठेवण्यांत इतर विषय बरेच राहून 
गेले आहेत. राज्याचा पसारा देशभर चाळूच होता. त्याचें वणन विशिष्ट 
कालखंड पाडून बरोबर साच्यांत बसावेणें केव्हां केव्हां अशक्य होतें. अशा 
कित्येक अवांतर विषयांची बोळवण या प्रकरणांत करावयाची आहे. पेकी 
उत्तर हिंदुस्थानांतले विषय तूत बाजूस ठेवून, दक्षिणेक्डाल घडामोडी तेवढया 
येथ घेतो. 
१. दोन जाज्वल्य प्रतिनिधि, भवानराव व भगवंतराव.--या दोन 
प्रतिनिधीच्या झगड्याची व प्रतिनिधींच्या घराण्याची हालहवाल पूर्वी मध्य 
विभाग ४ प.१२६ वर दिली आहे, तिचीच पूर्तता येथें करावयाची आहे. 
शिवकालीन अष्टप्रधानांपेका पेशव्यांशी संबंध येणारे प्रतिनिथि व सचिव हॉ 
दोनच प्रमुख कटंबं या वेळी प्रसिद्ध असून दोघांचेही नाना फडणिसांशीं जे 
व्यवहार घडले ते भिन्न र््टॉंनां इतिहासांत स्मरणीय झाले आहेत. पेका 
सचिवाची व बाजी मोरखराची हकोकत पुढे येईल. प्रतिनिधींचे घरांत 
२८ 


४३४ मराठी रियासत [ उंत्तरविभाग १ 


६..५९..७५-./४/४.”४-/0५--१ “0 “८2४0 *४.४४-०/४-५-५/ ४/॥४०/५- १८ -*।६<*-<*-५“-<*-“५/*<“*-“*<*-<:--<५-<*५--.<<<“>“५<५-<-<*-“५-६-<-..०८-८८.०५०/००-५०-/०५-/० ५.५०. ७५० ७००१६ ४४०९००० ..००० २.४०. ७” .,७० 26“ ०१७ ../० 0.60.“ “भा. ल्यकी. कन्. 


नारायणरावाचे वधप्रसंगी भवानराव प्रमुख असून त्याचा जो झगडा भगवंत- 
रावाशीं चाळू होता, त्यामुळें बारभाईच्या अडचणींत भर पडली. भवान- 
रावाबद्दल नानाफडणिसाचा आदर असून त्यानेच प्रथम घिटाईनें दादाचे 
विरुद्ध उघड बंडखोरी पुकारून त्याजबरोबर कनाटकचे स्वारींत जो नि्वो- 
णौचा प्रसंग बनविला, त्याचा उल्लेख पूर्वी आलाच आहे. नानाफडणीस 
भवानरावाच्या राष्ट्रीय कामगिरीचा उल्लेख गोरवार्ने करून म्हणतो, ' प्रति- 
निधींची फोज आज सतत चार वर्षे कामगिरीवर छावणीस आहि. लोक 
चांगले बाळगितात. भगवंतरावाचे पेंचामुळे कलांच्या जरबंत फार आले, 
तथापि चाकर्रांस गुंता पडूं दिला नाही. त्रिबकराव मामाचे साह्यास भवान- 
राव धावून आल्याचे उल्लेख अनेक आहेत. त्याचें व भगवंतरावाचे युद्ध चालू 
असतांच स.१७७५-७६ सालांत पेशवे व करवीरकर छत्रपाते यांचेही युद्ध 
त्याच टापंत सुरू झाल्यामुळे, भवानरावानें बारभाईंचा पक्ष घेतांच, भगवंत- 
राव कांहींसा छत्रपतींचे बाजूस गेला. कांहींसा म्हणण्याचे कारण, त्याची दृष्टि 
स्वतःपुरतीच असून, वास्तविक छत्रपतींची सरशी होणे भगर्वतरावासही इष्ट 
नव्हतेच. परंतु मलकापुरकर प्रातानाथे कोल्हापुरचे अंकित व मलकापुरकरांचा 
पाठिंबा भगवतरावास, अशी त्या वेळची परिस्थिति होती हें लक्षांत ठेविल 
पाहिजे. 

ता.२-८-१७६४ रोजी नाना फडणिसानें प्रातिनिधिपदाचा संपूणे अंमल 
भवानरावास करार करून त्याचा पूर्वीचा रुसवा नाहींसा केला, आणि भग- 
वेतरावास विटें येथें लहान जद्दागीर स्वतंत्र तोडून देऊन त्याला नाजती 
सरंजाम दौड लाखांचा ता.४-९-१७५५ रोजीं दिला. ।विटें गांव कऱ्हाडच्या 
पुर्वेस सुमारे वास मेळ असून तेथे भगवेतरावाचा बाप त्रिंबकराव मूळपासून 
राहत असून त्यानें तेथें वाडे व तटबंदी केलेली अद्यापि मोडक्या स्थितीत 
दिसते. 1 

भवानराव व भगवंतराव दोघेही पुरुष शूर, हूड व हेकेखोर होते. त्यांत 
भगवंतरावाची कडी वरचढ होती. विठ्यानजीक पारें म्हणून गांव आहे, तेथचा 
गप्रामजोशी हणमंतराव गुळवणी हा एक विद्वान व कारस्थानी पुरुष भगवंत- 

॥ ऐ. टि. ३-५, ६-४२; खंड १०-११९, १२०, १२१, १२३; स. मा.रो 
१७२, १७४-५७५, १७८-८०; खरे १४४०-२०२७., 


प्रकरंण १४ वे] प्रतिनिधि, हैदर व करर्वारकर ४३५ 


४-८ “५४५४४१४६४१ १-४ ४५४४०४४४-0" “१४-९४ “५-१-/*-४५४-४४-४-/४-0श 2 ४७४४-0४-0१ “कटकट ध्शाध४*- -४-४-१"-५८४५-४४४/॥५/५४५-४४- 


रावाचा साह्यकर्ता होता. भोसल्यांचे पदरी जसा शिवभट साठे, तसाच प्रति- 
निधींच्या पदर्री हा हणमंतभट राजकारणांत प्रसिद्धीस आला. सखारामबापूशी 
आप्तशबंध असल्यामुळे दरबारचा पार्टिंबा त्यास चांगला मिळाला. लहान- 
पणापासून भगवंतराव व हणमंतराव एकत्र वाढले. अत्ते सांगतात कीं 
सदाशिवराव भाऊ व भगवेतराव हे एकदां बोथाटी खेळत असतां भगवंतरावाने 
सदाशिवरावास हरविलं. तेव्हांपासून त्याजवर सदाशिवरावाची मर्जी बसली. 
त्यास त्याने आपल्याबरोबर कनांटकच्य़ा स्वारीत घेतलं. तेथे पुष्कळ मुलूख 
हस्तगत करून भगवंतरावाने पेशव्यांस दिला. पुढें जेव्हां भवानरावाचे व 
माधवराव पेशव्याचे वांकडे आले, तेव्हां भगवंतरावास त्यानं प्रतिनिधिपद 
दिलें. तेव्हांपासून या प्रतिनिधि बघूंचा तैटा जुंपला. एकाची हांव आपले 
पद परत मिळविण्याची तर दुसऱ्याची तें टिकविण्याची. या झगड्यांत 
भगवंतरावाचा मुख्य कारभारी व सल्लागार हणमंतभट होता. 

सन १७७४ अखेर भवानराव बारभाईचे फोजेबरोबर दादाचे पाठलागांत 
हाता. दादा गुजरातेत उतरल्यावर स.१७७७५ च्या फेबल्लुवारींत भवानराव 
कारभाऱ्यांचा निरोप घेऊन किन्हरस गेला. तिकडे त्याचें व भगवंतरावाचे युद्ध 
जुंपल असतां, कोन्हेरराव पटवधेन व रामचंद्र गणेश हे दोघे पेशव्यांचे सरदार 
करवीरकरांवर चाळून गेले, तेव्हां भवानरावास पेशव्यांचे फोजेस सामील 
होण्याची आज्ञा झाली. प्रतिनिधींचा कलह न व्हावा, भगवतरावाने आपलें 
इनाम संभाळून विटें येथ राहवे आणि भवानरावानं पुढें पटवधेनांबरोबर 
कनांटकचे स्वारीत जावे, असं कारभार्‍्यांरनी ठरवून, त्याप्रमाणें स.१७७५ च्या 
नोव्हेंबरांत त्यांनी उभयतांकडे कारकून पाठविले. परंतु यान प्रतिनिधि- 
बेधूंच्या कलहाचे निवारण जाहलें नाही. भगवंतरावाचा वेध भवानरावाला 
चालूच होता. त्याचा मुतालिक वासुदेव अनेत यास कांगोरीच्या किल्ल्यावर 
केद झाली होती, तेथून पळून तो बाणकोटास इंग्रजांकडे गेला, सबब त्याच्या 
गांवाची बारभाइनीं जप्ती केली. भगवंतराव मोठा शूर व कडवा हाता. डिसं 
बरांत त्याने दहा हजार फोज़ जमा करून रास्त्यांच्या वाशंवर अचानक हल्ला 
केला, तेव्हां रास्ते मेडळी आपली वस्तभाव घेऊन पांडवगडावर गेली. इकडे 
भवानरावही भगवेतरावाचे पाठीस लागत पंढरपुरावरून सांगोल्याकडे आला. 
तेव्हां भगवतरावानें साताऱ्यास जाऊन छत्रपतांकडून प्रतिनिधिपदाची वर्षं 


४२९ भराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


२.» ५.“ “*“**“*५-“५/१५-/५८/-€५*-*५-५/४-५/४/**५४४४४ “४ ४-४ “१0१ ४ शेथश४ट४१-४-९५४४-४"४५४४४ “६-४५€*५ ४-/%/४४४ 


घेण्याचा घाट घातला, परंतु तेथें नानाफडणिसाचा बंदोबस्त असल्यामुळें 
भगवंतरावाचें काम साधलं नाही. तेव्हां भगवंतराव सातारा, वाई येथून 
जबरदस्तीने खंडण्या येऊन खटावावर आला. पटवधनांचा मंगळवेढें प्रांत 
बेचिराख करण्याचा त्याचा रॉख होता. ( जानेवारी १७७६ ). भवानरावही 
भगवेतरावाचे मागोमाग सुरकुड्या खेळूं लागला. यांच्या दैग्यामुळे सातारा 
प्रांत उजाड झाला. भगवंतरावास सरकारचा पत्रें सारखी जात होता, परंतु 
त्यानें तां जुमानलां नाहींत. त्यानें कोल्हापुर छत्रपतीकडे सूत्र बांधिले, उभय- 
तांचे खुळानें देशाची धूळदाण होऊ लागली. भवानराव भगवंतरावाचा पाठ- 
लाग करीत होता. त्याने निजामाकडूनही आपल्या मदर्तास फोज मागविली. 
मुधोळकर मालोजी घोरपडे भवानरावास .मिळाला; पण त्याचाच भाऊ 
शकराजी घोरपडे भगवंतरावास सामील झाला. याच संधीस पेशव्यांची फोज 
कोल्हापुरावर चालून गेली, तेव्हां भगवंतराव उघड त्या पक्षास मिळाला. 
“ भगवंतरावाकडे सूत्रं बहुतांची आहेत, पण त्यास चार रुपये देण्याचा प्रकार 
कोणाचाच नाहीं. उत्कषे झाल्य़ास, ' आम्ही बोललोच होतो;' फजित पावल्यास, 
तेच पावले, असा सवांचा प्रकार. या वेळी भगवंतरावाची तब्यतही याता- 

[तीनं अतिशय बिघडली. तांडास सूज येऊन जलोदराचा विकार झाला. पोटास 
डाग दिले, उठून सुद्धां बसवत नाहीं, परस्वार्धांने आयुष्याचे दिवस घालवि- 
तात.' इतक झालं तरी त्यानें हिंमत सोडली नाही. वडगांवास १-३-१७७६ 
रोजीं पटवधन व करवीरकर यांची मोठी लढाई झाली, तींत दोघे प्रातिनिधी 
दोन विरुद्ध पक्षांत लढले, तेव्हां पराभव पावून भगवंतराव मलकापुरास गेला. 
मलकापुरचा प्रातिनिधि यमाजी ऊफ आबाजी हा भगवंतरावाचा मुलगा तिक3 
दत्तक दिलेला होता. अर्थात्‌ त्यानं बापास आपल्याजवळ आसन्न स्थि्तांत 
आणिले. त्याचा साह्यकता हृणमंतभट दौड हजार फोजोनेशीं करवीरकरांस 
सामील झाला. परंतु इतका आजारी असतांहो भगवंतरावानें हिंमत सोडली 
नाहीं. हणमेतभटास बरोबर घेऊन तो लगोलग भवानरावाचे कऱ्हाड प्रांतांत 
दंगा करू लागला, त्याबरोबर भवानराव फिरून आपला अंमल बत्तवीत 
कऱ्हाडकडेच गेला. भगवंतरावाचे दुखणें विकोपास जाऊन अवस्था कठिण 
दिसूं लागली, तेव्हां त्यास मसलत भारी पडली. हणमंतभटाचे लोक पेशासाठी 
गवगवा करून उठून गेले. अशा विपन्न स्थितोंत त्यास हृणमंतभटानें त्याचें 


प्रकरण १४वॅ] प्रतिनिधि, हेदर व करवीरकर ४२७ 
मुख्य ठिकाण विटें येथे पोंचाविले, तेथे “चेत्र वद्य १ गुरुवारी दोन प्रहर 
रात्री ( ता.५-४-१७५७६ ) निधन पावले. धाकटी स्री समागम गेली. या 
बनावामुळे दुहो तुटली.' 

इकडे भवानरावाच व कोन्हेररावाचेंही पटलें नाहो. वडगांवचे लढाईनंतर 
वारणेवर मुक्काम असतां, आम्ही कूच करीत नाही म्हणून भवानराव अडून 
बसला. तो म्हणाला, * पांडुरंगराव पटवधनानें येऊन आपली तोंड काढावी.' 
त्यानंतर तो कोल्हापुरावर चाळून गेला असतां कोन्हेररावानें श्रीशंकराचायीचा 
मठ छटला, तें भवानरावास पर्संत पडले नाहं. तो पटवधेनास सोडून काग- 
लास व तेथून परत वाळव्यास गेला. “भवानरावांनीं हिसका दिला कीं 
खर्चास दिल्याशिवाय पुढे पाऊळ टाकीत नाहो. दहा अकरा रोज रुतव्या- 
खालीं गेले. पेत देवहीन, फलत्ागी, क्रियेस न जागतां व आमचे न ऐकतां 
मसलतीस धक्का देऊन गेले; चित्तांतील भाव कळत नाहीं. आंत कांहां तरी 
मसलत अगर सूत्र असेल. स्वामींनीं बातमींत असावें, असें पांडुरंगराव 
११-४-१७७६ रोजी नाना फडणिसास लिहितो. याउपरही भवानरावास 
स्वास्थ्य मिळालेले दिसत नाहा. स.१७७६ 'च्या डिसबरांत भवानराषाचा 
हस्तक काळोपंत व कोल्हापुरकर येसाजी सिंदे यांची लढाई होऊन काळे- 
पेताचा मोड झाला, त्याचा वचपा म्हणून लगोलग भवानरावानें तिंद्यावर 
छापा घातला, त्यांत सिंद्याचा मोड होऊन त्याची फार नासाडी झाली. एक 
सरदार ठार व कांहीं जखमी झाले. पुढे स.१७७७ त भवानरावास परवधेनां- 
बरोबर कनोटकांत जाण्याची पेशव्यांची सूचना झाली, पण तो तिकडे 
गेल्याचे दिसत नाहॉ. तसंच कोल्हापुरकरांवरही तो रामचंद्र गणेशाबरोबर 
गेला नाही; पांचसातशें रावतांनिश्ी खानापुरास मुक्काम करून राहिला. याचें 
कारण त्याची तब्यत पुढें फारच बिघडली अस खरे ले.२१६५ वरून दिसते. 
तो ता.३०-८-१७७७ रोजा मरण पावला. त्यानंतर दोन महिन्यांनी 
बापूजी नाईक बारामतीकर वारळा, म्हणजे हे दोन जुने ऐतिहासिक पुरुष 
समकालीच दिवंगत झाले. भवानरावाचे मूळ नांव श्रीनिवास गंगाधर. त्याच्या 
क्रीचें नांव यमुनाबाई. भवानराव वारला त्याच दिवशी त्याची स्री प्रसूत होऊन 
मुलगा झाला त्याचें नांव पुढे “परशुराम ' ठेवण्यांत आलें. हाच परशुरामपंत 
पुढे थोटेपंत म्हणून बाजीरावाचे वेळी प्रसिद्धीस आला. बापाच्या मृत्यूचे 


७१८ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


यकर नक ४२-५१ 0६ -“7* लहोध “ह* ह. तळ. क 3 क... सिता म 3 देल ल धो क्क च चल ४४-2० “णा >“ 3 की 2 ती -- ४-४ ४८. ६. १४७. ७१०.” 


चौदाव्या दिवशी त्यास पदार्ची वस्ल मिळाली. सवाइ माधवरावानं आपल्या 
लममप्रसंगी त्यास स्वतः आमंत्रण करून पण्यास समारंभास बोलाविल होते. 

भगवंतराव मरण पावल्यावर हृणमंतभटानें भवानरावाशी सख्य केलें 
त्याची हकीकत हरिवेश्याचे बखरीत लिहिलेली वाचण्यालायक आहे. (प. ७८, ) 
सोबतच्या वह्यावळीवरून भिक्षुक घराणीं राजकारणांत पडल्यावर कशीं बद- 


वंशावळ, हणमंतभट गुळवणी लत गेलीं ते कळून येइल. 
पंदातिविगा हणमंतभटाचा नातू हण- 

टुंणत रोग मंतराव सदाशिव याने भग- 

| वैतरावाची बायको राजस- 

विष्णुपंत बाई व सून सकवारबाई 

रामकृष्ण ऊ० पिलोबा यांचा कारभार केला. हल्ली 


या कटुंबाकडे प्रातिनिधीकडून इनामे व उत्पन्न चालू आहेत. याच गळवणाी 
घराण्याची एक शाखा पन्हाळा किल्ल्याचे खाली नांदत असून त्यांनी अन्नछत्र 
चालविलेले सुप्रसिद्ध होतें. 


२. हेदरखानाची चढाई. (१) स. १९७७०-७५० सालांतील आक्र- 
मण.--हेदरअलीची हकीकत आणि त्याचे मराठ्यांशी झालेले व्यवहार हा 
हिंदुस्थानच्या इतिहासाचा अठराव्य़ा शतकांतील एक महत्वाचा भाग आहे; 
आणि त्याचे विवेचन खऱ्यांचे खंडांत इतकं विस्तृत व भरपूर आलें आहे 
कां त्याचाच सक्षिप्त अनुवाद करण्यापलीकडे येथे आणखी कांहा लिहि- 
ण्याची गरज नार्ही. परंतु खऱ्यांच्या चार पुस्तकांचा संक्षेप सुद्धा येथें देणें गाकय 
नाही. मुख्य सूत्रे लक्षांत येण्यापुरतेच येथें विवेचन करावयाचें आहे. 


माधवरावाचे अकालिक मृत्यूमुळे हेदरास पुनः डोकें वर काढण्यास फावलें. 
नारायणरावाचा वध झाल्यावर त्यास ज्यास्तच जोर आला. फेब्रुवारी 
१७५७४ च्या कल्याणदुगेच्या तहानें त्यानें दादाचे पेशवाईचा मालक असें 
ठरवून, तेव्हांपासून जवळ जवळ सहा वर्षे त्यानें दादासच साह्य करण्याचें 
वचन निकराने पाळून, कृष्णा नदीच्या दक्षिणेकडील मराठ्यांचा अंमल 
बहुतेक उडवून दिला. स.१७८० च्या आरंभीं नाना फडणिसाने चोघांची 
जूट जमवून त्यांत इंग्रजांविरुद्ध हेदरास सार्माळ करून घेतठे. तेथपर्यंत हेद- 


प्रकरण १४ वे] प्रतिनिधि, हैदर व करवीरकर ४३९ 


राचा उद्यांग कसकसा चालला हुआपणास पाहवयाचे आहे. कृष्णेच्या दक्षिणे- 
कडे जेवढे म्हणून मराठे सरदार होते तेवढ्यांचें हेद्रानें नुकसान केलें. त्यांत 
मुख्यतः गुत्तीचा मुरारराव घोरपडे तर साफ जिवानिश्ी बुडाला. रास्ते, पट- 
वर्धेन वगैरे सरदार अत्यंत पंचांत आले; आणि करवीरकर छत्रपतींनी उघड- 
पणें हेदराशीं मिलाफ केला. रामदुगकर व सावनूरच्या नबाबासारखे जेवढे 
म्हणून पेशव्यांचे अंकित त्या भागांत होते ते सर्व हेदराच्या सपाट्यांत 
सांपडून अत्यंत नुकसान पावले. ह्या गोष्टी घडत असतां जे अनेक शोयांचे 
व आणीबार्णांचे रणसंग्राम घडले, ते मराग्यांच्या इतिहासांत उज्ज्वलपणे 
झळक्रण्याजोगे आहेत; आणि प्रत्यक्ष नफानुकसानीपेक्षां आज या इतिहासास 
वरील स्मरणीय प्रसंगांच॑च महत्त्व फार आहे. या दृष्टीने ते प्रसंग व त्यांतील 
व्यक्ती यांचा वृत्तान्त खऱ्यांच्या प्रचंड पत्रसंग्रहांतून वेचून उठावदार 
रीतीनें अभ्यासकांचे समोर मांडला पाहिजे. ह प्रकरण समजण्यास दक्षिण 
हिंदुस्थानचा नकाशा सदेव दृष्टीसमोर ठेवावा. 

स.१७७४ च्या एप्रिलांत दादा उत्तरेकडे पळत असतां शिऱ्यास टिपून 
वेढा घातला. तेथील पेशव्यांचा किल्लेदार टिपूर्शी झुंबलला. शिरे म्हणजे हेद- 
राच्या छातीवरील पेशव्यांचा अगदी दक्षिणचा शह. या वेळीं मुरारराव 
घोरपडे जोरांत होता, आणि दादाचा बंदोबस्त लोकर होऊन पेशव्यांच्य 
फोन आपला मुलूख सांभाळण्यास लगोलग येतील अक्षी त्याची व पटवधे 
नांची अपेक्षा होती. ता.१२-६-१७७४ रोजीं मुरारराव लिहितो, ' हेदराचा 
विचार तुम्हांस न कळेसा काय आहे. शिऱ्यांच्या किल्ल्यांत त्याने ठाणें 
घातळें. बाळापुर मदगिरिह्ी धेतली; आणि किल्लेदार बापूजी शिंदे यास केदेंत 
ठोवेल. वरकड ठाण्यांत उपसगे द्यावयास कमी नाहीं. आमचा सुक्काम तुंग- 
भद्रातीरी होता. सांप्रत रायदुर्ग गुत्तीकडे आला. लौकरच तिकडील फोजा 
आल्यावर बदोबस्त होईल. अगाध नाहा.' मुराररावाने सुद्धां या सर्धांचा 
फायदा घेऊन पटवधंनांचे मुलखास उपद्रव देण्यास कमी कल॑ नाहो. सारांश? 
स.१७७४ साल अखेर तुंगभद्रेच्या दक्षिणेकडील सर्व मुळूख हेदरानें हस्तगत 
केला. त्याची नबर पेशव्यांच्या उत्तरेकडील राजकारणावर होती. 

स.१७७५ सालांत पेशव्यांची मोहीम गुजरातेत चालू झालेली पाहून 
इकडे करवीरकर, कित्तूरकर व हेदरअली एक झाले, त्यांजवर कोन्हेरराव 


४४० मराठी रियासत [ उत्तराविभाग १ 


*<./१..४1..7४५/४ ८ >” ८* /* 0० “हळ “ “| “५-८ “४ “१ /५ ४५ “४६ - २-१ €* “५-/ “४५. ->*-५- “६. >“ ८४५४ “**६-/५-४५-/* “४ -“-/६-/५६-”४४ 


४४ १-० >>१५-/*"५-२*-€* 


पटवधन व रामचंद्र गणंश वगेरस कारभाऱ्यांनीं पाठविलं. त्यांची करवीर व 
कित्तरकडे मोहीम झाली, त्याचा उल्लेख कोल्हापुर प्रकरणांत आला आहे 
त्या वेळी कित्तरकराचा नकशा साफ व कायमचा उतरला, याचें श्रेय कोन्हर- 
रावास आह. कोन्हेरराव हा पटवधेनांचे घरांत गोपाळरावासारखाच शूर 
परंतु तितका रुबाबदार नव्हता. तथापि त्याच्या स्वारीमुळें हेदरावर बराच 
दाब पडला ! पावसाळ्यानंतर हरिहरचें ठाणें घेऊन पुढे हेदराने सावनूरवर 
रोख धरला. नोव्हंबरांत त्यानें हल्याळचें ठाणे घेतलें. करवीर'च्या त्रासासुळें 
कोन्हेररावास कित्तरच्या पुढें जातां आळे नाहा. उलट त्यास परत यावें 
लागल्याने पलीकडे हेदराचा मार्ग निष्कंटक झाला. ता.१-१०-१७५५ रोजी 
पटवधेनांतील कता पररुप वामनराव हा दादावरील स्वारींतच मरण पावला 
तरी संब पटवधन मंडळीने न डगमगतां अपापला कामे व स्वाऱ्या यथायीग्य 
पार पाडल्या ह विशष आह. हेद्रानं प्रथम पूवकडे वळून बह़लारी अदवानी 
वगैरे प्रांत घेउन सुराररावावर रोख वरिला. 

(२) गत्तीचा पाडाव, मुराररावाचा कपालदुर्गावर हृदय- 
द्रावक अंत (स.१५७७६ मार्चे-१७५७७).--स.१७५६च्या आरभाीं तुंगभद्रेच्या 
दक्षिणेस पक्त मुरारराव घोरपड्याचे गत्ती सुस्थान तेवढें हैदराचे कबजांत 
गेलं नव्हतें. मराररावास आतां पुण्याकडून मदत येणें शक्‍य नाहीं असा 
अंदाज बांधून हेदर भुत्तीवर चाळून गेला, ह्या प्रसंगीं सुराररावाने बाणेदार 
व्तेन करून शत्रपुढे शूर पुरुषास शोभण्यासारखा आपला शेवट करून घेटला, 
तो कितीही हृदयद्रावक असला तरी मराठी राष्ट्राच्या कौतांस सदेव उज्ज्वलता 
आणणारा आहे. यापूर्वी अनेकवार मराररावावर हेदरानें चढाई केली होती 
आणि तितक्यांदां हिंमतीने त्यानें हेदराशया टक्कर देऊन ल्यास दूर ठेविले, 
मुरारराव म्हणजे कनांटकांतील सराठशाहोचा मूर्तिमंत इतिहास होय. 
त्याचा जन्म इ. स.१७०४ च्या सुमाराचा असून हल्लीं तो. अत्यंत वृद्धावस्थेस 
बोंचलेला होता. या पूर्वीचा त्याचा कार्यक्रम कनाटक प्रकरणांत वारंवार 
येऊन गेला आहे. हेद्राच्या या स्वारीची थोडक्यांत हकीकत अशी आहे. 

मराररावास साह्य करण्यास जवळ मराठ्यांच्या दुसऱ्या फोजा नाहींत 
असे पाहून हेदराने ग॒त्तीचे जवळ येऊन त्यास सांगून पाठविळे का, * तू 


--*-----.-*-ाा अ-->- पा > पाम नन 


*खरे १३६२, १३८९, १४२०, १५२६ 


-----२*> ----५ 


प्रकरण १४वें] प्रतिनिधि, हेदर व करवीरकर ७४१ 


४१०१७ ४५ ४/४ ४./४३- ४.५५” ९.५४. १-० १-४ ४५ २ ४.४ -/४.१-४५/१- ८४ ५-१. ५.” -/५/४५४५ - “४१४४५८ ४-८/१- “४ 7: ४८४५-7- - “ ४ ४४/४४४-” ४/१-४५/१५-४५/४-/% “४५/४-/४-”४८- -“/५/”४/१ 


शरण येऊन खंडणी देण्याचें कबूल कर व आमचे लष्करांत फोजेसहित 
हजर होऊन ताबेदार हो. असें न केल्यास तुझें संस्थान सवे काबीज करितां.' 
त्यावर मराररावाने उत्तर पाठविलें, की “तू कालचा पांच प्याद्यांवरचा नाईक; 
आणि आज मी कमी दिसलां तरी मराठी साम्राज्याचा सेनापति आहें. तुज- 
पुढें मी मान वांकविणार नाही. तुझ्याशी दोन हात करण्यास मी तयार 
आहे.' असें उत्तर येतांच हेदरानें गुत्तीवर स्वारी केली. तेव्हां मुराररावानें 
कांहो फोज व कुटुंबाची माणसें चुलत पुतण्या शिवराव घोरपडे याजबरोबर 
मडकशिऱ्यावर पाठवून आपण स्वतः तान चार हजार निवडक लोकांसह 
किल्ला लढविण्याच्या इराद्याने ठांसून बसला. चार सहा महिने पावेतो त्यानें 
हेदरास दाद दिली नसती, आणि महिना पंधरा दिवसांत पेशव्यांची व पट- 
वघेनाची मदत येइल अशी त्याची अटकळ होती. परंतु याच वेळीं बारभाई- 
ची इंग्रज वकिलाशीं परंदरावर तहाची वाटाघाट चाळून हरिपंत व पटवधन 
गुजरातेंत दादाच्या शहावर होते. याच सधीस तोतया मोकळा झाला, कर- 
वीरकर छत्रपति पटवधेनांवर उठले, अश्या अनेक अकल्पित कारणांनी मुरार- 
रावांचे मदतीस पुण्याकडून कोणीच जाऊं शकलं नाहो. मुराररावानें तीन 
महिने पराकाष्टा करून किछा झुंजविला; पुढें नाइलाज होऊन त्यानें हेद्राशी 
सल्ला करण्याचा घाट घातला, तो साधला नाहीं. एवढ्यांत ग॒त्तीच्या किल्ल्य़ांत 
पाण्याची टंचाई झाल्यामुळे मुराररावास शत्रूच्या स्वाधीन व्हावे लागलें. 
हेदरानेंही कमालीचा नौचपणा करून सत्तर वषांच्या या वृद्ध व शूर पुरुषास 
कपालदुगाच्या तुरुंगांत रुपेरी बेडी ठोकून व हाल करून मुलांमाणसांसह 
ठार मारिले. याबद्दल सवे महाराष्ट्र दंश हळहळला. मुराररावाचें बाणेदार 
वर्तन अद्यापि या देशांत ताजे आहे. अश्या या हृदयद्रावक प्रतंगांतील वर्ण- 
नाचे कांहीं ठळक उतारे आतां द्यावयाचे आहेत. 

कोन्हेरराव स.१७७५ चे अखेरीस कित्त्रकरार्चे पारिपत्य करीत होता. 
कित्तूरचा गुंता उरकून कोपळच्या रोखे राव सेनापाते कळवितील तिकडे जावें, 
असा विचार ता.९-१-१७७६ चा होता. “सेनापतीचा कृतनिश्चय कीं दोलत 
गेली तरी जाऊ, श्रीमंतांच्या लक्षांत तिळभर न्यून करूं नये. त्यांनी हिंमत 
धरल्यासारखी फोज इकडून जाती तर फार उत्तम होतें. तो प्रकार घडतां 
दिसत नाहां.' ता.१७-१-१७७६चें वर्तमान, ' हेदरा" गुत्तीस वेढा घाळून बेवीस 


४४२ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


४- ५-८ ८ नत जर च: थ्शी नधा. न ४ ४ द २- ४- ४ ४४५४५ --४-€१-५ ४ ६४-४४ ४-४-४४-/ ४-१ “१-५ ४४-५४ ७...७०0१५००/ १५८७४ ४४...” ७ ळी 


रोज झाले. लष्कर गुत्ती सोडून तींन कोस अंतरावर उतरले आहे. किल्ल्यांत 
दहा हजारपर्यंत पठाण वगेरे नामी लोक आहेत. सेनापतांनीं बहुत हिंमत 
धरिली आहे. हेदरखानानें चार पांच वळ पेठेवर हल्ला केली, पण किल्ल्यांतील 
मारापुढें माघारे फिरळ.' ता. ९ जानेवारीस हेदरानं गरक्तीची पेठ घेतली. 
“' मुराररावावर येऊन बेतली आहे. ते मदे, केलेले, हिंमतीचे लढवाइ. एकाएकीं 
जुंमस खाणार नाहोत. परंतु बाहेरच्या कुमकेशिवाय वेढा कसा उठणार |! 
ता. २४ केब्लुवारीचें वतेमान. ' गुत्तीत वेढा बसून दान माहिने झाले. सेनापति 
हिंमतीने लढत आहेत. सल्ल्याची बोली दोन तीन वेळां लागली होती. प्रस्तुत 
हेदराचे वकील किल्ल्यावर जाऊन बारा लक्ष बोलीचा ठराव करून आलि. 
निम्या ऐवजाच्या भरण्याकारेतां दोन लाख होनांचें जवाहीर दिलें, त्याची 
किंमत खानांनीं साठ हजार ठरविली. उभय पक्षी गोळागोळी होत आहे.' पुढे 
फेब्रुवारींत लढण्याची उत्तरोत्तर शिकस्त झाली. तहाची बोली व उत्तरं प्रत्युत्तर 
चालूच होती. इतक्यांत कोन्हेररावे व निजाम मदतीस येतात अशी खबर 
मुराररावास येऊन धीर आला, तेव्हां सल्ला करून कसं तरी निघावे हा 
आतूर हेदरासी लागला. सेनापतीचे चित्ती आणखी महिना पंधरा दिवस 
टाळावे. त्यांनी झुजण्याची श्थे केली. किल्ल्यावरून गोलंदाज ऐसें 
मारतो काँ दर गोळ्यास दोघे चोघे ठार, एक गोळा खालीं न जाय, 
क्रोंणगती म्हणून तारीफ लिहावी ! श्रीमंतांशीं एकनिष्ठ अशी शपथ ल्यांनीं 
राखून या प्रसंगें सवेस्व गमावून लढाई चांगली केली, आतां त्यांची अन्न 
गजाननानें राखावी ! मीर रेजा हेद्राकडून बोलीत किल्ल्यावर गेला, त्याज- 
बरोबर दोन लक्ष रुपये ऐवजाचे पेटारे किललीकुळूप लावून पाठविले. मागाहून 
दोन रोजांत आमचे वकील येऊन कुलूप काहून ऐवजाचा भरणा करतील 
म्हणून सांगून पाठविलें. दोन दिवस वकील आले नाहीत, तेव्हां द्देदराने 
पेटारे कुलपे काढून पाहिले, तो. चार पेटारे गारगोट्या, चार पेटारे खापऱ्या व 
बाकी चार पेटारे कलावातिणीच्या पादरक्षा. हे पाहोन हेद्रास संताप आला 
आणि दुतफो तोफा लाविल्या. दोन दिवस दोन रात्र गोलंदाज शिणोन गेले. 
तिसरे दिवशीं हल्ला केला त्यांत हजारबाराशें माणूस ठार व दोन अडीच 
हजार जखमी होऊन लष्कर कच खाऊन माघारे फिरले. हेदर दांत ओंठ 
खातो, उपाय चालत नाही. ' सेनापतींचे पराक्रमास जोडाच नाही.' परशु- 


प्रकरण १४वें] प्रतिनिधि, हेदर बव करवीरकर ७०३ 


*“ “४” -“0४-€ ४८ *“0-/ ४४ ४८ - टा > > ४” “४८ - * ४. - -/ ५27४ १४” 5“ ८-० * £ 9 “* “"-५५४/॥५५/ ४५ ४५ ४०४००१५८१४” 


रामभाऊ दादावरील स्वारांत हरिपताबरांबर हाता, त्यानेही कारभाथ्यास 
जीव तोडून लिहिलें, की कसेही करून गुत्तीचे मदतीस फोज पाठवा. आपणही 
सेनापतीचे बंधुच. पण मदतीची तजवीज होऊं शकली नाहीं. मुरारजी 
चार माहिने लढले. बाहेरून कुमक नाह. हेदराचा मार भारी. किल्ल्यावर 
पाणी नाहांसे झालें. तेव्हां सल्ल्यार्चे संधान लाविले, परंतु हेदरानें ऐकिले 
नाही. निकड केली. तेव्हां किल्लेदार मुसलमान होता त्याने सेनापतीस 
खालीं उतरून हेदराकडे आणिले, कबिले व क्रारभारी पेठेंत आले. टिपून 
किल्ल्यावर जाऊन बंदोबस्त केली, याप्रमाण श्रोमतांचे राज्यांतील हा मात- 
बर सरदार हेदरानें बुडविला. गुत्तीवर पाणी व लांकडें नसतां निजळें करू- 
नही चार दिवत सेनापतींनी युद्ध केलं. दोन दिवस चिखल व हिरवे तांदूळ 
खाऊन राहिले. पाणी सरले म्हणून संधान लाविलें. हेदरान सांगोन पाट- 
विले कीं येऊन भेटावे, तरीच विवेक. यांनी आपले जागां अंदेशा पाहिला 
चार उपोषणे झाला. हाहाःकार उडाला, तेव्हां किल्ल्यावर व्यथे मरण्यापेक्षा 
भेटीस जाऊन कज्जा करून हेदरखाना सुद्धां समाप्त व्हावे. याप्रमाणे आपले 
जागीं निश्चय करून समागम पांचजण घेऊन खाला उतरलं. हृदराने लगेच 
सभोंवार चौकी दिली. कुमकेचा मारे पाहिला, समयास आली नाहो. हें 
वतमान १५ मार्चचे सुमारात घडलें, हंदरानें गुत्ती घेतल्य़ावर मडकशिऱ्यावर 
हल्ला केला. तेथे शिवराव घोरपडे होता तो लुटला गेला, पण लढतां 
लढतां जिवानिशीं सुटून पळाला. पैका कोठें आहे तो दाखवा 
म्हणून हेदर सेनापतीस तगादा करतो. लष्करांत कांही दिवस त्यांस पाह- 
ऱ्यांत ठेवून १ एप्रिल रोजा सेनापति व त्यांची बायकामुल यांस बेड्या घाळून 
श्रीरंगपट्टणास रवाना के; व खंडोजी घोरपडे यास गत्तीवरच ठेवि, सेना- 
पतीचे मुलगे व्गरॅकटराव व नरासंगराव यांसही बेड्या घालून ठेविल.' हे 
मुलगे वयानं लहान असावे व पुढें मारले गेले असं दिसते. खरे ले. १८३८त 
पटवधेनांचा एक कारकून अदवानीहून १६ ऐ॒भ्रेल रोजी लिहितो, ' खंडोजी 
घोरपड्यास बेडी घालून गुत्तींतच ठेविळ आहे, पट्टठणास नेळें नाही. सेना- 
पतीस सरुप्याची बेडी घालणें निमित्य करून पाठविली. त्यांनी 
उत्तर दिल जे, तू क्रेवळ भाऊबंद म्हणून तुजपाशी आला. 
ऐस असतां बेडी कायर निमित्त घालतां £ त्यावरून बेडी, 


8४४ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


-.«८» ४५./१0६.४-५ ५.”४४-- २0६. जटा “ << ४ ४ ४४४४-४४-४४” ४ २४४” “१.४४ *“१"-४%% ९-४ ६/४- 5८४१-2८ १-५ ४५४०५-१-८४--०१५/४%-/१-/" 


घालणें तहकूब केल. उपरांतिक त्यांसी पांच सहा कोस लष्कराचे पलीक 
घेऊन गेले. तेथ उतरोन व्यॅकटराव व नराशेंगराव यांती बेडी घाटणेस आले. 
त्यांनीं डोळ्यांस पाणी आणोन बापाकडे पाहू लागले. त्यांनीं सांगितलें जे, 
त्यांस कशास घालणें, एऐर्से म्हणतांच सेनापतीस बेडी घातली. उपरांतिक 
त्या दोघां पुन्नांसही बेडी घाळून धेऊन गेले. सवे मुलेबाळे देखील बरोबर 
होता. पंघरा पालख्या, छकडे, व गाडे बरोबर होते, व महंमद अलीर्नी व 
फिरंग्यांनीं मार्गी घेऊन गेले, तेव्हां अधिकोत्तर कांहीं होते त्यांसी पावगडांत 
ठेविले; आणि खुद्द मुरारजी सडोनेशी मजल दर मजल निघीन गेले. त्याचें 
वतेमान ऐकून रात्रांच कूच करून हेदरखान ताडमरी नजीक्र तीन कोतांवरून 
कूच करून रात्रींच गेला. 

मुराररावासारख्या सुप्रसिद्ध राष्ट्रपुरधांची अंतकाळची व मुलांबाळांची 
तपशीलवार हकीकत मिळूं नये हो मोठी शोचर्नाय गोष्ट हाय. त्याचा अंत 
कधी झाला हें सुद्धां निश्चित नाहीं. स.१७७७ च्य़ा पावसाळ्यांत चित्रदुर्गचा 
कारभारी पुरुषोत्तमपंत हारिपंतास तुंगभद्रेवर भेटला त्यानें कळविलें, ' सेना- 
ध्तांची अवस्था होत आहे. ये समयी कसेही करून जीवदान द्यावे, खचेही 
देऊं. परंतु हारिपंताचे हातून कांही एक उपाय हाऊं दाकला नाही. या सधोस 
हरिपता्शी हेदराची सल्ल्याची बोली वाळू असतां उभयतांची हद्द तुंगभद्रेची 
करून केदी सवे सोडावे अशी मागणी हारिपंतानें केली; त्यावर पटवधनांस 
साहू, परंतु सेनापतास सोडणार नार्ही, त्यांचा आमचा शीव शेजार आहे, 
असं हेदराने कळविले. त्यापुढे सप्टेंबरांत परथुरामभाऊनं सावशीहून मिरजेस 
गेंगाधररावास कळविले की, ' सेनापतीचा व आमचा खेह, त्याजवर दृष्टि देऊन 
त्यांची स्री सो. राणूबाई व शिवराव बाबाची श्री सुबाबाई यांचा परामषे 
हर एकविक्यीं तुम्हां करीत जावा,' यावरून या दोघी ख्रियांस इंग्रजांच्या 
मदतीर्न महंमद॒अली अकांटकर नबाब यानं रस्त्यांत छापा घालून सोडविले 
असावें. मात्र यांशिवाय आणखी कोणी स्रिया मुराररावाबाहेर कपालदुर्गावर$ 

1 खरे १७६३, १७७१, ८९, ९०, ९५, १८००, २३, २५९, ३३, 
३८, २१५२, ५६, ७०, ८५. $ कपालदुगे हा एक लहानसा किल्ला 
श्रौरंगपद्ष्यजञवळ उंच खडकावर आहे. त्याचा उपयोग केदी ठेवण्याकडे 
करीत. इंग्रजींत कबालद्रुग लिहितात. 


प्रकरण १४वें] प्रतिनाध, हदर व करवीरकर ४४५ 
होत्या कीं काय याचा पत्ता लागत नाहा. त्यापुढील नोव्हेंबरांत अशी एक 
बातमी उठली, कां “ मुरारराव कपालदुर्गावर केदेत होते ते किल्ल्याचे लोकांस 
फितावून पळोन गेले, असें वतमान आल आहे त्यांत तथ्य दिसत नाह! 
यावरून एवढें सिद्ध होतें का मराररावानें कांहीं तरी प्रयत्न सुटकेचे केले, ते 
सिद्धीस न जातां त्याची कैद फार कडक झाली आणि त्याच हाल अपेट्टॅेंत तो 
स.१७५७७ नंतर केव्हां तरी कपालदुगावर मरण पावला. त्या बाजूस तपास 
केला असतां अद्यापि कांहीं तपक्षील मिळण्याचा संभव आहे. गर्जद्रगड सोडूर 
वगेरे ठिकाणीं सुद्धां कांही पत्ता लागेल. 

मुराररावाचें सवेत्वी नुकसान झालेलें पाहून कारभाऱ्यांनीं त्याच्या भावास 
म्हणजे दोलतरावास ता.१५-८-१७७६ईराजी नवीन सरंजाम गाकाकजवळ दिला; 
आणि त्याचे बायकोत ता.२-५-१७७७ रोजीं स्वतंत्र गांव पंधरा हजार 
रुपयांचे दिळे. यावरून मुराररावाची बायको मागाहून कैदेतून सुटून आली 

१ गोष्ट खरी असावी. 

मराररावाच्या पुढील वेशजांचाही तपास झाला पाहिजे. गुत्तीच्य़ा बाजूचा 
चांगला माहोतगार पटवधेनांचा हस्तक ख. ले. १८३८ त मुराररावाच्या 
दोन मुलांची नांवे व्यंकटराव व नरसिंगराव अशी देऊन पिता व पुत्र असे 
शब्द स्पष्ट वापरितो. हे मलगे डोळ्य़ांस पागी आणून बिड्या घालतांना 
बापाकडे पाहू. लागले यावरून ते अल्पवयीच असावे; आणि कपालदुर्गंचे 
किल्ल्यावर हैदरानें मुराररावात मुलांबाळांसह ठार मारिले असे जे सामान्य 
उद्लेख ठिकठिकाणीं आहेत, त्यांवरून हे अल्पवयी मुलगे त्याच वेळीं मारले 
गेळे, त्याचा भाऊ दोलतराव व पुतण्या शिवराम हे पुढे हेदराशी लढतच 
होते. पैकी शिवराम पुढें सावशोचे लढाईत ९-१-१७७उ७ रोजीं 
जखमी होऊन हैदराकडे पाडाव झाला, मात्र देड भरून सुटला, आणि 
कालांतरानें मुराररावाचा दत्तक होऊन सोंडूरचा मालक झाला. मुरार- 
रावाचा भाऊ दोलतराव यास गजेन्दगडची नवीन जहागीर पेशव्यांनीं देऊन 
स्थानापन्न केले.४ 

घोरपड्यांचें घराणें विस्तृत असून निरनिराळ्या लेखांत अनेक नांवें वारं- 

की 


वार येतात, त्यांचा स्पष्ट निर्देश व्हावा म्हणून ठिकठिकाणचे उल्लेख एकतन्न 
1 ख. ठे.१८९१, २३२८, २४३०; स. मा. रो. २०७-३०८;मा.रो.२०८. 


४४९ मराठी रियासत [ उंत्तरविभाग १ 


७ ०४. “४८ “ण “हा- २>.*-री *्शा क न त. इ. 4 4 ४-/* /*- न कळ ईट ०/ “ -“*/€'-४-*-€१%-€ “€*/१* /१/ ५/% /१५ “४./ ४ ७४% /१-/५ 


जमवून वरील संगति जुळविली आहे, आणि त्यास अनुसरून घोरपड्यांची 
वेशावळ स्वतंत्र दिली आहे, ती पाहिल्यास, गुत्ती, सांडूर, गर्जेद्रगड वगेरे 
शाखांची उत्पत्ति ध्यानांत येइल, त्या वद्यावळींतील नांवाशिवाय मुधोळचें 
घराणें व त्यांतील प्रस्तुत काळचे दोन मुख्य परुष मालोजी व त्याचा भाऊ 
शेकराजी यांचीं नांवे वारंवार येतात, ते मुधोळकर होत. त्यांचा वरील इतर 
कुटुंबांशी कांही संबंध नाहॉ. मुधोळचा पूर्वज बाजी घोरपडे यास शिवाजीनें 
छापा घालून मारल्यापासून तें घराणे मराठशाहीच्या शत्नवगांत मुसलमानांचे 
नोकर्रांत राहिलें. त्यांस माधवराव पेशव्याने राक्षसभुवनाचे प्रसंगी मराठ- 
ह्या्हात आणिले. त्याची सनद ता.२२३-५-१७६८ ची दाखल आहे. सारांश, 
शंकराजी हा मुधोळकर व शिवराव हा साडूकर, हा. भेद वाचकांनी ध्यानांत 
ठेंवावा. बाकी सवच घोरपडे मूळचे भोसले होत.| 

घोरपड्यांची एक शाखा हेदराचे नोकरीत होती, तिजपकी शिवराम घोर- 
पडे याथ नांव येते. यास कुंद॒गोळकर अस म्हटलेले आहे. त्यांच्याचपेकी 
भिकाजीराव व त्यांचे चिरंजीव सुबराव घोरपडे सावशीचे लढाईत जखमी 
झाले म्हणून उल्लेख आहे. या शाखेचा इतरांशी सबंध काय ते कळून येत नाहो. 

स. १७७६च्या उन्हाळ्याची हेदरच्या गुत्ती य्यरेथयील विजयाची ही. वेळ म्हणजे 
भाईंना किती आणीबाणीची होतो हृ त्या संघीतल्या ठिकठिकाणच्या घडा- 
मोडी एकदम ध्यानांत ठेविल्याशिवाय समजणार नाहीं. पुरंदरचा तह १ 
माचेला कायम झाला, म्हणूनच बारभाई निभावले, तह अगदीं मोडलाच 
होता, पण सवे ठिकाणची अरिष्ट लक्षांत घेऊन नाना फडणिसानें पडतें घेऊन 
एकदांचा तह॒ पदरांत पाडून घेतला, तेणेंकरून तूत तरी इंग्रज जाग्यावर 
बसल्याने गळ्य़ास लागलेला फांस सेल होऊन पारिस्थितीश्ीं झगडण्यास त्यास 
अवकाश मिळाला, मुरारराव घोरपड्याचा संहार झाला, पण हेदरास पुढे 
पायबंद बतला. त्याजवर निजामाची फोज चाळून आल्याने त्यास मार्गे पाय 
काढावा लागला. तेव्हां पूर्वकडील तांड कमी करून पश्चिम बाजूनें तुंगभद्रा 
उतरून हेदरानं मे महिन्यांत बकापुरच ठाणें हस्तगत केले; आणि तेथें त्यानें 
आपला सरदार श्रीपतराव सिमोधे यास ठेवून दिल. पुढे पावसाळ्यांतच 


|[पहा म. वि. ४ प्र. ३०४ मुधोळची वंशावळ, खरे १९३६,-२८,- 
५०,-५६,"५८, द ८, ८२ व पु. २७७१, 


प्रकरण १४ वें] प्रतिनिथि, हैदर व करचीरकर ४४७ 


4 “*/९५/५-/*/%%०४०-५४६-०१४-४-/४-/-/१५-४४-/४-/४-”५-€९ 


फौजेची सिद्धता करून त्यानें ऑगस्टांत हुबळी हस्तगत करून धारवाडवर 
रोख घरला. या वेळी पुण्याकडे तोतयाचा बंडावा उद्भवल्यामुळें हेदराचा 
प्रतिकार वेळींच होऊ शकला नार्ही. स.१७७६ नैतर निराळे बनाव बनत गेले. 


(२) सावशीची लढाई, प<वधेनांचा चकाऱचूर (९-१-१७७५७).-- 
मार्चांत पुरंदरचा तह कायम झाल्यावर कारभाऱ्यांनी हारेपंतास लगेच हेंदरावर 
न्षाण्याचा हुकूम केला परंतु फोनेच्या देण्यासुळें व तोतयाच्या उच्छेदामुळें 
जवळजवळ एक वषे हरिपंताचा पाय बाहेर निघाला नाहो. त्यापूर्वी पाव- 
साळा संपतांच पांडुरंगराव व कोन्हेरराव पटवधन धारवाडकडे कूच करून 
निघाले. शिवराव व दोलतराव घोरपडे, नीलकंठराव सिंदे मेनोळीकर, 
नरशुंदकर भावे वगेरंस सामील करून पांडुरंगरावाने हुबळी, कुंद॒गोल, हुबळी- 
लवळचें मिश्रीकोट वगेरे ठाणी हस्तगत केलीं. धारवाडपासून द० तुंगभद्रेवर 
हारिेहर सुमार १०० मेल, त्या दरम्यान हो स्थळें ह़ींच्या आगगाडीचे लग- 
त्यास आहेत. 


इतके केल्य़ावर कोन्हेररावानें स्वपरबलाबल न पाहतां एकदम पुढे नका- 
पुरावर जाऊन हेदराचा तेथे जम बसला होता तो हिंमतीनं उडवून द्यावा असा 
विचार ठरविला. शिवराम घोरपडे तसाच शूर असून मुराररावाच्या मृत्यूचा 
सूड घेण्यासाठीं जळत होता. कोन्हेरराव तर काळाच्या जबड्यांत उडी 
घेणारा मदे शिपाई; विचारापेक्षां धाडसाच्या जोरावर वागणारा, पांडुरंगराव 
व्यवस्थेच्या कामांत ठौक होता, पण त्यास लढाईंचा अनुभव नव्हता. उलट 
पक्षी हेदराचा सरदार महंमद॒अली कुमदान थोडी कसलेली फोज व सहा 
चांगल्या तोफा घेऊन बंकापुरावर मजबुदीनें राहिला होता. प्रथम स.१७५७६ 
च्या अखेरीस तो धारवाडपावेतों ठाणीं बतवीत पुढ आला होता, पण पट- 
वधेनांच्य़ा फोजा पांच पन्नास भेलांच्या टप्यांत येऊन एकमेकांच्या हालचाली 
टेहळीत जानेवारी १७७८ च्या आरंभीं युद्धाच्या पावित्र्याने ठाकून राहिल्या. 
या वेळीं परशुरामभाऊ कोल्हापुरकरांशी लढत बेळगांवपर्थत आला होता. 

कुमदान ८ जानेवारी १७७७ रोजीं बंकापुराहून निघून पटवधेनांवर एक- 
दम छापा घालण्याच्या उद्देशानें सायंकाळी सावशीस येऊन राहिला. 
ठिकाण शिरद्ृद्रीकर देसायाचें असून तो देसाई हेदरास कसून साह्य करीत 


७४८ मराठी रियासत [ उत्तराविभाग १ 


*-“-2८शफ ४५४४४ एट "४४-४८/१- > ना “५“टा* शा * 4 ४-८ -€* “ - -“*- * “५4४४ २ /५८- - ५” -24€४* “9१ ““४£८0 ४४०२ 2४५४४४५४१० “५-/५-/५५८-६-/४-/४- *-€*%-/४-/५. 


होता. पटवधन मंडळी त्याच दिवर्शी बाहेर पद्डून सावशीपासून दोन कोसां- 
वर येऊन राहिली. ही बातमी कुमदान यास कळल्यामुळे तोही रात्री बाहर 
पडला नाहीं. उजाडल्यावर पटवधनांनी कुमदानवर हला करण्याचें ठरावले. 
परंतु कुमदाननें जवळच्या शेतांत तोफखाना छपवून ठेविला होता तो त्यांस 
माहीत नव्हता. मराठी फोज माराच्या तावडींत येतांच तिजवर कुमदानच्या 
तोफांनीं शेतांतून व सावशीच्या किल्ल्यातून एकदम अता मारा केला काँ 
लोक पटापट मरू लागले, कोन्हेरराव सांवरासावर करीत असतां ठार झाला, 
व पांडुरंगराव आणखी तिघे पटवधन, निळकठराव सिंदे, शिवराम व 
बहोरजीं घोरपडे वगेरे मंडळी जखमी होऊन पकडली गेली. अशी वाताहत 
झाल्यावर शनन मराठ्यांची भयंकर कत्तल केली:- मराठयांचे पुष्कळ सामान 
व जनावरे त्याने घेतलीं, तों व केदा. मंडळी त्यानें बंकापुरास पाठविली. 
पटवर्धेनांच्या घराण्यांत हा हृदयद्रावक प्रसंग अद्यापि ताजा असून, त्याचा 
पुष्कळ तपशील छापी कागदांत आहे. रघुनाथरावाचा साह्यकतो बाजीराव बर्वे 
या वेळीं बैकापुरातत हेदराकडे होता, त्यानें जखमी मंडळीची थोडीबहुत शुश्रूषा 
ठेविली. सावशीच्या या लढाइचा वाका पटवधनांनी लिहिलेला छापलेला आहे 
तो पाहवा. पांडुरंगराव पुढें दहा महिन्यांनी श्रीरंगपट्टण येथ हंदराचे केदेंतच 
जखमांनीं मरण पावला. शिवराम घोरपडे यास हेदरानें कपालदुर्ग किल्ल्या- 
वर केदेत ठेविठे. तेथेच मुरारराव घोरपडेही होता. यापुढें लवकरच मुरार- 
राव केदेत मरण पावला; परंतु शेवराम देड भरून सुटला असें दिसतें, आणि 
तोच पुढे मुराररावाचें नांव चालविणारा झाला. & 


सावशीचे लढाईत पाडाव गेलेली मंडळी साडेचार वर्षे क्रेदेंत होती. 
हेदराची व पेशव्यांची गोडी झाल्यावर देड भरून त्यांची सुटका झाली, या 
एकंदर प्रसंगाची पत्रें राष्ट्रीय पराक्रमाच्या दृष्टान व भाषेचे उत्कृष्ट मासले 
म्हणन अत्यंत सुंदर आहेत. * नानाफडणिसाने परशुरामभाऊस पत्र लिहून 
धीर दिला. खालील पत्न भाषेचा मासला म्हणूनही सुदर असूनते 
परशुरामभाऊस आलेलं आहे. ' श्रांमंत कोन्हेरराव कार्ति संपादून धारातीथी 


& ऐ. स्फु. ले. वषे ८ले. १०; खरे १९६८. *पहा. ख. ले. १९७०, 
१९८०, १९८१, १९८२३, १९८५, १९८८, १९८९, २०२२, २४७८. इ० 


प्रकरण १४ वें]  प्रतिानोधि, हेदर व करवीरकर ७४९. 


पणणप्थशापपणी 0:0० ९ णीसन ण शी 


गेले, व पांडुरंगराव तात्या पाडाव गेले, म्हणोन लिहिले त्यास मार्गे सवास 
त्यांनीं दुःखाणवीं घातले. काय करावें! दुष्टाचे हातीं सांपडले. त्याचा 
परिहार श्रीमंतांचे देवेंकरून होईल तो सुदिवस. मार्गे युद्धे बहुत झालीं, परंतु 
अला क्षोभ कोटे जाला नाहीं. जन्मांतर उपाय नाही. स्वामींच्या श्रमास पारा- 
वार नाही. स्वामी घेर्यवेत आहेत. आतां सारी भिस्त स्वामीवर आहे. धेय 
घरून होइल तें प्रमाण, स्वामींची ततूदही बरीच आहे. फोज येइल तों सवुरी- 
नेंच असावे. भाऊसाहेब ! आपण तरी उतावळी न करावी, पक्का मनसबा 
करून मसलत करावी. रात्रोंदिवस आमचा निदेथ्यास स्वा्मीकडे आहे. 
आज्ञेप्रमाणे सावध आहो. शत्र शेर जाळे आहेत. यांत लजञारक्षक 
श्रीगजानन आहे. स्वामीही जवळच मनोळीस आहेत.  पटवधेनांचे घरांत 
कोन्हेररावासारखा हत्ती माणूस नव्हता... श्रीपतराव पटवधन 
हेदराचे कैदेत असतां त्याचा देड भरण्यास शेला. नसल्याचे कोण 
यातना पडल्या हं त्यानें खालील पत्र मिरज्ञेस वचुलत्यास लिहले त्या- 
वरून कळतें. पत्र अत्यंत हृदयद्रावक आहे. सावकाराची जामीनगिरी देऊन 
त्याने आपली सुटका अधवट करून घेतली असतांच हे पत्र ता.१'५-२-१७७९ 
चें आहे. ' दोन महिने वायदा होऊन झाले. अद्यापि वृत्त कांहींच कळलं 
नाही, म्हणून अहर्निश चिंता लागली आहे. आमचो वाट काय म्हणून वार्र- 
वार पुसतों. मी तर वडिलांच्या भरंवशेवर कबूल केलं. आतां वडिली अव्हेर 
केला तर अन्नू जाऊन मीही जिवानिशीं जातों. याचा विस्तार कांठवर लिहू. 
काकासाहेब ! तेथून भरणा होत नसेल तर तसें उत्तर अप्त मार्गे पाठवावें, 
म्हणजे आम्हीच प्राण देऊं. परंतु अव्रू गमावून देणें माझ्या हातून होत 
नाहीं. हे पत्न अतीच समजावं. जीवदान द्यावयाचे असेल तर द्यावे, नाही 
तर तसेच लिहावे. काय तें सत्वर लिहावे. अंत पाहूं नये. तीन वर्षे वडि- 
लांच्या भरंवशेवर दृष्टि ठेवून आक्रमिलीं. आम्ही हतभाग्य म्हणून असा 
प्रकार घडला. याउपर सुटकेच्या पत्राची वाट पाहतां. दोहातुन एक होत 
का नाहां ते पत्न पाठवावे. मातुश्चींचा समाचार घणेविशी मी काय लिहिणे 
आहे ! सवे घरदार आपलं आहे. नाहो. असे पत्र आलवर उत्तर देणे 
कठिण, यास्तव शेवटचें पत्र असं समजून लिहिलें आहे. बहुत काय लिहिणे, 
हे विज्ञापना. 
२२९ 


७५० मराठी रियासत [ उत्तरवेभाग १ 

(४) परश्रामभाऊ व हरिपंत यांची लंगडी मोहीम (१७५७५- 
७९ ).--सावशौीर्चे वर्तमान ऐकून परझुरामभाऊनें लगोलग शत्रूवर जाण्याचा 
प्रयत्न केला, परंतु पेशाची अडचण, शात्रची दहशत वंगेरे अनेक 
कारणांनीं मनोळीच्या वारीतच कक दिवस त्यास अडकून पडावे 
लागलं. इतकेंच नव्हे, तर मनोळीच्या बाररीत परशुरामभाऊवर सावश्यीसारखाच 
प्रसंग आला होता, तो त्यानं सावधगिरीने निभावला, मावशीच्या लढाईने जोर 
येऊन कुमदानाने लगालग पुढें चाल करून धारवाडास वेढा घातला; व 
आपण हुबळाीवर बंदोबस्तान राहिला. परधुरामभाऊ व समस्त पटरवधनांनी 
पुण्यास कारभाप्यांकडे फोजेची याचना अत्यंत जिकिरांनें चालविली, परंतु 
फोजेचा पगार आज तान वर्षे थकलेला असल्यामुळे, त्यांची समजत काढण्यास 
वष सहा महिने लागले. या प्रतंगाच्या कारभाऱ्यांच्या अडचणी व हरिपंत फड- 
कक्‍्याची दैन्यावस्था ह्या गोष्टी त्या वेळच्या भरपूर अस्सल कागदांत वाचल्या 
पाहिजेत. या ठिकाणीं वास्तविक त्यांचा निर्देश करण्यासही अवकाश नाही. 
सारांश, परशरामभाऊपयर कठिण प्रतग गुद्रला तेव्हां पुण्याहून त्यास 
वेळेवर मदत बिलकूल झाली नाहीं. मोठ्या मिनतवारीनें हरिपत स.१७७७ 
च्या माचोत बाहेर पडठा, मनोळीच्या वारीत परशुरामभाऊ ठांसून बसल्य़ा- 
मुळे शन्नवर बरीच दहूशत वतली. तथापि एकदां तशादी स्थितींत कुमदानने 
त्याजवर ता.१३-१-१७५०७ रोर्जी अचानक छापा आणिला होता. भाऊ गाफाल 
नसल्यामुळे त्याचा निभाव लागला, “सरकारचा दाब उणा पडला या- 
करितां चाकरीचं लक्ष काणी धरीत नाहा. हरिपंत तात्यांच्या लप्करांत रोज- 
मुरा नाहीं. पुण्याच्या आसपासचे तमाम गांब वेरणीवरोबर लुटले जातात. 
मुळूखागिरांत गांव ळुटतात त्य'प्रमाणे पुणं प्रांती जाहल आहे. कांहा बाकी 
राहिली नाहाौ. पुणं प्रांता काडीस हात लागत नव्हता, त्याची अवस्था या 
प्रकारची जाली आहे.' असं त्या वेळच्य़ा स्थितीचे वणेन लेखांत आहे. 
या वेळीं नाना फडणिसाने महादजी सिंद्याच्या सव मागण्या कवूल करून 
त्यास वश करून घेतलें, म्हणूनच त्याचा निभाव लागला. नाही तर दादाच्या 
द्वार इंग्रज पुण्यास येऊन याच वेळी मराठशाही बुडण्याचा प्रसंग येऊन 
ठेपला होता. 

समस्त घोरपडे मंडळी व अक्कलकोटकर भोतले हेदराच्या या चढाईत 


शश “४ १. >“ “7 “४ “* ८/ “४/४-”५- 


प्रंकरण १४वें] प्रतिनिधि, हैदर व करवीरकर ४५१ 


भ्र "२ “४7४. "१ ४-9 “ह २ २.2४. ४ & ४ ७४-४४. १८४५” ४४ ४-- ४0-५१. 7२१ “0४४४८१५४१५” 


९..५४५४१४५ ४५ ४-४." “४ “0- ४८ ४९ शं 


सारखेच चिरडले जाऊन पटवधेनांशी अंतःकरणपूवेक प्रेमानं वागत होते 
मुराररावाचा बैधु गजेन्द्रगडकर दोलतराव घोरपडे परशुरामभाऊस लिहितो. 
“ आम्ही सुचविलेली मसलत आपण केली तेणेंकरून अमित्रास धाशत बहुत. 
तजविर्जेत पडून त्यानें पत्रें श्रीरंगपट्टणास पाठविली आहेत. उत्तरेकडून फोजा 
न आल्या आश्वचये. आपण कोणतेंही जलदीने न करावे. धीर थोर गोष्ट, 
रात्रीच्या समयांत फार जागरूक असावें. डेरेभोंवता चोकी मावळे लोकांची 
असों द्यावी. आम्ही त्रद्ध. आमचें लिहिणे मानीत जावें, येणॅकरून श्रे आहे, 
आणि कायोसही येईल, मनसब्याचा भार आपणावर. सवोवर ममता करून 
सेवा ध्यावी. कार्ये साधणें ज्यास, त्यांणीं सवत्रांवर एकरूप भमता करीत 
जावें. सुज्ञाप्रती विशद लिहिणे न लगे.' या वेळच्या परशुरामभाऊच्या अड- 
चचणी त्याच्या पत्रांत लिहिलेल्या ध्यानांत ठेवण्याजोग्या आहेत. दुसरा एक 
'हखक म्हणतो, ' सावशीच्या लढाईस दोन महिने जाले असतां पांच राऊत- 
सुद्धां तिकडे गेले नाहोंत येणंकरून नाना फार लजित आहेत. कारभारी 
यांणी दौलतीची अनास्था केली, त्यांस लिहून फळ काय !'* 

पुरंदरचा तह झाल्य़ाने बारभाइस स्वस्थता मिळाली असेल अशी कोणाची 
समजूत अतल्यास ती किती चुकीची होती ह ह्या एकंदर हकौोगतींवरून 
लक्षांत येइल. दादानें सर्वे देशभर कहर उसळून दिला. करवीरकर व हदर 
एकरूप झाले.आबाजी महादेव, बाजीराव बर्वे, तुळ्या पवार, सदाशिव रामचद्रे 
मानाजी फाकडे, या दादाच्या हस्तकांना दक्षिण महाराष्ट्रांत सवेत्र प्रळय 
माजविला. सवेत्र फितुर उपस्थित झाले, लवकरच मोरोबा दादा इंग्रजांस 
मिळाला. थोडी बहुत सखारामबापूची फूस या कृत्यांस असे. अश्या आणी- 
बाणीच्य़ा प्रशगीं नाना फडाणिसानें जाग्यावर बसून सवे अरिष्टांचे निरसन केलें, 
हीच त्याच्या कतेबगारीची सवांत मोठी खूण होय. सन १७७७ च्या मार्चात 
हरिपंत पुण्याहून त्वरेने निघाला; त्याच्या व परशुरामभाऊच्या गांठी गर्जैद्रगडा- 
जवळ$ ५ मे राजी पडल्या. निजामाचा सरदार इब्राहीम धोशाही त्यांचे मदतीस 
आला. पूवे कनाटकावर निजाम व हेद्र या दोघांचाही सारखाच डोळा अस- 
ल्यासुळें त्यांचे वेर बंद पडणें कधींच शक्‍य नव्हतें. पुढें हरिपंत पूर्वेच्या 

*॑ खरे २०३ ७-४९,-५४,-६०, खरे प्र. २८१'५-२८२०, $ बेळगांवच्या 

आपम्तेयीस ७० मेल. 


४'२२ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


“८ “५--टी- “५४0७ 7” ५ “* 7 “0१: ->-. >.“ < शा . “सा - **-€६-४४४श४१ ९५-१४ - -१-४-<-.<* “५-८ “"-“--५५८४४"५/०८ ५.४. “१५८./%-/" “१ 


बाजूस धोशास मिळण्याकरितां गेला आणि परशुरामभाऊ घारवाडनवळचां 
ठार्गीं हस्तगत करू लागला. धारवाडच्य़ा पूवस '५० मेलांवर डंबळचं ठाणं 
हस्तगत करतांना लढाई होऊन कृष्णराव पानहे गोळी लागून पडला, व 
क्षनोबा सुभेदार पटवथन जखमा झाला. ता.५-६-१७७७ रोजीं भाऊनें 
डंबळचें ठाणें हस्तगत केल. 

हरिपंतास तरी या वेळीं बिलकूल स्वस्थता नव्हती. त्यानें २० जून रोजीं 
परशुरामभाऊस लिहिलेलं स्वदस्तुरच पत्न चांगले बोधप्रद आहे. ' तुंगभद्रे- 
पर्लाकडे राहणं जाहल नाहो, गोष्ट कमी पडली. धोशाचे आम्रहास्तव अली- 
कडे माघारे फिरलो. जागा चांगली पाहून छावणीस राहवे, त्यास पोटास नाही 
याजमुळं लोकांनी ताळ सोडला. रोज दंगा, सवांचा मनोदय का पुण्यास 
आवे मग ज॑ हाणं ते होऊ. असें करूं नका म्हणावे तर पोटास द्यावयास पेका 
नाहीं, हें वतमान सांडणी स्वाराबरोबर लिहून पाठाविल आहे. आपणाकडे 
यावे, मग ज॑ होणं तं होऊ, असा प्रकार; त्यास आपणाकडे जाऊं देऊं नये, 
पुण्यास घेऊन जावें, हेच मसलत सर्वांची आहे. आमच्या मते महिना पंधरा 
दिवस दभ धरून राहूव, पृण्याची उत्तरं काय येतात, त्याप्रमाणे करावें. परंतु 
फौज ऐकत नाहो. आपली भेट व्हावी हे तरी घडावे. परंतु लॉक कत 
करतील कळत नाहीं, लोकांस सांगितलं कॉ भाऊपर्यंत चला. तेथ जातांच 
रोजसुरा देतो; तथापि एकत नाहींत. निकड करून आपणापर्यंत यावे हें 
मानस इंश्वरं घडविलं तर येऊं. भाऊसाहेब, अश्ली कधी गुदर- नव्हती. 
कोणाचे डोळ्यांत मयोदा राहिली नाहा. कोणती गोष्ट करावी ! मजला येथ 
मोठें संकट पडलं आहे. आपली भेट होती तर कांहीं तरी पयोय निघता. 
आम्ही चांगले नसावं ही गोष्ट सवांचे चित्तांत होती ती घडली. माझी मला 
काळजी नाहीं. परंतु शत्रूवर कांहीं दाब राहूवा म्हणून लोकांचे गळां पडतो. 
पण एकच आरोळी आहे. भाऊसाहेब, याचा विचार कसा करावा ! अशी 
अमर्यादा व बोलणं कर्धा ऐकिले नाही. ग्रहदश्ाच अशी यास काय करावें! 
देशास गेल्यानं अगर्दी बाईट, याजकरितां कसें करावें ! परिणाम कसा लागेल ! 
पॅच नसता तर असेच हांकून पुण्यास नेतो. परंतु विलषातीय समय प्राप्त 
झाला आहे. मनांत इतकं आहे कॉ एकवार आपली भेट व्हावी. आम्ही 
ग्जद्रगड उजबा टाकून येतों. याउपर विचार करावया दिवस राहिले नाहात. 


प्रकरण १४ वे] प्रतिनिश्रि, हैदर व करवीरकर ४०२ 


-* 7४-१६” *-- "४५९०४ ४४१४ ४४४ ४- "9४-०१ ४४४४४१ बटा “ य “ध्शा 


आम्ही लोकांस सांगावे अशी शक्ति मजपाशी राहिली नाही. बेकेदी झाली 
आहे. मनस्वी भाषणे आहेत. दोन लक्ष रुपये रोजमुरा वाटला तरी पुण्या- 
पावेतो जिवंत जाऊ देतील. नाहां तर परिणाम शुद्ध नाहीं. सवोर्ना दया 
सोडिली, या समयी संभाळाल तर मोठी गोष्ट आहे. माझेपेक्षां मसलतीची 
काळजी आपणास अधिक आहे, तेथें लिहावेत नाहा.' परशुरामभाऊनं लगो- 
लग चार लक्ष रुपये कजे काहून हरिपंताकडे पाठविले तेव्हां निभाव लागला. 

छावणी त्याच बाजूस करून पावसाळ्यांत परशुरामभाऊ व हरिपंत यांनी 
लहान लहान पाळेगारांस नरम केलं. ता.३१-८-१७५७७ रोलीं शिरहद्टीचें 
ठाणें वेढा घाळून त्यांनीं काबीज केलें व तेथील लोकांस जबर हझासनें केली, 
पावसाळ्य़ांतच तुंगभद्रेच्या दक्षिणेस हेदरानें पेशव्यांचे ताब्यांतलें चित्रदुर्ग 
संस्थान होते त्यास वेढा घातला; आणि बोलणे लाविलं काँ तुंगभद्रा नदी 
ही आपल्या राज्यांची हद्द ठरवा. परंतु मुरारराव घोरपड्यास हेदर केदेंतून 
सोडीना, म्हणून तह जुळला नाहां. पावसाळ्यांत अतिवृष्टीने परशुराम- 
भाऊच्या फोजेचे अतोनात हाल झाले. याच वेळी दादाचे हस्तक आबाजी 
महादेव व तुळ्या पवार हेदराचे फोजेंत बैकापुरास याहून नाना तऱ्हेचे 
उपद्व्याप करीत होते. त्या शिकवणीनें मानाजी फाकडे हरिपंताचे फो्जेत 
होता, त्याने लोकांस पैसे भरून फितूर करून कसा प्रलय उडवून दिला, तें 
त्याचे चरित्रांत दिलें आहे. त्याशिवाय हरिपंतांच्या फौजेत त्यांनीं अनेक 
वार फितूर केला. पावसाळा संपतांच चित्रदुगच्या मदतीस मराठी फौजा 
तुंगभद्रा उतरून पलीकडे जाऊं लागल्या. रस्त्याने त्यांनी कनकगिरि व 
कंपली ही ठाणी घेतली. ह्या प्रसंगी निजामाचा सरदार धोशा मदतीस 
आलेला असून तो मनापासून काम करीत नसल्यासुळें मराठी फोजांचे हातून 
म्हणण्यासारखी कामगिरी होऊं शकली नाही. त्या फोजा पूर्वेच्या बाजूस 
गुंतल्या असतां, पश्चिमेकडून टिपून धारवाडपर्यंत धाड मारून लूट मिळवून 
परत प्रयाण केले. निजामाचा सरदार धोशा यास तर हेदरअलीनें लांच 
चारून आपला मिंधा केलं होतें. फोजेंत फितूर चालू असल्यामुळेही 
हरिपंताच्या नाड्या आंखडून गेल्या. मुत्ती संस्थान जिंकून परत घेण्याचें 
काम त्याच्या हातून झालें नाही. स.१७७८ माचे अखेर ते पूवे बाजूनं तुंग- 
भद्रेपार झाले, तोंच पुण्यास मोरोबाचा फितूर झाल्याची बातमी आल्याने हृरि- 


४'२४ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


पैतास कनोटकची मोहीम तकश्लीच सोडून लगोलग पुण्यास परत यावें लागलें. 
परशुरामभाऊही मागून हळू हळू परत आला. फितुरांच्या योगानें हारि- 
पंतावर इतका प्रसंग आला होता कॉ, त्याचा प्राण वांचणे हच इश्वराधीन 
आहे, अशी सबंध वषभर भावना होती. एवंच हेदरावर दीड वर्षे मोहीम 
चाळून कांही एक लभ्यांश झाला नाहो. या पुढें पुण्यांत मोरोबाचें कारस्थान 
व नंतर तळेगांवची मोहीम उपस्थित झाल्यामुळें, हेदराचें चांगलें फावलें. मे 
महिन्यांत “ गर्जेद्रगड गेला व टिपूची फोज बदामी नरगुंदकडे येणार. 
शत्र्ची फोज यादवाड मुधोळपावेतों आली. तेरदाळचें ठाणें घेतलें. जून 
महिन्यांत धारवाडास मोर्चे बसले. पुढें एक महिन्याने धारवाड हेदराचे 
हातीं पडलें. 

स.१७७८ च्या अखेरीस दक्षिणेकडील प्रांतावर नजर ठेवण्याकरिता 
परशुरामभाऊ पंढरपुराजवळ तळ देऊन राहिला होता. सुरापुरकर उपद्रव 
देऊं लागला, तेव्हां भाऊने स.१७७९ च्या आरंभींच तिकडे चाल कली. 
बरोबर अक्कलकोटकरांची फोज होती. पुढें इंग्रजांचा तळेगांवावर पराभव 
झाल्यामुळें बालपेशव्याचे ग्रह फार थोर आहेत अशो सवेत्र भावना होऊन 
शत्र मित्रांवर एकदम दाब पडला. चित्रदुर्गचा संस्थानिक चांगला वर्षेभर 
हेदराशीं झगडत होता. अखेरीस ता.५-२-१७७९ रोजीं हेद्राने तें ठाणें 
हस्तगत केल. एप्रिल महिन्यांत सुरापुरकर शरण येऊन त्यान परशुरामभाऊस 
खैडणी भरली. सुरापुराशेजारींच वाघिनगिऱ्याची मजवूद गढी असून, ओरंग- 
जेबानें त्याजवर स्वतः स्वारी केल्याची हकीकत सुप्रसिद्ध आहे. इतिहासांत 
वाकिनखेडें म्हणून आहे, तेंच हे स्थळ होय. त्याजवर भाऊने तोफांचा 
हृल्ला केला व सडकून दाब बसवून पेका घेतला. पुढें स.१७७९ च्या पाव- 
साळ्य़ांत करवीरकरांनी महादजीशीं केलेला तह मोडून पुनः धामधूम सुरू 

केल्यामुळें त्या प्रांतांत भाऊस जावें लागल. स.१७७५ च्या पावसाळ्य़ानंतर 
नानानें चोकडीचें कारस्थान उभें करून तुंगभद्रा व मलप्रभा यांजमधील प्रदेश 
हैदराचे हवाली करून त्याचें साह्य जोडलें, आणि दोघांनीं मिळून पुढील दोन 
वर्षांत इंग्रजांस झोडून काढलें तो भाग स्वतंत्रतेने अन्प्रत्र दिला आहे. मिळून 
हेदर जिवंत असेपर्यंत त्यास जिंकणे नानाफडणिसास शक्‍य झालें नाहीं. पुढें 
स,१७८२ त हेद्र मरण पावल्यावर स.१७८६ त नानानें टिपूवर स्वारी 


प्रकरण १४ वें]  प्रतिनिथ्रि, हेदेर व करवीरकर ०५५ 


*>_।४५-८४५४0४- 1-7 ४८/४५/0१५८ -7 “ % ६. स *४०४-१८४४-४0 ५५ 0७४ ४५ ४०/४०/०४०७ ४“ 


*“€* “४4१०”. 


कली, तांत लभ्यांश न झाल्यान, शेवटीं इंग्रजांच्या घातको मदतीनें स.१७९२त 
नानानें टिपूचा कांटा मोडून काढिला, त्यांत रोगापेक्षा उपायच मराठ्यांच्या 
बोकांडीस बसला. ( खरे २१३५४,-८८,-९१, २४८०, २४९९ ), 

३. करवीर छत्रपतींचा बारभाइशी विरोध.--मुख्य विषयाच्या 
अनुसंधानांत ठिकठिकाणचे अनेक गोण विषय राहून गेले, त्यांची पूर्तता 
आतां केली. विशषषतः दक्षिणेकडील हेदरअलीची चढाई व पुण्याच्या मध्यवर्ती 
सत्तेच्या वढ उताराबरोबर, उतार चढावाचे हेलकावे खाणारा कोल्हापुरकर 
छत्रपतींचा विरोध, या गोष्टांची सांगता आतां करावयाची आहे. हेदर व 
कोल्हापुरकर हे दोघेही पण्याच्या कारभाराकडे डोळ्यांत तेल घालून लक्ष 
ठेवीत असून, तदनुसार शक्‍य तितका स्वत:चा लाग साधून घेत होते. हृ मुख्य 
सत्र वाचकांनी ध्यानांत ठेवावे. 

मराठशयाहीस कायमर्ची बाथक अर्शी जीं कित्येक प्रकरण खडी होती, त्यांतील 
मुख्य कोल्हापुरच्या छत्रपर्तांचे प्रकरण होय, हौ गोष्ट पूर्वीच्या भागांतील 
माधवराव पेशव्याचे अमदानीत स्पष्ट करण्यांत आली आहे. फरक इतकाच 
कीं माधवरावाचे अमदानींत कोल्हापुरकरांस दरारा होता, तो पुढे नाहांसा 
होऊन पेशव्यांचे घरांतील भांडणाचा व तजन्य परिस्थितीचा शक्‍य तितका 
फायदा करून घेण्यास कोल्हापुरकर चुकले नाहीत. तशांत इचलकरंजीकर व पट- 
वघेन संडळ यांना पेशव्यांचा पाठिंबा असल्यामुळे त्यांच्याशी तर कोव्हापुरकरांचा 
नेहमांचा वेरभाव. अगदी निकरावर प्रकरण आल्याशिवाय पुण्याचे कारभारी 
मंडळ काल्हापुरकरांच्या व्यवहारांत पडण्यास नाखप असे. त्यांच्या स्वतः- 
च्याच भानगडी इतक्या असत का नसत्या उठाठेवींस त्यांस फुरसत नसे. 
म्हणून पटवधनांस किंवा इतर सरदारांस पुणेकर कारभाऱ्यांची नेहमीची 
सांगणी असे कीं राकय तितके मिटते घ्या, उगाच इरेस चढून प्रकरण वाढवूं 
नका. पण याच भावनेचा फायदा कोल्ट्रापुरकर घेत. एक तर काल्हापुरकर व 
सातारकर म्हणजे एकच घर; दोन बंधु विभक्त होऊन एका घरांत वावरू 
लागले म्हणजे नोकरचाकरांपासून सव संबंधांत जशी धुसपूस उत्पन्न होते, 
तसाच प्रकार या छत्रपतांचा हाता. पुण्यांत सवांचे बातमीदार असत, ते 
पुण्यांतील कारभाराच्या लहानमोठ्या हालचाली किंवा वादविवाद लगोलग 
आपापल्या यजमानांस कळवीत, त्यामुळें अस्तनीतल्या निखाऱ्याप्रमाणें पुर्ण 


छ4टे मराठी रियासत [ उत्तरावेभाग १ 
करांस हृ छत्रपति प्रकरण जाचक झाळें. त्यांतून आपण उभय छत्रपतांचे 
आजाधारक सवक हा बहाणा पुण्णकरांस नेहमांच दाखवावा लागे. तारांश, 
स्ऱ्यांच्या ऐतिहासिक लेखसंग्रह्मापैकी बहतेक निम्मा भाग या घरगुती 
तपारालांनी भरलला आहे. ते सव तपशील मराठशाहीच्या सामान्य रति 
हासांत दणे शक्‍य नाहो. येथ फक्त मुख्य राजकारण समजण्यापुरताच त्यांचा 
निदश करावयाचा आहे. ज्यास्त विशिष्ट तपशील पाहिजे असेल, त्यांनी तो 
मुख्यत: खप्यांचे खंडांत पाहवा. 

कोल्हापुरचा छत्रपति संभाजी मृत्यु पावल्यावर त्याची राणी जिजाबाई इनें 
स.१७६२ त दृत्तक घऊन काल्हापरचे गादीवर बसावेलेला शिवाजी केवळ पांच 
वषाचा हाता. ता.१७-२-१५७५७३ रोजो जिजाबाइ वारली तांपयंत तेथील कार- 
भार ताच करीत हातो. जिजाबाई वारल्या वेळा जरी शिवाजी १५ वषांचा 
झाला होता तरी राज्याचे काम पालक नात्यानें जिल्ाबाइईची सवत दुर्गाबाइंच 
पाहूं लागली होती, व तिच्या हुकमतीखालीं कच्या कारभार येसाजी कुसाजी 
सेंदे जिजाबाइच्या माहेरचा लेकवळा पूर्वापासून कारभारावर होता तांच 
करीत राहिला. नारायणरावाचे वधानेतर पेशवे व कोल्हापुरकर यांचे जे व्यव- 
हार घडल त्यांत या येसाजीचाच भाग आहे. त्यास ' सेनासाहंब सुभे- 
दार! असा हुहा होता. हा ता.१ मे १७८३ रोजीं वारल्यावर पुर्ढे रत्नाकर- 
पंत आपा यास 'राजाज्ञा' पद मिळून तो सव कारभार पाहूं लागला, तो- 
शिवाजी महाराल २४-४-१८१२ रोजीं वारला, तोंप्थेत कारभार वर होता. 
अनक अडचणींतून कोल्हापुर राज्याचा निभाव लावल्याबद्दल रत्नाकरपंताची 
वाहवा झाली आह. तो निर्रिच्छ व स्वामिहितदक्ष असन यजमान इनाम देत 
होते तें सुद्धां त्यानें घेतलें नाहीं. याबद्दल रामशास्त्र्याप्रमाणें त्याचा लोकिक 
कोल्हापुरांत गाजतो असले बाणेदार पुरुषच कोणत्याही राष्ट्राचे आधारस्तंभ 
होत. याची वशयावली दुसरीकडे दिली आहे ती पाहवी. रत्नाकरपंत शिवाजी 
महाराजांचे पदरा उदयास आला. तो शिवाजी सुद्धां आपल्या कामांत दक्ष 
होता. निजाम, हेदर, पेशवे, पटवधेन, इचलकरंजीकर, सावंतवाडीकर इत्यादि 
कांच्या केचींत कोल्हापुरकरांनीं आपला निभाव एक शतकपावेता केला, याचें 
श्रेय जितक त्यांच्या छत्नपतित्वास द्यावेसे वाटेल, तितक त्यांच्या क्तेबगारी- 
सहो दिले पाहिजे. यांत खेदाची एक बाब अशी आहे की, पेशब्यांच्या 


प्रकरण १४वें] प्रतिनि्थि, हेदर व करवीरकर ४५३७ 
हातीं मुख्य चालकत्व असल्यामुळे त्यांचे पराक्रम किंवा राष्ट्रसेवा जशी इति 
हासांत नमूद आहे किंवा संक्योधनाचे साह्याने नवीन बाहेर येत आहे, तसा 
प्रकार या छत्रपतांचा झाठेला नाहा. त्यांच्या अडचणी किंवा त्यांची परि- 
स्थिति सहसा कोणाचे लक्षांत येत नाहींत. तसेंच सभाजी व शिवाजी महा- 
राज, जिजाबाई व दुर्गाबाई आणि त्यांचे कारभारी यशवतराव सिंदे, रत्नाकर- 
पंत राजाज्ञा, किंवा सटवोजीराव भोसले वगेरे अनेक ज्ञात व अज्ञात व्यक्तांचे 
उद्योग बाहेर येणें जरूर आहे. कोल्हापुरकडील अभ्यासुंना या विषयांत 
संशोधनाचे काम करण्यास पुष्कळ क्षेत्र आहे. पेशव्यांच्या बडेजावामुळे कोल्हा- 
पुरकर बाजूस पडले असें वाटतें. 


(१.) पहिली अपुरी मोहीम $ (स. १७५५-५६ ).--बारभाईचे 
कारस्थान उभारत असतां नानाफडणिसानें करवीरकरांशीं सख्य करून 
त्यांचे वकील जिवाजी भोसले, महादेव शास्त्री फोंडेकर वगेरे पुण्यास 
आणून त्यांच्या भानगडी मिटवून दिल्या. या संबंधांत दुर्गाबाइने 
आपलें मनोगत जिवाजी भोसल्यास कळवून पेशव्यासंबंधाने जे विचार 
प्रगट केले आहेत ते मोठे मार्मिक आहेत. पुढें स.१७७४ त रघुनाथराव 
कनोटकांतून पुण्याकडे येऊं लागला, तेव्हां कोल्हापुरकरांनीं त्यास बिलकूल 
पाठबळ दिल नाहो. तथापि इचलकरंजीकरांस नरम करण्याची ही साधे छत्रपतींनी 
वायां घालविली नाहीं. त्यांनी इचलकरंजीवर फोज पाठविली, इचलकरंजी- 
च्या अनुबाईननी पुण्याकडे धांव घेतली. सखारामबापूनं छत्रपतीस सण- 
सणीत पत्न लिहिलं, पण त्यास छत्रपतींनी भीक घातली नाहीं, या वेळीं बेळ- 
गांवच्य़ा दक्षिणेस कित्तूर येथें देसाई इनामदार बहामनी राज्यापासून होता, 
तोही बंडखोरी करून पेशव्यांच्या मुळखास उपद्रव देऊं लागला. धारवाड- 
पासून गोकाकपयेतच्या प्रदेशांत त्याने धुमाकूळ उडवून, हेदर, करवीरकर 


-*>- ८-4: ४ ४2४८ ण कन्या पवन. क >>> >> “<<, 


$ आधार सवें कलमाचे--का० इ० मोडक कृत ले. १९ व प. १८५- 
वरील पत्र व ले. २१-२८; इ०१०९-१३०, व १६५; खरे १४६३,-६८ 
१५०८-१५१७; १७९७, १८१५-२२८७, २३११;त. क. म.प्र. ७८ व 
७५७; स. मारो. ३२२-३२५; इचलकरंजी इ. व पटवधेनी दप्तर यांतील संबद्ध- 
कालीन पत्रें चांगलीं खुलासेवार आहेत. 


8५८ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


-"टा*“0५४४ ४-४ १४४५८४८४४५ -८४४ ४ ६४१८ ४४४४ ४८ शा “१- ४८ ४" धट अआ्टथ८ -“ ८ ४ ४८४४८४४८५४ ४४५ ४५ ४-४ ४६५ “ ४४-४४ ७” ४८४. ०४८५८ “४५८८ “५८५५-१५ -/-८//४-/४/४५/ ५.८९ 


इत्यादिकांशी सूत्र बांधिले. त्यावरून बारभाईनी स.१७७५ त कोन्हेर त्रिंबक 
पटवधेनास इचलकरंनीचे बंदोबस्तात पाठवून मागाहून रामचंद्र गणेश कानडे 
व कृष्णराव पानसे यांचीही रवानगी केली. करवीरकरांशीं लढा न वाढविता 
कित्तूरकरांची पुरी खोड मोडावी, अशी कोन्हेररावास कारभाऱ्यांची ताकीद 
होती. एप्रिल १७७५ त कोन्हेररावाच्या व कोल्हापुरकरांच्या लढाया होऊन 
कोल्हापुरी फोजचा पराभव झाला, तेव्हां छत्रपतीनं आपली तक्रार अनुबाई- 
कडे लिहून पाठविलली वाचण्यालायक आह. जूनच आरंभीं पांडुरंग गोविंद- 
ही मिरजेहून करवीरचे मुलखांत चाळून गेला. थोडासा नेट दिसल्याबरोबर 
करवीरकर नरम आले. सतरा कलमांची याद पुण्याहून ठरून आलो, त्याप्रमाणे 
कोल्हापुरकरांनीं इचलकरंजीचे मुद्दे तूतातूत भागवून दिले. (१२३-६-१७५५), 
तथापि लढा कायमचा मिटला नाहीं. कोन्हेररावार्ने कित्तरकरावर चाल करून 
आगस्टांत मालधुनी $ येथें त्याचा पराभव केला आणि त्याच्यापासून 
थोडासा दंड घेऊन प्रकरण मिटवून तो धारवाड प्रांती हेदरावर चालून 
जाणार, तोंच कोल्हापुरकरांनी फिरून उचल केली. वादाचा मुद्दा असा होता 
काँ इचलकरंजीकरांनीं कोल्हापुरचा ताबा कवूल करून कापशीकर सेनापती- 
प्रमाणे छत्रपतींची नोकरी करावी. इचलकरंजीकरांचे म्हणण को. आपलं 
संस्थान शाहू महाराजांनी स्त्रतंत्र तोडून दिले असल्यासुळें, आपण सातारकरांचे 
म्हणजे पेशव्य़ांचे अंकित, कोल्हापुरशां आपला संबंध नाही. पेराव्यांच्या आप्त 
संबंधामुळे व अनुबाइच्या आग्रहास्तव इचलकरंजीचा हा डाव चालला; परंतु 
आपल्या शेजारी छातीवर कट्यार ठेवल्याप्रमा्णे इचलकरंजीचें संस्थान 
करवीरकरांस अर्थात्‌ दुःसह वाटत होतं. एखाद प्रकरण शेकडो वर्षे 
शल्यासारखे टांचत राहिल्याची जी कांही उदाहरणें इतिहासांत नमूद 
आहेत, त्यांतलेंच हे एक प्रकरण अद्याप पावेतां मराठ्यांच्या इतिहासांत 
बोंचत आहे. याची चर्चा के० खऱ्यांनी केलेली मार्मिक आहे. (प्र. २२५५ 
भा. ५ ). पुरंदराहून तह ठरून आला तो अनुबाईइस आवडला नाही, व 
करवीरकर तर तो मोडण्याचीच सीध पाहत होते. पटवधनांना इचल- 
करंजीची व्यवस्था लावून देण्याची कामगिरी आल्यान त्यांचा मात्र मधल्या- 


क“ पापा “८-2 पा याच - आणा सपणाणणांणाण ण "णा पस - 
"णा ण" शशी शशी ण 0णणणाए0ीणी हणणार पणाची 


$ मालधनी गोकाकजवळ आहे, 


प्रकरण १४वें] प्रतिरनाधि; हेदर व करवीरकर ४५९ 


१४€१४-८१४- ४५९१४४ ४५४५९४४ १२४थ्टटाध्ट ४" “भल्ला ४-१ ४.” “शष ४ “ ४८ ४५५/४४ ४ | २-४ ४५४- ४. १५५४४. ४-”४- ४५” ४-० ४.५ २८४१-०४ ४५ 


मर्ध्ये करवीरकरांशी कायमचाच वैरभाव जडला, कित्तूरकरांस व हेदरअलीस 
करवीरचा अंतस्थ पाठिंबा असल्य़ामुळे हा वैरभाव वाढत गेला. 

याच वेळीं म्हणजे स.१७७५चे अखेरीस भवानराव व भगवंतराव प्रति- 
निधि यांचा तंटा विकोपास जाऊन, त्यांत भगवंतरावाचे तफे करवीरकर 
सामील झाले. करवीरकरांनीं आपली फोज कमी करावी असें ठरलें असतां 
उलट ती वाढविली, आणि चिकोडी वगेरे ठाणा घेतली, तेव्हां पुण्याहून 
रामचंद्र गणेश व रामचंद्र नाईक परांजपे यांची रवानगी पटवधेनांचे मदतीत 
झाली. कोन्हेरराव लगोलग कित्तूरकडून परत येत असतां बागेवाडीनजीक 
३९-१-१७५६ रोजीं कोल्हापुरच्या फोजेने त्याजवर चाल करून त्याचा पराभव 
केला, तेव्हां प्रकरण निकरावर येऊन कोल्हापुर प्रांतांत चाळीस हजार 
फौजांचा जथ पडला. ता.१ माचे रोजीं वडगांव जवळ उभय फोजांचें तुबळ 
युद्ध होऊन करवीरकरांचा पुरा मोड झाला. महाराज व येसाजी सिंदे पळून 
न्हाळ्यावर गेले. वडगांवर्च ठाणें हस्तगत होऊन करवीरकरांचें अवसान 
खता झ.लें. भगवंतराव प्रतिनिधि पळून मलकापुरास गेला. लगोलग पेश- 
व्यांच्या फोजा करवीरावर चाळून आल्य़ा. दोन दिवस तोफांचा मारा शह- 
रावर फार झाला. गोळ्य़ांनीं ब्राह्मण बायका व गुरं मरू लागली. तिसरे 
दिवशीं ह्या केला. आदितवार पेठ जाळून दरवाजापर्यंत गेले. शैकराचाये 
स्वामीच्या मठाकडून हला जाली, तेव्हां शहरांतील लोकांची धांदल उडाली 
कीं कोन्हेरराव सवोस लटणार; पण मठ लटणार नाहांत अद्या समजुतीने 
लोकांनी आपली चीजवस्त मठांत नेऊन ठेविली. ही बातमी कोन्हेररावास 
लागतांच त्यानें मठावर गर्दा केली, त्याजवर मठांतून गोळ्य़ा चालू झाल्या, 
तेव्हां कोन्हेररावानें मठ लुटून जाळून टाकिला, (९-३-.१७५६.) 
पटवधन ब्राह्मण असून त्यांनी मठाची अमयादा केली, या रागाने 
नसिंहभारती स्त्रामी उपोषणें करून शिरगांवास गेले व तेथेंच समाधिस्थ 
झाले. सात दिवस शहरास वेढा होता. आंत चार दोन हजार फोज 
असल्यामुळ॑ शहर काबीज करणें कठिण होतें. आंतील ब्राह्मणांनी 
भेटीस येऊन श्री महालक्ष्मीचा बचाव करण्याविषयी प्राथेना केली. 
तेव्हां कोन्हेरराव, रामचंद्र गणेश व भवानराव वेढा उठवून कागलावर गेले. 
इतक्यांत भगवंतराव तिकडे निघून गेला आणि रामचंद्र गणेश पानशे वगेरंची 


४९० मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


०.४४ ४४०४४०४४0५ 0७५”४४४॥-४१-४/0११-०€४- ४0-0१ “४५ ४ ४८-४५ ४-४- ४८ ४-॥ ४८१४५ ४५४ ४७ ४०४४५ ४५१"- ४7 “४८४१२४४ २८"५४%-४-४४-/ २ ४४१५-४५-४४ ४९-५० ४-४ “४” “7४-४॥४-४१-८१--%० 


फोज़ चिकोडीलवळ राहिली. यशवेतराव सिंद्यार्चे पारिपत्य झालें, परंतु गुंज 
मोडली नाहो. त्यानें उलट जास्तच चिहून हेदराशी लेह ठरवून राघोबादादास 
पेशवाहवर आणण्याचा घाट रचिला; इतक्यांत तिकडे मुरारराव घोरपड्यास 
पकडून हेदरानें गुत्ती हस्तगत केल्याचें वर्तमान येऊन पेशव्यास दोन ठिकाणीं 
लक्ष देणें जरूर पडलें. पटवधंनांचे सरदारांत या वेळीं आपसांत कलह उद्भवून 
परशुरामभाऊ व रामचेंद्र गणेश यांस कोल्हापुरचे मोहिमेवर ठेवून पांडुरंगराव, 
कोन्हेरराव व कृष्णराव पानशे यांची नेमणूक धारवाडकडे हेदरावर झाली. 
तिकडे हेदरानें त्यांचा खरपूस समाचार घेतला हे कनोटक प्रकरणी आले 
आहे. येसाजी सिंद्यान मागील अपमानाचा सूड उगविण्यासाठी पेशव्यांचे 
फौजेशी सारखा उच्छेद चालविला होता. त्यानें स.१७५७६ च्या डिसेंबरांत 
भवानराव प्रतिनिधींचा कारभारी काळोपंत याचा त्यानें पराभव केला. 
त्यानंतर लवकरच बाजीपेत अण्णा जोशी वसईकर पेशव्यांचा सरदार रामचंद्र 
गणेशास मिळण्यासाठी चिकोडीकडे येत असतां त्याजवर येसाजी सिंदयानें 
छापा घातला. लढाई होऊन सिंद्याची नासाडी बहुत झाली. तीन घाटगे 
सरदार घायाळ झाले. सिंदे माघारे करवीरास गला. तिकडे त्याने कागल 
पुनरापे हस्तगत केले. नंतर परशुरामभाऊने वांगली तयारी करून करवी- 
रावर आण्याची सिद्धता केली, इतक्यांत हेदराशी लढतांना सावशीच्या 
लढाईत कोन्हेरराव मारला गेला व पांडुरंगराव जखमी होऊन ठेदराकडे 
केद झाला, अशी बातमी आल्यानें परशुरामभाऊस कोल्हापुरची मोहीम 
सोडून कर्नाटकाकडे जावें लागले. या संकटांत पटवधेनांचें घरगुती भांडण मिटून 
गेले. परशुरामभाऊ निघून गेल्याने येसाजी सिंद्याच चांगर्लेच फावलें. त्यानें 
पटवधंनी प्रदेशांत धुमाकूळ उडवून दिला. या वेळी हेदरअलीनें करवीरकरांस 
पैशाची मदत पाठवून खूप चिथवून दिलें होते. रामचंद्र गणेश कसाबसा 
येसाजीस शह देऊन निभाव करीत महादजी सिंदे येईपयंत तिकडेच होता. 
(२.) महादजीची कोल्हापुरावर मोहीम व तह (स. १७५८ 
एप्रिळ),--करवीरकरांची उवल व हेदराचा ज्ञोर या दोन कारणांनी वुण्याचे 
कारभारी चपापून गेले; आणि त्यांनीं कोल्हापुरची मोहीम स्वीकारण्याबद्दल 
स.१७७७चे आरंभीं महादजी सिंद्याची विनवणी चालविली, त्यान अनेक अटी 
घातल्या, त्या कबूल करून त्याचे गळ्यांत कारभाऱ्यांनीं मोहीम बांधिली, या 


प्रकरण १४ व] प्रतिनिधि, हंद्र व करवीरकर ४६१ 


१. ४-४ -श » “| “-४ “४५. * “४ टाथ्टा* ४४५ 0५ 0 शणप्शीध-शप्शी ही. 7 टफ्शाप-0 “1-१ - > २“ -“< ५.” -“: “> ८ र “7 “न “| -“१- “०- “- “- 0 “ “५६ 


वेळेपासून मराठमंडळास एक करण्याचे प्रयत्न नानाफडणिसानें सडकून 
चालविले. नागपुरकर रघूजी भोसल्यास पुण्यास आणून त्यास मिळवून घेतले, 
कारभाऱ्यांची सर्वात मोठी अडचण पेशाची होती. 

या वेळीं दादाचे सरदार आबाजी महादव व बाजीराव बर्वे हेद्राजवळ 
राहून पुण्यांतील कारभाऱ्यांचे डाव आपल्या कसबानें व अंतस्थ माहीतगारीनें 
हाणून पाडीत होते. त्यांचें हें कारस्थान मोठें प्रचंड होतं. हंदर, करवीरकर 
छत्रपाति व खुह पण्यांत मोरोबा दादा असे ह्या कारस्थानाचे तीन भयंकर भाग 
सबंध मराठशाहीची वाट लावण्यासाठी उभारण्यांत आले हाते. कृष्णपलीकडील 
पेशव्यांचा अंमल तर बहुतेक उठल्य़ाचसारखा झाला. येसाजी सिंदे ह्या जबरदस्त 
कारस्थानी पुरुष होता. त्यानं सटवोल्ी भोसले,घारपडे, घाटगे, थोरात हे चार 
मराठे सरदार अनुकूल करून घेतले. हेदरअलीचा सरदार कुमदान हाही तसाच 
कल्पक व शूर सवाचा पाठ पुरावा करीत होता. या समयी परझुरामभाऊनें 
मनोळीच्या बारीशी जाग्रत राहून शन्रेचीं कारस्थान निष्फळ केली. तर्सेच सटवोजी 
भोसल्याखरीज बाकीचे मराठे सरदार रामचंद्र गणेशाने करवीरच्य़ा कटांतून 
फोडिले. नंतर ता.१९ मे स.१७७७ रोजी रामचंद्र गणेशाचे व येसाजी 
सिंद्याचे युद्ध हिंगणगांव & नजीक झाले. करवीरकरांचा मोड झाला. चार 
तोफा, घोर्डी, हत्यारें वगेरे लूट सांपडली. येसाजी व सटवोजी पळून पन्हाळ्यास 
गेले. मानाजी घाटगे लढाइत पडला. 

यापूर्वीच महादजी आसिंदे कोल्हापुरावर येण्यासाठी पुण्याहून निघाला, परंतु 
लगोलग चालून न जातां त्यानें स.१७७७ च्या बरसातींत आपली 
छावणी रहिमतपुरावर केली; आणि तेथून महादाजीपंत गुरु्जांचे 
मार्फत त्याचे कारभाऱ्यांशीं करार वगेरे होऊन दिपवाळीनंतर त्यानें 
पुढे हालचाल केली. फोज गोळा करीत मसूर कऱ्हाडवरून महादजी 
वारणेवर आला. तेथून पन्हाळ्यावर चालून जाण्याची हूल उठवून 
तो वडगांवावर| आला. बरोबर जंगी तोफखाना असल्यामुळें 
त्यानें आजूबाजूची ठाणी सपारंबंद घेतली, येसाजी सिंद्यान त्याज्शी सामना 
असा केलाच नाहा. फक्त पन्हाळा व कोल्हापुर यांची मजबुदी केली आणि 


-<- बाणा अन का वाई “-- “- 


&$ वारणाकृष्णांचे संगमाजवळ, मिरजेच्या पाश्विमेस. 4] कोल्हापुरचे 
उत्तरेस २२ मेल. 


४८९ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


शा ४४० ४0४ “४४ ४५४४४ 
र “४४५ ८४८ 


आंतून समेटाचें बोलणें सारखें चालविर्ले. महाराणी दुर्गाआई कोल्हा रांत 
राहून महादजीशीं टक्कर देण्याची कसून मेहनत करीत होती. तिने व येसाजी 
सेंद्यानें हेदराच्या विनवण्या करून त्याजकडे मदतीची याचना केली. “आज 
मुष्किल वख्त महाराजांच्या राज्यावर गुदरला आहे. टिपूशिया घ बाजीराव 
बर्वे यांस दोन दिवसांत रवाना करता म्हणोन लिहून आलें असतां ते अद्यापि 
दाखल नार्हात. इतउत्तर बिलकूल हयगय करूं नये.' ह्या मोहिमेंत इचल- 
करंजीकर व्यंकटराव घोरपडे आपलें पथक घेऊन महादर्नांस सामील झाला 
होता. त्याचीं दोन गांवें लाट व रांगोळी कोल्हापुरांकडून सुटून त्यांस मिळाली. 
पुढें महादजीने पंचवीस हजार फोज करवीरावर आणिली. स.१७७८ च्या 
फेब्लुवारीपासून एप्रिल पावेतो निकराचे युद्ध चोललं, एवढ्यः फोजशी करवीर- 
करांनी जो हिंमतीचा सामना केला, त्याबद्दल इतिहासांत त्यांची वाहवा 
झाली पाहिजे, 

शहरांतून बाहेर वारंवार हलले करून त्यांनी महादजीचं घोडं व माणूस 
पुष्कळ मारिले. पण अश्या नुकसार्नांस न जुमानतां महादजीने सर्वास पिटून 
शहरांत घातलें आणि माचे महिन्यांत सभोवार दाट चोक्या बसवून रसद 
बेद केली. लढाई निकरावर येऊं लागली, तेव्हां दुगांआईनें शिवाजी महारा- 
जास पन्हाळ्यावर पोंचाविलें. तिजजवळ शिबंदी भरपूर असून सवोची हिंमत 
चांगली होती. दारूगोळा व धान्य यांचा पुरवठाही मुबलक होता. तहाची 
बोली तर सारखी चालूच होता. शेवटी महादजी अगदीं निकरावर आला. 
त्यानें मुद्दाम महांकाळी तोफ पुण्याहून मागविली, आणे करवौरकराचे नोक- 
रौंत लोक होते, त्यांची घरंदारं जप्त करून सवेथा उच्छेद करून सोडिला. 
पटवधेनांची पथके सुद्धां त्याने जबरदस्तीनं संम्रामास आणविली. 

याच संधीस पुण्यांत मोरोबा दादाचा फितूर झाल्यानं महादजीस नाना 
फडणिसाचें बोलावणे आलं. तेव्हां वीस लक्ष रुपये देड घेऊन महादजीने 
कोल्हापुरचा वेढा उठविला. “तह करूं नका म्हणून मोरोबाची पत्रें करवीर- 
करांस आलीं, परंतु आंत पाणी बंद जाहल, घोडी माणसें जायां झाली,' तेव्हां 
येसाजी सिंद्याने तहाचा मार्ग पत्करिला, ता.२३-४-१७५७८ रोजीं तह कायम 
झाला, पेशव्यांशी विरोध करणार नाहां असं छत्रपतींनी लिहून दिलं. तसंच 
प्रतिनिधि, अमात्य, कापश्ीकर घोरपडे, इचलकरंजीकर इत्यादि सवांच्या 


प्रकरण १४वं] प्रतिनिधि, हेदर व करवीरकर ४९३ 


य"्टी शी « :£ ९ “| 0 7. ८५८५» “२९ “* * ४२ “५४% “४ “0 “४ “१ ४४४५ “४.८४ ४५ “1 “४८ १ 


व्यवस्थेची कलमे असून तां सिंद्याचा कारभारी बाळाराव गोविंद व राणेखान 
यांनां ठरावेली. हा तह झाल्यानंतर हंदरअली कोल्हापुरास छत्रपतींचे भेटीस 
येऊन गेल्य़ाचें वृत्त मोडककृत इतिहासांत नमूद आहे. 

(रे.) छत्रपतींची फेरपलटाई (१७७८-८२).--मोरोबाच्या प्रकरणा- 
मुळें करवीरचा कार्यभाग संपूणपणें उलगडण्यापूर्वांच महादजीस पुण्याकडे यावें 
लागलें; आणि त्यानंतर पुण्यास ज्या घालमेली चालू झाल्या, त्यांचा फायदा 
घेऊन करवीरकरांनीं तहाची बजावणी न करितां पुनरपि पेशवे व पटवधन 
यांजवर चढाइ सुरू केली, त्याच संधीत हेदरखानानें कोल्हापुरास येऊन कर- 
वीरकरास पेश्शाची मदत केली आणि ता.२९-६-१७७८ रोजीं त्यांच्याशी 
दोस्तीचा तह केला. इतक्य़ांत ता.१८-७-१७५७८ रोजीं राणी दुगांबाई मरण 
पावली. तिचा कारभार यशवंतराव सिंद्याचे तेत्रानं चालला होता. महादजी 
निघून गेल्यावर यशवंतरावाचा खून करण्याचा एक प्रयत्न उघडकीस आला, 
त्याचे तपासांत अनक अत्याचार झाले. अमात्य व विशाळगडकर प्रति- 
निथि यांस आणि आपाजी शामराव नेरलीकर* वगेरे दुसऱ्या कित्येक प्रति- 
प्रित लोकांस खलबतासाठी बालावून त्यांस येसाजाने तीन दिवस उपाशी कोंडून 
ठेविलें. चवथ्या दिवशी अमात्य व प्रातिनि्थ यांजपासून पांच लक्षांची पावती 
जबरानें लिहून घऊन सोडून दिले; कारण महादजी !संद्यांच्या तहांत अकरा 
लक्षांच्या रकमेस या दोघांची जामीनगिरी होती. अशा रोतीनं लोकांस केद 
करून त्यांजपासन पेसे उकळण्याचा क्रम चालला. हेदराचें पाठबळ मिळतांच 
मनोळी व चिकांडी हे ताळुके पटवधनांकडून परत मिळविण्याचे ठरवून छत्र, 
पतींनी सटवोजी भोसल्याची रवानगी केली; आणि येसाजी तिंदे कागल हस्त- 
गत करण्यास चाळून आला. या वेळी परशुरामभाऊ सुरापुरच्या मोहिमेवर 
होता व पेदाव्यांच्या फौजा तळेगांवावर होत्या. सुदेवानें तळेगांवावर इंग्रजांचा 
भोड होतांच करवीरकरांस दहरात उत्पन्न झाली, परशुरामभाऊनें स.१७७९ 
च्या उन्हाळ्यांत करवीर प्रांतांत जाऊन थोडा बहुत बंदोबस्त केला, त्या साल- 

आपाजी ऱ्यामजी नेरलीकर द्या मराठा इनामदार त्या वेळच्या काम- 
काजञांत प्रमुख होता. त. क. म. प्र. ७४ वराल ले. १२ च्या तहांत त्याची 
नांवनिशी आहे. नेलांगांव कोल्हापुरच पू. १० मेल आहे. यशवंतराव सिंद्यानें 
त्याचे डोळे काढिले. मोडककृत इ. पहा प. ७४, 


४९४ मराठी रियासत [ उत्तरावेभाग १ 
च्या पावसाळ्यानंतर चोकर्डाचें कारस्थान सिद्ध होऊन हैदर व पेशवे खरेही 
झाल्याने करवीरकर उपडे पडल. मानाजी फाकडे या वेळीं त्यांस येऊन 
निळाला होता. स.१७८० च्या उन्हाळ्यांत शिरोळचें ठाणें घेऊन परशुराम- 
भाऊनें दुसऱ्या अनेक संप्रामांत करवीरकरांची खोड मोडली. त्याचा मुलगा 
रामचंद्रपंत याने वाघापुरचे$ मुक्कामी येसाजी सिंदे, मानाजी फाकडे व सट- 
वोजी भोसले या त्रिवर्गांचा सडकून पराभव केला, तेव्हां तूतीतूर्त युद्ध थांबले; 
आणि इकडे सालबाईंचा तह ठरत असतां पुणेकर व करवीरकर यांचाही तह 
तारीख २२-२-१७८२ रोजी परशुरामभाऊच्या विद्यमान झाला, तेव्हांपासन 
सुमार पंधरा वर्षे य़ा दोंन पक्षांत संपूर्णे सोरस्य नसले तरी विशेष वितुष्ट 
उद्धभवल नाही. - 

राणी दुगोबाई मरण पावली तेव्हां शिवाजीमहाराजाचें वय २१ वषाचे 
असून, पुढें त्यानेंच सवे कारभार आपल्या हातीं घेतला. हा महाराज बराच 
कतृत्ववान निपजला. या कोल्हापुर प्रकरणासंबंधा स. मा. रो. ३११५-३२८ 
चे कागद नजरेखाली घालण्याजोगे आहेत. 


प्रकरण पंधरावे 


सवाई माधवरावाचें जीवन-चरित्र 
१७उ-१०७९.५ 
विक हहफ3िि 
१. लन्मयोग. २, बालपण. २, दिनचर्या व शिक्षण. 
४, लमसमारंभ, ५. गोपीका आजीबाईंचं लक्ष. 
६, मर्दानी खेळांची व जनावरांची होस. ७. रागरंग. 
५ 9 नः ४ 
येथवर मराठशाहोच्या राजकीय इतिहासाचे वणन झालें. परंतु या अल्पा- 
युषी पेशव्याच्या हयातींत इतकी प्रकरणे, व इतक्या भानगडी झाल्या कौ 
कनक ल ० 


$ कोल्हापुरचे द० २५ मेल, भूघरगड तालका. .._7171ढढ0ढ3ञ34१&ो 


प्रकरण १५र्वे] सवाई माघवरावाचे जीवन-चारित्र ४९५ 
त्यांचे व तदनुरोंधानें इतस्तत, विखुरलेल्या नानाविध माहितीचे एकत्र निरूपण 
केल्याशिवाय त्या काळाचे स्वरूप आपणांत स्पष्ट कळजार नाही. हा पेशवा 
म्हणजे सवे मद्दाराष्ट्राचा केवळ आत्मा होता. अशा दृष्टीनें त्याच्या प्रथमा- 
युष्यांतील निरनिराळ्य़ा बनावांचे तपक्थींल संकलित करून ते या प्रकरणांत 
गोंवळे आहेत. हे सवे तपशील आपुलकीच्या भावनेमुळे हृदयंगम वाटतील 
यांत संशय नाहीं. माधवराव पंधरा सोळा वर्षांचा होऊन वयांत येऊं लागल्या- 
वर हळू हळू तो. आपला अधिकार प्रसंगानुरोधानें गाजवू लागला, त्रा 
स्वरूपार्ची प्रकरणं त्याच्या उत्तरायुर्भागांत शेवटी देण्य़ांत येतील. 

१. जन्मयोग.--सवाइ माधवरावासंबंधाने महाराष्ट्रीय जनतेची केवढी 
तरी आत्मिक व आत्थेवाईक भावना अद्यापि दिसून येते. नारायणराव 
पेशव्याचे वधप्रसंगीं हा भावी पेशवा आपल्य़ा आईच्या उदरांत एक महिन्याचे 
गर्भावस्थेत असल्यापासून, सवे राष्ट्राचे लक्ष त्याजकडे लागलें. दोन तान 
महिने पावेतो ग्भारपणाची निश्चितिच नसल्यासुळें, रघुनाथरावाचे विरोधकांत 
उलट कारस्थान रचण्याची सोय नव्हती. कारण रघुनाथरावच काय तो एकटा 
पुरुष पेशव्यांचे घरांत ह्यात होता, आणि त्यासच जर काहून टाकला, तर 
पेशवाई आजच बुडाली, असे झालें असतें. खुनानंतर तीन चार महिन्यांनी 
गंगाबाई गर्भार आहे अशी खात्री झाली, तेव्हांच बारभाईंना थोडासा धीर 
येऊन त्यांनीं रघुनाथरावाचे विरुद्ध खटपट चालू केली. पण त्याबरोबरच 
गंगाबाईस मारून टाकावी, निदान तिचे गर्भाचा तरी नाश करावा, अते 
प्रयत्न रघुनाथरावाचे पक्षाकडून चालू झाले, तेव्हां शनिवारवाड्यांत गंगा- 
बाईंची कांही काळ केविलवाणी स्थिति झाली. या क्षणी जिवंत आहा, पग 
पुढील क्षणीं आपली अवस्था काय होणार, माणसांनी गजबजलल्या एवढ्या 
दुनिर्येत आपलें रक्षण करणारा एक सुद्धां काणी नाहीं काय, अते विचार 
मनांत येऊन राणीपदाचें ऐश्वर्य भोगलेल्या त्या असहाय बाईस काय वाटत 
असेल याची केवळ कल्पनाच केली पाहिजे. तश्या कष्टमय स्थितीतून तिला 
वांचविष्य़ाचें धाडस प्रथम सखारामबापूने केलें; आणि त्यानें कंबर बांधून 
पुढाकार घेतांच मग इतर लहान मोठे लोक त्यास मिळाले. नारायणरावाचा वध 
इ. स. १७७३ च्या ३० ऑगस्ट रोजीं झाला; आणि पुढील जानेवारी १८ 
तारखेस वसंतपंचमीच्या दिवशीं बारभाईनी गंगाबाइंस शनिवारवाड्यांतून 

-। ॥ 


४९९ भराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


>*..१./४५.४0५-/४-/१४ /0५-* “०४-४६ “0४०/ “४६४४४५१ “४-0 


"५.४५ 


काढून पुरंदरावर सुरक्षित पोंचावेलें. त्या वेळी रघुनाथरावाचा मुक्काम कनोट- 
कांत गुत्तीच्य़ा पर्लांकडे होता. ही साधे साधून बापूनानांनीं पुरंदरावरून 
गेंगाबाइच्या नांवानें पेशवाईचा कारभार चालू केला. तेथेही तिजवर अनेक 
सकटें आलीं. नानातऱ्हेचे फितूर हरहंमेश उघडकीस येत होते. त्यांतून 
रघुनाथराव घाईघाईने पुण्याकडे चाळून येत असतां बारभाइंचा सेनापति 
न्रिबकराव पेठे त्याजवर चाळून गेला. पंढरपुराजवळ कांसेगांवच्या भेदानांत 
उभयतांची लढाई ता.२६ माचे रोजी चाळून ब्रिबकराव जखमी होऊन 
रघुनाथरावाचे हातां सांपडला आणि पुढें थोढ्याच दिवसांत तो मरण पावला. 
तेणेंकरून बारभाईच्या उद्योगांत हा प्रथमप्रासे मक्षिकापातच झाला. हा धाव- 
पळीचा युद्धप्रसंग पुढें सारखा नऊ वर्ष वालल्यावर रघुनाथराव गोदातीरा 
येऊन ता.११ डिसेंबर १७८३ रोजीं मरण पावला, तेव्हां कोठें बारभाईच्या 
पक्षाची स्थिरता झाली, अशा बिकट पारेस्थितीत पुरंदर किल्ल्यावर ता.१८ 
एप्रिल सब १७५७४ रोजीं गंगाबाईवी प्रत्ूति होऊन पुत्र झाला तो हा सवाई- 
माधवराव होय. कोणाच्या जन्मार्ने शाव्वामित्रांच्या ठिकाणीं जर अत्यंत 
विपरीत भावना कधां उत्पन्न झाल्य़ा असतील, तर त्या या मुलाच्या जन्मा- 
हतक्‍्या इतरन्न फारच क्वचित सांपडतील. या मुलाच जन्मवूृत्त ऐकतांच 
अखिल महाराष्ट्रास झालेला आनंद त्रिभुवनांत माईंना ! त्याचे उडट स्थिति 
रघुनाथरावाची होऊन, त्यास कायमचा वनवास प्राप्त झाला. स.१७७३ च्या 
दसऱ्यास रघुनाथराव पुण्प़ांतून बाहेर पडला, त्यानंतर त्यास त्या नगरीचे 
दर्शन पुनः कधीं झाडं नाही. 

माधवरावाचे जन्मप्रसंग्री तत्कालीन लेखकांचे किती तरी धन्योद्वार त्या 
घेळीं निघाले. असा हा अत्यंत भाग्यशाली पेशवा एकवीस वर्षे वय होऊन 
तितक्याच हृदयद्रावक रीतीने ता. २५ आक्टोबर १७९५ रोजी दिवंगत 
झाला. नानाफडणिसानें बुद्धिसवस्व खच करून ज्याचें संगोपन केले, ज्याचे 
शिक्षण परिपूर्ण करण्यांत कोणत्याही प्रकारची न्यूनता ठेवण्यांत आली नाहो, 
ज्याचे त्रतबंधविकहादि संस्कार अत्यंत आस्थेने, अप्रतिम उल्हासाने आणि 
पारिपूर्णे तजविजीने करण्यांत आले, ज्याच्यावर सवे महाराष्ट्राची व सवे 
मराठी राज्याची भिस्त, आणि ज्याच्या भावी पराक्रमाकडे शत्रमित्रादि 


४---४॥४एी 400२३ २४0 शिणशिणा ए्णाप्णिण्णशिशॅशएणणणणणण 000001 णकयायणयाक णणणाणाणचकणीशशणणाणणणकणयीणणीणीशीतीण लका 


भा. व्‌, ६ प. या. - ह *7 ८५ 6 


प्रकरण १५ वें] सवाहे माधवरावाचे जीवन-चरित्र ४९७ 
समस्त हिंदवासीयांचे लक्ष वेधून राहिलं होतें, असा हा महाराष्ट्राच्या जिव्हा- 
ळय़ाचा राष्ट्रपुरुष दीर्घायुषी झाला अत्ता, तर तो कशा प्रकारचा निपजला 
असता, थोरल्प्रा माधवरावाची कततेबगारी त्याच्या ठिकाणी उत्पन्न झाली 
असती की नाही, आणि आयुष्य असतें तर त्यानें मराठ्यांचा पुढील इतिहास 
कांही अंशी तरी बदलला असता काँ नाहीं, अश्या प्रकारचे प्रश्न मनांत 
आल्याशिवाय राहत नाहींत; आणि केवळ मोजेखातर तरी त्यांचा थोडा 
बहुत उहापोह केल्यास कांहां तरी तके बांधतां येईल, निदान या संबंधानें 
वाटणारी जिज्ञासा थोडीशी तृप्त करितां येईल, असे वाटतें. म्हणूनच 
या पेशव्याच्या आयुष्य़ांतील निरनिराळ्या प्रसंगांचे जे कांही तत्कालीन उल्लेख 
उपलब्ध आहेत, त्यांवरून काय अंदाज निघूं शकतो, हे येथें दाखवावयाचें 
आहे. अशा तऱ्हेने सवे माहिती एकत्र करून या पेशव्याचे खासगी चरित्र 
अद्यापि कोणी बनविलेले नाही. इंग्रजांशी चाललळ॑ निकराचें युद्ध, टोलेजंग 
विवाह-पमारंभ, टिपूवरील मोहिमा, महादजी [९द्यांनीं बादशहाकडून मिळ- 
विलेले मानमरातब, तरुण पेशव्याचे मन कबजांत घेण्यास नाना व महादजी 
यांच्यांत लागलेली चुरस, सन १७९३ च्य़ा गुढी पाढव्यास पुण्यांत झालेला 
अपूवे रंग, आणि या सवांवर खड्योच्या लढाईने चढविलेंला कळस, एवढ्याच 
दहापांच राजकीय गोष्टी सवाई माधवरावाच्या संबधाने सामान्यतः महशूर आहेत. 
ऐन आदोच्या उच्च भरारींत सवे महाराष्ट्राच्या आशा क्षणांत नाहांशा करून 
टाकणारा, आकाशांतील कुऱ्हाड कोसळते त्याप्रमाणे, सज्ञांतून खाला कारं- 
ज्ञावर पडून झालेला त्याचा हृदयद्रावक अंत पाहिला म्हणजे, त्याच 
एकंदर चरित्र एखाद्या अत्यंत शोकपर्येवसायी नाटकाप्रमा्णे मनास 
कायमचा चटका लावते, आणि अलंही वाटूं लागते, कीं असल्या या अलोकिक 
व्यक्तीला जन्मकालां ग्रह तरी कसे पडले होते, कीं गभभेवासापासून त्यांनी 
आरंभीं त्याला परमोच भाग्य़ास चढवावे, आगि ते भाग्य एन रंगांत येण्या- 
'च्या संधीस त्याचा आयुष्यतंतुच खुडून टाकावा. यावरून ज्योतिष दृष्टीनेही 
सवाई माधवरावाचे आयुष्य पुष्कळांस विचारणीय वाटेळ, आणि त्यासाठीच 
त्याची जन्मकुंडली पुढें दिली आहे. 

दुसरे एका दृष्टीनेही या व्यक्तीचा आयुःक्रम ध्यानांत घेण्याजोगा आहे. 
कित्येक मुलें लहानपर्णी गोजिरवाणीं व चलाख दिसतात; लहानपणचा त्यांचा 


४९८ मराठी र्ियासत॑ [ उत्तरविभाग १ 


र» पटी न » ६. ४-४ ४५४८” -““५-"-४४५४८४-४५-४-/ ५८५८४५४ *० 


५८-4५ -“ 


प्रत्येक शब्द व प्रत्येक कृत्य मोठें स्पृहणीय व हृद्यस्पर्शी भासते. तिसऱ्य़ा 
चोथ्या वषीत जर याची हो एवढी अलोट बुद्धि, तर पुढें चांगले शिक्षण 
मिळवून हा केवढा वृहस्पाति होईल, यावी कल्पना करण्यांत समस्त आप्तवग 
दंग असतात. परंतु पष्कळदां परिणाम मात्र अगदीं उलट होतो. लहान- 
पणाची ती बुद्धीची तीग्रता अल्प कालांत नाहांशी हात; त्याच्या बुद्धोत्त माद्य 
येऊन तो कोणतेही सतशिक्षण न संपादितां उलट तो व्रात्य, किंबहुना 
दुव्येसनी निपजतो; आणि असला हा बाब्या जन्मास नसता आला तर बरा 
असं त्याच्या इष्टामित्रांस होऊन जातें. अशा प्रकारचीं उदाहरणेही केवळ 
दुर्मिळ आहेत असें नाहीं. शिक्षण देण्यांत आइंबाप आपली शिकस्त करून 
सोडतात. पष्कळांना असे वाटतें कीं वाटेल तितका पसा व श्रम खचे करून 
आपण आपल्या मुलांस आपल्या मर्जाप्रमाणे उत्कृष्ट तरबेज करू, या कामा 
पाहिजे ती झीज सोसण्यास ते मुळींच मागेपुढे पाहत नारहांत. 

सवाई माधवरावाच्या आयुष्यांत या गोष्टींचाही बराचसा उलगडा होऊ 
शकतो. मराठशाहीतील घडामोडींच्या अनेक आख्यायिका समाजांत प्रचलित 
आहेत, त्यांपैकी पुष्कळशा केवळ या सवाई माधवरावाच्या असाव्यात, असें 
मला वाटतें. त्या धेळच्या बऱ्या वाईट गप्पाच ऐकण्याची ज्यांची इच्छा असेल 
त्यांनीं हरिवंशाची बखर वाचावी. पुरुषात्तमराव दाजी पटवर्धन सघाइईमाधव- 
रावाचें लहानपणी संगोपन करण्यास पुरंदरावर होता, त्याचीच बहुतेक हकी- 
कत या बखरींत आहे. पण अशा आख्यायिकांवर भिस्त ठेवून मी पुढील 
चरित्र लिहोत नाहा. प्रत्यक्ष घडलेल्या हकोकती ज्या ठिकठिकाणी नमूद 
आहेत तेवढ्याच मी जभेस धरणार आहे. प्रथमतः पुढील संदर्भासाठी काल- 
क्रमानुसार या पेशव्याच्या हयातींतले मुख्य प्रतंग देतो :-- 

ता. १८-४-१७७४ जन्म पुरद्र किल्ल्यावर. 

ता. २८-५-१७५७४ पेशवाईची वस्र चाळिसावे दिवशी. 

ता. १२-७-१७५५ शनिवार, मातुश्री गंगाबाईंचा पुरंदरावर नवज्वरानें मृत्यु. 

ता. २७-८-१७७८ नारायणरावाचे वधानंतर शनिवारवाड्यांत पाहिला मोठा 

गणपाते उत्सव. 
ता. २१-४-१७७९ नवस केल्याप्रमाणे मुंज पर्वतावर होऊन नंतर 


प्रकरण १५वे] सवाई माधवरावाचे जीवन-चरित्र ४६९ 


ता. २६-४ रोजीं मध्यरात्री दनिवारवाड्यांत सुमुहूर्त प्रवेश. 
ता. १०-२-१७८२ लमझ-रमाबाईशॉ, केशव नाईक थत्ते यांची कन्या, 
शनिवारवाड्यांत.  गरभभाधान-ता. २१-१०-१७८९ रोजीं झालें. 
नोव्हबर १७९० त श्वार महिन्यांची गरोदर असल्याचा उल्लेख खरे 
ले. ३२४१त आहे. पुढें प्रसूतीचा उल्लेख नाहीं. मृत्यु ३१-१-१७९३, 
नोव्हंबर १७८४ व माचे १७८८ त गंगापुर येथ गोपिकाबाईची भेट. 
ता. ३-८-१७८८ गोपिकाबाईचा मृत्यु पँचवटीस. 
ता. ६-३-१५७९३ दुसरें लम्न यक्षोदाबाई,---गणेशपेत गोखले याची वन्या- 
इला क्रुतुप्राप्ति होण्यापूवींच पेशवा मरण पावला. 
ता. १३-३-१७९३ चेत्र शुद्ध १-पुण्यांत रंगाचा मोठा समारंभ, वाड्यां- 
तून वानवडीपर्यंत रंग खेळत गेळ, रात्र परत आले. 
ता. १२-३-१७९५ खड्यांच्या लढाईत मराठ्यांचा अपूर्व विजय . 
ता. २५-१०-१७९५ शानिवारवाड्यांत स्त्यु, माडीवरून खालां पडून. 
वरील यादींत राजकोय महत्त्वाच्या बाबती वगळल्या आहेत. महादजी 
संदे, हरिपंत फडके, रामशास्त्री, अहल्य़्ाबाई वगेरे कित्येक प्रातिद्ध व्यक्तींचे 
मृत्यु सुद्धा राजकीय स्वरूपाचे म्हणतां येतील. वास्ताविक सवाई हाधवरावाचे 
कारकीर्दीचें राजकीय महत्त्व त्याचे त्वतःचे वांठ्यास येतच नाही. त्याचा सवे 
कारभार नानाफडणीस, महादजी सिंदे वगेरे मंडळींनी केला. तो स्वतः 
व्यवहार पाहूं लागणार इतक्यांत मरून गेला. तेव्हां त्याचें बालपण, त्याचें 
शिक्षण, त्याचे शोक व व्य़वसाय, त्याचा स्वभाव व वतन, इतक्य़ापुरताच 
आपणास विचार करावयाचा असला तरी खालील मृत्युतिथि तत्कालीन परि- 
स्थिति समजण्यात उपयोगी पडतीलः:-- 


२-८-१७८१ सखाराम बापू. २२-१०-१७८१ रामशास्री न्यायाधीश. 
७-१२-१७८२ हेदरअली. ३०-८-१७९१ घासीराम कोतवाल. 
११-१२-१७८३ रघुनाथराव दादा.  २५७-१३-१५७९३ रघूजी आंगरे. 

१७८६ तुळाजी आंगरे, १२-२-१७९४ महादजी संदे. 
१९-५-१७८८ मुधोजी भोसले. १२-३-१७९४ आनंदीबाई पेशवे. 


१-६-१७८८ पातशहााजादा जवानबख्त. २०-६-१७९४ हरिपंत फडके. 
१७८९ फत्तेसिंग गायकवाड, १३-८-१५७९५ अहल्याबाई. 


७४७० मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


जन्मकुंडलढीयम्‌ उत्तरायणे वसंतर्तो अधिक वैशाख 
श्रवि मडळ शुद्ध ७ इंदुवासरे २६४२ 
भो: 
ग. ह. क, अदितिभे ३२२० धृतौ योगे 
१-४ > १ शी “२ 
५५॥५८ वणिज करणे तत्न 
मेषाक गतांशाः ७ भोग्यांशा: 
२२ तत्र श्रीसूयादयादिष्टकालः 
१७२० तत्र समये कुलीरलमनोदये 
श्रीमंतां प्रमुवयांणाम्‌ जन्म ॥ 


व श. 


पुरंदर किल्ला, दके १६९६ ता. १८ एप्रिल सन १७७४, १ 
जयनाम संबत्सरे *गगाबाइस पुत्न व्हावा म्हणून 


शेकडो ठिकाणच्या देवतांस नवस करण्यांत आले होते. अशा कांहीं नवसांची 
यादी इ. सं. त छापलेली असून, त्यांतील रक्कम एकंद्र रु. १२४००० होते. 
यांपेकीं जेजुरांचे खंडोबास एक लक्ष रोख द्यावयाचे हाते. शिवाय पुरंदर, पुर्ण, 
मोरेश्वर, गणपाति पुळे, गिरींचा व्यंकोबा, लोहगड, भिमाशंकर, बारामतीचा 
विठोबा, सोमेश्वर, आडढिवर, व्य॑बकेश्वर, परशुराम, थेऊर, आंवढा नागनाथ, 
इ यादि ठिकाणच्या प्रासेद्ध देवतांस नवस केलेले मागाहून फेडण्यांत आले, 
यावरून त्या वेळची लोकभावना व चिंता स्पष्टपणे कळून येते. 
माधवराव हा गंगाबाईचा खरा मूल नव्हे, असा प्रवाद आहे तो सवेथेव 
निराधार होय. पुण्यांत नानाप्रकारच्या बाजार बातम्या चालत, त्याच इंग्र- 
क्षांचा वकील मॉस्टिन मुंबईस व कलकत्त्यास वगेरे लिहून पाठवी. नाएायणरावाचे 
खुनाचे दुसऱ्याच दिवशीं तो दादास शनिवारवाड्यांत भेटला, त्याच्या गापपष्ट 
स्वभावाचा ग्रेट डफने चरचरीत निषेध केला आहे. मॉस्टिनच्या या गप्पांचा 
उपयोग दादाने मात्र काहा. काळ आपल्या मतलबासारटी करून घेतला. 
दादाचा वकील लक्ष्मण आप्पाजी अंबेकर मुंबइहून ता.७-९-१७५७५रोजी दादास 
सुरतेस लिहितो; '“मेस्तर मात्टिन व फ्लेचर उभयतांनीं आमचे बिऱ्हाडास 
बुधवारी सायंकाळी येऊन सांगितलें, आम्हा गेंगाबाईच्या प्रसतिसमयां पुण्यांत 
होतों. प्रसूत नाली ते अभेक निवतंलं. उपरांत दुसर घेतलं. निवतेल्याची खबर 
आम्ही ऐकिली; पांचजणी बायका गरोदर जवळ होत्या. याप्रमाणं सांगितलें. 


नाप 


_ तुं खंड १०. १३५; ऐ. टि.५. १८; खंड १२.९८ (७.९, १७५७५) व १७९, 


प्रकरण १५ व॑] सवाई माधवरावाचे ज्ञीवन-चरित्र ४७१ 


"४४२४-४५-0५ ॥४-४४५-/४४४४-४४५५/४/४-४५-४० ण 


प्रसूति १८-४-१७७४रोजी पुरंदरास झाली त्याची ऐकोव बातमी मॉस्टिननें 
दौड वषानें कळविली, ती अंबेकरानें आपले यजमानास लिहिली; आणि त्यानें या 
गप्पेचा उपयोग, सुंबईच्या गव्हनंराकडे करून घेतला. पढें सुंबईकरांचा 
महात्रात्य वकील टेलर कलकच्यास गेला, त्यानें तो तिखटमीठ लावून कसा वज़लेप 
केला, हृ त्याच्या लिहिण्यांतच दिसून येतें. अलीकडे ना०किकेड यांनी आपल्या 
पुस्तकांत हा प्रवाद खोटा असं सप्रमाण सिद्ध कलं आहे. इंग्रज वकोल अप्टन 
पुरंद्रास आला त्यानें याजबद्दल प्रथम खात्री करून घेतली, तेव्हांच पुढें 
तो तहाचे वाटाघाटीस प्रपृत्त झाला, 

सवाई माधवरावाच्या म्रह्मांनीं चाळितावे दिवशी मुख्य प्रधानकीचा 
कोरडा मान त्यास देवविला, पण स्वयंप्रकाश मात्र त्याचा मुळींच झळकू 
दिला नाहीं, पुत्नोत्साहसंबधांचे तपशील स. मा. रो.१ ले.८२-९८ पाहण्या- 
लायक आहेत. अमुक दिवशीं पुत्नोत्साह होईल म्हणून महादेव जोशी पावस- 
कर यांनीं प्रश्न सांगितलेला खरा झाला; म्हणून त्यास व पुरंदरच्या ज्योति- 
प्यास इनाम जमिनी देण्यांत आल्ग्रा. उत्सवसंबंधानें बेदीवान मुक्त करण्यांत 
आले. बारा दिवसांतील जन्मोत्सवाचे तपक्षील खर्चा सुद्धां भरपूर दिलेले 
आहेत. येसूबाई सोहनी इनें सुईणपण केलें त्याबद्दल तिला सोन्याची सांखळी 
बक्षीस दिली. ' एक कुही रोळी तांबडी अगर काळी चांगली सरकारचे खिज- 
मतगाराबरोबर जलद पाठवून द्यावी, म्हणून पुण्याचे कातवालास निकडीचा 
हुकूम गेला. ता.१७-२-१७७५७ रोजीं चूडाकमे झालें. असले हे. श्षुल्क तप- 
शील आणखी येर्थे देण्याचे भरीत न पडतां, लहानपणचे कांही कठिण प्रसंग 
मनोरंजक वाटतील असे पुढे देतो. 

२. बालपण.--वस्त्र॑ आणण्यासाठी खुद्द सखारामबापू साताऱ्यास गेला. 
तेथूनच त्यानें रामशास्त्री यास पत्र लिहून पुण्यास न्यायाधिशीचे कामावर 
बोलाविले. म्हणजे आठ नऊ महिनेच तो कामावर नव्हता हं उघड आहे. 
सन १७८३ त सालबाईचा तह कायम होऊन पुढें रघुनाथराव दादा ठिकाणी 
बसेपर्येत माधवरावांचा पाहिलीं सात आठ वर्षे लोकांस अत्यंत चिंतेत गेला, 
गभावस्थेंत असतां जो धोका त्यास होता, तोच पुढें य़ा काळांत सारखा चालू 
होता. जेवणखाण, निजणें बसणें इत्यादि नेहर्मांच्या व्य़वतायांत केव्हां फितूर 
होईल, केव्हां कोण येऊन दगा करील, याबद्दल अहर्निश काळजी बाळगावी 


४७२ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


९ ५ ४-९ ४“ ७ ४८/१-€४/४४-”””0 “ “ --%* 7५ ४ :- - 4४: - -€*>« -: *८४/४%€ - ४८-८४-< ४४-४0 “४ ४८/५४-/४५-0६- ८. “ “*-४ -“7४“४-” -“४-४४-/ ५-५ '*२--०१./%- ४५०९0५०" “0१-”४-”१५-/0१५०४१४-०/१-० 


लागे. खोलींत मूल व बाळंतीण असून दारांत आडवा पुरुषोत्तमराव दाजी 
निजून असे. नित्य माणसें आंत जाणार त्यांचा झाडा घेऊन आंत सोडावी, अशी 
त्यांची शिस्त होती. एके दिवर्शी नेहमीचीच एक कुणबीण आंत चालली. 
दार्जांना पाहिली आणि बोलले, “रांड फितुरी आहे, धरा.' म्हणतांच धरून 
झाडा घेतला. दुसऱ्या कुणबिणी आणून ठळ॒गड्या सुद्धां झाडा घेतला; कांही 
सांपडेना. नंतर वेणी सोडविली, तों बुचड्यांत सुरी निघाली. तेव्हां चोकशी 
करून गोणत्यांत घालून कडेलोट केला. (ह. वं. ब. प्रष्ठ ६०). अशी या 
दाजीची दक्षता होती; आणि असे दगे अव्याहत चाल होते. पुरुषात्तमरावा- 
जवळ त्याचे भरंवश्याचीं चारशं हत्यारबंद माणसं सदेव तयार असत, बारभाई 
सवे कारभार करीत खरा; परंतु चाळिसाव्या दिवंशीं वस्त्रे स्वीकारण्याचे वेळे- 
पासन हरएक महत्त्वाच्या समारंभांत, भेटीत व दरबारांत या बाळ पेशव्यास 
स्वतःस भाग घ्यावा लागे. पुरंदरचा तह ठरला त्यापूर्वी म्हणज्ञे जानेवारी 
१७७६ त कनल अप्टन वगेरे इंम्रजांचे वकील पुरंदरास आले, 'त्यांच्या व 
श्रीमतांच्या भेटी व्हावयाच्या, भटींचे समर्यी भितील यास्तव टोप्या कुडतानें 
घातलेली माणसं पुढें बसवून अगोदरच धीट करितात. श्रीमतांल पागोटे 
शिरपेच घार्लांत असतात.' पुढें अप्टनच्या भेटांसाठी श्रीमंत किल्ल्यावरून 
खाली काल डेऱ्यास आले. घड्याळी वगेरे जिन्नस शिरस्तेप्रमाण इंग्रजांनी नजर 
केला.' या वेळी त्याचे वय एक वध नऊ महिन्यांचे होत. त्यानंतर पुनरपि 
एक वर्षाने अप्टनसाहेब पुरंदराहून परत गेला, त्या वेळीं सुद्धां त्यास निरोप 
द्यावयास पेशवा किल्ल्याखाली त्याचे भेटीस आला होता. 

या मुलाच्या आयुष्यांतील अत्यंत दुःखप्रद प्रसंग म्हणजे आई गंगाबाईचा 
सृत्यु हाय. ती तारीख १२-७-१७३७ रोजीं पुरंदरावरच वारली, “मातुश्रीस 
सातआठ ज्वर आले, वायु झाला. एकाएकॉच परवां मंदवारी दीडप्रहर 
दिवसास देवाज्ञा झाली. इंध्रं मोठा घात केला. श्रीमंत लहान आहेत. मातुश्री 
पांघरूण होतं, तें गेलं. निरुपाय गोष्ट भगवंतें घडविली. किल्ल्यावरच दहन 
झालें. रावसाहेब बाइसाहूबांस पुसतात, कोठें आहेत. तेव्हां सांगतात देवास 
गेलीं आहेत. “त्यांस आणवा ' असे म्हटल्यावर, आणवितों, असें सांगून 
विसरा पाडितात. प्रतापी पुरुष, अवतारी आहे, दुसऱ्याने समजावं लागत 
नाहीं.' एवढा एक प्रततंग व पुढे बायको मेली त्याशिवाय या मुलास दु:ख 
म्हणुन ठाऊक झाले नाहो. कोणी दाबणारा किंवा दटावणारा नाही. मर्जीस 


प्रकरण १५वे] सवाई माधवरावाचे जीवन-चरित्र ४७३ 


येईल तैसें चनींत सर्वे आयुष्य गेलें. सन १७८० च्य़ा सेप्टेंबरांत कांजण्या व 
१७८१ च्या मार्चात त्यास देवी येऊन तो थोडा आजारी होता. 

मात्र लहानपणी जिवावरचे कठिण प्रसंग अनेक गेले. जन्म अधिक वेशा- 
खांतला. “ किल्ल्यावर पाऊस अतोनात व हवा सद, म्हणून थोडे दिवस खाला 
सासवडास राहण्यास आले. परंतु तेथें बंदोबस्त नाही, दगा होणार असा 
सुगावा लागल्यावरून आषाढाचे प्रथम दिवशीं घाइघाईंनें किल्ल्यावर गेले. 
दादांचा चांगला बंदोबस्त झाल्याशिवाय उतरावयाचे नाहींत. सासवडासच 
असते तर हरएक दगा होता. घालमेलींत बहुत होते. साक्षी किंवा दस्तेवज 
कोणाचा सांपडत नाहो. किल्ल्याची हवा वाईट खरी, परंतु मान्य करावी 
लागली.,' यापेक्षां कठीण प्रसंग म्हणजे सरदारांच्या भेटी होत. मानाजी 
फाकडे म्हणजे मराठशाहींतली अत्यंत दुरुपम व्यक्ति, तोंडाचा फटकळ, 
वृत्तीचा उद्दाम, अंतःकरणाचा ठाव तर ब्रह्मदेवासही लागणे कठिण. केव्हां 
काय करील याचा नेम नाहीं. घटकेत बारभाईकडे सामील होऊन वाटेल तो 
लेख लिहून देण्य़ास तयार, तर घटकेंत दादासाहेबांकडे जाऊन लढाईत 
हजर; आणि पुढल्या घटकेस हेदराकडे मिलाफी होऊन वाटेल तसा वागणारा; 
पुनः सर्वास सोडून कोल्हापुरकर छत्रपतींच्या कच्छपी आहेच. बर, शूर व 
शक्तिमान्‌ एवढा का, त्यास दुखविण्याची कोणाची प्राज्ञा नाहो. चाळीस वर्षे 
ही व्यक्ति मराठशाहोत प्रमुखपणें वावरत होती. महादजी सिंद्यास त्यानें पुरे 
पुरे केलें; कारण तोही सिंदेच असून महादनीच्या हक्कात प्रतिस्पर्धी होता. 
दरबारांत भेटीस येऊं लागला म्हणजे एवढ्या दिमाखाने व ऐर्टानें हत्यारबंद 
यायचा, कां त्यास कोणी हुं म्हणण्याची सोय नाहो. मानापमानाबद्दल भारी चाड, 
पुरंदरचा तह॒ होतांच दादाचा डाव संपला, आणि त्याकडील फोजांस व 
सरदारांस बारभाईनीं आपल्य़ाकडे नोकरीत घेतलें. त्या वेळीं सिंदे, होळकर 
वगेरे सवे लहानमोठ्या सरदारांनी परंदरजवळ येऊन बालपेशव्याची भेट 
दरबारांत घेऊन, त्याजविषयीां आपली निष्ठा व्यक्त करावी असें ठरले. 
मानाजी सिंदे फाकडे, सखाराम हरि, रामचेंद्रबावाचा पुत्र सदाशिव रामचंद्र 
हे सवे दादाचे कडे अभिमानी सरदार पुरंदराखालीं सन १७५७६ च्या 
जून महिन्यांत पेशव्याकडे आले, अशा या अठरापगड सरदारांत कोणाचा 
भाव कसा, हे कोण ओळखणार ! सहज कोणी अभकास दगा केला तर सवे 


७७४ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


"७ “00४0” ७” 9५000४ 09५100१ ४०”१५/१४/ ४- ४ ४” > "४५४५००7 -€**शा*- ४-४” 9४५ ४” ५४४५४” '-€५/४५-५५%७५/ ४०४७ ४५४ ४७५५-४४ ५” “0४०४१४ १०४ ४०/४///७ 


कारभार आटोपला असता. ' श्रीमत, मातुश्री व सखारामबापूसह, आषाठ आुद्ध 
३ बुधवारी (११-६-१५७६ ) दोन प्रहरी किल्ल्याखाली आले. डेऱ्यांत 
सर्वाच्या भेटी झाल्य़ा, त्यांचें वणेन मार्गे पू. ६४ वर आलें आहे. 'हजारबाराशें 
मुख्य मुख्य निवडून भोजन घाळून उपरांत निरोप दिला. होळकर 
व मानाजी फाकडे यांच्य़ा भेटी सतत्र झाल्या. त्याकारिेतां श्रीमंत व 
मातुश्री पुनः किल्ल्य़ाखालीं आलीं. होळकरांनी डेऱ्यास ज.ऊन श्रीमंतांची 
भेट घेतली. पर्जन्य अतिशय, यामुळे घटकाभर बसोन विडे घेऊन गोटास 
गेले, आज पुनः होळकर श्रीमंतांचे भेटीस किल्ल्यावर जाणार '(१८-७-१७७६) 
होळकराची भेट सहज पार पडली. पण मानाजी फाकडयाची भेट म्रात्र 
निर्विप्रपणें कशी पार पडते याविषयीं कारभाऱ्य़ांस मोठी चिंता लागली. 
किल्ल्यावर येऊन यजमानास स्वतः भेटण्याचा त्यानं आग्रह धरला. नाना 
फडणिसाची किंवा इतरांची मानार्जासमोर येऊन बोलण्याची छाती होईना, 
हावटीं पुरुषोत्तम पटव्धनानें छाती करून तो प्रसंग निभावला. त्याचें वणेन 
अस्सलच हरिवंरा बखरीत वाचण्याजोग आहे. भेट झाल्यावर नाना फडणीस 
वगेरंकडे पाहून मानाजी म्हणाला, “हो बामणें मला फितुरी म्हणतात' असो. 
राष्ट्रांतील सवे प्रमुख मंडळांची या बालपेशव्या संबंधाने एक मात्र 
भावना सदैव कायम होती, ती ही की, हा मोठा नशीबवान्‌ आहे. याच्य़ा 
पुण्याईने हरएक कृत्यांत आपणांस यश हे खात येणार; आगि सामान्यतः 
एवढी गोष्ट खरी, कीं त्याच्या वास वषांच्या अमदानींत हाता घेतलेल्य़ा कोण- 
त्याही स्वारीत किंवा कामांत अपयश अर्स सहसा आलें नाही. शत्र व मित्र 
सर्वे नरम झाले. रघुनाथराव रवढा मोठा जहांबाज व हिकमती, सात वर्षे 
इंग्रजांचा त्यात सारखा पाठपुरवठा, पण तोही शरण आला. हेदर, टिपू, 
निजाम व इंग्रज सवानी थकून जाऊन पेदाव्याशीं गोडी केली. गायकवाड, 
नागपुरकर भोतले व करवीरकर छत्रपाते शरण आले. नारायणरावाच्या 
खुनांत सामील असलेल्या सवे गुन्हेगारांस जबरदस्त शिक्षा झाल्या. सदा- 
शिवरावभाऊच्या तोतयाचा पाडाव झाला. सिंदे-होळकरांसारखे सरदार पेरा- 
व्याची आज्ञा झेलं लागले. हे सव प्रकार होत असतां सवे राष्ट्राची खास 
भावना अशी होती को, श्रीमंतांचे देव विचित्र आहे. त्यांचे देवयोगे करून 
सर्वही गोष्टी उत्तमच होतात. श्रीमंतांचे पुण्य विचित्र आहे, तर हेदराचे 


प्रकरण १५्वे] सवाहे माधवरावाचे जीवन-चरित्र ४७५ 


"२९५. ४६४४५००४०४ १४५५४७४१४७/४१५ ५९४ ४0४५४५०४४४ ४४५ ४५ ७५७ ४.४0 ४५१४४ “४५८१-४४-४४ ४-४४-४* “४४४५-४४ 


बेदींत पडलेली मेडळी सुटून येतीळ, चिंता नाहो, अशी पटवधेनांस खात्री 
होती. सर्वांचे तोंडी एकच वाक्‍य, कीं पंतप्रधानांचा पुण्यप्रताप थोर आहे. 
त्यामुळेंच मातबर यश येत.' ता.९ जून १७७८ रोजीं परशुरामभाऊ लिहितो, 
:< काळ सोमवारी सिंदे व आम्ही सारे फोजेनिश्ी सहा कोस येऊन श्रीमंतांची 
भट किल्ल्याखालीं डेऱ्यांत घेतली. तमाम लोकांच्या भेटी झाल्या. लोकांचे 
भेटीचा समारंभ उरकून मग आम्ही थोडे निवडक श्रीमेतांच्या भेटीस गेलों. चार 
घटका डेऱ्यांत बसवून लोकांचा मुजरा घेऊन विडे दिल्हे. धण्याचे पाय पाहिले, 
आनंद नाहला तो कोठवर लिहावा. श्रीमंतांच्या बोलण्याची, बसण्याची व देखणे- 
पणाची तारीफ काय लिहावी ९ बाललीला तर वणेन करतां येत नाहींत. केवळ 
इश्वरस्वरूपी आहेत. तूते श्रीमंतांचे पुर्ण्यंकरून इंग्रज नामोहरम होऊन, जरब 
खाऊन, घांट उतरून परत गेला. श्रीमैतांचे पुण्य विचित्र आहे, सर्वे मनोरथ स्वल्प 
दिवसांत घडून येतील. हें शिवशाही राज्य़ आहे. केवळ यनाक्रान्त होतें असें 
नाही.' अशा प्रकारचा विलक्षण आत्मविश्वास तमाम लहान थोर मेडळींच्या 
ठिकाणी या पेशव्याचे काळीं तारखा वतत होता; आणि या विश्वासाच्या जोरावरच 
राष्ट्राने त्या वेळी करामत करून दाखविली. “ता.४ डिसेंबर १७७९ रोजीं 
रावसाहेबांची भेट सोळा घटकेस झाली. हरिपंततात्या जवळ होते. श्रीमंतांनी 
सफेत पोशाख केला होता. खास निमचे व हत्ती आणून दाखविला. स्वहस्ते 
तिरदाजी केली. विडे दिले. दोन घटका बसून भोजनास गेले.” तळेगांवावर 
इंग्रजांचा पराभव झाल्यावर तुकोजी होळकर पेशव्याचे भेटीस पुण्यास येणार 
होते. तिसरे प्रहरी भेटीचा महूत होता. चिंचवडास नानाची व होळकरांची 
भेट झाली. तेव्हां नानांनी रघुनाथराव पटव्धनास तेथून लगोलग पुण्यास पुढे 
पाठाविल आणि सांगितल, ' होळकर भेटीस य्रेत आहेत, त्यापूर्वी तुम्हां आपले 
भरंवशाचे शभर लोक घेऊन आगाऊ वाड्यांत जाऊन बसावे, आणि नीट 
बंदोबस्त ठेवावा.' अशा प्रकारें या भेटींची आगाऊ तजवीज ठेवावी लागे. 
पुढें ठरल्याप्रमाणे ' तुकोजी होळकर भेटीत आले. लोक मुजरे करून बसले. 
श्रीमंतही दोन तीन घटका बसले. तेथेंच तीरकमान आणविली. सवंच्रांस म्हणू 
लागले; “ आमची तिरदाजी पहा ! दहा बारा बोथार्टांचे तीर दप्तरचे भिंतीस 
मारले. सवांस आश्वये दाखविलें. उपरान्त आपले पुस्तीचे अकरा बंद लिहले 
होते ते आणून दाखविले, नंतर होळकरांस वस्रे देऊन निरोप दिला. वसंत 


७७८ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


*-३५८५४-४ "४८ -“४-४*- ६-५ ४४४४-५१. १- £--॥ :शा४८ “* -“ -. "०४ - १ ११" ०.८१ ४-९-€ - *४- 7-९४/४//४-€४-४१ ४४४५४५” ४४४४११४५८१ 0५-” ४- ॥४0४-” :“४*४/४-४४-/४५//१४€१-४१”0१५४- ५” -“*५/१५४५/१४५००- 


पॅचमी होती, यास्तव रघुनाथराव पटवधनांस म्हणाले, “आम्ही तुम्हांस 
कारंजाची चादर दाखवितो. भोजन करून दुसरा पांढरा पोशाख केला. कारं- 
नाची सर सोडविली, ती पावसापेक्षां अधिक मजेदार दिसली. केशरी रंग आणून 
सवांचे अंगावर घातला आणि आपलेही अंगावर घालविला. नंतर गवई 
आणवून दोन घटका गाणें झाले. विडे व फुलांचे तुरे देऊन निरोप दिला. 
तळेंगांवावरून इंग्रज पुण्यावर येऊं लागले तेव्हां कारभारी चिंताग्रस्त असतां, 
बालपेशव्याने तीरकमठा आणून इंग्रज मारला; ती आख्यायेका प्रसिद्धच आहे. 

इ. स. १७७९ च्या आरंभा तळेगांवावर; इंग्रजांचा मोड होऊन दादा- 
' साहेब सिंद्याच्या स्वाधीन झाले, आणि पुढील उन्हाळ्यांत पेशव्याच्या वयास 
पांच वर्षे प्री होतांच त्याची पुणें येथे मुज करण्याचा निश्चय नानाफडाणि- 
साने केला. धामधुमीच्या दिवसांत हा समारंभ पुण्यांत न करतां पुरं- 
दरासच उरकून घ्यावा, असें परशुरामभाऊ वगेरंचे मत होतें. परंतु नानांनी 
ते मान्य केले नाहीं. जन्मापासून श्रीमेतांची स्वारी पांच वर्षे पुरंदरास होती. 
तेथून चेत्रअखेर निघून, जेजुरी, मोरेश्वर, थेऊर येथें देवदशंन करून स्वारी 
पर्वतावर आली. तेथें वेशाख शुद्ध पंचमी रोजीं ( २१-४-१७9७९ ) मोठ्या 
थाटाने मुजीचा समारंभ झाला. सिंदे होळकर वगेरे सरदार हभर होते. 
त्यानंतर वेश्याख शुद्ध ११ स श्रीगेतांची स्वारी पर्वेतीहून निघून शहरांतून 
मोठ्या थाटानें मिरवत मध्यरात्री सुमुहूतांने शनिवारवाड्यांत येऊन राहिली. 
तथापि इ. स. १७८१ च्या फेब्लुवारींत पुनरापे इंग्रज पुण्यावर चाळ करून 
येणार अश्शी बातमी येऊन पुण्यांत पळापळ झाली, त्या वेळीं थोडे दिवस 
पेशवा पुनः पुरंदरास गेला होता. असो. उपनयनसंस्कार म्हणजे शिक्षणाचा 
आरंभ होय, हं लक्षांत ठेवून आतां पुढें या पेशव्प्राचे शिक्षण कसे काय 
झाले त्याचें वणेन करूं. 

४. दिनचयी व शिक्षण.--त्या वेळीं या बालपेशव्याची समपम्र दिन- 
चर्या जेव्हांच्या तेव्हां लिहून ठेवण्याची नानाफडणिसाची शिस्त मोठी कडक 
असून, त्यासाठीं चतुर माणसांची नेमणूक केलेली होती. कित्येक वेळां हें काम 
मोठमोठ्या सरदारांसही करावे लागे. खं. १... २६३ व २६५४ यांत 
माधवरावाच्या हस्ताक्षराची पत्रे स.१७८० अखेरची दिलेली आहेत, ल्यां- 
वरून साडेसहा वषाचे वयांत त्यास मोडी चांगले लिहितां येत होतं असं 


प्रकरण १५ वे] सवाई माधवरावाचे जीवन-चरित्र ४७७ 
दिसतं. मातुल महिपत कृष्ण साठे, बाळाजी नाईक भिडे, नीळकंठ गोविंद लिमये 
खासगीवाले, अमृतराव पेठे, वगेरे सावकार व आप्तमंडळी लहानपणी पश- 
व्याचे देखरखीत असत. महादाजी बाळ गुरुजी याचीही सवडीप्रमाणें त्याजवर 
देखरेख असे. पेशव्याच्या दिनचर्थेचे पूवांचे समग्र कागद हा उपलब्ध नाहांत; 
परंतु कांहा थोडी टांचणे पारसर्नांस यांनीं इतिहाससंग्रहांत छापली 
आहेत, तीं बहुधा इ. स. १७८६ ते १७८८ ह्या दरम्यानचा म्हणजे पेश- 
व्याच्या चौदा ते सोळा वषीतील आहेत.|| याच वयांत मनुष्याच्या भावी क्तेब- 
गारींची चिन्हं दिसू लागतात. हां टांचणें सवे लक्षपूवेक वाचली असतां सवाई 
माधवराव त्या वेळीं कडक नियंत्रणांत अततांही उच्छखल व छांदिष्ट हाता, 
आणि पुढें अनियंत्रित अधिकार हाती येता तर हो त्याची दुवत्ति वाढे 
पावली असती कीं मावळली असती, सांगवत नाहीं. इतिहाससंम्रहांतील अगदी 
पहिलाच कागद माधवरावाच्या बाललोलेचा आहे. महिपतराव कृष्णाने या 
हकीकती पत्रद्वारा ना ह फडाणितास कळाविलेल्य़ा दिसतात. पाहूऱ्यावर कोण 
माणसें केव्हां आलीं, कोणकोणत्या जागी किती राहिली, वगेरंची लेखी वर्दी 
रोजच्या रोज नानास जात असे. ' प्रातःकाळी घोडे फिरावयास गेले 
होते. श्रीमेतांचा काळवीट सुटून पळाला व पवतीचे हरणांत जाऊन 
मिसळला. त्यास धरण्यासाठी सव हरणे दाणा खावयासाठी रमण्यांत 
जमविली. मार्गे स्वार उभे क€ून कोंडिली. झाडून गार्दाी व 
चोकबदीचे लोक प्रातःकाली पुढे पाठवून आपण व तात्या हिरा- 
बागेत भोजनास गेले. लोक पर्वतावर चढूं लागलेले पाहून हरणें सवे पहाड 
चढून पळून गेली. श्रीमंतांस वतेमान समजतांच रागे भरून माघारे आले. 
हें वर्तमान सन१७८८ च्या वैशाखांतळें आह. या वेळी पेशव्यास शिकारीचा: 
नाद फारच लागून त्याचा सारा वेळ तिकडे जाऊं लागला, तेव्हां त्यास या 
नादापासून परा्ठ्मुख करावे, अशी महिपतराव कृष्णाने नाना फडणिसास 
आग्रहाची विनोते शाल्राधार वगेरे देऊन लिहिली. ' खार्मीचा विहार मृगयेत 
बहुत होतो, या स्गयाच्छंदाने बहुत दोष होतात. पाटीलबावांस भ्रगयायोगं- 
करून एकदां डिगेवर विपरांत प्रसंग पडला, तें श्रधणारूढ असेलच. अज्ञत्े 


.. ----*- पपप प 


॥ ऐ. टि. ११.१.६१;२.३२ ३.१५;५.१८;६.२९; खरेप्र. ३६६४ 
व ४५५७४, ले, २६५२३, 


४७८ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


२५-१५ ४ ४-१" “४ “:- “२ २-८ */ ११ :४-शा-दा-“*“ २.2 "६४८६ ५८. 2 -* /*श्/ € “४” ध्या “४-2: -<६/४-/५८-/"-/५-४-/-/५-//४- 


करून लिहिले याचा राग नसावा. शिमग्याचे सणांत तर बराच फाजील- 
पणा होत असे असं दिसतें. तमाशे पाहण्याचा नाद श्रीमतांस फार होता. 
अनेक समवयस्क मुलें जमा करून खेळ, तमाशे, बीन, वारपांचशेपर्यंत नम- 
वात. जेठींच्या कस्त्या करवीत. रात्री डफगारणं डफ आणून चाले. पांच'चार 
जण पोरं सोंगे आणीत. वाड्यांतील मंडळी समागम असत. धुळवडीच्या 
दिवशीं मोठा रळ चाळून शहरांत दंगे मारामाऱ्या वगेरे होत असत. 

ता.२८-६-१७८६ ची नोंद. ' वानरासारखी एक कबू जनावर श्रीमंतांनी 
पाळलेलं होत. तें मोकळें करून बकुळीच्या झाडावर सोडलें. त्याजला हुसकूं 
लागले, तेव्हां तिसऱ्या मजल्यावरून खालीं फरसावर पडला, वांचला. फारच 
खेळ चालला. गणेशपंत पेठ्याचा पुतण्या नमस्कारास येतो. त्याचे शरीर 
अत्यंत स्थूळ वायुबद्ध आहे. त्याला दोन दिवस चोसोपींत किता एक प्रदक्षिणा 
घालवितात. श्रीमेतांचे पायास दरद झाला आहे, त्यास इंग्रज पाद्री येऊन 
मलमपट्टी लावितो. गररुवारी केशवभट तामसी याला इंग्रजाचें सोंग दिल. भटजी 
अनमान करूं लागला. त्याला रागें भरून शिव्या दिल्या. मग टोपी कुडती 
आणवून दोन घटका सोंग देऊन बसावेलें. भोजनसमयी केशवभटास मनस्वी 
बोला लागले, श्रीमंत म्हणाले याला झुलपें, कल्ले, दाढी राखा.' 

दुसरी एक नोंद. ' शिव्या मनस्वी देतात. उपाध्ये, जोशी व जवळची मंडळी 
यांस आइईबहिणीवरून शिव्या, तांडावर मारावे अते होत असते. भोजनसमयी 
मुक्तलमानी शब्द बोलतात. शिंदे, पोरगे यांच्या वजमुष्टीच्या लढाया लावि- 
तात. थकोन पडला तरी ढालाइताकडून सोंटे मारवावे, बळेच उभा करून 
लढवारवे, नाकातोंडांतून रक्ते आलीं, तरी सोडूं देत नाहींत. दोनचार मुले 
दुखण्यास पडलीं आहेत. चाकी पाहर्‍्यावर्रील लोकांस शिव्या द्याव्या, ताडावर 
मारवावें. माणसें दिलगीर जाहेत. कांहीं रुसूनही गेले. शिष्ट ब्राह्मण दर्शनास 
आला तर शिव्या द्याव्या. चिंचवडच्या देवास शिव्या दिल्या. खानसंध्येसम्यी 
आर्शारवादास व नमस्कारास लोक येतात, त्यांस दर्शन होत नाहाँ. कोणी 
चांगले सांगितलं तर ऐकत नार्हात, चांगलें सांगेल त्याचा राग करावा, त्यास 
पेचांत आणावे. हलक्या गोष्टी सांगेल त्याजवर ममता करावी. दोनप्रहरा 
मुलें घेऊन मनस्वी खेळ करावे. ओरडत असावें. दरबारास बसावयास कटाळा 
मुत्सद्दी मंडळीच्य़ा थट्टा कराव्या. द्रबारास झगा पोषाख करून येत नाहीत. 


प्रकरण १५ वे] सवाहे माधवरावाचे जीवन-चरित्र ४५९ 


वि या 


“४४-४५. > अ पेड २ "५४५ “ शध <- "१/१- “ “€ ४१५१-५५ 


लिहिणे, पढणं सांडून दिल. तिरंदाजी टाकिली. दोलतीच्या उपयोंगी नीति 
किंवा प्राचीन गोष्टी ऐकत नाहींत, बाहेर लोक आपगाबद्दल चांगलं वाइंट 
काय म्हणतात त्याचा शोध करीत नाहांत. जवळ राहणारे झाडून दिलगार 
आहेत. चित्तास येईल तें कारेतात. चांगलें सांगेल तो लबाड.' 

यापुढील पांच सात वषातील दिनचर्येचे कागद बाहेर आढळत नाहोत. 
बहुधा अशा गोष्टी बाहेर न कळण्याबद्दल किंवा लेखांत न ठेवण्याबद्दल विशेष 
बैदोबस्त केला अतावा. बाल पेशव्याची जोपासना व शिक्षण याबद्दल नानानें 
केवढी खबरदारी ठेविली होती आणि त्यास तो किती जपत होता, याचा 
पुरावा मुबलक आहे. तेव्हां या मुलाची कोणत्याही प्रक्रारें आब!ळ झाली 
असे म्हणतां यावयाचे नाहा. वाचनाकरितां भागवतांतल्य़ा उत्कृष्ट निवडक 
श्लोकांची एक भरपूर लांबलचक यादी तयार केलेली छापडी आहे, त्यावरून 
त्यास संस्कृत शिकाविल ज्ञात होतं, आगि त्याविषयी स्वतः नाना दक्षता 
ठेवीत होता उड आहे. हे भागवतांतले शलोक प्राथना, ध्यान व ्भाक्ति 
वणेन करणारे उत्कृष्टच आहेत. गुरुचरित्राची पोथी वाचण्याचाही सांप्र- 
दाय होता. लमानेतर दहाच दिवसांनी ता.२२-२-१७८२३ रोजी माधवराव 
अनत वेदान्ती यान पेशव्यास लिहिलेलं एक उपदेशपर पत्र असेच चांगलं 
लक्षांत ठेवण्य़ागगे आहे. लमाआधां थोडे दिवस त्याच्या आजीनं 
एका पत्नांत त्यास सुंदर उपदेश केळला छापला आहे, त्यांत ती 
लिहिते, *सूर्यम्रहूग संघि अन्वस कृष्णपक्ष होऊन लोप झाला होता, तो 
हृल्लीं वाडिलांचे पण्य्रोदर्ये करून दुष्टांचा सहार व सुष्टाचे पालम्रहणाथे तुम्ही 
या कुलांत जन्म घेऊन पुरंदर येथें उदयास आला, त्यापेक्षां इकडून लिहा- 
वयाचे कारण दिसत नाही. परंतु मानवी देह आणि तुम्हा लिहले त्यापेक्षां 
सुचले तें लिहोत आहे. एकंदर कलम १२ आंतील मजकुरावरून हें पत्र सुद्धां 
पेशव्याचे लम्ताचे संवीस ४ सफर म्हणजे ७ फेब्रवारी १७८३ रोजीं लिहिलेलं 
दिसते. या पलीकडे या बालपेशव्याच्या शिक्षणांत त्याच्या भाजीचा तबंध 
बिलकूल नव्हता. 

७. लग्नसमारंभ (१०-२-१५७८२३ ).-र्‍लम़ म्हणजे ग्रहस्थाश्रमाची सुवात 
व सांसारिक जबाबदारीचा आरंभ. हो जाणीव तरुण पेशव्यास करून दण्याकरतां 


नखं. ६. ४२६; का, स. प. या. ४५२ व १३३१; खरे ले. २१३६. 


४८० मराठी रियासत [ उत्तरवेभाग १ 


४.७७. .७७७ हे *ो४ शो अ. ४ ९५./७७ ४४ €५ ४१ “२ 2२ शी> “४ “२४ ४0४ ६ २ ४१ .शोये ही शॉ 0" शा शशी शाटीष श-श४-४१ ४४-२१ १ श१ “ह जा. 09 "४-५" 2" €* “४ “५ “1 -“५ -“५-€*%-* * “५-८*-€९..४./४-४१./१४- ५४५०४४ १५ “१५ “९ »१५५ ../ ७ अच 


विशिष्ट ग्रेथांची व न्यायनीतीची ओळख त्यास करून देण्यांत आली. लमाच्या 
प्रसंगाने नानाफडणिसानें पेशव्यांची नवीन बखर चिकणिेसांचा कारकून नारायण 
गणेश याजकडून लिहविली, ती राजवाड्यांनी छापली आहे. तसेच नित्य वाचना- 
करितां नानाने बापूजी गोविंद नांवाच्या व्युत्पन्न कारकूनाकडहून भारत व 
भागवत यांच्या बखरी सारांशरूपानं लिहविल्या होत्या. ' नारायण व्यवहार 
शिक्षा ' नांवाचा आणखी एक शिक्षाविषयक ग्रंथ ता.२०-१-१७९० रोजीं सवाई- 
माधवरावाकरितां लिहिलेला राजवाड्यांनी आपल्या ४ थ्य़ा खंडांत छापला 
आहे, त्यावरून तत्कालीन बोद्धिक शिक्षणाचा अंदाज करितां येईल. तसेंच 
पृथ्वीच्या इतिहास भूगोलाची हकीकत नामानें पेशव्याच्या उपयोगाकरितां 
अथवा स्वतःच्या माहितीकारेतां तयार करविली ऐ. स्फू. ले. २-११ येथें 
छापलेली आहे, ती पाहतां मारठ्यांची शोधकबरुद्धि किंवा ज्ञानाजेन यांची 
वाखाणणी करावीसे वाटणार नाही. पुण्याच्या रोसेडेन्तींतील डॉक्टर फिंडले 
हा पेशव्यास कांहां दिवत भूगोल व खगोल हे विषय शिकवी 1 होता. 
लझसमारंभाची हृकीकत येथे देण्याचें प्रयोजनच नाहां. त्याच्या तज- 
विजींचा एक कागद पंचवीस पार्ने छापलेला आहे, त्यावरून नानाफडणिसाची 
व्यवस्था व टापटीप * चांगली दिसून येते. लम्न माघ सुद्ध ५ शके १७०४, 
ता.१०-२-१७८३ रोजीं झाले. त्याच्या लम्नचिठ्या डिसंबरांतच रवाना झाल्या 
होत्या. लभ लवकर करण्याविषयी पावेतीबाई व सगुणाबाई यांची टोंचणी 
असून सालबाईचा तह होऊन मनास निवृत्ति मिळतांच नानाने हें काम अंगा- 
वर घेतलं. समारंभाचा थाट अपूव करण्यांत आला. लझाच्या निमित्ताने 
राज्यांतले प्रमुख लोक, सरदार व शेजारी राजे संस्थानेक या सवास पुण्यास 
आणून, सवांच्या संमतीने सालबाईचा तह पक्का करावा, आणि आपल्या 
राष्ट्राचा जोम व सवाई माधवरावाचा पेशवाईवरील हक्क सवे स्वकीय परकीयांस 
पटवून द्यावा, असा अंतस्थ राजकीय हेतु या समारंग्रांत नानाने घारण करून 
तो तडीस नेला. महादजी संदे, मुधोजी भोसले व फत्तोतेंग गायकवाड हं 
लभास आले नार्हांत. निजामाने आफॅला मुलगा पोलादर्जगंग यास 
पाठावेले, पण तो समारंभानंतर येऊन पोंचला. छत्रपाते शाहूमहाराज 
समारंभासाठी पुण्यास आले होते. बाकी सवे सरदार होळकर, रास्ते, 
* ())०५1 2111,” ])0॥01'. ति 


प्रेकरंण १५ वे] सवाई माधवरावाचे जीवन-चरित्र श्ट्श 
पटवर्धन, पाटणकर, घोरपडे वगेरे सरदार सवे आले आणि त्यांच्याच 
अनुमतीने सालबाईचा तह ठरवून मग तो इंग्रजांकडून नानानें कायम 
करविला. दादासाहेब या वेळी सुरतेस होते; पण लमास आले नव्हते. 
लञझसमारंभाचे वर्तमान नानाने महादजीस लिहून कळविलें. माघ झु 
नवमास श्रीमेतांचें लम जाहलें. छत्रपतिस्वामी साताऱ्याहून समारंभास आले. 
समारंभ चांगला जाहला. नबाबाचे पुत्र समारंभाचे सम्या येऊन पांचले 
नाहींत, मागाहून आले. 
सवाई माधवरावाचे हें लभ म्हणजे समस्त महाराष्ट्राला आपल्याच घरचे 
लभ असं वाटले. निरनिराळ्या रूपाने त्या लम्नाच्या हकोकती महाराष्ट्रांत व 
पुण्यांत फार दिवस रूढ होत्या, त्याचे रस्तभारत वणन पेशव्यांच्या बखरांत 
सांपडेल. मराठी दप्तर रुमाल २ ए.११२-११३ यांतही संक्षिप्त हर्कांकत आहे. 
या प्रसंगी भोजनाच्या व इतर समारंभांबरोबर रंग व आतषबाजाचे प्रयोगही 
विदोष अपूर्चे असे झाले. प्रत्येक समारंभाचे कार्यक्रम व तपशील इतक्या 
कोशीने नानाने ठरविले होते कीं हल्लांच्या सुधारलेल्या पाश्वात्य व्यवस्थेसह्दी 
नानाची टापटीप मागें टाकोल. अश्या ठापटिर्पांच्या, व्यवस्थेच्या व नियमित- 
पणाचे बाबतीत नानाएवढा तरबेज मनुष्य सवे मराठशाहीत बहुधा दुसरा 
कोणी सांपडणार नाहीं. ह्या लभझप्रसंगांत वघूमेडपाच्य़ा व्यवस्थेसाठी रघूनी 
आंगरे व हरिपंत फडके यांची नेमणूक असून, समस्त पटवधेनांकडे पाणी 
पुरविण्याचे काम होतें. आमंत्रणे नाना फडणिसाचे नांवें काढण्यांत येऊन, 
त्याचा मसुदा साधा होता तो असाः-“श्री० राजश्री रावसाहेब यांचे लभाचा 
निश्वय माघ शु० ९ सजाहला आहे. तरी आपण सहपरिवारे लभतमारंभास याव- 
याचें करावें.' पाटिल बावास नानानीं ता.२१-१२-१७८२ रोली लिहिल, की 
“तहनामा कलकच्याहून येण्यास दिवसगत लागेल, याकरितां आपण इंद्रसेनास 
समागमे घेऊन श्रीमंतांचे लझास अरूर यावें. म्हणजे आपण श्रीमंतांनवळ 
इंग्रजांचा वकौळ आणून तह केला हें लोकिकांत चांगर्ले दिसेल. तो पावेतो 
त्यांचा तहनामाही येईल, व दादासाहेब स्वाधीन होण्याचेंही समजेल. अवघ्या 
गोष्टींस चांगले. महूत निश्चय माघ शु. चा आहे. लभझचिठ्याही मागाहून 
थेतीळ. आपले चित्तांत देशी येऊन देवदशेन व श्रीमेतांचे दशन ध्यावे असें 
रामजी पाटील येथे असतां पुसत होते. त्यास श्रीमंतांचे लभमसमारंभास 
२१ 


४८२ मराठी रियासत [ उत्तरवेभाग १ 
आल्याने फार चांगलें आहे.' परंतु माळव्यांतील पारोस्थिति बिकट असल्यामुळं 
महादजीस पुण्यास येतां आलें नाहीं. लमप्रसंगी निजामाचे पुत्रास वस्त्रं वगैरे 
दिली, त्यांच्या यादी नजरेखाली घालण्याजोग्या आहेत. $8 

सवाईमाधवरावाबद्दल सवे सरदारांस जसा मोठा आदर व अभिमान वाटे 
तसाच तो अहल्याबाईतही वाटत होता. थोरल्या माधवरावाचा कारभार 
पाहिलेली जीं माणस हयात होती, त्यांस या होतकरू पेशव्याची दहशतही 
थोडीबहुत वाटत होती. महेश्वरी धोतरजोडे, पातळ, लगरडी, उत्तर हिंदु- 
स्थानांतील मेवा व कांही विशिष्ट चिजा पेशव्यास वारंवार नजर म्हणून 
पाठविण्याचा अहल्याबाईचा संप्रदाय होता. “आंगुरं पेटारी, दाळेंबे, बेदाणा, 
नासपाती, शेव एकूण सुमार नऊ डालीत घाळून सफेत गलेफानें मढवून, 
लाखी मोहोर करून बाईना श्रीमंतांचे सेवेसी पाठविलीं,' इतर सरदारांकडूनद्दी 
त्या त्य़ा ठिकाणच्या चिजञा येत असत. महादजी संद्याने तर उत्तर हिंदुस्थानच्या 
करिती तरी चिज्ञा ण्यास मुद्दाम पेशव्यासाठीं पाठविल्या. पेशव्याचे लभ पुण्यास 
ठरु लागलें, तेव्हां अहल्याबाईनें मोठ्या कळकळीने त्याची विचारपूस ठेविली. 
पुढें लम्नाची चिठी एक महिना आगाऊ आली, तेव्हां लम्नाचा अहेर पाठ- 
विण्याची धांदल बरेच दिवस बाईकडे चालली. नानाने स्वतः ममतापुरस्सर पत्रे 
लिहून आग्रहपूर्वक बाईस पुण्यास लम्नसमारंभास बोलाविले. 'तुम्हांसारखीं मनुष्ये 
श्रीमंतांचे पदरीं, दानधमे तपश्चर्या करणारी, त्यामुळेंच हा शुभ दिवस प्राप्त 
झाला. सांप्रत तुम्ही वडील. अगत्य प्रसंगास यावें. बाई बोलली, ' लक्ष प्रकारे 
आम्हा जावें. पूर्वे सूचना असती तर फोजेचा वगेरे सरंजाम केला असता. 
आतां तीथ समीप आली. एकल थोड्या लोकांनिश्यी जाणे वडिलांच्या त्वरूपास 
योग्य का काय ! तेथें तुकोजीबाबा आहेत तेच आम्ही आहों. शुभकार्य 
सिद्धीस न्यावे.' असं बोळून बाई गेली नाहीं. “आमचे पोटी झाड नाही.' हा 
श्रम बाईस मोठा. एकदां काशीयात्रेस व उळनीस लाण्यापलीकडे अहृल्या- 
बाई महेश्वराहून तीस वषात बिलकूल हालली नाहो. ल्मञानिमित्त तिनें 
श्रीमंतांस उत्कृष्ट पोषाख व जवार्हार, तसेंब गोपिकाबाई, सगुणाबाई पावेती- 
बाई, दुर्गाबाई, नाना व हरिपंत तात्या इतकयांस निरनिराळे देकार पाठविले. 
पुण्यास सोहळा पार पडला. 

७का. सं,प. या. २४०, २४३; स. मा. रो, ३४८-४९१; खरे २६६०-६७, 


”<€*-€*-'--€*-€४-€४-€"५-/€४* / *-”४-४-/*-”"-€१.”१५-१५./५४-/१४.” ४४५४-७४-४४. ४..”१४..”५..८२ ४६.८" »“४-/"५-/१५-४४-/५././४-/.५/४५-.”४-./५-/४%*-”४६//१* “ “शो 0 क “क. ल 


प्रकरण १५ वें ] सवाई माधवरावाचे जीवन-चरित्र ४८२ 


१००५८५५५१४” ५४५८ 


*४-८४-/ ४-/४४-४४०४१५-५ ४.”११- १५-१४. ४-४.” ४ ४७-४१” -“१" “४//"-४८-€४-४४- ४४४ “४५7 9 7 €1- 0- 1. वि ब“ कालच डक न.व. क वी 


नंतर लगेच सवे सरदारांकडून लमपटद्टीचा ऐवज वसूल करण्याचा उद्योग 
चाळू झाला, त्यांत बाइईंकडून पट्टी दोन लक्ष मागण्यांत आली, ती 
देण्यासंबंधाने बाईने नाना प्रकार पुष्कळ दिवस चालढकल केल्यावरून 
भय पक्षा बहुतच नाराजी उत्पन्न झाली, आणि व५भर प्रकरण गाधळांत 
पडलं. त्याचें भारूड महेश्वर दरबारच्या पत्रांत इतक विपुल आहे कां त 
वाचून उद्वेग वाटतो. बाईने तुकोजीकडे हृधाला द्यावा, तुकोजीने बाईकडे 


्च्ळ 
२ 


बोट दाखवावे, अशी टोलवाटोलवी चालली. लमञाची तारीफ मात्र बाई अघळ- 
पघळ करी. “आम्हांस व सवे जगतास अलभ्य लाभ. सूर्योदय जाला, त्या 
प्रभूच्या प्रकाशंकरून सवेत्र आनंद झाला. हे दिवस दृष्टीस पडतील अता 
' भरंवसा नव्हता. श्रीमंतांच्या पुण्योदर्ये व जगताच्या भाग्ये करून जगत्कुटेंबी 
प्रभ इश्वर उत्पन्न केला. के. नानासाहेबांनी माघवरावसाहेबांचं लभ मातर 
केलं त्यापेक्षां या लमाची ततेद कारभाऱ्यांनीं चांगली केली. अशा कल्यना 
पूवी कधी ऐकल्यांतही नाहींत. लम जाल्यावर निजामांचे चिरंजीव पोलाद- 
जग आले, त्यांची मेजवानी फिरून पहिल्य़ा रंगाप्रमागं करण प्राप्त झाडा, 
त्यांत कोठेही व्यंग न दिसतां उभयतांच्या स्वरूपाप्रमाणं सवे झाले. खच 
फार लाखांचा जाला, उगाच शब्दपांडित्य नव्हे. के० नानासाहेब या प्रांती 
आले होते ते समयी सालजी होळकर भेटावयास गेले, त्यांस आपलेजवळ 
पालखीत घेऊन बसले. बहुतच ममता केली. श्रीमेतांचा ममता आम्हांवर 
फार. बाईनी वारंवार स्मरण करून नेत्नांस उदक आणिले की इश्वर रावताहेबांस 
सलामत राखो. मातुश्री बाईसाहेब गंगापुरी आहेत. मोठें काठिण चित्त केळे 
की हा काळवर पाहिले नाही. आतां लझासाठी तरी येतील का नाही! 
अशा आवेशयुक्त भाषणांनी, मुख्य मद्दा मनांत नसेल तेव्हां, वेळ मारून 
नेण्याची कला बाईस चांगली अवगत होती. पुढें निभे रुपये तूत देतो, 
घाकीचे मागाहून देऊं, अर्ल बोलणं पावसाळ्यांत चालल, मध्यंतरी कांही दिवस 
बाहे आजारी होती, तेव्हां सर्वेच व्यवहार खुंटला. कांही काळानं पुन: कार- 
कुनांचा तगादा बाईत लागला. तो म्हणाला, ' एवढे तुम्ही गादीचे एकानेष्ट 
'वाकर; लाखों सरंजाम खातां. इतरांनी दोन दोन महिन्यांत फडशे केले, 
आणि तुम्ही आज आठ महिने श्वेत कृष्ण वेचाततच आहां! आतां तुमच्या 
भ्हातारपणास युक्त असेल ते करा. करणें असल तर दोन लक्षांचा भरणा 


४८४ मराठी र्यासित [ उत्तरविभाग १ 


“४६-८१”... ४८.४४...» ५.५१. ..५९.../५/७ ५९९ ७७९ ७४७७९ ./४./१ ०७%.” ४..४० ७४. ७०९१५. ७७ ७४. 


पुरता करा.' शेवर्टी प्रथम एकदां एक लक्ष त्स हजारांच्या व मागाहून पंचे- 
चाळीस हजारांच्या अशा हुंड्या बाइने दिल्या, आणि पंचवीस हजारांचा 
वांधा पडला तो मिटलेला दिसत नार्ही. 


रमाबाईहला एक दोन मुलें झालो असावी. पुढे ती बरेच दिवस जीणेज्वरानें 
आजारी पडून ता.२१-१-१७९३ रोजीं माहेरी वारली; आणि लगेच महिन्याने 
दुसरे लम्न झाले, त्या बायको च नांव यशोदाबाई, गणेश विश्वनाथ गोखले 
कुवेशीकर याची कन्या. त्या लमञाचा समारंभही पहिल्यासारखाच थाटाचा 
झाला, आणि त्यांत महादजीने बडा रंग दिला त्याची भर पडली. त्याचें 
वणेन पुढे येणार आहे. सुप्रसिद्ध बापू गोखले -- याचें नांव नरहर गणेश; 
बापार्चे नांव गणेश बाळ व चुलता धोंडो बल्लाळ, यशोदाबाईचा बाप 
गणेशपंत याचा बापू गोखल्याच्या घराण्याशी संबंध' नार्ही. $ 


७. गोपिका आजीबाइईचे लक्ष,--गोपिकाबाईशीं या पेशव्याचा संबंध 
फारसा आला नाहीं. तिची काशीयात्रा तर शेवटी झालीच नाही. तिचे 
उतारवय होऊन शरीरही दुखण्यानें जजेर झालं होत. स.१७६४ पासून 
ती पुण्यास कधी आली नाहो. सवाई माधवरावास तिनें पाहिले नव्हतें, 
म्हणून सन १७८४ च्या कातिकांत नाना, हरिपंत यां सुद्धां पेशवा गंगापुरास 
लाऊन बाईस भेटून परत आला. त्यानंतर पुनः सन १७८८ च्या माचेचे 
अखेरीस हरिपंत फडके श्रीमंतांस घेऊन गेंगापुरास बाईचे भेटीस गेला. त्या 
वेळीं नातवार्चे वतैन बाईस पसंत पडलें नाही. “ दोन महिने ठेवून घेणार 
होत्या, पण पंधरा दिवस राहूर्णे झाल्यावर पुण्यास जाण्यास निरोप दिला. 
“ त्यास कोणी शहाणे करीत नाहीं, कामाची माहिती करून देत नाहीं. नाना 
किंवा तात्या यांपैकी कोणी तरी एकानें त्यांजवळ कायम राहवें' असें बाईनी 
सांगितलें.” पुढील  श्रावणांत बाईनी स्वर्गवास केला. सन १७८९च्या 
कार्तिकांत पूर्णिमेस चंद्रम्रह्य, अमावास्येस सूर्यग्रहण होते. '* चंद्रम्रहणास 


हि शशाााधाधशआाखाआआबाबा॒शावााधाशाशाधाकािबाााावययडयशबशसिऑबऑऑऑऑऑऑॅशनबुऑंऑ बॅऑंशशुशा॒ृाबााबुजााशाआआायबया्यज्््््ा्््िकम्गयआ्न्ि क्त अबब > अह यायकळकावनका] 


$ै खरे ले. २५०१-०४; म. द्‌. बा, १०३७, ४१, ७७, ८१, ८३, ८९, 
९७५, रज, १०२, १०३, ११०, ११५९, ११३ ११५ व २०८; 
श्रे. व. ६ प्र. १२४. 


प्रकरण १५१] सवाई माधवरावाचे जीवन-चरित्र ४८५ 


ती द 


टोक्ष्यास गेले. तेथून त्रयोदशीस ( नोव्हे. १५ ) गंगापुरास आले. तेथेंच 
ग्रहण झालें. सुवणीची तुला करून आज नाशकास आले. दोन तीन 
दिवस राहून पुण्यास जातील.' 

गोपिकाबाईंने आपरे सवे लक्ष अहल्याबाईप्रमार्णेच धार्मिक कृत्यांत घाल- 
विरले. गंगापुर येर्थे श्री बाळकृष्णजाौर्चे मंदिरे स्थापून त्याचे खर्चासाठी 
साठलिना एक लक्षाची सनद ता.२५-११-१५७८४ ची सवाई माधवरावाकडून 
करून घेतली. त्या सनदंत खाठील शब्द आहेत. ' येथील व्यवस्था करणारा 
धर्मपुत्न होय. पुत्रवत आचरण असावें. त्याची देवब्राह्मणांचे ठायी निष्ठा 
असावी. तो आचारसंपन्न असावा. श्रीमंतांचे वशी विद्यमान काळी प्रभु बाहला 
आहे त्यांनी व त्यांचे पुत्रपोत्रांनी धमकायीस प्रत्याख्यान किमापि न करितां 
उभय संस्थानांचें चालवावे; श्रीमू्तींचे पूजन; ब्रह्मचारी, तेलंगी, द्रावीड यांचीं 
पूजापूवेक कन्यादानें; तत्सांगता, ब्राह्मणांस अन्नदानें, सदावत, नृगाख्यानाचें 
स्मरण, इत्यादि अनवरत प्रभूची आज्ञा वंद्य असावी. सदहु लिहिल्याप्रमाणे 
मान्य माधवराव नारायण, स्वहस्ताक्षर.' 

नगरकरांचें घराणें पेशव्यांचे आप्तांपैकी होतें. नीळकंठ यशवंताने खालील 
विनंति गोपिकाबाईस केलेली आढळते. “आमचे कनिष्ठ बंधु नारायणरावाचे 
शरीरी विकृति होऊन बहुत अशक्तता जाहली आहे. त्यास वेद्याचें म्हणणें 
आहे कॉ या प्रकृतीस राजम्रगांकरसायण अथवा अभ्रकभस्म ही पक्की 
खातरीची कोठें मिळाल्यास उपयोगी पडतील आणि प्रकृति बरी होईल. 
त्याजवरून सेवेसी विनाते लिहिली आहे. तरी वरील दोन रसायर्णे शिलकेस 
असतील त्यांपैकी एक एक तोळा कृपा करून पाठवावयास आज्ञा व्हावी. 
आम्ही सरकारचे कुटुंबांतील आहा, ते पक्षां सर्वोपरी संगोपन करणे आपणा- 
कडे आहे. 

६. मर्दानी खेळांची ब जनावरांची होस.--विर्दधत निपुण किंव 
स्वभावाने चतुरक्ष नसला, तरी माधवरावास मर्दानी खेळांची आवड फार 
दांडगी होती, असें रेसिडेंट मंलेटच्या वणेनावरून दिसते. घड्याळे, दुर्बिणी, 
भूगोल वगेरे अनेक तऱ्हेतऱ्हेच्या चिज्ञा इंग्रजांकडून पेशव्यास मिळत 

॥ खरे ले. ३१२५, ३१५९,-६२; पे. द्‌, प. २४७; भा. व, २ 

प. या, १०९, 


"7२४7४००८१५ 


छद मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


डं» -- “€4>/€ “-५-<-४६ -7४-€६-४४-४-४-<%-८५४८-/४८ -€४-*/% १५ ४५ ४-८१-/५-४% ४ ४-/४-४४५४१८/ ४५ ४५ ४५ ७-/४-४-४४-४ ४-४ ५१५४५४४००० ४७४७ क 


१७८६ पासून १७९६ प््येत दहा वर्षे मॅलेट <ण्यास होता; आणि या 


च्च 


तरुग पेशव्याबद्दल त्यास मोठा आदर असे. पवेतीच्या खालीं पेशव्याचा 
गोठा दिखारखाना असून, तेथें सिंह, गेंडे, काळवीट वगेरे अनेक तऱ्हेतऱ्हेची 
जनावरें ठेविलेलीं होतीं. त्यांची पेशव्यास विशेष होस वाटे. नानाने मोठी 
खटपट करून नानाप्रकारचाँ श्वापद व पक्षी मिळवून आणिले होते. बंगाली 
मेना, पोपट, चंडोल पक्षी, मोरांच्य़ा जोड्या, बदके, पाणकांबड्या, हरणे, 
काळवीट, चित्ते, ससे, वाघ, गडे वगेरे किती तरी प्राणी मोठमोठ्या पिजऱ्यांत 
पर्वतीचे खाली बागांत ठेविळे. स.१७८६ त श्रीमेतांसाठी पाटीलबावानें खबु- 
तरांचे जोड पाठविल्याचा उल्लेख आहे. एक शांभु वाघ म्हणून एकजात पिंवळा 
लहानशा घोड्याएवढा होता. ततेंच पेहलवान, कुस्त्या खेळणारे, वज्रमुष्टी- 
वाळे, दांडछडी व तिरंदाजी करणारे वगेरे अनेक हुन्नरी माणते पद्री ठेवून 
व्यायामाची व श्रमाची आवड छत्पन्न करण्यांत आली. दररोज तालीमखान्यांत 
ज्ञाऊन मुद्ठळ व छेजीम वगेरंचा अभ्य़ास तरुण पेशवा नियमानें करीत असे. 
यांतल्या त्यांत नाद अत्ता शिकारीचा व हरणाचा विशेष होता. खुल्या हत्तीवर 
किळाव्यांत बसून त्यास हत्ती चालवितां येत असे. पर्वतीच्या खालीं मेदानांत 
घोडयावर बसून बोथाटीचे वगेरे खेळ चालत, त्या खेळांत पेशव्याचें मोठें 
नेपुण्य दिसून येई. एकंदरींत माधवराव घोड्यावर बसण्यांत पटाईत असून, 
सवोबरोबर तो खेळांत मोकळेपणाने भाग घेत असे. या त्याच्या गुणामुळे 
पुण्याच्या इंग्रज मंडळाशी त्याचें चांगल जमे. 17?0018 1. हिपष्टणा€ 
1)१5 या पुस्तकांत त्या वेळच्या पेशव्याच्या वागणुकीचे व पुण्याच्या 
स्थितीचे सुंदर वर्णन रा. ब. पारसनीस यांनीं केळे आहे. या संबंधानें पाहिलं 
तर बाजीरावाचे शिक्षण अगदी अपुरं राहिल. लेखन, हिशेब, वेदपठन, संस्कृत, 
पूजाअचो वगेरे घरच्य़ा घरी शिकण्याच्या विषयांत बाजीराव तरबेज झाला, पण 
एका संकुचित जागत व भिक्षुकी थाटांत बालीरावारचे बालपण गेलं, तसा प्रकार 
माधवरावाचा नव्हता. माधवरावाहून बाजीराव नऊ महिन्यांनी लहान असून 
त्याच्या अभ्यासासंबंधान खालील उल्लेख इतिहासस्मग्रहांत आहे. “श्रीमत 
सस्तरीक कुशली आहेत. ठेखनादि व्यवहार स्वेच्छेंकरून जितका होइल तितकाच, 
रघुवंश द्वितीय सगे जाला. क्रीडासक्ति फार आहे. निरंकुश गजसादइऱ्य आहे. 
वरकड प्रकार आपणांस विदितप्रायच आहे. ( ऐ. टि, ५-२ ). 


माच्या 


प्रकरण १५ वे] खवाईे माधवरावाचे जीवन-चरितर ४८७ 


क 


“ श्रीमतांच्या वाड्यांत पंचमीस ता. १०-१२-१७८६ रोजीं जेटीयांच्य़ा 
लढाया झाल्या, कर्नाटकांतून दोन जेठी आले होते. अडीच महिने रतीब खाऊन 
बनून गेले. काल कुस्ती जाली, तिघांपैकी दोघांस येथील तालमेच्या आखा- 
ड्यांतील गड्यांनीं चीत केले. एकास मखवा गोळी यानें व एकास कल्ल्या 
गोळा यानें. तिसऱ्या जेठीची व आबाजी सुताराची कुस्ती जाली. आबार्जास 
त्यानें चीत कलें. आणखी कनोटकाचे पह्िलवानास रतीब दिला आहे. मास 
पक्षानं पुनः लढाई होईल.' 

श्री? य. न. केळकर यांनी संपादिलेल्या ऐतिहासिक पोवाड्यांत सवाई 
माधवरावाच्या जनावरांवरील आवडीची पुष्कळ उपयुक्त माहिती दिली 
आहे. प्रभाकर शाहौर म्हणतो, (प्र. २०९ ):--- 

निरोंगी सात सह उंट नफर स्वामीच । 

वीस सहस्र तुरग निवडक भीमथडी म्रामीचे । 
सबल दोनशें नव्वद कुंजर विज्याल हरकामीचे । 
म्हशी दोन सहत्त कटिदार बाणीच्या । 

सहा सहृत्त गाई फार तरी खाणीच्या । 

कांहीं सफेत कपिला व्याघ्रांबर खाणीच्या । 
बेल बारा सहस, एवढ्या जिवांस खायाला । 
कोण श्रीमतांवांचून दुसरा समथ द्यायाला ॥ 

पोवाड्य़ांत पेशव्यांच्या सातशे कुणबिणींची व चवदार्शे घरगुलामांची व 
नाटकशाळांची माहिती दिलेली आहे. तस्तेंच शिकारखान्याचे वणेनांत 
त्या पेशव्याला जनावरांचा केवढा लळा होता याचें वर्णन आहे. 


जंबुक चितळे रोहिभेकरे कुरवाळुन धरणें । 
रोस एडके गेंडे सक्यांना बनात पांधुरणें । 
आपण खावे ते त्यांस पुत्रवत्‌ किती माया करणें. । 


कोणतेही शिक्षण पुर होण्याकरितां प्रत्येकास कांहीं तरी एखादा विशिष्ट 
आवडीचा विषय किंवा शोक असावा लागतो. तशा तऱ्हेचा सवाई माधव- 
रावास पशझुपक्ष्यांचा व शिकारखान्याचा शोक असुन, तो नानासारख्या रेखीव 
माणसाने बाळपेशाव्याचे ठिकाणीं उत्पन्न केला, यावरून त्या वेळच्या शिक्ष- 


८८ भराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


णाच्या कल्पना केवढ्या व्यापक होत्या तेंही आपणास अनमावतां येत. 
रा० केळकरांनी पेशव्याःच्या शिकारखान्यासंबं्धी कांहीं नवीन पर्त्रे प्रकाशांत 
आणली आहेत, ता सुद्धां त्या पेशव्याचे अंतःकरण खोलून दाखावितात. 
पेशवा स्वतः शिकारखान्याच्या कामदारास लिहितो, “हरणाचा मजकूर 
झापाजीपॅत गोडबोले यांचे पत्नांत लिहिलाच आहे. स्वारीपू्वी धरऊन 
फत्तेचें वतमान व गर्दनेच माप लवकर पाठवा. कालापहाडाची 
ग्रांठ कशी आहे. वरकड हरणे आजारी होतीं ती नांवनिशीवार लिहून पाठवा. 
अकडबाज रोड आहे कीं ताजा आहे, आणि काळा आहे तितकाच आहे 
कीं अधिक उणा जाला तें लिहा. रात्रीस हरण सोडीत असतात, त्याचे बर- 
गडीवर गांठ आहे ती बरी झाली कों नाहाँ, इत्योदि सवांचे आजार नांव- 
निसीवार लिहा. माणीक हरणांची हाडें गणेश खंडीत ठेविली आहेत, ती 
कोणात न कळतां काढऊन शिखारखान्याचे गड्याबरोबर येथं पाठवावी. 
चिरगुटांत पक्की बांधून गुप्त पाठवावी. अकडबाज थोडासा रोड जाला म्हणून 
लिहिल त्यास मुढी चारितात, त्यांत वेलदोडे थोडेसे अधिक टाकावे, व थोडंसं 
लोणीही खावयास देत जावें. बेडक्या ताटकीसिंगाचे गांठीवर सयदअलीस 
पुसोन डाग द्यावा. थोरला लक्ष्मी चिपाटा आजारी आहे त्यास होईल तो 
उपाय करावा. मग इंश्वरसत्ता. पागेत हरण फिरतात, त्यांतून एकानें उडी 
टाकिली, त्याचे पायबीय नोट पहा. काला पहाड व अकडबाज ताजे राखावे. 
पोलेचुबा व हरण गंजीवर येऊन दाणा खातो, त्यास त्याला हुसकून लावावा, 
हरण्यांत दाणा खावयास देऊ नये.' यांत त्या पेशव्याची बारीक नजर व 
लनावरांची निगा दिसून येते. ज्यास जनावरांची एवढी काळजी वाटते, तो 
बहुधा आपल्या प्रजाजनांचीही तशीच काळजी वाहता असा संभव वाटतो. 

महादनी ता.२८-९-१७९१ रोजीं पेशव्यास लिहितोः--' प्रस्तुत सरकारांत 
हत्ती चांगले अंबारीयोग्य नाहांत याजकरितां दोन हत्ती थोर, चांगले, खुब- 
सुरत, निझोल, जलद चालणार, लांब पल्ल्यांचे, खासे अंबारीचे पाठवून देणें 
म्हणोन आज्ञा, त्यास हत्ती सिद्ध आहेत, लवकरच रवाना करण्यांत येतील. 
बाज चांग्रले पाठाविणें म्हणोन पेशजी आज्ञा आली, त्या पूर्वीच बाज दोन व 
जुरे दोन तरुण येथें आहेत त्यांपेकी सवात उत्तम पाहून मीर शिकारी याल- 
बरोबर रवाना केले आहेत,' 


प्रकरण १५ वें] सवाई माधवरावाचं जोबन-चरित्र ४८९ 
उत्तर हिंदुस्थानांतील कारागिरीच्या चिज्ञा पुण्यास मागविण्याची नानास 
सदैव मोठी इच्छा असे. भिकालीपैत पाळंदे मथुरेहून ता.२८-५-१७८९ रोजी 
लिहितो. ' सोन्याचे तबक व पानदान, व गुलाबदाणी व अत्तरदान, यांजवर 
मिना, जमिनीवर हिरवा व वर बूट चांगले खुलत अशा तऱ्हचे व दोन तंबुरे 
उच सुराचे व दोन चोकीचे गाण्याचे बहुत चांगले, तारीफदार पाठवावे 
म्हणोन आज्ञा, त्यास मिन्याचा कारींगर चांगला एकच येथें आहे. त्याचे 
हातचा तरवारेचा परज वगेरे श्रीमेतांसाठीं येथून अलीबहादरांनीं रवाना केला 
आहे. रवदडी घाटाची डबी मिनेगारीची करून पाठवावी म्हणून पूर्वी लिहून 
आले, ती तयार लाली आहे. त्यांत चहूं तऱ्हेचे रंग केले आहेत. कारीगर 
एकच असल्यामुळें दिवसगत लागते. अबखोरा सोन्याचा घाट तयार लाला 
आहे, त्यावर काम दोन रोजीं चालीस लावतों. तंबुऱ्याकॉरेतां भोपळे चांगले 
थोर मेळविळे आहेत. कारेगरही चेतासंग राने बनारसचे यांजपाशीं आहे. 
त्यास आणून काम चालविले आहे. पंधरावीस दिवस लागतील. 

“महादजी सिंदे यांनी ७ जिल्कादीं (२१-६-१७९२ ) श्रीमतांत एक हत्ती 
एकखांबी अंबारी सुद्धां व एक हत्तीवर होदा, त्याजवर कमळ मळसूत्री 
निकडे ऊन येईल तिकडे फिरावे म्हणजे सावली पडते, असे दोन हत्ती नजर 
दिले. झआणखी एक दिवशीं पांच ढाला आणि पांच तरवारी नजर दिल्या 
मालिटाचे घरा सिंद्यास मेजवानी झाली. पालकॉत बसून गेले. वर्न जवाहीर दिलें. ' 

सवाई माधवरावाच्या मदोनी खेळांतील काँगल्याबद्दद सन १७९४ त 
रोबटं मेबोननें खालील वृत्त लिहून ठेविळें आहे. “परथुरामभाऊ्शी बोथाटी 
खेळतांना या तरुण पेशव्याचें कोशल्य पाहून मला मोठें कोतुक वाटलं. 
पवेतीच्या खालील विस्तीण पटांगणांत हा खेळ चालत असे. सर्भावार 
शिबंदीची व इतर लोकांची मोठी गर्दी जमली होती. मध्यभागी लहान दग- 
डांची एक उंच रास करीत. पेशवा हातांत भाला घेऊन घोड्यावर दोनतीन 
चकर भरधाव करून भाल्याच्या टोकाने ती रास कोसळून पाडी, भाल्याच्या 
टोकास लाल फडक्याचा एक लहानता चंडू बसविलेला असे. पेशव्यानंतर 
परशुरामभाऊनें तसाच भरधाव घोडा फेकून दगडाच्या राशीवर चाल केली, 
पण त्याच्याने दगड पाडवले नाहींत. दुसऱ्या कित्येकांनी प्रयत्न केला, पण 
त्यांसह्दी ते साळे नाहीं, नेतर पेशवा व दुसरा एक यांची घोड्यावरूनच 


४९० मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 
पकडापकड सुरू झाली, पेशव्याने प्रतिपक्षास भाल्याने घोड्यावरून 
पाडण्याचा प्रयत्न केला; आणि थोड्याच अवकाशांत त्यार्ने त्यास खाली 
आणिलें. हे त्यार्चे घोड्यावरचें नेपुण्य अप्रतिम होते. घोडे चांगले त्यांत शिक- 
वून तयार केलेले अतत. भरधाव जाणारे घोडे इश्लारा मिळतांच खाडकन 
थांबत. पेशव्यांना हत्तींच्या टकरांची सुद्धां विशेष आवड होती. स.१७५९ त 
वुल्ग्रम प्राइत पुण्यात नानासाहेबाचे भेटीस गेला असतां, त्याजकरितां 
मुहाम हत्तींच्या टकरा करविण्यांत आल्या. खेळ तीन तास चालला होता. 

पवेतीखालील बागेत एक पाळलेल्या जनावरांची पशुद्याला होती, त्यांत 
नाना प्रकारचीं जनावरें, पक्षी, सपे, मत्स्य वगेरे पाळलेले होते. मेजर प्राइसनें 
ही पशुद्षाला स.१७९५त पाहून तिचे वणेन लिहून ठेविळे आहे. तो म्हणतो, 
“या ठिकाणी उत्तमोत्तम नशसुने मुहाम आणून पाळलेले होते. एक 
सिंह व एक गेंडा मला इतके आवडले काँ जणू काय ते आपल्या 
रानांतच विहार करीत आहेत असें दिसले. तो पशुराज तर अत्यंत तेजस्वी व 
स्वच्छ दिसत होता. उघड्या जागेत खांबास सांखळीनें बांधून त्यास ठेवलेले 
होत. त्याचे खाणें ब निगा अत्यंत दक्षतन ठेवलेली मला आढळली. गेंड्याची 
तरतरी पाहून तर मला जास्तच अचंबा वाटला. वाघ वगेरे दुसरी अनेक 
जनावरे तेर्थे होती, पण या दोघांच्या पुढें तीं तुच्छ वाटत. या बागेत हरणे 
व काळवीट यांचे कळप बाळगलेले होते. त्यांस वाद्यांच्या नादावर झोंपाळ्या- 
वर* बघून झोके घेण्यास शिकविलेले होतें. स.१७९२ त सर चालेस 
मॅलेट यास पेशव्याने मुद्दाम एकदां हा हरणाचा खळ दाखविला. तो लिहितो, 
“ आम्ही दोन वाजतां तंबूत येऊन बतलों. समोर दोन झोंपाळे बांधलेले होते, 
त्यांजवर तीन काळवीट वाद्यांचे सुरावर पावलं टाकीत पुढं आले. दोन त्या 
झोपाळ्यावर बसले व एक खालीं सत्रजीवर निजला. नंतर वार्य बंद झालां 
आणि कांहां नाचणारणी मेजूळ आवाजानें न,चत त्या काळांबेटांपुढे आल्या. 
नेतर चवथा काळवीट मागें लाजून बतला होता, तो पुढें आला. पुढें एका 
नोकराने झोके देण्यास सुरुवात केली. थोड्या वेळानें त्या म्होरक्या काळ- 
विटाचे शिंगांवर माळ घालण्यांत आली. तेव्हां ते सवे निघून परत गेले, पेश- 
व्यानें मला सांगितले “हा खळ आज सात महिने या जनावरांस शिकविण्यांत 
येत आहे, ' प्ुखान्यांतील समस्त जनावरांची मातीची चित्रें करून त्यांचा 


शा -/*/४५४-४४५ ४५-१५४५४४८४५४/४४४ ** “ ४0१ ४८ ४-४-४ > “<५-४८/४४॥-४४-४८-€६५४-/ -“ *>//४-/१” -“* “४-/ 


प्रकरण १५ रवे] सघाई माधघरावाचे जीवन-चरित्र ४९१ 


"४.४५ ४०७४-५४ ४-५ ४४४ १५४५४०0४७४ 0४ ४५0४४ ४४११ “७ ४७ ७४७४७ ४९ ४४०४0७७ पेण धळ 


एक संच मलेटरन तयार करविला होता. त्यांत मध्यें मॅलेट उभा असून सभो- 
वार जनावरं आहेत.' 

पशुखान्याला लागूनच पेशव्याच्या शिकारीची जागा होती. हरणाची 
शिकार त्यास फार आवडे. स.१७९१२ तील त्याच्या या शिकारीर्चे वगेन 
उपलब्ध आहे. महादजीने पेषाव्याजवळ एक काळवीट मागितला, पेशवा 
म्हणाला, तुम्ही त्यास माराल. महादजीने सांगितलं, नाही; मी त्यात दुख- 
विणार नार्ही. तेव्हां पेशव्याने स्वतः एक काळवीट पकडून महादजीस दिला. 
पवैतीच्या जवळच हिराबार्गेत हवा खाण्याचा एक बंगला होता. वसंतपैच- 
मीचे उत्तव आणि लम्ताच्य़ा व इतर मेजवान्या या हिराबागेंत करीत. युरो- 
पिय़रन लोकांचा खाना सुद्धां येथेच देण्यांत येत असे. दुसऱ्या बाजीरावाने 
स. १८०३ त लाडे व्हेळेशिय़ा व रेसिडेंट सर बरी झोझ यांस हिंदी चालीचा 
खाना दिला, त्याची हकीकत वाचण्याजागी आहे. याच जागीं स, १८०४ त 
ड्यूक ऑफ्‌ वेलिंग्टन यासही खाना देण्यांत आला होता. पुण्याच्या सभोवार 
त्या वेळीं नाना व मोरोबा फडणीस, हरिपंत फडके वगेरे दुसऱ्या अनेक प्रतिद्ध 
व्यक्तींचे बाग व विहारग्रहें बांधलेली असून , मराठशाहीत पुणें शहर सदैव 
गजबजलेले व सनाथ दिसे. हिराबागंत खाना आटोपल्यावर पवेतीच्या तला- 
वांत दारूकाम सोडण्यांत येई. त्यांत तावदानी रोषनाई, अक्षमंडळ तारांगण, 
नारळी झाडं, प्रभाचमक वगेरे अनेक प्रकार असत. 

पेशव्यांचे दरबारांत एक स्त्री पलटण तयार करण्याचा प्रयत्न एका युरो- 
पियन बाईनें केला होता. तिर्चे नांव मिसेस जेम्प हाल. तिच्या लष्करी पेशा- 
वरून तिला जमालखान अर्से नांव मिळाले. ती सन १७८८ चे सुमारास 
पुण्यास आली; आणि खटपट करून तिने एक स्त्रीपलटण उभारले. ती मोगल 
सरदारांप्रमार्ण मदोनी पोषाख करून सनानायकाचे काम करी. स्वभाव कडक 
असल्यामुळें तिचा जम बसला नाहो. तिच्य़ा एका ब्राह्मण नोकराने अपराध 
केल्यामुळें त्याला तिनें मरेमरेपथत चोप दिला, त्यावरून नानाने तिला 
केद करून लोहगडावर बंदीत ठेविलें. सात वर्षे केद॒भोगल्यावर सिंद्यांचा 
फ्रेंच सेनापति पेरान यानें तिथी सुटका केली. नंतर लगेच सुंबईस लाऊन 
तेर्थे ती स. १७९८ त सत्यु पावली. $ 
 & ग्वा. ५.१३९; ऐ. जु. गो, १. १५; खरे ३२०६६; ३४८२३; अली ब. 

ले. ५५; ग्वा. २.२४०-२४४, 


४९२ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग १ 


“४४१४-४४ 0५” ४५४ ४७४४ ४0५७५0५१९७ ४७” 


आतां या हकीकती केवळ स्मृतिविषय झाल्या आहेत. पूर्वीच्या राज- 
घानार्चे पुर्ण शहर आज पोरके पाहून कोणाचे अंतःकरण भरून येणार 
नाहो !! 

७. रागरंग.--“ शिमग्याच्या सणाच्या खालील वणेनावरून त्या वेळच्या 
करमणुकींची कल्पना होईल. ता.१६-३-१७८६ रोजी हुताशनीचे दिवशीं 
श्रीमत दोन घटका रात्री दिली दरवाजाचे बाहेर होळीजवळ येऊन, दशन 
घेऊन दरवाजाचे वर ते एक क्षण बसून तमाद्या पाहून आंत गेल. दुसरे 
दिवशी प्रातःकाळी चार घटका दिवसांत भोजन करून, तिरंदार्जाचे दिवाण- 
खान्यांत बसले. नवळचे बसणारे घरची मुलें घेऊन आले होते. खेळ, 
तमाशे, बॉन चार पांचशे पर्यत होते. अगोदर वांघ बकरीचा खेळ जाहला. 
नंतर श्रीमंत पाणी प्यावयास उठोन गेले. समागर्मे मल्हारपंत भडभडे 
होते. मागता येऊन बतले. जेठींची लढाई लाविली. दोन घटका 
समतुल्य जाले. मग राहविले. दहा घटका दिवसपर्यंत खेळ जाहला. 
मग श्रीमंत उठले व मंडळी घरास गेली. खेळांत पुढाईत बाळाजीपंत 
ठोसर व बाळाजीपंत केळकर हे होते. रात्री डफगाणे, चार फड आणिले 
होते. पांच जण पोरे होते. त्यांत एक चांगला हाता. श्रामंत भोजम करून 
तिसरे घटकेस चांफेखणांत आले. अभ्रूतराव पेठे, बाळाजीपंत लेले, मोरांबा 
फडके, खंडेराव त्रिबक, खंडो अनत, शिदोबा नाईक थत्ते, जनादेन राम वगैरे 
भडळी होती. पांच सात सोंगे प्रहररात्रपथेत जाहली. श्रीमंत उठोन निद्रेस गेले. 
वरकड मेडळी सत्रेंच गेली. होळीचे अगोंद्र गांवांत कोणी खटखट न करी 
अश्शी ताकीद पेठोपेठीं केली. वद्य ततीयेस रात्री भवार्नापंताचा खेळ वाड्यांत 
जाहला. दोनतीन पोरे नाचणार व मागे डफगाणें. सोंगे कांही चमत्कारिक 
नव्हती. काल सकाळचे पोरांचे खेळांत दोन ठिकाणी कजिया झाला. बुधवारचे 
होदाजवळ द्राविड ब्राह्मण जात होते त्यांचे अंगावर पोरांनी शेण टाकिले. 
ते शिव्या देत. पोर॑अनिवार, अधिक धूळ टाकिली. एक दोघांस धोंडे 
लागले. रडत निघाले. कोतवालांनीं समजूत छालून वाटेस लाविले. नोगेश्वरी- 
लवळ तेलंगी ञाह्मणांस धक्काबुक्ती केली.! 

: काल रंगपंचमीचे दिवशी श्रीमेत सासुरवाडीस बाळाजी नाईक थत्ते यांज- 
कडे भोजनास गेले. सो० रमाबाई अगोदरच गेली. नंतर श्रीमत प्रहर दिवसा 


प्रकरण १५्वे] सवाई माधवरावाचे जीवन-चरित्र ४९३ 


२६.४५ 1 ऱ २४-४५ “४४५ ७ - ४ ४८>/१- शड “%५८/५* -<*-€१-/ -“€५-४ “४ ४-८ ४८-५४.//४-€ -“ ४-€५-४%-/ -“६-” £« ४-/४-४४ “४-५ १-४१-/' ५ ४-८४*-८४*-€१५- ४१/0६/0१०० १७ “पेडर 


घोड्यावर बसून दिल्ली दरवाजाने समागमे मंडळी घेऊन गेले. भोभन होऊन 
थत्ते यांनीं श्रीमतांत पोषाख दिला. परत घोड्यावर बसून गणेश दरवाज्ञानं 
आंत आले. तिसरा प्रहरां रंग केला. मजलस गणपतीचे दिवाणखान्यांत. 
कलावेतिणीचे दोन तान ताफे हाते. मंडळीस अगोदर बोलावणी केली तेही 
आले. चार घटका नाच हाऊन मग रंगास प्रारंभ केला. श्रीमंतांनी आपले हातें 
चिरकांडीनें कायोकारण मंडळीचे अंगांवर घातला. नंतर रंगाची व गुलालाची 
रेल जाली. अंग व पोषाख भिजून चिंब झालीं, येथपर्यंत रंग खेळले. रात्री 
खेळ करावयास सांगितलें. रास्तेखेराज अवघे गुरुजीबावा सुद्धा आले होते. 
खेळ, डफगागें, पोरांचा नाच, गोविंदांचीं सोंगे सहा घटकांपर्यंत जाली. मग 
श्रीमंत निद्रेस गेले. असा पांच दिवस खळ जाला. महादु सुतारानें लांकडांची 
बाहुली कळासूत्री व सूयोचा रथ केला तो दिल्लीचे कळासूत्री मनालसीचा 
चांगला जाला. शाहोरही गाणारे चांगले आले होते. सांगांत भवानीपेताचें 
सांग, एक दाईचें व दुसरें मोगलाचें ही सरस जालीं. गोविंदांपेकी एक गण- 
पतीचे व दुसरें मुरळीचे. राणूपेकीं तपकिरीची नकल व सुतारापेका सुयोचें, 
याप्रमाणे पांच दिवस तमाशा जाला. 


महादजी सिंद्याचा मुक्काम पुण्यास असतां त्याची हरिपंताचे मार्फत पेशा- 
व्याचे समक्ष नानाशी दिलसफाई झाली, त्यासाठीं म्हणा, अगर पेशव्याचे 
नुक्तेच ल्न झालें, तन्नामित्त महादजी कांही अपूवे उत्तव करून त्याचें 
मन आकर्षून घ्यावयाचें होतें म्हणून म्हणा, चेत्र शु. १ शके १७१५ 
ता. १२-३-१७९३ रोजीं त्याने शनिवारवाडयापासून वानवडी येथील आपल्या 
छावर्णांपयेत होळींतील रंग खेळण्याचा व दारूकामाचा टोलेजंग समारंभ 
केळा, त्याची विस्तत वणन सुसिद्ध आहेत, आणि विस्तारभयास्तव 
तीं येथें देण्यास सवड नाहा. गुलाल व रंग खेळत पेशव्याची स्वारी शनिवार- 
वाड्यांतून तिसरे प्रहरां निघून वानवडीस सिंद्याचे मुक्कामावर गेली. रस्त्यांत 
निरनिराळ्य़ा पेठांत फडके, रास्ते वगेरे सरदारांचे वाड्यापा्शी विशेष समारंभ 
झाले. शेकडो खंडी गुलाल व रंग यांचा चिखल सवे रस्त्यांत झाला. वान- 
वडीस सवानी रंग खेळल्यावर लाने केलीं, त्यांस सिंद्यांनी पोशाख दिले. नंतर 
द्रबार होऊन स्वारी वाड्यांत दहा घटका रात्री परत आली. अशाच प्रकारें 


४९४ मराटी रियासत [ उत्तरविभाग १ 
पवेतीचे खालीं दारूकामाचा अपूवे देखावा करण्यांत आला. त्या कामाचा 
नांवे वाचण्यालायक आहेत.| 

नाना फडणिसानें दशानिवारव!ड्यांत पुष्कळ नवीन सुधारणा केल्या. अनेक 
नवीन भाग वाढविले, जिने दरवाजे वगेरे सोई केल्या; सामानसमान तऱ्हेतऱ्हेच 
आणून जिकडे तिकडे आरास व शंगार पुष्कळच केला. नानासाहेब पेशव्याचे 
वेळेस हा वाडा म्हणजे साधे घर होतें. तें नाना फडगिसाचे वेळेस साफ 
बदलून गेलें. नोव्हेंबर १७८८ त फडाचा जुना चोक पाहून नानांनी नवीन 
बांधिला, दोन वर्षे काम चालले. मग वास्तु केली. शके १७१३ म्हणजे जून 
१७९१ त नऱ्हे येथील नळ आणून सदाशिव पेठेच्या होदांत सोडला. त्याच 
वेळी म्हणजे ता. ७-६-१७९१ रोजीं शनिवारवाड्याचा सात मजली कळशी 
बंगला जळाला. अश कित्येक नोंदी धडफळे यादींत आहेत. 


९ %३_  &९ 


त्या वेळची एक महत्त्वाची धार्मिक बाब म्हणून शंगेरी मठाची पटवर्थेनांनी 
केलेली विटंबना येथेंच सांगण्यासारखी आहे. स.१७९१ च्या एप्रिलांत पट- 
वधेनांच्या फोजेने शंंगेरी येथील शंकराचार्यांचा मठ साफ छटून आणिला, 
यामुळें कांही वेळ सवेत्र हाहाःकार उडून पुण्यास नाना फडणिसास तें प्रकरण 
आवरतां आवरतां पुरे झालें. हिंदूंनी आपल्य़ा पवित्र जागेची अशी अमयादा करावी 
हो गोष्ट सवेत्र अत्यंत अनुचित वाटडी, भोवतालच्या प्रदेशांतले लोक युद्धमान 
स्थितींत आपल्या वित्ताचा व प्राणांचा बचाव व्हावा म्हणून मठाच्य़ा आश्रयास 
गेले होते आगि स्वामीनीही सेन्याधिकारी ब्राह्मण धर्माचे पुरस्कर्ते अततें समजून 
त्यांस आश्रय दिला, हं त्या लटीचें मूळ कारण. प्रत्येक पथकाबरोबर लुटारू 
लोक असत, ते म्हणजे नेहमींच सेनाध्यक्षाच्या ताब्यांत राहत अगर त्याच्या 
हुकमानें चालत असें नाहीं. त्यांनीं मठ लटला तेव्हां प्रकरण विकोपास गेले. 
ठर्टाचे कृत्य रघुनाथराव पटवधन कुरुंदवाडकर याच्या हाताखालील 
लोकांनी केले, आणि पर्युरामभाऊसही तें अत्यंत अनुचित वाटलें. सवे लूट 
परत भरून द्या असं परशुरामभाऊने रघुनाथरावास लिहिलं असतां त्याने त॑ 
मानले नाहो. स.१७७०-७१ त त्रिंबकराव पेठ्याचे फोजेने मेळकोटा येथील 
रामानुजाचायीचा मठ लटला. स. १७५४५ त हरिपंताचे फोजेनें द्वारकेच्या 
_ नृ ऐ. टि. २-२२; पे. ब; ?०ण ६ ग छिणष्टणा2 10975; खरे 
११७५-५६, १२२१६,-२८,-८८, २४०४,-५२. 


प्रकरण १५ व] सवाई माधवरावाचे जीवन-चरित्र ४९७ 


“४-८"४/५-५./१-/४-€४- -*“*५-५-*५-/५८"५५४४-५६-०५.»१५/४-/१/०५/५५४५-५-१५४/४५ ५७४५-५५ “५४१००४९५४१ ४ र 


शेकराचायांचा मठ ठटला. त्यापुढचे सालीं पटवर्धनांनी करवीरचा संकेश्वर 
येथील मठ छटला, असे यास पूर्वांचे दाखले सुद्धां सांपडण्याजोगे आहेत. 
“ लमाण व पेंढारी यांनीं रघुनाथरावाचे लष्करांतून जाऊन शंगेरीचा मठ 
ळटून हत्ती वगेरे रुपयांचा माल आणिला. हत्तीवरील महातांच्या सांगण्यांत 
“ बायकांचा नाश फार झाला, ब्राह्मण बहुत जायां व जखमी झाले, देवतार्चे- 
नाचा माल बहुत आला.' हें वर्तमान ऐकल्य़ावरून नानांची मर्जा रुष्ट आहे. 
स्वामींचा क्रोध होऊन ते उपोषणे करतात. सरकारांत बोभाटा आला, त्या- 
वरून नानांनी लिहिले, सवव ठटारू व माळ पकडून स्वामीस परत देऊन 
फडका करावा झाणि त्यांची मर्जी प्रसन्न करावी. त्यांचा रोष राज्यास फार 
वाईट; बेमुरवत होऊन स्वामीची भरपाई करून रोष जाई तं करावें. 
परशुरामभाऊने अगोदरच तपास लावून ही तजवीज केली. तथापि स्वार्माचं 
समाधान झालें नाहीं. स. १७९२ च्या डिसेंबरांत स्वामी मुद्दाम त्यासाठीं 
पुण्यास आले होते. ता. ३ एपग्रिळ १७९० रोजी जेजुरींत यात्रेच्या दाटीमुळें 
नगारखान्याचे दरवाजापाशी रगडा होऊन पावणेतीनशे मनुष्य ठार झाले. 
त्याखेरीज सवाशे जाया आहे. यांतून काय जगतं ते॑॑ पाहू. त्याशिवाय 
पायऱ्यांवर उतरतांना तीनशे मनुष्यें मृत्यु पावलां व दोनदों दुखावली. ' अस 
अपघातांचे प्रसंग त्य़ा वेळीं सुद्धां पुष्कळ घडून येत. त्यांवरून तत्कालीन 
परिस्थितीची कल्पना होईल. 

या ठिकाणीं उत्तर विभागाच्या पहिल्या खंडाची मयोदा संपली. यापुढचे 
या अल्पायुषी पेशव्याचे चरित्र दुसऱ्या खंडाच्या शेवटी सांगून एकंदर 
कारकौर्दींचा उपसंहार करण्यांत येईल. 


वंशावळी 


-७--.१--१०- 

१. गणेशभट बर्वे २. बापू गोखले 

३. अंतोबा नाईक भिडे ४. बडोद्याचे गायकवाड 

५. वळासचे भानु ६. गोबिंदःगोपाळ कामतेकर 

७, बोधले पाटील ८. घोरपडे, गुत्ती वगैरे 

९, कोटेकर पंडित १०, विसाजी केशव लले 
११. पुण्याचे मुजुमदार १२. षतचे डफळे 
१३. नारो गगेश शोचे १४, खंडेराव हरि भालेराव 
१५. जीवबा दादा बक्षी १६. चिंतो वामन देशमुख 
१७. भुसकुटे, बऱ्हाणपुर॑ १८. रत्नाकरपंत राजाज्ञा 
१९, हरि बाबाजी केतकर २०. हरिपेत फडके 
२१. ठकार दीक्षित सातारचे २२. ओढेकर दिवाण धारचे 
२३. महादाजी बह़ाळ गुरुजी २४. बाबूराव केशव ठाकूर 


१ गणेशभट बर्वे ( गराडकर ) 


१ य ०. - ट्क न टनी 
कृष्णाजी २ गोपाळराव जानकीबाई 
ल. सरथुनाथराव दादा 


] 
गोवि 
३ त्रात स. १७४२, मू. १७५५ 


४ बानीराव 
। 
७५ गोविद बाजीराव 


सासवड वळ गरांड गांवचे राहणारे. गणेशंभट बाळाजी विश्वनाथाचा 
समकालीन, गोपाळराव गणेश पानिपतचे प्रसंगी व तदुत्तर उत्तरंत कामगिरीवर 
होता. पुढें बाजीराव गोविंद हा नारायणरावाचे वधापासून रघुनाथरावाचे 
पक्षांत असून तो पुढें वसइंचे तहानंतर वारला. त्याची हकीकत या पुस्तकांत 
आली आहे. 


वंशावळी ४९७ 


२. वंशावळ, बापू गोखले 
महादेव भट गोखले, रा० पिरंदवणे ( राजापुर. ) 
| 


बाळंभट 
| 
| | | र 
घोडो मोरो लक्ष्मण  गणेहा 
मृ.१८०० | 
वक््कळकळ | 
महादेव ऊ० आपा नरहर ऊ० बापू गोखले 
मू. १८०० म. १८१८ 


विजयदुगेचे मामलेदार गंगाधरपंत भानु यांच्या मार्फत या गोखल्य़ांची 
नानाफडणिसाकडे शिफारस होऊन ते मराठी लष्करांत दाखल झाले. घोंडजी 
वाघावर स्वारी झाली तांत कित्तूर व हल्य़ाळयांच्या दरम्यान ता. ३१०-६-१८०० 
रोर्जी वाघाने गोखले व पटवधन यांच्यावर छापा घातला, त्या प्रसंगी घोडो- 
पंत व महादेव आपा ठार झाले; बापू मात्र जखमा लागून बचावला तो पुढें 
आष्टींच्या लढाईत ता.२०-२-१८१८ रोजी मारला गेला. 


३. अंतोबा नाईक भिडे.-_हें सावकार घराणें पेशव्यांची पोतदारी 
करून प्रसिद्धीस आलें. यांचे मूळ ठिकाण कांकणांताल गणपतिपुळें, पाहिला 
प्रसिद्ध पुर्ष अताजी नरहर साताऱ्यास सराफी करून राहत असत्तां पेशव्यां- 
बरोबर स्वारीत जञाऊन संपन्न झाला; आणि पेदाव्यांनीं पुण्यास वास्तव्य केल्या- 
वर तेथे बुधवारांत भिड्यांनी आपला वाडा बांधिला. शाहू छत्रपतीस 
अंताजीने द्रव्यताहाय्य केले, त्यावरून त्यास छत्रपतीन रोहिडखोऱ्यांतील 
तिटेघर गांव ता. १४-४-१७१८ रोजीं इनाम दिला. फत्तेसिंग भोसल्यासही 
औताजीनें पैश्याचे साहाय्य केर्ले. त्यास ता. २५-१२-१७४१ रोजीं पेशव्यांची 
पोतदारी व पालखीचा मान शाहूकडून मिळाला. अंतोबा नाईक 
ता.९-१-१७४२ रोजीं म्रृत्यु पावल्यावर त्याचा मुलगा रामाजी नाईक याने 
बापाच्या लोकिकांत पुष्कळ भर घातली. त्यानें माधवराव व राधोबा यांसही 
पुष्कळ द्रव्यख्राहाय्य केले. रामाजीचा भाऊ बाळाजी यानेंही आपलें काम 
पुष्कळ वर्षे नेकीनें चालविले. दुसऱ्या बाजीरावाची. या घराण्यावर इत- 
राजी झाली. 

१९ 


४२८ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग 


*“**/४.४४-/0--/४--४५.-7 ४४-०१ -€४ ५९६ /४-/५-€४-/-४-//४-/९..०-९५/४४४४७ ४४४४-४५-४४ ४--९१-९५-//-८५५८*. 


२--«. 


“९५ .//.””७.,”५ “0५७४ १ 


$वंशावळ, नरहर बलहाळ भिडे, कांकणस्थ ब्रा आपस्तंब शा. 
जी नाईक खु. ६-१-१७४२ 

ग्र. १७६९ रामाजी बाळाजी ( दुसरे बाजीरावापर्यंत कामावर होता. ) 

मृ, १७९४ भिकाली अंताजी 


| डर क्या 
शंकराजी द. बत्रिबक $ रा. स. ग. जोशी यांजकडून, 


४. बंध्शाबळ, बडोद्याचे गायकवाड ही पूर्वी म. वि. २ यांत आली आहे. 


४. वंशावळ, सजराव घाटगे, कागलकर, (के. व या.) 


पिराल्षीराव--इत्राहीम आदिलशहा दुसरा, याजकडून 
। कागल परगणा जहागीर. 


पिराजीराव दुसरा 
यण लवक म्हाडा अ मना डड यती ह वा ्ि अर्का अडकला लका आण तासच अवक ती 
ल्क र] | | शि 
राणोली विठोजी आबाजी तुळजानी यदावंतराव 
| 
्र वि 
हयसिंगराव रामचंद्रराव 
| 
विश्वासराव सखारामराव खून २७-७-१८०९. 


ऱसुद्राबाई ऊ० नानीसा० पाटणकर 
| 


बायलाबाई १७८४-१८६३ जयसिंगराव हिंदुराव १७७९-१८५६ 


बळ (93 &्> ९ र> 
लम्न दौलतराव सिंदे ल.ऱ्स्दादीबाई व पावेतीबाई 
| 


> -पयभणणाप शण कण पीणी एणाणी पी णणाणाणणीप)९८2?90ीस, 


चिमणाबाई . बाळाबाईसआपासा० पाटणकर 
र ७ र 
ल॑मऱमन्याबा ऊफ बाबुराव बिन यशवंतराव दाभाडे 


४९९ 


७92 ४ 1011122) 21५२1४१ 88 2120 13५ 
| | | 
१३४७ 21411/12 ०> ७४12132 
| | । 
2५>१॥६ ६४६ 109५११) 2९ ४७॥1॥>७> ७६. ४३९७ ०६ 219)2९))७३191212 ७्टॅ 21221510 > 
1______ | | | | 
| | ०३ 19७७१८ 2 । 
३1३11६0१७6 ८ ३11७७३८ >2>1॥1202 [1120822 ४112 8८ ०> 1७12188 ४७९ 2212७०2 1212 ९४ 
| | | | 
ह्या | | | | ! 
ध्‌ट ४1>>९)॥॥ 29 122022889७ 1७11595 1912110 1212 (२७119019९७ ७10110218७ पहि ४७ 
ति कलमा कला | | 
टि | | 1 | फिस 
-ग्‌ठ १४1५॥)७४७ 1७12185 ०७ 111218 ७ ४1१७ 2 1912122211205 ७ 2209113129 
| ] | | | 
| 
292112 * 21७1112 ५» “2915127212 ६ >७>९॥॥१ 
"-दे ६२७॥६ । ८ 19४1208 12900७ 
291912131१ 
२५९७1७ ०12 9192९ ०12 2७७1213812 ४ 


पाहिला ] 


[2३५७] 21६ १: ७! '७] ]७]७ ॥०&५ [2100 (५९७1५२ 


०५७० मराठी रियासंत [ उत्तरंविभागं 


२९... _ 


“>*>>« «“..५./५//५- ६ 


*अक १२-१३ वेळास येर्थच राहिले. दृ््लीी मात्र तेथें कोणी नाहीं. 

अंक १४. नानाफडणीस यांनी प्रथम अंक २५ दामोदर यास दत्तक घेऊन 
नांव महादाजी ठेवल. तो १७९७त मरण पावल्यावर स. १८२५त जिऊ- 
बाईने अंक २२ चा रामकृष्ण दत्तक घेतला. हा गेगाधरराव मिरजकरांचा 
जावई. [पे. द. प. १७५]. अंक २७चा गंगाधरपंत यांस बाजीरावार्न ता. 
१०-४-१७९८रोजी ठार मारिले. अंक ३१चे नातू पुण्याचे विद्यमान प्रो. चिंतामण 
गंगाधर. अंक १६ कृष्णाजी अनंत सवाई माधवरावाचे वेळीं साताऱ्यास होता. 
अंक १७ चा वंश पुण्यांत विद्यमान आहे. अंक २७ चा नातू नरासेंगराव 
मिरज संस्थानांत मामलेदार होते. हे चतुर, संम्राहक, सरदारी थाटाचे ग्रहस्थ 
स,१९१० सालीं वारले. नानाची शेवटची बायको जिऊबाई इला बार्षिक 
नेमणूक र. १२००० व निज्ञामाकडील ५००० व बेलबागेसाठीं ५००० 
मिळून २२००० रु. होती. तिचे सत्यूनंतर नेमणूक बंद झाली. बाकीचे 
उत्पन्न चाळू आहे. अंक ३३ चा उल्लेख खं. १०, ३२७ यांत आहे. 


६. वेद्यांवळ, गोविद गोपाळ कामतेकर, सारस्वत ब्राह्मण, ह्टी 
वस्ती बडोदे 


| 
का नारायण 


गोविंदराव गोपाळ ऊ० गोंदबा हा फत्तोसेंग गायकवाडाचा दिवाण हाता. 


७. वबंद्याावळ, म. वि. ४ प. २०१ वर आहे. 


"५०१ 


बंश्ावळी 


पाहिला ] 


२०६५ > ' १७५७ एमा डे ६०७> शाक 2५९०३४ 


'है॥४ ९०४९॥४ [8 ७०) 012212 2528 1125131122121 


“६६ '8 
'> '४ 185 ०६ “८ “४८ 2४2४ 28129 '& ४७॥>९]%०६ 1818 
21४122 ७७ '४४]७॥१| 2581591209 8391103 >५>॥२>% 9७१012 
912 ट्ट ०2 '8 ०७ ४६॥७ 0५७॥६७> 185--३1919:212 $ 
(कह ट॑. “५ -५ ५७1७०१ 
पर५0) 


क“ 

शी ऱ्य 

०11७>३) > | ह 3४०8०2 | 
४९8७ ४४०४७८ [| ॥. 


| र्ट 


--_>_>_>-_--_।.....><<.२>>>>>->>> 


| ० > 


2120812 ४४ 
| 


1)भूळीय ध्ध 1212912 ०७ 
| 


| 
व 6१ ( २>५॥>४ ) 1७1२७] $ 
| 


४1>9६£-६७७४१॥४७ 1७12112 ६ 22४३) 1७)१३> 2 
| 


१७) '12109228६2 ४1२५०९९ 


ग ककसन्न्ये 
७22६-५-१७ '& (89४६) (७७७६-५०७५) 


१२1>232)>0 ५ | 


212269 '४९1222)11:-]७1>७) ७ 
॥४॥2ऐ-९८४॥७॥)-]७199 १७ द) 


रे 
121)2 ५४ र. 


४०७७ '& [४1७12 2 
।_( >५]७७1५ ) ष्य क पधा 


| ] 
६३७७-५०-०० ': ३191212 1: $ 
31322912५९७>]१७ 1७10 ४ 


] 
णा बानी बनवून | 
| 
९८३ '5 “5 २] "४ 185. 1919135 3४६४७ 1७ '80>॥२ (9०७11५2 "> 


"५०९ मराठी रियासत [ उत्तरविभांग 
९. वंशावळ, पंडित गुळगुळे कोटेकर 
मूळ ग्रांव कोंकणांत आचरे, सारस्वत ब्राह्मण, 
यशवंत (खानदेशांत वडगांव येर्थे आले ) 


>“. कद: “५५५0-२0 0 0”_00”0४0ी0ी 00000 


| 
१ बाळाजी (ग्र. १७६१) भगवंत 
| 
२ लालाजी बह्ठाळ दत्तक (मू. १८१९ ), 
| 
रामचंद्र (दत्तक) 
कल ततका 
| . 
गोविंदराव कृष्णराव ऊ? मोतीलालजी 
| | गग 
गणपतराव (म. १९२५ ) पुरुषोत्तमराव (विद्यमान ) 

१ बाळाजी यशवेताची स्थापना कोटा येथे बाजीरावाने दयाबहादुरच्या 
पाडावानंतर केली, त्यास पहिला गांव स.१७२३७ त इनाम मिळाल्याचा लेख 
आहे. म्हणजे बाळाजी यशवेत व त्माचा मुलगा लालाजी बल्लाळ या. दोन 
पुरुषांनी स.१७२० पासून १८२० पावेतो ९० वर्षे सवे उत्तर हिंदुस्थानची 
कमाविशी सांभाळन, दिवाय व्यापार व पेव्या देशभर स्थापून ५सा व लोकिक 
मिळविला. यावरून त्यांची लायकी दिसून येते 


१०. वंशावळ, विसाजी केशव लेले, रा० बसळी, जि«रत्नागिरि, 
नारायण 


महादाजी विसाजी 


महादव 


११. वंशावळ, म. वि, ४ पृ. २०० वर पहा, 


पाहिला ] 


वंशावळी 


"५०२ 


0४८४४१ ४ -20५ 70७४09 71.०0...» र. 


१२. वंशावळ, जतचे डफळे 
लखमाजी चव्हाण. 


| 
| 
१ सटवाजी 
] 


| 
बाबाजी>२ येसूबाहू 
१ सटवाजीनें विजापुरच्या अली 

आदिलशहाकडून स. १६८"त 
मूळ लहागीर संपादन केली 
विजापुर खालसा झाल्यावर तो 
आरंगज्ञेबाचा ताबेदार झाला 
सटवाजीचे दोनही मुलगे त्याचे 
ह्यातींत वारले व सून येसूबाई 
कारभार करी, ती स,१७५४त 
वारली. तिच्या पश्चात्‌ यश- 
वंतराव जहागिरीचा मालक 
झाला. खानाजीरावानंतर वरा 
तुटला व रामरावास गादीची 
मालकी देण्यांत आली. 

( ज्ञानप्रकाश १६-८-१९२८) 


१३. वशावळ;बापूजी विष्णु शोचे रांझेकर, ता. राजगड 
दू.त्रा.[म. द. बा. १ले. ८ पृ. १८.] 


गणेश बापूजी 


| 
धांडनीराव 


| 
अण्णाजी 
| 


३ यशवंतराव म.१७५९ 
| 
४ अस्रतराव 


५ खानाजीरावर? रेणकाबाहे 
|. २२ सांळुबाई 
६ रामराव बिन विनायकराव 
| १८२४-१५-भागीरथीबाई. 
७ अम्रतराव, ( कारभारी 
। सखोजीराव सावंत ) 
८ रामराव आबासाहेब 
ज़ र १-१८८६ मू.१४-८१९२८ 


| 
९ विजयसिंह ज.१९०८ 


भार 


| 
नारो गणेश (भाचा बाळाजी लक्ष्मण ), 
| 


ग्रणपतराव नारायण 


५५०४७ मराठी रियासत [ उत्तरविभाग 


१४, वंशावळ, बोरसरकर भालेराव, दे. त्रा. युक्चयजर्वेदी माथ्यं- 


दिन कृष्णान्रगोच्नी, जोशी, राहणार बोरसर, वेरूळ जवळ, 
शिवाजीपंत स.१७१२-१३ 


माळव्यांत सरकारी कामाषर 


| 
बाबाजीपत मू. १७२५ | 
भ्‌. 


| 
रामाजीपंत ग्र. १७२५ 


| | | | 
यमाजी गिरमानी हरबानाना मल्हारराव 
| | 
विठ्ठल ी 


| 
| गोपिकाबाई खंडेराव आपा ऊ० आपाखंडराव 
वामनाजी[ वानवळे । स. २५-६-१७९७ 


]ुवामनाजी द० मरू. ३-१०-१८१४ 


१५. वंशावळ, जीवबादादा बक्षी 
विठ्ठलराव केरकर 


|| । 
गणेश बाळाजी 
| 


| 
| रामकृष्ण 
] 
| | | निवाली द० | 
नरहर जिवाजी द.दि. शिवबानाना | जगन्नाथ बाळाजी साबाली 


ह जय््ा 


| । 111” जणानी 
विठलराव विश्रामजी  यकशवतराव नारायण 


१९. बशावबळ, देशसुख नारायणराव, रा० पावस 
फलक साचा | | 

१ लक्ष्मण वामनराव गोविंदराव 
(सवाहे माधवरावाजवळ) | 


२ चिंतो वामन] रै ्ा गोविंद 
बापू गोखल्यांचे फडणीस | 


| हु | 
पुढील प्रष्ठ पहा. चिंतामण गोविंद गोपाळ ४ 
तकात | 
|, न । 
कृष्णराव रघुनाथ रामचंद्रराव मोरेश्वर लक्ष्मण 


», | 
( डा, नानासाहेब मृ. १९२८) 


पहिला ] वेशावळी ५०५ 


* १ हे व यांचे बंधूंस कोकणांत वांकड गांव इनाम आरे. २ यांचा 
वाडा पुण्यास शुक्रारांत होता. ३ हरि गोविंद हे गोखल्याजवळ असून 
त्यांचे पश्चात्‌ बाजीरावाबरोबर अत्ह्मवतोस गेले. त्यांस इंग्रज सरकारानें 
नेमणूक करून दिली तिचा दरसाल २०० रु. अंश गोपाळराव हरींस मिळत 
होता. ४ हे प्रसिद्ध गोपाळराव हरि ( लोकहितवादी ) यांचा वाडा पुण्यास 
सदाशिव पेठेत आहे. 


१७. वश्यावळ, भुलकुटे बऱ्हाणपुर. 


रामचंद्र बहाल ना. रो. २२१ 
| बा. रो. १५६-१५७ 
कृष्णाजी रामचंद्र म. द. बा, २,२२८ 
| | 
माधवराव मर. १०-११-१७९१ रामचेद्रराव, दुसरे बाजीरावाचे 


वेळीं यांजवर इतराजी झाली. 
मकडाई प्रांत नेमाड लढाई करून जिंकल्याबद्दल मंडलोईपण व कानुंगोपण 
यांची सनद॒नानासाहेबाने माघ व०११ शके १६७५ (१५७-२-१७५४) 
ची दिली. या घराण्यांत उत्तरेकडील उद्योगाचे पुष्कळ कागद असावे. 


१८. वैश्यावळ,रत्नाकरपंत राजाज्ञा, कोल्हापुर संस्थानचे कारभारी. 
उपनांव सरवळे, मूळ ठिकाण ऐतवडे, ता. वाळवे जि. सातारा, 
कग्वेदी देशस्थ त्राह्मण, गोत्र भारद्वाज. 
रामानी 


| , 
मर. १८१९ रत्नाकरपंत राजाज्ञा. ज्योतिपॅत दिवाण 


नारायणराव , यांनी कांहीं दिवस कारभार केला. यांचा वंश 
कोल्हापुरांत विद्यमान आहे, 
पूर्वीच्या महाराणांनीं या घराण्यास आत्मिक भावनेने * चिरंजीव ! लिहि- 
ण्याचा प्रघात घातला त्यावरून छत्रपतींच्या श्राद्धदिवशी त्यांस पिंडास नम. 
स्कार करण्यास वाज्यांत नावें लागतें, 


५० मराठी रियासत [ उत्तरावेभाग 


7९...” २.६-८/५६-४-/१--/६/%६ ८“ ४५ ४८ ४७८४ ४-८ ४-४ ४४८ ५ ८४” ४0४ ४८ ४ ४४ ४-४५५0४१५४१ शी शभ “४-५ )“* “ऑर”. ४५४४५४४ ४-१७/१७”” 


१९. वंशावळ, केतकर 


बाबाजी केतकर 
] 
| ् 1. 1. 
हरि बाबाजी बाळाजी बाबाजी नरसो बाबाजी 

लर वकवा 
ह 6 क्या 

गोपाळ पांडरंग व्येबकराव 
| 

रामराव 
। 


अस्तराव 
ककत लयन न 


णी 1. 
केशवराव ( प्रस्तुत ह्यात.) वामनराव (हयात. १९२७) 


ह मूळ पेशव्यांकडचे सरदार महादजी सैद्यांचे पदरीं गेले. ग्वाल्हेरीस 
यांचा वाडा आहे. यांस गुजरातंत पावागड येथेही देह्ममुखी होती. हली 
यांची वस्ती पालखेड (ता. निफाड, जि. नासिक ) येर्थे असून तेथें हरि 
बाबाजीनें बांधलेला वाडा आहे. हरि बाबाजी रघुनाथराव दादास घेऊन 
झाशीस जात होता. त्यास दादाने नमेदेवर ठार मारून गुजरातेत प्रयाण केले. 
तेव्हां त्याचे मुलास ( गोपाळराव हरीत ) माधवराव नारायणानें जहागीर 
दोन गांव ता.१४-११-१७७९ च्या सनदेनं दिले, त्यांत ' तुमचे वडील 
दादासाहेबीं मारले, सरकारांत तुमचं अगत्य, सबब तुम्हांस दोन गांव मोजे 
रामेश्वर व विठेवली जहागीर करून दिली असे,' असा मजकूर आहे. 


२०. वद्यावळ, बाळंभट फडके ( फॉरेस्ट प्र. ६७५ ). 
वा | | 


बापूजी महादाजी आबाली हरिपंत घोंडोपत 
ता | २ | 


1... 0.20...“ 0. त 
मोरोबा चिंतामणराव रामचंद्र माधवराव लक्ष्मणराव गंगाधर बापूजी 
|  (दाजीवा) (बाबा) ! 
च्रिबकपत पांडुरंग 


-2४.४४-४४-४६-४५ ४४४०४४८ ४५५०५४” ४ ४” ४४४५ ४४ ४४५४-४४-४४” ४” 0२-५५ १०० कळकळ 


पहिला ] | वंशावळी "५०७ 
२१. वंक्यावळ, ठकार दीक्षित वाजपेयी (सातारा) खंड१०-३२८, 
३६६, २६८, ३६९, 
सदाशिव बाबदेव 
| 


| | 
नारायण दीक्षित यज्ञेश्वर दीक्षित 
| 
| | 
लक्ष्मीकांत सिद्ध3श्वर सदाशिव 


२२. वंशावळ, शिवाजी शांकर ओढेकर, म. वि. ४ प्र. ३२०३ पहा. 
। 
| 


(4 


क्क री | 
रंगराव शिवाजी  त्रिबक शिवदेव महादेव शिवदेव 
्ि | 


.र्‍यपपापापपपीपलशीपा्णी गोणणा शणिपाणण पणा 


| | 
खंडेराव शिवराम मह्देव रंगराव महादेव 
| 


गणपत शिवराव 


२३. वंद्यावळ, महादाजी बल्लाळ करकरे गुरुजी 
हुजूर दप्तरदार. [ ए. स. का. रोजनिर्शीतील उतारे,] 


बल्लाळ वि. ज्ञा. वि. 
। ह. 


-३--२------द-------4-८-----८-८-८- *“----- -->----:>:>>>>५८८:>>><>->-_“>_->_---::->--ा-->-<-.- 


र] | | 

अंताजी महादाजी आबाजी 
"चिमणाजी सदाशिव व गणेदा कृष्ण करकरे पेशव्यांचे कामगार हे याच 

कुटुबांतले कीं काय १ मावळंकर सरदेसाई घ. इतिहास भा. १प.१६५-१७०, 


२४. बाबूराव केशव ठाकर म्हणून पेशवाईतील एक प्रसिद्ध मुत्सद्दी अनेक 
नाजूक कामगिरांवर पाठविला जात असे. कोल्हापुरांत कात्यायनीचा नळ बाबू- 
रावानें आणिला व अनेक धमेकृत्ये केलीं. यांचा वाडा साताऱ्यानजीक लिंब 
येथें आहे. हा मूळ कशेळी गांवचा कुळकणी असून देशावर येऊन प्रसिद्धीस 
आला. राजापुर प्रांतांत ठाकूर देसाई राहतात ते याच धराण्यापैकी. खरे 
पृ. ४०९६ वब ४४९० व ले. २३६१, बा. रो. पृ. ३४व २९४, 

गस! ठाकूर 


| | 
बाबूराव केषव लक्ष्मण करव 


सूची 


महत्त्वाचे विषय व्यक्तींच्या नांवाखाली पाहवे, 
संपूर्ण माहितीसाठी उत्तरविेभाग २ ची 
सूची पाहवी, 


अंडरसन, हेस्टिग्सचा बकील-साल- 
बाईंचा तह २५८, ३६८, ३७०, 
३८०, ४०२३, 

अंताजी नागेश-२४१, २४३, 

अंतोंबा नाईक भिडे ४९७. 

अनुबाई घोरपडे-४५७-५८. 

अप्टन-२६, ४७, ५०, ५३,५६; 
पुरंदरचा तहृ ५७-६५, ७७, 
९०, ९४, 

अमृतराब पेशबे-१३, १४, ३५, 
५४, ७७; बायकोचा मु. ब ल्म 
१९२, 

असोफउद्दोळा-३७., 

अहल्याब[ई-११;  इंग्रजाबिषयी 
अभिप्राय १७६, २८३, 

आनेदराब गोपाळ-३, ८, १६, 


४०, ४९, 

आनंदराब धुळप-२ ३; इंग्रज आर- 
माराबर बिजय ३९२-९५; 
मु. २९५. 


आनेदराब राम, रामाजी महादेबाचा 


पुत्र-२४, 

आनेदीबाई पेशबे-७, २८; बाजी- 
राब जन्म ३१, ६७; धास्वा 
बेढा ७८; मंडलेश्वर केद ७९; बापू 
नानास खुबीदारपत्रे ४९,२०७, 
४२०; योग्यता ब मृत्यु ४२२; 
आनंदबल्लीचा मुक्काम ४२३, 

आप्पाजी गणेश, अहइमदाबादेचा 
सुभा-२४२. 

आपाजीराम, महादजीचा कारभारी- 
२१४८६, 

आप्पाजी इरी-२५., 

आप्पा बळबंत ऊर्फ कृष्णराब बळ- 
बंत-३, २०, ३६, ९४, 


१८, ८२३, ८०, ९५, १००, 
आबाजी रघुनाथ चिटणीस-५, 
इत्राहिम धोशा जाबितजंग-४६, 

५१, ५६८, ४५१९, 
इष्ठुर फाकडा-मृ, १८१, 


[५१० ] 


उदेषुरी गोसाबी, भोसल्यांचा बर्काल 
कलकत्त्यास- १०९, 

एल्यट-भोसल्याकडे बकील, मृ. 
१५६, । 

कॅमक, इंग्रज मेजर-१६१, ३३१८. 

कीोटेंग क्नंल-३७,४०, ४२, ५०, 
६४, ६७, ७५. 

कूट, इंग्रज सेनापाते-२९३, ३९९, 
४०१, 

कृष्णराब नारायण जोशी-२१७, 
२१८; होेदराकडे बकिळात २९४, 
४०८, 

कृष्णराब पानरे-मृ. ४५२. 

कृष्णराब बाळ काळ-५७, ६०, 
१३२९५८,२०५, २१९७. 

कृष्णराब बळबंत-आ।प्पाबळबंत पहा. 

कृष्णाजी पबार-५. 

केसो कृष्ण दातार---दादांचा पक्षपाती 
२०८; इंग्रजाकडून धिक्कार २३६, 
२२८, 

केसो भिकाजी दातार-२३७, २१८. 

कोन्हेरराब पटब्धन-६१, ४४०, 
इई४१, ४४७, ४५८. 

करुव्हरिंग-७ १, 

खंडराब गायकबाड-२८,४०, २४२, 

खेडेराब त्रिंबक आओोढेकर-घारचा 
बेढा ७८, 

खंडेराब दरेकर-३. 

खंडराब निंबाजी-११७. 


अ 


खेडेराब पबार-७९, २३८, 

खंडेराव हरि ५०४. 

खंडो अनंत-२०९, 

खंडोजी घोरपडे- ४४३, 

खंडोजी भोसले चिमणाबापू-१५२, 
३१४,३१९,२१२२-३२५,१३२८, 

खरकसिंग-२९, ६३, देहान्त ८०, 
१९०, 

गंगाजी आव्हाड,-नानाचा हुजऱ्या- 
महादर्जीनबळ २२८, २२९, 
२४९८, 

गंगाजी नाईक अणजूरकर, साष्टीचे 
पाटील-२४; बंगश २४-२५, 

गणेश बिठ्ठल बाघमारे-२१, ३५. 

गणेश बिश्वनाथ बेहरे-४१, २३९, 
२४१, २४२, २५७, ३३४. 

गाजी उद्दोन २४१. 

गाडड-२९, १४४, १५१, २११, 
२२२, २२१३, २१५, २४७, 
२५०, २५४; बसई काबीज 
३०२; बोरघाटांत संहार ३३१- 
३५; पुणेकरांशीं तहाचा संदर्भ 
३५०, २१७२, २९९, 

गुलजारखान-५५, २०७, २२४, 
२१५, २२७-२९, २७२, 

गोपाळ नाईक तांबबेकर-९५, 
१२२, १२९, 

गोबेंद गोपाळ कामतेकर-२४३, 
२९६१,२६२,२६९, बद्ध ५००, 


[ ५११ ] 


गोविंदराव गायकबाड-२९, ३३, 
३८, ४३, ६४, २५२, २६३, 
२८४, 

गोबिंदराब 
१०७, 

घाशीराम कोतबाल-२१६. 

चंद्रराब पबार--२२८; मृ. २३९, 
२४४, २५८. 

'िंतो बिल रायरीकर-८, 
१६... ९१, १ 00. १९0 
२७२, ४२४, 

येतरसिंग-५२, नानाचे पत्र ३११, 
होस्टग्जकडून छळ २१'१;बंशोलत्ति 
३५२; बेशाबळ २५७५;महादरजीची 
भेट ३६०. 

जानोजी भोसळे-चोथाई इंग्रजांकडे 
१०८, १०९, 

जिजाबाई कोल्हापुरकर-४५६. 

टेलळर-मुंबईकरांचा बकील-५०. 

डफळे बंशाबळ ५०३, 

ताजखान रोहिला-२०, 

तुकोजी होळकर-४, १९, ८८, 
१०२, ११७, १२१, महा- 
दजीकडून कानउघाडणी १३३, 
२५६, २८३१३, २२२३२. 

तुळ्या पबार-६«२३, ८०; 
२४०, 

तोतया-६,७५;पकड ब फांशी ८२, 

८८; शिक्ष | सत्र ८७, १९६४, १७४. 


/>> &% 


1चेटणास- १०५, म. 


१०, 


देहान्त 


त्रिंबक बिनायक-कोकणचा सरसुभा, 
२२. 

दिबाकरपंत चोरघोडे-४७, १५३, 
गय.२२० 

दुर्गाबाई, कोल्हापुरची राणी-४५६, 
४६२, ४६४, 

दौळत बाबूराब, सखाराम हर्रांचा 
पुतण्या २-२, २४, 

धौशा-इन्राहिम धोशा पहा, 

नजफखान- १७५, २७६. 

नरासंगराब धायगुडे-३, ८, १५, 
५५; केद १३७. 

नरसो गोबिंद बोघढ-९९, १२९, 
१४०, 

नाना फडणीस-बारभाईचचें कारस्थान 
उगम १; चुकांचे धोरण ६; तापी 
तीरास प्रयाण १५; दगा १६, 
११७, ११९; बिकट परिस्थाति 
२३२; पुरंदरचा तह ५७; एकहाती 
सत्ता «५५ ब १४३; स्वभाब ८७, 
८९; ददकपट्टी ९७, १०२; मोरो- 
ब्राचे कास्थान १२०-१३०; इंग्र- 
जांचें वैर १५८; महादजीशीं शपथ 
२०२; चोकडीची जूट २१३- 
२१५ब २८४-२८५; हेदराशी 
तहइ२१७, २१८; साष्टींचा आग्रह 
२२२ब ३७८; महादजीचा रुसबा 
२२४, २२३०; महादजीशीं लढा 
२३० २३४; महादजीची फसब- 


[ ५१२] 


णुक २५३; महादजीबिषयी 
संशय २६६-२७२; छाबणीचा 
बाद २७४-२८२; इंग्रजांबर 
चढाई २९६; बंगालबर उठाब 
३११, चेतसिंगास पत्र ३११; 
इंग्रजांच्या पाडाबारचे छत्रपतीस पत्र 
३२३; सालबाईंच्या तहाची कलमें 
३६३-३६६; सालबाईंच्या तहा- 
च्या नफानुकसानींची चर्चा ३६८ 
--२१८९; राजकारणांतील आनबि- 
भौब ३७५; तहाच्या नुकसानी- 
बद्दल महादजीचे नानास उत्तर 
३७९; युद्धांतील अपूर्ब कामगिरी 
३८३; राजकीय शील ३१३८५; 
लक्ष्मण संभाजीचा अभिप्राय ३८६; 
युद्धांतील कर्तृत्व ३८८-३९१; 
बशशाबळ ४९९, 

नारन ( नोरोन्हा )-पेशव्यांचा 
गोलंदाज, १८०, ३०५. 

नारो आनंदराब-३४. 

नारो आाप्पाजी-मू, २५, २०, 

नारो गणेश शोचे, होळकराचा कार- 
भारी-१३, १८, ४४, ८८, ९९, 
१३९, २२६; बंशाबळ ५०३, 

नारो बाबाजी अभ्यंकर, नगरचा 
किलेदार-मृ. ५५. 

नारो शंकर-३४, मू, ४७, 

नारो शिबदेब पोंक्षे, नानाचा हस्तक- 
१०२, २२७. 


निजामअली-३, ९९; रघुनाथ- 
राबाबिषर्यी अभिप्रा१५९,२१३, 

नेल्सन-११०, १११५, 

परशुराममाऊ पटबर्धन-५५, ५६, 
१०१, १३३, ३३२, ४५०, 

पाराशर दादाजी गोहलकर--२४७. 

पाफम, इंग्रज सेनापाति-३३७; 
ग्बालेर काबीज ३३८, 


पांडुरंगराब- पटबर्घन-५४, ६१, 
४४७-४४९, 

पाबतीबाई पेशबे-८३; तोतयाची 
भेट, ८४, १२२, 


पुरुषोत्तमराब दाजी पटबर्धन १८, 
फत्तेसिंग गायकबाड--२९; सेना- 
कर्त २३३, ४०, ४३, २११; इंज- 
जांशी स्वतंत्र तह २४८; गोबिंद- 
राबा्शी झगडा २४१, २९२, 
फ्रान्सस-५०, ७१, १४५, २१४. 
फार्मर, इंग्रज बकील-१८२, १८५, 
१८६, २४९. 
बजाबा पुरंदरे-३, ८,११७,१३९. 
बक-१४५, २२४, ३००, 
बसालतजंग-गंटुरचा तंटा 
९९, 
बळबतासंग- २५३. 
बळबंतराब घोंडदेब ३४१. 
बाजी गंगाधर (बाजीपंत अण्णा 
जोशी ? )-३९, ३३४. 


२९१, 


[५१३१] 


बाजीराब गोबिंद ब्बे-८०, ९७, 

१००; तडजोड ११९,२२४,४२७, 

बाजीराब रघुनाथ- ६७, ७८, १८९, 

बापू गोखले-४९७, 

बाबूराब काशी-गोबिंद्राब गाय- 
कबाडाचा हस्तक-१०, 

बाबूराब केशब-५०७. 

बाबूराव पाटणकर--३. 

बाबूराब बिश्रनाथ बेद्र-४६, १५५, 
१९६७, ११९८८ 

बाबूराब हरि गुप्ते-४७. 

बाळाराब गोबेंद, महादजींचा कार- 
भारी-१३२,१८,५३,८४, १०२, 

बाळाजी गोबेंद खेर-१२३१, १९०; 
इंग्रजांशी लढाइह १५१, २४१. 

बाळाजी जनार्दन जामगांबकर, महा- 
दजीचा कारभारी-१९७, 

बाळाजी नाईक मिडे-२४१, २४६. 

बाळाजीपंत दामल-१२२. 

बेली, इंग्रज सेनापती-२९२, 

बुसी-२९७, ३९८; मृ. ४०६. 

भगबंतरान प्रातेिनिधे-४३३, ४५९. 

भगीरथराब शिंदे-२४५. 

भबानराब प्रतिनाधि-१७, 
४२३, ४५९, 

भीबराब पानसे-८३;मु. १९२, 

मॅकाटने, मद्रासचा गव्हनर- 
२९३, ३५७, ३९९, ४०१, 

३३ 


४७, 


मॅकफर्सन, ग. ज.-३५७, ३९९, 
४००, 

मणियार पारशी, दादाचा बकील 
इंग्लंडास- २२४, ३००, ३०१, 

मन्रो इंग्रज सेनापति-२९२. 

मॅलेट-२६, ३५, ४९०, 

मल्हार रामराब चिटणीस-१०७, 

मल्हारराब पानसे, २६. 

महमदअली, अकोटचा नबाब-५१, 
५२, ६०, ९०, २९२, ३१७२, 

महमद इसफ गारदी-१३; म. 
१९-२१, ४९. 

महादजी शिंदे-तोतयाची पकड८६-- 
८८;इंग्रजांस परबाना १२८; मोरो- 
बच पाडाब १३०--१४३; तुको- 
जाची कानउघाडणी १३३,२५६; 
बडगांबचा तह १८५; भडोच 
हइनाम १८५६; इंग्रज फोजेचा 
अनुभब १८७; नानाशी शाषथ 
२०२-२१०; जामगांबचा बाडा 
२११, २१४; निजामास पत्र 
२१८; नानाबर रुसबा २२४- 
२३०; नानाशीं लढा २३०- 
२२४; तहाची हुलकाबणी २४९; 
नानाची फसबणूक २५३; अहृ- 
मदाबादचे युद्ध २९०; नाना- 
बिषयी संदय २६६-२७३; 
छाबणींचा बाद २७४-२८२; 
दिनचर्या २७९, ग्बाल्हेर हातची 


[ ५१४] 


गेली २८०; मराठशाहीचा अनु- 
मब २८८; निभाबणीपत्र 
२९७; बंगालबर उठाब ३११; 
माळव्याबर इंग्रजांची चढाई 
३३७; इंग्रजांशी लढाई ३४१; 
इंग्रजांशी स्वतंत्र तह ३४८, ब 
३५२; सालबाईंच्या तहाची बाटा- 
घाट ३५५; तहाची कलमें ३६३, 
ब ३६६; अँडरसनचा अभिप्राय 
२८१; होरटग्सचा अभिप्राय३८२; 
नाना महादजींचा स्वबभाबभेद 
२९१; कोल्हापुरमोहीम ४९०- 
४८२९, 

महादजी बल़ाळ गुरुजी-( करकरे), 

बंद ५०७ 

महादेबशास्त्री, फोंडेकर कोल्हापुरचा 
बक्रील पुण्यास-४५७., 

माघबराब जांधवराब, नानाचा बकोल 
पुण्यास इंग्रजांकडे-६०, १२४, 
१२९, 

माधबराब नगरकर-१४०, 

मानाजी फाकडे-३, ८, १८, २९, 
२८, ५६, ८४, ८०, १००; 
फितूर १०१, १३७; हैद्राकडून 
केद ४२९, 

मान्पन-७१, 

मालोजी घोरपडे-३, २९, ४१, 
१३६, 


मास्टिन- ६, २९, २६, ३९, 


५.७. ५७, ६७, ९४, 
११४, ११६, १३०, 
१७८; म. १७९, 

मीझा नजफखान-नजफखान पहा- 

मुधोजी  भोसले-१७, २५०, 
४५-४७; छत्रपति होण्याची खट- 
पट १०४, १५२, १६०, १६७, 
३१४; पेशव्यांशी करार ३१८; 
पुणेकरांशी इंग्रजांच्या तहाचा 
मसुदा ३४८, 

मुरारराब घोरपडे-६, &१, ८९; 
हेदराकडून पाडाब ब अंत ४३९- 
४४६, ४५२; बंशाबळ ५०१, 

मुसा नारन, नारन पहा, 

मूतीन मुसा, फ्रेंच बकील-४०६, 

मोरो गिरमाजी, पेशव्यांचा कारकून 
इंद्रास-१ १, 

मोरोबादादा फडणीस ( मोरो बाबू- 
राब फडणीस )-«, ८७, ९५, 
१०२३; बंडखोरी १०८-१४०; 
बंदा ब नाराजीचे कारणा ११५; 
अधिकारप्रा्ते १२१; अडचणी 
१२९; पाडाब १३१--१४३; 
फितुरांच राजकीय महत्त्व ब मू. 
१४१, 

मोरो,बापूजी पेशव्यांचा सरदार-२२३, 
मोरो व्यंकटेश, दादाचा कारकून 

शिंद्याकडे गेलेला-५, 

म्यूर, इंग्रज सेनापाति- १३ ९;-- 


११०, 
१४८, 


[५१५] 


महादजीशी तह २३४४, ३५२, 
३६० ४११. 

यशबंतराब माने-तोफेच्या 
१०१, 

येसाजी कुसाजी उफ यशबंतराब 
शिंदे कोल्हापुरकर-४५६-५७, 
४६०, ४५६१, 
रघुनाथराबदादा-इंग्रज मदतीच्या 
अटी २७; राघोभरारी ३१,आनंद- 
मोगरीची लढाई ब पलायन ३५; 
फितबा ३६; सुरतेंचा तह २३७; 
आडासची लढाई ४१; सखाराम 
हरीस पतन्ने ४४; इंग्रजांशी नाराजी 
९७; मुंबईस प्रयाण ७५; तोत- 
याची परीक्षा ८५, ८६; मुंबईस 
आगमन ९२; कारस्थाने ९३, 
११८, १५२, १७७; पुण्याबर 
चढाई ब मुंबईस तह १७८; 
सिंद्याचे स्वाधीन १८२-१८५, 
१८८; राज्याची सोडचिठ्ठी १९१; 
झाशीस रबानगी ब सुरतेस पला- 
यन २०५, २१०; दु्दैबाची 
कहाणी २९७; बिलायतेस बकील 
रबाना ३००, २३६९; अखेर 
४१२; इंग्रज बादराहास पत्र ४१२; 
गोपिकाबाईची भेट ब प्रायश्चित्त 
४१७; म.४१९, 

रघुपत नारायण राजेबहाहर २८, 
४७, २०७, 


तांडीं 


रघूजी आंग्रे-२२; तोतयास पक- 
डला ८४. 

रघृजी भोसले-१५२; समजूत 
१६०, १९६९७, २१३; पेशव्याशी 
करार ३१८. 

रत्नाकरपंत राजाज्ञा-४५६; बंदा 
५०५, 

रंबोल्ड, मद्रासचा गव्हनंर-२९१. 

राघोपंत गुरुजी-३८०, 

राजाराम गोंबिंद, दादाचा इस्तक- 
भेलशास दंगा २९, २४४. 

राजाराम पंडित, कटकचा सुभा- 
१५५,२१४;हस्टग्जशी तह३२८, 

राणेखान-८४, २७२, 

राणोजी घोरपडे-४१., 

एमचंद्र गणेश कानडे-१८, ६१; 
बज्रयोगिणीबर मृ. ३०६-३०९, 
४५९, ४९१, 

रामचंद्र नाईक परांजपे-६१, ८२; 
पुत्राचा मृ.८३, ८४,८५, ४५९. 

रामजी पाटोल, मह]दजीचा बकील 
पुण्यास-३६१. 

रामराजा-मू. ब कोटुंबिक १०३, 
१०४; 

रामराब जिबाजी चिटणीस-१०४, 
१०७, पुण्यास केद १०७, 

रामशास्त्री प्रमुणे-८४, ८७, 

सक्‍नुद्दोला, निजामाचा दिबाण-बध 
५४, 


[५१६] 


लक्ष्मण आप्पाजी अंबेकर, दादाचा 
कारभारी-४२, ८०, ८२. 

लक्ष्मण गोबेंद चिटणीस-१०६, 
२२२, २९९२९, २२३९. 

लक्ष्मण संभाजी बकोल-३८६. 

लालाजी बलहलाळ-"५०२. 

लाली, फ्रेंच सेनापाति-२९२, 

लेस्ली, इंग्रज कर्नल-फोजेस परबाना 
१२८, १४७-मृ. १५१, 


ल्यूबीन, सेंट, फ्रेंच बकील पुण्यास - ' 


१ १२, ११३, २३०, ४१०, 

बादर्स्टन, इंग्रज बकील, १६२, 
२१९९, २९२, 

बामनराब पटबर्धन-९; मू. २१, 
५४, ३९५, २७, 

बासुदेब अनंत, प्रतिनिधींचा मुता- 
लीक--८३, ४३५, 

बिठ्ठल शामराज-२०७. 

बिश्वंमरपंत, भोसल्यांचा बकील 
बेणीरामाचा भाऊ,-- १५७, 
१६२, ३१४ ३७४. 

बिष्णु नरइर-११७, १४०, 

बिष्णु महादेब गद्रे, साबकार-- 
१३, शट, 

बिसाजी आप्पाजी आठवले, 
व्यांचा सरदार-२३८, 

बिस!जी कृष्ण-८, २३, 
८९, ९५, 


पश- 


२५, 


बिसाजी केशब लेल-२३, २५, 
११८,२०२३,२३०५. बर ५०२, 

बेणीराम पंडित-मुधोजीचा इंग्रजांकडे 
बकाल, १५३, १५५, १९२, 
१६८,३१४, २२२; मू.२७४. 

व्यंकटराब काशी-४७, १०५, 

व्यंकटराब घोरपडे, इचलकरजीकर- 
४८९, 

व्यंकोजी भोसले, मन्याबापू-१५२, 

शहाजी भापकर--२., 

शामराब नेरलठीकर-४६३. 

शाहू छत्रर्पांत दुसरा-दत्ताबेधान मुलं 
१०४,१०६; राज्यामिषेक १७९, 

शिबमट साठे-१०९, २०८, 

शिबराम घोरपडे-४४५, ४४६, 

दिवराम महादेब-२०६, २०९ 

शिबाजी बिठ्ठल-२५. 

शुजाउद्दोला- १०, १६९, १७० 
९9५, 

श्रीपतराब पटबधन-४४९, 

सखारामबापू-तापीतीरास प्रयाण 
१५; दगा १६, २९; होस्टग्स 
यास खलिता ४९, ५२; पुरंदरचा 
तह ५७; कारभारांतून निवृत्ति .&५, 
८९; नाराजी १२०,१२१,१३०, 
१८२; अखेर १९२; स्वबभमाब ८७, 
१९३, १९६; कोडुबिक १९८, 
२०१, 


१ 


[ ५१७ ] 


सखाराम हरि गुसे-२३, ८, 
२१५, ३८, ४४, ५६, ६४; मु 
८१; १२९ कैदेंतून सुक्तता 
१४१, 

सटबोजी भोसले-२२४. 

सदारिब दिनकर ( करमरकर? ), 
-नानाचा बकील महादजीजबळ, 
१०२, २२९, ३६१. 

सद|रिब रामचंद्र-३, २९, ३५०, 
३४, ३८, ६४, ९२, ९शट; 
२९०, २९७२९, ४९९६, न 

सफ्रां, फ्रेंच नोकायोद्धा-३९६, 
३९८. | 

सर्जेराब घाटगे,बघ४ २ १बं० ४९८, 

सबाई माधबराब-सरदारांच्या भेटी 
६४, ८१; इग्रज बादशहास पत्र 
१५४; दादाचा करार १८९; 
मुंज ब ग्रहप्रवेश २०४; छत्रपतीचे 
पत्न २१७६; जन्मयोग ब धन्योद्रार 
४९५; ठळक मित्या ४६८; 
कुंडली ब नबस ४७०; खोटे. 
पणाचा निरास ४७०; बालपण 
४७१; आईचा मृत्यु ४७२; जिबा- 
बरचे प्रसंग ४७२३; भेटी ४७५; 
दिनचर्या ब शिक्षण ४७६; वतन 
४७८;लम़समारंभ ४७९; अहल्या- 
बाईंचा ओढा ४८२; लग्नषपट्टी- 
ची कुरकूर ४८३, गोपिकाबाईचे 
लक्ष ४८४; मदानी खेळ ब जना- 


२९, 7१ 


बरांची होस ४८५; स्त्रीपलटण 
४९१; रंग ४९३; शनबारबाड्या- 
'ची सुधारणा ४९४; शरुंगेरी मठाचा 
बिध्बंस ४९५, 
साबाजी भोसले-३, १४; बघ ४५, 
४७, १६७, 
सुमेरसिंग-मू. १९, 
सेबकराम, इंग्रजाकडे बकील 
हृणमंतमट-४२३४, ४३८, 
हणमंतराब, दादाचा बकील इंग्लंडा- 
स--२२४, ३००, ३०१, 
हृरिमंत फडके-९, १८, २५; 
- आनंद मोगरीची लढाई ३२, 


३१३२९१, 


” ३४; आडासची लढाई ४१, 


१३३१२१४, २२६, ३३२, 
४५०, ४५२; बंशाबळ ५०६. 
हरि बाबाजी केतकर-१९२,२० ६- 
२०८, बंशाबळ ५०६, 

हृरि मिडे-२१, तोफेच्या तोंडी ४१, 

हाटले, इंग्रज सेनापति-कल्याण 
काबीज ३०२, १०४, ३० ६- 
२०९, 

हानबी-२६, ५७; रघूजी आंगऱ्या- 
स॒ तंबी ९१९; पुण्याबर चढाई 
१७७, ३७३. 

हासटग्ज बॉरन-२६; सुरतेचा तह 
नामंजूर ४७, ५२, ५२३, ५७; 
कारभाराची सनबारी ६९-७५, 
९१, ११३; फ्रेचांचा देष १४५- 


[५१८] 


१४६; मुधोजीस छत्रपाते कर- 
ण्याची खटपट १६०, १६१; 
हिंदी राजकारणाचे युरोषपास पत्र 
१६४, १७३१, २२१, २३५; 
गुंटूस्चा तंटा २९१; चेतरसिंगाचा 
छळ २१'५; भोसल्यांशीं कारस्थान 
३२५; ग्बालेर हस्तगत झाल्याचा 
आनंद ३४०, ३५१; सालबाई- 


तहाचा उपक्रम ३५७; तहाची 
कलमें ३६३. २३६६; युद्धाचे 
समर्थन २१७७, 

हेदर अली-९७, २१५; नानाशीं 
तहृ २१७, २७६; इंग्रजांबर 
घसारा २९०; मृ.४०४;मुरारराबा- 
चा पाडाब ४३९-४४५, 

हुइज-२५७, ३९७, ४०१, 


गणेशा __गणेश महादेव आणि कंपनीची पुस्तकें आणि कंपनीची पुस्तके 


द्र | र. आ. 
कारदबऱ्या!-- २४ भम, रियासत म. वि, १, ३-० 
१ स्वराज्याचा श्रीगणेशा २-४ |२५ ,, ,, )) २९, ३-० 
२ स्वराज्याची घटना २--४|॥२६,, ;) 3 तेक रेताड 
३ स्वराज्याची स्थापना २-४|२७,,  ;, 9» डॅ, ३--० 


२८ ब्रिटिश रियासत, पूर्वा च ३-८ 
धार्मिकः-- 

२९ श्रीएकनाथ चरित्र ०-१२ 
३० भक्तिमाणिमाला १--ट८ 


४ स्वराज्याचा कारभार २-४ 
५ स्वराज्यावरील संकट  २--४ 
६ खराज्याचें परिवर्तन २--४ 
७ स्वराज्यांतील दुफळी 


८ अजिंक्यतृ]एस' - ४०» १ > ५८. २ १ स्वामी रामतीर्थखं. १, २-८ 

९ गुंगेरीक्षी लकवी” २ ५७. ४ ४9) २, रेट 
१० कुठें व ह. > *कॅकॅलि > रि १४) 5५) रै, २--८ 
११ मराठ पुदर्टैक ३ खंड क्रमशः निघतील, 
१२ राक्षसी रणसंय़ामॅ"०-- ४०८ र्निबध वगेरेः-- 
१३ गौरीशंकर ““५४.८। ३४ मरणोत्तर स्थिति व 
१४ पालखीचा गांडा ९-८ | झरलोकाबद्या २--० 
गाष्टी:-- : ..* _ | २७५ मानबी, कतेव्ये मकु 
१५ कळ्यांची माळ - ._ १८-०१ ३.९ निबृंडक़ लेख २-८ 
१६ मानसपूजा * .”, ९-४. २७ 'अरेखब्रिंटलची शासनपद्धाते- १० 
१७ सुख-स्वश्त --'-१--४। ३८ हिंदुत्व १--० 
नाटके:-- ३९ विनोदसागर, तरंग१ला १-० 
१८ सं. नवजीवन ०--१०॥४० स्वातंत्र्यार्ची मूलतत्वे १--ट 
१९ ,, सैतानी संक्रांत १-०|४१ थालिपीठ १--८ 
काव्य-ग्रंथः-- चरित्रेः-- 
२० गोमांतक २-०|४२ मुलींची द्रोपदी १--८ 
२१ माघवानुज २--० | ४३ महात्मा गांधी २--४ 
ऐतिहासिकः-- ४४ निकोलाय लेनिन ०--१२ 
२२ मु. रियासत (भा.१) ३-० | ४५ जोसेफ मॅझिनी २--० 


२२ मु. रियासत( भा. २) ३-८ | ४६ बीर वेरागी १--० 


